फे, तर. > 


माझे दूरदूरचे प्रवास. 


> 


७११. 
माझे दूरदूरचे पवास 


लेखक व प्रकाशक! 


गोविंद चिमणाजी भाटे, एम्‌, ए., 
लाईफ मेंबर, डेकन एज्युकेशन सोसायटी, पुणें. 
२७७, नारायण पेठ, पुणं शहर. 


| सुट्रकः 
केशव रावजी गोंधळेकर, जगद्धितेच्छु प्रेस, ४३२ शनवार पेठ, पुणें. 


( सर्व हक्क स्वाधीन ) 


सन १९१९ 


किंमत २९॥ रुपये, 


ला गजराकाहे 
यांस 

त्यांच्याकारितां प्रारंभ केलेल्या 
भप्रवासांचा 


हा वणेनात्मक ग्रंथ 
"सप्रेम अपेण केला आहे.--- 


ग्ोोकिद झाटे 


प्रस्तावना. 


ज्या माझ्या दूरदूरच्या 'प्रवासांचीं साचेत्र वर्णनें मीं मासिकमनोरंज- 
नांत लिहिलीं त्या माझ्या प्रवासांना प्रारंभ झाल्यास आतां आठांवर वर्षें 
होऊन गेलीं. जेव्हांपासून हे वर्णनात्मक लेख त्या मासिकांत प्रसिद्ध होऊं 
लागले तेव्हांपासून ते बरेच लोकप्रिय झाले, याचें एक प्रत्यंतर म्हणजे 
मासेकांतील कांहीं कांहीं लेखांची दुसऱ्या भाषेत भाषांतरे झाली. दुसरे 
प्रत्यंतर असें कीं, या लेखांचे तावडतोब अनुकरण होऊं लागलें, व अली- 
कडे तर साचित्र-प्रवास-वृत्तपर लेख हें मराठी मासेकांचें एक आवश्यक 
अंग. होऊन बसलें आहे. माझे लेख कांहीं लोकांस तरी प्रवास-प्रोत्साहक 
झाळे इतकेंच नाहीं तर अशा प्रवाशी लोकांना ते उत्तम मार्गदर्शक ही 
झाले हें मला खालीं लिहिल्याप्रमाणे अचानकपणे कळून आलें. मी एकदां 
मुंबईस सरदारगृह्ांत उतरलो असतांना एक गृहस्थ आमच्या खोलींत राहा- 
बयास आले, कोठून. आलां म्हणून चवकश्यी करितां ते गुहस्थ म्हणाले. 
“ मी नुकताच हारेद्रार-मथुरा-वृंदावनादे यात्रा करून आलों. मला हीं 
तिर्थ पाहण्याची स्फूर्ति ' मासिकमनोरंजनाच्या लेखांवरून झाली ब त्या 
लेखांच्या साहाय्यानें मला सर्व प्रेक्षणीय स्थळें. चांगली पहातां आलीं, मला 
पंड्यांची गरज लागळी नाहीं किंवा वाटाड्याची जरूर भासली नाहीं. प्रो. 
भाटे यांनीं खरोखरी फार हुबेहुब वर्णने लिहिल्याने व माहितो विनचुक 
दैल्यामुळें प्रवाशांची फार सोय झाली आहे. ” मीच त्या लेखांचा लेखक 
आहें हें अर्थात्‌ त्या गृहस्थाला कळविणें मला भाग पडले व मग त्यांनीं 
आणखी एकदां माझे आभार मानले, | 

हे प्रवासवृत्तपर ठेख लागलीच स्वतंत्र पुस्तकरूपाने प्रशिद्ध करण्याचा 
माझा मानस होता. पा तेव्हांपासून लढाईची बिकट पारास्थाते उत्पन 
होऊन कागदाची व छ सामानाची विलक्षण महर्गता झाली व 
माझा मनोदय मनांतल्या मनांतच राहिला. त्याला मूर्तस्वरूप देण्याचें श्रेय 


>> 


अंमळनेरचे दानश्यूर पुढारी व॒अध्यात्मविद्याव्यासंगी व्यापारी श्रीमंत 
प्रतापशोट यांच्या उत्तेजनपर आश्वासनाला आहे. तेव्हां या पुस्तकप्रकादा- 
नाचे कामीं प्रथमतः मला श्री. प्रतापशोट यांचे आभार मानले पाहिजेत. 
त्यानंतर मासेक मनोरंजनाचे मालक रा. मित्र यांनीं आपल्या मासिकांत 
प्रासद्ध झाळेळे लेख स्वतंत्र पुस्तकरूपांन छापण्यास परवानगी द्लि व 
आपंल्या जवळचे चित्रांचे छापही या पुस्तकाच्या उपयोगाकरिता द्लि 
याबद्दल त्यांचेहि आभार मानणें आवड्यक आहे. या पुस्तकाच्या 1तेसर्‍्या 
भागांत छापलेल्या कांहीं चित्रांचे छाप नवयुगाच्या व्यवस्थापकांकडून 
मिळाले त्याबद्दल त्यांचेहि आभार मानणें रास्त आहे. शेवटीं जगद्धितेच्छु 
छापखान्याचें मालक रा. नानासाहेव गोंधळेकर यांनीं या पुस्तकाच्या छपा- 
इचें काम सुबक व जलद करून दिल्याबद्दल त्यांचेहि आभार मानल्या- 
खेरीज माझ्याने राहवत नाहीं. 


या पुस्तकाचे एकंदर तीन भाग आहेत व त्यांत अठरा प्रकरणें आहेत, 
हे भाग नुकतेच स्वतंत्र पुस्तकरूपाने प्रासिद्ध झाळे आहेत. आतां ही त्या 
भागांची संकलित वाचनाल्य आवृत्ति प्रसिद्ध होत आहे. पहिल्या भागांत 
दोन जुन्या व दोन नव्या प्रेक्षणीय स्थळांचे वर्णन आहे व शिवाय एका 
शिक्षणसंस्थेचा.व एका फार पुरातनकाळापासून चालत आलेल्या भक्तिपंथाचा 
इतिहास सांगितला आहे. दुसऱ्या भागांत दहा प्रेक्षणीय स्थळांचे वर्णन 
आलें असून दोन शिक्षणसंस्थांचा इतिहास व बुद्धकालीन वास्तुकलेची 
माहिती दिली आहे. तिसऱ्या भागांत काद्मीर प्रांतांतील पांचसात प्रेक्षणीय 
स्थळांचें वर्णन आहे व काडमीर ' संस्थांनच्या उत्पत्तीची व विस्ताराची 
सामान्य माहेती दिली आहे. कारमीरसारख्या मोठ्या प्रांताचे समग्र 
वर्णन देण्यास त्या ठिकाणीं कांहीं तरी महिन्यांचा वास घडला पाहिजे. 
माझा काइमीरांतीठ वास तर आठवड्यांनी सुद्धां मोजण्याइतका नव्हता. 


तरी पण अल्पावधीत मळा ज्या काय गोष्टी त्या निसगरमणीय देज्ांत 
पाहतां ह आजा त्यांचे वणन मीं दिळें आहे. 

येणें प्रमाण हिंदुस्थानच्या आंतल्या बाहेरच्या दुर्मिळ प्रेक्षणीय स्थळ- 
रूपी रत्नांचा हा हार वनविळा आहे. इतस्ततः पसरलेल्या या रत्नांना. 


टे 


अ्रथित करणारें सूत्र म्हणजे अर्थात्‌ या प्रवासवृत्त लेखकाचें मन होय म्ह्णू- 
नच या लेखांत आत्मवृत्तपर प्रसंग पुष्कळ आलेळे आहेत. कांहीं जणांना 
हे प्रसंग विषयांतरासारखे वाटण्याचा संभव आहे. पण या सूत्रामुळेंच 
हा प्रवासवृत्तपर ग्रंथ भूगोलाविषयक क्रमिक पुस्तकासारखा किंवा जंत्रीवजा 
प्रवाशी मार्गदर्शक पुस्तकासारवा अगदींच नीरस न वाटतां तो वाड्म- 
यात्मक अंथासारखा मनोरंजक वाटेळ अश्यी ठेखकालाआशा आहे. 

१४ जानेवारी १९१९ 


*_ गोविंद ग चिमण भे 
२७७ नारायण पेठ, पुणें शहर. गोबिंद चिमणाजा भाटे. , 


(>८४५«& “- ट 


न्स वी द 
0553 


१ 

) | ४ (र 

___ अनुकमाणका. 
र 
१ माझा उत्तरहिंदुस्थानचा प्रवास णकत आटा आह... ८. 
डर १ नैनिताल.  ... तन व क >... 
ही २ ग्वाळेर न 
३ हरिद्वार किंवा गंगाद्रार 


ग्य गुरुकुल "र 
७ मयरावदावन... । 
&« कृष्णकथा व वेष्णवपंथ 
अटकेपार प्रवास 
२भोपाळ, ११ 
२ सांची-मिल्सा-उदयगिरी 
२ नवी व जुनी दिली ,... 
जलद्रकन्यामहाविद्यालय 
५ अमृतसर व लाहोर 
६ तक्षशीला-अटक-पेश्ावर 


१७०७ 


"५ सच्या पारी. 
* काश्‍मीर संस्थानचा विस्तार 
राभर तासांत स्वस्थानी 


"रथा [य योरह 


र; 
, 
धं 


। कैविकुलगुरु कालिदास यानें आपल्या कुमारसंभव व 
प व्य मेघदूत या काव्यांत हिमाल्य पर्वत आणि त्याच्या 

बी] आसपासचा व अलीकडलापलीकडला प्रदेश 
ड्रबन्वे यांच्या वर्णनाचे प्रसंग आणिळे आहेत, व त्याचीं र्दी 
वर्णने मोठीं मनोहर व बहारदारीचीं आहेत हें त्या 
काव्यांचा परिचय असलेल्यांना नव्यानें सांगण्याची जरूरी नाहीं. शिवाय 
तीं वर्णने बरींच हुबेहूबहि आहेत. यावरून कालिदासाने हिमाल्य पर्वत 
प्रत्यक्ष पाहिला होता किंवा नाहीं हें जरी खात्रीनें सांगतां येणार नाहीं 
तरी इतके खास, कीं, कालिदासाने हीं वर्णने रचण्यापूर्वी हिमाल्याबद्दल 
उपलब्ध माहिती मिळविली असली पाहिजे. हिमालय पर्वताच्या प्रचंड- 
तेची, त्याच्या भव्यतेची व तेथल्या एकंदर सृष्टिसोंदर्यांची कालिदासास 


(त 


प्रवास-वणेन. 


बरोबर कल्पना झालेली होती हें त्यानें कुमारसंभवाच्या प्रारंभीच 
केळेल्या हिमाचलाबद्दलच्या एका विधानावरून स्पष्ट होतें. “ पूर्वापरौ 
तोयनिधीवगाह्य स्थितः पुथिव्या इव मानदण्डः?” हिमाल्याचें हें वर्णन 
खरोखरीच यथार्थ आहे. हिमालय हा हिंदुस्थानचाच नव्हे तर सर्व 
पृथ्वीचाच मानदण्ड होय. हा पर्वत ही एक अद्वितीय चीज आहे यांत 
शंका नाहीं. आर्यलोक उत्तरधुवाकडून ह्मणा, किंवा कास्पीयन समुद्राच्या 
किनाऱ्यावरून हणा, खालीं दक्षिणेकडे आले. त्यांना या पर्वताची सर्वे 
शोभा व तेथील सृष्टिसोंदर्य ह प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पहावयास सांपडलें. ह 
पर्वत ओलांडून ते प्रथमतः उत्तर हिंदुस्थानांत आळे व तेथच्या सपाट 
प्रदेशावर त्यांनीं कायमच्या वसाहती केल्या. तरी पण उत्तरप्रदेशाबद्दल व 
हिमाल्याबद्दल त्यांचें प्रेम'व आदर कायमच राहिला. म्हणूनच त्यांनीं हिमा- 
ल्याला सृष्टिसोंदर्यप्रिय शिवाचें वसतिस्थान बनावैलें. हिमालयाच्या पलीकडे 
देवगंधर्वयक्षादिक मनुष्यापेक्षां श्रेष्ठ जीवकोटीचें वसतिस्थान आहे अरी त्यांनीं 
कल्पना केली; हिमालयाच्या पलीकडे असलेलें मानस सरोवर, हें सर्व 
सौंदर्याचे, सर्व सुखविलासांचें, सर्व प्रेक्षणीय वस्तूंचे आगर आहे असे 
त्यांनीं वर्णन केलें; व हिमाल्यावर जाऊन तेथें तपश्चर्या करून ब्रह्मानंदी 
विलीन होणें हेंच सर्व आयुष्याचे इतिकर्तव्य आहे असं त्यांनीं प्रतिपादन केलें, 


अशा या अद्वितीय व अपूर्व पर्वताचें व त्याच्या आसपासच्या 
प्रदेशाचे प्रत्यक्ष दर्शन घडणें हें पूर्वे काळीं फारच दुर्घट काम होते व 
म्हणूनच त्या दर्शनाला इतकें घार्मिक पावित्र्य आलें होतें. परंतु अर्वाचीन 
काळीं आगगाड्यांच्या प्रसाराने सर्व हिंदुस्थानवासीयांना हा दर्ानलाभ 
सुलभ झालेला आहे. हिमालयाच्या दक्षिणेकडील पायथ्याच्या बाजूच्या 
पर्वतराजीवर _ इंग्रज सरकारनें या गेल्या शंभर वषोत निरनिराळीं थेड 
शी म. होन गन तेथें वस्ति वसविली आहे. अशीं ठिकाणें 
आहे. जरी ही हय के हिमाळर ता र कीव: 
च्या मानाने त्याच्या पायथ्याशीच 


क ग तीं समुद्रसपाटीपासून फारच उंच आहेत. सिमला समुद्र- 


नैनिताल. 


सपाटीपासून सात हजार फूट उंच आहे. मसूरी व नेनिताळ सहा हजार 
फूट उंच आहेत. यावरून ही हवेची ठिकाणें महाराष्ट्रांतील हवेच्या 
ठिकाणांपेक्षां अधिक उंच आहेत, असे दिसून येईल. कारण मुंबई 
प्रांतांतील सर्वात उंच ठिकाण म्हणजे महाबळेश्वर हें होय; परंतु त्याची 
उंची फार तर पांच हजार फूट असेल, या उत्तर हिंदुस्थानांतील चार 
प्रसिद्ध ठिकाणांपैकी नैनिताळ हें ठिकाण या मे महिन्यांत पाहण्याचा 
आह्मांस सुदैवाने योग आला. तेव्हां या सुंदर ठिकाणाची माहिती 
चाचकांना या माझ्या उत्तर हिंदुस्थानच्या प्रवासवर्णनांत प्रथमतः देण्याचें. 
योजिलें आहे. 

मुंबई इलाख्यांतील लोकांना हिमाल्यांतील हवाश्लीर ठिकाणांपैकी 
नैनिताल हेंच सवोत जवळचें ठिकाण आहे. हल्लीं मुंबईहून नैनितालला 
दोन मार्गीनीं जातां येते. सवीत जवळचा मार्ग म्हणजे बांबे-बडोदा 
लाईननें आहे. ह्या लाईननें कुलाब्याहून निघाले. म्हणजे पंजाबएक्सप्रेस 
गार्डीनें मुंबई, बडोदा, गोश्रा, रतलाम, नागडा या ठिकाणांवरून थेट 
म्थुरेस गाडी येते. मुंबईहून मथुरा या लाईननें सातशे सत्याहत्तर मैल 
आहे. येथून पुढें नॅरोगेज लाईन आहे. ती हृथरस कासगंज बरेलीवरून 
कथगोडमपर्यंत जाते. मथथुरेपासून कथगोडम १९३ मेल आहे. नोनेतालचें 
रेलवेस्टेशन हेंच होय. येथून नैनिताल २२ मेळ आहे. म्हणजे या 
मार्गानं मुंबईहून नैनिताल ९९२ मैळ होते. दुसरा मार्ग जी. आय्‌. पी. 
रेलवेकडून आहे, या मार्गानें आग्रधास पंजाबमेलनें जावयाचें. मुंबईहून 
आग्रा ८३५ मैळ आहे. व येथून आग्रा. कथगोडम पॅसेंजर निघते. 
आग्रचापासून कथगोडम सुमारें अडीचशे मैळ आहे. अर्थात्‌ या मार्गानें 
नैनिताल हें सुमारें शांभर मेळ जास्त लांब आहे. मेळनें सर्व प्रवास 
केल्यास जी. आयू. पी. मार्गाने सुमारें बीस रुपये पडतात. तिसऱ्या 
वर्गानें बारा रुपये पडतात, बांबे-बडोदा मार्गानें आल्यात मेलनेंच जी. 
आयू. पी. च्या तिसर्‍या वर्गाइतक्या खर्चाने कथगोडमला पोचतां येते. 

आह्मी मुंबई-बडोय्याकडून नागडा-मथुरा-मार्गानें मुरादाबादेस 
आलों. मुरादाबादेहून नैनितालला दोन मा्गोनीं जातां येतें. मुरादाबादेदून 


[ डू 


प्रवास--वणेन. 


बरेलीला जावयाचें व बंरेलीहून कथगोडमला यावयाचे. या प्रवासाला 
तिसऱ्या क्लासाने २। रुपये पडतात. दुसरा मार्ग यापेक्षां जवळ आहे. 
परंतु गाडी दोन ठिकाणीं बदलावी लागते. मुरादाबादेहून रामपूरपर्यंत 
एक फांटा आहे, रामपूरचे आधीं काशीपूर हणून एक गांव लागतें. 
मुरादाबादेहून काशीपूर हें थेट उत्तरेला आहे. काशीपुराहून थेट पूर्वैकडे 
एक फांटा जातो. त्यानें लालकुवा जंकदनळा जावयाचें व लालकुव्या- 
पासून कथगोडमला पोहोंचावयाचें. या मार्गानें तिक्तऱ्या कासचे भाडें सुमारें 
एक रुपया चार आणे पडतें. आम्ही जातांना काशीपुराकडून गेलों व 
परत येतांना बरेलीच्या मार्गाने आलों. 

ज्यांनी उत्तरहिंदुस्थानचा कांहीं भाग तरी पाहिला असेल त्यांना त्या 
प्रदेशाची सामान्य कल्पना असेलच. हा प्रदेश फारच सपाट आहे. . 
चारी बाजूंच्या क्षितिजांवर कोठोंहि उंचवटा किंवा टेकाड दृष्टीस पडाव- 
वयाचें नाहीं. अशा तऱ्हेचा देखावा महाराष्ट्रांतहि देशावर दिसतो. परंतु 
खानदेश, वऱ्हाड किंवा दक्षिण महाराष्ट्र इकडील सपाट प्रदेश काळ्या 
मातीचा आहे, तर गंगा व यमुना या नद्यांच्या कांठचा हा प्रदेश पांडु- 
रकया मातीचा आहे. इकडील दगडहि पांढऱ्या मार्तीचेच आहेत. 
मधूनमधून कालवे दृष्टीस पडतात व त्या ठिकाणची शेते भर उन्हा- 
ळ्याच्या दिवसांतहि हिरवीं गार दिसतात, काशीपुरापर्यंत अशा तऱ्हेचा 
देखावा दिसतो. परंतु काशीपूर सोडून पूर्वेकडे लालकुव्याच्या मार्गाला 
'वळलें म्हणजे तेव्हांपासून सर्व देखावा बदललेला दिसतो. आधीं झाडी 
फारचं गर्द होते. आगगाडी अत्यंत गर्द अ्ा रानांतून जाते व या 
झाडांचा विदोष म्हणजे त्यांच्या पानांची टवटवी व सतेजपणा हा होय. 
लालकुव्यापासून डोंगरांची रांग दूर दिसूं लागते. लालकुव्यापासून निघाले 
म्हणजे हल्डवानी म्हणून एक स्टेशन लागतें. या ठिकाणचा व्यापार 
बराच मोठा आहे. हल्डवानीहून कथगोडमपर्येतचा देखावा फास्च मनो- 
हर आहे. आर्धी जंगळ खूब दाट व उंच असलेलें दसते व जमिनीचा 
रंग व विशेषतः दगडाचा रंग तर फारच बहारदारीचा दिसतो; येथे 
काळा दगड औषधालासुद्धां |देसावयाचा नाहीं. येथले बहुतेक दगड 


४] 


नौनिताल. 


पांढरे, कांहीं निळसर पांढरे, व कांहीं तर तांबडे असतात. अक्ञा तीन 
मिश्र रंगाच्या दगडांचे ढीगचे ढीग व ब्रासचे ब्रास आगगाडीच्या 
बाजूनें घातलेले दृष्टीस पडतात व ते दुरून फारच चांगले दिसतात. इक- 
डील इमारतीहि याच त्रिरंगी दगडाच्या केलेल्या असतात व यामुळें 
त्यांना कोणताहि कृत्रिम रंग दिळेळा नसतांना या छोट्या इमारती शाहरां- 
तील मोठमोठ्या सुंदर इमारतींपेक्षांहि मनोहर ।देसतात. 

हें आपण पहाण्यांत गक झाळेळे असतांनाच आपल्याला : आश्चयानें 
चाकित करून सोडण्यासारखा देखावा दिसूं लागतो.हिमाल्याच्या पायथ्याच्या 
षहिल्या हिरव्यागार टेंकड्या आपल्या अगदीं समोर दिसूं लागतात व त्या 
टेंकड्यांना लागून एक स्फटिकाप्रमाणें शुभ्र अद्या नदीचें रुंद पात्र द्सिं 
लागतें. वरच्या बाजूस हिरवेंगार रान, त्याच्या पायथ्याशी पांढर्‍या शुभ्र 
दगडांनीं भरळेळी नदी, हा देखावा फारच आश्चर्यकारक भासतो. दुरून 
पाहणाराळा तर प्रथमतः हा एक मोठा समुद्रच आहे कीं काय, असा 
भास होतो. ही नदी फार उथळ परंतु अत्यंत रुंद आहे. हिचें नांव 
गोला नदी, कथगोडम याच नदीच्या किनाऱ्याला आहे. ही नदी म्हणजे 
या पांढऱ्या, निळ्या व तांबुस रंगाच्या दगडांची मोठी खाणच आहे. 
उन्हाळ्याचे दिवसांत नदीमध्यें पाणी मुळींच नसतें. परंतु सर्व नदी अशा 
चित्रविचित्र रंगाच्या गोट्यांनीं भरळेली असते. हा देखावा म्हणजे नेनि- 
ताळ व हिमालय या सट्टिसोंदर्याच्या आगरांचें प्रसादचिन्ह्च बाटतें व 
कॅथगोडमचा हा देखावा पाहून मनुष्याचे मन फार प्रसन्न होतें ब लवकरच 
आपल्याला सुष्टिसोंद्यांचें मूलस्थानच पहावयास सांपडणार आहे हें पाहून 
मन जास्त उल्लासेत होतें. 

आह्लयी कथगोडम येथें सायंकाळीं ७ वाजतां पोचलों, इकडल्या भागाला 
आल्यावर आपल्याला दिवस किती तरी मोठा झाला आहे असें दिसून 
येतें. येथें हल्लींच्या दिवसांत पहाटेस ४ वाजल्यापासून संधिप्रकाश पडतो 
व पांच साडेपांच बाजतां तर अगदीं फटफटीत उजाडतें. तसंच सायं- 
काळीं सुमारें ८ वाजेपर्यंत संधिप्रकाश रहातो. कथगोडमहून नैनिताल 
२२ मैळ आहे हें मार्गे सांगितलेंच आहे. टांगे, व एक्के हे रात्रीचे प्रवास 


[५ 


प्रवास वणन. 


करीत नाहींत. ह्मणून आह्यांला रात्रभर क्रथगोडमच्या धर्मशाळेत राहावें 
लागलें. परंतु या प्रांताला घर्मशाळेची सोय फार चांगली असते. आर्धी 
प्रत्येकाला स्वतंत्र खोली मिळूं शकते. यामुळें सामान ठेवून खोलीला कुलूप 
लावून बाहेर जातां येते. तसेंच प्रत्येक धर्मशाळेला एक रखवालदार 
अंसतो. ह्मणून घर्मशाळाहि स्वच्छ राहतात. तसे'च या प्रांतांत पुरी व 
भाजी हीं सर्व ठिकाणीं व बहुतेक सर्व स्टेशनवर मिळतात व हे पदार्थ 
एकंदरींत चांगळेहि असतात. अतएव इकडे प्रवास करणें सोईचे होते. 
मात्र पुरी व भाजी या पदाथीवर राहण्याची संवय पाहिजे. 

कथगोडमहून आह्मी घोड्याचा एक्का केला. टांग्याला इकडे फार पैसे 
पंडतात. सबंध तीन माणसांच्या टांग्याला १२ रुपये पडतात, तर दोन 
माणसांच्या एक्याला फक्त ३॥ रुपये पडतात. एक्याचे वाहन इकडे फार 
स्वस्त दिसते. हा एका फारच हलका असतो ब त्याला पूर्वीच्या रथा- 
सारखे चार बारीक खांब व त्यावर एक घुमट असतो व पाहिजे तर बाजूने 
पंडदे टाकतां येतात. हे एके एका तासांत पांच सहा मैल जाऊं शकतात. 
कंथगोडमापासून वीरभट्टी ( ब्रुअरीपर्यैत ) टांगे व एके जातात. ही 
बीरभट्टी कथगोडमपासून तेरा मेळ आहे. पुढें सामानाच्या गाड्या जाण्या- 
सारखा ९ मेलांचा रस्ता आहे. परंतु त्याने माणसें जात नाहींत. माणसे 
जवळच्या रस्त्याने प्रायी, घोड्यावर किंवा दांडीनें जातात. बॉरभट्टीपासून 
नैनिताल या पायवाटेने सुमारें तीन मैळ आहे. दांडी हें एक इकडील 
विशेष प्रकारचें माणसांनीं नेण्याचे वाहन आहे. मुंबईच्या बाजूला ज्या- 
प्रमाणें लिंहगडास किंवा माथेरानला जावयाला खुर्च्या असतात त्याप्रमाणें 
या दांड्या असतात, परंतु त्यापेक्षां या बसावयास सोईच्या असतात, व 
त्यायोगें माणसांनांहि उचळून नेण्यास फार सुलभ जाते. या :दांडीचें 
भाडे, दांडी उचलणारांची मजुरी व म्युनसिपल टॅक्स मिळून दर माणशी 
२॥ रुपये पडतात. आह्ली कथगोडमहून साडेपांच वाजतां निघालो ते 
बीरभट्टीला ८॥ वाजतां आलों. तेथून पार्यीच वर गेलो. वर जाण्यास 
ठुमार १॥ तास लागतो. नोनितालास नैनिहाटेळ आणि रेसहाटेल या 
नांवाची हिंदूकरितां दोन हाटेळें आहेत. 


१] 


येथे फक्त उतरण्यास जागा 


ननिताल. 


मिळते. जेवण्याखाण्याची व्यवस्था स्वतः स्वयंपाक करून किंवा बाजारांतील 
पुऱ्या व भाजी आणून करावी लागते. येथे दूधहि चांगळें मिळतें, प्रत्येक 
खोळीस आठ आण्यांपासून दीड दोन रुपयेपर्यंत रोजचे भाडें पडतें 

नेनिताळ व इतर थंड हवेचीं ठिकाणे यांमध्ये पुष्कळ बाबतींत फरक 
आहे. आपल्या इकडील महाबळेश्वर घ्या, माथेरान घ्या, किंवा इकडील 
मसुरी घ्या किंवा सिमला घ्या, हीं ठिकाणें फक्त उन्हाळ्याच्या दिवसांतच 
गजबजलेली असावयाचीं, पावसाळ्यांत किंवा हिवाळ्यांत तीं बहुतेक 
शुक्कच असतात, कारण, तीं वास्ताविेक खेडींच असतात. नेहेमींच्या राज्य- 
व्यवस्थेचा महत्त्वाचा कार्यभाग तेथें घडत नसतो. परंतु नैनिताळची गोष्ट 
तशी नाहीं. नैनिताल हें नैनिताळ जिल्ह्याचें मुख्य ठिकाण आहे व शिवाय 
उन्हाळ्यांतील संयुक्त प्रांताच्या सरकारचें थंड वसतिस्थानहि आहे. यामुळें 
येथे बाराहि माहिने वस्ती असते. जिल्ह्याच्या पोलीसचें हें मुख्य ठाणें 
आहे. तसेंच येथें गुरख्या शिपायांची एक, इतर हिंदी शिपायांची एक, 
व युरोपियन शिपायांची एक अशा तीन पलटणी कायमच्या रहातात. 
आणखी येथें फॉरेस्टच्या डिव्हिजनचें कायमचेंच आफीस असतें. यामुळें 
नेनिताळ हें एका लहानद्या जिल्ह्याच्या शहराप्रमाणें दिसतें व वस्तिहि 
शहराप्रमाणें वसळेली आहे.. 

इतर थंड हवेची ठिकाणें व नेनिताळ यांमधील दुसरा फरक म्हणजे 
त्याची रचना, मुंबईकडील दोन्ही थंड हवेचीं ठिकाणें हीं पववताच्या 
पठारावर वसलेलीं आहेत. आपण वाईहून महाबळेश्वरावर चहूं लागलों 
म्हणजे पर्वताच्या राजीच्या राजी चढून आपण अगदीं वरवर जातों व 
महाबळेश्वर अगदीं वर चढून जाईपर्यंत मुळींच दिसत नाहीं. माथेरानची 
हि तीच स्थिति आहे. एखाद्या माणंसाला डोळे बांधून किंवा पूर्वीच्या 
कादंबर्‍्यांत वर्णन केल्याप्रमाणे नकळत एकदम महाबळेश्वरीं माल्कम 
पेठेंत नेऊन उभें केळें तर आपण एखाद्या सपाट प्रदेशावर आहों, असें 
त्याला वाटेल, त्याच्या सभोवार त्याला तांबड्या मातीची सपाट जमीनच 
. जमीन दृष्टीस पडेळ, बव आपण सह्याद्रिपवताच्या एका प्रचंड टेंकाडाच्या 
माथ्यावर आहों अशी शांकासुद्धां त्याला येणार नाहीं. परंतु त्या मनुष्याला 


[७ 


भ्रवास-वणन. 


मालकम पेठ सोडून एखाद्या पॉइंटच्या टोंकाशीं आणिलें म्हणजे त्याला 
सह्याद्रि पवताची शोभा व आपण उभे असलेल्या पर्वतराजीची उंची व 
भव्यता हग्गोचर होईल. परंतु नेनितालची तद्ी गोष्ट नाहीं. नैनिताल हें 
शहर दोन टेकड्यांच्या उतारावर वसलेलें शहर आहे. यामुळें नैनितालच्या 
कोणत्याहि ठिकाणीं उभें राहिळें तरी तेथून सर्व पर्वताची व शहराची 
शोभा दिसल्यावांचून रहात नाही. या वसतिस्थानाला म्हणण्यासारखी 
सपाट जागा मुळींच नाहीं. येथें घरें व बंगळे हे एकाच्या डोकीवर दुसरा 
अश्या तऱ्हेचे आहेत. यामुळें शहरांत या बंगल्यावरून त्या बंगल्यावर 
जाण्याचे वाहान म्हणजे दांडी हेंच होय. येथे एकहि गाडी किंवा बायासे- 
कल दृष्टीस पडावयाची नाहीं व येथें सपाट रस्तेहि नाहींत. 

नैनितालच्या रचनेचा तिसरा विशेष. ह्मणजे येथला तलाव किंवा सरोवर 
हें होय.या तलावावरूनच या ठिकाणाला हें नांव मिळालेले आहे.नैनादेवीचा 
तलाव हा नैनिताल या शब्दाचा अर्थ आहे. हा तलाव पूर्वपाश्चिम जाणा- 
र्‍या दोन समांतर टेकड्यांच्या मिलाफानें झाळेळा आहे. या दोन. टेंकड्या 
पाश्चिमेस अगदीं एकमेकांनां भिडलेल्या आहेत व पूर्व बाजूला त्या दोन 
रांगा सारख्या कथगोडमपर्यंत गेल्या आहेत असें ह्मटलें तरी चालेल बया 
दोन दरांमधूनच तलावांतील फाजील पाणी वाहत जाऊन त्याची वल्या नदी 
बनून ती कथगोडमच्या किंचेत्‌ वर गोळा नदीला मिळालेली आहे. याच 
नदीच्या कांठावर कथगोडम आहे हें मागें सांगितलेंच आहे. नैनितालची 
सर्व वस्ति या तलावासभोवार टेकड्यांच्या उतारावर दक्षिणोत्तर आहे व 
पश्चिमेकडच्या टोंकाला बडा बझार, युरोपियन लोकांची वस्ति, त्यांचीं 
डुकानें व त्यांच्या खेळण्याच्या जागा आहेत. खेळण्याची जागा तर 
तलावाचा थोडासा भाग बुजवून क़्ात्रिम तऱ्हेने बनाविळेली माहे. तेना; 
देवीचे लहानसे देऊळ तलावाच्या याच कांठावर आहे. पूर्वेच्या बाजूला 
हिंदूळोकांची वस्ति व बाजार आहे. याच टोंकाला गंधकाच्या पाचक 
पाण्याचा एक चांगला स्वच्छ झरा आहे, या झऱ्याचे पाणी फार गार आहे. 
बहुधा गंधकाच्या पाण्याचे झरे हे उष्ण पाण्याचे झरे असून त्यांना 


उन्हाळी म्हणतात. परंतु हा झरा अत्यंत गार पाण्याचा असून हें पाणी 
<] 


नेनिताल. 


पिण्यास फार चांगले लागतें. पहिल्यांदाच पिणाराला थोडा गंधकाचा 
वास येतो; परंतु एकदोन दिवसांच्या सवईनेंतुद्धां तो वास भासत नाहींसा 

नैनितालच्या तलावाचा पृष्ठभाग समुद्रसपाटीपासून ६३५० फूट आहे 
व सभोवारच्या टेंकड्यांची, सरासरी उंची १००० फूट आहे. यावरून 
येथले बंगळे ६५०० पासून ७००० फूट उंचीवर आहेत असें दिसून 
येईल. तलाव लंबवर्तुळाकार आहे. परंतु तलावाच्या मधोमध एका टेक- 
डीचा भाग जरा पुढें आला आहे व या ठिकाणीं तलावाची रुंदी बरीच 
कमी आहे, यामुळें या तलावाला कांहींसा दोन डोळ्यांचा किंवा त्यावर 
घालण्याच्या आरश्ींचा आकार आला आहे असें ह्मणणें शोभेल, या 
तलावाची सवात जास्त लांबी १५६७ याड आहे व सवोत जास्त रुंदी 
५०६ याड आहे. या तलावाचा परिघ दोन मेल आहे व यानें व्यापि- 
ळेळी जागा १२० एकर आहे. सर्व तलावासभोंवतीं एक सुंदर रस्ता 
आहे. दक्षिणेच्या बाजूला टेकडी अगदीं तलावाळा लागलेली आहे व 
रस्ता टेंकडीर्ची टोंकें फोडून करावा लागलेला आहे. उत्तरेच्या बाजूला 
टेकडी किंचित्‌ कमी भिडलेली आहे व यामुळें या बाजूने एकाखाली 
एक असे दोन समांतर रस्ते नेळेळे आहेत. या तलावाची सवोत जास्त 
खोली ९३ फुटांची आहे तर सवोत उथळ भागीं २० फूट पाणी आहे. 
तलावामध्येंसुद्धां एक गंधकाच्या पाण्याचा झरा आहे. या तलावाला 
पाण्याचा पुरवठा होण्याची मुख्य मोरी पश्चिमेला आहे. परंतु दोन्ही 
समांतर टेंकड्यांचें सर्व पाणी लहान लहान मोऱ्यांनीं याच तलावांत 
येऊन पडण्याची व्यवस्था केली आहे. 

खरोखरीं हा तलाव म्हणजे या ठिकाणचें एक आद्वितीय भूषण होय 
यांत शांका नाहीं. या तलावाच्या सभोंवतीं हिंडले म्हणजे सर्व शहराची 
निरनिराळ्या ठिकाणांहून निरनिराळी शोभा दिसते. लोकांचा सहल कर- 
ण्याचा हाच एक रस्ता होय. यामुळें संध्याकाळीं या रस्त्याने बरीच गर्दी 
दिसते व त्या वेळचा देखावा फारच प्रेक्षणीय असतो, बाकी गाहरांत 
कोठेंहि चारपावलेंसुद्धां सपाट रस्ता नाहीं. सारखी चढउतर आहे. 


[९ 


प्रवास-वणेन. 


या सुंदर तलावाचा व्यायामप्रिय युरोपियन लोकांनीं व्यायामाकडेहि 
उपयोग करून घ्यावा हें उचितच आहे. येथें पुष्कळ बोट छुबस्‌ आहेत. 
एक खुद्द लेफ्टेनेंट गव्हनरचे बोट होस आहे, दोन युरोपियन लोकांचे 
बोट बस्‌ आहेत. शिवाय यंग मेन्स क्रिश्चन असोशिएशनचाहि एक 
बोटछुब आहे. युरोपीयन ऑफिसरांच्याहि सहल करावयाच्या व व्याया- 
माच्या होड्या आहेत. रामपुरच्या नबाबाचें एक बोट-होस आहे. सकाळीं 
व सायंकाळीं बोटी वळवीत जातांना पुष्कळ लोक दृष्टीस पडतात.या तलावांत 
संध्याकाळीं मासेमारी करण्यामध्येंहि पुष्कळ लोक गुंतलेले दिसतात. 
शिडे लावून वाऱ्याच्या जोरानें चालणाऱ्या बोटीहि पुष्कळ असतात. 
अशी व्यायामाची व सहळ करावयाची सोय थोड्याच ठिकाणीं असते व 
त्यांतल्या त्यांत उंच थंड ठिकाणीं तर बहुतेक अशक्यच आहे. आपल्या 
इकडे मुंबईस व डेक्कन कॉलेजांतच फक्त बोटींच्या व्यायामाची सोय 
आहे. ज्यांना त्या व्यायामाची मोज व आनंद ठाऊक असेल त्यांना नैनि- 
ताळच्या या विदेषाचें महत्त्व कळून येईल. माझें शिक्षण चार वर्षे डेकन 
कॉलेजांत झाल्यामुळें ब त्या चार वर्षी दररोज बोटीचा व्यायाम घेण्याचा 
सराव असल्यामुळें या ठिकाणची ही व्यवस्था पाहून मनाला फारच 
आनंद झाला व या सरोवरांत बोटींत बसून सहळ करण्यास सांपडेल तर 
काय वहार होईल असे वाटलें. परंतु येथले सर्व छुव सभासदांकरितां 
असून बोटी भाड्याने मिळण्याची येथे मुळींच सोय नाहीं, असें समजले, 
यामुळें बोटींत बसून वल्हाविण्याची - प्रक इच्छा मनांतल्यामनांत 
ढाबावी लागली. 


वरीळ वर्णनावरून नेनिताळच्या रचनेची साघारण कल्पना वाचकांस 
येई. हें ठिकाण वस्तीनें वाढणें शक्‍य नार्ही. कारण, आणखी घरें किंवा 
बंगळे बांधावयास येथें सोय नाहीं. एकंदर ठिकाण स्वाभाविक चतु:सी- 
मांनीं मर्यादित झालेलें आहे. तसेंच येथें दूर दूर जाऊन सृष्टिसोंदर्य पहा- 
ण्यासारखे पाइंट्स्‌हि ह्मणण्यासारखे नाहींत. कारण, वर लिहिल्याप्रमाणे 
शहराची रचना या ठिकाणचें सर्वे सोंदर्य एकदम हग्गोचर करणारी 


१० ] 


नैनिताल. 


अश्शीच आहे. तरीपण येथल्या कांहीं थोड्या प्रेक्षणीय स्थळांची माहिती 
देणें आवश्यक आहे. 

हें ठिकाण पूर्वपश्चिम जाणाऱ्या समांतर अश्या दोन टेकड्यांच्या 
रांगांनी झालेलें आहे. टेंकड्यांपैकीं दक्षिणेकडील टेंकडीवरून हल्लीं कथ- 
गोडमपासूनचा रस्ता आहे. हा रस्ता पूर्वी उत्तरेकडील टेंकडीवरून होता, 
उत्तरेकडील टेंकडीकडून हल्लीं आलमोऱ्याला जाण्याचा रस्ता आहे व या 
रस्त्याने जरा पुढें गेळें म्हणजे कथगोडमपर्यंतची अवर्णनीय शोभा दिसते. 
डोंगरांच्या सारख्या रांगाच्या रांगा अगदीं सपाटीपर्यंत गेलेल्या दिसतात 
व त्यांवरून आपण किती उंच ठिकाणावर उभे आहों थाची चांगली 
कल्पना येते. नागमोडीसारखा वांकणें वांकणें घेऊन गेलेला शुभ्र रस्ताहि 
फार रमणीय दिसतो. 


येथली दुसरी प्रेक्षणीय गोष्ट म्हणजे शिपाईधारा ही होय. हा एक उत्तम 
पाण्याचा झरा आहे. तो दक्षिणेकडील टेकडीच्या टोकाला बेलगार्डीच्या 
रस्त्यावर शहरापासून थोड्याच अंतरावर आहे. या ठिकाणीं मनुष्य गेला 
म्हणजे त्याला कल्पनातीत आनंद होतो, या झऱ्याच्या पाण्याच्या सुसळ- 
घारा सारख्या वाहतांना दृष्टीस पडतात. पाणी स्फटिकाप्रमाणें स्वच्छ व 
निर्मळ आहे व तें इतकें थंड आहे, कौ, आपण बफाचेंच पाणी पितों 
आहों कीं काय, असा भास होतो. पाणी मधुराहे फार आहे. हें पाणी 
बारा माहिने तेरा काळ सारखें वहात असतें. हें पाणीच या ठिकाणच्या 
सर्व पाण्यांत उत्तम होय. पुष्कळ लोक प्यावयास हेंच पाणी वापरतात. 
या झऱ्याचें पाणी खालीं सव रस्त्यांच्या बाजूनें खेळाविलेळें आहे व यामुळें 
घाटाच्या सवे रस्त्यावर फारच कमी खर्चांनें पाणी शिंपडतां येतें. बीर- 
मट्टीपासून दीड मैळ चढत आल्यावर या मोठ्या वाहत्या झऱ्याचे प्रथम 
दर्शन होतें. येथें झाडी फार आहे व येथें एक संगमरवरी गायमुख 
बांधळें आहे. बीरभट्टीहून चढून दमून मनुष्य वर येत असतांनाच या 
झऱ्याचे एकदम त्याला दर्शन घडतें व गायमुखांतलें ते अमृततुल्य पाणी 
पिऊन मनुष्याचा सर्व थकवा नाहींसा होऊन त्याला वर चढण्यास जास्त 


. ११ 


प्रवास-वणेन, 
उमेद ब हुशारी वाटते व मैनितालच्या सोंदर्यांची व सुखदायकत्वाची 
चांगली कल्पना येते. , 

परंतु नेनितालमधीळ सर्वोत अत्यंत प्रेक्षणीय स्थळ म्हटलें म्हणजे 
चायनापीक हें होय. हें नैनितालच्या उत्तरेस आहे व त्याची उंची समुद्र- 
सपाटीपासून ८५६८ फूट आहे. म्हणजे नुसत्या तलावाच्या सपाटी- 
पासूनच तें २२ शे फुटांच्या वर आहे. आजुबाजूच्या सर्व डोंगरांत हेंच 
सर्वांत उंच ठिकाण होय. येथें जाऊन परत येण्यास सुमारें पांच तास 
लागतात. दांडीवाळे जाण्यायेण्याचे अडीच रुपये घेतात. या टोंकावर 
सकाळचें जाणें सोईचें असें आम्हाला कळलें होतें म्हणून आम्हीं एका 
सकाळीं जाण्याचा विचार केंला होता. परंतु आदल्या दिवर्शी सायंकाळी 
फार मोठें वादळ झालें, मृच्छकटिक नाटकांत वर्णन केल्याप्रमाणे :'जल- 
घरसंघे नभ भरले तें ! ? अशी आकाश्याची स्थिति झाली. विजाहि ल्वूं 
लागल्या. यामुळें आमचा चायनापीकवर जाण्याचा बेत रहित करावा लागतो 
कों काय अशी भीति पडली. परंतु सुदैवाने कांहीं तासांनी आकाश निरभ्र 
'झालेंव ठरल्या बेताप्रमाणें आम्हांला पहाटेस चायनापीकला जाण्यास सांपडले, 

चायनापीकला जाण्याचा रस्ता तलावाच्या पूर्वेकडील टोंकापासूनच 
निघतो व तो सारखा चढत चढत जातो व जसजसे आपण वरवर जावें 
तसतसा त्याच तलावाचा व शहराचा देखावा “नवोनवो5यमक्ष्णोः? 
याप्रमाणें प्रत्येक उंचीच्या रस्त्यावरून निरनिराळा दिसतो. चायनापीकचा 
“सहा ुन्या गव्हमेंट होसच्या बाजूनें जातो ब पुढे अलाहाबाद'चे ऑनरे- 
बल मुनशी माधवलाल यांचा बंगला लागतो. हा बंगला बहुतेक नेनि- 
तालमध्यें सबीत उंच जागीं आहे. बंगला छोटासा असून टुमदार आहे. 
चायनापीकचा रस्ता थेट या बंगल्यावरून जातो व येथें तो - टेकडीच्या 
माग वळल्यामुळें नेनिताळ दिसेनासे होतें. येथपासून चढ बराच कठीण व 


शी दोन मनुष्ये जाण्याइतकाच 


मनुष्याला पडण्याची भीति वाटते. इकडे रानाहि फार दाट आहे व वृक्ष 
रग 


: नानिताल. 


खरोखरीच गगनचुंबी आहेत कौ काय असें वाटतें. या ठिकाणी 
इंग्ळंडांतील थंड प्रदेशांत होणारे सायप्रस वृक्ष पुष्कळ आहेत. आम्ही 
नोनितालहून निघाल्यापासून बरोबर १॥ तासानें चायनापीकवर आलों. 
वर जाऊन पोहोचतो तों विलक्षण थंडी वाजू लागली. वाराहि फार 
सुटला होता. तासदीडतासाच्या पूर्वीच्या हवेंतील व येथे येतांच लागणाऱ्या 
हवेंतील फरक आश्चर्यजनक होता. . पुण्यांत गुदस्त सालीं ज्या दिवशीं 
बर्फ पडलें होतें त्या दिवशीं जितकी थंडी वाजली तितकी थंडी वर वाजू 
लागली. अगदी हुडहुडी भरल्यासारखी झाली. आवाज कांपरा कांपरा 
येऊं लागला, म्हणून तेथे वाळलेल्या पानांची शेकोटी करण्याचा प्रयत्न 
केला परंतु पानावर दंब पडलेळें असल्यामुळें पानें लबकर पेट घेईनात व 
शिवाय येथें विस्तव पेटविण्याची मनाई आहे असें दांडीवाल्यांकडून 
कळल्यामुळें शेकोटी करण्याचा प्रयत्न आम्हीं सोडून दिला. इतक्यांत 
सूर्यनारायणाहि क्षितिजाच्या बरच वर आला व वाराहि कमी झाला. 
यामुळें थंडी कमी झाली व आमचें लक्ष्य येथल्या सृष्टिसोंदर्याकडे वेधू 
लागलें. आम्ही गेलेल्या दिवशीं धुके फार पसरलेले होतें, व हणून 
आमच्या सभोंवतीं सर्व समुद्र असून आम्हीं एखाद्या लहानशा बेटावर 
उभे आहों कीं काय असा भास होत होता. परंतु सूर्यकिरणांनीं धुके 
वितळूं लागलें, आम्ही फारच उंचावर उभं असल्यामुळें धुके व ढग 
आमच्या खालीं आहेत असे दिसत व धुक्याचे लोटच्या लोट दरींतून 
बाहेर पडतांना अवर्णनीय शोभा दिसे. चायनापीक हें एक अगदी अरंद 
पण थोडें लांबट असें पर्वताचे टोंक आहे व तें दक्षिणोत्तर आहे. आम्ही 
प्रथमतः दक्षिणेच्या टोकाळा आलों व तेथूनच नोनितालची सर्व शोभा दिसते. 
परंतु धर लिहिल्याप्रमाणे धुक्याचे सारखे लोटच्या लोट वर येत असल्यामुळे 
क्षणाधोत सर्व नैनिताल स्पष्ट दिसत असे तर पुन्हां क्षणाधोत तें अद्य 
होऊन जाई. जणूं कांहीं एखादा जादुगार आपल्या भारलेल्या कांडीने ते 
शहर. गुप्त करीत आहे व पुन्हां ते प्रगट करीत आहे ! आम्ही या चायना- 
पीकवर पुरे दोन तास घालावेळे. त्या दिवशीं सर्वत्र धुकें फार पसरलेले 
असल्यामुळे सभोंवारचा प्रदेश जितका स्पष्टपणें दिसावयास पाहिजे तितका 


[१३ 


प्रवास-वणेन. 


मनांत फार भीति असे, कारण, हें ठिकाण भूतांखेतांचें ठिकाण आहे 
अश्शी समजूत होती. यामुळें शेतकरी एका ठरलेल्या दिवशीं त्या ठिकार्णी 
आपल्या कळपासकट जमत. कारण, एकट्याला तेथें जाण्याची छाती नसे 
व मर्ध्ये आपली झोंपडी व सभोवार गुरांचा गोठा अद्य तऱ्हेनें ते रहात, 
तरीसुद्धा पुष्कळ गुरें व केव्हां केव्हां माणसेंहि व्याघ्रमुखीं पडत असत. 
तेथें आल्यावर शेतकरी पहिल्या प्रथम नैना देवीला संतुष्ट करीत असत, 
वषोतून पर्वणीच्या दिवश्शीं या तलावांत लोक साानास येत. परंतु यापली- 
कडे या ठिकाणची मुळींच माहिती नव्हती. १८३९ च्या मार्च महिन्यांत 
आपले मेहुणे बॅरन यांच्याबरोबर मिस्टर बॅटन नांवाचे साहेब हाल्डवानी 
येथे शिकार करीत होते. ते बाटाड्यांना घेऊन भीमतालला गेले व तेथून 

नैनितालला आले व रामनगरच्या बाजूने परत आले. १८४१ मध्यें नैनि- 
ताळ या तलावाच्या शोधाबद्दल व त्याच्या सौंदयीबद्दल व त्याच्या भावी 
वसतिस्थानक्षमतेबद्दल वर्तमानपत्रांत एक पत्र प्रासिद्ध झालें. त्या हणण्याची 
पुष्टी मिस्टर बॅरन यांनीं केली. लगेच बारा बंगल्यांबद्दळ कान्ट्ॅक्टरला 


कंत्राट देळें. १८४२ मध्यें लोकांना वार्षिक कर घेऊन जमिनीवर घरें बांध- 
ण्यासंबधाचे सरकारी नियम 


प्राशद्ध झाले. कमिशनरनें एक बंगला 
आपल्याकरितां बांधला, बाजार व इतर सार्वजाने 


आखण्यांत आली. बंगल्याचें काम पुरें होतांच त्यांत लोक राहूं लागले. 

तलावाच्या पूर्व बाजूस बांघळे गेळे. १८४९ पर्यंत 
हल्लींच्या बड्या आजाराच्या ठिकाणीं अजून जंगळच होतें. या तलावांत 
हली होटी/मिस्टर ७ बरन*-्यांना'वल्हविळी: ०१८६ ६ मध्यें. १५ हजार 
रुपये वर्गणी करून युरोपियन रहिवाशांनी पाहिलें खिस्ति देऊळ बांधलें व 
त्याचें . संटजान ? असें अन्बर्थक नांव ठोवेढे. १८५७ 


क इमारती यांची जागा 


अहा ०० ००० वकेलानभ्नॉलि कळे आवट 


नका क क्थषक्वर मॅश 


डट म्य ककव 
हय... जा आ 


नैनिताल. 


उत्तरेच्या टेकडीच्या पूर्वटोंकाळा एक बंगला बांधविला व आपण पेनरन 
घेतल्यावर तो बंगळा एका मनुष्यास विकला व तेव्हांपासून पुढें झालेले 
लेफ्टेनंट गव्हरनर हे तो बंगला दरवर्षांस ३६०० रुपये भाड्यानें घेत 
असत, १८९५ पर्यैत लेफ्टेनेंट गव्हरनरचें राहण्याचें ठिकाण याच टेक- 
डीवर होतें. परंतु १८८० च्या धरकोसळीनंतर ही टेकडी धोक्याची आहे 
असें ठरलें व ह्मणून सरकारनें समोरच्या टेकडीवर मोठी जागा घेतली व 
तेथे ह्लींचा भव्य व सुंदर राजवाडा वांधला. हा वाडा १९०० मध्यें 
पुरा झाला. या सर्व वर्षोत नैनिताळची सारखी भरभराट होत होती व 
जिकडे तिकडे वस्ति वाढत होती. यामुळें शाळा, दुकानें, खाणावळी, घरें 
बंगळे सारखे वाढत चालले. प्रथमतः या ठिकाणाला येण्यास चांगले 
रस्ते नसून सुरादाबादेवरूनच्या लांबच्या रस्त्याने यावें लागे. परंतु पुढें 
बरेलीहून एक सरळ रस्ता झाला. १८८२ मध्ये कथगोडमपर्यंत रेलवे 
झाली. तेव्हांपासून तर हें ठिकाण जास्त महत्त्वाचें झालें व त्याला दाहराचें 
स्वरूप आलें. मागें सांगितलेंच आहे कीं, १८९१ मध्यें हे जिल्ह्याचे 
ठिकाण बनळें. तेव्हां येथली वस्ति हंगामी न राहतां कायमचीच झाली. 
या दाहराची वस्ति कमजास्त होणारी आहे. परंतु येथे कायमची वस्ति १०: 
हजारां जवळजवळ आहे व उन्हाळ्यांत तर ती १६१७ हजारपर्यंत वाढते. 

नैनिताळबद्दळची सांगण्यासारखी सर्व हकीकत आतां सांगून झालीच. 
परंतु इकडील पर्वताच्या भगभविप्रयक स्थितीचा व त्यापासून घडलेल्या अन- 
थांचा उल्लेख केल्यावांचून हें वर्णन अपुरें राहील ह्मणून तेवढें देणें येथ 
वावगें होणार नाहीं. 

इकडील पर्वतांच्या टेंकड्या या फार ढिसूळ अक्या दगडाच्या झालेल्या 
आहेत. सह्याद्रि पर्वताचा कणखर काळाभोर खडक इकडे मुळींच 
नाहीं. येथला खडक पांढऱ्या रंगाचा मुरमासारखा भुसभुश्ीत आहे व 
कांहीं ठिकाणीं स्छेटीच्या दगडासारखा पत्र्यापत्र्याचा झाळेला आहे व 
थराथरामधून माती आहे. या कारणानें, येथे पावसाळ्यांत पाणी 
खडकांत मुरतें व असें पुष्कळ पाणी मुरळें म्हणजे कडेच्या कडे कोसळून 
पडतात, अशा प्रकारची कडेकोसळ अगर घरकोसळ या टेकड्यांवरून 


ठे [ १७ 


प्रवास-वणेन. 


पुष्कळ वेळां झालेली आहे. . १८६६ मध्यें एक मोठा कडा कोसळला 
होता; पुढें १८६९ मध्यें ती .घरकोसळ क मोठी झाली. परंतु 
सवीत भयंकर व हानिकर धरकोसळ १८८० मर्ध्ये झाली. ही धरकोसंळ 
प्रत्यक्ष पाहिलेल्या माणसानें तिचें खालीलप्रमाणे वर्णन केलें आहे. 

“१६ सप्टंवर गुरुवार १८८० या दिवशीं सारखा अहोरात्र मुसळ- 
-धार पाऊस पडू ळागला, शुक्रवार व शनिवार या्‌ दोन दिवसांतच 
३३ इंचांवर पाऊस पडला. पाणी जाण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले, सर्व 
टेकडी पाण्यानें डुबडुवून गेली व पाणी टेकड्यांच्या भेगांतून शिरून 
टेकडीच्या कांहीं भागाचा घर सुटला. शनिवारा दहा वाजतां पहिली 
घरकोसळ झाली व तिनें व्हिक्टोरिया होटेलचीं बाहेरची घरे व हॉटेलच्या 
पश्चिमेचा भाग ढांसळून खालीं आला. परंतु यापेक्षां फारच मोठ्या 
भागाचा धर कोसळला व त्यायोगें सर्व होटेल र 
आणखी पुष्कळ घरें यांसकट सर्व टेकडी धाडकन्‌ तलावांत येऊन 
कोसळळी. या धरकोसळींत एकंदर १५१ मनुष्ये दगावलीं व कित्येक 
इमारती अजिबात नाहींशा झाल्या.” 


ही धरकोसळ झाल्यावर सरकारनें हजारों रुपये खर्च करून संरक्षक 
कामे बांधिली. 


जागोजाग पावसाचें. पाणी टेकडींत न मुरतां खालीं 

निघून जाण्याकरिता मोऱ्या बांधल्या व कोसळलेल्या भागाचा फायदा घेऊन 
त्या ठिकाणीं खेळाची भोठी जागा तयार केली. या धरकोसळींत जुन्या 
नेनादेवीच्या देवाल्यालाहि जलसमाधि मिळाली होती. हल्लींचें देवाळ्य 
हें त्यानंतर बांधळेळे आहे. १८९८ सालीं पूर्वेकडील टेंकड्यांची बीर- 
भट्टीच्या बाजूला घरकोसळ झाली व त्याने जुना रस्ता बहुतेक वाहून 
दक्षिणबाजूच्या टेकडीवरून नेलेला आहे. 


टेकड्या कमी धोक्याच्या आहेत 
असा तज्ज्ञांनी अंदाज केलेला आहे. 


यामुळें. हल्लीं लोकवस्ती व बंगले 
दक्षिणेच्या बाजूला जास्त होत आहेत. 


परंतु सरकारनें या थेड हवेच्या ठिकाणाच्या महत्त्वाच्या मानानें 
अतोनात पैसा खर्च करून या ठिकाणाला मानवी प्रयत्नांनी जितकी 
९९] 


9? असेबली रूम्स व इतर 


>. 


(8-4 ( 
हरिद्वार किंवा गंगादार. 
०><« 
शिरः शावे स्वगात्पद्युपतिशिरस्तः क्षितिधरम्‌ । 
महीभ्रादुत्तुंगादवनिमवनेश्रयापि जलघधिम्‌ । 
अधो गंगा शय पंद्सुपगता लोकाविसदे ? 


कफ सा[गल्या लेखाच्या शेवटी सांगितल्याप्रमाणें आह्यी मुरादा- 
(१ दा बादेस पांच सहा दिवस मुक्काम केला. मुरादाबाद हें 

| बऱ्याच मोठ्या वस्तीचे शहर असून तें तीन चार रेल- 
वेचे जंक्रान स्टेशन आहे. तेथूनच नैनितालकडे 

लारी रेलवेचा एक फांटा निघतो. दुसरा फांटा मुसलमान लोकांच्या 
कालेजामुळें प्रसिद्धीस आलेल्या अलीगडकडे जातो. ओंद्रोहिलखंड रेलवेची 
एक मोठी शाखा-सहारहाणपुर ते मोगळसराई-इजवर मुरादाबाद आहे 
येथून लकसरपर्यंत या मुख्य शाखेने हरिद्वारला जाण्याकरितां जावें लागतें. 
लकसरपासून डेहराडून या शीतळ निवासस्शानाप्यंत एक रेलवेची शास्र 
जाते. तिच्यावरच हारिद्दार आहे. लकसरपासून प्रथमतः हारेद्वारपरथत 
रेलवेचा फांटा तयार केला गेला. तो १८८६ मध्यें घुरा झाला, व तोच 
खुढे १९०० सालीं डेहराडूनपर्येत नेण्यात आला. डेहराडूनहून मसुरीला 
९ हिमाल्यांतील दुसरें उंच ठिकाण ) वाट जाते. मुरादाबादेपासन हरि 
द्वार शंभर मेळ लांब आहे. सोईस्कर गाडी मुरादाबादेहून रात्री निघून 
हारिद्वारास सकाळीं पोहोचते. लकसर जंक्शनला मात्र बराच वेळ थांबा 
लागतें. 


[२७ 


१ का 


. प्रवास-वणन. 


आह्मी हरिद्वारास जाण्याकारेतां रात्रीं अकरा वाजतां निघालो तों 
टकसरला सुमारें ४ वाजतां येऊन पोहोंचलो. तेथे दोन अडीच तास 
थांबावे हागळें. परंतु पुढल्या प्रवासास अर्धा तास सुद्धां लागला नाहीं. 
प्रवास रात्रीचाच असल्यामुळें मुरादावादेपासून लकसरपयेतचा प्रदेश 
दिसला नाहीं. परंतु राहून राहून मनाला एक प्रकारचा संतोष वाटत 
होता. हरिद्वार, गंगोत्री, बदारिकेद्वार हीं उत्तरेकडीळ अत्यंत पावित्र स्थाने; 
यांचीं नांवें मी लहानपणी आमच्या वडील मंडळीच्या तोंडून ऐकला 
होतीं. या यात्रा घडण्यास. फारच मोठी पूर्वपुण्याई लागते, अशा प्रकारचे 
उद्गार मीं ऐकलेळे होते. त्यांचें मळा आतां स्मरण झाले. या पूवकाळीं 
अत्यंत बिकट अक्षा यात्रांपैकीं हरिद्वार तरी अर्वाचीनकाळीं थोडें जास्त 
सुलभ झालें आहे. तरी पण असे पवित्र स्थान एका दोड वर्षांच्या आंत 
मला दोनदां पाहावयास मिळालें, हें पाहून माझी पूर्वपुण्याई खरीच फार 
मोठी असली पाहिजे, असें वाढून मळा एक प्रकारचा आनंद झाला: 
कारण, मी हारिद्वारला दोन वेळां गेलों. पहिल्यांदा गेलों तो १९१० च्या 
आक्येत्ररमध्ये गेळो .होतो. त्या वेळी फक्त दोन दिवसच मी तेथे वास 
केला होता. या खेपेला आह्मी तेथे सुमारे एक आठवडा काढला. यामुळें 


य़ा सुंदर व पवित्र स्थानाची निरनिराळ्या कवूंतील शोभा. मला पहाण्यास 
मिळाली. या लेखांत माझ्या पहाण 


(य र हाण्यांत आलेल्या. त्या स्थळाच्या दोन्ही 
सेंथतींचे मी वर्णन देणार आहें. 


- वर लिहिलेंच आहे, की, आह्मी लकसरला सुमारें चार वाजतां येऊन 
पोंचलळों, या दिवसांत इकडे संधिप्रकाश फार वेळ असल्यामुळें चार 
झांडेचार वाजतां चांगळें दिसूं लागते. या ठिकाणापासून हरिद्वारचे 
संडे दृष्टीस पडूं लागतात. , यात्रेकरूंच्या शोधार्थ ते.प्रॅटफार्मावर सारखे 
हिंडत असतात; व भेटेल त्याला “ ह्रिद्वाराला जावयाचे: आहे १ कोठें 
उतरणार ५ तुमचें नांव काय £ तुमचा येथें पंड्या आहे १” वगेरे प्रक्ष 
विचारण्याचा सपाटा ठछावतात. मी पाहिल्या खेपेला, हरिद्राराला गेलो होतो, 
तेव्हां एका पंड्याचे घरांच उतरलो होतो, परंतु तेथरळी जागा फार कोंदट 


“प व्् होती. ह्मणून या खेपेला आह्मी मुरादाबादेहून, गांवा- 
२८ 


याळ 


डि शआाकािब॒॒ाजयाबय्हवजयथय यय र. 
क अययायााय॒ाअायाय 


हार्द्वार: 


बाहेरील एका चांगल्या धमशाळेच्या व्यवस्थापकाला पत्र घेतलें होतें. 
लकसरपासून बऱ्याच झाडीच्या प्रदेशाला सुरवात होते व उत्तरेच्या बाजूला 
टेकड्या टेकड्या दिसूं लागतात. *“' अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा । 
हिमालयो नाम नगाधिराजः ।” असे ज्या पर्वताचें वर्णन केलेलें आहे, 
त्या पर्वेताच्याच पायथ्याशी आपण चाललो आहों, असें या लहानशा 
टेकड्या पाहून वाटत नाहीं. ज्याप्रमाणें नदाच्या उगमाशी नद लहानशो 
झऱ्यासारवा असतो, व त्याचाच पुढें प्रचंड नद बनतो, तशांतली या 
टेकड्यांची स्थिति आहे. ढेंगभर वाटणाऱ्या या थोड्या टेकड्यांचाच वर 
जातां जातां अलंघ्य पर्वत बनून, त्यांचींच कांचनगंगा धवलगिरी वगेरे 
सारखी अ्डावीस एकुणतीस हजार फूट उंचीची शिखरे झालेलीं आहेत, 
हें मनांत भाळें ह्मणजे सृष्टिकर्त्यांचें कोतुक केल्यावांचून रद्दावत नाहीं. . 


याप्रमाणें विचार मनांत येत आहेत नाहींत तोंच हरिद्वारचें स्टेशन 
आलें व आमची उतरण्याची घाई झाली. स्टेशनवर तर काय पंड्यांची 
गर्दींचगदीं होऊन गेली. या पंड्यांचा पोशाख अगदीं साधा असतो. 
नेसू धोतर, अंगांत एक शुभ्र ताडिमबाजी सदरा व डोक्यास पांढऱ्या 
विरावेरीत कापडाची तीन चार पैशांची टोपी. कांहींजणांजवळ वह्यांची 
पुडकों असतात. हे लोक यात्रेकरूंना आपल्या घरीं येण्याबद्दळ सारखा 
लकडा लावीत असतात. स्टेशनच्या बाहेर पंड्यांच्या आंतल्यापेक्षां मोठाल्या 
झु्डाच्या झुंडी दृष्टीस पडतात. यात्रेकरूगाणिक येथे पंड्ये आहेत कीं काय, 
असा भास होतो व एका दृष्टीने हें खरेंहि आहे. या गांवची वस्ती म्हणजे 
मुख्यतः पंड्यांचीच आहे. पंडे, यात्रेकरूंना लागणारे मिठाई व इतर 
जिन्नत विकणारे पुरभय्ये, आणि परान्नपुष्ट वैरागी व याचक या चिवगाने 
या गांवची सव वस्ती झालेली आहे. या प्रत्येकाचा धंदा ह्मणजे यात्रे- 
करूंना लुटण्याचा ! प्रत्येक पंड्याला असे वाटतें, की, आपण यात्रेकरू- 
जवळ किती मागू आणि किती नाहीं. बाकी या पड्यांमध्ये बरेच लोक 
“ चांगले सधन असतात. कांहीं तर फारच श्रीमान्‌ झालेले आहेत.- तरी 
यांचा धनलोभ मात्र कमी झालेला नाहीं. वैराग्यांची ब तपस्व्यांची तर गोष्टच 


. २९ 


प्रवास-वणेन. 


बाळू नका. हे लोक यात्रेकरूंच्या पैश्यावर सारखी चैन करीत असतात. 
बाजारांतून आपण जाऊं लागलों ह्मणजे हे तुंदिळतनु लोक सारखे 
पाठीस लागतात. एक ह्मणतो “ बावूज़ी हमकू दूध लाव ! ” दुसरा 
झणतो '' बावूजी हम मलई चाहते हमकू मल देव ! ” तिसरा तिसरेंच 
कांहीं. मागतो ! सारांश, या लोकांना याचना व भोजन यांखेरीज दुसरा 
विषयच ठाऊक नाहीं. याप्रमाणें येथले लोक पाहून व त्यांची दिनचया 
वे एकंदर वृत्ति आणि वागणूक पाहून मनुष्याला एक प्रकारचा खेदच 
होतो. काय या लोकांचें जीवित! वेक्‍च्रहि याचनकृते क्षुदर्थेच जिव्हा 
अशी यांची वात्त व कांति! अशा माणसांबद्दह आदर वाटण्या- 
ऐवजॉ तिरस्कार मात्र उत्पन्न होतो. याप्रमाणें येथल्या वस्तीकडे 


पाहिले ह्मणजे धर्मप्रवात्त जाणत न होतां उलट मावळूनच जाते. तरी 
या ठिकाणचें सृष्टिसोंदर्य पाहिले ह्मणजे मात्र याच्या अगदी उलट पारि- 
णाम होतो व या स्थानाचें इतके माहात्म्य वं पावित्र्य सतत कायम कां 
राहणार हें ध्यानांत येते. असो, 


वर सांगितलेंच आहे, कीं, आह्यांठा या खेपेला 


पंड्याच्या साहाऱ्याची 
जरूरी नव्हती. हणून आ 


ं ह्ी एक दोनन्बोड्यांची: गाडी करून त्यांत सर्व 
सामान भरलें व आमच्या ठरलेल्या ठिकाणी जाण्यास निघालो. तरी एक 
पंड्या आमच्या गाडीच्या बॉक्सवर बसलाच 1 गांव लहानच असल्यामुळें 
आमची धर्मशाळा आह्मांला तेव्हांच सांपडली, अर्थात्‌ , आह्मांला पंड्याची 
झळाच गरज लागली नाहीं. तरी पण आह्मां हरिद्वाराहून निघण्याचे 
आधीं, आमचेत्ररोबर आलेल्या पंड्यास एक रुपया दिला ! 

आह्मां ज्या धर्मशाळेत उतरण्यास गेलो होतों, ती धर्मशाळा साधारण 
गांवाबाहेर असून चांगली प्रशस्त व र 


वच्छ होती; व तेथील व्यवस्थापकाहि 


जव्हा मी हरिद्दारास आलों होतो तेव्हां 
खेपेला आह्मी बरोबर अलीकडे 
प्रवासांत या 'कुकर'पासून 


जेवणाखाणाचे बरेच हाल झाले, हणून 


पचारांत येऊ घातलेला कुकर? घेतला होता. 
४०] 


गगाद्वार. 


फारच सोय व सुख होतें. कारण त्याला लाकूडफाटें किंवा चूल लागत 
नाहीं. एक प्रायमस स्टोव्ह बरोबर असला म्हणज सव काम भागते. 
या कुकरनें आह्यांला पुराणांतरींच्या द्रोपदीच्या स्थालीचीच आठवण 
झाली. त्या स्थालींत ज्याप्रमाणे इच्छेप्रमाणे आपोआप अन्न तंयार होत 
असे, तसाच येर्थाह प्रकार होतो. भाजी, भात, वरण हे पदाथ “कुकर? 
मध्यें घाळून 'कुकर' स्टोबवर ठेवून खुद्याळ बाहेर जावें व तास दीड 
तासानें परत यावें, तों स्वयंपाक्यानें तयार केल्याप्रमाणें सुंदर अन्न तयार 
होते. अशी आमची व्यवस्था असल्यामुळे आमचा हरिद्वार येथील आठ- 
वडा फारच सुखाने व आनंदानें गेला; व तो इतक्या जलद गेला, कीं, 
आमचें हरिद्वारचें रहाणें स्वझांतील तर नव्हे, असे आह्यांला केव्हां 
केव्हां वाठे, 

हारेद्वार या पवित्र स्थानाचा विदोष म्हणजे येथील गंगा होय. बाकी, 
हें गांव काशी, प्रयाग, मथुरा किंवा द्रारका यांप्रमाणे मोठें नाही. येथली 
वस्ती अवघी चार हजार आहे. येंथे मोठमोठ्या इमारती नाहींत. येथे 
भव्य देवळं नाहींत. येथे मोठा व्यापार आहे असाहि प्रकार नाहीं. प्रत्यक्ष 
गांव मोठ्याशा खेड्यासारखें आहे. घरेंहि सामान्यच आहेत. परंतु या 
गांवची रचना; ठेवण व येथली गंगा हीं मात्र अप्रतिम आहेत. म्हणूनच 
र्‍या गांवाला फार प्राचीन काळापासून इतकें पावित्य आलेलें आहे. 

हें पात्रित्रस्थान निरनिराळ्या काळीं निरनिराळ्या नांवाने प्रासिद्ध होते. 
प्रथमतः शिवभक्त व विण्णुभक्त यांचेमध्यें या गांवाच्या नांवासंबंधाने . 
मोठा वाद आहे. शिवभक्त म्हणतात या गांवाचे नांव हरद्वार, विष्णुभक्त 
म्हणतात या गांवाचें खरे नांव हरिद्वार. या दोन पंथांच्या छोकांमध्ये 
मोठमोठ्या मारामाऱ्या या स्थळीं होत व त्या अगदीं अव्वल इंग्रजीपरयेत 
चालत असत. या गांवाचे फार जुनें नांव कपिल हें होय व अजूनहि कपिल- 
स्थान ह्मणून एक जागा दाखविण्यांत येते. कपिल हा एक फार प्रख्यात 
तपस्वी होता, . या कपिल दाहरालाच तेमुरलंगाने आपल्या इतिहासांत 
कुटिल म्हटलें आहे असे म्हणतात. प्रसिद्ध चिनी प्रवासी हुएनसंग हा 
र्‍या ठिकाणीं आला होता. त्यानें या गांवाचे नांव मोयुलो असें दिलें आहे. 


[४१ 


प अ, ७ ४ १ य 7 //७ य. 


य. ४४४६ ४ की 


€%! 


: झाली आहे. यामुळें 


प्रवास-वणेन. 


मोयुलो म्हणजे मयापुर किंवा मवूर असावें. मयापुर या नांवाचें फार र्ल 
ठिकाण हारिद्वारच्या दक्षिणेस फारच जवळ आहे. अकबराच्या कारकी- 
दीतील प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फाजल यानें या गांवाला मय ्युथिवा 
हरिद्वार असे म्हटळें आहे. अकबराच्या काळी येथे तांब्याच्या नाण्यांची 
एक टांकसाळ होती ब अकबर आपल्याला प्यावयाला पाणी नेदेमींया 
ठिकाणाहून नेत असे, असे म्हणतात. या ठिकाणाला गंगाद्रार असेंहि 
नांव आहे व मुसलमान इतिहासकार या स्थळाचा निर्देश गंगाद्रार ह्मणूनच 
*रतात; व पुढोळ वर्णनावरून हेंच नांव अन्वभैक आहे. असे दिसून 
आल्याखेरीज राहणार नाहीं. 

या पवित्र स्थानाचें येवढें पूर्वचरित्र 
सांप्रतच्या स्वरूपाकडे वळू. हरिद्वार हें 
लिक नांवाच्या हिमालयाच्या 


बस्स आहे. आतां आपण त्याच्या 
गांव गंगेच्या दक्षिण तीरावर शिवा- 

पायथ्याशी असलेल्या टेकड्यांच्या 
बाजूडा वसळेळें आहे ब गंगानदी थेट गांवाला व टेकड्यांना लागून गेली 
आहे. नदीच्या दोन्ही तीरांस टेकड्यांची रांग आहे व मध्यें एक दरी 
हिमाल्याने जणूं काय आपल्या लहान लहान टेक- 
ब्यांचे एक, दार बनवून त्यांतून गंगेला जाण्यास वाट दिळी आहे कीं काय 
89. शहत? &कोरण दोन टेकल्यांमधळा भाग खिंड किंवा द्वार 
यासारखाच खरोखरी दिसतो व झणून गंगाद्वार हें नांव जास्त अन्वर्थक 
आहे अतत आम्हीं वर म्हटलें आहे. गांवच्या वरच्या बाजूला नदीकिना- 
(मयर फेकली म्हणजे अद्वितीय देखावा 
दिसतो. 


हून उत्तर दिशेकडे दृष्टि 
हाष्ट पोचत नाहीं येथ सारखी टेकड्यांची रांगची रांग 


२. पयेत 
लागळेली दिसते. या टेकड्या ए. 


गेल आहे कावर एक अशा सारख्या चढत चढत. 
यत . आहेत. व आपण हषे कितीहि उंच केलो तरी या टेकड्या ह्मणून 
सपत नाहींत अगदीं दूरवर डोळे 


ताणून ताणून पाहिलें म्हणजे पांढर्‍या 
उन्न रंगाची पदतराजि दिसूं लागते, ही पवा किंवा पांढर्‍या 
ति उत्पन्न होते. परंतु बर्फाच्छादित 
1 धबलध्वज होय, . अशी खात्री 
होतें. या पर्वतराजीच्या खार्ली 


अशा हिमवानाचा ह्‌ 
झाली म्हणजे मन सानंदाश्भयोत निमम़ 
४२] 


.हारिद्वार- 


पाहिलें म्हणजे स्फटिकाप्रमाणे शुभ्र असा गंगाप्रवाह दूरपर्यंत दिसतो. 
गंगेच्या पाण्याइतके शुभ्र व निभल पाणी दुसर्‍या कोणत्वाहि नदीचें नसेल, 
मी पाहिल्याने हरिद्वारास गेलो तो आक्टोबरमध्यें. तो कतु हरिद्वारास 
जाण्यास सवीत उत्तम. त्या कतुंत य्रेथील हवा फारच चांगली असते. 
फार थंडीहि नाहीं, फार उष्णताहि नाहीं. पाशी तर इतके निमळ व 
स्वच्छ असतें, की, गळाभर खोल पाण्यांतसुद्धां एकादी सुई किंवा 'टांचणी 
स्पष्टपणे दिसते. या नदीच्या प्रसन्न पाण्याकडे पाहून प्राण्याचे मन प्रसन्न 
झाल्याखेरीज राहतच नाहीं. एकीकडे त्या हिर्यागार टेकड्या, व त्यांचेच 
पायथ्याशी शुभ्र दगड, व तो स्फटिकाप्रमाणे शुभ्र पाण्याचा प्रवाह, हा 
देखावा एकसमयावच्छेदेंकरून पाहिला म्हणजे कसाहि मनुष्य असो त्याचा 
अंतरात्मा गारीगार झाल्याखेरीज रहात नाहीं. त्या पवित्र स्थानीं क्षणभर 
उभे राहिल्यावर आमचीहि तीच अवस्था झाली. हिमालयाचा शुभ्र 
विस्तार, जणूं कांहीं स्वर्गांप्येत पोंचलेळा दिसत होता व त्याची एक 
सोपानपरंपरा झाली आहे, असा भास होई. गंगा स्वगोतून आढी ती 
याच सोपानपरंपरेनें आटी. ती प्रथम स्वगोतून रांकराच्या डोक्यावर 
पडली, तेथून हिमवानाच्या माथ्यावर पडली व तेथून अवनितलाला पोचून 
खार्ली खालीं जात शेवटीं सागराला मिळाली, असे भतृहरीनं वर्णन केलें 
आहे तें अत्यंत यथाथ आहे असे मला वाटलें. तसेंच, सृष्टिदेवीचे अद्वि 

तीय देखावे पाहिल्यावर त्यांचें रूपकात्मक वर्णन करण्याची कर्वीला स्फूर्ति 
होऊन त्या रूपकात्मक वर्णनाच्याच पुढे पुराणांतील कथा होतात असें जं 
म्हणतात, त्याचीहि सत्यता माझ्या डोळ्यांपुढे उभी राहिली. व असलाच 
एकादा गंगेचा देखावा पाहून महाभारतांतील किंवा रामायणांतील गंगा- 
वतरणाची कथा एकाद्या कर्वांच्या डोक्यांत आली असावी, असें. मला 
त्या वेळीं वाटलें व त्या देखाव्यानें मळा माझ्या लहानपणच्या एका अह- 
छपूवे अनुभवाचे स्मरण झालें. मीं लहानपणी पुण्यांत इग्रजी शिकण्यास 
होतों, त्या वेळीं आम्हांला पुण्यास कोंकणांतून येण्याजाण्यास बेलगाडीच्या 
रस्त्याने जावे लागत असे. एका मे महिन्यांत आम्ही पुण्याहून निघून 
आमच्या गांवी जात .होतो. वाटेंत आह्यांला प्रचंड सह्याद्रे ओलांडावा 


[४३४ 


 प्रवास-क्णन. 


लत. आम्ही पहाटेच्या सुमारास सह्याद्रीच्या पुष्कळ उंच उंच टेकड्य 
'उतरूंन एका पर्वताच्या शेवटाला आलो, तों तेथे मीं एक अद्वितीय 
देखावा पाहिला. त्या 'दिवद्ची धुके फार आलें होते. आम्ही समोर दिस- 
णारे डोंगर ओलांड्रन कोंकणाच्या बाजूकडील डोंगरांच्या माथ्यावर आलों 
मात्र, तों आमच्यापुढे एक अफाट समुद्र पसरला आहे असे आम्हांला 
वाटळें ! तें सवे जग व्यापणारें धुके थेट समुद्राप्रमाणं भासत होतें. ज्या 
ठिकाणी धुर्के किंचित्‌ कमी दाट होतें तेथे थोडा भरूमेभाग हग्गोचर होत 
होता. असे भूभेभागाचे लहान लहान तुकडे समुद्रांतील लहान लहान 
बेटांप्रमाणें दिसत होते. हा विलक्षण देखावा पहात आम्ही किती वेळ तरी 
उभे होतों. इतक्यांत आमच्यामागें पूर्व दिशेला सूर्याने 
चाचलाच्या माथ्यावर काढल्याबरोबर त्याचे ।किरण त्या हिमतुषारमय समु- 
दरावर पट्ट लागळे, तसतसं ते धुके वितळून 


आहझ्यांला समुद्राच्या ठिकाणी 
जमीन दिसूं लागली, व या समुद्राचा हा पालट एका क्षणांत झाला. हा 


विलक्षण देखावा पाहून कोंकणप्रांत निर्माण झाल्याची कथा कशी उत्पन्न 
झाली असेल, याची मला उत्तम कल्पना आली. पूर्वी सह्याद्रिपथेत समुद्र 
होता, म्हणजे सर्व कोकणाचा भाग जलमय होता. पुढें परशुरामाने 
आपल्या बाणाने समुद्राचे पाणी मागें हटवून कोंकणाचा भूमिभाग निर्माण 
केला, अशी देतकथा आहे. ही दंतकथा मीं पाहिलेल्या देखाव्यावर उत्तम 
रूपक आहे. तेव्हां माझ्यासारख्या पत्यक्ष अनुभव आलेल्या एकाद्या 
कर्वाने ही दंतकथा रचली असा 


ह नावी, असें मला त्या वेळी वाटलें. हरिद्वा- 
रच्या गंगाकिनाऱ्यावरील अलौकिक देखावा 


आपलें डोके उद- 


संबंध जोडला आहे येवर उदर प्राशन करून टाकल्याच्या कथेशी 
व्णून मोठा जि चवच इव्वाकु वंशांत फार प्राचीन काळीं सगर 
पू "राजा होऊन गेला. त्याला दोन. बायका होत्या, एकापायन 
चिरकालिक ब 
'दुसरीपासून साठ सह कोति मिळविणारा मुलगा झाला, 


* सगरानें एकदां अश्वयज्ञास प्रारंभ 


गगाद्वार- 


केला. परंतु त्याचा अश्व असूयाप्रेरित इंद्राने पळवून नेऊन पाताळांत 
कपिलमहामुनि तप करीत होते तेथे ठेवला. सगरानें आपल्या साठ 
सहत्त मुलांना अश्वशोधाथ पाठविलें. त्यांनीं अश्चाचा दशादेशा शोध केला, 
तरी त्याचा सुगावा लागला नाहीं. तेव्हां त्यांनीं पित्राजेने पृथ्वी खणण्यास 
प्रारंभ करून ते पाताळापर्यंत खणीत गेले. तेथें त्यांनीं कापेल महामुनि 
व त्यांचे शोजारीं आपला यज्ञाश्व पाहिला, हाच चोर समजून ते त्याच्या 
अंगावर धावले. कपिल महामुनींना राग येऊन त्यांनीं या साठसहत्त सगर 
पुत्रांना भस्मसात करून टाकिले इकडे सगर आपले मुलगे अजन कां 
थेत नाहींत अद्या विवंचनेंत होता. शेवटीं फार काळ लोटला म्हणुन त्याने 
आपला नातू अंशुमान याला त्यांचे शोधाथे पाठविले. तो शोध करीत 
करीत कपिल महामुनि ज्या ठिकाणीं होते त्या ठिकाणीं आला व त्यानें 
त्या मुनीला प्रणाम करून त्यांना कुशल प्रश्न केळे व आपल्या चुलत्यांची 
माहिती विचारली. तेव्हां कपिल महामुनि संतु होऊन त्यांनीं त्याला अश्र 
परत दिला व सगराच्या भस्मसात्‌ झालेल्या मुलांच्या उद्घाराकरितां गंगा 
पातालाप्रत आणण्यास सांगितलें. अश्व परत आल्यावर सगरानें आपला 
यज्ञ पुरा केला. अंशुमानाळा गंगा खालीं कशी आणावी हें समजले नाहीं. 
पुढें त्याला दिलीप म्हणून मुलगा झाला; त्यानेंहि गंगा आणण्याची 
खटपट केली, परंतु त्याचेहि हातून सगरपुत्रांचा उद्ध(र झाला नाहीं. परंतु 
दिलीपाचा मुलगा भगीरथ म्हणून होता. हा फार धार्मिक व दढनिश्रचयी 
होता. त्यानें आपल्या पूर्वजांचा उद्धार करण्याचा निश्चव केला व त्या- 
करितां त्यानें घोर तप आरंभले. त्या तपानें प्रसन्न होऊन गंगेने पाता 

लामध्यें जाण्याचें कवूल केलें. परंतु “ स्वर्गाहून खालीं पडतांना माझा वेग 
पृथ्वीला सहन होणार नाहीं. तरी तू दोकराची आराधना करून त्यांना 
आपल्या डोक्यावर मला घेण्यास विनंति कर अस गंगेने सांगितले. 
गंगेच्या सांगण्याप्रमाणे भर्गारथाने पुनः तप करून शंकराला प्रसन्न करून 
घेतलें. शंकरहि त्याच्या तपानें प्रसन्न होऊन त्यानें गंगेला धारण कर: 
ग्याचें कबूल केलें. त्याप्रमाणें प्रथमतः गंगा स्वगोतून शंकराच्या डोक्या- 
वर पडली, तेथून हिमालयाच्या माथ्यावर पडली, तेथून जमिनीवर फार 


[५५ 


ग्रवास-वणेन. 


वेगानें आली व पुढें भगीरथाच्या रथा'चे मागोमाग समुद्रापयेत जाऊन 
पुढे पाताळांत गेली, तेथे भगीरथानें आपल्या पूर्वजांच्या भस्मावर गंगा- 
जल शिंपडले ब त्यांना जलदान केळे. व त्या योगानें ते सर्व स्वर्गाप्रत 
गल, गंगावतरणाची ही कथा म्हणजे. स्वाभाविक दिसणाऱ्या सृष्टीच्या 
देखाव्यावर एक प्रकारचें कविकृत रूपक भाहे असं कोणास वाटणार 
नाहा १? असा 
आतां आपण हरिद्रारच्या प्रेक्षणीय स्थळांकडे वळूं. येथलें पाहिलें 
प्रेक्षणीय स्थळ व अत्यंत पवित्र स्थान म्हणजे 'हरीकी पायरी? होय. हृ 
स्ानाचा घाट आहे व याच्या एका भिंतीच्या एका कोनाड्यांत विष्णूच्या 
पादुका असलेला एक दगड बसविलेला आहे. हा घांट पूर्वी फार लहान 
होता. त्याला ३९ पायऱ्या होत्या व तो ३४ फुट लांब होता. सर्व थाने 
करूंची इच्छा या घांटावर येऊन रान करण्याची असते. यामुळें येथे 
अत्यंत गर्दी होते. १८२० मध्यें मोठ्या यात्रेच्या प्रसंगीं अत्यंत गट निं 
४३० माणसें मेली. तसेंच पुष्कळ माणसें वारंवार बुट्टन मरत हणून 
सरकारन हा घांट साठ पायऱ्यांचा व. शंभर फूट लांबीचा केला. १८९ 
मध्ये वथ कालराही फार झाला होता, याकरितां हरिद्वार इंप्रव्हमेट सोसा 
यटी काढण्यांत आठी व तिन पुष्कळ सुधारणा घडवून आणल्या, स्थ 
नदीकिनारा व नदीचा तळ फरसबंदी केला. या घांटावर नेहमीं पाण्या 
चा सारखा व बेताचा प्रवाह येईल, अशी तजवीज केळी. गंगानदी पर्वत 
डन 
रभ लारेत.. पळितेकड यो? यामुळे तिने येथे पुन 
र हारद्दार आहे. आक्टो- 
२सव्य जेव्हा मी 'हरिद्वायस गेलो होतो, तेव्ह या घांदाजवळ मुळींच 
णी नव्हतें. हा सवे भाग पांढऱ्या दगडांनी युक्त दिसत होता. नदीचा 
नकीच हक, त स्थान करण्याकरितां घाटाजवळचा किनारा 
> ॥हाकडे जावे लागते परंतु या खेपेला जेव्हां 


सा हारेद्वारला आलीं. ते 
हा सवे फाटा तुडुब भरून | 
प्रमाणें वर्षांकालांत न चालला हाता. ज्य 


व ते आपल्या इकडे नद्या दथडी भरून वेगानें जातात 


॥ 
/ 
/ 


ह हरिद्वार. 


भट, या वेळीं गंगानदी भरून चालली होती. हा देखावा पाहून मला 
विलक्षण आश्वये व कोतुक वाटलें. ज्या वेळीं सवे ठिकार्णी पाण्याची 
टंचाई होते, ज्य़ा कालांत सर्वे नद्यांना पाण्याचें दारिब्य येते, त्याच भर 
उन्हाळ्याच्या दिवसांत या नदीला मोठा पूर आलेला पाहून प्रथमच 
उत्तर हिंदुस्थानांत जाणाराला याचें फारच आश्चर्य वाटते. पण या पुराचे 
कारण उघड आहे. उष्णतेमुळे हिमालय़ावरोळ बर्फ भराभर वितळू लागतें 
त्यामळे या नदीला मोठा पूर येतो. हिमाल्यांतून निघणाऱ्या सवे 
नद्यांचा हाच विरोष आहे. हारिद्दारच्या चतुभेदामुळे झालेल्या ।विपयासा- 
कडे पाहून मला सानंद आश्चर्य वाटलें व उत्तररामचारेत्रांतील 'पुरा यत्र 
स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सारिताम्‌'_या रकोकाची आठवण झाली. मात्र 
या ठिकाणीं 'पुरा यत्रारोधः सलिलमधुना तत्र सरितास्‌ असा 
प्रकार झाला होता. हारिद्वारच्या देवळासमधील सवात मोठे व महत्त्वाचे 
देऊळ गंगाद्वार हें या रोजारींच आहे. हरीकी पायरीचा देखावा खरो- 
खरच अवर्णनीय आहे. प्रत्यक्ष पाहिल्याखेरीज त्याच्या सोदयाची कल्पना 
करतां येणार नाहीं. 
याच्या दक्षिणेस सारखा विटांची फरशी केलेला अर्वाचीन तऱ्हेचा 
पटफोर्मसारखा घांट आहे व त्याचे .एका बाजूला नदीच! प्रवाह व एका! 
बाजला धर्मशाळा व देवळें लागतात. काशी किंवा मथुरा या ठिकाणींहि 
असाच देखावा आहे खरा, तरी पण तेथे घांटाघांटाचा संबंध नाहीं; या- 
मळें नदी किनाऱ्याला सारखें फिरतां येत नाहीं. हरिद्वारचा हा एक 
विशेष आहे. या ठिकाणीं. सायंकाळीं फिरावयास येण्याची फार सोज 
वाटते. आमचा येथे मुक्काम अक्षेपथेत रोज सायंकाळीं वेथे सहल कर- 
ण्यास येण्याचा. आमचा पारिपाठ असे. एकीकडे तुडुंब भरून वेगानें घांव- 
णारी प्रचंड नदी व दुसरीकडे निरनिराळ्या तऱ्हेच्या सारख्या लागलेल्या 
इमारती'चा देखावा व उत्तरेस तो हिमाच्छादित धवलगिरी ! हा देखावा 
द्वितीय दिसतो व या ठिकाणापासून केव्हांहि हळू नये असे बाटतें 
इतर सर्व पवित्र स्थानांपेक्षां हरिद्वारचा हाच बिदोष आहे कों, त्या ठिकाणी 
धार्मिक पावित्र्य व सष्टिसोदर्य यांचा पूर्ण मिलाफ 'झालळेला आहे आणि 


[४७ 


प्रवास-वणेन. 


यामुळें हें स्थान केवळ धमंश्रद्ध लोकांनांच प्रिय होतें असें नाही, पजा 
आमच्यासारख्या माणसासहि अत्यंत प्रिय वाटतें व अशा ठिकाणीं वषांचे 
कांहीं दिवस घालवितां आळे, तर ती महद्धाग्याची गोष्ट होय, असें वार्ट 
लागतें. असो. 

हरेद्वारमधलें दुसरं प्रेक्षणीय स्थळ म्हणजे गांवावरून उत्तरेच्या बाजूला 
जाणारा रस्ता व तेथील सृष्टिसोंदर्य होय. हाहि देखावा अवर्णनीय आहे. 
गांवाला लागूनच टेकड्या आहेत हें वर सांगितलेंच आहे. या टेकड्यांना 
लागूनच केव्हां केव्हां टेकड्यांचा भेद करून ब केव्हां केव्हां बोगदा पा- 
ड्रूनच डेहराडूनचा रस्ता गेला आहे. एकीकडे हा नागमोडीचा रस्ता व 
त्याच्या पलीकडे प्रचंड टेकड्या आणि दुसऱ्या बाजूला गांव ब दुथडी 
भरून वहात जाणारी नदी हा देखावा प्रेक्षणीय आहे. गांबाजवळ रेलवे- 
चा एक लहानसा बोगदा आहे, त्यामुळें रस्ता सुंदर दिसतो. टेकड्या 
सर्वे खडकाच्या आहेत. या सर्व डोंगरांत लहान लहान गुहा व पर्णकुटिका 
बांधलेल्या आहेत. या ठिकाणीं बैरागी व तपस्वी लोक राहतात. हा देखावा 
पाहून पुराणांतरींच्या क्षींची व त्यांच्या पर्णकुटिकांची आठवण झाल्या- 
खरीज रहात नाहीं व या काषींची पूर्वीची राहणी किती साधी असे वाची 
योडीशी कल्पना येते. जरा पुढें गेलें म्हणजे रेलवेचा एक पूळ लागतो व 
या पुलाखालून गेलें म्हणजे भीमघोड) तलाव लागतो, येथें 2कड्या जरा 
आंत गेल्यासारख्या आहेत व त्या पोकळीत हा तलाव व जवळचीं देवळें 
बांधलेली आहेत. अश्शी दंतकथा आहे, को, पांडवापेकी भीमाला गंगा- 
वतरणाचे वेळीं येथें घोड्यावर उभ राहण्यास सांगितलें होतें. त्याच्या 
ताड्याची" डाय लागून, तेथे टेकड्यांमध्ये खांच. पडली व तिचा तलाव 
झाला. या दंतकथेला महाभारतांत किंवा रामायणांत मुळांच आघार 
नाहीं. आपल्या लोकांना निव्वळ नांवावरून दंतकथा बनविण्याची फार 
संबय आहे, त्याचेंच हें उदाहरण आहे. हा रस्ता आगगाडीच्या रस्त्याचे 
बाजून डेहराडूनपर्यंत गेला आहे. याच रस्त्याने बद्रोकेदारला जातात. 
'हास्ठ्ठारहून बदरिकेदारास जाण्यास सुमारें दहा दिवस लागतात. प्रवास 
पार्यींच ण लागतो, या रस्त्याने मेल सव्वा मेल गेल्यावर गंगेच्या 

४८ 


. गंगाद्वार 


कालव्याचें काम लागतें. तेथें मोठें धरण वगेरे आहे, अशांतला प्रकार 
नाहीं. गंगेचे दोनतीन फांटे होतात. त्या निरनिराळ्या फांस्यांत पाणी 
विभागून न जातां एकाच पश्चिमेकडच्या फांट्याकडे ओघ वळावा अशी 
तजवीज केलेली आहे. नदीचें पाणी आणखी उंच व्हावें ह्मणून सध्यां 
कांहीं बांधकाम चालळें आहे तें आम्ही पाहिलें. याप्रमाणें पाण्याचा ओघ 
हरिद्वारच्या फांट्यांत आणून हरिद्वारच्या खालीं नदीच्यापासून कालवा 
वेगळा करून घेतला आहे. असो. 

परंतु हारिद्वारचें सवोत प्रेक्षणीय स्थळ म्हणजे कनखल तीर्थ हें होय. 
कनखल हें गांब हरिद्वारपासून दीड मैलावर आहे. या गांवांत दगडाची 
फरशी आहे, घरें बर्‍या प्रकारचीं आहेत. बाजारहि मोठा असून दिस- 
ण्यांत बरा भाहे. हारिद्वारपासून कनखलला जाण्यास एक्के मिळतात. ते 
माणशी एक एक आणा घेतात. येथे दक्षप्रजापर्ताचें मोठें देऊळ आहे 
व नदीच्या तीराला एक लहानसा घांट आहे. किनाऱ्यावर मोठमोठे 
वडाचे व्रक्ष आहेत, या घांटाच्या पायथ्याश्ींच प्रसिद्ध कनखल तीर्थ 
आहे. येथल्या गंगेचा देखावा हरिद्वारापेक्षां अगदींच निराळा आहे. येथे 
नदीचें पात्र फारच रुंद झालेलें आहे अ त्यांचे निरनिराळे प्रवाह बनलेले 
दिसतात. येथून टेकड्या बर्‍याच दूर अंतरावर गेल्या आहेत व हरिद्वार- 
प्रमाणें येथे नदीच्या क्रिनाऱ्याळा मिडळेलीं अशीं देवळें किंवा घरें नाहींत. 
मी पहिल्यांदां या क्षेत्री जेव्हां आलों, त्या वेळचा देखावा मी आजन्मांत 
विसरणार नाहीं. नदीच्या घांटाला लागून प्रवाह जोरानें वाहत होता ब 
त्यामुळे पाण्याला फेस येत होता. आर्धांच गंगेचें पाणी शुभ्र. त्यांतच 
तो फेस मिसळलेला. बरें किनाऱ्याच्या बाजूला असलेले दगड व गोटेहे 
शुभ्रच. या प्रवाहाच्या समोर व आम्ही ज्या घाटावर बसलो होतों 
त्याच्या समोरच नदीला एक उंचवटा होता. तो उंचवटा सर्वे शुभ्र 
दगडांनी व गोट्यांनीं भरळठेला होता व त्यामधून सारख्या शुभ्र पाण्याच्या 
हजारों घारा खालीं कनखल तीथात सळसळ करीत पडत होत्या. यामुळें 
त्या प्रवाहाला विदोषच शोभा आली होती. सर्व पाण्याकडे नजर ठरत 
नव्हती, ते हजारों झरे किंवा धारा तर इतक्या वेगानें मुख्य प्रवाहांत 


४ [ ४९ 


प्रवास-वणेन. 
| थवा 


पडत होत्या कीं त्यां ठिकाणीं लहरींचा भास होत होता. हें स्थान पाहून 
माझें मन थक होऊन गेलें. या ठिकाणीं गडबड किंवा मनुष्यबस्तीचा 
गंधाहि दिसून येत नाहीं.सर्व ठिकाण शांततामय भासते.अशा प्रकारचे ठिकाण 
समाधीला व मनाच्या एकाग्रतेला फार उत्तम असे वाटतें. आम्ही घांटा- 
बर गेळों तेव्हां तेथें कोणीहि माणूस नव्हतं. आम्ही त्या देखाव्याकडे 
किती वेळ पहात होतों याचें आम्हांहा भानच राहिलें नाहीं. इतक्यांत 
आमचा गाडीवाला फार उश्यीर झाला म्हणून आमचा शोध करीत आला 
व मग आम्हांठा निरुपाय म्हणून तेथून पाय काढावा लागला. परंतु तें 
ठिकाण सोडतांना प्रियजनाचा वियोग होतांना ज्या प्रकारची मनाची 
स्थिति होते तशी आमच्या मनाची स्थिति झाली, दुसऱ्या खेपेला जेव्हां 
आम्ही कनखल तीर्थांला आलों तेव्हां तो पूर्वीचा देखावा गुसत झाला 
होता. आकटोबरमध्ये 'हरिकी पायरी' चा घाट शुष्क व जंलविहीन होता, 
तर कनखल तीर्थ जल्पूणे ब आपल्या पूर्ण वैभवांत होतें. मेमध्ये आम्ही 
गेलों तों 'हरिकी पायरी” जलमय झालेली व आपल्या पूर्ण वैभवांत होती, 
तर कनखल तीर्थ अगदी शुष्क जलहीन होतें. तेव्हां या असल्या पवित्र 
स्थानांनासुद्धां 'नीचैर्गच्ळत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण' याप्रमाणें 
वागविणाऱ्या दैवाच्या फेऱ्यानें सोडिळें नाहीं, हें पाहून एक प्रकारचा खेद 
वाटला व क्रतुमानानें या प्रेक्षणीय स्थळांत होणाऱ्या विपर्यासाचें सखेदा- 
श्वर्य वाटलें. तरी पण कनखल तीर्थाचे ठिकाणीं गेळें म्हणजे आपण 
मूर्तिमंत शांततेच्या ठिकाणीं आलों आहोंत, असें वाटल्याखेरीज 
रहात नाहीं. 

येथील तिसरें पाहण्यासारखे ठिकाण म्हणजे मयापूर हें होय, येथें 
एकदोन फार जुनीं देवळें आहेत. एक देऊळ वुद्गदेवाचें स्थान म्हणून 
सांगतात. हें दुसऱ्या एका बाजूनें येणाऱ्या मोठ्या ओढ्याच्या कांठी 
आहे व येथला देखावा बरा आहे. परंतु देऊळ फारसें जुनें आहे असें 
आम्हांला वाटलें नाहीं. असो. 

अशीं निरनिराळीं प्रेक्षणीय स्थळें पाहण्यांत व रोज सायंकाळी गंगेच्या 


किनारी सहल करण्यांत आमचा आठवडा मोठ्या. आनंदानें गेला. येथें 
५० ] 


हरिद्वार. 


आमची जेवणाची सोय उत्तम जमत असे हें वर सांगितलेंच आहे. येथला 
वाजार वराच मोठा आहे व सर्व जिन्नस येथे चांगळे मिळतात. दूधदहों 
तर फारच चांगलें असतं. दक्षिणेतून इकडे प्रथमच येणाराला येथल्या 
बाजारांतील एका चालीचें आश्चर्य वाटतें. येथे सर्व जिनसा वजनी मापाने 
विकतात. तांदूळ तोळून घ्यावे लागतात !. डाळ तोठून घ्यावी लागते ! 
आटा तोलून व्य़ावा लागतो ! हिरवे आंब्रेसुद्धां तोळून घ्यावे लागतात ! 
सारांश, या बाजारांत मापीवजन किंवा संख्यामोजणी ठाऊकच नाहीं, 
अते वाटतें. या ठिकाणीं साधुसंत असल्यामुळें म्हणा किंवा प्रधात आहे 
म्हणून म्हणा, येथें खडावा फार चांगल्या मिळतात. एका पांढरट तांबूस 
दगडाच्या दगड्या वगेरे पदार्थहि पुष्कळ मिळतात. बाकी म्हणण्यासारखा 
व्यापार या गांवाला नाहीं. । 

कनखल, हरिद्वार व ज्वालापुर हीं तीन गांवें मिळून “हरिद्वार युनियन' 
म्हणून एक म्युनिस्षिपाळिटी आहे, हीं तिन्ही गांवें आरोग्याच्या दृष्टीने 
फार चांगलीं आहेत. मथुण किंवा काशीसारखी येथें घाण किंवा दुर्गंधी 
मुळींच नाहीं. सर्व घरं अगदी स्वच्छ आहेत व गांवांत किंवा नदींत 
कोठेंहि घाण नाहीं. येथें नदीचा प्रवाह जोराचा असल्यामुळे नदींत 
घाण राहूं शकत नाहीं. बारा वर्षोनीं येथे मोठा कुंभमेळा भरतो, त्या 
वेळीं फार मोठी यात्रा भरते. बाकी या ठिकाणीं बाराहि महिन्यांत निर- 
निराळ्या प्रांतींचे यात्रेकरू दृष्टीस पडतात. उत्तर हिंदुस्थानांत सर्व पवित्र. 
स्थानांत स्वच्छता. व सृष्टिसोंदर्य या बाबतींत या क्षेत्राचा पाहेळा नंबर 
लागेल, असं मला वाटतें. 

या ठिकाणचें शब्दांनीं यथार्थ वर्णन करणें अशक्य आहे. हें ठिकाण 
प्रत्यक्ष पाहिल्यावांचून त्याचें महत्त्व कधींहि कळावयाचें नाहीं. तरी वाच- 
कांना अद्या पवित्र स्थानाचे दर्शन पूर्ववयांत घेण्याची बुद्धि होवो. अशी 
इच्छा प्रदर्ित करून हें हरिद्वारचें वर्णन संपवितो. 


उत्तर हिंदुस्थानांतील प्रवासास सुरुवात केली तेव्हां- 

पासून गुरुकुल? ही संस्था पहाण्याचा माझा मानस 

होता; परंतु पहिल्या प्रथम मी हरिद्वारला गेलों तेव्हां 

तेथे मी फक्त दोनच दिवस होतों. ते दोन दिवस 

क तेथील अवर्णनीय सृष्टिशोभा पाहण्यांत केव्हांच 

% नेवून गेले. तेव्हासुद्धा मी गुरुकुलाबद्दल चवकशी 
केली; परंतु मी एका फक्त हिंदी जाणणाऱ्या अन्या तऱ्हेच्या पंड्याकडे 
उतरलो असल्यामुळें मला आधीं बरोबर माहिती मिळाली नाहीं; शिवाय 
जी मिळाली त्यांत हरिद्वारपासून गुरुकुल पांच मेळ आहे असे कळलें; 
तेव्हां इतक्या लांब जाऊन येण्यास व ती संस्था सावकारापणें अबलोकन 
करण्यास सवड सांपडणार नाहीं, असे दिसून आलें. म्हणून मनांतील 
उत्कंठा दाबणें भाग पडलें; पण ती संस्था उभ्या उभ्या व अगदीं तांत- 
डीनें पाहून जाणें वरोबर नव्हे, असेहि मनाला वाटलें. कारण, या संस्थे- 
बद्दळ व तिच्या उत्पादकाच्या आत्मत्यागाबद्दल वतंमानपत्रांत किती तरी 
वेळां मीं बाचळें होतें. शिवाय, पंजाबांतील आर्यसमाजाची ही संस्था 
असल्यामुळें या पंथांतील लोकांमध्यें तिच्याबद्दळ विलक्षण उत्साह, 
अभिमान व आदर वसत आहे; गुरुकुलाच्या वार्षिक उत्सवप्रसंगीं हजारों 
स्त्रीपुरुष तेथे जमतात व दरवर्षी अर्धा अधी लाख रुपये रोख जमा 
होतात, असें मीं ऐकिले होतें. तेव्हां अशी महत्त्वाची संस्था ज्या वेळीं मळा 
वेळ अगदीं थोडा होता त्या वेळीं पाहिली नाहीं, हें एका अथी बरें झालें. 

५९ ] 


हा आ कीड पा 


एके दिवशीं सायंकाळीं आम्ही एक्क्यांत बसून कनखल तीर्थाला 
गेलों होतों. तेथील सर्व देवळें पाहिल्यावर आम्ही थोडा वेळ घांटावर 
जाऊन वबसलों, व गंगेच्या प्रचंड पात्राकडे, त्याचप्रमाणें दृष्टि पोहोचेपर्यंत 
हिमालयाच्या उंचउंच पर्वतराजींकडे पाहत होतों. याप्रमाणें थोडा वेळ 
शेल्यावर मुक्कामाला परत फिरण्याचे आधीं आम्ही “ गुरुकुल कोठें आहे, 
त्याला रस्ता कोणता, तेथे केव्हां जावे, गाडी वगेरे जाते किंवा नाहीं £ ” 
वगेरे गोष्टींची चबकशी आमच्या मोडक्‍्यातोडक्या हिंदी भाषेंत करीत 
होतों; इतक्यांत एक तद्देशीय गृहस्थ आमच्याकडे आलेव त्यांनीं “तुम्हांला 
गुरुकुल पहावयाचे आहे काय.£ ” असा इंग्रजींत प्रश्न केला, 


हा प्रश्न ऐकून आम्हांला स्वाभाविकच आनंद झाला व भाप्रेसंबेधी 
अडचणहि दूर झाली. आम्हीं त्या ग्हस्थाला म्हटळें की, “ आम्हांला 
गुरुकुलास जावयाचें आहे व आम्ही त्याबद्दलच चवकशी करीत आहों. 


ते ग्रहस्थ म्हणाळे “ गुरुकुलांतील एक प्रोफेसर आतां येथच आहेत, 
व ते दक्षिणी गृहस्थ असून त्यांनीं मला आपल्याला विचारण्यास पाठविले 
आहे. तेच आले असते, परंतु आपल्याला बरें वाटेल किंवा नाहीं ही 
शंका येऊन ते आले नाहींत.” 


हें ऐकून आम्हांला फारच आनंद झाला. विशेषतः इतक्या दूरच्या 
प्रदेशांत आपली भाषा बोळणारे व आपल्याच देशांतील गृहस्थ येथे 
शिक्षक आहेत, हें ऐकून तर आमचा आनंद गगनांत मावेना ! आतां. 
आपल्याला गुरुकुलाची सर्व माहिती मिळून पाहण्यासंबंधीं कांहीएक 
अडचण राहणार नाहीं असे वाटून, आह्मी फार सुदैवी ह्मणून सहजगत्या 
असा योग आला, असे आह्मी हटले. इतकें बोलणें झाल्यावर आह्मी 
त्या गृहस्थाबरोबर देवळाच्या लतामंडपानें सुशोभित केलेल्या एका ओरी- 
कडे गेलों. तेथे एका साधारण ठेंगण्या, पण तेजस्वी व पाणीदार गृह- 
स्थाला पाहिलें. त्यांचा आमचा परिचयावाधि झाला. प्रो, व्ही. जी. साठे 


[५१ 


ग्रवास-वणेन. 


हे मुंबईकडील राहणारे आहेत व ते स्वतः एम्‌. ए., अस्रून त्यांचे बंघु 
पूर्वी आर्यन एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेचे प्रिन्सिपाल होते व हल्लीं 
मंबईस वकिलाचा धंदा करतात, अस समजले, शिवाय प्रो, साठे यांनी 
मला मुंबईस एकदोन वेळां पाहिलें होतें. याप्रुमाणें ओळख निघाल्याने 
विशेषच आनंद झाला, व आह्यांला सवं गोष्टी आपल्याच भाषेच्या द्वार 
ठरावितां आल्या. प्रो. साठे यांनीं दुसऱ्या दिवशीं सकाळांच गुरुकुल 
पाहण्यास येण्याबद्दल व तेथे सबंध दिवस राहून सायंकाळीं परत फिरण्या- 
बद्दल आझ्यांला सांगितलें, व सात आठांच्या सुमारास आपला मनुष्य 
वाटेवर ठेवतो, असे आश्वासन दिले, इतकी आमच्याकरितां तसदी 
घेतल्याबद्दल व सुदैवाने अशी अचानक गांठ पडून ओळख झाल्याबद्दल 
आनंद प्रदर्शित करून व प्रो, साठे यांचे आभार मानून आही प्रमुदित 
मनानें आमच्या निवासस्थानास परत आलों, मुक्कामाला येतांच आमच्या 
अर्वाचीन स्थाळींची आराधना करून तींत अन्न शिजण्यास लावून नित्य 
क्रमाप्रमाणें आह्मी गंगेच्या घांटावर सहल करावयास गेलां. 

या वेळची घांटाची शोभा अवर्णनीय असते. आधीं सर्व घांट माण- 
सांनीं फुलळळेला असतो. निरनिराळ्या देवळांतून देवांची पूजा व आरती: 
व्वाळू असते. व निरनिराळ्या आवाजाच्या घंटांचा नाद चालू असतो. 
स्थ ठिकाणीं यात्रेकरूंची सारखी गरदी असते. 'हरीकी पायरी'च्या घांटा- 
वरील गर्दी तर विचार्त्व नका ! आरतीच्या दीपावलीचा प्रकाश प्रवाहा- 
वर पडून त्या प्रवाहाला जास्तच शोभा आली होती. आह्ली हरिद्वारास 
होतों ते दिवस चांदण्याचे नव्हते; परंतु चांदण्याच्या दिवसांत व विशेषतः 
पोर्णिमेच्या सुमारास नदीवरील व घांटावरील देखावा यापेक्षांहि संदर 
दिसतो, असं आह्मांला सांगण्यांत आले व त्याचें थोडेसे प्रत्यंतर आह्मांला 
आमच्या हारिद्वारच्या आठवड्यांतील शेवटच्या एकदोन दिवशी आलें 
कारण, त्या दिवसांत थोडासा चंद्रप्रकाश पडूं लागला होता. घांटावर 
बसून धो धो वाहणाऱ्या गंगाप्रवाहांत पाय सोडून बसण्याची फारच मौज 
वाटते. ते उन्हाळ्याचे दिवस, तरी पण अशा तऱ्हेने फार वेळ पाण्यांत 


पाय सोडून बसवत नाह्य. अर्धापाव तास बसलें को, सर्व उष्मा नाहींसा 
५४] 


-घरकुळ, 


होई व दिवसाचा सर्व थकवा जाऊन मन फार प्रसन्न होई. घांटावर 
इकडे तिकडे सहल करून मग थोडा वेळ पाण्यांत पाय सोंडून बसण्याचा 
आमचा रोज परिपाठ पडला होता. अक्या वेळीं नानातऱ्हेचे विचार 
मनांत येत व पूर्वीच्या कर्षींनीं हिमाल्यासारखीं ठिकाणें तपाला उत्तम 
ह्मणून कां पसंत केलीं, हें सहज ध्यानांत येई. मनुष्याचें मन धर्मपरायण 
व ईंश्वरपरायण बनण्यास, मनाची एकाग्रता साधण्यास, आत्म्याची समाधी 
लागण्यास, हीं शांत, गंभीर स्थाने फारच अनुकूल होत, यांत 'मुळींच 
शंका नाहीं, 

याप्रमाणें बराच वेळ गंगानदींची शोभा पाहून व तिचा सुखस्पश 
अनुभवून आह्मी परत येतों, तों आमच्या दिव्य स्थालीनें आमची पाक- 
निष्पत्ति उत्तम तऱ्हेची करून ठेविळी होती. लवकरच भोजन आटोपून 
आह्मी गच्चीवर निजण्यास गेलों. इकडल्यातिकडल्या गोष्टी बोलत अस- 
_ तांना व उद्यां आपल्याला गुरुकुल पहावयास जावयाचे आहे या आनंद- 
मय विचारांत असतांना, आहझ्ांला निद्रादेवीने मोहून टाकलें व लवकरच 
आहझ्ांला गाढ झोंप लागली. 

आदल्या दिवशीं ठरल्याप्रमाणे आह्मां पहांटेस पांच वाजतां उठलो, 
व गुरुकुलास जावयाचें तें खान करूनच जावें हणजे बरोबर कपडालत्ता 
नेण्याचा त्रास नको, असा विचार करून लागलीच गंगेवर स्थानास गेलों. 
स्वच्छ गंगासयान करून आणि निवळ दुधाचा चहा घेऊन आह्मी एक्क्‍्या- 
मधून सुमारें सहा साडेसहांला कनखल तीर्थाठा आलों. शुरुकुलचा रस्ता 
या तीर्थांच्या खालच्या बाजूनेंच जातो, व तो सवे नदीच्या वाळवंटांतून 
जात असल्यामुळें आझ्लमीं सर्व रस्ता पाहत पाहत व चालत चालत जाण्याचा 
बेत केला होता. हणून एक्का देवळाशींच सोडला, व आह्ली वाट चालूं 
लागलों. 

कनखलापासून शुरुकुलाचें ठिकाण तीन मेळ आहे. परंतु बहुतेक सर्व 
रस्ता नदीच्या पात्रांतूनच जातो. कारण, हारिद्वारच्या खालीं गंगानदीचें 
पात्र फास्च रुंद झालेलें आहे व तिचे निरनिराळे प्रवाह बन- 
लेळे आहेत. उ्यपराप्रमाणे एकादी अलछूड हरणी अथवा कालवड 


[ ५५ 


 प्रवास-वणन. 


गोठ्यांतून बाहेर पडली ह्मणजे सेरावैरा धावू लागते, त्याप्रमाणें येथें 
गंगेची स्थिति होते. हरिद्राराजवळ तिला दोन टेकड्यांचा प्रतिबंध आहेसा 
दिसतो; परंतु हिमालयाच्या पर्वतराजींच्या कोंडवाड्यांच्या शेबटाच्या 
दारांतून मोकळ्या मैदानावर गंगा आली हणजे ती सेरावेरा घांबत आहे 
कीं काय, असा भास होतो. कनखल तीर्थांच्या खालींच गुरुकुलची दाट 
नदीच्या पात्रांतून लागते. गंगेच्या पात्रांत बहुतेक दगड शुभ्र आहेत. 
परंतु मधून मधून निरनिराळ्या रंगांचे दगडहि दृष्टीस पडतात. तांबडा, 
पिंवळा, हिरवा, निळा, काळा, वगेरे निरनिराळ्या रंगांच्या व त्यांच्या 
निरनिराळ्या छटांच्या गोट्यांनीं भरलेळे पात्र पाहून प्रथमतः पहाणाराला 
आश्चर्य वाटते. कारण, आपल्या इकडे सव नद्या एकाच काळ्याकुट्ट 
गोट्यांनी भरलेल्या असतात, त्यांत वैचित्र्य फारच क्वचित्‌ असते. अक्ा 
प्रकारची मोज व दगडांचे वैचित्र्य नमदा नदीच्या पात्रांत व विशेषतः 
जबलपुरनजीक मार्बल रॉक्स ह्मणून जो नर्मदेचा भाग आहे, त्यामध्यें 
दिसून येते. लहान मुलांना वाळूंतील शिंपा वेंचण्याची जशी होस वाटत 
असते, त्याप्रमाणें गंगेच्या या पात्रांतून जातांना मोठ्या माणसांनांहि होस 
वाटते. निरनिराळ्या रंगांचे गोटे गोळा करण्याची तशी होस आह्मांलाहि 
वाटली, व खरोखरीच आह्ञीं प्रत्येकाने हातरुमालांत मावतील इतके गोटे 
गोळा केले. परंतु फार जड झाल्यामुळे आह्यांला त्यांतले बरेच ' समुद्रा- 
स्तुप्यंतु' नव्हे 'नदास्तुप्येतु करावे लागले. तरी पण, सरासरी हातरुमाल- 

भर गंगेतील गोटे आह्मी पुण्यास आणलेच ! 
गंगेच्या पात्राची शोभा पाहात, व उत्तरेची दिशा भरून टाकणाऱ्या 
हिमालयाची दूरस्थित रांगची रांग निरखीत आणि नकळत भूगर्भशास्त्रज्ञा- 
प्रमाणें निरानिराळ्या जातींचे दगड जमवीत चालल्यामुळे आमचा प्रवास 
ीरं धीरे कनखलपासून गुरुकुलाला पोहोंचेपर्येत वारेंत 


फार धीरेंधीरें होत होता. 
लहान मोठे असे नदीचे पांच प्रवाह लागतात. त्या पांचांवराहे ल्हान 


मोठे पूळ केलेले आहेत. पूळ कचे आहेत. दोन पूळ जरा मोठे आहेत. 


. ते होड्या एकापुढे एक ठेवून, त्या होड्या दोरखंडांनीं जखडून त्यांवर 


लांकडाचे ओंडे टाकून, त्या ओंड्यावर आडव्या फळ्या व वांसे बांधन 
2]: र; 


33-0:0:5:ओी 
“:त्यांवर गवत पसरून वर मातीचा थर देऊन सरासरी गाडी जाण्यापुरते 
कचे पूल केलेले आहेत. कांहीं पूल तर दोन चार लांकडाचे ओंडे टाकू- 
-नच केलेले आहेत. कारण, प्रवाहाची धार फारच ल्हान आहे. 
हे सर्व कचे पूल पाहिले ह्मणजे पुढें येणाऱ्या गुरुकुलाच्या साघेपणा- 
ऱ्चीच साक्ष पटते, व आपण सृष्टिकतींत अवद्य तितक्‍याच भर घातलेल्या 
स्थळाकडे जात आहों असें वाटतें. गंगेचा स्वात मोठा जो प्रवाह आहे, 
:व॒ ज्यावर बराच लांब पण कच्याच पूल आहे, तों ओलांडल्यावर तरीचे 
नाके लागतें. व तेथे दरमाणशीं एक पैप्ता तरभाडें द्यावें लागतें. या 
ठिकाणींच प्रो. साठे यांनीं वाट दाखविण्याकरितां पाठविलेला मनुष्य 
आक्यांला भेटला. 
हा प्रवाह टाकल्यावर नदींत बनलेळें एक बेट लागतें. या बेटावर 
जंगल साधारणच आहे, फार उंच किंवा फार दाट झाडी नाहीं. पुढें 
लवकरच रोवटचा प्रवाह ओलांडून आपण शुरुकुलाच्या मर्योदेत प्रवेश 
करतों. परंतु गुरुकुळ जवळ आल्याचे एकहि चिन्ह दिसत नार्ही. फक्त 
एक दूरवर निशाण दिसतें. त्या खुणेनेंच जावयाचें असतें. थोड्याच 
वेळाने आपण तीनरो साडेतीनशे मनुष्य वस्तीच्या खेड्यासोरख्या ठिकाणीं 
जाऊं असे वाटत नाहीं. कारण, आतां सव भाग जंगलाप्रमाणें 
भासतो. झाडेंहि जास्त दाट दिसू लागतात. हा देखावा गुरुकुलाच्या 
अगदीं बाहेरच्या कवाडाशीं येईपर्यंत सारखा दिसतो. हें कवाड दिसले 
ह्मणजे आपण मनुष्य वस्तींत आलो, असा विधास पटतो. 
आह्मां कवाडांतून आंत शिरलों तों दोन्ही बाजूंना एकेरी खोल्या- 
खोल्यांसारख्या जागा दिसल्या. याच विद्याथ्यांच्या जागा कीं काय, असा 
प्रथमतः आह्यांठा संशय आला; परंतु त्या गोशाळेच्यापैकीं होत, असे 
'पुढें समजलें. हें पहिळें कवाड टाकून बरेंच आंत गेल्यावर गुरुकुलाचें 
दुसरें फाटक लागतें. वाटेने जातांना संस्कृत शब्दांनी व्यक्त केलेल्या 
इंग्रजी खेळाच्या निदर्शक पाट्या लागतात. या खेळण्याच्या जागा दाख- 
[विणाऱ्या पाट्या होत्या. 
' दुसऱ्या फाटकाच्या आंत गेल्याबरोबर गुरुकुलाची बाग लागते. ही 


. ५७ 


प्रवास<वणेन. 


बाग नीटनेटकी, पण अगदीं साधी दिसते. येथेच एक मोठी विहीर 
असून तिला भला थोरला एक बेलरहाट जोडलेला आहे. या रहाटाच्या 
योगेंच सर्व बागेला पाणी दिले जातें व स्नानशाळेला येथून पाणी जातें. 
जरा पुढें गेळे कीं स्नानशाळा लागते. या शाळेत लांबच लांब व अगर्दी 
अरुंद असा मोठा थोरला होद आहे. आपल्या इकडे गुरांना पाणी 
पिण्याकारेतां ज्या तऱ्हेचा लांबच लांब होद बांधतात, तशा तऱ्हेचा हा 
बांधलेला आहे. येथें पन्नास मुळें एकदम स्नान करूं राकतात. बहुधां 
नदीवर सान करण्याचा परिपाठ आहे; परंतु ज्या वेळीं नदीवर जाणें शक्‍य 
नाहीं त्या वेळीं या रखानशाळेचा उपयोग करतात. 


ही शाळा टाकून जरा पुढें गेळें म्हणजे गुरुकुल महाविद्यालयाची 
इमारत लागते. ही दोन मजली पण अगदीं साध्या परंतु पक्क्या वांघ- 
णीची इमारत आहे. शहरांतील कालेजच्या इमारतींप्रमाणें भव्यता, सोंदर्य 
किंवा अवाढव्यपणा या इमारतींत मुळींच नाहीं. पण ही इमारत गुरुकुला- 
सारख्या पूवकालीन संस्कृतींचें पुनरुजीवन करणाऱ्या संस्थेला साजेशीच 
आहे. इमारत दुमजली आहे व त्यांत २२ वर्ग बसण्याची जागा असून 
एक मोठा पुस्तकालयाचा दिवाणखाना आहे व दुसरा शास्त्रीय शिक्षणाचा 
दिवाणखाना आहे. दुसऱ्या मजल्यावर महाविद्यालयाकडील ब्रह्मचारी 
रहाण्याची सोय केळेढी आहे. या इमारतीस चाळीस हजार रुपये खर्य 
आलेला आहे. ही इमारत कॉलेजच्या शाखेची होय. 


शाळेच्या शाखेकरितां अजून कायमच्या पुऱ्या इम ंघलेल्य 
नाहींत. सव व्रह्मचारी तात्पुरत्या बांधलेल्या एका पऱ्या शभ वण्काच' 
हा चोक फारच मोठा असून त्याचे मधोमध एक मोठी यज्ञणाळा आहे. 
ती शहरांतील एकाद्या उपवनांतील बँडस्टँडसारखी हुबेहुब दिसते. मात्र 
ही फार मोठी आहे व मधोमध एक यज्ञकुंड आहे. यांत सकाळीं होम 
होतो व त्या वेळीं स ब्रह्मचारी एके ठिकाणीं जमून हवन करतात 
सायंकाळचा होम वर्गवारीने व निरनिराळ्या ठिकाणी होतो. या इमारती 
एकंदर पसतीत हजार रुपये लागळे आहेत. येथें विद्याथ्योच्या राहाव- 

५८ ] 


.गुरुकुल, 


याच्या खोल्या, शाळेच्या खोल्या, दवाखाना, स्वयंपाकघर व भोजनशाळा,» 
इतक्या इमारती आहेत. या इमारती एकमजली असून सोगा व त्याचेपुढे 
खुळी पडवी, अश्या धतींच्या आहेत. वर पत्रे घातलेळे आहेत. भोजन- 
शाळा फारच विस्तृत आहे. येथे अडीचरेंपासून तीनशे विद्याथी एकदम 
भोजनास बसण्याची सोय आहे. परंतु गुरुकुल विद्यालयाची ही चाल- 
चलाऊ व्यवस्था आहे. कायमची इमारत बांधण्याचा विचार आहे. त्यांत 
सहाशे विद्याथ्यरींची सोय व्हावयाची आहे व त्याला पांच लाख रुपये खचे 
येईल असा अंदाज केलेला आहे. गुरुकुलाच्या चालकांचा “इमारतफंड? 
जमविण्याचा प्रयत्न चाळू आहे. 

या इमारतीपासून जरा दूर आनंदाश्रम झणून एक लहानशी इमारत 
आहे. या ठिकाणीं अविवाहित शिक्षक राहतात. येथून थोड्या अंतरावर 
दिल्लीचे सुपरव्हायझर लाला परमेश्वरी दास यांनीं चार इजार रुपये खर्चून 
एक पक्की धर्मशाळा बांधळेळी आहे. गुरुकुल पहाण्यास सहकुटुंब येणाऱ्या 
ग्रहस्थांस येथे उतरण्याची सोय आहे. शिवाय प्रोफेसर, शिक्षक, सुपरवायझर 
यांच्या कुटुंबांकरितां स्वतंत्र घरें बांधलेलीं आहेत. गुरुकुलाचे मुख्य आचार्य 
यांच्याकरितां एक स्वतंत्र आश्रम बांधलेला आहे. 

गुरुकुलाचें आवार फारच विस्तृत आहे. हें एक लहानसे खेडेच आहे. 
ही जागा पूर्वी निवळ जंगळ असून येथें पद्मूंचे वसतिस्थान होतें. परंतु याः 
स्थळाचा देखावा मात्र सुंदर आहे. हें.ठिकाण गंगेच्या डाव्या तीरावर 
आहे. येथे हवा फारच चांगली असून गंगेचा प्रवाह जवळच वाहत अस- 
ल्यामुळे प्रवाहावरून नेहमीं गार वारा येत असतो. येथून हिमालयाच्याः 
पर्वतराजि सारख्या दिसत असतात. स्व जागा झाडांनी आच्छाद- 
लेली आहे. 

अशी शांत, एकीकडची आणि हवाशीर जागा पाहून महात्मा लाला 
मुनशीराम हे बारा चवदा वषोपू्वी आपल्या दोन मुलांना घेऊन येथे 
राहण्यास आले व निवळ जंगलांत त्यांनी गुरूकुलास आपल्या एकट्याच्या 
हिमतीवर सुरुवात केली. गुरुकुलाची. ही जागा, व आपली सव इषेट 
श्रीमन्मुनशी अमेनसिंहजी यांनीं गुरुकुलास बक्षीस दिळेली आहे. याः 


[ ९९ 


भ्रवास-वणेन. 


इष्टेटीची किंमत तीस हजार रुपयांची आहे. याप्रमाणे प्रथमारेभींच या 
थोर ग्हस्थांनीं गुरुकुळ महाविद्यालयाला आपल्या विलक्षण औदार्यानें 
स्थैर्य व शाश्वती आणली, व त्यामुळें गुरुकुलाचे उत्पादक महात्मा मुनशी- 
राम यांना इतक्या थोडक्या काळांत या विद्यालयाची इतको प्रगती करून 
दाखवितां आली. या ग्रहस्थांचा आत्मत्यागाहि अलौकिक आहे. यांनीं 
आपली दरमहाची हजार रुपयांची प्रात्ति सोडटून व आपली सर्व इप्टेट 
शिक्षणाला अपण करून पंडित दयानंद सरस्वतीच्या इच्छेनुरूप गुरुकुल 
ऱकाढण्याचा निश्चय केळा, व ते आपल्या दोन लहान मुलांसह वर सांगि- 
तल्याप्रमाणे या निजन प्रदेशी प्रथमतः आले; व अवघ्या एका तपामध्यें 
त्यांनीं तेथे मोठें अवाढव्य विद्यामांदिर निर्माण करून ज्या ठिकाणीं माणु- 
सहि फिरकावयाचा नाहीं तेथें रात्रांदेवसची तीनचार माणसांची वस्ती 
बनविली ! बारा वर्षांतील ही कृति महान्‌ पराक्रमासारखी आहे, यांत 
कांहीं एक शांका नाहीं. एकंदर शुरुकुलाचा विस्तार, त्याची धाढ व 
त्याची सांप्रतची स्थिति पाहून आह्यांला महात्मा मुनशीराम यांचें सादर 
कोतुक वाटलें, 
येथपर्यंत गुरुकुलाच्या पूर्वपीठिकेचें, पूर्वरंगाचें व सद्यःकाळीन आणि 
भावी वहिरंगाचें वर्णन झालें; परंतु गुरुकुळ ही एक शिक्षणसंस्था होय व 
र्‍या संस्थेची योग्यता तिच्या अंतरंगावर अवलंबून आहे हें उघड आहे. 
तेव्हां त्या अंतरंगाकडे आतां वळूं. 
गुरुकुळ ही आयंसमाजपंथरी लोकांची शिक्षणसंस्था आहे. लाहोर येथे 
त्यांचें अँग्लो वेदिक दयानंद सरस्वती कोलेज आहे. परंतु त्या कोठेजाच्या 
चालकांत व कांहीं दुसऱ्या समाजपंथी लोकांत मतभेद झाल्यामुळें गुरुकुल 
ही सस्था अस्तित्वांत आली, असं आह्यांला समजलें. जरी तिला महात्मा 
छनश्ाराम यांनीं मस जन्म दिला, तरी त ही संस्था पंजाबच्या 
भगत ययन म रण पम ल ल 
कंट्रोल नांवाच्या कमिटीकडेच आहे. या ठिक ल. पकी यो 
0 ननब्येचा ये काणीं दरवर्षी आर्यसमाजपंथी 
ऱ 1 सद्यः ब भावी स्थितीची वाटा- 


६०] 


कामा 


व्र कया 


गुरुकुल- 

घाट होते, व पुढील सालच्या खचीची तजर्वाज केली जाते. गुरुकुलाच्या 
आंतील व्यवस्थेकरितां अंतरंगसभा म्हणून एक लहान कमेटी आहे, व 
तीच गुरुकुळाचा आचार्य व गव्हरनर यांची नेमणूक करते. सर्वे रोजची 
व्यवस्था आचार्यांकडे असते. 

गुरुकुल विद्यालय ही शिक्षणसंस्था प्रायः वेदाच्या व संस्कृत भाषेच्या 
अध्ययनाकरितां आहे; परंतु त्यांत इंग्रजी वाड्मय व अर्वाचीन शास्त्रे 
आणि तत्त्वज्ञान यांचेंहि अध्ययन केळें जातें. इंग्रजी व शास्त्रें शिकणे न 
शिकणें हें पालकाच्या मर्जीवर असतें. तेव्हां या तीन विषयांपैकी वेद व 
वेदांग यांनाच प्राधान्य दिलेलें आहे. इंग्रजी ब शास्त्रे शिकवितांना या 
प्रधान अध्ययनाळा धोका किंवा अडचण येतां कामा नये, असा निर्बेघ 
आहे. या शिक्षणाबरोबरच शारीरशिक्षण अबइयमेव दिलें जाते. बर्‍याच 
बयाच्या विद्यार्थ्यांना कांहीं धंद्याच्या शाखांचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था 
केळी जावयाची आहे. या विद्याल्यांतील शिक्षकांना दयानंद सरस्वती 
यांनीं स्थापन केलेल्या आर्यसमाजाचीं तत्बें मान्य असलीं पाहिजेत, व 
त्यांची वेदावर श्रद्धा असून वेदधमोतील ५१ कलमांवर त्यांचा भरंवसा 
पाहिजे. एकाद्या शिक्षकासंबंधीं या अटींपैकी एकादी अगर आधिक अटी 
काहून टाकण्याचा अधिकार अंतरंगसभेस्त आहे. परंतु गुरुकुळाच्या आचा- 
याला मात्र सर्ज अटी पूर्णपणें मान्य असल्या पाहिजेत 

ज्यांचा वेदारंम अथवा उपनयनावाधि झाळेला आहे, अशा सर्व ब्रह्म- 
चारी विद्यार्थ्यांस गुरुकुलांत घेतलें जातें. मात्र विद्यार्थ्यांचे वय सहा वर्षाचे 
आंत व आठ वर्षांच्या वर नसावें. दहा वर्षीच्या वरचा विद्यार्थी गुरु- 
कुलामध्यें केव्हांहि घेतला जात नाहीं. विद्यार्थी शरीरानें व मनाने सुद्दढ 
पाहिजे, विद्यार्थ्यांचा पालकानें 'सुलाचें पंचर्वास वर्षेपर्यंत लझ किंवा वाड- 
निश्चय करणार नाहीं, असा करार लिहून दिला पाहिजे. सव विद्याथ्यीना 
विद्यादान फुकट दिलें जातें. सव ब्रह्मचाऱ्यांना खाण्यापिण्यांत, कपड्या-. 
लत्त्यांत, बसण्याउठण्यांत सारख्या तर्‍हेनें वागविळें जातें. जातीजातींमध्ये 
कोणताहि भेद ठेविला जात नाहीं, सवोना निरामिष अथवा शाकाहार मिळतो. 
ब्रह्मचाऱ्यांनीं आपल्या ब्रह्मचर्यानियमाप्रमाणें राहिलें पाहिजे असा निबंध आहे. 


.९१ 


प्रवासवर्णन. 


सर्वीना ब्रह्मचर्याश्रमाळा योग्य असाच साधा पोप्राख दिला जातो. अध्य- 
ययनास लागणारी सर्व सामुग्री गुरुकुलच पुरविते. ब्रह्मचाऱ्यांनीं शहरांत 
किंवा आपल्या घरी जाण्यास परवानगी नसते. निकट पालक विदोष्र 
आजारी असल्यास, किंवा व्रह्मचारी स्वतःच आजारी पडल्यास, त्याला घरी 
जाऊं दिळें जातें. पालकाने महिन्यांतून एक वेळेपेक्षा जास्त वेळां विद्यार्थ्यांस 
भेटतां कामा नये. वषीतून एकाद्या सुटीला ब्रह्मचाऱ्यांना जवळपासच्या 
यात्रांना शिक्षकांसमवेत पाठविलें जाते. महिन्यांतून एकदां पाळकास पत्र 
लिहिण्याची परवानगी ब्रह्मचाऱ्यास दिली जाते. ब्रह्मचर्याचे नियम मोड' 
ल्यास, किंवा दुसरें जबर गैरवर्तन झाल्यास, किंवा पालकाने लेखी करार 
मोडल्यास, व्रह्मचाऱ्यास विद्राल्यांतून काहून टाकितात. 

गुंरुकुलविद्यालयाचा शिक्षणक्रम १६ वषीचा आहे. त्याच्या तीन 
पायऱ्या आहेत. पहिला क्रम दहा वर्षीचा आहे. त्याचे शेवर्टी अधिकारी- 
पर्सक्षा होते. या शिक्षणक्रमानंतर महाविद्याल्यांत ब्रह्मचाऱ्याला घेतलें जातें. 
येथें चार वर्षीचा शिक्षणक्रम आहे. याचे दोबटीं परीक्षा घेतली जाते व 
त्यांत पसार होणाराला 'स्वातक' ही पदवी मिळते. यापुढें आणखी दोन 
वर्षीचा क्रम आहे. यांत विद्यार्थ्यांने स्वतः नवीन शोध करून निबंध 
लिहावा लागतो. या कसोटीला जो उतरेल त्यालाच 'वाचस्पतिः 
पदवी मिळते. 

“अधिकारी? परीक्षेचा अभ्यासक्रम कांहींसा माट्रेक परीक्षेसारखा असतो. 
संस्कृताचा अभ्यास पुष्कळच होतो. विद्यार्थ्यास संस्कृत व हिंदी भाषा 
चांगल्या येऊं लागतात. वेदांगांपेकी व्याकरण व कग्वेदादीची भाष्य- 
भूमिका होते. दर्शनांपैकी न्याय, वैदोषिक, सांख्य व योग इतकीं शिक- 
विलीं जातात, व सोपी उपनिषदेंहि साथ पढवितात. पुढें हिंदुस्थानचा 
इतिहास, . गणितशास्त्र, व सहाव्या यत्तेचे इंग्रजी किंवा ड्रादंग, इतके 
विषय शिकविळे जातात. सर्व विषय हिंदी भाषेच्या द्वारें शिकविण्यांत 
येतात. “ल्लातक' परीक्षेला वैदिकवाड्मय, अर्वाचीन संस्कृत, आणि इंग्रजी 
वाड्मय, हे तीन विषय आवदयक असतात; आणि ऐच्छिक विषय एक 


असतो, व इंग्रजी तत्वज्ञान व नीतिशास्त्र, इतिहास व अर्थशास्त्र, आणि 
९२] 


दौ 
ह्‌ा 


-यरुकुळ._ 
रसायनक्ास्त्र या तिद्दीपैकी, विदयार्थ्यांच्या इच्छेप्रमाणे घ्यावयाचा असतो. 
“वाचस्पती*च्या पदवीला दोन निबंध लिहावे लागतात. मुख्य मोठा 
निबंध वेदासंबंधीं असला पाहिजे, व त्यावरून विद्यार्थ्यांने चारी वेदांचे 
उत्तम अध्ययन केलें आहे असें दिसून आलें पाहिजे; व दुसरा कोणत्याहि 
खालीळ एका विष्रयांवर असला पाहिजेः- संस्कृत व्याकरण, संस्कृत 
वाड्मय, महाभारताच्या पूर्वीचे तत्वज्ञान, महाभारतानंतरचें तत्वज्ञान, 
वेदकालीन हिंदुस्थान, बुद्धकालीन हिंदुस्थान, हिंदुस्थानचा घा्मिक इति- 
हास, हिंदुस्थानविषयक समाजदास्त्र, तत्वज्ञान, तुलनात्मक व्याकरण, जुने 
कायदे, प्राचीन युरोपियन तत्वज्ञान, अर्वाचीन युरोपीय तत्वज्ञान, हिंदु- 
स्थानच्या जमिनी, आणि आयुर्वौदेक औषधिक्रया. 

वर त्रोटक तऱ्हेने दिलेल्या अध्ययनक्रमावरून गुरुकुलविद्याल्याचें 
अंतरंग दिसून येईल. या विद्यालवांत प्राधान्येंकरून संस्कृत व हिंदी 
भाषा, आणि विशेषतः वेद व वेदांगें यांचेवर जास्त जोर दिला जातो, 
हें उघड दिसते. मात्र येथलें अध्ययन आपल्या इकडच्या जुन्या शास्त्री- 
बौदिकांसारखें अगदींच एकांगी व पंगू नादीं. पूर्वींच्या वौदिकांना फक्त 
वेद ब वेदांगें मुखोद्वत येत असतात. शास्त्रथांना संस्कृत वाडूमयाच्या 
एक दोन तीन शाखांचें पूर्ण ज्ञान असतें; परंतु या विद्यालयांत तसा 
प्रकार नाहीं. येथे जुन्या विद्यांबरोबर पाश्चिमात्य संस्कृतीचाहि थोडाफार 
अभ्यास विद्यार्थ्यीकडून करविला जातो, येथील अभ्यासक्रमांत जुन्यान- 
व्याचा मिलाफ झालेला आहे. यामुळें येथील विद्यार्थी एकदेशीय, संकु- 
'चितवृत्तीचे व अंधश्रद्धाम्रेरित न राहतां उदार विचारांचे, विस्तृत मनाचे, 
व सारासार विचार करणारे, असे विद्वान्‌ निपजण्याचा जास्त संभव आहे. 
शिवाय, विद्यालयाचा विशेष म्हणजे येथें दानत व शारीरसामर्थ्य, हीं बन- 
विण्याकडे उत्तम लक्ष पुराविळें जाते. यामुळेंहि येथील विद्यार्थी नुसते 
विद्वान्‌ न निपजतां शीलवान; बलवान्‌, सद्गृहस्थ निपजतील यांताहि 
शंका नाहीं. कारण, या विद्याल्यांत विद्याशीलबलानिर्मितीस अनुकूल परि- 
पस्थितीच आहे. आधीं कोंवळ्या वयांत व बालपणी मुलांना विद्यालयांत 
घेतलें जातें. या वयांत कोंवळ्या झाडाप्रमाणें किंवा ओल्या मातीप्रमाणें 


[६९१ 


प्रवास*वणेन. 


जंसा आकार रारीराळा, मनाला, व आत्म्याला द्यावा, तसा तो सहज 
देतां येतो. शिवाय, मुळें बारानवारा चोवीस तास गुरूसहवासांत असतात. 

* शहरांतील मुलांना मोह उत्पन्न करणाऱ्या गोष्टी येथे मुळींच नाहींत. 
हवापाणी व खाणेंपिणे शर्रीरवळ वाढविण्यास योग्य असेच असते. शिक्षक- 
वर्ग उत्साही कर्तव्यदक्ष व या शुरूकुलप्रचाराचा अभिमानी असून पैशाच्या 
साधनाची मुबळकता आहे. इतकी अनुकूल परिस्थिति असतां या संस्थे- 
तून वाईट विद्यार्थी बाहेर पडले तरच आश्चर्य. उत्तम निर्माण झाळे तर 
त्यांत विशाष नवल करण्यासारखी गोष्ट नाहीं. आतां हा अभ्यासक्रम 
कितपत अमलांत आलेला आहे हें दाखवून, येथल्या महाविद्यालयांतील 
प्रोफेसरांची थोडी ओळख करून द्यावयाचें शेवटचें पण आवद्यक 
काम राहिलें. 


मागे सांगितलेंच आहे कीं, आम्ही गुरुकुलांत सकाळीं आठ साडे- 
आठच्या सुमारास जाऊन पोहोंचलो, आम्ही आल्याची वर्दी गेल्याबरोबर 
प्रो> साठे ब्राहेर आळे व त्यांनीं प्रथमतः आह्यांस ॥रुकुलचे असिस्टेंट 
गव्हरनर महादय नंदलाल यांचे कचेरीत नेळं व तेथें महारायांची ओळख 
करून दिली. लाला नंदलाल यांनीं मोट्या प्रेमानें आमची विचारपूस 
करून गुरुकुलाच्या साध्या व शद्ध राहणीचें पूर्वचिन्ह हणूनच कीं काय, 
एकएक पेला ताजे गाईचे दूध आणून देवविळें, दूध पिऊन नंदलालचे 
आभार मानून आम्ही काय करावयाचें तें ठरविलें. उन्हाळ्यामुळे गुरु- 
कुलांतील सवे वर्ग सकाळींच भरत असत. तेव्हां सर्व वर्ग प्रत्यक्ष पाह- 
ण्याची साधि मिळाली. आमच्या सुदेवानें तो दिवस बुधवार होता व तो 
गुरुकुलांतीळ वादविवादसभेचा दिवस असल्यामुळें त्या दिवशीं संस्कृत 
भाषेत वादविवाद व्हावयाचा होता. तेव्हां सब वर्ग पाहून . आम्हीं या 
बादविवादास हजर रहावयाचे व अकरा साडेअकराच्या सुमारास महात्मा 
मुनशीराम यांचें दशन घेऊन प्रो, साठे यांचे घरी भोजनास जावयाचे 
असा कायेक्रम ठरळा. लागलीच आम्हीं महाविद्यालयांत आलों. तेथें 
प्रो० साठे यांनीं आमची प्रो० रामदेव यांच्याशी ओळख करून दिली. 


१४] 


» गुरुकल. 
थ्रो साठे यांना दुसरें काम असल्यामुळें प्रो० रामदेव यांनीं आह्यांला 
सर्व वर्ग दाखविण्याचें काम केलें. 

प्रथमतः आम्ही कॉलेजांतील वर्ग पाहिले. हे वर्ग अथीतच लहान 
होते. एखाद्यांत पांचसात मुलें, एखाद्यांत चारपांच, तर एखाद्यांत दोन- 
तीनच होतीं. कोठें अर्थशास्र हा विषय चालला होता, तर कोठें पूर्व- - 
मीमांसा, कोठे इंग्रजी, तर कोठें गाणित. स्व वगोची व्यवस्था मात्र 
अगदां अर्वाचीन पद्धतीची होती. ब्रह्मचाऱ्यांस बसण्याकरितां डेडले पॅटर्य- 
सारख्या जोड डेस्काच्या खुर्च्या होत्या. वर्गाला लागणारें इतर सामानहि 
नवीन पद्धतीचेच होतें. 

कॉलिज छ़ासेस पाहून झाल्यावर आम्ही १० व्या वगीपासून खालीं सारखे 
वर्ग पहात गेलों. या वगौतून मुळें जास्त होतीं. कोठें दहा, कोडें पंधरा, 
कोठें वीस. वीसपंचवीसच्यापेक्षां कोणत्याही वगोत मुळें जास्त नव्हतीं. 
येथेही निरानेराळ्या ठिकाणीं निरनिराळे विषय चालू होते. प्रो रामदेव 
आमच्याकरितां हिंदीमध्ये कांहीं प्रश्न विचारीत. मुलें चांगल्या तऱ्हेने उत्तरें 
देऊं शकतात, असें आमच्या इृष्टेत्पत्तीस आले. अर्वाचीन पद्धतीला अनु- 
सरून खालच्या वगीत किंडरगार्टन पद्धतीनेंच शिक्षण चालत होते, व 
प्रत्येक छासांत चित्रे, नकाशे व इतर शिक्षणाचीं उपकरणें नीटनेटकी मांड- 
ठेली होतीं. त्यांत पुण्याच्या चित्रशाळेंतील चित्रें पाहून आम्हांला फार 
नवल वाटले. कोठे पुणें आणि कोठें हरिद्वार ! कोठें जुन्या विद्येच्या 
उद्घारा्थ काढलेले गुरुकुल व कोठें चित्रकलेचा प्रसार करण्याकरितां काढ- 
लेली पुण्याची चित्रशाळा ! परंतु अर्वाचीनकाळच्या सुलभ साधनांनी सर्द 
हिंदुस्तान देश एकरूप करून टाकल्यामुळे, ब सर्व देशभर पाश्चिमात्य 
शिक्षणाने देशाभिमान उत्पन्न केल्यामुळे, देशी धंद्यांस उत्तेजन देण्याची 
प्रवात्ते देशांतील कोनाकोपर्‍्यांतहि दिसून येऊं लागली आहे, हें पाहून 
आह्मांला सानंद कौतुक वाटलें, 

एकंदर विद्याल्यांतील टापटीप, ल्हान मुलांची हस्तकोशल्याची कार्म 
व शिकण्याची पद्धति हीं पाहून आह्यांठा फार आनंद झाला व या विद्या 
वयांत जुन्याचा व नव्याचा खरोखरी संगम घडवून आणलेला आहे, यांत 


द [९६ 


प्रवास-वणेन. 
अ्रवासरवणन._ 


संय नाहीं, अशी आमच्या मनाची खात्री झाली. आ वर्ग पाहून झाल्यावर 
आम्ही वाचनालय व शास्त्रीय उपकरणगृह्‌ » नव्या संस्थेच्या 
मानानें दोन्हींचा संग्रह बरा आहे. विर). 

परंतु गुरुकुल विद्यालयांतील अध्ययनविषयक पाहिळेली शेवटची गोष्ट 
म्हणजे तेथील संस्कृत वादविवाद ही होय. ल्या दिवशीं प्रो साठे हे 
कामचलाऊ अध्यक्ष होते. पंडित काशीनाथ शास्त्री संस्कृतचे नेहमींचे 
उपाध्यक्ष हेहि अग्रस्थानी बसले होते. परंतु त्यांनीं वादविवादाला हात- 
भार लाविला नाहीं. 'वादविवादसभे'चे सेक्रेटरींनीं आदल्या बादविवादा- 
चा वृत्तांत वाचला व तो सवीना पसंत झाल्यावर त्यावर अध्यक्षांनी सही 
केळी, नंतर त्या दिवशींच्या कामास सुरुवात केली. पाहिल्या वक्‍्त्यास 
अमुक वेळ दिला जाईल, उळट पक्षाच्या वक्‍्त्यास इतका वेळ दिला 
जाईल व पुढील प्रत्येक वक्त्याने अमुक वेळांत आपलें भाषण आटोपले 
पाहिजे, वगेरे औपचारिक निर्वेध सांगून झाल्यावर वादंबिवादास सुरुवात 
झाली. त्या दिवश्लींचा विवादविषय 'लिखनी श्रेष्ठ कीं असि श्रेष्ठ” हा 
होता. अथौत्‌ शरीरबल श्रेष्ठ कीं ज्ञानबल श्रेष्ठ हा विषय होता. विद्यार्थी 
संस्कृत अस्खलित बोलत हें पाहून आह्यांला फार नवल वाटलें, विद्यार्थी 
सुमारें पंचवीसतीस होते. त्यांचे ते ब्रह्मचाऱ्यांस योग्य असे पिंवळे पोशाख, 
-घोतराचा उत्तरीयासारखा केलेला उपयोग, त्यांची ती सतेज, निरोगी व 
सुदृढ शरीरयष्टि आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येणारा तेजःपुजपणा व 
आनंद पाहून आणि त्यांची ती अस्खलित संस्कृत वाणी ऐकून, क्षणभर 
असा भास झाला कीं, आपण पूर्वकालच्या एकाद्या वत्तिष्ठवाल्मीकीच्या 
आश्रमाला आलो आहों कीं काय वं तेथलेच हे कषिकुमार बोलत आहेत 
कीं काय £ परंतु या त्रद्रषकुमारांच्या भाषणांतील शिवाजी, नेपोलियन, 
बुद्ध, दयानंदसरस्वती, शंकराचाय वगेरे ऐतिहासिक नांवें ऐकलीं व एकं- 
द्र विचारसरणीचा झोंक पाहिला, तेव्हां मनाची खात्री झाली कीं, जरी 
बाह्य देखाव्यांत हे पूर्वकालीन चष्रिकुमार दिसळे, तरी अर्वाचीन काल- 
च्या पाश्चिमात्य संस्कृतीने ज्यांच्या मनांत देशाभिमानाची लाट उचेबळत 
आहे, अशा या देशांतील इतर शाळांत, कॉलिजांत शिकणाऱ्या तरुण हिंदी 


९९] 


गुरुकुल. 

विद्याथ्यीप्रमागं हे अर्वाचीन काळचेच विद्यार्थी आहेत. या वादविवादांत 
शरीरबलाच्या श्रेष्ठपणाबद्दळ बोलणारे थोडेच निघाळे. बहुतेकांनी ज्ञान- 
बलाचेच पोवाडे गाइलळे. वादविवादाची मर्यादित वेळ संपल्यावर प्रो? 
साठे यांनीं ओप्चारिक समारोप केला व दुसऱ्या पंधरवड्याच्या वादवि- 
वादाचा विषय ठरून सभेचे काम संपले. 

या वेळीं अकरा साडेअकरा वाजून गेळे होते. ह्मणून आम्ही महात्मा 
मुनशीराम यांचे आश्रमास आलों. महात्मा मुनशीराम हे शांत, गंभीर व 
पाहतांक्षणींच ज्यांच्याबद्दल अनुकूल ग्रह होतो अशा तर्‍हेचे गृहस्थ आहेत. 
हेच या शुरुकुलाचे उत्पादक ब सध्यांचे आचार्य होत. महात्मा मुनश्शीराम 
यांचें दशन घेऊन त्यांच्याजवळ थोडेंसं संभाषण करून उश्ीर झाला, 
हझणून आम्ही प्रो० साठे यांच्या घरीं आलो. तेथें जेवण तयार होतें. 
आमचें जेवण आटोपते आहे नाहीं तोंच प्रो> तुलशीराम मिश्र हे आमचे 
भेटीकरितां आले. यांनीं पूर्वी दोनतीन कॉलेजांत इंग्रजी व तत्वज्ञान 
शिकविण्याचें काम केळें असून हृ्लीं गुरुकुलांत ते तेंच काम करतात, 
असे आम्हांहा कळलें. 'अर्थात्‌ यांचा व माझा आवडता विषय 
एकच असल्यामुळें यांचें माझें रूवकरच चांगलें जुळले. प्रोफेसर मिश्र 
यांच्या भाषणावरून त्यांच्या मनांतील सात्विक भावाची मला चांगलीच 
कल्पना होत होती. त्यांच्या बोलण्यांत दुसऱ्याविषयीं बोलतांना बंधु- 
भगिनी हे शब्द वापरण्याचा परिपाठ दिसला. त्यावरून मला इंग्रजी. 
कादंबऱ्यांतील क्रेकरांची आठवण झाली. हे गृहस्थ चांगले बहुश्रुत, पोक्त, 
प्रेमळ व विचारी दिसले. 

प्रोफेक्तर मिश्र यांच्याशी आमचें बोलणें चाललें आहे, तोंच 
प्रोफेसर बालकृष्ण हे प्रोफेसर साठे यांचे घरीं आळे. हे तरुण गृहस्थ 
एम्‌. ए. असून इतिहास व अर्थशास्त्राचे शिक्षक आहेत. अर्थशास्त्रावर 
त्यांची भक्ति दिसली व हिंदी भाषेंत एक स्वतंत्र ग्रंथ त्या विषयावर लि- 
हिण्याचा त्यांचा मानस असल्याचें त्यांनीं मळा सांगितलें. तेव्हां माझाही 
तो आवडता विष्रय असून मी या विषयावर एक पुस्तक मराठींत लिहिलें 
आहे, असें त्यांना सांगितळें व माझ्या पुस्तकाची एक प्रत त्यांना पाठवून 


[१७ । 


श्रवास-वणन. 

देण्याचें कबूल केलें त्यांना महाराष्ट्राच्या इतिहासा'चीहि आवड असल्याचें 
दिसून आलें. इकडल्या तिकडल्या गप्पा होत आहेत, तों प्रो" रामदेव हे 
गृहस्थ आले. प्रो० रामदेव हे प्रथमतः दिसण्यांत मद्रासकडील गृहस्था- 
सारखे वाटतात. हे गृहस्थ बी. ए. असून इंग्रजीचे प्रोफेसर आहेत. 
तसेच ते 'वैदिक मेगेझिन*चे एडिटर आहेत व शिवाय डेप्युटी गव्हरनर 


><. र 


आहेल. यांनींच आह्यांला सवे विद्यालय दाखविलें व त्यासंबंधी माहिती 
सांगितली. हे गुहस्थ फार बोलके व गुरुकुलपद्धतीबद्दल विलक्षण उत्साही व 
खमताबद्दळ अत्यंत अभिमानी आहेत. यामुळें आह्यांला फारसे प्रश्न न 
विचारतां सव माहिती आपोआप व सहज जातां जातां मिळाली. दुसऱ्या 
प्रोफेसरांशीं आमचा फारसा वादविवाद झाला नाहीं. कदाचित्‌ त्यांचीं व 
माझीं मतें जुळळीं असतील हणा, किंवा आपल्या संस्था पाहण्यास आलेल्या 
'पाहुण्याजवळ वाद घालीत बसणें बरें नाहीं असे त्यांना वाटल्यामुळें ह्मणा 
परंतु आम्ही आतांपर्यंत असल्या वादग्रस्त विषयांत पडंलोच नाहीं. परंतु 
प्रो. रामदेव आल्यापासून वादविवादास सुरुवात झाली, कारण, थोड्याच 
वेळांत असे दिसून आलें काँ, प्रो. रामदेव यांच्या व माझ्या सवे वाद- 
ग्रस्त विषयासंबंधींच्या मतांत वरेंच अंतर: आहे. ज्यांना आपापल्या 
मताच्या खरेपणावद्दळ पूण विश्वास आहे, व ज्यांचीं मते भिन्न भिन्न 
आहेत अशीं दोन सुशिक्षित माणसे एके ठिकाणीं आल्यावर वादविवादास 
काय तोटा ! कोणताहि वादग्रस्त विषय असो, आमच्या वादविवादाच्या 
योगे दोघांचे एकमंत होण्याचा सुयोग येईना. एकाद्या मोठ्या जंक्टान 
स्टेशनवर रेल्वेच्या लाईनीच्या रुळांची विलक्षण तऱ्हेची गुंतागुंत झालेली 
असून त्यांचें एक जाळेच बनलेलें असते; पण स्टेशनच्या बाहेर पडल्या- 
वर दोन लायनी परस्पर भिन्न दिश्ांनीं जातात, त्याप्रमाणें आमच्या वाद- 
विवादाची स्थिति होई. प्रारंभीं प्रारंभी एकमेकांना सामान्यतः पटतील 
अशीं विधानें व_ तत्वें यांनीं वादविवादास सुरुवात होई; परंतु शेवटी 
परस्परविरोधी अश्या प्रमेयांत वादाचा शेवट होई. आम्हीं कितीतरी 
निरनिराळ्या विषयांवर संभाषण केलें असेल, प्रो. रामदेवांना दुसऱ्यांना 
आपल्या मतांना आणण्याची फार होस दिसली, व यामुळें कोणत्या तरी 


ह. . 


शका विषयांत आमचें मतैक्य होतें कीं काय हें आम्हीं पहात होतों; परंतु 


तसा प्रसंग आलाच नाहीं ! एकाच शिक्षणपद्धतीखाळून गेलेल्या सुशिक्ति- 
'तांमध्ये अद्या तऱ्हेने मतवीवित्र्य कस उत्पन्न होतें, हा प्रश्न मनापुढें उभा 
राहिला, व याचें कारण मानवी स्वभाववैचित्र्य हे होय, असे ह्मणून आम्ही 
आपल्या मनाचें समाधान केलें, प्रो. रासदेव यांचा व आमचा वाद सर्व 
वेळभर-रात्री ११1१२ वाजतां निजेपर्यत-चालला होता; परंतु तो विको- 
याला न जातां आम्ही 'शिवरात्र ह्मणून निजावयास जाऊं शकलो, हें 
नवल आहे. 

सायंकाळीं बोडिंगची व्यवस्था पाहण्यास गेलो. कांहीं ठिकाणीं सायंकाळचे 
हवन चाललें होतें. सायंकाळी वगीवर्गाप्रमाणें हवन होतें, असे मागे सांगितलेंच 
आहे. मध्यें एक लहानसे होमकुंड असते व त्यारोजारीं उपाध्याय शिक्षक 
बसतो, व ल॑बचोकोनांत ब्रह्मचारी लोकरीच्या आसनावर बसतात. शिक्षक 
मंत्र हणतो त्याचा उच्चार सर्वे ब्रह्मचारी करतात, व मग शिक्षक आझि- 
कुंडांत आहुती टाकतो, संध्याकाळीं लहान सुलांची भोजनाची पंगत जरा 
आधी दिवसाउजेडींच होते. ब्रह्मचारी बाहेर मोकळ्या जागेंतच जेवावयास 
बसले होते. सर्वांचे पोषाख सारखे, सर्वोर्ची भांडीं सारखीं व एकसारख्या 
पंक्ती बसलेल्या, हा देखावा मोठा मजेदार दिक्ते. ताट, वाटी व लोटा 
इतकीच भांडीं प्रत्येक ब्रह्मचाऱ्याला मिळतात. येथील भोजनहि बत्रह्मचा- 
र्‍याच्या वृत्तीला योग्य असेंच होतें. रोटी, डाळ व भजीं इतकेच तीन 
पदार्थ भोजनास होते. या बाबतींत उत्तरहिंदुस्थानांत बराच सारखे- 
पणा आहे. मी अग्ऱ्यास एका कॉलेजच्या बोडिंगांत जेवावयास गेलों होतों 
तेथेहि असाच प्रकार पाहिला होता. तिकडे भात खाण्याचा प्रघात 
नाहीं. तसेंच फारद्या भाज्या खाण्याचाहि सराव नाहीं. रोटी, डाळ व तूप 
इतके पदार्थ असले म्हणजे झालें, गुरकुलांत ब्रह्मचाऱ्यांनीं व शिक्षकांनी- 
ऱच वाढण्याचा प्रघात आहे. जेवण करण्यास मात्र आचारी लागतात. 
आपापला लोटा व वाटी प्रत्येकाने घांसून आपआपल्या खोलींत 
ठेवावयाची असते. यामुळें येथे जेवणाच्या पंक्तींचा आमच्या इकडल्या- 
सारखा रमणा पडत नाहीं. आमच्या इकडील भाज्या, दोन वेळां भात, 


९९ 


1 


.भ्रवास-वणन. 


चरण, तूप, ताक, दूध, पोळी, साखर, शिवाय आमटी ब चटणी वगेरे 
अवद्य भासणाऱ्या पदाथौची व ते पदार्थ वाढण्याच्या आवृत्तीची मोज- 
दाद केली, व उत्तरहिंदुस्थानांतील अवद्य वस्तूंची संख्या पाहिली म्हणजे 
तिकडील साघेपणाचें कौतुक वाटतें. शिवाय, या साधेपणाने व मसा- 
ल्याच्या अभावाने तिकडील भोजन जास्त पौष्टिक व जास्त हितावह 
असते, हें निराळेच. या भोजनास खच कमी येतो, हा आणखी 
एक फायदा आहे. येथील विद्याथ्यीचा पोषाख असाच साधा व ब्रह्म- 
वयाला शोभेसा असतो. एक सदरा व धोतर; धोतराचाच एक सोगा 
पदरासारखा अंगावर घेतलेला असतो. थंडीमध्ये बनातीचा वर आणखी 
एक कपडा घालण्यास देतात. धोतर व सदरा प्रत्येक ब्रह्मचाऱ्यानं आपला 
आपणच धुवावयाचा असतो. जास्त मळल्यावर परटाकडे देऊन आणतात. 
ब्रह्मचारीपंक्तीचें जेवण पाहून आम्ही थोडे फिरावयास गेलों.आठनवांचे 
सुमारास आम्ही प्रो. साठे यांचे पर्णकुटिकेत आलो व तेथें जेवणें आटो- 
पल्यावर पुनः थोडा वेळ बोलणें चालणे झाल्यादर रात्रीं १२ वाजण्याच्या 
सुमारास आम्ही झोपीं गेलों. पहाटेस उठल्यावर आह्मांला सव गुरुकुलाची 
एकंदर व्यवस्था दाखविल्याबद्दळ, आपल्या सहवासाचा व संभाषणाचा 
लाभ दिल्याबद्दल सर्वांचे, व विशेषतः प्रो. साठे यांचे, आभार मानून 
दिस. लागतांच आम्ही हरिद्वाराची वाट चालूं लागलो. 
वाटेनें माझ्या मनांत आदल्या दिवशीं पाहिलेल्या सवे प्रकारांचे चित्र 
उभें रहात होतें. येवढी मोठी संस्था अस्तित्वांत आणून दहाबारा वर्षोत 
तिची अशी भरभराट घडवून आणणें, हें कांहीं लहानसहान काम नाहीं. 
येथी व्यवस्था व शिस्त फार चांगली आहे, हें पाहूनहि व्यवस्थापकांच्या 
कर्तृत्वाबद्दल सादर कौतुक वाटलें. या संस्थेमध्ये घडवून आणलेल्या दोन 
सुधारणांमुळे तर मला विशेषच आनंद झाला, त्या सुधारणा म्हणजे जन्मा- 
वर जातिभेद न मानणें व ब्रह्मचर्य २४ वर्षेपर्यंत पाळणे, हल्लींच्या हिंदु- 
स्थानच्या अवनतीच्या बुडाशी पुष्कळ गोष्टी असतील; परंतु आमच्यांतील 
स्य यी द वश दोन गोष्टी राष्ट्रीबहार्नाला प्राघान्वेकरून 
र्र ] १ झी ठाम समजूत असल्यामुळें, या दोन घातुक 


गुरुकुळ. 


चालींचे निमूलन करण्याचा प्रयत्न गुरुकुठानें चालविला आहे, हें पाहून 
मळा फारच आनंद वाटला, व येवब्याकरितांसुद्धां शुरुकुलपद्धतीचा 
जितका प्रसार होईल तितका चांगला, असें मला वाटलें. 

शिक्षणक्रमाबद्दल मात्र माझा तितका चांगला ग्रह झाला नार्ही, है 
कबूल केलें पाहिजे, शुरुकुलविद्याल्यांत जो शिक्षणक्रम आंखून दिला 
आहे, त्याप्रमाणें तो करवून घेतला जात नाहीं असे नाहीं. तरी पण 
संस्कृत भाषेवर घालविळेला वेळ वाजवीपेक्षा फाजील आहे, असें मला 
वाटलें. गुरुकुल ही संस्था आर्यसमाजाकरितां उपाध्याय व उपदेशक 
तयार करण्यास फार उत्तम आहे, युरोपमध्यें पूर्वी जशीं बिशप, आच- 
बिशप व इतर उपाध्याय व उंपदेशक तयार करणारीं कॉलेज असत 
तसे हें विद्याळठय आहे; असे मला वाटतें. या विद्यालयांत शिक- 
ठेले विद्याथी उदार मनाचे, सच्छीलाचे व आपल्या वाड्मयाचें व घमोचें 
पूर्णज्ञान असलेळे व संस्कृत भाषेवर विशेष व्यासंग असलेले असे वंदनीय 
उपदेशक बनण्याचा बराच संभव आहे खरा; परंतु सवीसच उपदेदाक 
केल्यावर उपदेश ऐकणारे कोण राहणार, असें माझ्या मनांत आलें. 
सारांश, गुरुकुलांतील पद्धाति व विशेप्रतः संस्कृतावरील भर हीं कांहीं 
थोड्या लोकांकरिता इष्ट असतील; परंतु सर्व सामान्यजनांना इतक्या 
संस्कृताच्या प्राविण्याची जरूरी नाहीं; त्यांना जास्त उपयुक्त विषयांवर 
परिश्रम करूं देणें श्रेयस्कर आहे, असें मला वाटले. 

असे गुरुकुलाबद्दल मिश्र विचार मनांत येत असतांना आह्लीं कन" 
खलला येऊन पोंचलों, तोंच आह्यांला महात्मा मुनशीराम पार्यी हरिद्वारास 
जातांना भेटले. त्यांचा आह्मी पुनः निरोप घेतला, व देवळांत शिरलों. 
मग माझें मन तेथील सृष्टिसोंदर्याने पुनः वेधून घेतळें व आही त्या 
सुंदर स्थानाचें शोवटचें दर्रीन घेऊन हरिद्वारास परत आलों. पुढें हरिद्वारास 
आणखी एक दोन दिवस राहून आह्मी परत मुरादाबादेस आलो. 


[. ७१ 


मथुरावृंदावन. 


">><& 


अर्धेचन्द्रप्रतीकाशा यमुनातीरशोभिता । 
शोभिता गृहमख्येश्व चत्वरापणवीथिकेः । 
चातुवेण्येसमायुक्ता नानावाणिञ्यश्शोभिता । 
इयं मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिमिता । 
निवेश प्राप्नुयाच्छीघ्रमेष मे5स्तु वरः पर: ॥ 
पणारामायण, 
__ या घर्मभानोस्तनयापि शीतलेः स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनेः । 
कृष्णापे शुद्धेरधिकं विधातृभिर्विहंन्तुमंहासि जलेः पटीयसी ।॥ 
---माघ: 


मा ध्या या पाळीच्या प्रवासाचा जो चित्रपट मी आपल्या 

मनांत रेखाटला होता तदनुरूप मथुरावुंदावन ही 
व्हे पवित्र व प्रेक्षणीय स्थळें आह्यीां अगदीं शेवटी देशीं 
परत येतां येतां पहावयाचीं, असं योजिले होतें. प्रवा- ' 
साच्या दृष्टीनें ह्य बेत सोईचा होता. बाकी मी आपल्या स्वाभाविक 
मनाच्या कलाकडे व सहज ओत्सुक्‍्याकडे लक्ष दिलें असतें, 'तर मी 
मथुरा .दावनाला प्रथमतः गेलों असतों. कारण, हीं स्थळें माझ्या अत्यंत 
त्त होतीं, अर्थात्‌, हा परिचय दृष्टिपरिचय नव्हता, तर फक्त 

७२ 


मथुरा._ 
श्रातैपारेचय होता. कां कीं माझें बालपण ज्या ग्रामांत व ज्या ग्रहांत 
गेलें त्याला लागूनच एक छोटेंसं सुंदर मुरलीघराचें देऊळ आहे. लहान- 
पणीं हेंच आमचें क्रीडाभुवन होतें. येथें मी. आपल्या बालमित्रांबरोबर 
-निरनिराळे खेळ खेळत असें. या देवळांत गोकुळअष्टमीचा उत्साह 
मोठ्या. थाटाने होत असे, व देवळाच्या पुढल्या उघड्या पटांगणांत 
-दरसाल दहीहंडी फुटून गोपालकाला होत असे. या देवळांत दरसाल 
र्‍यातुर्मासांत बहुधा भागवताचें पुराण सुरू असे, १ शाळा सुटल्याबरोबर 
पुराणाळा जाण्याची मळा फार होस वाटंत असे. या गोष्टीला आतां 
सुमारें तीस पसतीस वर्षे झालीं असतील. तरी पण मला अझूनहि त्या 
काळची चांगली स्मृति आहे. ती मुरलीधराची सुंदर मूर्त, तो नवाच 
केळेला टुमदार सभामंडप, ते व्यासपीठावर बसलेले रेशीमकांठी धोतर 
नेसळेळे व करवतीकाठीं कोरें उपरणें पांघरलेले तुंदिलतनु व जेहेत्ते 
कालाचे ठायी? अ्या कांहीं एका लकबीनें व घोगऱ्या आवाजाने पुराण 
सांगणारे पुराणीकबोवा, तो बायकापुरुषांचा श्रोतृसमुदाय, ते बायकांचे 
बाती काढण्याचे, डुलक्या घेण्याचे व भाविकपणें श्रवण करण्याचे व्यव- 
साय, ते चाकासारखे भलें थोरळें चक्रीपागोटें घातलेळे अगडबंब भटजी- 
बोवा, ते ह्यातारे गांवांतळे सुखवस्तु गृहस्थ; हा सर्व देखावा अझूनहि 
माझ्या डोळ्यांसमोर स्पष्टपणें दिसत आहे. जरी आमच्या पुराणिकबोवांना . 
युराण सांगण्याच्या कांहीं लकबी होत्या, तरी पण त्यांच्या पुराणास 
चांगला रंग येई व कृष्णचरित्रांतील आश्चर्यकारक गोष्टी जेव्हां ते सांगत 
असत तेव्हां मळा फार मोज वाटत असे, आज काय पूतनावधाचा प्रसंग 
आहे तर उद्यां काय कालियामर्दनाची हकीगत आहे. पुढें कांहीं दिवसांनीं 
चाणूरमुष्टिक व कंसाचा वधप्रसंग आहे; या सर्व गोष्टी ऐकण्याची मळा 
होस असे, व पुराणिकबोवा आह्मां मुलांना त्यांना मिळणाऱ्या प्रसाद!पैकीं 
कांहीं प्रसाद केव्हां केव्हां देत असत.उद्यां अमक्या राक्षसाच्या वधाची कथा 
आहे, असें पुराणिकत्रोबांनीं सांगितलें हणजे आह्मी बोरूच्या पेराच्या बंदुकी 
व बोरूच्या गिराच्या गोळ्या करून त्या बंदुकींतून सोडीत असूं, किंवा 
धदेवाळी जवळ आली असल्यास खरोखरीच्या केपाचीं पिस्तुळे आणून 


[ ७३ 


प्रवास-वणेन. 


त्याचे बार करीत अस्रूं. अद्या माझ्या बालपणच्या अनुभवामुळे कृष्ण- 
चरित्र, त्याचें जन्मठिकाण व त्याचें बालपण जेथें गेलें ती गोकुल व 
वुंदावन हीं नांवें माझ्या फारच परिचयाची होतीं. यामुळे एकाद्या 
चिरपरिचित मित्राला भेटायळा जातांना जशी मनाची उत्सुक व आनंदी 
वृत्ति होते, तशी माझ्या मनाची या वेळीं वृत्ति झाली. ज्या कृष्णाच्या 
मनोहर गोष्टी आपण आपल्या लहानपणी ऐकल्या, त्या ज्या ठिकाणीं 
प्रत्यक्ष घडल्या अदा मथुरेला आपण जाणार्‌, व तेथले फार पुरातन असे 
कृष्णलीळेचे देखावे पाहणार, तसेंच पवित्र यमुना नदीचें आपल्याला दरीन 
होणार, ह्मणून. माझें मन प्रमुदित झालें होते. असो. 


मारग सांगितल्याप्रमाणं गुरुकुळ पाहून झाल्यावर आह्यी परत 
मुरादाबादेस आलों. तेथें आह्यांला एकदोन दिवसांपेक्षा जास्त दिवसः 
राहतां आले नाहीं. कारण, आमची परत येण्याची वेळ भरत आली; 
पण मुरादाबादेहून आह्यी पुष्कळजण बरोबर होतों व वाटेनें मथुरेस 
उतरावयाचें असल्यामुळें आह्मी मोठ्या आनंदानें मुरादाबाद सोडले. 
आह्ली सुरादाबादेहून दिल्टीपर्यंतचीं इंटर छासचीं तिकिटे काढलीं होती. 
हान मुलांची घरून आमचीं एकंदर ९ तिकिटें होतीं. परंतु गाडीशीं 
येऊन पहातों तों इंटरछासचा एकच डबा व तो तर माणशांनीं 
चिकार भरलेला, आमच्यासारख्या सामान्य प्रवाशांना वरच्या वगौत 
कोण बसूं देतो १ तेव्हां आह्यांला तिसऱ्या छासच्या डब्यांत बसणे भाग 
पडले, वरच्या वर्गाचें तिकिट काढलेले असतांना जागेच्या अभावामुळे 
खालच्या वगोत बसावें लागल्यास भाड्याचे अधिक वगाौकरितां भरलेले 
पैसे परत दिळे जातील; मात्र गाडी निघण्यापूर्वी गार्डापासून अस खालच्या 
वर्गाने प्रवास केल्याचें सर्टिफिकेट घेतलें पाहिजे. रेलवे कंपनीच्या 
गाईड वुक मधील हा नियम दाखवून आह्यी गाड जवळ तसे सरटिफिकेट 
माणू लागलों. पण तो घड कांहींच बोलेना ! स्टेशनमास्तरकडे जा पुढें 
पाहूं, वगेरे म्हणूं लागला, स्टेशनमास्तरकडे जाण्यास तर उत्तगाही 
नव्हता. कारण, गाडीची वेळ भरत आली होती. हणून “ तुम्ही 
७४ ] 


हळ” 


मथुरा व्य 


नियमाप्रमाणे सरटिफिकेट दिळें पाहिजे, आह्मी पुढल्या स्टेशनघर आप- 
ल्यास भेटतो, ” असें गार्डास बजावून गाडीची निघण्याची शीळ झाल्या- 
मुळें घाईघाईनें आह्यी डब्यांत जाऊन बसलो. उत्तराहिंदुस्थानांतील 
रेळवेनोकर फार ळांचखाऊ असतात; व तिकिटाला सबंध रुपया द्लि 
तर नाणें मिळण्याचीसुद्धां पंचाईत पडते, असे आह्मां ऐकले होतें, त्याचेच 
प्रत्यंतर येण्याचा रंग दिसू लागला. पणत्या गाडीला कांहींएक न देतां 
कंपनीच्या कायद्याप्रमाणे अधिक भरलेले पैसे परत मिळवावयाचे असा 
आह्मी बेत केळा. पेले कांहीं जास्त होते, अश्शांतला प्रकार नाहीं; तरी- 
पण आपल्या हक्काला सुशिक्षित लोक जाणूं लागळे आहेत हें दाखवि- 
व्याचा आह्मी निश्चय केला, व त्याप्रमाणें गार्डाचा पिच्छा पुरविला. 
दुसऱ्या स्टेशनवर उतरून पुनः गार्डाजवळ मागणी केली. तो पुनः अळं- 
टळं करूं लागला. त्याच्या हातावर आह्मी कांहीं तरी ठेवावे, असा त्याचा 
उघड उघड मानस दिसला; परंतु आह्यांला तसे करावयाचें नव्हतें. 
मुरादाबादेहून अर्ध्या वाटेवर आलें ह्मणजे हप्पर ह्मणून एक बरेंच मोठें 
जंक्शन स्टेशन लागतें. तेथें गाडी बराच वेळ उभी राहते. हाणून आह्मी 
खालीं उतरून तेथल्या स्टेशनमास्तराजवळ गाडांच्या वर्तनाबद्दल गाऱ्हाणे 
गाइळें व सरटिफिकेट मागितले व तो स्टेशनमास्तर सरटिफिकेट देण्याच्या 
विचारांत होता; इतक्यांत तो गाड तेथें आला व ह्मणूं लागला, कीं 
८ आतां इंटरछासच्या डब्यांत जागा झाली आहे तेथे पाहिजे तर जा; 
तुत्ांला सरटिफिकेट देण्याचें कारण नाहीं.” आह्मां अध्यापेक्षां जास्त 
रस्ता चाळून आलों होतों; व येथे पुनः सामानाची फिरवाफिरव करा- 
वयाची ह्मणजे पोर्टरकारेतां आठबारा आण्यांचा भूदेड भरावयाचा; हणून 
आही तसें करण्याचें नाकारळें व कंपनीच्या नियमाप्रमाणे सरटिफिकेट 
माणू लागलों. परंतु तो गार्ड आमच्या वर्तनाने  चिरडीस गेल्यासारखा 
झाला व याप्रमाणें आह्मीं त्याच्याजवळ वादविवाद करीत असतां 
त्यानें गाडी चाळू करण्याची शीळ फुंकली. त्याचा उद्देश आह्मी 
मार्गे रहावें व आमचें सामान व मंडळी पुढें जावी व आह्यांला जास्त 
खर्च व त्रास पडावा असा दिसला; पण शिताफी करून मी व माझे 


[. ७९ 


ग्रवाख-वणेन. 


बंधू गाडी चालत असतां समोरच्या सेकंडछासच्या डब्यांत वर चढलो 
व दार उघडून आंत जाऊन बसलों व दिल्लीस गेल्यावर याबद्दल तकरार 
करण्याचा विचार केला. थोड्याच वेळांत दिल्ली स्टेशन आलें. आह्मी 
आपलें सामान न काढतां स्टेशनमास्तरकडे गेलों व गार्डाच्या वर्तना- 
बद्दल तकरार केली. आनंदाची गोष्ट ही, कीं, स्टेशनमास्तर आमच्याशी 
'चांगल्या तऱ्हेने वागळा. “' सरटिफिकेट नसळे तरी तुमचे पेसे तुझह्यांला 
परत मिळतील; मात्र तुह्लीं तिसऱ्या छ़ासांतच बसलां होतां याबद्दल 
तिक्रीटकलेक्टरस्ची खातरी करा व डायरीवुकांत तुमच्या तिकिटाचे नंबर 
नोंदवून घ्या. स्टेशनमास्तरच्या सांगण्याप्रमाणे तिकिटकलेक्टरला आह्मी 
बसलों होतों त्या डब्याश्ीं आणून तिसऱ्या क्लासांत बसल्याबद्दल त्याची 


खातरी केली ब त्याच्याकडून डायरीत तशी नोंद करविली. पुण्यास परत 
. आल्यावर ट्रॅफिक मॅनेजरकडे अज केळा. आमचे पैसे परत मिळाले इत- 


केंच नाहीं, तर त्या गार्डांची अ्षा गैरशित््त वर्तनाबद्दल कानउघाडणी 
केली आहे, असेहि आह्यांला लिहून आलें. आपल्या हक्काला जागण्याची 
प्रवासांत केव्हां केव्हां कशी जरूर लागते हं समजावे ब आपण आपल्या 
हक्छाळा जागल्यास या कायद्याच्या राज्यांत त्याचा उपयोगहि होतो, हं 
वाचकांच्या ध्यानांत यावें, हणून वरील मजकूर लिहिला आहे. दिल्लीहून 
आह्यांला मथुरेस जाण्यास लागलीच गाडी होती. आतां वेळ रात्रीचीच 
होती. दिल्लीहून आह्यी निघालो ते सकाळींच मथुरा स्टेशनवर येऊन 
दाखल झालों. 

स्टेशनवर पंड्यांची पुष्कळ गर्दी होती. सामान वगेरे खालीं उतरून 
आही स्टेशनच्या बाहेरील वेटिंगरूममध्यें आलों. मुरादाबादेहून आह्मी 
निघालों तेव्हां मथुरेस अहिल्यावाई होळकररीण यांची चांगली धर्मशाळा 
आहे, तेथें उतरण्यास जावयाचे, असा बेत केला होता. परंत तेथें 
आल्यावर कळळें, कीं, ती धर्मशाळा मथुरेत नसून वुंदावनांत आहे व 
स्टेशनपासून वृंदावन पांचसहा मेल दूर आहे. तेव्हां तो बेत रहित करून 
आह्मी एका पंड्याचे घरीच उतरावयास जाण्याचे ठरविळे, व दिसण्यांत 


जरा संभावित असा एक पंड्या गांठला ब यात्रेकरितां किंवा धार्गिक 
७६ ] र. 


सडा 
कृत्याकरितां आह्यांला कांहींएक त्रास देणार नाहीं असे त्याजपासून कबूल" 
करून घेतळें व तीन एक्के करून आह्लीं पंड्याच्या बरोबर त्याचे घरी 
येऊन दाखल झालों. आमच्या सुदैवाने आह्यांला जागा चांगली मिळाली.. 
या पंड्याचें घर अगदीं यमुनेच्या कांठीं होतें. मध्ये फक्त फरसबंदी 
सडक होती. सडक टाकली को घाटच लागे. शिवाय आह्यांलठा राह- 
ण्यास दिलेली जागा दरवाज्याच्या माडीवर होती. यामुळें खिडकींतून 
यमुनेचा सर्व देखावा दिसत होता. यमुनेचा तो काळ्याभोर पाण्याचा 
शांत व गंभीर प्रवाह पाहून आह्मांला हरिद्वारची आठवण झाली. गंगेचे 
पाणी अत्यंत शुभ्र व स्फटिकवत्‌ होतें तर यमुनेचें पाणी बरेंच काळसर 
नीळसर रंगाचें होतें. गंगा प्रचंड बेगानें व दुथडी भरून चालली होती 
तर यसुनेचें पाणी पुष्कळ कमी होतें व त्याचा लांबचलांब डोह बन- 
छळेळा होता. माणें मीं प्रयाग पाहिळें होतें, तेव्हां गंगायमुनेच्या 
संगमावर भेट खानास गेलों होतों व या दोन निरानेराळ्या रंगांच्या प्रवा- 
हाचा संयोग खरोखरच आल्हाददायक वाटला ब त्या देखाव्याची या वेळीं 
मळा आठवण झाली. विर्‍्हाडांत सामान वंगेरे लावल्यावर मी व माझे 
बंधू बाजारांत जाऊन भाजीपाला व दूधतूप वगेरे अवदय जिनसा आणून 
आमच्या कुकरच्या आराधनेस लागलों, जेवण झःल्यावर मथुरेतील प्रेश्ष- 
णीय स्थळें पंड्याच्या सल्ल्याने पहावयाचा कार्यक्रम ठरवू असा विचार 
करून आह्यी यमुनेवर खानास गेलों. परंतु तेथे गेल्यावर आतां- 
पर्भतचा सर्व आनंद मावळला. घांटावर गेलों तों फार दुगंधी येऊं लागली, 
गांवांतील सर्व नाल्यांचा निकाल येथें घाटावरून उघड्या रीतीने केला 
आहे. सर्व नदी घाटाने जणू कांहीं मढविळेली आहे. घाट उत्तम बांधलेले 
आहेत; परंतु जेथे तेथे मोरीचें घाण पाणी घाटावरील पायऱ्यांवरून ओघ- 
ळत येते. नदीच्या पाण्यांत पाय टाकला तों पाणीसुद्धा वाईट 
झालेलें दिसले. उन्हाळ्यामध्ये यमुनेचे पाणी पुष्कळ कमी होते व प्रवाह 
बहुतेक बंद झाल्यासारखा होतो. यामुळे गांवांतून मोऱ्यांमधून येणारे सव 
पाणी या संथ पाण्यांत येऊन मिळते व यामुळें पाणी खराब होतें, असे 
आमच्या नजरेस आलें. यासंबंधाने हारिद्दार व मथुरा यांतील फरक आश्चर्य 


[ ७७ 


भ्रवास-वणेब. 


बाटण्यासारखा होता. हारेद्वार हें गांव लहान असल्यामुळें तेथली घाण या 
मोठ्या गांवाइतकी नाहीं. परंतु हरिद्वारठा एकाच मोठ्या नाल्यानें गांवां- 
तळे घाण पाणी आणून तें बंद नाल्यानें नदीच्या दूरच्या वाहत्या प्रवाहांत 
सोडल्यामुळें तेथें नदीमध्ये व विशेषतः स्थान करावयाच्या जागीं तर स्वच्छ 
पाणी असतें. शिवाय, हरिद्वारास नदी गोट्यांनीं भरलेली आहे; तर 
मर्थुरेस बारीक वाळू व काळसर माती ब चिखल यांनीं नदी भरलेली 
असल्यामुळें नदीचें पाणी जास्तच गढूळ व घाणेरडे होतें. यामुळे 
घांटाकडच्या बाजूला स्थान . करण्यास, मन अगदीं घेत नाही. 
नदीच्या पलीकडच्या तीराळा जरा बरें पाणी असतें ब त्या बाजूला 
पाणी बेताचे म्हणजे गळाभर असल्यामुळें पोहण्यासांहे चांगलें सांपडतें, 
असे समजल्यामुळें मथुरेत आह्यीं होतों ते दोन तीन दिवस रोज आह्ली 
स्थानास पलीकडेच जात असूं. नदीच्या पलीकडे जाण्यास येथे नावा 
हव्या तितक्या मिळतात ब त्या फक्त जाण्यायेण्याचा माणशीं पैसा 
घेतात. यामुळें ही सोय आह्यांला फार पसंत पडली व या बाबतींत हरि- 
द्वारपेक्षां आह्यांला बरें वाटलें. कारण हरिद्वारास गंगेच्या पाण्याला इतका 
विलक्षण जोर होता, कीं, मी पोहणारा आपला बेताबाताचा असल्यामुळें 
पाण्यांत सरळी टाकण्याचें केव्हांहि धेय झालें नाहीं. परंतु मथुरेस पागी 
संथ असल्यामुळें व बहुतेक नदीळा गळाभर पाणी असल्यामुळें पोहण्यास 
मुळींच भीति बाटली नाहीं. कारण दमल्याबरोबर खालीं पाय लावण्यास 
सोय होती व पाण्याला ओढहि मुळींच नव्हती. यामुळें माझ्यासारख्या 
नवशिक्या पोहणारास गंमत वाटली, नदीचें पाणी पिण्यालायक नव्हतें 
ह्मणून आझ्लीं एका जवळच्या विहिरीचे पाणी पिण्याकरितां आणीत 
होतों, तरी पण त्या पाण्यांताहे फार घाण व कचरा होता, येथल्या अका 
वाईंट पाण्यामुळें यात्रेकरू आजारी पडतात, 
नेबणखाण आटोपल्यावर आह्मी आपल्या यात्रेचा कार्यक्रम ठरवू लागलो 
परंतु पंड्याच्या तोंडून यात्रेचा विस्तार ऐकून रात्र थोडी सोंगे फार अशी 
आमची स्थिति झाली. पंड्याने सांगितळें “* सव यात्रेला येथे बनजना 
अगर (नको हणतात, या यात्रेमध्ये कृष्णाच्या आयुष्यांतील बहुतेक सवे 
>्८ 


कमु राना, 

गोष्टींच्या सामक्षा पाहण्यास सांपडतात. मनुष्यानं विश्रामधाटापासून निघुन 
प्रथमतः मधुवन पहाण्यास जावयाचे हें मथुरेच्या दक्षिणेस चार मेल 
आहे, व येथें मधु राक्षसाचा शत्रुन्ञाने पसभव करून तेथें मधुपुरी स्था- 
पिली, येथून तालबनास जाबयार्चे. या ठिकाणीं बलरामानें धेनुक राक्षसास 
मारिले. नंतर गोवधनास १६ मेळ जावयाचें, हें मथुरेच्या बरोबर पाश्च- 
मेस आहे. तेथून पुढें उत्तरेकडे कोटबनापर्यंत २४ मैळ जावयाऱ्चें व तेथून 
-परताबयाचें व दृंदावनास यावयाचें. तेथे पवित्र यमुना नदी उतरून पली- 
कडे जाऊन किती तरी. वने, राया, तलाव विहीरी-व या सवीचा कृष्णा- 
च्या आयुष्यांतीळ एकाद्या गोष्टीशी संबंध असतोच---पहावयाच्या, व 
शेवटी कृष्णाचें बाळवय जेथे गेलें त्या गोकुळी जावयाचे व तेथून पुन्हां 
यमुना ओलांडून परत मथुरेस विश्राम घाटी यावयाचें,?' येवढ्या मोठ्या 
विस्तीर्ण प्रदेशाची एक यात्रा आहे व ही पुरी होण्यास कितीक तरी 
पदेवस लागणार, असें पाहून आमची प्रथम फारच निराक्या झाली.. परंतु 
विचारांती अंथरुण पाहून पाय पसरणे बरें असा विचार करून आही 
मथुरा व पांच मेलांवर असलेलें वृंदावन येवढींच पाहण्याचें ठरविळे. मला 
गोकुळ पाहण्याची अत्यंत इच्छा होती. परंतु वृंदावन मथुरेच्या थेट 
उत्तरेस तर गोकुळ थेट दक्षिणेस, अशी भूगोलविषयक परिस्थिति अस- 
ल्यामुळें हीं दोन स्थानें पाहण्यास दोन निरनिराळे दिवस पाहिजेत असे 
दिसून आलें. परंतु दोन दिवसांची तर आह्मांला सवड नव्हती. यामुळें 
मथुरा व वृंदावन ही दोन स्थळेंच पाहून त्यांत समाधान मानणें आहझ्यांला 
प्रास झालें, 

याप्रमाणें कार्यक्रम ठरल्यावर आह्लीं पंड्यास घोड्यांच्या गाड्या आणा- 
.वबयास सांगितलें. तो लवकरच गाड्या घेऊन आला. तेव्हां विशेष पुरातन 
व कृष्णाच्या जन्मासंबंधारचीं पवित्र स्थळें व चांगली देवळें आह्यांला दाख- 
-विण्याबद्दळ त्याला सांणून आह्लीं गाडींत बसलो, व मथुरेच्या मुख्य 
बाजार रस्त्यानेंच चाललो. या सर्व रस्त्यावर दुतर्फा दुकानेंच आहेत.. 
रस्ता फरसबंदी आहे. घरें बरींच दगडी आहेत व कांहीं कांहीं कळाकुस- 
रीच्या कामानें बरुंगारठेलींहि आहेत. या बाजारामधून आह्मी 'हार्डिंग गेट? 


[ ७९ 


हणून दगडाची भव्य कमान १८७० मध्यें मथुरा म्युनिसिपालिटीनें 
बांधली आहे तिचे खाळून बाहेर आलों. हा देखावा बराच प्रेक्षणीय आहे. 

येथून आह्यांला आमच्या पंड्यानें येथील मुख्य देऊळ केशव-देव येथें 
नेळे. हें देऊळ साधारण चांगल्यापैकी आहे; परंतु हें अवीचीन आहे. 
केशव-देवाचें फार प्राचीन देऊळ औरंगझेबानें नाहींसें करून त्या ठिकाणी 
मोठी जुम्मा मशीद बांधली. ही मशीद अझूनहि जुन्या देवळाच्या चवथ- 
र्‍्यावर आहे व एकंदरींत पूर्णपणे हिंदु असलेल्या या शहराच्या मध्यभागीं 
औरंगझेबाच्या धर्मवेडाची साक्ष ती सतत देत आहे. या देवळाच्या जवळच 
पोतारकुंड हणून एक तलाव आह्यांठा दाखविण्यांत आला व पंड्यानें 
आह्मांला सांगितलें, की, या तळ्यांत कृष्णाची लहानपणचीं चिरगुटें धूत 
असत. याच्याजवळ वसुदेव-देवकीचें काराग्रह ब कृष्णाची जन्मभूमि 
दाखविण्यांत आली. परंतु ती एकंदर जागा व तिची परिस्थिति पाहून 
त्याचें ह्मणणें सत्य दिसळें नाहीं. पुढें तर आह्मांला असे दिसून आले, 
को, मथुरावृंदावनांत कोठेंहि तलाव असो, येथे कृष्णाची ।चिरणुटे धूत 
असत ह्मणून आपलें सांगत. कृष्ण ज्याप्रमाणें आपल्या सोळा सहख 
गोपींच्या मनोरंजनाकरितां सोळा सहस रूपें धारण करीत असे त्याप्रमाणे 
भावी पिढीतील भाविक भक्तांच्या समाधानाकरितां 
हजारों रूपें घारण केलीं होतीं व ह्मणून त्याची चिरगुटें धुतल्याची साक्ष 
पटविणारीं कुंडे मथुरावुंदावनांत असंख्य असून तीं हल्लीं पंड्यांना दाख- 
वितां येतात ! हें देऊळ व ही जागा मातीच्या एका 


व ओत्युक्‍्याने एका सोप्यावजा दालनांत शिरलों व तेथें आह्यांला वसदेव.. 
€ १ ] -] 4 


ह%धिाााा्ााााााााााामााााााशा्ाााााााााााााशााााााााााााााामाबबजसस्सयस्सगस्सययमस्सयमपाषवषखषष्षखसूनििव.2 11... 3... 


./2 मथुरा* 
देवकी, बालकृप्ण, कंस, नंद, यशोदा वं बलराम वगेरे. कृष्णाची सख्खी 
व दत्तक वडील माणसें यांचीं चित्रे दाखविण्यांत आलीं, तीं चित्रें पाहून 
आहझांला भक्तीचा उमाळा येण्याऐवजीं दुसराच कसलातरी उमाळा आला; 
आपल्या इकडे शिराळशेटाच्या सणाच्या दिवशीं किंवा नागपंचंमीचे 
दिवशीं जद्ीं ओबडधोबड, अगडबंब, कुरूप व. ओंगळ मातीची चित्रे 
करतात, तश्याच तऱ्हेच्या त्या मते पाहून आझाभंग व हास्य असे मिश्र 
मनोविकार एकसमयावच्छेद्‌ंकरून मनांत उद्धत झाळे. मथुरा पाहण्यास 
यावयाचा ब्रेत केल्यापासून या ठिकाणच्या पुरातनपणाबद्दळ व येथल्या 
कृष्णाच्या आयुष्याबद्दळ बऱ्याच सामक्षा आपल्याला रग्गोचर होतील 
हणून मोठ्या ओत्सुक्यानें आह्मी या यांत्रेटा आलो. परंतु आतांचा हा 
देखावा पाहून आमच्या मनांतील तें ओत्सुक्य पार नाहींसे झालें व 
आमच्या लोकांच्या अंधश्रद्धेवद्दळ व मूख भोळसटपणाबद्दल हंसू येऊं 
लागलें. आतांपर्येत पाहिलेल्या सवे देखाव्यांवरळन आमची अक्षी खातंरी 
झाली, कीं, मथुरा कृष्णाचें खरें जन्मस्थान असो वा नसो, त्याच्या गोष्टी 
खऱ्या असोत वा नसोत, परंतु हल्लीं जीं कृष्णचरित्रांतील स्थळें हणन 
दाखवितात तीं स्थळें कृष्णाच्या गोष्टींनंतर भाविक लोकांना फसविण्या- 
करितां तयार केलेली आहेत व असल्या स्थळांबद्दळ, येथल्या चित्रांबद्दल 
व मूर्तींबद्दळ मनुष्याच्या मनांत आदर तरी कसा उत्पन्न होतो, याचेच 
आह्यांठा गूढ पडलें. परंतु ती वेळ पंड्याजवळ वादविवाद करण्याची 
नव्हती. या सवे मूतीजवळ एक बुवा बसला होता. व तो आह्यांला 
पिंबळ्या मातीचा अंडा प्रसाद ह्मणून देत होता. आह्मां पंड्याच्या मर्जी- 
खातर या सर्व विद्रूप चित्रांपुढें एक दोन आण्यांचे पैसे ठेवून तेथून 
पाय काढला. 

पुढ आह्माला कंसाचा वाडा व किल्ला हणून एक मोडकक्‍्यातोडकक्‍्या 
तटांनीं व्यापृत असं एक आवार दाखविण्यांत आळें. तें जुनाट दिसत 
होतें. परंतु २००० वषोपूर्वींचें असेल असं भासत नव्हतें. परंतु या सद 
ठिकाणच्या अर्वाचीनत्वाबद्द एकदां मनांत जाणीव उत्पन्न झाल्यावर 
या असल्या भाविक लोकांना फसविण्याकरितां ठरविलेल्या जागा ब 


दै . ८१ 


 श्रवास-वणेन. 


ठिकाणें. पाहण्याची आमची होस जागच्याजागींच जिरळी व आह्ली 
पंड्यास, आझ्यांला आतां जुन्या जागा व देवळें नकोत, येथलीं उत्तम उत्तम 
नवी देवळें दाखवा, ह्मणून सांगितलें. तेव्हां आह्लीं परत गांवाकडे फिरलो 
व येथे बरींच देवळें पाहिलीं. त्यानें मात्र आमचे मन पुन्हां प्रसन्न केळे, 
कारण मथुरेंतील देवळें फार सुंदर आहेत. या देवळांतील दगडाचें नक्षी- 
काम, जाळीदार खिडक्या, कोरीव खांब व देवळांचें एकंदर अंतरंग 
फारच सुबक आहे, यांत शंका नाही. एकेक देऊळ पहावें तों मागच्या- 
वर ताण; परंतु मथुरेतील देवळें अगदीं दाट वस्तींत व भर बाजारांत 
बांधलेली असल्यामुळें ब त्यांच्या सभोवार खुली जागा फारच कमी अस- 
ल्यामुळें हीं देवळे प्रथमतः मनांत भरत नाहींत. पहिल्या पायऱ्या चढ- 
तांना आपण एछुुखा सुंदर आणि फारच विस्तीणे व सुव्रक देवळांत 
शिरत आहोंत असे वाटत सुद्धां नाही. परंतु आंत गेल्यावर देवळांचें 
काम पाहून तेथंल्या कारागिरीबद्दळ मनुष्य आश्चर्याने तोंडांत बोटेंच 
घालतो. मात्र या सर्व देवळांत फारशी लुनीं देवळें मुळींच दिसत नाहींत. 
बहुतेक सर्व देवळें अळीकडीळ तीन चारशें वर्षातील आहेत. हें असे कां? 
याचा उलगडा या पुस्तकाच्या शेवटल्या भागावरून होईल. 

याप्रमाणें मथुरेतील बहुतेक पाहण्यासारख्या ठिकाणांचे दीन घेऊन 
तीन चार तासांनीं आह्मी आपल्या बिऱ्हाडाला आलों व मग नित्याप्रमाणें 
आमच्या अर्वाचीन स्थालीची आराधना करून पाकनिष्पात्ति केली व 
भोजनोत्तर संध्याकाळपर्यंत विश्रांति घेतली. 

वर लिहिल्याप्रमाणे मथुरेच्या प्रथम दर्शनाने जरी आमची थोडीशी 
निराक्या 'झाळी, पण पुढें देवळांच्या दर्शनाने ती नाहींशी होऊन आनंद 
वाटला; तरी जी गोष्ट हरिद्दारला शक्‍य नव्हती ती येथे शक्‍य झाल्यामुळें 
माझें मन अधिक आनंदित झालं, हारिद्दारच्या नजिकच्या गंगा- 
प्रवाहांत बोटींतून सहल करून सर्व शहराची शोभा पाहण्याची किती वेळां 
तरी इच्छा झाली असेल; परंतु इच्छेने जर होड्या तयार होत्या तर 
ऑमची. इच्छा तुत झाली असती ! परंतु ती गोष्ट शक्‍य कोटीतील 
नसल्यामुळें मनींची : इच्छा मनांत दाबावी लागली. परंतु मथुरेस ज्या 

4 र 


र /_मघुरा,, 


बिऱ्हाडीं आह्मां उतरलों होतों त्याच्या समोरचे घाटावरच पुष्कळ नावा 
दिसल्या व त्या पाहून आह्यांला आनंद झाला व येथें असेतांपर्यंत रोज 
सायंकाळी नावेत बसून सहऴ करावयास जावयाचें असा आह्मी बेत केला 
होता. तदनुरूप सायंकाळ होतांच आह्मी एका नाववाल्यास बोलावून 
आह्मांला सर्व नदीभर सदहदळू करण्यास घेऊन जाण्यास फर्माविठें. माणशी 
दोन पैसे आह्यांळा स्वस्तच वाटले. नावेतून शहराचा देखावा फारच 
मनोहर दिसतो. गांवाच्या एका बाजूला तो रेल्वेचा लांबच लांब पूल; 
दुसऱ्या बाजूला तो कंसाचा किला; समोर सर्वे शहरांतील घाटांची 
रांगची रांग, त्या मार्गे घरांच्या ओळीच्या ओळी, देवळांची शिखरेंच 
शिखेरे व मागच्या बाजूला एक काळसर मृत्तिकामय वाळवंटचे वाळवंट, 
हा देखावा चित्ताकर्षक आहे यांत संदाय नाहीं. काशीमध्यें नावेत बसून 
सथ गाहर पाहिलें हणजे असाच चित्ताकर्षक देखावा दिसतो, मात्र काशीस 
गंगेचें पात्र फारच प्रचंड आहे व प्रवाह रोळ असून शीप्रगामी आहे. | 
यमुनेचें पात्र त्या मानानें लहान आहे व यमुनेचा प्रवाहह्ि लहान असून 
मंदगति आहे. परंतु दोन्ही शहराची रचना अगदीं सारखीच आहे. 
यामुळें यमुनेंवून नावेत बसून कंसाच्या किल्ल्यापासून रेलवेपुलापयंत : 
वल्हबीत गेळें झणजे आपण छोटेखानी काशीच पहात आहों कीं काय,. 
असा भास होतो. जरी आह्मी पाहिली त्या वेळीं यमुना नदी आपल्या: 
वर्षांकाळांतीळ पूर्ण ऐश्रयौत नव्हती, उलट उन्हाळ्यामुळे तिला कांहींसें. 
जलदुर्मिक्ष आलेलें होतें, व वाळूची मैदाने उघडीं पडलीं होतीं, तरी 
सुद्धां यमुना नदी तिच्या पाण्याच्या रंगामुळे गंभीर व भव्य दिसली. नावे- 
तून सायंकाळीं नदींतून जात असतांना निरनिराळ्या घाटांची व त्यांवरीळ 
देवळांची शोभा अवर्णनीय दिसते. मथुरेतील सवोत प्रेक्षणीय व पवित्र. 
घाट ह्मणजे विश्रामधाट होय. हा झाहराच्या बहुतेक मधोमध आहे. 
कंसाला मारल्यावर कृष्णाने याच घाटावर विश्रांति घेतली, अशी दंत- 
कथा आहे. हणूनच या घाटाला. विश्रामघाट असें ह्मणतात. सात 
साडेसातांच्या सुमारास या घाटावर आरती होते. तीं दीपाबलीचीं पाण्यांत 
घडलेली प्रतिबिंबे, तो मंजुळ घंटानाद व ते भाविकांचे सुस्वर आऴाप; बगेरे 
[८३ 


“प्रवोसं-वणन. 


मकार पाहून व ऐकून मनाला फार आनंद होतो ब नदीच्या पात्रांतून बाहेर 
येऊंच नये, असें वाटते; परंतु नावाडी उशीर झाल्यामुळें परतण्याची घाई 
करतो. नाइलाज ह्मणून त्याच्या ह्मणण्याला. रुकार देऊन परतं आपंल्या 
ब्रिऱ्हाडीं यावें लागतें. आह्मी मथुरेस तीन दिवसच होतों. परंतु या 
'तीन्ही दिवशीं सायंकाळीं आह्मां नावेतून सहल करावयास जात असूं. 
"दुसरे दिवशी सकाळीं दृंदावनास जावयाचें असल्यामुळे आह्मां 
लवकरच उठलों व आदल्या दिवसाप्रमाणें दोन घोड्यांच्या गाड्या आणवून 
पंड्यास बरोबर घेऊन वुंदावनास गेलों. वाटेनें जातां जातां छोट्या छोट्या 
बागा व बैगळेवजा ल्हान ल्हान घरें लागतात. केव्हां यमुना. नदी रस्त्या- 
छ्या अगदीं नजिक येते तर केव्हां दूर जाते. इकडील प्रदेश सपाटीचाच 
आहे. डोंगर क्रिंवा उंचवटा फारसा दृग्गोचर होत नाही. अशी सभोंव- 
ताळची शोभा पहात पहात सुमारें तासा दीड तासाने. आह्यीं वृंदावनास 
येऊन पोहोंचलो. या गांवाला. मर्थुरेपेक्षांहि देवळें जास्त आहेत. सर्द 
देवळें अर्थातू कृप्णाचींच आहेत. परंतु त्यांना कृष्णाच्या निरनिराळ्या न, 
वरून राधारमण, मदनमोहन, राधावळभ, राधोगोपाळ, रंगज़ी, गोविंदज़ी, 
“गोविंद-देव, गोपीनाथ, द्वारकाथीश वगेरे नांवें आहेत; किंवा बांधणारां. 
“च्या नांवावरून तरी तीं पडळेलीं आहेत. जसें “ढाळाबावूका देवल, 
* शेटसाहेवका देवल,” * ग्वाेर महाराजका देवळ? .* राणी निकारीका 
देवल. पंड्यानें आह्ांडा सांगितलें, की, येथे हजारों देवळें आहेत. तेव्हां 
संगळीं. देवळें पाहणें. अशक्यच होतें. तरी जां प्रख्यात देवळें आहेत 
तेवढीं आह्यांला दाखीव असे आह्लीं त्याला सांगितलें.त्याने आक्मांस सरासरी 
दहा बारा. देवळें दाखविलीं. तीं खरोखरीच सुंद्र, भव्य व हिंदु शिल्प- 
कलेची साक्ष पटाविणारीं आहेत, या देवळांपैकीं पुष्कळशी बंगाली स्या 
बांधलेलीं आहेत, याचें प्रथमतः आहझ्ांला मोठें गूढ़ वाटलें; परंतु बेगा- 
ल्यांत चैतन्य झणून जो साधु झाला, त्याने राघाकृप्णाच्या. भक्तिपंथाचा 
बंगाल्यांत प्रसार केला व तो वृंदावनांत शेवटी येऊन राहिळा होता. यामुळें 
बँगाल्यांतील भाविक लोकांनीं येथें कृष्णाची फारच सुंदर देवालयें बांघलीं 
आहेत. हणूनच वंगश्री ब्ृंदावनांत येऊन राहिली आहे, अशी येथे ह्मण 


८४३ 


पडली आहे. वृंदावनांतील जीं देवळें. आह्मी पाहिलीं त्यांच्या सर्भावर्ती 
खुळी जागा बरीच असल्यामुळें तीं मथुरेच्या देवळांपेक्षां जास्त उठाोवांत 
दिसतात. बाकी कलाकोदाल्याच्या दृष्टीनें मथुरेतील देवळें. कांहीं कमी 
नाहींत. पण ती भर बाजारांत व संकुचित जागेंत असल्यामुळे त्यांची शोभा 
कमी होते यांत शंका नाहीं. येथील देवळांना उत्पन्ने दांडगी आहेत व 
भार्विक लोकांकडून देणगीच्या रूपानेंहि दरसाळ फार मोठी रकम मिळते, 
वीसवीस हजार रुपयांच्यावर वार्षिक मिळकत असणारीं देवळें येथें पुष्कळ 
आहेत.महाराष्ट्रामध्यें अश्या प्रकारची श्रीमंत देवळें व देव फारसे नसल्यामुळें. 
प्रथमतः इकडल्या देवळांचा थाट पाहून आक्मीं अगदीं थक्क होऊन: 
गेलो. कृष्ण हा देव विलासी असल्यामुळें त्या देवाचीं देवळेंहि एकाच्या 
राजाविलासी राजाच्या राजवाड्याप्रमाणें, किंवा अन्तःपुराप्रमाणें शुंगारळेलीं 
असावीं, हें स्वाभाविक आहे. तरी पण येथल्या देवांच्या एकंदर पूजा- 
अर्चोबद्दलच्या हकीगती पाहून व ऐकून आह्मांला लोकांच्या भाविकपणाचें. 
हंसूंच आलें. येथल्या बहुतेक देवांची एकाद्या विलासी राजाप्रमाणे रातं-, 
दिवस तरतूद केली जाते. येथील देवांचे मनुष्याप्रमाणेंच सर्व आहार- 
विहारादे व्यवहार चालतात. आधीं देवळाच्या गाभाऱ्यांत सर्वे सुखसोई 
व विलासांचे प्रकार असतात. प्रत्येक देवाच्या मूर्तीवर सुंदर पंखा असतो. 
तिकडे उन्हाळा फार असल्यामुळें देवालाहि ऊष्मा भासत असावा. या 
पंख्याची एक दोरी गाभाऱ्याबाहेर देवद्शनाळा येणाऱ्या भक्ताच्या उभे 
राहण्याच्या ठिकाणापर्येत आणलेली असते व प्रत्येक भक्ताने दोरी दोन 
चार वेळ तरी हालवून देवाला वारा घाठून त्याची सेवा करण्याचा परिपाठ 
आहे. देवळासमोर बहुधा गार पाण्याचें सुंदर कारंजे असावयाचेंच, घर. 
कारंज्यांतून उडणारे जलतुपरार मूर्तीपयेत जावेत, अश्शी योजना केलेली. 
असते. येथे देवाच्या गाभाऱ्याला सुवासिक फुलांच्या माळा घालण्याचा : 
फारंच प्रधात दिसला, . यामुळे देवळांत गाभाऱ्याजवळ गेलें, कों, त्या 
फुलांच्या माळांच्या सुवासाने, त्या मनोहर कारंज्याच्या फवाऱ्यानें, चंदनाच्या 
उर्टाच्या वासाने भक्ताचे मन गारीगार होतें, यांत शांका नाहीं. येथल्या 
द्वेवाचे सर्व सुखसोहाळे दररोज व विशेषतः निरनिराळ्या सणाच्या, वेर्ळी 


[6५ 


प्रवाख>वणेन. 
करण्याची रीत आहे.  रोजं देवाचें न्हाणें व्हावयाचे; पुढें त्याचा पोषाख 
'व्हावयाचा;. नंतर त्याचे जेवणखाण  व्हावयाचें; पुढें वामकुक्षी व्हावयाची; 
घुनः मधल्या वेळचे खाणें; सायंकाळीं फिरणे; पुढें रात्रीचे जेवण व 
तदनंतर निद्रा वगैरे सर्व व्यवहार देवाचे होतात. यामुळें येथें गाभाऱ्यांना 
पंडद्याची सोयहि केलेली असते. देवाला निजावयाची इच्छा झाली, कौ, 
सर्वे बाजूचे पडदे टाकून काळोख केला ह्मणजे दिवसासुद्धां झोंप घेण्यास 
हरकत नाहीं ! यामुळें या गांवांत सर्व देवांचें द्दीन होणें कठीण जातें. 
आह्लमीं एका देवळांत गेलों तेथें आह्यांलहा समजलें, कौ, देव निद्रा घेत 
आहित व अर्धा तास देवाचें ददन किंवा भेट होणार नाहीं ! त्या देवळांत 
तमाम .लोक उभे ! कारण, त्यांना देवाचें दशन घेण्याची इच्छा. परंतु 
आह्लीं इतका वेळ तेथे उभे राहावें किंवा नाहीं हा आह्यांला विचार 
पडला, आह्यांला तर तिष्ठत बसण्यास सवड नव्हती. तेव्हां आह्मी मनांत 
ह्टळें, कीं, “ जर येथले देव निजतात, तर ते वेळींच उठतीलसा काय 
नेम ! तेव्हां ज्याप्रमाणें अर्वाचीन काळीं एकादे ग्रहस्थ घरी भेटले नाहींत, 
तर आपण आपल्या नांवची कार्ड ठेवून जातो, त्याप्रमाणेंच आपण 
करावें.” असे मनांत ह्मणून आह्मां नमस्काररूपी आमच्या नांवाची काड 
देवाजवळ ठेवून दुसरें देऊळ पहात्र्‍रयास गेलो. दुसऱ्या देवळांत गेलो तों 
तेथेहि देव भोग भोगीत आहे असें समजलें ! पुनः आम्हांला पंचाईत 
येऊन पडली. परंतु आमच्या सुदेवाने देवाचें भोग भोगणे संपळे वः 
पडदा एकीकडे झाला व आम्हांला देवाचें दन घडलें. तिसऱ्या एका 
देवळांत गेलों तेथें देवळाच्या प्रशस्त आवारांत पालखींत बसून देव 
फिरावयास निघाले आहेत, असे आमच्या दृष्टीस पडलें ! याप्रमाणें वृंदा- 
वंनांतील देवळांत आमच्या हिंदुसमाजांतील एका धामिक पंथाच्या अंध- 
श्रद्धेबद्दलचे बरेच मासले दोन तीन तासांच्या अवधींत पाहण्यास सांपडले. 
येथें सर्वोत प्रचंड, भव्य व दिल्पकलेच्या दृष्टीनें पहिल्या प्रतीचे 
देऊळ ह्मणजे रंगजीचें देऊळ होय. हें देऊळ येथील शेट गोविंददास व 
"राधाकृष्ण यांनी रंगाचार्य नांवाच्या आपल्या गुरूच्या सांगण्यावरून बांध- 
च्लेळें आहे. याला एकंदर ४५ लाख रुपये खर्च झाळेला आहे. याचा 


“दै ] 


वृंदावन. 


बाह्य प्राकार: फार विस्तीर्ण असून प्रचंड आहे. हें देऊळ मद्रासी पद्धतीवर 
बांघळेळें असल्यामुळें दरवाज्यावर उंच गोपुरे आहेत. ही गोपुरे प्रथमतः 
दृष्टीस पडलीं, तेव्हां आम्हांलाहि आश्चर्य वाटलें. परंतु तेथले ते मद्रासी: 
पोषाखाचे पुजारी पाहून व देवळाच्या उत्पत्तीची वरील हकीगत ऐकून 
आमचें आश्चर्य कमी झालें. या देवळाच्या आवाराचे पश्चिम प्रवेशद्वार 
९३ फूट उंच असून ते मथुरेच्या धतीवर आहे. हें महाद्वार फार भव्य 
दिसतें. यामुळें आंत जातांना देवळाच्या प्रचंडतेची साक्ष पटते. देवळाचे 
काम व एकंदर देखावा फारच प्रेक्षणीय आहे. देवळाच्या समोर एक; 
सोन्याचा ध्वजस्तंभ आहे. येथलीं दुसरीं चांगलीं प्रेक्षणीय देवळें म्हणजे 
लालाबाबूचे देऊळ. याचेंहि काम फारच खुवक आहे. मदनमोहन व 
गोपीनाथ हीं देवळेंहि चांगलीं आहेत. राघारमणाचें देऊळ अवाचीन 
आहे. तें सर्व संगमरवरी दगडाचें आहे. त्याच्या सभामंडपाचे खांब पीळ 
दिलेल्या दोरखंडाप्रमाणें केलेले असून एक एक खांब एका एका सबंघ 
संगमरवरी दगडाचा आहे. हें देऊळ पाहून दागदागिन्यांनीं भरगच्च 
भरलेल्या श्रीमंत बाईची आम्हांला आठवण झाली. द!गिन्यांच्या अतिरिक्त 
होसेनें ज्याप्रमाणें केव्हां केव्हां सोंदर्यहानि होते, तसंच या देवळाचें झालेलें 
आहे. या लहानद्या देवळाला दहा लाख रुपये खर्च झालेला आहे. या- 
पेक्षां राधाइन्द्रकिशोर हें देऊळ जास्त सांधे, पण अधिक सुंदर दिसतें. 
गिरिधारीदास या नांवाच्या आपल्या शुल्च्या देखरेखीखालीं बांधलेले 
ग्वालेरच्या महाराजांचे राधागोपाळाचें देऊळहि प्रेक्षणीय आहे. या देवळाला 
सुमारें चार पांच लाख रुपये लागलेले आहेत. ी 

इतकीं देवळें पाहणें झाल्यावर आम्हीं आपल्या घड्याळांत पाहिलें तो 
फारच उद्यीर झाला असे दिसळें व भुकेनेहि आपल्याकडे आमचें लक्ष्य 
वेधळें. तेव्हां 'आधीं. पोटोओा, मग विठोबा? या हमणीप्रमाणे आम्हीं वर्तन 
करण्याचें ठरवून गाडीत बसून परत आमच्या बिऱ्हाडाला येऊन पोचलो; 
भोजनादि विघि उरकले व आदल्या दिवसाप्रमाणें सायंकाळपयेत करम- 
णुकींत व विश्रांतींत वेळ घालवुन सायंकाळी नोकेंत बसून सहल कराव- 
यास गेलो. 


[८७ 


न» 2 प 
प्रवास-वणन. 


_ तिसरे दिवशी सकाळीं आह्मां जमनावोग पहावयास गेलों. तेथील 
एंका प्रसिद्ध व्यापाऱ्याचें हें रहाण्याचे ठिकाणं आहे. हें मथुरेच्या दकिणेस 
रेलवेपुलाच्या पलीकडे परंतु यमुनेच्या काँठीच आहे. आह्मां गेलो ते 
दिवस भरं उन्हाळ्याचे असल्यामुळें यमुनेला पांगी फार कमी झालें 
होतें, व तिला मधून मधून खांडवे पडळे होते. यामुळें नावेतून जाण्यास 
सवड नव्हती. बाकी इतर कतूंत या वागेस नावेंतून जातां येतें व तसें 
गेळें म्हणजे शहरांची शोभा पहात पहात जातां येते, असें आम्हांला 
सांगण्यांत आलें, परंतु सध्यां तें शक्‍य नसल्यामुळें आम्हांला गाडी करूनच 
जाणें भाग पडलें. आवारांत शिरण्याचा दरवाजा भव्य असून प्रेक्षणीय आहे 
दरबाजापासून थोड्या अंतरावर एक कारंजे आहे व कारंजांतील पाणी 
लांबचलांब पाट वांधून त्यांतून बागेला जाण्याची तजवीज केली कि 
बाग बरीच विस्तीर्ण आहे, ब तांत मोठमोठे वृक्ष पुष्कळ आहेत. 
झाडांच्या फांद्या वळवून केलेले वृक्षमंडपहि दोन तीन आहेत. यंदां 
आपल्या इकडील आंव्यांचें पीक फारच कमी हो ते; 
सर्व आंब्रे फलभारानें नम्न झालेले पाहून आम्हांहा आनंद झाला. 
बागेच्या मध्यभागीं बंगलेवजा शेटसाहेबांची कोठी अगर राहतें घर आहे. 
त्यांत एक चांगला ञुंगारलेळा दिवाणखाना असून त्यामध्यें या घराण्यांतील 
दोनचार पुरुषांच्या तसब्रिरी आहेत. वंगल्या शेजारींच व नदीच्या 
अगदीं कांठों एक लहानसें देऊळ व एक छत्री आहे. या दोन्ही इमारती 
दगडाच्या असून त्यांचे काम सुंबक आहें. एकंदर ठिकाणची रचना व 
व्यवस्था पाहून आम्हांला मालकाच्या अभिरुचीचें कौतुक वाटलें, 

सच्या मथुरावासाचा हा शेवटचा दिवस होता. त्या दिवशीं आम- 
च्यापैकी कांहीं मंडळी दोनप्रहरच्या गाडीने मुरादावादेस जावयाची 
होती, व बाकीचे आम्हीं परत देशी येण्याकरितां रात्रीच्या गाडीने निघ- 
णार होतों. यामुळें लवकरच जेवणे आटपून आम्ही स्टेशनवर गेलो द 
परत आल्यावर आम्हीं दिवसाउजेडींच जेवणखाण करून सामानाची 
बांधाबांध करून मंथुरेचें शेवटचें दीन घेण्याकरिता बाहेर पडलो. मदे 
पेढे फार प्रसिद्ध, म्हणून बाजारांत जाऊन पेढे घेतले, हे पेठे कांहीं तरी 

८८] 


कय, 


न्य 


मथुरा. 


विशेष प्रकारचे असतील, ..अशी आमची कल्पना होती. परंतु 
आमची निराशा झाली, पण या पेढ्यांचा मुख्य गुण म्हणजे त्यांचा 
विलक्षण टिकाऊपणा होय, असें आम्हांला सांगण्यांत आलें. नंतर आम्हीं . 
विश्रामघाटावर आलों व तेथे क्षणभर विसावा घेतला. सायंकाळी तेथे एक 
मोज दिसत. घाटावरील यात्रेकरू पीठ किंवा दुसरे कांहीं खाद्य यमुनेंत 
टाकतात व तें खाण्याकारेतां तेथें कांसवें जमतात, इतक्या कांसवांचा 
तांडा आम्ही आजन्म पाहिला नव्हता, यांतील पुष्कळ कांसवें बरींच 
मोठां होतीं, या ठिकाणीं माकडेंहि फार आहेत. हीं माकडे सुद्धां येथे या 
वेळीं येतात. एका माकडानें तर एका कांसवाच्या पाठीवर उडी मारून 
त्यावर पडलेळे खाद्य पटकन्‌ मटकावून टाकलें व नं घाबरतां त्या कांस 
वाच्या पाठीवर तें मोठ्या ऐटीने बसलें! हा देखावा पाहून आम्हांला 
फारच मोज वाटली. ही जशी कांसवाची वेथें मोज पहावयास सांपडते 
तशीच सायंकाळीं हरिद्रारास माद्यांची मोज पहावयास सांपडते. यात्रेकरू 
भाविक लोक, दररोज सायंकाळीं पीठ विकत घेऊन त्याच्या ल्हान 
लहान गोळ्या करून गंगेंत फेकतात व माद्यांच्या झुंडीच्याझुंडी प्रवाहाच्या 
अगदी कडेला येतात. ही मोज आम्हीं हरिद्वारांस पाहिली, त्याची आतां 
आम्हांला आठवण झाली. 

झालें, येथे मथुरा वृंदावनाचें दृष्टिगम्य वर्णन संपळें. परंतु मथुरा हें 
शहर फार जुनं आहे; यानें किती तरी राजकीय, व धार्मिक स्थित्यंतरे 
पाहिलीं आहेत. तसेंच हल्ग्रीं तरी तें शहर कृष्णभक्तीचें व वैष्णवपंथा चे 
आद्यस्थान आहे. तरी आतां मथुरेच्या कृष्णंभक्तीच्या व वेष्णवपंथाच्या 
श्लुतिगभ्य भागाकडे वळूं. 


[. ट९ 


कृष्णकथा व वेष्णवपंथ. 


"११><€ 


गल्या लेखांत मथुरेतील प्रेक्षणीय स्थळांचे वर्णन: 
दिलें. दोनचार दिवस येथे येणारास व वरवर पाह- 
णारास- मथुरेची हल्लींची वस्ती, मथुरेतील देवळे, व 
इतर प्रेक्षणीय स्थळें जरी अर्वाचीन दिसली-व ती 
१८४४98 त्षी आहेत-तरी पण पुराणवस्तुसंशोधकांच्या दृष्टीने 
मथुरेचें फारच महत्व आहे. कारण येथेच कित्येक फार जुनीं जुनीं नाणी 
सांपडळेलीं आहेत. येथेच खुद्द वुद्धाच्या वेळच्या वस्नु व मूर्ति सांपड- 
ठेल्या आहेत, आणि मथुरेत सांपडलेल्या शिलालेखांनीं व नाण्यांनीं 
हिंदुस्थानांतील पुरातन इतिह्ासांतील कांहीं कांही दुवे जुळवून आलेले 
आहेत. दिवाय फार प्राचीनकाळी आलेले चिनी प्रवासी फेहेअन व 
ह्यूएनसंग हे दोघेहि या शहरी येऊन बरेच. दिवस तेथ राहिले होते. 
व त्यांनीं या शहराचे आपल्या ग्रंथांत वणन करून ठेवलेलं आहे. यावरून 
मथुरा हें शहर जरी हिंदुस्थानांतल्या अत्यंत प्राचीन ऱाहरांपैकीं नसले, तरी 
त्याचा पुराणत्वांत दुसरा नेवर लागेल, यांत शां शहराचा दुसरा 
एक विशेष हा आहेकीं, काशी व गयाया क्षेत्राप्रमाणे 

हें जितके पवित्र स्थान वाटतें, तितकेच 
पवित्र वाटतें. कारण, 
होते, असा दाखला सांपडतो गें जाऊन जर 
घुराणांकडे म तर मात्र एक चमत्काराची गोष्ट दृष्टोत्पत्तीस येते. ती 

९० 


ग. 


.कुष्णकथा.- 


अशी काँ, मथुरा व त्याच्याशीं संलय्न. अशी कृष्णंकथा याचा मागमूसही 
महाभारतांत लागत नाहीं. पण मथुरा स्थापनेची कथा .रामायणांत मात्र 
सांपडते, 

यमुनेच्या कांठीं * मधुवन ' ह्मणून एक मोठें वन होतें व 
त्या वनांत ' मधुराक्षस ? राहत असे. त्यानें शांकराला प्रसन्न करून 
एक यडास्वी च्ूळल मिळविला होता. त्याच्या पश्चात्‌ तो लवण नांबाच्या 
मधुराक्षसाच्या मुलाच्या ताव्यांत आला. हा लवण राक्षस यमुनातीरवासी 
तपसूवयांना फार त्रास देऊं लागला, हणून ते श्रीरामचन्द्राकडे अयोध्येस 
दाद मागण्याकारेतां गेळे. रामानें शत्रुज्नास लवणाचें पारिपत्य करण्यास 
व तेथें राज्य स्थापन करण्यास धाडले. त्याप्रमाणे शात्रुभ्ञ तेथे आला व 
लवणास छूलाखेरीज गांढून त्यानें त्याचा वध केला; व सर्व मधुवन तोडून 
टाकून यमुनेच्या कांठौं मधुपुर, मधुरा किंवा मथुरा ह्मणून शहर वसावेलें. 
तेथेच त्यानें राज्य स्थापन केलें व बारा वर्षानंतर तो अयोध्येस रामास 
भेटावयास गेला, कालिदासाने रघुवंशांत इंदुमतीच्या स्वयंवराच्या सहाव्या 
अध्यायांत ज्पाची राजधानी मथुरा यमुनाकांठीं आहे, असा शूरसेनाधिपाते 
सुप्रेण याला स्वयंवरसभेंत राजाच्या मालिकेत आणिलें आहे, व त्याच्या 
वैभवाचें व यमुनानदीच्या प्रदेशाच्या सोंदर्याचें वर्णन केलें आहे. रामा- 
यणांतीळ वरील गोष्टींचा ब कालिदासाने दिलेल्या वरील गोष्टींचा मेळ 
बसत नाहीं. पण कालिदासाच्या कविवर्णनास इतके महत्त्व देतां येत नाहीं. 


इतके खास कौ, वुद्धाच्या वेळीं हें हहर फारच भरभराटींत 
होतें; व त्याच्या काळापासूनच तेथें वुद्धधर्माचें प्राबल्य झालें व तें सुमारें 
सन ७०० वर्षेपर्यंत कायम राहिलें. खिस्ती शकाच्या सुमारें ५०० व्या: 
वषी फेहेअन हा चिनी प्रवासी मथुरेस आला होता; तेथपर्यंत मथुरेस 
बुद्धधर्म बराच जोरांत होता. परंतु सन ४०० पासून ७०० पर्यत त्याचा 
पूर्ण बीमोड झाला व मथुरा पुनः हिंदुलोकांचें पावित्र स्थान होऊं लागली. 


मथुरेतील सवीत जुन्या इमारती ह्मणजे बुद्धधमांयांचा एक विहार क॑ 
एक स्तूप या आहेत. या स्तूपांत वुदाचीं नखे होतीं, उपगुस या नांवाच्या 
2३ 


अवास*वणन. 


ऱ्मथुरेच्या राहणाऱ्या अत्यंत पूज्य अशा बुद्रमिशूनें हा विहार बांधला होता 
ब ल्यानेंच अशोक मो्यांला वुद्धघमींची दीक्षा दिळी होती. याप्रमाणें 
मोर्य राजांच्या काळीं मथुरा ही फार प्रख्यात नगरी होती असें दिसते. 
बुद्धधर्माचा प्रसार-कतती अशोक हा बहुधा इसवी . शकापूवी २३२ च्या 
सुमारास निवर्तलेला असावा. अश्योकानंतर मोर्यवंदा आणखी शांभरंदीडशे 
वर्षे चालला. परंतु वृहृद्रथ मोरयाचा सेनापाति पुष्पमित्र याने मगधदेश्ाचें 
राज्य बळकावले. इसवी सनापूर्वी १८४ या वर्षापासून संग वंश राज्यं- 
पदारूढ झाला. तेव्हां मथुराप्रांत अ हें गाह्र संगवेश्याच्या ताब्यांत गेलें. 
इकडे कावूळ. व पंजाव येथ्रें ग्रीक राजे राज्य करीत होते. त्यांपेकी मिलिंद 
किंवा ग्रीक भाषेत ज्याला मीनांडर ह्मणतात हा फार पराक्रमी निघाला. त्यानें 
बुद्धवर्माचा स्वीकार केला होता, असें दिसते. कारण “मिलिंदाचे प्रश्नः या 
नांबाचा वुद्धधमांतील एक प्रख्यात ग्रंथ आहे. या मिलिंदाने हु 
स्थानावर स्वारी करून काठेवाड व मथुराप्रांत काबीज केले व तो यमना- 
कांठच्या मथुरेत राहेला होता, असा दाखला सांपडतो, तेव्हांपासून म्‌थु 
"या आसपासचा मुलूख ब ते शहर ग्रीक राजांच्या ताब्यांत गेलें व 
मयुरुस त्यांच्या वतीने सेटूप किंवा क्षत्रप राज्य करू लागले. हे क्षत्रप 
सुढ पुढ स्वतंत्र राजे बनले असावे. या 


5०७ 0८. ७ “ह 
पुढें स्वतंः क्षत्रपापक| सोदास याची थोडीशी 
माहिती मिळते. हा रजुवलाचा पुत्र होता. 


द झालें व त्याम€ क़ - 
ण्यास वर्चस्व आलें. या घराण्यांतील राजांनी १३. ये कुशन घरा 


«> व डी जाची दिगं माली, 
यान सुमारें पंचचाळीस वर्षे राज्य केलें चाव्या देगंत कीर्ति झाली 


त्या नाण्यांवरून त्याच्या 


'सज्याचा विस्तार ब वाढ यांची तसेज निमा ताज 


कल्पना 
९२] ना होते. ; 


_. -----:>::>::<><रयन 
“> 


"कृष्णकथा- 
धानी पुरुंषपुर-अर्वाचीन पेशावर-ही होती. परंतु त्यानें खुद्द पाटली- 
घुत्रावर हल्ला केला.. याच्या पहिल्या पहिल्या नाण्यांवर ग्रीक देवता व 
विदोषरतः सूर्य व चंद्र यांचीं चित्रे आहेत, व भाषा ग्रीक आहे. पुढील 
नाण्यांमध्यें ग्रीक अक्षरें मात्र आहेत. भाषा पराणयन आहे. ग्रीक; हिंदु 
ब पराशियन देवतांच्या मूर्ति आहेत, शेवटच्या नाण्यांवर वुद्ध शञाक्‍्य- 
मुनीची मार्त आहे. यावरून कानिष्कानें शेवटी बुद्ध धर्म स्वीकारला होता 
असें दिसते. कनिष्कानें इसवी सन ७८ते १२३ पर्यंत राज्य केलें 
असावें. त्याचा सुलगा हुविष्क अगर हुष्क हा त्याच्यामागून गादीवर 
आला. यानें मथुरेस फार मोठ्या विहाराची स्थापना केळी व त्याला 
आपलें नांव दिळे. याच्यानंतर वसुष्क अगर जप्क हा शार्दावर आला. 
यालाच बासदेव म्हणत असत. या नांवावरून या राजावर हिंदुधर्मांचा 
पगडा बसत चालला असे दिसतें. याच्या नाण्यावर त्रिशूळःधारी नंदीवर 
बसलेल्या शिवाचे चित्र आहे. या राजाच्या वेळचे कांहीं. शिलालेख मथु- 
रेस सांपडले आहेत. या राजानेंहि पंचवीस वर्षे राज्य केलें, असे नाण्यां- 
वरून दिसतें. मथुरेसंबंधीं विचार करतां या कुन घराण्याच्या कार- 
कौदींत मथुरा हें शहर फार भरभराटीत होतें यांत हांका नाहीं. येथे बुद्ध 
व जैनघर्मी व्यापारी फारं होते, व यांनीं दिळेल्या देणग्यांचे शिलाळेख येथें 
पुष्कळ. सांपडले आहित. संस्कृतांतील प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र याच्या प्रारंभीच 
दक्षिणेंतील माहिलरोप्य या शहरांतून आपल्या बैलगाडींत माल भरून मथुरेस 
जाणाऱ्या गाड्यांच्या तांड्यालळा जाऊन मिळणाऱ्या वधेस्नानक नांवाच्या वा- 
'ण्याच्या मु डाची गोष्ट आहे. मथुरेस पोंचट्य़ावर त्याचा एक बेल यसुनंत 
नदीच्या तीराला गेला व चिखलांत बुडून मेला, अश्या प्रकारचे वर्णन आहे. 
यावरूनाहि मथुरेची व्यापाराकरितां त्या वेळीं प्रख्याति होती असं दिसतें. 
कानेष्क राजाच्या वेळचे ७१ शिलालेख सांपडले आहेत. त्यांतले खुद्द 
मथुरेंत ४३ सांपडले आहेत. यां शिलालेखांवरून व मथुरेत सांपडलेल्या 
दुसऱ्या इमारतींच्या भागांवरून, तसंच कठडे, डवे मूर्त वगेरे गोष्टींवरून 
कुशन कोरकीदींत व त्याच्यापुढे बरींच शतके मथुरा शिल्पकलेक रितां 
प्रा्द्द होते, व मथुरेची शिंल्पपद्धाते ह्मणून एएक शिल्पपद्धाते होती असें 


[९३ 


“प्रवास वणन. 


दिसते. तिच्यावर ग्रीक शिल्पाचा पारेिणाम झाला होता. तरी पद्धाति 
'पुर्णपणें हिंदू होती. या कळेचा र्‍हास सहाव्या शतकांत झाला. 


इसवीं सनाच्या ३२० च्या सुमारास पाटलीपुच्रास प्रसिद्ध गुप्त घराणे 
उदयास आलें. चंद्रगुत्त हा पहिला राजा झाला. त्याचा मुलगा समुद्रगुप्त 
हा फारच पराक्रमी निघाला; व त्यानें सव गंगेच्या कांठचा मुलुख 
आपल्या ताब्यांत आणला व दक्षिणेपर्येत राजांना मांडलिक केलें. या 
गुप्तघराण्याचें साम्राज्य बंगालच्या उपसागरापासून तों थेट सिंधूनदी व काठे- 
वाड येथपर्यंत सर्व उत्तरहिंदुस्थानमर झालें. अर्थात्‌ मथुरा व मथुराप्रांत 
गुस राजांच्या ताव्यांत आळा. याच काळीं चिनी प्रवासी फेहेअन हा 
हिंदुस्थानांत आळा होता. तो तिबेटांतून निघून काइमीर, काबूल, कंदाहार व 
पेजाबमधून मध्य-हिंदुस्थानांत आळा, व मथुरेंत एक महिना राहिला, मथुरा 
ब त्याच्या आसपास एकंदर बीस विहार होते, व त्यांत तीन तीन हजार 
बुद्ध भिक्ष रहात असत; तसेंच तेथ सहा स्तूप होते, असें त्यानें लिहून 


ठेविळे आहे. यावरून मथुरेस अजून बुद्धधर्माचें पुष्कळ प्रावल्य होतें 


असं दिसतें. परतु इसवी सनाच्या ५०० च्या सुमारास हूण लोकांच्या 
स्वाऱ्या हिंदुस्थानावर होऊं लागल्या, व त्यांनीं गुस्तघराण्याचें साम्राज्य 
मोड्टून टाकलें. परंतु पुढें हूणांची सत्ता फार दिवस टिकली नाहीं. 
ठाणेश्वरच्या हर्षव्धनानें मोठें साम्राज्य स्थापिळें, परंतु त्याच्या पश्चात्‌ 
त्याचाहि नायनाट झाला, व सन ७०० पासून १०२४ पर्यंत कनोजच्या 
घराण्याचें साम्राज्य चाळू झालें. सुमारें ७०० पासून मथुरेंतून बुद्ध व 
जैनधर्म पार नाहींसा झाला व मथुरा हें कृष्णाच्या भक्तीचे मोठे स्थान 
झाले, व तेव्हांपासून ते हिंदु लोकांचें काशीप्रमाणेंच फार मोठे पवित्र 


ज्श्ट्र बनले; व ह्मणून मुसलमानी स्वाऱ्या येऊं लागल्यापासून सोमनाथप- 


यायी मथुरा हेंहि एक मुसलमानांचे मोठें छलस्थान बनलें, सर्व मुसल- 


पड अमलांत मथुरेची अवस्था मोठी कठिण होती. कारण, आग्रा व 
त्या क्क उतळमानी राजधान्या बनल्यामुळें मथुरां या हिंदु पवित्र- 
क. च्या दोन पा्तींत सांपडल्याप्रमाणें हुबेहुब स्थिति झाली. 


"क्ृष्णकथा- 


गिझनीच्या महमदानें हिंदुस्थानावर पहिली स्वारी १०० १ मध्यें केली. 
त्यानें एकंदर अशा बारा स्वार्‍या केल्या, हें इतिहासज्ञांस महडूरच आहे. 
त्यांपैकीं नववी स्वारी त्यानें १०१७ मध्यें केली, या स्वारींत त्यानें मथुरा 
शहर लुटलें व तेथलीं हिंदु देवळें उध्वस्त केलीं. या लटीमुळें दाहराची 
फारच नासाडी झाळी. पुढें अकबराच्या काळापर्यंत या शहराची फारशी 
माहिती मिळत नाहीं. परंतु मुसलमानी धर्मवेड्या राजांचा हिंदुघर्मांचें 
एक ठिकाण हाणून या शहरावर नेहमीं डोळा असे; यामुळें शहराची 
भरभराट होऊं शकली नाहीं. परंतु अकबराच्या कारकॉौर्दींतील सहिष्णु- 
तेच्या धोरणाने मथुरा व वृंदावन या शहरांना पुन्हां धार्मिक महत्त्व आलें व 
त्या शहराची व तेथील गोसाव्यांची कीर्ति इतकी वाढली, कीं, अकबराला 
त्यांना भेटण्याची इच्छा झाली, व अकबराचे डोळे बांधून त्याला वंदा- 
वनांतील अत्यंत पवित्र अशा तुळशीवृंदावनाच्या राजीमध्यें आणिले, व 
तेथील आश्चर्यकारक देखावा पाहून त्या स्थानाच्या पवित्रपणाबद्दळ अक- 
बराची खातरी झाली, या गोष्टीचें स्मारक ह्मणून तेथील लोकांनीं बाद- 
शहाच्या परवानगीनें गोविंददेव, गोपीनाथ, युगलकिशोर व मदनमोहन 
या नांवाने प्रसिद्ध असणारीं देवळें बांधली. जरी हं. शहरें व हा प्रांत 
मोगलांच्या ताब्यांत होता, तरी औरंगझेबापर्यंत या शहराला त्रास पोचला 
नाहीं. परंतु औरंगझेबाच्या कारकीर्दीत मात्र या पवित्र स्थानाचा फार 
छुळ झाला. औरंगझेबाचा थोरला मुलगा मथुरा शहरांत जन्मला, व 
त्यानें राज्यावरील आपला हक्क मथुरेमध्यें प्रथमतः जाहीर केला. मथुरेस 
एक मुसलमान अधिकारी नेमला गेला. यानें हल्लीं मथुरेंत असलेली 
प्रसिद्ध म्ीद बांधली. येथें जाट लोकांचें बंड झाळें. ओऔरंगझेबाला ' 
आपल्या हिंदुधमाविरुद्ध मोहिमेस ही एक आणखी बरी सबब झाली असें 
वाटलें. त्यानें स्वतः मोठ्या सेन्यानिशीं मथुरेस येऊन मथुरा व वृंदावन 
येथील उत्तम उत्तम देवळें पाडलीं, विशेषतः त्याचा डोळा केशवदेव 
या फार पवित्र मानलेल्या देवळावर होता. तें देऊळ पार पाडून 
त्याच्याच पायावर औरंगझेबानें मोठी मश्यीद बांधविळी. औरंगझेबाचें 
घर्गवेड इतकें वाढलें, कीं, त्याने मथुरावृंदावन हीं नांवेंच इतिहासांतून 

[ शिक. 


-.प्रवासत्वणेन. 


नो्हीशी करण्याचा बेत केला. मथुरेला कागदोपत्री इसंलामाबाद व 
वैदावनास मुमीनाबाद अर्शी नांवें ठेविलीं. परंतु ज्याप्रमाणें औरंगझेबाच्या 
पश्चात्‌ मोंगलांचा अंमल. नामशेष झाला; त्याप्रमाणें या शहरांची ही 
नांवेंहि कागदोपत्रीच राहिलीं. ओरंगझेत्ाच्या पश्चात्‌ जाट व मराठे यांनीं 
आग्रथादिल्लीपर्यंतच्या मुलुखावर आपले वर्चस्व स्थापळें व त्यामुळें कांहीं 
दिवस सथुराप्रांत जाटांच्या ताव्यांत होता, तर कांहीं दिवस मराठ्यांच्या 
ताव्यांत होता. पुढें इंग्रजांची व मराख्यांचीं उत्तरहिंदुस्थानांत पुष्कळ 
वेळां युद्धे झालीं व मथुराप्रांत १८५० मध्यें इंग्रजांच्या ताब्यांत आला. 
१८५७ सालच्या बंडाच्या वेळीं मथुरेसहि या बंडाचा थोडाफार प्रादुर्भाव 
झाला होता. परंतु तेथल्या मुख्य शेटजीच्या घराण्याच्या राजनिष्ठेमुळे 
मथुरेचा वराच बचाव झाला, व मथुरा शहराला फारसे कडक प्रायाश्चत्त 
भोगावें लागलें नाहीं, तेव्हांपासून या शहराची सारखी भरभराट होत आहे. 

आतां मथुरावृंदावनासंबंधीं एका गोष्टीचा विचार करावयाचा राहिला. 
तो हा कौं, मथुरावुंदावन आणि कृष्णजन्म व कृष्णलीला यांचा आपल्या 
पुराणाप्रमार्णे जो फार निकट संबंध मानिला आहे, व ह्मणून मथ्रा हें 
राधाकृष्णाच्या भक्तिपंथाचें जें फार मोठें पवित्र स्थान मानलें आहे, त्या 
गोष्टी कितपत खऱ्या आहेत,माझ्या बालपणापासून कृष्णजन्माच्या व कृष्ण- 
लीलांच्या कथा मला चिरश्रुत असल्यामुळें मळा मथुरावुंदावन पाहण्याची 
विलक्षण जिज्ञासा होती. परंतु प्रत्यक्ष मथुरेतील पवित्र स्थाने पाहून, तसेंच 
000000170२ नळावल्अरबीचीनत्वे(पाहून;? माझी ।फार*निरांशा झाली, 
व हृल्लींचे मथुरा शहर व हल्लींची कृष्णभाक्ति हीं बरींच अर्वाचीन असावी 
अशी मांझी कल्पना झाली, ह्मणून यासंबंधाने मी चवकशी करूं लागलों, 
बिह लममध "कफ माहे पूज्य (ुसवर्य/ हॉ; सर रामकृष्ण भांडारकर 
यांनीं वैष्णव पंथाच्या उद्याबद्दळ एक ग्रंथ लिहिला असून तो जर्मनीमध्ये 
हापडा जात आहे-.. त्यांत: कृष्णाची कथा व कृष्णभक्ति यांची उत्पत्ति व 


म॑ हा अंथ वेष्णव, शैव व इतर धार्मिक पंथाचा इतिहास ह्मणून आतां 
प्रसिद्ध झाला आहे. 


९१] 


५ कष्णेकेथा 


ब्राढे यांचा..इततिह्ास सांगितला आहे; ह्मणून मी .डॉक्टरसाहेबांकडे जांऊनं 
त्या ग्रंथाची एंक हत्तलिखित प्रत मागून घेतली. डॉक्टरसाहेबांनीं ती ' 
मोठ्या आनंदानें मळा दिली व त्यांतील माहितीचा उपयोग करण्याची 
परवानगी दिली, यावद्दळ मी डॉक्टरसाहेबांचा फार कणी आहें. या पुढील 
मजकुरांत त्यांच्या ग्रंथांतील पुष्कळ माहितीचा उपयोग केलेला आहे, हें 
निराळें सांगावयास नकोच. 

कृष्णचरित्रावद्दल आपण विचार करूं लागलों, म्हणजे किती तरी 
गोष्टींबद्दल शंका उत्पन्न होतात. प्रथमतः ही चमत्काराची गोष्ट वाटते, 
कीं, महाभारतामध्ये जो सूत्रधार वाटतो, महाभारतांतील प्रचंड युद्धामध्ये 
ज्याच्या क,रस्थानाला एक प्रकारें प्रमुख स्थान मिळालें आहे, त्या कृष्णाची 
जन्मकथा व त्याच्या बालपणाच्या आयुष्याची हकीगत महाभारतांत 
कोठेंहि दिसत नाहीं, श्ांतिपर्वाच्या नारायणीय प्रकरणांत कृष्णाच्या अवता- 
राचा व कंसवधाचा भविप्यत्काळीं होणाऱ्या गोष्टींप्रमाणें मात्र उल्लेख 
आहे. कृष्णजन्म व त्याचा बालपणचा गोकुळांतील वास व तेथील गोपींशीं 
त्याची क्रीडा, वगेरे भाग सविस्तरपणे हरिवंशांत व भागवतांत मात्र 
दिसून येतात. परंतु हे ग्रंथ महाभारतापेक्षां बरेंच अर्वाचीन आहेत. तसेंच 
भगवद्रीतेंतील उदात्त तत्वज्ञान शिकविणारा, महाभारतांतील राजकीय कार- 
स्थानांत गुंतलेला, व केव्हां केव्हां कुटिल नीतीने कां होईना, परंतु . 
सत्यक्षाच्या बाजूनें भांडणारा कृष्ण, ब सोळा सहत्त बायका असणारा, 
गोपींशीं अनित्रेध व्यवहार करणारा, अत्यंत विलासी व विषयलंपट असा 
णोकुळींचा कृष्ण हे एकच असावे याबद्दल रांका येते. थिओसाफिक पंथी 
लोकांनीं गोपींच्या व्यवहाराला कितीहि आध्यात्मक्र स्वरूप दिलें असलें 
तरी हा मागूनचा विचार आहे, यांत रांका नाहीं, या सर्व दांकांचें निरसन 
डॉक्टर सर भांडारकरांनीं काढलेल्या कल्पनेने उत्तम तर्‍हेनें होतें. डॉक्टर 
भांडारकरांचें हणणे असं आहे, कों, हल्लीं जी कृष्णाच्या आयुष्याची . 
गोष्ट हारिवंक्यांत व भागवतांत दिसते, ती दोन गोष्टींच्या भेसळीनें झालेली 
आहे. विशेषतः भगवर्द्रातेचा कृष्ण व गोकुळींचा कृष्ण या दोन निर- 
निराळ्या व्याक्ति असाव्या, ' पहिलीला त्यांनीं वासुदेवकृष्ण व दुसरीलां 

वि न . ९७ 


० ग्रवास-वणेन. 


गोपालकृष्ण हझटलें आहे. कृष्णाला कृष्ण 
दिसतें. मूळचें नांव वासुदेव हेंच असावे, 
उत्पन्न झालेले वासुदेव व बलदेव या नांवाने प्रासिद्धीस आलेले दोन 
क्षात्रियुमार असावे, त्यांनीं आपल्या मामाला मारून मथुरेचे राज्य मिळ- 


केली असावी, व ह्मणून त्यांना मथुरा सोडून 
अशा प्रकारची ऐतिहासिक पुरुषांची मूळची गोष्ट असावी, व पुढे या 
पुरुषांना देवाचे अवतार असं मानण्यांत आ 
भाक्ते सुरू झाली असावो. . कृष्णाच्य 
तील वास या गोष्टी आबालवृद्धांना ठाऊकच आहेत. 
पुनरुक्ते करण्याची गरज नाहीं. परंतु ही एक ऐतिहासिक घडलेली 
गोष्ट असावी, अद्याबद्दल पालीभाप्रेतहि दाखला सांपडतो. ऐकींव गोष्टी- 


तेवढाच फरक या दोन 
जातक ह्मणतात. ती गोष्ट 


पूर्वी एकदां उत्तरापथ देशांत केस प्रां 
होतें. तेथें महाकंस नांवाचा राजा राज्य 
उपकस या नांवाचे दोन मुलगे व देवगभ्भ मुलगी झाली. 
मुलीच्या जन्मकालीं ब्राह्मणांनी “या मळीच्या 5 
कंसकुलाचा नाश होईल,? असें 
असल्यामुळें त्याच्यानें तिला म सुलगे काय पाहजे 
त करोत, असे ह्मणून तो मेला. त्याच्यानंतर कंस राज्यावर आळा व 
उपकंस एका प्रांताचा अधिकारी झाळा. आपल्या बहिणीस ठार मार- 
स्थास आपल्याबद्दळ फार गवगवा होईल, असें जाणून त्यानें तिठा अ- 
विवाहित ठेवण्याचा विचार करून ब तिच्याकरितां पण्कं बायोळा"मनोरा 
तयार करून त्यांत तिला कोंडून ठेविले, नंदगोपा व तिचा पाते अंधक- 
वेणू ही देवगम्मेच्या तैनातीस होतीं. उत्तरमथुरे महासागर या नांवाचा 
राजा होता. त्याला सा 


र्त 
ष्य गर व उपसागर नांवाचे दोन मुलगे होते. महा- 


कृषणकथाः 


सागराच्या पश्चात्‌ सागर राज्यावर आला व उपसागर एका प्रांतार्चा 
अधिकारी झाला. उपकंस व उपसागर यांची फार मेत्री होती. उपसागरानें. 
सागराच्या राणीमहालांत कांहीं खटपट केली, व ती उघडकीस आल्या- 
वरून उपसागरास तेथून हाकलून देण्यांत आलें. तो उपकंसाच्या प्रांतांत 
आला, उपकंसानें आपल्या मित्राची राजाशी ओळख करून दिली. 
राजाच्या भेटीला जात असतां त्यानें तो मनोरा पाहिला, व त्याबद्दल 
हकीगत विचारली; आणि देवगभ्भेबद्दल हकोगत कळल्यावर तिच्यावर 
त्यांचे प्रेम जडले. एके दिवशीं देवगभ्भेने राजाकडे जातांना उपसागरास 
पाहिलें व तिनें त्याच्याबद्दल नंदगोपेजवळ चवकशी केली; व हा महा- 
सागराचा मुलगा आहे असें समजल्यावर तिचेंहि त्याच्यावर प्रेम जडले. 
उपसागरालें नंदगोपेजवळ देवगभ्भेला भेटण्यावद्दल गोष्ट काढली, ब तिनें 
दोघांची मनोऱ्यांत , एकांतांत गांठ घालून दिली. पुढें देवगभ्भेला गर्भ 
राहिला. ही गोष्ट कंसाच्या कानावर गेली. देवगभ्भेळा क्षमा: करण्याचे 
वचन घेऊन नंदगोपेनें खरा प्रकार त्या दोघां भावांना सांगितला. तो 
ऐाक्रेल्य़ावर भावांनो विचार केला कों, “आपल्या बहिणीला आपल्याला 
मारतां येत नाहीं; हिला मुलगी झाली तर बरेंच; मुल्गा झाला तर मारूं? 
असे म्हणून त्यांनीं देवगभ्झेचा उपसागराज्लीं विवाह करून दिला. पूर्ण 
दिवस झाल्यावर देवगभ्भा कन्यारत्न प्रसवली. त्या भावांना आनंद झाला, 
मुलीचें नांव अंजना ठेवून त्यांनीं देवगभ्मा व उपसागर यांना गोवद्धमान 
नांवाचें खेडे राहण्यास दिळे, व तेथे तीं आनंदानें राहूं लागलीं. देवगभ्भा 
पुन्हा गरभार राहिली, व त्याच वेळीं नंदगोपाहि गरभार राहिलो. पूर्ण- 
मास झाल्यावर एके दिवशीं देवगभ्भेळा मुळगा व नंदगोपेळा मुलगी 
झाली. आपल्या मुलाला आपले भाऊ मारतील या भीतीनें देवगभ्भेनें 
गुप्तपणे आपला मुलगा नंदगोपेकडे पाठविला, व तिची मुलगी आपल्या- 
कडे आणविली, याचा त्या भावांना मागमूसहि लागला नार. याप्रमाणें 
देवगभ्भेस दहा मुलगे झाले, व नंदगोपेस दहा मुली झाल्या. देवगभ्भेचे 
मुल अंधकवेणुच्या घरीं वाढत चालले. हे मुलगे मोठे बलवान्‌ निपजले. 
त्यांच्यापैकी पहिल्या दोघांचीं नांवें वापुदेव व बलदेव अशीं होतो. हे 
| [ ९९ 


प्रवास;*वुणेन. 


मुलगे सोठे झाल्यावर . खेड्यांतील :लोकांशीं दांडगाईने वाणूं लागले. व 
त्यांच्या .मालमत्तेची? ढटाळूट करू लागले. याबद्दल कंसाकडे तक्रार 
नेण्यांत आली. - राजानें: अंधकवेणूस बोलावून मुलांच्या अत्याचाराबद्दल 
त्याची:कानउघाडणी केंली..आणखी एकदोनदां तक्रार आल्यामुळे राजानें 
अंधकवेणूस मरणाची भीति घातली. अंधकवेणूनें राजाकडून अभयवचन 
घेऊन हे मुलगे आपले नव्हत, हे देवगभ्भेचे मुलगे आहेत, असं सांगितलें. 
राजानें आपल्या मंत्र्यांना विचारले, “' आतां यांना कसे धरावें १ ” 
मंत्र्यांनी सांगितलें “ ते मोठे मलछलयोद्धे आहेत, तेव्हां राहरांत मल््युद्धाचा 
आखाडा तयार करावा व ते आले म्हणजे त्यांना पकडून ठार करावें.” 
राजानें त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे शहरांतील चाणूर व मुष्टिक या दोघां मल- 
योश्यांना आपला बेत कळांवेला व॒ “ आज पासून सात दिवसांनीं मल- 
युद्धाचा खेळ होईल,” म्हणून सर्व शहरांत द्वाही फिरविली, व आपल्या 
राजवाड्यासमोर प्रचंड आखाडा तयार करविला. लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी 
पाहण्यास जमल्या, वासुदेववलदेवप्रभाति सर्व बंधु त्या खेळाला आले, 
वाटेंत त्यांनीं दाहरांतील शिंप्यांपासून, माळ्यांपासून, गंध्यापासून, कपडे 
माळा व सुगंधी सामान हिसकावून घेऊन तें अंगावर घालून ते आखा- 
ड्यांत येऊन सज झाले, चाणूर व सुष्टिक हे मल्योद्धेहि आखाड्यांत आले, 
इतक्यांत बळदेवाने 'एक दोरी घेऊन ती चाणूराच्या कमरेभोवती 
छुडाळून ती दोरी घट्ट आवळून त्यानें चाणूरास पटकन्‌ उचढून गरगर 
फिरावेले व त्याला जमिनीवर आपटलें व मग आखाड्याच्या बाहेर फेकून 
ल, नंतर मुष्टक आला. ₹ हि बलदेवाने सा? हार के ल 
बोडा नाद” अहे तो यो र मलयेअने दा केल. “मी मल 
सारखेच आहे!” असें महत ल कहव र च मल्या जयवा नस-मला 
ध्व र त्यालाहि जा 
त्याचा प्राण घेतला 


ळदेवान भनीबर आपटून 
प * आाष्टक मरतां मरतां झणाला, “मी भत होऊन 
चा पात करीन.” इतके झाल्यावर रा “या दहाजणांना 
थून , १! 8 ने व 

येथून घेऊन जा. इतक्यांत वासुदेवानें त्या दाथा भावांवर एक चक्र 
फकले व त्याच्या योगे त्यानें. दोघां भावां गं 


-. कृष्णकथा-- 


आपल्या मातापितरांना असितंजना राहरीं आणिलें. पुढें त्यांनीं सर्व हिंदु- 
स्थान जिंकण्याचा बेत केला. ते कालसेन राजाच्या - अयोध्या दाहरीं आले 
व राजाचा पराभव करून त्यांनीं ते राज्य मिळविले, पुढें ते द्वारावतीस 
आले. त्या शहराच्या एका बाजूस समुद्र ब दुसऱ्या बाजूस पर्वत होता व 
त्या शहरांत एक भूत होते; कोणी शात्रु आल्यास तें भूत गाढवाचे रूप 
घेऊन ओरडत असे, आणि असे झाले म्हणजे ती द्वारावगे हवेंत उड्टून 
जाऊन समुद्रांतील एका ब्रेटावर जाई, व दात्रु परत गेल्यावर परत आपल्या 
जागेवर येई. यामुळें तें हहर काबीज करणें अशक्य होतें; म्हणून ते बंधु 
कण्हदीपायन कडे गेळे, त्यानें त्यांना त्या गाढवाला प्रसन्न करण्याची युक्त 
सांगितली, व गाढवानेंहि शहराच्या चार द्वारांजवळ चार लोखंडी खांब 
पुरून त्यांना चार लोखंडी नांगर सांखळदंडांनीं बांधालळ, तर मी ओर: 
डलों तरी शहर उडणार नाहीं, असें सांगितलें.” बंधूंनी सांगितल्या- 
प्रमाणें केळें व म्हणून राहर त्यांच्या ताब्यांत आलें, 

क्रमाक्रमाने त्यांनीं सर्व हिंदुस्थान जिंकले व सर्व राज्याचे दहा भाग 
करून त्यांनी आपसांत वांटून घेतले. ते बहिणीला विसरले होते, परंतु 
शेवटच्या भावानें आपला वांटा त्या बाहिणीस देऊन तो व्यापार करून 
आपले पोट भरू लागला. या सवे भावांना पुढें पुत्रपोच झाले. एकदां 
वासुदेवाचा पुत्र वारला. त्यामुळें त्याला अत्यंत दुःख झाले व तें आवरेना, 
परंतु घटपंडित म्हणून त्या भावांपैकी जो शहाणा भाऊ होता, त्यानें 
अदाक्य गोष्टीबद्दल ज्योक करणें बरं नव्हे, अस्त आपल्या भावाच्या मनांत 
बिंबवून त्याचें दुःख नाहींस केल 

पुष्कळ काळानंतर एकदां या भावांच्या पुत्रांना वाटलें, “कण्हदी- 
'पायन ( कृष्णद्वरेपायन ) यांना दिव्यदृष्टि आहे असे म्हणतात. तर त्यांची 
आपण पर्रीक्षा करूं या.” तेव्हां त्यांनीं एका तरुण मुलास बायकोचा वेष 
देऊन त्याच्या पोटावर उश्यी बांधून त्याला गरभार बाई बनविल, व 

दीपायनापढें त्याला उभे करून “ ही बाइ बाळंत केव्हां होईल £ ” 
म्हणन विचारलें. कण्हदीपायनाने अन्तदृष्टांने पाहिले, कौ दहा भावांचा 
नाश समीप आला आहे, व आपणाह आजच मरणार, तव्हा तां हणाला, 


[_ ७९०१ 


क 4 
प्रवास-वणन. 
“ आजपासून सातवे दिवशी या मनुष्याला एक खदीर झाडाची गांठ 
मूळ होईल. व ती गांठ जरी तुम्ही जाळून तिची राखरांगोळी केलीत, 
तरी ती वासुदेवाच्या कुळाचा नाश करील.!? ी 


या ह्मणण्याबद्दल त्या साधुची थट्टा करून त्या मुलांनीं कण्हदीपायनास 


फांस घाठून ठार केलें. भावांना जेव्हां हें वर्तमान कळले तेव्हां ते घाबरले 


ब त्यांनीं त्या बायकोचे सोंग दिलेल्या उरुषावर पहारा ठेवून जेव्हां तो 
ती खदीराची गांठ परसवला, तेव्हां ती गांठ त्यांनी जाळून त्याची राख 


नदोंत फेकून दिली; पण ती राख मागच्या एका फाटकाजवळ अडकून 


राहिली व तेथे लव्हाळे उगवले, 


एके दिवशीं सर्व भावांना जलक्रीडा करण्याची इच्छा झाली म्हणून 
त्यांनीं मोठा मंडप तयार करून ते मागच्या फाटकाला आले. तेथे ते 
यथेच्छ खाले-प्याळे व आपापसांत दोन टोळ्या करू: 


नगी सुदेव, बलदेव, त्यांची 
बहण अंजना व एक उपाघ्याय इतकी मंडळी राहिली. ते एका रथांत 
वरून पळून गेळे, ते कालमरीका या वनांत गेळे. तेथे मुशकि भूत होऊन 
राहिला होता. त्यांना पाहण्याबरोबर त्यां भुताने तेथे एक खेडे बनवन 
177 सल्योद्धा होऊन पुढें आला बल ह युद्ध खेळण्या- 
कारतां रथालाली उडी टाकली, त्या अतानें बलदेवास आपल्या सुठींत 
त्याचा याण घेतळा, वलदेवाचा टेब पाहून, वासुदेव बाकी दोघां- 
४.र्‍यात' बतून) ग्तसाचा> पुढे , २ टे 
"का झुडुपांत विश्रांतीकरितां थांबला, त्यानें आपल्या बहिणीला व उपा- 
पाद अन्न आणण्यास गांबां विळे: इकडे झुडुपांत हालचाल 
पाहून जरा या नांवाच्या शिकाऱ्यानें एक बाण मारिला. तो वासुदेवाच्या 
पायाला ठागळा. जरेनें जखम केली म्हणजे मनुष्य जगत नाहीं, या हणी- 
क, ह. साहा मरणार असतें बासुदेवास वाटलें, ब त्यानें मी आतां 
0 


डे गेला व एका खेडेगांवीं आला. तेथे तो 


कुष्णक॒था. 


मरणार असें आपल्या बाहिणीस सांगून व तिच्या व उपाच्यायाच्या उपजी- 
विकेकरितां त्यांना एक विद्या शिकवून वासुदेवानें प्राण सोडला 

ही गोष्ट हरिवंश व भागवत यातील गोष्टीशी पुष्कळ तर्‍हेनें जमते, हें 
वाचकांच्या तेव्हांच लक्षांत येईल. या गोष्टींत जरी नंदगोपा हें नांव 
आलेले आहे, तरी गोकुळांतील गोष्टींचा यांत फारसा संबंध नाहीं, असे 
दिसून येईल. या गोष्टींत कृष्ण हें नांवहि नाहीं. वासुदेव व बलदेव किंवा 
स्थाचें दुसरें नांव संकर्षेण हीं नांवें मात्र फार जुनीं आहेत. 

वासुदेव या शब्दाचा पाणिनीनें व पतंजलीने पूजा असा अर्थ !देला 
आहे. यावरून वासुदेवाची भाक्ते फार जुनी दिसत आहे. यदुवंद्यांतील 
वासुदेव व बलदेव यांना त्यांच्या पश्चात्‌ लवकरच अवतार मानूं लागळे 
असावे. वासुदेव व संकषेण वब त्यांनीं स्थापिळेला भागवतधर्म यांचा 
उल्लेख खिस्ती शकापूवी २०० वषापूर्वाच्या शिलालेखांत आहे. तसंच 
मोर्य घराण्याचा पहिला राजा चंद्रगुप्त याच्या कारकीदीत मेगास्थेनीस 
म्हणून एक मॅसिडोनियाचा वकील चंद्रगुप्ताच्या दरबारी आला होता 
त्यानें मथुरा व यमुना यांचा व भागवतधरसांचा आपल्या ग्रंथांत उल्लेख 
केला आहे. भागवत हा धम सातवत या लोकांमध्यें प्रचलित होता 
एकेश्वरी धर्म असून भक्ति किंवा देवावर अनन्यभावेंकरून प्रेम करणें, हें 
या धमाचे मुख्य अंग होतें. या धर्माला यज्ञ करणें व यज्ञामध्ये पु 
मारणें पसंत नव्हतें. हाच धर्म श्ांतिपव[त नारायणीय प्रकरणांत नाराय- 
णानें बसुउपचार या राजाला प्रथम ' सांगितला, असे म्हटलें आहे. पुढें 
वासुदेव व नारायण हे एकच आहेत व ते देवाधिदेव आहेत असा समज 
झाला, वासुदेव हा विष्णूचाच अवतार होय, असे लोक मानावयास लागले 
यावरून खिस्ती शकाच्या ४०० वरषापूर्वांपासूनचा हा भागवत धर्म आहे, 
असे दिसते. वासुदेवाला कृष्ण हें नांव पुढें मिळालें. कृष्ण हें गोत्राचे 
नांव असावे, व त्यावरून काष्णायन असा, त्या गोत्रांतला अद्या अथी 
शब्द झाला. कृष्ण हे क्रर्बेदांतील मंत्रद्रष्टया कषीचें नांव आहे. तो आंगि- 
रत्त गोत्रापेकीं होता. पुढें वासुदेवाला कृष्ण म्हणूं लागळे असावे. तेव्हां 
या देवाचें नांव वासुदेब-कृष्ण असें झालें. हा धर्म बोद्ध धर्माइतकाच 


[ १०३ 


. 'अकॉसप्नणन 
विम्ल भू 
जुना आहे, अंसे म्हणण्यास हरकत नाही. खिस्ती शकानंतर अभीर म्हणूंन 
एक जातीचे छोकं हिंदुस्थानांत आले--. हे गोपाळवात्त लोक होते. हे 
ग्रेंढोरें ठेवून नेहमीं चारा मिळेल तिकडे फिरत असत,  अजूनाहे उत्तर- 
हिंदुस्थानांत अहीर नांवाने हे प्रसिद्ध आहेत. या लोकांनीं गवळ्याच्या 
हान वाळदेवाच्या देवी पराक्रमाची एकादी गोष्ट आपल्याबरोबर आणली 
असावी, व अभीर लोकांचा मथुरेस व इतरत्र झसार झाल्यावर व त्यांना 
राजकोव वचस्व आल्यावर मूळचा वासुदेवकृष्ण व हा अभौरांचा गोपाल- 
कृष्ण व त्याचा गोपींशीं झालेला व्यवहार, या गोष्टींची भेसळ होऊन 
हल्लीचे उपळव्ध कृष्णचरित्र वनलेळें असावे, . असें डॉक्टर भांडारकरांचें 


ही कल्पना युक्तीला पुष्कळ पटते, असें म्हटल्याबांचून राहवत नाहो, 
दोन निरनिराळ्या रंगांच्या नदीच्या ओघांचा एक जीव झाला, तरी 
ज्याप्रमाणें सूक्ष्म दृष्टीनें पाहणारास प्रवाहांतीळ रंगभेद दिसून येतो, 
प्रमाणें श्रीकृष्णाची गोष्ट जरी आतां एकजीव झालेली दिसते, तरी 
गोष्टीमध्ये सूक्ष्म तऱ्हेने पाहिल्यास दोन परस्पर भिन्न गोष्टींचा मिलाफ 
दिसल्याखेरीज रहात नाहीं. डॉक्टर भांडारकरांची ही कल्पना जरी पूर्णपणे 
सिद्ध झाली आहे, असें म्हणतां येणार नाडी, तरी तेचा शांतपगें विचार 
करण्यासारखी तरी ती आहे, यांत शंका नाहीं. निदान, माझ्या मनाला 
तरी ती पटली, असें मळा कडू करणें भांग आहे. जरी याप्रमाणें 
भागवते ुद्धकाळीन असला, तरी गोपालकृष्णाची गोष्ट त्यांत मागून 
शिरली असावी. बोद्धधमीला राजाश्रय मिळून -2-----_ पगमव मिढून त्याचा सपत्य झपाट्याने सर्व हिंदु 
> र दी. 71 2१, 
ना अभीर हे खिस्ती गकापूर्वीच ले असावेत, असें 


>।च हिंदुस्थानांत अ 
घ्या अंकांतील एका 


* शडियन अटिक्षेरे २ 


प च ' दासल्यानें .डो० भांडारकर 
याचा मुख्य मुद्दा जो 


ठरत नाहीं, त्याचा काळ खिस्ती काच्या पूर्वी येतो इतकेच 
१०४] 


स्थानभर प्रसार झाला. परंतु हा राजाश्रय कमी होतांच हिंदुघर्मानें पुनः 
डोके वर काढलें. परंतु तो हिंदुधमे यज्ञयागादिकांचा वैदिकधर्म नव्हे 
तर भगवद्रीतेंत सांगितलेला भागवतधर्म होय. याचा उत्तरेकडून हळु हळ 
दक्षिणेंत प्रवेश होत गेला, व बोद्धध्मास उतरती कळा लागल्यानंतर 
दक्षिणेंत जे मोठमोठे धर्मप्रवतेक झाळे, त्यांनीं या भागवतधर्मांचा पुन 
सर्व हिंदुस्थानभर प्रसार केला. या धर्मप्रसारकांपैकीं शकराचार्य हे पाहिळे 
होत. परंतु हे विशेषतः ज्ञानमागी होते. त्यांनीं मायावाद व अद्वेतमत 
प्रतिपादल्यामुळें भक्तीच्या भागवतधमाला त्यांच्या कडून फारसें प्रोत्साहन 
मिळालें नाहीं. असें प्रोत्साहन रामानुजाचायोकडून मिळालें. यांचा जन्म 
१०१७ मध्यें झाला व यांनीं भक्तिमार्ग अथवा भागवतधमोचा प्रसार 
केला. परंतु यांच्या धमीमध्ये विष्णु या नांवानेंच परभेश्वराचा उल्लेख येतो 
कृष्ण व विष्णु एकच असेंहि ते म्हणत. परंतु यांच्या उपदेशांत अजून 
राधाकृष्णाचें नांवहि दिसून येत नाहीं. मथुरेतील दोघां श्रीमान शेटजींनी 
या पंथाचा स्वीकार करून वृंदावनास छत्तीस लाख रुपये खचून श्रीरंग- 
जींचे देऊळ बांधल्यापासून या पंथाचे कांहीं लोक मथुरेत झाले, ब हा 
एक कृष्णभक्तीचाच पंथ आहे, असे मानण्यांत येऊं लागळें. मध्वाचार्य 
हे ११९९ मध्यें जन्मळे. यांनीं द्वैतमताचा प्रसार करून कृष्ण व विष्णूची 
भक्ति करणें हेंच खरें मोक्षाचे साधन आहे, असे प्रतिपादन केळे, व 
त्यांनीं मथुरा व वृंदावन या ठिकाणांस जास्त पावित्र्य व महत्त्व आणलें; 
तरी पण गोकुळांतील राधाकृष्णांच्या कथेवर त्यांचा भर नस. 

गोकुळांतील राधाकृष्ण व विशेषतः राधेची व गोपींची र्भाक्ति करणें व 
कृष्णाप्रमाणें गोपींशीं लीला करणें हेंच मोक्षाचें साधन आहे, अशा प्रकाच्या 
घमीचा प्रसार निंबार्क, वल़भाचार्य व चैतन्य या अर्वाचीन धर्मप्रवर्तकांनीं 
केला व हल्लीं मथुरेंत ब वृंदावनांत याच पंथाच्या लोकांचा फार 

भरणा आहे 

निंबार्कांचे मूळचें नांव भास्कराचार्य असे होते. यानें एकदां एका 
साधुपुरुषाला सायंकाळीं भोजनास बोल्यावैलें. परंतु त्या पुरुषास सूर्य 
मावळल्यावर भोजन करावयाचें नाहीं, हें विसरून त्याने त्याला बोलाव- 


[ १०५ 


,'प्रंवास-वणेन. 


ण्यास उशीर केला, परंतु सूर्यनारायण भास्कराचायीवर उपकार करण्या- 
करितां निंब झाडावर उतरला व भोजन आटपेपर्यंत तेथे थांबला म्हणून 
त्याला निंबा्क म्हणूं लागळे, अश्यी एक दंतकथा या पंथाच्या उत्पादका- 
विषयीं सांगतात ! हा निंबाक मथुरावृंदावनास पुष्कळ दिवस होता. 
राधाकृष्णाची भाक्ति करणें, नंद व यशोदा याप्रमाणें त्यावर प्रेम करणें, गोपाल- 
कृष्णाची सेवा करणें, व त्याला आपलें सवेस्व अर्पण करणें, हेंच मोक्षाचे 
खरें साघन, असं त्यानें शिकविले. 

वलूभाचार्य यांचा पंथ फारच मोठा आहे. वल्लभ हा लक्ष्मणभ 
नांबाच्या तेलगू ब्राह्मणाचा मुलगा होता. याचा जन्म १४७९ मध्यें 
झाला, हा वृंदावनांत रहात असतां श्रीनाथजीनें त्याच्या स्वझांत येऊन 
- असें सांगितलें, की, “ माझे देऊळ तूं बांध व माझ्या भक्तीच्या धमाचा 
स्कार कर.” त्याप्रमाणें बलमभानें वुंदावनास श्रीनाथजीचें देऊळ बां धून 
वल्लभ पंथाचा प्रसार केला, या पंथाच्या मताप्रमाणें कृष्ण हाच खरोखरी 
परमात्मा आहे, व या केप्णपरमात्म्यावरोबर क्रीडा करण्यास मिळणें हाच 
खरा मोक्ष आहे. जे कृष्णाची भक्ति करतात त्यांनाच कृष्ण आपल्या 


वरच मनुष्याच्या मनांत 


म्हणतात. हिची पहिली पायरी प्रेम होय; 
तिसरी पायरी व्यसन -होय 


दिसू लागतो. अशी अवस्था प्राप्त झाली म्हणजे 


प्रकारे कोडा केली त्याच तऱ्हेची या भक्तांशी 


क गात त त्याची क्रीडा होते वया 
क्रौडेमध्यें सामीळ होणें हेंच प्राण्याचे इतिकर्तव्य आहे. ही भाक्त 
उत्पन्न होण्यास वबल्लभानें सांगितलेला माग 


ह अत म्हणजे श्रीकृष्णाची 
व वल्लभाचार्यांची पूजाभचा करणें होय, मनुष्यानें ') प्रातः- 
काळीं उठावे, भागवत हें नांव उच्चारावे, व प्राताविधि करून देवाच्या 
१०६ ] 
१ 


इ्या' 


च न य्य 


:/ वैष्णवपथ. 
री "पमाण शार 


पायांचे थोडे पाणी प्यावे, व मग पूर्वेस तोंड करून गुरूचें नांव घ्यावें; 
नंतर कृष्णाळा नमस्कार करावा, नंतर यमुना व गोपी यांना वंदन करावें, 
कृष्णानें खालेल्या तांदुळाचें सेवन करावें व स्नान वगेरे करून व चंदन 
अंगाला लावून मग देवळाचे दार उघडून देवाच्या झय्येवरील माला 
वगेरे बाहेर आणून त्याची निजावयाची खोली साफ करावी, मग एक 
गाणें म्हणून कृष्णाला उठवावे, नंतर राधाकृष्णाला नमस्कार करून 
स्थांना जान वगेरे घाळून त्यांना नेवेद्य दाखवावा, मग पुनः कृष्णाला 
पाळण्यांत घाळून निजबावा, नंतर दोन प्रहरचें जेवण आणावे. याप्रमाणें 
देवाचे सर्व विधि लहान मुलाप्रमाणे करावयाचे, हीच देवाची पूजा व 
भक्ति. या पंथामध्यें विषयविरोधाचा उपदेश कमीच आहे. उलट विला- 
सांतच मोक्ष आहे, अशा प्रकारची कल्पना या पंथाच्या उपासनाक्रमांत 
आहे, अ आम्ही मागें मथुरेच्या वर्णनांत देवाची याचप्रमाणें पूजाअर्चा 
चालते, व भाविक लोक हे सर्वे विधि अंधश्रद्धेने अजूनहि करतांना 
[दिसतात याचें वणन दिलेच आहे. 

वलूभाच्याच सुमारास बंगाल्यांत चैतन्य उदयास आला. याचा जन्म 
१४८७ मध्यें झाला. याचा लहानपणींच विवाह झाला होता. पुढें मोठे- 
पणी यानें संन्यासाश्रम स्वीकारला व आपल्या पंथाचा प्रसार केला. 
बलमभानें कृष्णभक्तीमध्ये विधि व वाह्य पुजा यांचें बेड माजावेलें; चेत- 
न्यानें भक्ति अंतरंग पाहिजे व ती भजनानें व कौर्तनाने उत्पन्न होते, 
असं प्रतिपादन केलें. दोघांचीदि मोक्षाची कल्पना सारखीच होती. पर- 
लोकांमध्यें श्रीकृष्णपरमात्म्याबरोबर खेळावयास मिळणे हाच खरा मोक्ष 
होय, असें दोन्ही पंथांचे मत आहे. चेतन्य पंथांत कृष्णाइतकाच किंबहुना 
एक कांकणभर मात्र जास्त मान राघेला आला. राघेची भक्ति करणें हेंच. 
मोक्षाचे साधन बनलें. 

या पंथांच्या वरील हकीकतीवरून गोपालकृष्णाची भक्ति ही गेल्या 
चार पांचशें वर्षीच्या आंतीळ आहे, हें स्पष्टपणें दिसून येईल. मथुरावुंदा- 
वन पाहणाराच्या हीच गोष्ट प्रथमतः मनांत येते. येथील सर्व प्रकार फार 
जुने भासत नाहींत, देवळें तर अगदी नव्यासारखीं दिसतात, मथुरावृंदा- 


( ९०४ 


.प्रवाखरवणन. 


'वनांत या चारी प्रकारच्या वैष्णंवपंथांचे पुष्कळ लोक आहेत. इतर जातांचे 
व. सामान्य हिंदुधमीवर भरंवसा ठेवणारेहि पुष्कळ हिंदु आहेत. 

हें मथुरावृंदावन-वर्णन फारच वाढले. परंतु वाचकांना ही हकीकत 
वाचून कांहीं तरी करमणूक होईल, व आपल्या हिंदुधर्माच्या कित्येक 
पंथांचा किती लांब्रवर इतिहास पोचतो हे ध्यानांत येईल, म्हणून ही 
हकोगत थोड्या. विस्ताराने दिली आहे. ै 

संकल्प केल्याप्रमाणे माझ्या उत्तराहेंदुस्थानच्या प्रवासाच्या षडव्यायी 
पुराणाचा शेवट आला. या पुराणश्रवणानें वाचकांना प्रवासाची 
इच्छा होऊन त्यांना आपल्या देशांतील निसर्ग-रमणीय व घर- 
स्थानांचे दर्शन घडो, अद्नी इच्छा करून वाचकांची रजा घेतों. 


प्रबल 
पुंनींत. 


१०८ ] 


रघुनाथराव पेशवे. 


'९॥७॥६-३३ ४ २1७013 


'४९७]७६-॥2॥)२]६ 


माझा अटकेपार प्रवास. 


१ 


भोपाळ. 
"->><& 


कोहगत्यादे गोष्टीचें चिरंतन चिंतन, सर्वदा निदिध्यास व सारखी तळ- 
मळ एकाद्याला लागली, म्हणजे त्याला त्या गोष्टींचा नाद लागला, 
असें आपण म्हणतों. हा नाद सुपारेणामी असला, म्हणजे तो सदगुण 
बनून प्रशंसनीय होतो; हाच नाद दुष्पारिणामी असला, म्हणजे तो व्यसन- 
रूप पाहून गर्हणीय होतो, माझीच गोष्ट घ्याना! मला हा प्रवासाचा 
सुखदायी व सुपारेणामी नाद बऱ्याच प्रोढ वयांत लागला, वर्षादोन 
वर्षांतून दूरच्या प्रांताचा प्रवास केल्यावांचून मला चैन पडत नाहीं; मन 
अगदीं चुळबूळ करूं लागतें. 
प्रवासाला अनुकूल परिस्थिति पाहिली तर ती माझ्या पूर्ववयांत हल्ली- 
पेक्षां जास्त होती. माझे वडील इंग्रजी फारसे शिकलेले नसूनसुद्धां मोठे 
कॉँग्रेसभक्त होते; यामुळें ते पुष्कळ वेळां कॉंग्रेसच्या बेठकांना. जात असत. 
तेव्हां त्यांच्याबरोबर मळा सहज जातां आळें असतें. शिवाय, माझ्या 


< [ १०९ 


४ 


अटकेपार. 


वडिलांची सांपत्तिक स्थिति वरी असल्यामुळें व मला माझ्या विद्यार्थिदशेत 
शिष्यवात्ते नेहमीं मिळत असल्यामुळें मनांत असतें तर मला त्या वयांत 
उध्कळ प्रवास करावयाला सांपडला असता. पण त्या वयांत मी फार 
घरकोंबडा होतों ! शाळेची किंवा कॉलेजची सुटी झालीरे झाली, कीं, घरीं 
पळावयाचें, असा माझा क्रम असे. एकदां तर या माझ्या आतठ्रतेवद्दल 
माझे पूर्य गुरू प्रि. सेळवीसाहेब यांच्या किंचित्‌ रोषाला मला पात्र व्हावे 
लागलें होतें. पण त्यांच्याशीं केलेल्या सरळ वर्तनाने मळा त्या वेळीं 
परवानगी मिळाली. आमच्या कॉलेजच्या परीक्षा वगेरे सर्व आटोपल्या 
होत्या. माझें कामाहि संपळें होते. कॉलेजच्या सुटीला फक्त दोन दिवस 
अवकाझा होता. तेव्हां येथे आतां उगीच राहून काय करावयाचें, असा 
मनांत विचार करून मी घरीं जाण्याची तयारी केली; वडिलांना निघण्याचें 
मुकरर पत्र लिहिलें; कुवाचीं व इतर खर्चाची विले दिलीं; सामानाची 
बांधाबांध केली, व सर्व तयारी झाल्यावर प्रवासाचा पोषाख करून प्रि. 
सेलवीसाहेबांच्या वंगल्यावर त्यांची परवानगी मागावयाला गेलों, तेव्हां ते 
किंचित्‌ रागावल्यासारखे दिसले, व “सुटीच्या आधी जाणें चांगळें नाहीं; 
विद्दोषतः कॉलेजांतल्या प्रौढ विद्याथ्योनीं तर जाऊं नये. कारण, यायोगें 
इतर विद्याथ्योच्या मनांत शिस्तीबद्दल शिथिलता उत्पन्न होते.” असें त 
मला हणाले. तेव्हां मलाहि त्यांचें म्हणणें पटले, व मी आपली 'चूक.त्यांच्या- 
पारशी प्रांजलपणें कवूळ केली. पण “ मीं जाण्याची सर्व तयारी केली 
आहे; घरीं मुकरर येण्याचा दिवसहि कळाविळा आहे, व खरोखरी माज्ञे 
सर्व अभ्यास आणि काम संपले आहे.” असे मी तितक्यांत म्हटलेच, हे 
गण सेलबीसाहेबांनीं मळा एकदांची परवानगी दिली, द मी 
घरीं गेलों. 


त्या काळच्या घरकोंबडेपणामुळें त्या वयांत 


2 


-भोपाळ. 


आहे; यामुळें हल्लींच्या माझ्या प्रवासापासून मळी स्वतःला पुष्कळ आनंद 
व फायदा होतो; इतकेंच नव्हे, तर माझ्या प्रिय वाचकांनाहि माझ्या 
प्रवासवत्तापासून थोडावहुत आनंद व फायदा होतो, असें माझ्या ऐकिवांत 
आलें आहे. ह्मणून या बर्‍याच प्रोढ वयांत मला प्रवासाचा नाद लागला 
हें एका अर्थी वरें झालें, असें मला वाटत. असो 
सन १९१२ च्या मे माहिन्यांत मीं माझ्या बंधूसह उत्तराहेंदुस्थानांत 
तिसऱ्यांदा प्रवास केला होता. तेव्हांपासून कांहींनाकांहीं अपरिहार्य अड- 
चचणी उपस्थित होऊन या सालपर्यंत विदोषर लांबचा प्रवास करावयाला 
मला मिळालें नाहीं. या खेपेचा माझा प्रवासाचा वेत मात्र फारच 
महत्त्वाकांक्षेचा होता. अटकेपार प्रवास करून त्रिटिश हिंदुस्थानाची 
ईैश्यान्यमर्यादा जो खेवरघाट, तेथपर्यंतचा प्रदेश पहाण्याचा मीं विचार 
केला होता; इतकेंच नव्हे, तर तेश्रून परतून पुढें हिंदुस्थानचे नंदनवन 
असा जो काझ्मीरंदेदा, तेथेंहि जाण्याचा मीं निश्चय केला होता, व या 
इतक्या लांबच्या प्रवासाला प्रोत्साहन मिळण्यासारखी स्थितिहि उत्पन्न 
झाली होती. माझे एक जवळचे नातेवाईक काइमीरच्या कॉलेजांत गणि- 
ताचे प्रोफेसर झाळे होते. ते तेथे गेल्यावर त्यांनीं माझी प्रवासप्रियता 
जाणून मला तिकडे येण्यावद्दळ आग्रहाचे निमंत्रण केळें होतें. अर्थ्मत्‌ 
अशी राहण्याची सोय झाल्यानें माझा प्रवासाचा बेत अधिकच दृढ झाला 
पण हा बेत तडीला जाणें बरेंच कठिण होतें, यांत संशय नाहीं. कारण 
कोठें अटक आणि कोठें पुणे ! तरी पण हल््ग्रींच्या सुळभ प्रवाससाधनांमुळें 
हा बेत सिद्धीला जाणें फारसे अशक्य मात्र नव्हते 
“अटक? हा शब्द उच्चारल्याबरोबर प्रत्येक खर्‍या महाराष्ट्रींयाला अमि- 
मानाचें भरतें येते, व राघोबादादा भरारी याचें स्मरण झाल्याखेरीज रहात 
नाहीं. भिमथडीच्या घोड्यांना सिंधू नदीचे पाणी दाखवून मराख्यांचा 


% श्रीमन्त राघोबादादा पेशवे खुद्द अटकेपर्यंत गेळे होते किंबा नाहीं 
याबद्दळ कागदोपत्री पुरावा सांपडत नाहीं. अटकेपर्येत झेंडे नेल्याची ह्मण 
मात्र महाराष्ट्रांत प्रचलित होती, ही गोष्ट ग्रँड डफच्या खालील वाक्‍यां- 


1.९९, 


अटकेपार. 


झंडा अटकेला नेणारा पाहिला महाराष्ट्रवीर राघोबाच होय, राघोबादादाच्या 
पुढील आयुष्यक्रमामध्यें बुद्धेपुरस्सर म्हणा किंवा दु्वंलतेने म्हणा, कितीहि 
देशावुडव्या चुक्या झालेल्या असोत-त्यांबद्दल महाराष्ट्रीयांस वारंवार रागहि येतो 
परंतु-राघोबादादांच्या या पूर्ववयांतील अपूर्व कामगिरीबद्दळ मनाला सानंद 
आश्चर्य वाटल्यावांचून रद्दात नाहीं. पण त्यावरोवर्च आमच्या देशाभि- 
मानी ह्मणविणाऱ्या नाटककाराच्या एका कृतीकडे पाहिलें, ह्मणजे दुःख 
झाल्यावांचून रहात नाहीं. राघोवादादांचे किती विकृत स्वरूप या नाट- 
कांत दाखविलें आहे ! आपल्या रंगमहालामध्ये चोरून पेदावाईचीं वस्त्रे 


वरून दिसतेः--- 

“ "11९ ]])0९९11110108 0 एल 1७९ 0181119858 त 
छेर्ण1]९त. 85 81092 यात शा010प5; णशा णशा ४0. 
कपा 885 9टोटा00॥1002९१ खा ७९ 0805 01 ७९ (016- 
001 द्यावे 1९ 1)९0९0811 10150 18१ तृपशाला९त 0७] 01115. 
गी"01) ७७ फहा'5 0£ ॥॥९ [गतपड.?” 

तरी पण मराट्यांच्या साम्राज्याच्या वाढीत श्री० राघोबादादा यांची 
पूर्ववयांतील कामगिरी आश्चर्यकारक होती यांत शंका नाहीं. कारण सन 
१७५० पासून सन १७५८ पर्यंत बहुतेक प्रत्येक वर्षी श्री रघुनाथराव 
उत्तरहिंदुस्थानांत मोहिमेस जात असत व या मोहिमांत त्यांनी गुजराथ, 
माळवा, व राजपुतानाहि काबीज केला, दिल्लीस ते सन १७५४ व सन 
१७५७ मध्यें गेळे होते. दिल्लीस असतांनाच पंजाबांतील सरदारांच्या 
आपसांतील कलहामुळे त्यांना पंजावांत मोहिम करण्याची सांधे आली व 
त्या संधीचा फायदा घेऊन श्री» रघुनाथराव सन १७५८ मध्ये लाहोरा- 
पर्यंत मुख काबीज करीत गेले व लाहोरच्या किल्ल्यावर त्यांनीं मरा्यांचा 
झेंडा रोंविला व तेथे ते एप्रिळ ते जूनपर्यंत राहिले, तेव्हां पंजाबची राज- 
धानी लाहोर येथे “विजेते ह्मणून गेल्याच्या योगाने पंजाबची मर्यादा जी 
1सतवूनदी ब अटक प्रांत येथपरयेत त्यांनीं मराठ्यांचे झेंडे लावले, असे 
अलंकारिक भाषेने म्हणतां येईल, मत्यक्ष सिंधूनदीपर्यंत दादासाहेब गेळे 


होते र उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांवरून दिसत नाहीं. 


भोपाळ- 


अंगावर घाळून आपलाच चेहरा आरक्षांत पाहणारा, सहज लडिवाळपणें 
<£ मी “ध*चा 'मा' करते, असें ह्मणणाऱ्या आनंदीबाईला आपल्याच 
हुकुमांत बिनादिकत असला भयंकर फरक करूं देणारा, आक्षे नारायण- 
ऱरावाच्या वधानंतर त्याच्याच रक्ताने माखलेल्या तरवारीवरील त्याच्या रक्ताचा 
[तिलक आपल्या व आपल्या बायकोच्या कपाळावर लावणारा राक्षसी, 
भ्याड, बाईलबुव्या, नटवा; नाटकी राघोबा कोर्णांकडे,:आणि भोळा सांब, 
उरापार्डबाण्याचा , संकुचित मनाचा, बराच महत्त्वाकांक्षी, 'नारायणरावाला 
-घरावा? इतकाच हुकूम जिकिरीनें देणारा, दाक्षण्यातिशायश्ील व नारायण- 
रावाच्या खुनाची बातमी ऐकल्याबरोबर त्या क्षणीं तरी दुःखावेगाने 
“हाय ! हाय !? करणारा खरा ऐतिहासिक राघोबा कोणीकडे ! पहिल्याबद्दल 
तिरस्कार उत्पन्न होतो, तर दुसर्‍याबद्दळ अनुकम्पा उसन्न होते. असो. 
या खेपेच्या माझ्या प्रवासांत मला आनंद वाटण्याला आणखी एक 
"कारण झालें होतें. ज्यांनीं युरोपांतील नंदनवन जें स्वित्झरलंड येथील 
वनश्री प्रत्यक्ष पाहिली होती; ज्यांनीं युरोपांतील कलाकोराल्याचें जे माहेर- 
घर इटली देश, तेथील सुंदरसुंदर इमारती, उत्कृष्ट पुतळे वगेरे कामें 
अवलोकन केलीं होतीं; व ज्यांच्यामध्ये युरोपांतील प्रवासामुळे, बहुश्रतपणा्‌ 
मार्मिकता व सूक्ष्म अवलोकनशाक्ति हीं आलीं होतीं, असे माझे 'चक्कर 
-माळें'तीळ मित्र माझ्याबरोबर या प्रवासाला यावयाचे होते. याप्रमाणे 
आमच्या जंगी प्रवासाची सारी सिद्धता झाली. या प्रवासाचे मला इतके 
ब्रेड लागळें, कीं, “ अटकीं जावें नित्य वदावे? व केव्हां केव्हां 
< काढिमरी जावें नित्य वदावें ' हें पाठपद मी सारखें गुणगुणूं लागलो 
____ पण आमचा प्रवासाचा काळ जसजसा जवळ येत चालला, तसतसे 
हे सर्व 'मनचे मांडे'च होतात कीं काय, असें ब्याठूं लागलें 1! प्रथमतः 
माझ्या कारमीर येथील नातेवाइकांनीं एकाएकीं तिकडील नोकरी सोडली; 
यामुळें आमचा तेथला राहण्याचाच आधारस्तंभ नाहींसा झाला ! दुसरे 
माझ्या मित्रांना कांहीं अपरिहार्य कारणामुळें माझ्याबरोबर येणें अराक्य 
उ्झालें, तेव्हां मला फारच वाईट वाटलें, व मी आपला बेतहि सोडून 
र्‍द्यावयाच्या तयारीला लागलों. पण माझे मित्र मला म्हणाले, “ तुम्ही 


1९७: 


अटकेपार. 


आपला वेत कशाला वदलतां १ पुढेमागे दुसर्‍या एकाद्या प्रवासाला आपण 
वरोवर जाऊं.” तेव्हां “ सर्वेनाशे समुत्पन्ने अधे त्यजाति पंडित: ? या 
न्यायाने, व पुढींल सहप्रवासाच्या आदोवर मी व माझे बंधु असा दोघां- 
नींच-िवस फार थोडे राहिले असतांनासुद्धां आणि प्रवासाची आह्यांला 
फार घाई होईल हें दिसत असतांनासुद्धां-प्रवासाळा जाण्याचा दिवसः 
मुकरर केला. 

शेवटीं एकदां तो दिवस उजाडला. मागल्या खेपेला आह्यी तारीख 
& मेला पुण्याहून निघालो होतों. व मौजेची गोष्ट ही, कीं, या वेळीं मुकरर 
केलेला दिवसहि « मेच होता ! आह्यी पूना एक्सप्रसनें निघून मुंबईला 
वस्तीला गेलों, व दुसर्‍या दिवशीं सकाळीं दिल्ली एक्सप्रेसने जाण्याकरितां 
बिऱ्हाडाहून निघालो. मागील खेपेला ज्या वेळीं आह्मी प्रवासाला निघालो 
होतों, त्या वेळीं वोरीवंदरवर थर्ड छासच्या उतारूंची सेकंड छासच्या 
उतारूपासून फारकत झालेली नव्हती. एकाच ठिकाणाहून सवांना जातां 
येत असे. पण राजेसाहेबांच्या मुंबईच्या भेटीचा आह्मां तिसऱ्या वगाच्या 
उतारूंना जो प्रसाद मिळाला, तो म्हणजे भिकार थर्ड छासचा निराळा मार्ग! 
तेव्हां आह्यी तिसऱ्या वर्गाच्या-म्हणजे क्राफर्ड मार्केटच्या-वाजूकडे गेलों. 

अत्यंत दूरच्या व बर्‍याच त्रासाच्या प्रवासाला जात असल्यामुळें आह्मी 
“मान अगदो आटपसर असे घेतलें होते. दोघां मिळून एक टूंक, एक 
हॅडवॅग, दोन विछाने आणि एक फराळाचा डबा, इतकें आमचें सामान 
होते. हें सामान दोन माणसांच्या तिकिटांत जावयाला अडचण पडूं नये 
अद्या वेताने घेतलें होते, आणि हणूनच आह्मी 
सामान देऊन त्याला थेट जिना चढावयाला सांगित 
गेलों. अर्ध्या जिन्यांत गेल्यावर एका गोरकाय तिकिटकलेक्‍्टरनें 
अडविले, व 'टूक वजन केली पाहिजे, 
" दोघां मिळून आमची एकच टक आहे, तेव्हां वजन करण्याची गरज 
नाहीं.” तें त्याने ऐकळें नाहीं, व आह्यी परत फिरू लागलों; इतक्यांत 
जवळ उभ्या असलेल्या काळ्या डगल्याच्या पोठिसशिपायानें “ साहेबाला 
चार आणे द्या, म्हणजे जाऊं देईल,” असें आह्यांला सांगितलें; परंतु. 


३६२३. 


हमालाच्या डोक्यावर 
ळे, व आह्मां बरोवर 
केटकले आह्यांला 
ह्मणून सांगितले, आह्यमीं हटले 


भोपाळ. 


असला प्रकार करण्याची आमची इच्छा नसस्यामुळे आह्यी परत सामान 
वजन करण्याच्या ठिकाणीं गेलों, व तेथें आमची टंक वजन करून घेतली 
तों ती दोन तिकिटांत जाणाऱ्या वजनाच्या आंतच भरली, तेव्हां तसा 
तिकिटावर दाखला घेऊन आह्मी पुनः जिना चढून तिकिटें दाखवून 
गाडीत येऊन बसलों. सेकंड कास व थर्ड कास यांच्या जागा निरनि- 
राळ्या करण्यामध्ये असला हा सांवळागोंधळ करावयाला सांपडावा, हा 
तर एक हेठ नाहीं ना, असे आमच्या मनांत आलें. पूर्वीच्या व्यवस्थेत थर्ड, 
सेकंड वगैरे सर्व उतारूंच्या सामानाचें वजन जास्त दिसल्यास तोलण्याची 
पद्धत असे. आतां फर्स्ट व सेकंड क्लासच्या बाजूला कोणी बघतच नाहीं, 
व थड क्लासच्या बाजूला मात्र कसोश्ीचा कडकपणा ! या गोष्टीकडे 
आमच्या एकाद्या नामदाराचें लक्ष्य जाईल का पण तो तिकडे थर्ड छास- 
कडे जातो कशाला £ | 

सामानाच्या वजनाच्या बाबंतींत याप्रमाणें आह्मांला त्रास झाला खरा; 
पण गाडींत वसल्यावरोबर गाडींतील माणसांच्या पातळाईमुळे आह्मीं तो 
त्रास पार विसरून गेलों, कारण दिललीएक्सप्रेसमध्ये या वेळीं फारशी गर्दी 
नव्हती. आह्लीं या आनंदांत आहोत, तोंच गाडी फू फू करीत चाळू झाली. 

आमचा प्रवास मनमाडपयेत मोठ्या सुखाने झाला; पण त्या स्टेशनवर 
गाडी येऊन पोहोचते; तोंच भळें थोरळें एक मारवाडमंडळ गाडींत घुसले ! 
ती चांगली. तेराचौदा मंडळी असावी. पांचसह्दा वायका, दोन तीन मुलें 
व चारपांच पुरुष, त्यांचें सामान तर पर्वतप्राय होतं ! टका, बोजे, पोती 
यांची शीग डब्याच्या छतापर्येत लागली |! ही मारवाडी मंडळी बरीच 
श्रीमंत असल्याचें दिसत होतें. पुरुष, वायका; मुलें यांच्या सवोच्या अंगा- 
वर दागिनेच दागिने होते. एक बाई तर नखक्षिखांत नव्हे-नखकेशकला- 
पांत--दागिन्यांनीं मढविळेली होती ! पायाच्या आंगट्यांत एक वळ्या- 
सारखें जोडवें होतें, बाकीच्या चार बोटांत जोडविरवल्या होत्या. पायांत 
तोरड्या, त्याच्यावर दिंदेशाई तोडे, व त्याच्यावर दोन वाळे. या दागि- 
न्यांनीं सहा ईंच पाय तरी अडला असेळ ! वर वर पहात गेलें असतां या 
बाईंच्या केबरेंत चांगला जाड असा चांदीचा गोफ होता. पुढें गळ्यांत 


[ १३१५ 


अटकेपार. 


पिंपळपान, पुतळ्यांची माळ वगेरे पुष्कळसे दागिने होतेच. दोन्ही हातांच्या 
बोटांत आंगट्या होत्या. हातांमध्ये मारवाडी तऱ्हेच्या हस्तिदन्ती, वरखी, 
चपट्या, जाड अशा बांगड्या होत्या. त्यांनींहि हातांची सहा इंच तरी 
जागा अडली असेल ! बाईंच्या कोपरांत वेळा होत्या. कानांत नेहमींचे 
दागिने होते, आणि कपाळावर एक सोन्याचें फूल होतें. वेणीमध्ये आ- 
णखी किती फुलें होतीं, कोण जाणे! मारवाडी लोकांच्या पद्धतीप्रमाणे 
तिनें पद्राचें टोंक खाल्पर्येत आणिलें होतें, व त्यांतून ती चोरून चोरून 


पहात होती. हा थाट पाहून ' काय दिसे हें ध्यान !! असे उद्वार 
माझ्या अगदीं ओंठावर आले ! पण मीं आपलें मन आंवरले. 


या एका भगिनीच्या वर्णनानें माझ्यावर माझ्या वाचकभगिनी रागाव- 
सील; पण हें स्त्रीवगांची हेटाळणी करावी या हेतूनें मीं लिहिलें नाहीं. 
पुरुषांनाच जर स्त्रियांना अज्ञानांधःकारांत ठेविलें आहे, तर त्यांची दागिन्यां- 
संबंधाची अश्शी वेडी होस असावी यांत नवल काय १ ही सर्व मारवाडी 
मंडळी व या सर्वे बायका पाहून माझ्या मनांत असे आलें, कीं, देशांत 
आह्लीं सुधारक ' सुधारणा झपाट्याने चालली आहे.' असें ह्मणतां खरे; 
पण तिची गाति गोगल्गायीच्या गतीपेक्षांहि मंद आहे, व प्रांतचे प्रांत व 
जातीच्या जाती आपल्या जुन्या चालीरीतीप्रमाणे वागण्यांत अगदीं गढून 
गेलेल्या आहेत. त्यांना नवीन कल्पनांचा गंधहि नाहीं ! सुधारकांना 
अद्यापि किती तरी प्रचंड काम करावयाचें आहे. 

ही मारवाडी मंडळी आल्यापासून अर्थातूच गाडींत फार गर्दी झाली, 
व उष्माहि भयंकर होऊं लागला, आतां सबंध रात्र अश्याच त्रासांत 
ाळवावी लागते कीं काय, अशी आह्मांला भीति पडली; पण चवकशी 
करितां तें मारवाडमंडळ खांडव्याला उतरावयाचें होते, व त्याप्रमाणें ती 
मडळी खांडव्याला उतरलीहि. आमच्या सुदैवाने नवीन माणसांची भरती 
झाली नाहीं; त्यामुळे आह्यांला थोडे लवंडावयाला सांपडळें, व चांगली 
झाप ठागली. पुनः उठतों, तों पहांट झाली होती. आमचें पाहिल्या 
क... भोपाळ, हें जवळ आलें असले पाहिजे, असे वाटून 


भोपाळ- 

आह्मी आवलळें टाइमटेबळ हुडकूं लागलों, तों इतक्यांत गाडी थांबली, व 
आलीं भोपाळ स्टेशनावर येऊन पोहोंचलो. 

भोपाळला माझी मुळींच ओळख नव्हती; हझ्णून माझ्या एका मध्य- 
ग्रांतांतील मित्राकडून मीं भोपाळ येथीळ एका स्नेह्याला पत्रं लिहविळे 
होते, व आह्मी केव्हां निघणार, हेंहि त्या ग्र्हस्थांना कळाविलें होते. हे 
गहस्थ पोलीसखात्यांतीळ एक बडे अंमलदार होते. त्यांनीं स्टेशनावर 
आपला जमादार पाठविला होता. तो आह्यांला स्टेशनावर भेटला, व 
आमची उतरण्याची सर्व काळजी दूर झाली, या जमादाराने आमचे 
सामान हमालाकडून घेवविळें, व आह्मी टांग्यांत बसून डाकवंगल्यांत गेलो. 

आम्हांला येथे एक स्वतंत्र खोली देण्यांत आळी, अजून पहांट अस- 
ल्यामुळें आह्मी आपले बिछाने पसरून त्यावर झोपी गेलो. सुमारें सात 
वाजतां आम्हीं जागे झालों, व बाहेर व्हरांड्यांत येऊन पहातो, तों दोन 
गौरकाय स्त्रीपुरुष आमच्याच खोलीच्या पलीकडच्या खोलीच्या पुढच्या 
व्हरांड्यांत निजळे आहेत ! या संस्थानांत युरोपियन व इंडियन यांमध्यें 
डाकवंगल्याच्या बाबतींत तरी पंक्तिप्रपंच होत नाहीं, हें पाहून आम्हांला 
आनंद वाटला. हा आनंद हा डाकबंगला सोडतांना पार नाहींसा झाला, 
ही गोष्ट निराळी ! 

आम्हीं उठल्यावर डाकवंगल्याच्या खानसाम्याने चहा तयार असल्याची 
वर्दी दिली, व'चहा आला. आम्ही येथें आल्याबद्दल खानबहादुरांना 
(हे पोलीस अधिकारी खानबहादूर होते) चिठ्ठी लिहून ' आम्हांला भोपाळ 
'पहावयाचें आहे,” असें कळविलें, त्यांच्याकडून दोन घोड्यांची संस्थानची 
गाडी आमचा चहा आटोपतो तोंच येऊन उभी राहिली. ताबडतोब 
पोषाख करून आम्हीं भोपाळ दाहरांतील प्रेक्षणीय स्थळें पहावयाला निघालों. 

प्रथमतः आम्हीं या दाहरांतील प्रेक्षणीय स्थळांतील सवोत उत्तम स्थळ 
“पहावयाला गेलो. हें स्थळ म्हणजे येथला ' बरातलाव' हा होय. हा 
श्तलाव धारच्या भोजराजाच्या प्रधानाने बांधला, असे म्हणतात. या तला- 
वाच्या खालच्या अंगाला दुसरा एक लहान तलाव बांधण्यांत आला आहे; 
तो बराच अर्वांचीनकाळचा आहे. तो सन १७९४ मध्यें छोटेखान नांवाच्या 


[ ११७ 


अटकेपार. 


भोपाळच्या प्रधानाने बांधविळा मोठा व लहान तलाव एका पाटानें 
जोडळेळे आहेत. याच तलावातून एन्‌जिनने शहराकरितां पाणी वर चढविले 
जात. हे एन्‌जिन थोरल्या तलावाच्या कांठावर आहे. या तलावापासून 
[दसणारा देखावा खरोखरच फार रमणीय आहे हा तलाव पाहून मला 
नानताल्च्या तलावाची आठवण झाली. नेनिताळचा तलाव लंबवतुलाकार 
आहे, तर हा तलाव साधारण चोकोनी आहे नैनिताळच्या सभोवार 
डागर फारच उंच आहेत, तर या तलावाच्या बाज टेकड्यावजाच उंच 
आहेत. दोन्ही तलावांसभोवतीं वसता आहे. मात्र भोपाळची वसती दाट 
आहे, तर नेनितालची पातळ आहे. भोपाळचा तलाव नागपुरच्या तलावा- 
पेक्षां वराच मोठा आहे आम्ही गेलां, तेव्हां वारा वराच असल्यामुळें 
तलावाच्या पाण्याला साधारण ससुद्रासारख्या लाटा मारीत .होत्या. या 
तलावाच्या बाजू दीड दीड मेलाच्या आहेत. यानें व्यापिळेळी जागा सवा- 
दोन चोरस मेळ आहे. 
या तलावाचा सुंदर देखावा पाहून झाल्यावर आह्यीं जवळच असलेला 
फेसेगड * पहावयाला गेलों, हा किल्ला तलावाच्या उत्तरेच्या टेकाडावर 
आहे. किल्ल्याला दोन तट आहेत. आंतल्या तटांत सध्यां जाण्याची 
परवानगी नाहीं असे कळडे त्यामुळ पाहेल्या तटावरून जेवढा भाग 
दिसला तेवढाच आम्हीं पाहिला. हा किल्ला भुईकोट आहे. तो भोपाळ 


“स्यानचा प्रस्थापक दोस्त महंमद १, यान बांधला, किल्ला फारसा मोठा 
किंवा दुध नाहीं 


वा तलावाच्याच कांठाला पुष्कळसे 
पण या इमारती अगदींच सामान्य असल्यामुळं आम्ही येथे फारसा वेळ न 
धालवितां ज्या मरादी, त्या पहाव- 


पण त्यांत पहाण्यासारख्या 
मोतीमशीद, ! दोन्हींची 


१.१८. ॥ 


भोपाळ. 


मशीदीची हुबेहुब लहान प्रतिक्ाति आहे. ही मोतीमश्यीद लहान, पण 
सुवक आहे; नक्षीचें काम नाजुक असून कोंदल्याचे, आहे. तसेंच मरिदीं- 
तीळ खुळा चौक प्रमाणबद्ध असल्यामुळें फारच मनोहर दिसतो. एकंदरींत 
ही इमारत फारच सुंदर आहे, यांत संदाय नाहीं, पण दिल्लीच्या मशीदीची 
भव्यता किंवा प्रचंडता हिच्यांत अथात्‌ नाहीं. 

या मशिदी पाहून झाल्यावर आम्हीं येथील * अजबखाना ? पहावयाला 
गेलो. या अजबखान्याची इमारत मनोरेयुक्त अशी मुसलमानी थाटाची 
आहे. इमारती पुढील बाग सदभिरुचीस पटेल अक्ीीच असल्यामुळें. 
अजबखान्याच्या आवारांत शिरल्याबरोवर अजवखान्याबद्दळ प्रथमदर्शनींच 
अनुकूल ग्रह होतो. हा अजबखाना हरतऱ्हेच्या पुष्कळ प्रेक्षणीय वस्तूंनी 
भरलेला आहे, विशेषतः या अजबखान्यांत जुन्या काळच्या निरनिराळ्या 
हत्यारांचा संग्रह फार चांगला आहे, 

' याखेरीज दशाहरांत दुसरे कांहीं फारसे पहाण्यासारखे नाही, असें जमा- 
दारानें सांगितल्यामुळे आम्हीं थोडेसे शहरांतील बाजारांत चक्कर मारून 
आमच्या डाकवंगल्यांत परत आलों. शहराबाहेर बेगम बाग पहाण्यासारखा 
आहे असें मागाहून कळलें. पण आम्हीं भोपाळास फार वेळ न राहिल्या- 
मुळें तिकडे जातां आलें नाहीं. 

हल्लींच्या वेगमसाहेबांनीं बांधळेला राजवाडा नवीनच असल्यामळे 
पहावयाची फार इच्छा होती, हणून, व शिपाई-जमादारापेक्षां खानवह्‌ 
दुर पोलीस इनस्पेकटर जनरल भेटले तर त्यांच्याकडून आणखी कांहीं 
प्रेक्षणीय स्थळांची माहिती मिळेल या आशेने, आह्लीं खानवहादुरसाहेवांना 
आमची इच्छा कळवून भेट देण्याबद्दल विनोति केली; पण बेगमसाहेब 
येथेच असल्यामुळें राजवाडा पहावयाला मिळणार नाहीं, व कामामुळे मला 
भेटण्याला सवड नाहीं, असे खानबहादट्‌रांकडून उत्तर आलें. यामळे 
आमची थोडी निराद्या झाळी, व आतां येथे जास्त वेळ रहाण्यांत अर्थ 
नाहीं, असा विचार करून आम्हीं दोनप्रहरच्या गाडीनें पुढल्या मुक्का- 
माळा जाण्याचा बेत केला, व हें आमच्या ॥हिताचेंच झालें. कारण, या 
डाकबेंगल्यांत रहाणें म्हणजे आमच्यासारख्या मध्यम स्थितीच्या माणसांच्या 


4 


अटकेपार. 

आहारावाहेरचें आहे, असें आमच्या अनुभवाला येऊं लागले, आम्हांला' 
सरकारी गाडी मिळाली होती, तींतून परत आल्यावर प्रवाशांच्या नेहमीं- 
च्या रीर्ताप्रमाणें आम्हीं गाडी हांकणाराला आठ आणे बक्षिसी देऊं 
लागलों, तोंच त्या हाकणारानें ते पैसे रागाने फेकून दिले, व तो म्हणाला 
“येथे येणारे पाहुणे आम्हांला रुपयाच्या खालीं कधींच बक्षिसी देत 
नाहींत ! *? अर्थात्‌ हांकणाराला आम्हांला एक रुपया द्यावा लागला, पण 
सेवढ्यानेंच भागले नाहीं ! गार्डाच्या मागें उभा राहणारा मनुष्य निराळी' 


झदिळे, व या सरकारी गाडीची पाठवणी केळी, आणि * आम्हीं दोन 
झहरच्याच गाडीने जाणार, असे खानसाम्याला सांगितले, त्याने त्या 

आर्धी चहा वगेरे तयार करून दिला, व आमच्या सामानाकारेतां 
हमाळ पाहून आणला, * डाकबंगल्यांत स्हाण्याबद्दल काय द्यावयाचें या- 
संबंधी कांहीं दराचें स्तक असल्यास दाखव म्हणजे त्याप्रमाणें आम्हीं 
बिल चुकतें करतों, म्हणून आम्हीं त्याला सांगितळें, पण तो € माझ्या- 
जवळ पुस्तक नाहीं, असं ह्मण 


खानसाहेबांकडून जे उत्तर आले होतं त्यांत * मी आप- 
शाला स्टेशनवर भेटतो, झगून त्यांनीं लिहिलें हो 

गाडी येईपर्यंत वाट पाहिली. इकडे खानसामा पेशांकरितां तगादा करूं 
लागला. तेव्हां शेवटीं काय चावयाचें तें त्याला विचारतां तो म्हणाला, 
“* माणशी चार रुपये,? र 


त. तेव्हां आम्हां त्यांची' 


“५ 
च्छ 


हें विल ऐकून आमर्चे धाबे दणाणले! 2२ - 
र भागा मिळाल्याचा आमचा सर्व आनंद मावळला ! यासंबंधांत तो 
_नेसोमा आम्हांढा फसवीत आहे, अशी आमची खात्री झाली; पण शेवटीं 
ज्याला पांच रुपये देऊन ६ हा आमच्या दोघांचा अर्घ्या दिवसाचा चार्ज 
प गी अकबंगल्यांत उतरावयाला गेल्याबद्दल कानाला खडा 
*१ 


ळर विनय ड्या 


भोपाळ. 


लावून धेतला, व पुन्हां असल्या फंदांत पडावयाचें नाहीं असा निश्चय 
करून गाडींत जाऊन बसलों. 

आतां भोपाळ संस्थानच्या उत्पत्तचिं व इतिहासाचें थोडेसें दिग्द्रीन 
करून हा लेख संपावितों. 

भोपाळ हें सुसलमानी संस्थान शिंदे, होळकर, पवार, नागपूरकर 
भोसले इत्यादि मराठी सरदारांनीं मराठामय केलेल्या मध्यहिंदुस्थानांत 
तुळशींत भांगेप्रमाणें ( किंवा सब्जाप्रमाणे असे म्हणणें आधिक बरें. 
कारण, हिंदूस ज्याप्रमाणें तुळस, त्याचप्रमाणे मुसलमानांस सवब्जा हा 
पवित्र वाटतो,) उदयास आलेले दिसतें. पण मराख्यांइतक्याच झर 
धाडशी व पराक्रमी अद्या एका मुसलमान सरदाराच्या कतृंत्वाचें तें संस्थान 
हृद्यफळल होय. भोपाळ संस्थानचा प्रस्थापक दोस्त महंमद हा ओरंगझेब 
बादशहाच्या अर्धरातकाच्या लांब कारकीर्दीतील शेवटच्या अंदाधुदीच्या व 
गडबडीच्या काळांत अफगाणिस्थानांतून हिंदुस्थानांत येऊन त्याने दिछीस 
लष्करीपेशा पत्करला. ज्याप्रमाणें मारवाडांतील मारवाडी आपला लोटा, 
रशी, मारवाडी कावा व मारवाडी काटकसर इतक्या पुंजीवर पांचपंचवीस 
वषीत लक्ष्मीपाति बनतो, त्याप्रमाणेच दोस्त महंमर आपली ढाल, तरवार, 
कावुली धाडस व काधुली धोरण इतक्या' सामुम्नीवर पंचवीस तीस वर्षात 
भोपाळचा भूपाति बनला. लष्करी पेक्षांत कांहीं काळ काढल्यावर दोस्त मह- 
मदानें एका जिल्ह्याचा कारभार एका जमीनदाराकडून आपल्या हातीं घेतला 
व हळू हळू त्या भागाचा तो मालक झाला. त्यानें रजपूत राजांच्या भांडणांत 
शिरून मुलुख मिळविण्याचा सपाटा चालविला. प्रथमतः त्यानें इसलामपूर 
(भोपाळपासून सहा मेलांवर असलेलें गांव) आपले ठाणें केलें. तेथून त्याने 
भिलशाच्या ठाणेदारावर हल्ला करून त्याचा मुठख काबीज केला. सन 
१७२० मर्ध्ये दोस्त महंमदाचें व हैदराबादच्या निजामाचे वैमनस्य आले, 
पण लवकरच त्यानें यार महंमद नांवाच्या आपल्या अनोरस पुत्रास ओलीस 
ठेवून निजामश्ीं सख्य करून घेतलें. सन १७२२ मध्यें त्यानें भोपाळ हें 
आपल्या राजधानीचें ठिकाण ठरवून त्याच्या संरक्षणार्थ त्यानें फत्तेगड हा 
किल्ला बांधविला व तो आपल्याला नबाब म्हणवूं लागला, १७ २३ंमध्यें 


1 २.२१ 


अटकेपार. 


दोस्त महंमद वारला. पण त्याने पंचवीस वषीत वीसपंचवीस लाखांचे 
संस्थान निर्माण केलें. त्याच्या मरणानंतर त्याचा ओरस पण अज्ञान पुत्र मह- 
मदखान गादीवर आला. पण हेदरावादेहून सुट्टून आल्यावर यार महमद यानें 
गादी बळकावली. याच सुमारास बाजीराव पेदावे यांनीं उत्तरहिंदुस्थाना- 
वर स्वारी केली. त्या स्वारींत भोपाळचा अधी आधिक भाग वाजीरावानें 
कावीज केला. यार महंमदामध्ये बापाचे गुण नव्हते व त्याचे कारकीर्दीत 
संस्थान संपुष्टांत आलें होतें. पण यार महंमद १७५४ मध्यें वारल्यावर 
त्याची मासुछा ह्मणून एक वायको होती, तिनें संस्थानचा सर्व कारभार 
आपल्या हातीं घेतला. ही वाई फार धोरणी, हुपरार व दयाळू स्वभावाची 
होती. तिला माजीसाहेव असें म्हणत असत. किल्येक ग्रंथकारांनी तिची 
आहिल्यावाईक्लीं तुलना केलेली आहे व ती यथाथही आहे. तिच्या देख- 
रेखीखालीं भोपाळ संस्थान सुमारें पन्नास वषे होतें 

यार महंमदाचे मुल्गे फेज महंमद, याजीन महंमद व हयात महंमद 
असे होते. ते तिघेही "एकामागून एक गादीवर आले, पण ते कारभारांत 
लक्ष घाळीत नसत. सर्व कारभार मामुल्लाच्या देखरेखीखाली प्रधानामार्फत 
चाळे. यांपैकीं छोटेखान प्रधान फार कर्तवगार होता. १७७८ मध्ये कर्नल 
माडर्ड हा वंगाल्याहून मुंबईस येत असतां त्याला भोपाळच्या गादीने दाणा 
गल्ल्याची व इतर सामानाची फार मदत केली; तेव्हांपासून इंग्रज सरकार 
व भोपाळ संस्थान यांचें सख्य सुरू झालें ब त्यामुळेच भोपाळ संस्थान हें 
आजतागायत टिकळें. कारण नागपुरकर भोसले व 
दरम्यान हे संस्थान असल्यामुळे त्या दोघांनीं त्याचा नायनाट करण्याचा घाट 
घातला होता. पण दोस्त महंमदाच्या वंशांतील वजीरखान नांवाच्या 
प्रधानाच्या शोर्यानें संस्थान वांचळें. भोपाळ शहराला नऊ महिने वेढा 
"डला असतां वजीरखानानें मोठ्या भयाने शहराचे संरक्षण केलें त्यामुळे व 
'*द्याच्याच मुलखांत गडवड उरू झाल्याने त्यांना भोपाळचा वेढा उठवावा 
आणला, यानंतर लवकरच भोपाळचा अधिपाति नाझर महंमद याने सन 
१८१७ मध्ये इंग्रज सरकारशी कायमचा तह केला, व पेंढाऱ्यांची पीडा 


काढून टाकण्यांत इंग्रजांस मदत केली, नाझर महंमदास सुल्गा नव्हता. 
१२९२९ ॥ 


भोपाळ. 


शेकंद्र या नांवाची एक मुलगी होती, ही गादीवर आली आणि नाझर- 
"ची बायको कुडशिया ही कारभार पाहूं लागली, कुडाराया बेगम ही बाई 
भोपाळच्या माजीसाहेबाप्रमाणेंच फार धोरणी व हुषार होती; परंतु फार 

महत्त्वाकांक्षी होती. तिला सव कारभार आपल्या हातांत पाहिजे होता. 
आपली मुलगी शिकंदर बेगम किंवा तिचा नवरा यांचेकडे तो अधिकार 
जाऊं नये, असें तिला वाटे, पण शिकंद्र बेगम मोठी झाल्यावर तिनें 
आपल्या आईकडून कारभार काढून स्वतःच्या हातीं घेतला, हिने आपल्या 
कारकीर्दीत भोपाळची अंतर्व्यवस्था उत्तम लाविली. ही बेगम १८५७ चे 
बंडांत इंग्रज सरकारच्या फार उपयोगी पडली. ह्मणून बेडांत खाल्सा 
केळेळा भैरसिया प्रांत इंग्रज सरकारनें रिकंदर बेगमेस दिला व तिचा 
मोठा बहुमान केला. शिकंदर बेगम सन १८६८ मध्यें मरण पावली, व 
तिच्या मागून तिची एकुलती एक सुलगी शहाजहान बेगम गादीवर आली 
हिनेंहि आपल्या आईप्रमाणेंच संस्थानचा कारभार उत्तम तऱ्हेने चालविला 
ती सन १९०१ मध्ये वारली व हल्लींच्या नबाब सुलतान दाहान वेगस- 
साहेब यांना संस्थानचा अधिकार मिळाला. या बेगमसाहेव चांगल्या सु- 
शिक्षित असून त्यांनीं संस्थानांत रिक्षणादि बाबतींत फार सुधारणा घड- 
वून आणलेल्या आहेत ; 

वर सारांद्याने दिळेल्या भोपाळ संस्थानच्या इतिहासांत एक विलक्षण 
गोष्ट दिसन येते ती ही कीं, या संस्थानच्या शेदोनर्शे वषांच्या काळांत 
-पांच उत्तम मुत्सद्दी, धोरणी, राजकायेघुरंधर अद्या बायका उदयास आल्या 
व त्यांनी संस्थानाची भरभराट करून दाखविली. बायकांच्या कतेबगारीचे 
[त्यांच्या बुद्धिमत्तेचे व त्यांना प्रसंग आणि संधि मिळाल्यास त्यांच्या हातून 
काय होईल, याचें जर प्रमाण द्यावयाचे असेळ, तर भोपाळ संस्थानच्या 
इतिहासाकडे बोट दाखविलें म्हणजे पुरे 


0 03.2 १ 


[१२२ 


साची-मिलसा-उदयगिरी. 


"*><&« 


सयुयुपममाणें भोपाळला आम्ही आमच्या क्लेह्यामाफत तजवीज केली 


होती, त्याप्रमाणेच मिलासा येथेही आम्ही तेथल्या 


सराई किंवा धर्गी- 
न स्टेरनमास्तरजवळ चच गोकशी करूं लागलों 
व माझे बंधु सामान आणण्याच्या तजावेजीला लागले, 
इतक्यांत गाडीहि पुढें निघून गेली, व एका रहस्थांनीं माझ्या 2 
हणून हटकले, 
त्यानीं होय? असें उत्तर देतांच ते हस्थ ह्मणाळे, “ सरसुभेसाहेबांना 
आपल्गी आलेली तार त्यांनी मला आतांच दिली, ते कांहीं कामाकारेतां 
कष्करला जात आहेत. झणून आपली सर्य सोय करण्यांस त्यांनीं मला 
सांगितलें आहे, तरी आपण चलावें.?? ४ 


या आमची उतरण्याची काळजी दूर झाली. हमाला- 
च्या ग सामान देऊन त्या गृहस्थांबरोबर आम्ही त्यांच्या बिऱ्हाडी 
गेलो. असो. 


साची-भिलसा-उद्यगिरी.- 


भिलसा हें ग्वालेहेरसरकारचें जिल्ह्याचे ठिकाण आहे. गांवापासून दूर 
व रेलेलाईनच्या पलीकडे सरसुभ्याची कचेरी व इतर सरकारी कचेऱ्या 
आहेत. अंमलदारांना राहण्याकरितां तिकडेच बगळे आहेत. अर्थात्‌ आह्मी 
अद्या एका बंगल्यांत गेलों. र ल 

ज्या गृहस्थांनी आह्यांठा आपल्याबरोबर नेलें, त्यांनीं आमची तजवीज 
उत्तम ठेविली होती. आमचा बराच वेळ इकडल्या तिकडल्या गप्पा मार- 
ण्यांत गेला, हे गृहस्थ बरेच बोलके असल्यामुळे साहजिकच त्यांनीं आपल्या 
घराण्याची हकीकत आह्ांला सांगितली. हे गृहस्थ ग्वाल्हेरच्या प्रसिद्ध 
आपटे नांवाच्या सरदार घराण्यापैकीं होते. हे स्वतः एळू. एळ्‌. बी. उप- 
पदधारी होते; व त्यांनीं ख्वाल्हेर संस्थानांत वरींच वंप्ने नोकरी केली होती. 
मिलद्याला त्यांची बदली नुकतीच झाली असल्यामुळें त्यांना या भागाची 
फारशी माहिती नव्हती, त्या गृहस्थांच्या बोलण्यावरून या सरदार घराण्या- 
वर शिंदे सरकारची फार मेहेरनजर दिसली. या घराण्यांत दुसर्‍या बाजी- 
रावाची मुलगी दिलेली असून ती फार वर्णे जगली होती असें आम्हांस 
कळले, 

गप्पागोष्टी झाल्यावर आमचें जेवणखाण आटोपले व रात्रीची विश्रांति 
घेण्याकारेतां आम्ही निद्रादेवीची आराधना करूं लागलों, आणि तीहि आ- 
मच्या सबंध दिवसाच्या श्रमांमुळे आमच्यावर ताबडतोब प्रसन्न झाली, हें 
सांगावयाला नकोच. 

रात्रींच्या बोलण्यांत आमचें असें ठरलें होतें, कीं, पहांटेला उठून 
साची-हें भिलशापासून पांचसात मेळ असून मिलह्याअलीकडचेंच पाहिळें 
स्टेशन आहे-पाहून येऊन चारांच्या गाडीनें परत फिरावे. आपटेसाहेबांनीं 
आपला एक शिपाई आमच्याबरोबर दिला होता, साची गांवांत जमल्यास 
व वेळ असल्यास स्वयंपाक करतां यावा म्हणून आम्ही आपला कुकर व 
स्ट्व्ह घेतला होता; जेवण करण्याचें न जमल्यास निदान त्या गांवांत दूध 
मिळवून स्टव्हवर चहा करून वेळ भागवून न्यावी असें आम्ही मनांत 
ठरविलें होतें, व म्हणून आपटेसाहेबांचे घरून फराळाचें घेण्याचे भानगडीत 
आम्ही पडलोां नाहीं. 


हे ॥ 0-1: 


अटकेपार. 


ठरल्याप्रमाणे आम्ही पहांटेला उठलो, व स्टेशनवर आलों. सुमारें 
अर्ध्या तासाच्या आंत गाडी स्टेशनवर आली, व आम्ही गाडींत बसलो. 
बसल्यापासून, वीसपंचवीस मिनिटांत साची स्टेशनवर उतरलो. स्टेदन- 
मास्तर तेव्हां तेथे नव्हते, कारकुनाजवळ चवकशी करतां साचीची टेकडी 
फारच जवळ आहे, व थोड्याच वेळांत जाऊन परत येतां येईल, असें 
समजलें. आमची हँडबॅग व कुकर स्टेशनमास्तरच्या खोलींत ठेवण्याची 
परवानगी मिळवून, व तें सामान तेथे ठेवून आम्ही वाट चालूं लागलों. 
स्टेशनांतून वाहेर आल्यावर लवकरच साचीस येणार्‍या युरोपियन प्रवा- 
शांच्या सोयीसाठां बांधळेला सरकारी डाकबंगला उजव्या बाजूस लागतो. 
हा सर्व भाग वराच हिरवागार आहे. सभोंवार लहानलहान टेकड्या 
आणि त्यांवर भुरटें रान अशी या भागाची ठेवण आहे. साची टेकडीहि 
फारशी मोठी नाहीं. आम्हांला ती पुण्याच्या पर्वतीच्या टेकडीपेक्षांहि 
लहान वाटली. 
थोड्याच वेळांत आम्ही ही लहानशी टेकडी चहूं लागलों. येथपेत 
फक्त पायवाट होती. इतकें चढल्यावर आपल्याला समोरच साची गांव 
दिसूं लागतें व उजव्या हाताला पक लहानसा तलाव लागतो. येथे र्स्ता 
उजव्या बाजूस वळतो व वळल्यापासून रस्ता पायऱ्या बांधून केलेला आहे. 
कांहीं पायऱ्या खडकांतच खोदलेल्या होत्या, व कांहीं तेथे विपुळ असलेल्या 
तांबड्या दगडाच्या होत्या. टेकडीच्या माथ्याजवळ आम्ही जाऊं लागलों, 
तेव्हां त्या सर्व पठारासभोवती 'ारखा तट आहे असे दिसून आले. 'तटाच्य' 
दारातून आंत प्रवेश केल्यावरोवर जिकडे तिकडे स्तूप, विहार, मंदिरे, उंच 
ब, पडक्या इमारती व त्यांचे अवदेष इत्यादि वास्तुकलेचे मासळे एक- 


समयावच्छेदकरून रग्गोचर झाले. या पठारावर एकावर एक अदा 
मजग्या आहेत. या पठारावर एकंदर लहान 


प्रेक्षणीय ॥प इमारती आहेत. त्या सर्व 
नव्हतें. आ जे उश्यमुख्य वास्तुकलेचे मासले आम्ही पाहिले त्यांचें थोड - 
कयांत यथाऊ वणन करूं. अर्थात्‌ पाहिली पहावयाची वस्तु म्हणजे साचीचा 
स्त. तटांतून आंत शिरल्यावर हाच स्य प्रथमतः दृष्टि आकर्षून घेतो. 


साची-मिलसा-उदयुगेरी. 


पहातां पहातां आम्ही त्या स्तूपाच्या एका तोरणाजवळ आलों. हीं 
तोरणें चार दिशांना चार आहेत, व या तोरणांची मौज ही आहे, कौ, हीं 
पूर्व, पाश्चिम, उत्तर व दक्षिण या खर्‍या दिशा साधून वरोबर वांधळेळी 
आहेत. हीं तोरणें हणजे स्तूपाळा जमिनीवरून घालावयाच्या प्रदाश्षिणा- 
मार्गाच्या सभोवतालच्या कठड्याच्या आंत प्रवेदा करण्याचीं प्रवेशा- 
द्वारेच होत. हीं पोरबंदरी दगडासारख्या पांढऱ्या दगडांची वन- 
विलळेलीं आहेत. हे दगड उदयगिरोवर व आसपास पुष्कळ आहेत. स्तूप 
साचीला सांपडणार्‍्या तांबड्या दगडांनीं बनविलेला आहे. तोरण दोन 
चौरस खांबांचे केळेले असून त्यांमध्ये सुमारे सात फूट अंतर आहे, व खांब 
वारा फूट उंच आहेत. खांबांवर चार फूट उंचीचें चौरस दगडाचे उथाळे 
आहे, व त्यावर चार वाजूंना निरनिराळ्या प्राण्यांची चित्रे आहेत. दोन तोर- 
णांच्या खांबांवर हत्तींची चित्रे आहेत, तिसर्‍्यावर सिंहाची चित्रे आहेत, व 
चवथ्यावर खुज्या माणसांचीं चित्रे आहेत. या मूर्ति फार हुबेहुब आहेत. 
त्यांचें कोरींव काम दोन हजार वर्षोनंतरसुद्धां अगदीं रेखलेलें दिसते. 
या उथाळ्यांवर दगडाचीं आडवीं वहालें टाकून एकावर एक असे तीन 
मजले केळे आहेत. खांबांच्या बाजूंवर व तोरणांच्या बहालांवर जिकडे 
तिकडे इतकीं चित्रे, लेख व इतर कमळांसारखें सोंदर्यपोषक खोदीव काम 
केळें आहे, कौ, दीं चार तोरणें हणजे साची येथील एक अपूर्व देखावा 
आहे; इतकेंच नाहीं, तर सर्व हिंदुस्तानांत इतके खोदीव काम केलेलीं 
प्रवेशद्वारे फारच थोड्या ठिकाणीं असतील, 

मनुष्याला थक्क करून टाकणार्‍या या प्रवेशद्वारांतीन आंत गेल्यावरोवर 
बुद्धाची, व त्याच्या मुख्य शिष्यांच्या प्रशांत व सरत्त्वधीर मूर्ति हग्गोचर . 
होतात. या मूर्तीना नमस्कार करून मनुष्य स्तूपाच्या चवुतऱ्यावर दगडी 
जिन्याने चढूं लागतो. हा चबुतरा चोदा फूट उंच आहे, व सुमारें पांच 
फूट सोडून स्तूपाचा घुमट सुरू होतो. या चबुतऱर्‍्यांवरील पांच फुटांच्या. 
वाटेनें स्तूपाला प्रदाक्षिणा करतां येते. बुद्धाच्या अवरोषाची पूजा करणाऱ्या . 
लोकांना प्रदक्षिणा घालण्याकारेतां ही वाट ठेवलेली आहे. या वाठेने 
चालले म्हणजे स्तूपाच्या रचनेची चांगली कल्पना होते. । 


[ १२७ 


अटकेपार. 


या स्तूपाच्या मध्यभागीं दगडी पेर्टांत वुद्ध व त्याचे मुख्य श्िष्य यांचे 
सांपडठेळे दांत आणि शरीराच्या हाडांचे भाग किंवा त्यांच्या शरीरांची 
: राख वगेरे स्मारकें ठेवण्याची चाल असे, व त्यावर मातीचा अर्धवतुलाकार 
छुमट करून त्यावर दगडी भिंत घालीत, आणि त्यावर चुन्याचा ग्लावा 
करीत. स्तूपाचा बराच गिलावा आतां पडून गेला आहे, व पुप्कळ 
ठिकाणी नव्या दगडांनी घुमटाचा भाग भरून काढला आहे. पण दोन 
हजार वर्षें पाऊस, थंडी, वारा आणि उष्णता वगेरे नादक कारणांना न 
जुमानतां हा चुन्याचा पातळ गिलावा राहिला कसा, याचें आह्यांला राहून 
राहून आश्चर्य वाटत होतें, व त्या काळच्या कलांच्या आणि ज्ञानाच्या 
प्रगतीचे अभिमानपूर्वक कोतुक वाटत होते. - 

सर्व स्तूपाच्या भोंवतीं दोन फेऱ्या धाटून आम्ही खालीं उतरलो, व बोद्ध 
लोकांच्या वास्तुकलेचा अपूर्व मासला जो सुंदर कठडा, व तोरणें हीं बार- 
काईंनें पाहूं लागलों. हा कठडा सुंदर पांढऱया दगडांचा केलेला आहे. या 
कठड्याचे खांब अष्टपैळू असून सुमारें दहा फूट उंच व दोन फूट जाड 
आहेत, व ते अडीच अडीच फुटांच्या अंतराने वसावेळेळे आहेत. स्तूपा- 
सभोंवारचा हा कठडा लंबवर्तुळाकार केलेला आहे. या खांबांच्यावर कला- 
-कुसरीचें उत्तम काम केलेलें आहे, खांबांच्या मधल्या अंतरामध्ये तीन तीन 
लंबवर्तुळाकार दोन दोन फुटांचे दगड या खांबांत तशाच खोबण्या करून 
त्यांत बसवून दिले. आहेत; व खांबांच्या माथ्यावर तीन तीन खांबांवर 
एक अशीं दगडाची बहाळें घातठेलीं आहेत, हा कठडा प्रत्यक्ष पाहिल्या- 
खेरीज त्याच्या सौंदर्याची कल्पना होणे शक्‍यच नाहीं. 

_ अशा तऱ्हेचे सुंदर कठडे व तोरणें आम्ही आजपर्यत पाहिली नसल्या- 
मुळें आह्यांला ती य पाहून फारच आश्चर्य वाटले, आम्ही बुद्धाच्या 
अणुयायांनी बांधळेलीं दक्षिणेतील पुष्कळ ठेणीं पाहिली होतीं. त्यांवरून 
बौद्धाच्या वास्तुकळेची व मूर्तिकळेची चांगली कल्पना आम्हांला होती; 
ळें कठडा व तोरणे यांचा 
थील बोद्धधमीयांच्या इमारती 

आहेत हा कठडा व तोरणें म्हणजे 
%५4-1 


सा'ची-भिलसा-उदयगिरी- 


एक आद्वितीय चीज होय, तोरणाच्या व कठड्याच्या पुष्कळ खांबांवर 
मर्विचित्रे व लेख कोरळेळे आहेत 
या खांबावर व इतर दगडांवर जीं चित्रे खोदलीं आहेत त्यांचे एकंदर 

यांच वर्ग करितां येतील, पाहेल्या वगात गोतमवुद्धाच्या आयुष्यांतील ' 
ग्रसंगाचीं व अश्योकाच्या कारकीदींतील गोष्टीची चित्रे येतात. बुद्धाच्या जन्माचे 
चित्र म्हणजे बुद्धाची आई माया ही कमलावर बसलेली व तेच्या दोन्ही 

बाजला दोन हत्ती जणूकांही नूतन जन्मलेल्या बालकावर आभणेक्र 
करीत आहेत असा देखावा आहे. वुद्धगया येथील अश्वत्थवृक्षाखाली 
बसलेला असतांना बुद्धाला पूर्ण बोध झाला. या प्रसंगाचे निदडक चित्र 
साची येथें पिंपळाच्या दृक्षाखालीं सिंहासन काढून केलेलें आहे. बुद्धाने 
वाराणाशी येथे प्रथमतः आपल्या धर्माचा उपदेश मृगवनांत केला. या 
उपदेशाचें विशिष्ट नांव धर्मचक्रप्रवतन असे होतें. यावरून चक्र हें वुद्ध- 
घर्माची मोठी खण झाली. सिंहासनावर बसविलेल्या धमेचक्राचीं पुष्कळ 
चित्रे साचीच्या खांबांवर आहेत. वुद्धाच्या आयुष्यांतील शेवटला प्रसंग 
म्हणजे त्याच्या महानिर्वांणाचा,याचें निदर्शन स्तूपाच्या चित्रांनी केलेलें आहे 

सांचीच्या कामांत दिसून येणाऱ्या खोदीव चित्राचा दुसरा वग म्हणजे 

यक्षयक्षीणींची चित्रें होत. या चित्रांचे कामही उच्च दर्जाचें आहे. तिसरा 
वर्ग प्राणी चित्रांचा होय. खऱया व काल्पनिक प्राण्यांची चित्रें पुष्कळच 
आहेत. त्यांतील खऱ्या प्राण्यांची चित्रे फार हुबेहुब आहेत. विशेषतः सिंह्‌ 
व हत्ती या जनावरांची चित्रे फार उत्तम साधलेलीं आहेत. चित्रांचा चवथा 
वर्ग म्हणजे वृक्ष पानें फुलें इत्यादि वनस्पातिसृष्टींतील वस्तूंच्या चित्रांचा 
होय. साची येथील चित्रांत हीं चित्रे फारच उच्च दर्जाची आहेत व 
त्यांची विविधताही वाखाणण्यासारखी आहे. त्यांतल्यात्यांत द्राक्षांच्या 
वेलांचीं चित्रे निरानिराळ्या जातीच्या कमळांचीं चित्रें व त्यांची पानें व 
वेली यांचीं खोदीव चित्रे फारच सुबक साधलेलीं आहेत. या लतावेलां- 
वर व वृक्षांवर मधून मधून मनुष्ये बसलेली दाखविलीं आहेत. या जातीं- 
च्या चित्रांचा उत्तम मासला पश्चिमद्वाराच्या उजव्या खांबावर आहे. हे. 
खोदीव काम हिंदूमूर्तिकलेच्या उच दर्जाची उत्तम साक्ष पटवील असे 


[ १२९ 


अटकेपार. 
विशद 


आहे. पांचव्या वगात जातककथांचीं चित्रें येतात. येथील तोरणाच्या 
खांबावर व वहालावर अशा किती तरी कथा खोदव मूर्तीच्या योगें कथन 
केल्या आहेत. . कांहीं कांहीं कथांचे दोनदोन भिन्नभिन्न चित्रपट आहेत. 
उदाहरणाकरितां च्छदंत जातक घेऊं. या कथेचा चित्रपट दक्षिण तोरणाच्या 
मधल्या बहालावर आहे व पाश्चिम तोरणाच्या खालच्या बहालावर आहेत. 
दोन्हीही चित्रपट मूर्तिकळेच उत्तम मासले आहेत. पण दक्षिण तोरणावरील 
चित्रपटांत कारागिराची जास्त प्रतिभा व कल्पकता दिसून येते; तर पाश्चिम 
तोरणावरील चित्रपटांत जास्त कोरल्य व सफाई दिसून येते. जातककथा 
थोडक्यांत अशी आहे. 
बोधिसत्वानें ( पूर्वजन्मांतील वुद्ध ) एकदां हत्तीच्या कळपाचा राजा 
या रूपानें जन्म घेतला. त्या राजहत्तीला सहा दांत होते व त्याची उंची 
ही प्रचंड होती, तो हिमाल्यांतील च्छदंत नांवाच्या सरोवरानजीक एका 
वडाच्या झाडाखालीं रहात असे, त्याला च्छूछसुभद्दा व महासुभद्दा या 
नांवाच्या दोन बायका होत्या. "हछघुभद्दा महासुभद्देचा हेवा करूं लागली, 
व तिनें आपला पुनर्जन्म होऊन आपण वाराण्ीच्या राजाची पट्टराणी 
व्हावे म्हणजे आपल्या हल्लींच्या पतीला मारून महासुभद्देचा सूड घ्यावयास 
सांपडेळ अश्शी देवाची प्रार्थना केली, तदनुरूप ती वाराणशीच्या राजाची 
पट्टराणी झाळी, नंतर तिनें आपल्या राज्यांतील सर्व शिकारी लोक बोला- 
वेळे व त्यांपैकी सोनुत्तर नांवाच्या रिकाऱ्याला पसंत करून 
राजहत्तीला मारण्याकारेतां च्छदंत सरोवराकडे पाठविले. 
राजहत्ती आपल्या कळपासह चालला आहे. राजहत्तीवर इतर हत्तींनी 
छत्री व चोरी धरलेली आहे व खडकाआड लपलेला सोनुत्तर वाण मार- 
ण्याची तयारी करीत आहे असा या चित्रपटावर देखावा आहे. वडाचें 


नाड, कमलामधून चाललेला हत्तींचा कळप वगैरे देखावा फार सफाईने 
खादलेला दिसतो. 


'न त्याला षड्दंत 


म मी मोठ्या स्तंभाचा अवशेष पाहिला. हा 
स्तम अशोकाने आपल्या धमांच्या 


साची-मिळेसा तयारी. 


स्तंभ मोडलेला आहे पण त्याचे मोडके तुकडे दोजार्संच पडलेले आहेत. 
सवंध असतांना तो बेचाळीस फूट उंच होता व त्याच्या माथ्यावर पाडील 
पाठ लावून चार सिंहाची चित्रें होतीं. हीं मोडकीं चित्रे शेजारच्याच एका 
देवळाजवळ पडलेली आहेत. मुख्य स्तूपाच्या तोरणाजवळ व त्याच्या आस- 
पास पडकी देवळें दृग्गोचर होतात व बुद्ध भिक्षूंना राहण्याकारेतां वांथळेळे 
पडके विहार दृष्टीस पडतात. 

हा स्तूप गोतमबुद्धाच्या निधनानंतर लवकरच बांधलेला असावा, असे 
त्यांतीळ शिळाळेखांवरून ठरविण्यांत आलेले आहे. या स्तूपांत गोतम- 
बुद्धाच्या पट्टशिष्यांची स्मारके सांपडलीं आहेत, त्यांवरून या स्तूपाचें 
प्राचीनत्व दिसून येतें, या स्तूपासभोवारचा सुंदर कठडा व तीं सुंदर 
तोरणें हीं मात्र मागून बांधलेली असावीं, असंहि शिलालेखांवरून शावीद 
झालेलें आहे. या प्रचंड स्तूपाच्या चचारहि बाजूंना लहान लहान आणखी 
चार स्तूप होते; पण आतां ते पार पडलेले आहेत. त्यांच्या ऐवजीं नव्या 
दगडांनी बनविळेळा एक नवा स्तूप दिसत होता. यावरून पूर्वी घुमटा* 
वरहि एक कठडा असून वर एक छत्रीसारखें दगडी छत्र दों, 
असें दिसतें. 

या स्तूपाच्या आसपास किती तरी मोडलेल्या खांबांचे तुकडे, कठड्याचे 
तुकडे, फुटलेल्या मूर्ति वगेरे हजारों वास्तुकलेच्या चिजा पडलेल्या आहेत. 
या स्तूपाच्या शेजारींच एक दगडी देऊळ आहे. हें वुद्धधर्माच्या र्‍हासानंतर 
हिंदुराजांनीं बांधळेळें ओह. वुद्धकालाच्या चैत्यविहाराचा सभामंडप 
मोडक्या स्थितींत पडलेला आहे. या मंडपाचे प्रचंड खांब पाहून मन थक्क 
झाल्याखेरीज रहात नाहीं. खांबाचा एक एक दगड वारा बारा फूट 
लांबीचा आहे. | 

साचीच्या टेंकडीवर सारखा पठार आहे, व या सर्व पठारभर जिकडे 
तिकडे इमारतींचे अवदोष जागोजाग दृष्टीस पडतात. यावरून या ठिकाणीं 
पुष्कळ वसती असली पाहिजे, असें अनुमान करतां येते. या पठाराच्या 
बरेंच खालीं उतरल्यावर आणखी एक स्तूप लागतो. हा स्तूपहि बराच 
पुरातन असून त्याचें कामहि मुख्य स्तूपासारखें आहे. पण त्याला प्रवेश- 


७८५ 


अटकेपार. 


द्वाराचीं तोरणें नाहींत, व याचा आकारहि वरच्या स्तूपापेक्षां थोडा 
लहान आहे. ण्य ॥ 
हा स्तूप पाहून आम्हीं पुनः वर टेंकडीवर आलों, ब सांची टेंकडी- 
वरील बोद्धधर्मायांच्या वास्तुकलेच्या त्या परचंड स्मारकांकडे पुनः एकदां 
दृष्टि फेकून आम्हीं आल्या वाटेने परतलों. 
आतां सुमारें दह्या वाजले होते. स्टेशनवर आली तेव्हां स्टेशनमास्तर 
आम्हांला भेटले. त्यांनी आमची विचारपूस केली, व “मनोरंजनां? तीळ 
सवासवृत्त लिहिणारे या नात्याने माझी ओळख त्यांना पटली, मास्तरसाहेब 
_ स्टेशनावर रहाणाऱ्या नेहमींच्या मास्तरांसारखे नव्हते. त्यांनी आह्मांला 
जेवून जाण्याचा आग्रह केला, व या आग्रहाचे पूर्वचिन्ह हणून गरम चहा 
आमच्याकरितां आपल्या घरून आणविला., आर्‍म्हींहि भुकेने व्याकुळ 
झाठेले होतो, तेव्हां फारसे आढेवेे न घेतां त्यांचा पाहुणचार स्वीकार- 


भोजन झाल्यावर आम्हीं परत स्टेशनवर आलों, 
झाला होता. गाडी चार वाजतां होती. आतां येथे 
असा विचार करून “ एकादी मालगाडी किंवा 
आमची भिल्ह्याला रवानगी करा, अशी आम्हीं मास्तरसाहेबांना विनाते 
केळी, व ती त्यांनींहि कवूळ केली. आम्हीं रोडव्हेनने भिल्शाला सुमारें 
एक वाजतां परत आलों, 
_ आतां या ठिकाणीं सांचीच्या इतिहासाकडे थोडी नजर देणें वावगे 
हाणार नाहीं. त्यायोगे सांचीच्या वस्तुकलेच्या उद्यावर प्रकारा पडेल. 
या इतिहासाचे तीन भाग होतात. 

पाहिला भाग अशोकापासून दुसऱ्या चंद्रगुप्ताने क्षत्रपभंमळाचा नाय- 
नाट करीपर्यतचा म्हणजे सन ४०० पर्यंतचा, दुसरा ञं 
हर्षांच्या कारकोरदींपर्यंतचा व तिसरा मुसलमानांच्या अ यै 


तों वारांचा सुमार 


(अ 


साची-भिलसा-उद्यागेरी- 


-नांवाने ओळखलें जात असें. सिलोनमधील वुद्धधमींय डातेहासांत असें लिहिलें 
आहे कीं, अश्योक हा युवराज असतांना उज्जयर्नाला राजप्रातानाधि म्हणून 
जात असतां तो विदिशा नगरींत राहिला, तेथें त्याने एका श्रेष्ठीच्या देवी 
नांवाच्या मलीशीं लय केलें. तिच्यापासून त्याला उज्जेनीय ब महेन्द्र असे 
दोन मुलगे व संघमित्रा नांवाची मुलगी झाली, अशोक राज्यावर बसल्या- 
वर त्यानें महेन्द्राला लंकेस धार्मिकप्रसाराकरितां पाठविण्याचे ठराविळें 
तेव्हां तो आपल्या आईस भेटण्याकारेतां चेतीयगिरीस आला व तेथे 
त्याला त्याच्या आईने बांधावैळेल्या मोठ्या 'एका विहारांत ठेवण्यांत आलें 
होतें. ही लंकेंतील बुद्धधर्मीय इतिहासांतली गोष्ट खरी मानल्यास चेतीय- 
गिरि म्हणजे सांची असावी असे म्हणावें लागतें. कारण या सवे प्रदेशांत 
'सांचीस अक्योकाचा स्तंभ व मोर्थकालीन वस्तु सांपडल्या आहेत. ही 
गोष्ट सर्वस्वी खरी असो वा नसो इतके खरें कीं, अश्योकाच्या कारकीर्दीत 
सांचीस बुद्धधर्माच्या अनुयायांनीं संघ स्थापला व या संघावर अक्योकाचे 
प्रेम होते. म्हणून अद्योकानें आपल्या धर्माच्या आज्ञा खोदलेला एक 
स्तंभ व स्तूप साचीस बांधला. अश्ोकाचें सर्व आयुष्य आपल्या धर्मांच्या 
प्रसारांत गेलें. अशोक खिस्ती सनापूर्वी २३२ या वर्षी वारला. त्याचे पश्चात्‌ 
मौर्य साम्राज्य मोडकळीस आलें व मगधाचें राज्य सुंगराजाच्या हातीं 
आलें. याचां प्रस्थापक पुष्यमित्र हा राजा होता. त्याचा सुलगा अभिमित्र 
'हा राजप्रातानाधि म्हणून विदिद्या राजधानींत राज्य करू लागला. या 
'सुंगराजाच्या कारकीदीत सांचीच्या मुख्य स्तूपाला हल्लीं असलेल्या दगडी 
कामाची जोड झाली. तसेंच दुसरा व तिसरा स्तूप बांधण्यांत आला. 
या काळची शिल्पकला व मूर्तिकला अझून पूणांवस्थेत आली नव्हती. 
सुंगाची सत्ता खिस्तीदाकापूर्वी सत्तर वषाच्या सुसारास अस्तास गेली. 
त्यानंतर माळव्यांत आंध्र राजे झाले व त्यांच्या कारकीदीत सांचीचीं अफव 
तोरणें व कठडे वांधण्यांत आले. या काळीं शिल्पकला व मूर्तिकला अपूव 
उच्च दर्जाला येऊन पोचली होती असे दिसते. आंभ्रांनतर माळवा सन 
४०० पर्यंत क्षत्रपांच्या ताब्यांत होता. पण क्षत्रपांचा पराभव करून माळव्या- 
वर गुप्त घराण्या"या राजांनीं अंमळ बसविला, गुप्तांचें साम्राज्य दीडशे वर्णे 


[ ११३३ 


अटकेपार. 


टिकळें. याच काळांत वुद्धधर्मांचा पाय मागें जाऊन हिंदूधर्माचें पुनरूज्जीवन 
होऊं लागलें. या हिंदुधर्माच्या पुनरूज्जीवनाच्या काळचीं कांहीं देवळें 
सांचीस आहेत. ' पण गुत्तकाळांत विदिदा नगरीचा नायनाट झाला व 
वुद्धधर्माच्या अवनंतीमुळें सांचीची वस्ती नाहींशी होऊन सांची हें ठिकाण 
नामरोष झाल्यासारखे झाळें, तें एका बाजूस असल्यामुळें मुसलमानांच्या 
स्वाऱ्यांपासून तेथल्या बुद्धकालीन वास्तुकठेचे मासल्यास इजा न होतां ते तसेच 
राहे व ह्मणून ते आजतागाईत प्रवाद्यांच्या आनंद व आश्चर्य या मनो- 
विकारांना उद्‌भूत करण्यास समथ आहेत. कालानें या अपूर्व कारागिरीच्या 
कामावर पडलेला मातीचा गाळ दूर करून या बुद्धकालीन रिल्पकलांच्या 
अवरेषाचें वैभव पुन्हां जगाच्या निदर्शनास आणण्याचे काम इंग्रजी अंम- 
ठांत इंग्रज पुराणवस्तुसंशोधनकारांनी केलें आहे. ह्मणून हें स्थान आतां 
प्रेक्षणीय स्थानांत अग्रगण्यत्व पावलें आहे. असो. 

सांची पाहून येण्यांत आमचा सवेंध दिवस मोडेल, असा आह्मी अद- 
मास केला होता, व हणून भिल्हयाला दोन दिवस काढावयाचे, असा 
आमचा बेत होता. पण वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अर्ध्या दिवसांतच आमचें 
काम झाल्यामुळें या मुक्कामांत एक दिवस वांचाविण्याचा आम्ही विचार 
केला. कारण, आह्यांला अटकेकडे जाण्याची उतावळी होती. म्ह्णून 
आह्मी उदयगिरि, बेसनगर व भिलसा हीं दोनम्रहरीं पाहून पहांटेच्या गाडी- 
नच पुढ प्रयाण करण्याचा बेत केला, व तो आह्मी सरदार आपटे यांना 
सांगितला. त्यांनीं आमच्याबरोबर आपला एक मनुष्य दिला, व दोन- 
सहेरचा चहा झाल्यावर आह्मी पार्यींच उदयगिरीकडे निघालों. 


गिरीचा पहाड आह्यांला 
पे झाडी दिसत होती. पायथ्याशी एक लहानसें खेडेगांव आहे. 
र व पाटलाला एक गाडी तयार करावयाला आमच्या बरोबरच्या 

म् ग दिली, आह्मी सरदार आपटे यांचे पाहुणे, मग गाडी 


साची-भिलसा-उदयागिरी- 


मिळावयाला काय उद्यीर १ . आह्मी ठेणीं पाहून येतों, तोपर्यत गाडी 
तयार ठेवावी, असें पाटलास बजावून शिपाई आह्यांठा उदयगिरीच्या 
ठेण्याकडे घेऊन गेला 

हीं लेणीं टेकडीच्या खालच्या भागांत आहेत, दक्षिणप्रांतांतील ठेण्यां- 
प्रमाणें डोंगराच्या उंच भागीं नाहींत. पहिलें मोठें ठेणें तर अगदीं पाय- 
थ्यालाच आहे, व ल्याच्यापुढें लहानसे तळे आहे. पण हल्लीं हें तळे 
ओहोरलेलें आहे. या लेण्यांत कोरीव चित्रे आतिशय काढलेलीं आहेत, व 
तीं विष्णु आणि कृष्ण यांच्या चरित्रांतल्या देखाव्यांचीं आहेत, लेण्यांच्या 
डाव्या बाजूच्या खडकावर , वराहावताराचा एक प्रचंड चित्रपट आहे.. 
प्रथमतः आह्यांला हा चित्रपट काय आहे, याची कल्पना होईना! एक 
भला थोरला पुरुप्र उभा असून तो आपल्या पायानें नागावर बसलेल्या 
एका मूर्तीला खालीं लोटीत आहे, असा देखावा आह्यांला दिसला; पण 
या पुरुप्राचें तोंड मात्र मनुष्यासारखें नव्हतें-एकाद्या पद्मूसारखें होते 
तोंडाचा भाग थोडासा फुटला असल्यामुळें हें वित्र कद्याचें आहे, हें 
आह्यांठा समजलें नाहीं; पण तो प्रचंड प्राणी व त्या चित्रपटांतील इतर 
खोदीव काम पाहून आह्यी थक्क झालों, यांत संदाय नाह 

गंगा व यमुना या नद्यांचे स्वगांपासून अवरोहण एका बाजूला दाख- 
विळें आहे. गंगा सुसरीवर बसलेली स्त्री, व यमुना कांसबावर बसलेली 
स्त्री, या रूपाने काढल्या असून खालीं पाण्याच्या लाटा दिसतील असे 
खोदीव काम केलें आहे. या लेण्यावर गुप्त घराण्यांतील चंद्रणुत्ताच्या काळचा 
एक दिलाळेख आहे. या लेण्यांपैकीं दुसऱ्या एका लेण्यांत-याला * तवा- 
लेणे म्हणतात, कारण प्राच्यावर तव्याच्या आकाराचा खडक आहे- 
चन्द्रगुप्त आपल्या प्रधानासह या ठिकाणीं आला असतांना हें लेणें खोदले 
आहे, असा स्पष्ट शिलालेख सांपडतो. हें लेणें शिवाला अपण केलेलें आहे 
उद्यगिर्सीचीं बाकीची सव लेणीं विष्णूच्या भक्तीची दरीक आहेत; हें 
एकच मात्र शिवभक्तिदर्शक आहे. 

या तवालेण्याच्या बाजूला खडकाला खिंड पडली असून त्यांतून टेकडी- 
च्या माथ्यावर जाण्याला मार्ग आहे. या खिंडीच्या दोन्ही बाजूंला लहान 


[ ११५ 


अटकेपार. 


लहान लेण्यांसारखे कोनाडे काढले आहेत, डाव्या बाजूच्या खडकांत 
शेषशायी विष्णूची निजळेली प्रचंड मूर्ति आहे. ही बारा फूट लांब आहे. 
ही मूर्ते खडकाच्या अगदीं वरच असल्यामुळे पाऊसवाऱ्याने फार खराब 
झाली आहे. 


टेकडीच्यावर गेलें म्हणजे सांचीच्या टेकडीप्रमाणें जिकडेतिकडे दगड, 
चबुतरे, मोडकेतोडके खांब व मूर्ति दिसतात. यांमध्यें एका खांबाच्या 
उथळ्यावर काढलेले सिंहाचे चित्र फारच पहाण्यालायक आहे. उदय- 
गिरांची ठेणीं हीं सर्व बोद्ध धर्माला उतरती कळा लागल्यावर जें त्राह्मण- 
धमाचे पुनरुज्ञीवन झालें, त्या काळचीं-म्हणजे खिस्तीशाकाच्या चाररें- 
पांचशे वर्षाच्या सुमाराचीं-आहेत, असं शिलालेखांवरून दिसते. 

“हेज पाहणारालासुद्धां सांची व उदयागारे येथील खोदीव चित्रपटां 
मध्यें तेव्हांच फरक दिसून येतो. सांची येथे बुद्धाच्या आयुष्यांतील 
प्रसंगांची चित्रे काढलेली आहेत. मूर्ति आहेत त्या वुद्धाच्या किंवा त्याच्या 
पट्टरिष्यांच्या आहेत, कांहीं धरगुती कामाचे देखावे आहेत, व सिंह, हत्ती, 
मोर इत्यादि प्राणी आणि वृक्ष वेळी यांचीं चित्रे खोदली आहेत. या सर्व 
उत्कृष्ट खोदीव कामांत देवादिकांच्या मूर्त कोठेंच नाहींत ! उद्यगिरीच्या 


टेकडींतील सर्व लेण्यांत विष्णु, गणपाते, महिषासुरमर्दिनी देवी, सुर व 
अर इत्यादे देवता व पुराणांतील 


त प्रसंग यांचीं खोदीव चित्रे काढलेली 
आहेत. यांवरून या काळीं पुराणांचा व पोराणिक देवतांचा बराच प्रसार 
झाला होता, असे दिसते. 


उद्यगिरोची सर्व ळेणीं पाहून आम्ही पायथ्याच्या खेड्यांत आलों. तों 
गाडी तयार होती. आम्ही तेथे थोडें पाणी पिऊन गाडीत बसलो, तों 
भाटील आमच्यापुढें अदवीने येऊन आम्हांला एक रुपया देऊं लागला. 
झाम्हांला त्याचा अर्थच कळेना 1] तेव्हां या ठिकाणीं कोणी अंमलदार 
किंवा मोठा माणूस आला, म्हणजे पाटलाने याप्रमाणे 
रीत आहे, असें शिपायाने आम्हांला सांगितले. आम्ही हा रुपया अ्थी- 
तूच घेतला नाहीं. उलट, पाटलाचे आम्ही 


५] 


साची-मिलसा-उद्यागिरी.. 


झालों. ही रीत पाहून अजन संस्थानी अंमळ आहे याचे आम्हाला 
प्रत्यतर आल 


या बैलगाडीतून आम्ही तास अधोतास चालल्यावर आम्हांला जिकडे- 
तिकडे मोडलेल्या व पडक्या इमारतींच्या खुणा दिसू लागल्या. चुना, 
विटा. जोतीं, भिंती, देवळें वगेरे किती तरी गोष्टी आमच्या दृष्टीला पडत 
होत्या. पूर्वी येथे मोठें अफाट नगर असावें, असे त्यांवरून दिसून आढ 
यालाच 'बेसनगर अगर विदिद्या? म्हणत. पण या नगरानें व्यापठेला 
सर्व भाग पहाणें राक्‍य नव्हतें. कारण, आतां सायंकाळ होत चालला 
होता; म्हणन आम्ही ब्रेसनगरचीं पुरातन स्मारक पाहण्याचे सांडून द्लिं 
व॒मभिलशाच्या बाजूकडे वळलो, आणि पुनः वेत्रवती नदीच्या एका 
भागाला येऊन पोहोंचला. 

: ठिकाण खरोखर्रीच फार रमणीय आहे. आधीं येथे नदीचे पात्र 
फार खोळ असून बरेंच रुंदहि आहे. शिवाय, नदींत पाणीहि पुष्कळ 
आहे. नदी उतरून अलीकडच्या तीराकडे आल्यावर अर्ध्या नदींत बांध- 
लेली दोन मोठमोठी देवळें लागतात. नदीच्या पात्रापासून हीं कितीतरी 
उच आहेत; पण पात्रापासून सारख्या घांटाप्रमाणे पायऱ्या बांधलेल्या 
आहेत; यामुळें तो देखावा फार उत्तम दिसतो. मात्र देवळाच्या गाभाऱ्या- 
पर्यंत चढून जातांना पाय अगदीं भरून येतात देवळाच्या सभोवार प्रद- 
क्षिणा घालतांना आसपासचा सर्व भाग दृग्गोचर होतो, व या ठिकाणाला 
तीर्थाचे महत्त्व कसें व कां आलें असेल, हें ध्यानांत येतें. 


येथून एका बाजूला फार मोठा डोह आहे, व यामुळें नदी सारखी 
पाण्याने तुडुंब भरळेली दिसते, देवळाच्या बाजूला उंच खडक असून 
त्यालाच बंधारा बांधून नदींत लहानसे एक खडकाचे ब्रेट आहे तेथपर्यंत 
सारखा घांट बांधीत नेला आहे; यामुळें तेथला भाग चांगला दिसतो. 
घांटाच्या कडेला खानाची व पोहण्याची उत्तम सोय झालेली आहे, येथे 
नदीला पुष्कळ घांट आहेत, व नदीच्या थोडें वर पाहिल्यास देवळें व 
घांटच्या घांट दृष्टिपथांत येतात ! हें ठिकाण तीर्थ समजतात, व येथे लोक 


[ १२७ 


अटकेपार. 


मुंडन करून घेतात. वर्षांला एक यात्राहि येथे मरते, असे आमच्यावरो- 
बरच्या शिपायाने आम्हांला सांगितलें. न 

येथे पोहोंचल्यावर आम्ही उदयगिरीहून आणलेली पाटलाची वेलगाडी 
परत पाठविली, व येथून आम्ही चालतच जाण्याचे ठरविले, आतां संघ्या- 
काळ होऊन काळोख पडण्याची वेळ येत चालली होती, म्हणून आम्ही 
या ठिकाणीं फार वेळ राहिलों नाहीं. नदी ओलांडून थोडेसे पुढें गेल्यावर 
भिलद्याच्या नजीकचे घाट व देवळें हीं आमच्या दृष्टीला पडलीं. येथे 
वांईसारखा देखावा दिसत होता. नदीला सारखे घांट वरच्या अंगाला 
देवळें व त्यांत वेराग्यांना रहाण्याच्या ओर्‍्या होत्या. . 

येथून निघून जरा पुढें गेळें, म्हणजे भिल्सा गांवाचा तट लागतो. या 
सर्व गांवाला किल्ल्यासारखा तट असून त्याला तीन दरवाजे आहेत. या 
तटाच्या भिंतींत कितीतरी कोरळेळे व शिलालेख असलेले दगड 
होते. अर्थात्‌ वेसनगरच्या ऱहासानंतर तेथून हे दगड आणून हा तट तयार 
केला असला पाहिजे, असें उघड दिसत होतें 

आम्ही गांबांत शिरळों, ती गांवची वेस उंच व प्रशस्त होती. गांव 
साधारण घुन्या तऱ्हेचाच आहे, गांवामध्ये फारसें पहाण्यासारखें कांहीं 
नाहीं, असे शिपायाकडून आम्हांला कळल्यामुळें गांवांतून थेट स्टेशनकडे 
आम्ही निघालो, व तेथे रेल्वेचा रस्ता ओलांडून आमच्या मुक्कामाला सात- 
आठांच्या सुमाराला परत आलों. 

झाले. आमचा येथला मुक्काम आतां एक रात्रीवरच आला होता. पण 
या सर्व वेळभर माझ्या मनांत पाहिठेल्या स्थळांवरून कितीतरी विचार 
सुचत होते. | 

खरोखरीच सांची, भिलसा, उद॒यगिरि, वेसनगर वगेरे आम्ही घाई- 
बाईने व वरवर पाहिलेली स्थळें आणि आसपासची इतर ठिकाणे हीं 
उराणवस्तुशोधकांच्या दृष्टीनें किती तरी महत्त्वाची आहेत. या स्थळांमध्ये 
हिंदुस्तानचा हजार दीडहजार वर्षांचा इतिहास जणूं काय पुरलेला आहे ! 
येथें सांपडणाऱ्या नाण्यांवरून, रेलाळेखांवरून, खोदलेल्या चित्रांवरून, 


वास्तुकलेच्या पद्धतीवरून व इतर तर्‍हेनें राहिलेल्या दगडचुंन्याच्या काय- 
११८] 


व 


काशी 


साची-भिलसा-उद्यगिरी-. 


मच्या खुणांवरून हिंदुस्तानचा इतिहास बनाविण्याचें काम बिकट आहे, हें 
माझ्या ध्यानांत आलें, व हें काम चांगल्या तर्‍हेनें पार पडण्यास या 
आणि अक्षासारख्या ठिकाणीं, महिनेच्या माहिने घालावेळे पाहिजेत, अद्ची 
माझी खात्री झाली. आमच्यासारख्या एकादडुसरा दिवस येऊन हीं प्रेक्ष- 
णीय स्थळें पाहून जाणारांच्या हातून पुराणवस्तुशोधनाचे काम काय होणार 
असें माझ्या मनांत आलें. पण निदान हिंदुस्तांनांतील पुराणस्थलांचें महत्त्व 
बहजनसमाजाच्या मनांत बिंबविण्याचें मध्यम दर्जाचें काम माझ्या प्रवास- 
वर्णनानें झालें, तरी सुद्धां थोडेफार उपयुक्त कृत्य आपल्या हातून 
घडल्यासारखें होईल, असें म्हणून मी आपल्या मनाचें समाधान केलें. 

येथलीं स्थळें पाहून बौद्धधर्म व ब्राह्मणधर्म यांबद्दलच्या किती तरी 
कल्पना माझ्या मनांत आल्या. गोतमबुद्धाचें मूळ ठिकाण कपिल्वस्तु; त्याचें 
वहतेक आयुष्य काशी, गया, मथुरा, राजगह वगेरे उत्तरेच्या राहरांत व 
प्रदेशांत गेळें खरे; पण थोड्याच काळांत त्याच्या धमाचा प्रस्वर केवढा 
झाला ! आज अडीच हजार वर्षे गोतमवुद्धाला झालीं; तरी पण त्याचा 
धर्म अजून तिवेट, चीन, जपान, ब्रह्मदेश व सिलोन इत्यादि दूरटूरच्या 
देद्यांत प्रचलित आहे, व अजूनहि जगांतील एक प्रष्ठांशा लोक या धर्माचे 
अनुयायी आहेत 

इतका पसरलेला धर्म हिंदुस्तानांत मात्र अगदीं नामदोष व्हावा, ही 
मोठी आश्चर्यकारक गोष्ट मला वाटली, या धर्माच्या अनुयायांचीं दृश्य 
स्मारके हिंदुस्तानच्या कोनाकोपऱ्यांत पसरलेलीं आहेत. बौद्ध लोकांनीं कोर- ' 
लेलीं लेणीं दक्षिणेतील खेड्यापाड्यांताहे आहेत. जुन्नर, नाशिक, काले, 
'कान्हेरी, कुलावा जिल्ह्यांतील महाड, विरवाडी इतक्या भिन्नभिन्न ठिकाणची 
ठेणीं मी प्रत्यक्ष पाहिलीं होतींच; पुस्तकांवरून इतर ठिकाणच्या लेण्यांची- 
हि मला माहिती झालेली होती. या द्य स्मारकांवरून या धर्माचा एका 
काळीं हिंदुस्तानांत केवढा विस्तार झाला होता, याबद्दळ कोणाचीहि 
खातरी पटण्यासारखी आहे; पण मग प्रश्न असा उत्पन्न होतो, कीं, इतका 
देशांत रूढ झालेला धम अजिबात नाहींसा कसा व्हावा १? हिंदलोकांची 
प्रवृत्ति तर सर्वसंग्रही आहे. यामुळें वेदकालीन धर्मापासून निघालेले नाना- 


[ ११९ 


अटकेपार. 


पंथ व नानामतें या सर्वाचा हिंदु धर्मात समावेश होऊन ते थोड्या फार 
अंशाने अजून अस्तित्वांताहे आहेत. वुद्धाच्या काळापासून प्रचलित अस- 
लेला जैन धर्म हिंदुस्तानांत राहिला. त्याच काळांत आस्तित्वात आलेला 
भागवतधर्म अथवा वासुदेवभक्ति अजून देशांत चाळू आहे. मग सर्य 
हिंदुस्तानमर पसरळेला-नव्हे, सर्व आशियाखंडांत पसरलेला-धर्म हिंदु. 
स्तानांतून अगदीं नामरोष कसा झाला, हें मळा मोठे गूढ वाटलें. हिंदु 
स्तानांतील या धमांच्या विस्ताराच्या हृद्य खुणांवरून केलेला तर्क चुकीचा 
तर नाह्ींना, अशी उलट कल्पना माझ्या मनांत आली, वया दृष्टीनें मी 
विचार करूं लागलों. तेव्हां ही कल्पनाहि खरी असण्याचा संभव आहे, 
असें मला वाटलें. कारण, गोतमवुद्धाने आपला धर्म प्रचलित केल्यावर 
लवकरच त्याला राजाश्रय मिळून हिंदुस्तानांतील एका प्रचंड साम्राज्याचा 
तो धर्म बनला, व त्यांतच अद्योकासारखा खरा धर्माभिमानी व धर्माचा 
यस्ार करण्याला पाण्यासारखा पैसा खर्च करणारा राजा त्या धर्माला 
लाधला. यामुळे जिकडे तिकडे झुद्धमठ, बुद्धविहार, वुद्धस्तूप व अशोकाचे 
स्तंभ बांधण्यांत आठे. राजा आपल्या वैभवाच्या, सामर्थ्याच्या व संपत्ती- 
च्या जोरावर जड दगडचुन्याच्या रूपानें बौद्धधर्माचा प्रसार करूं शकला; 
पण जनमनावर या धर्माचा फारसा पगडा वसला नव्हता, हिंदुस्तानांतील 
सामान्य जनता वोद्धधर्माच्या वैभवकाळींसुद्धां युतपणें आर्यधर्माठाच चिक- 
टून होती, व या नव्या राजाश्रयी धर्माबद्दल त्यांची म्हणण्यासारखी सहानु- 
भूति नव्हती; म्हणूनच मगधाच्या साम्राज्याला उतरती कळा लागल्यावर 
व युतघराण्याच्या राजांनीं पुनः व्राह्मणधर्म स्वीकारल्याबरोबर वोद्धधर्माचा 
राजाश्रय नाहींसा झाला, व बोद्धधर्माच्या प्रसाराचे वाह्यकारण नाहीसे 
झाल्याबरोबर हा धर्म हिंदु जनतेच्या अन्तरंगांत खरोखरी भिनला नसल्या- 
मुळें वोदधर्मीयांना जनतेकडून त्रास होऊं लागला, व निरनिराळ्या प्रांतांत 
वे भागांत पसरलेल्या वुद्धमठांची व विहारांची आणि त्यांतीळ भिक्षूंची 


ऱ्य ह्ड्य ] चिन्हें अस्तित्वांत असलीं तरी त्यांवरून बहुजनसमाजांत 
४० 


सांची-भिलासा-उदयागेरी- 


त्याचा फारसा प्रसार झाला नव्हता, असें ठरते. याप्रमाणें परस्पर- 
विरोधी कल्पना मनांत येऊन माझ्या मनाचा फारच गोंधळ झाला. 
पण एवढें मात्र खरें को, वोद्धघधमांचा उदय, त्याचा प्रसार व 
हिंडुस्तानांतील त्याचा नायनाट हा हिंदुस्तानच्या इतिहासांतील एक 
बिकट प्रश्न आहे, व हल्लीं उपलब्ध झालेल्या आणि होत असलेल्या पाली 
ग्रंथांवरून पुराणवस्तुसंशोधन खात्याच्या खटपर्टीने व पुण्यांत नवीन होऊं 
घातलेल्या “ भांडारकर पुराणसंशोधन संस्थेने ) या प्रश्नाचा समाधानकारक 
निकाळ लावला, तर हिंदुस्तानच्या सुमारें हजार दीडहजार वर्षोच्या 
काळावर केवढा प्रकाश पडेल, असे माझ्या मनांत आले. मात्र या बिकट 
प्रश्नाबद्दल आपल्या हातून व्यवसायभेदामुळे फारसं कांहीं होण्यासारखें नाहीं 

पाहून मनाला थोडें वाईट वाटलें 

याप्रमाणें मनांत विचार घोळंत असतांना मी भिलसा येथे आमच्या 
विऱ्हाडीं निद्रावश झालों, व पहांटेला उठून आमच्या पुढच्या मुक्कामाच्या 
तयारीला लागलों: पूर्वीची कांह्एक ओळख नसतां आमच्याजवळ 
इतक्या मोकळ्या मनानें बोलल्याचालल्यावद्दह व आमचा पाहुणचार 
उत्तम तर्‍हेनें केल्याबद्दल सरदार आपटे यांचे आभार मानून आम्ही 
मोठ्या आनंदानें दि्टीला जावयाला निघालों 


क्ष 


र्र र. 


रे [१४१ 


नवी व जुनी दिली. 
कन. १200: ली 60 


डेफुऱस्री भिल्याहून दिललीएक्स्पेसने पहांटे पांच वाजतां निघालो. 
दिल्लीला पोहोंचावयाला सुमारें चवदा तास लागतात. हा सर्व 
प्रवास दिवसा व्हावयाचा होता. यामुळें उन्हाचा फार त्रास होईल, हें 
आह्मयांला ठाऊक होतें. पण या त्रासाच्या मोबदल्यांत भिलह्यापासून दिल्ली 
पर्यंतचा चारशें मेळ लांबीचा प्रांत- 
डोळ्याखाठून गेल्यासारखा होईल, अश्शी आम्ही आपल्या मनाची सम- 
जूत केली. बाकी, आगगाडींतून चालळें असतांना-विशेषतः मेल किंवा 
एक्स्प्रेससारख्या प्रचंड वेगानें जाणाऱ्या गाड्यांनी प्रवास करीत असतां-- 
कालिदासाने * शाकुंतळ'मध्ये म्हटल्याप्रमाणे वीक न मे दूरे किंचित्क्षणमपि 
न पाश्च रथजवातू ? असा अनुभव वारंवार येतो. 
आम्ही गाडीत बसून तास दीड तास झाला नाहीं 
मोठें जंक्शनस्टेशन आलें. तेथें आम्ही चहा व दूध घेतलें, दहांच्या सुमा- 
छा आम्ही झांद्यी स्टेशनला येऊन पोहोंचलो. येथे गाडी सुमारें पंधरा 
मिनिटें थांबली. येथून पुढें जाऊं लागळे म्हणजे 
इमारतींकरितां प्रसिद्ध असलेळे ठिकाण दिसतें. 


विहंगम दृष्टीने कां होईना--पण 


? तोंच विना हें 


दातियाचा किल्ला व 
आगगाडींतून हग्गोचर होतात, व 
उतरण्याची इच्छाहि होते. पण उपयोग 
असते, व क्षणार्धात हा सर्व देखावा दष्ि- 
अवकाशाने आम्हांला ग्वाळेरचा किल्ला 
मागच्या प्रवासांत आम्ही ग्वाळेर्चा किल्ला वर 
सो असल्यामुळे आम्हांला आगगाडींतूनसुद्धां 
]-! 


आड होऊन जातो ! थोड्याच 
दिसूं लागला. आमच्या मागच्य 


नवी व जुनी दिली, 


[किल्ल्यावरील इमारती व इतर स्थळें हीं. स्पष्टपणें ओळखतां आलीं, व 
हा किल्ला दुरून पाहनसुद्धां आम्हांला आमच्या पाहिल्या प्रवासाची आठ- 
वण होऊन आनंद झाला. किल्ल्यावरील निरनिराळ्या स्थळांचे निरीक्षण 
करण्यांत आम्ही गर्क असतां गाडीची वेळ होऊन ती फू फे करात पुनः 
चाळू झाली, व खालेरचा किला आम्ही मागें टाकून झपाट्यानें दिली- 
आय्य्याच्या प्रदेशांत प्रवेश करूं लागलों. 

या प्रदेशांत प्रवेश, करण्यापूर्वी चंबळा नदीच्या दरींतून आगगाडी 
जाते. ही दरी अगदीं विचित्र आहे. ही खोल आहे अक्षांतला भाग नाहीं. 
प्रांत सपाटच आहे; पण येथून पांढरी माती लागते, व मार्तींचे ढीगच्या 
ढीग मेलच्या मेळ सारखे लागतात. या ढिगांमधून खोळ खोळ भेगा 
असतात. हा विलक्षण देखावा आपल्या इकडल्या नद्यांच्या तीरांना 
मुळींच दृष्टीला पडत नाहीं. अथात्‌ हा सर्व भूमिभाग उत्पन्नाचा नाहीं. 
अक्या तर्‍हेच्या उंचसखल मातीच्या ढिगांच्या राणीच्या राशी मार्ग टाक- 
ल्यावर चंबळा नदीचे प्रचंड पात्र व त्यावरील रेलवेचा प्रचंड पूळ 
लागतो. या नदींत गोटे किंवा दगड सुळींच नाहींत. पांढरी वाळू व 
पांढरी माती यांनींच सवे पात्र भरलेळें असते. खरोखरीं पाहतां नमंदे- 
पासून चंबळा नदीपर्यंत एक तऱ्हेचा प्रदेश वाटतो, यांत माती तांबड्सर 
असून तांबडा दगड फार आहे. पण चंबळेच्या पळीकडील प्रांत पांढऱ्या 
मातीचा असून त्यांत दगड फारच कमी आहे 

चंबळा नदीची दरी व आसपासचा ओसाड प्रदेश टाकला, हाणजे 
आपण गंगा व यमुना या नद्यांच्या मधील सुपीक प्रदेशांत येतो. व 
याचें प्रत्यंतर सभोवारच्या हिर्या गार शेतांवरून येतें. कारण, या भागांत 
कालवे पुष्कळ असून त्यांचें पाणी शेतांना मिळतें, यामुळें उन्हाळ्यांतसुद्धां 
हिरवींहिरवीं शेतें हग्गोचर होतात, 

हा सुपीक व सुंदर प्रांत पहाण्यांत आह्यी गुंतलो आहोंत, तोंच गाडी 
आग्रा स्टेशनला येऊन पोहोंचली, व आग्म्याचीं सुंदर मातीची चित्रे, ताज- 

हालाचे व इतर वस्तुंचे पांढऱ्या दगडांचे नमुने पाटीत घेऊन फेरीवाले 
उतारूंना त्या वस्तु विकत घेण्याबद्दल विनवूं लागले, येथलीं मातीची चित्रे 


[ १४३ 


अटकेपार. 


खरोखरीच फार सुदर असतात व त्या मानानें त्यांच्या किंमतीहि फार नस- 
तात. आग्ययाचीं दोन स्टेशने सोडून गाडी निघाली, कों, ती एकदम मथुरेला 
येते, व त्या स्टेशनवर उतारूंची व पंड्यांची अशी एकच गर्दी दृष्टीला 
पडते, ' 

आम्ही मथुरेला पोहोंचलो, तों चार वाजून गेळे होते. आतां द्ललि 
फक्त तीन तासांवर आली, असे पाहून आम्हांला आनंद झाला, व प्रवा- 
साचा त्रास या आनंदांत आभ्ही पार विसरून गेलो. 

मथुरा टाकून पुढें गेळें हणजे कोसीकालम म्हणून एक मोठे स्टेशन 
लागतें. यापुढें मात्र अगदीं लहान लहान स्टेशने लागतात, व प्रांताहि 
ओसाड व नापीक भासतो, आणि आपण हिंदुस्तानच्या राजधानीकडे 
जात आहो, असे वाटताहे नाहीं. ज्याप्रमाणें विजापुराला जातांना स्टेरन- 
नजीक आल्यावर पडक्या इमारती व ओसाड जागा लागतात, तसाच 
प्रकार दिल्लीजव गेळे म्हणजे होतो. 

रोवटीं एकदांचें दिल्लीचे स्टेशन आलें, व आपल्या मुक्कामाला येऊन 
पोहोंचलो म्हणून आम्हांला वरें वाटलें. माझे मित्र स्टेशनवर आम्हांला 
न्यावयाळा आले होते, ते आम्हांला भेटले, व आम्ही स्टेदानांतून बाहेर 
सुश्याफरखान्यांत आलो. आमच्या मित्राचे विऱ्हाड स्टेशनपासून फारसें दूर 
नसल्यामुळें आम्ही हमालाच्या डोकीवर सामान देऊन पायींच तिकडे" 
निघालो. - 

भोजन झाल्यावर आम्ही दिल्लीतील प्रेक्षणीय स्थळें पहाण्याचा बेत 
ठरवू लागल्य, तों 'रात्र थोडी, सोंगे फार ! अशी आमची स्थिति होऊं 
लागली. आमचा बेत नवी व जुनी अश्या दोन्ही दिल्ली पाहण्याचा होता. 
पण * नवी दिली * हेंच नांव तीन ठिकाणांना लागतें, असे आम्हांला 
समजले, हल्लाच द्ल्रि शह्र-ज्याला गहाजहान बादशाहाच्या नांवावरून 
* शहाजहानाबाद ? म्हणतात,--यालाच पूर्वीच्या दिल्लीच्या तुलनेने * नवी 
दिल्ली * म्हणण्याचा तेथें प्रघात आहे. शिवाय जॉज बादराहांनीं हिंदु- 
स्तानची राजधानी म्हणून ठराविठेली तात्पुरती दिल्ली एका ठिकाणीं आहे, 


तर त्यानंतर युरोपांतील नगररचनारदास्त्रज्ञांनी पसंत केलेलें ठिकाण निरा- 
१४४] 


नवी व जुनी दिली- 


ळ्याच ठिकाणीं आहे ! शिवाय “ सात किल्ले व बावन दखाजे* या 
हिंदी म्हणीप्रमाणे सात जुन्या दिल्ल्या आहेत, त्या निराळ्याच . 

खरोखरींच माझ्या मनांत असे आलें, कौ, जर कोणत्याहि शहराशी 
हिंदुस्तानच्या बऱ्याच काळचा इतिहास निगडित झाला असेल, तर तो 
दिली रहराशींच होय. महाभारतांतील पांडवांपासून तों थेट हल्ल्रॉंच्यां 
इंग्रज सरकारापर्यंत दिलीं महत्त्वाच्या गोष्टींत हिंदुस्तानच्या इतिहासाचा 
संबंध पोहोचतो. ज्याप्रमाणें रोम शहराक्षीं वूरोपच्या बऱ्याच काळच्या 
इतिहासाचा संबंध पोहोचतो, देतकथेतील रोम्युलसपासून तों थेट अर्वा- 
चचीन काळापर्यंत या शहराला फार महत्त्व होते, तीच स्थिति दिली राह- 
राची आहे. तेव्हां अशा या शहरांतील सर्व प्रेक्षणीय स्थळे पहाण्याला 
किती तरी दिवस लागणार ! तेव्हां आम्हांला प्रेक्षणीय स्थळांची निवडा- 
निवड करावी लागली, व दोन दिवसांतच पहाणे राक्य होता तितकाच 
भाग पहाण्याचा आम्ही बेत ठरविला, 


दुसर्‍या दिवशीं आम्ही प्रथमतः हल्लींच्या दिल्लीतील प्रेक्षणीय स्थळें 
पाहिलीं, हीं स्थळें म्हणजे चांदणीचौक, जुम्मामशीद व यमुनानदीवरील 
रेलवेचां प्रचंड पूल हीं होत. चांदणीचौक हा दिलीसारख्या हिंदुस्तानच्या 
राजधानीला शोभेल असाच प्ररास्त रस्ता आहे, यांत राका नाहीं. हा 
रस्ता फारच रुंद असून त्याचे उजवी बाजू व डावी बाजू असे दोन भाग 
आहेत. दोन बाजूंच्यामध्यें दुहेरी झाडांची रांग व भाजीपाला, फळफळा- 
वळ, फुलें इत्यादि विकणारांना बसण्याकरितां कडे आहेत. बादरदाहांच्या 
काळीं हा कट्ट्याचा भाग यमुनेच्या कालव्याच्या पाण्यानें तुडुंब भरलेला 
असे. त्या वेळीं तर या रस्त्याची शोभा जास्तच असली पाहिजे. आतां- 
सुद्धा हा लांबच्यालांव व इतका प्रशस्त रस्ता पाहून मनाला आनंद 
झाल्यावांचून राहत नाहीं. 


या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनीं सर्व दुकानेंच आहेत, व त्तीं साधारणतः 
एकाच तर्‍हेचीं बांधलेली आहेत. बहुतेक सर्व घरांना पुढच्या बाजला 
खोदीव दगडी कामाचे सुंदर सज्जे काढलेळे आहेत. या चांदणी चौ- 


[१४५६ 


अटकेपार. 
काच्या एका अंगाला मोठ्या घड्याळाकरितां एक मनोरा केला आहे तो 
अर्वाचीन आहे. 
चांदणीचौक पाहून झाल्यावर आम्ही शहराच्या टोंकावर व यमुना 
नदीच्या कांठाजवळ असलेल्या दिल्लीच्या किल्ल्यानजीकच्या खुल्या जागें- 
तील जुम्मामशीद पहावयाला गेलों. या मशिदीसभोंवार कितीतरी खुलीं 
पटांगणें आहेत. यामुळें ही सर्व भव्य व प्रचंड इमारत फारच उठावांत 
दिसते. खुल्या मैदानाच्या उंचवट्यावर ही बांधलेली असून वर चढ- 
ण्याला प्रशस्त व ऐसपैस अ्या तांबड्या दगडाच्या पायर्‍या बांधलेल्या 
आहेत. मुंबईतील एलफिन्स्टन हायस्कूलला जश्या पायऱ्या आहेत, त्या- 
पेक्षांहि जास्त लांब, रुंद व उच पायर्‍यांचा हा प्रचंड जिना चढतांना 
माशिरदीच्या भव्यतेची कल्पना मनांत उभी राहते. पुढल्या दरवाजांतून आंत 
पाऊल टाकलें कीं, समोरची मद्यीद व त्याच्या पुढचा ऐसपैस चोक 
पाहून मनुष्य थक्क होऊन जातो. सर्व चोकभर तांबड्या पांढऱ्या दगडाची 
फरसबंदी केलेली आहे. 
हा चोक ४५ ०फूट लांबीचा चौकोन आहे. म्हणजे हल्लीं आपली क्रिके 

टची मेदानें जेवढी लांब रुंद असतात, इतका हा चौक मोठा आहे. 
चौकाच्या तीनाहि बाजूंना खुल्या कमानींचे, पण वरून फरसवंदी गच्ची 
केळेले प्रशस्त सोपे वांधळेळे आहेत. येथून सर्वे दाहराचा मनोहर देखावा 
दिक्ततो. या चोकासमोरच शुभ्र संगमरवरी दगडाची म्यीद आहे. हिला 
तीन घुमट असून दोन बाजूना कोंपऱ्यांत दोन उंच मनोरे आहेत. मनो- 
र्‍यावर चढून गेल्यावर शहराची दाट वस्ती, यसुनेचा प्रश्नांत प्रवाह व 
द्र्‌द्रुच्या अन्या इमारतींचा देखावा हां सर्व पाहिलीं, म्हणजे आतिदाय 
आनद झाल्यावांचून राहत नाहीं. सर्व मशिदीभर निमाज पढणाऱ्या 
मंडळीकारेतां काळ्या दगडाच्या महिरपी हारीने संगमरवरी फरसबंदींत 
बसविलेल्या आहेत. 

, प मशिदीचे सर्व काम फारच सुबक व भव्य आहे. हिंदुस्थानांतील 
सवे मशिदींमध्यें या माशिदीचा सर्वात वर नंबर लागेल, 


यांत शांका ग ही मज्षीद शहाजहान बादशहानें आपल्या कारकीर्दीच्या 
१४६ 


नवी व जुनी दिली. 


चवथ्या वर्षीं सुरू करून ती दहाव्या वर्षीं पुरी केली. या मरिदी- 
प्रासून दिछीचा किल्ला स्पष्टपणें दिसतो. लढाईंपासून या किल्ल्यांत जाव- 
याला परवानशी मिळण्यास पंचाईत पडते असें कळल्यामुळे आम्ही किल्ला 
पहाण्याच्या फंदांत पडलो नाहीं. र 
जुम्मामश्ीद पाहून झाल्यावर आम्ही येथून जवळच असलेला यमु- 
नेवर्रीळ रेल्वेचा पूळ व तेथून दिसणारा यमुनेचा प्रवाह पहावयाला गेलों. 
हा रेल्वेचा पूळ सालीमगडाच्या तटाला अगदीं खेंठून बांधलेला आहे. 
येथला देखावा फार भव्य आहे. एकीकडे तो गड; तर त्यालाच लागून 
रेल्वेचा मोठा थोरला पूळ व खालीं वालुकामय यमुनेचा किनारा आणि 
काळसर निळसर रंगाच्या पाण्याचा यमुंनचा प्रवाह हीं एकसमयावच्छेदें- 
करून पाहिलीं, म्हणजे सृष्टि व मनुष्य या दोघांच्याहि कर्तुत्वावद्दल सानंद 
आश्चर्य वाटतें. यमुनेच्या अलीकडे भली मोठी लांबचलांव खुली जागा 
लागते, व तिच्या अलीकडे घांट दिसतात. यावरून पूर्वी यमुनेचा 
प्रवाह अर्लाकडे असून अगदीं घांटाजवळून जात असावा, पण कालेंकरून 
तो दूर गेला असावा; असा सहज अंदाज करतां येतो. या घांटावर अश्व- 
मेथ झाल्यावर युधिष्ठिराने यज्ञ केला होता अशी देतकथा आहे. 
सालीमगड रेल्वेचा पूळ व त्या शेजारचा घांट हीं हल्लींच्या दिछी 
ऱाहराच्या उत्तरेला आहेत, येथून यमुना नदी दक्षिणवाहिनी झालेली 
आहे, आणि नदीचा प्रवाह व पलीकडे लहानलहान टेंकड्यांची असलेली 
एक ओळ यांच्या दरम्यान हल्लींचें दाहर वसलेळें असून येथून खालीं 
दक्षिणेकडे जुन्याजुन्या दिल्ल्या वसत गेलेल्या होत्या. शेवटची हिंदू 
दिल्ली जेथे कुतुवमिनार आहे तेथे होती, व ही हल्लींच्या दिछीहून सुमारें 
अकरा मैल दक्षिणेला आहे. जार्ज बादशहांनी जेव्हां दिली राजधानी 
करण्याचें जाहीर केळे, तेव्हां नव्या दिल्लीला जी जागा पसंत करण्यांत 
आली ती या टेंकडीच्या रांगेपलीकडे आहे. तात्पुरती दिल्ली तेथेंच आहे. 
ही तात्पुरती दिल्ली पहावयाला आम्ही दोन प्रहरी गेलो. या टेंकड्यां 
च्या रांगेच्या माथ्यावरून एक रस्ता गेला आहे. त्यावर गेलें ह्मणजे 
सगळें दिल्ली शहर एकदम हग्गोचर होते, व यमुना नदी आणि टेंक 


[ १४७ 


अटकेपार 


ड्यांची रांग यांच्यामध्ये खोलांत शहर वसलेले आहे, असें आपल्याला 
आढळून येतं. या टेकड्यांच्या रांगेच्या माथ्यावरच फत्तेगड नांवाच्या 
वेडांत कामास आलेल्या किल्ल्यावर इग्रजांच्या स्मरणार्थ उंच चबुतऱ्यावर 
एक लहानसा मनोऱ्यासारखा स्तंभ बांधला आहे. याच्या चारहि बाजूंना 
शूर रिपायांचीं नांवे खोदललीं आहेत. याच्या शेजार्राच अद्योकाच्या का- 
ळचा एक स्तंभ उभा आहे. हे दोन्ही स्तंभ पाहले म्हणजे हिंदुस्तानच्या 
इतिहासाची प्राचीन व अर्वाचीन दोन टोंकेंच आपण पहात आहे काँ 
काय असा भास होतो! 

या टेकड्यांच्या पलीकडे चाळचलाऊ राजधानीच्या पुष्कळशा पांढर्‍या 
शुभ्र इमारती दिसतात. जरी या तात्पुरया आहेत, तरी त्याचें काम 
सुबक आहे. विरोषतः व्हाइसरायांचा राहावयाचा बगला व सेक्रेटटरिएट 
या इमारती प्रेक्षणीय आहेत. 

नव्या राजधानीचा पाया घातल्यानंतर ही जागा राजधानीला अयोग्य 
असें ठरविण्यांत आलें व दुसरी जागा पसंत करण्यांत आढी. ही जागा 
हल्लींची दिल्ली व जुनी हिंदु दिल्ली यांच्या दरम्यान आहे. तेव्हां ती पहा- 
वयाला आम्हांला स्वतंत्रपणें जावयांची कांही जरूर नव्हती. कारण, दुसऱ्या 
दिवशीं आम्ही कुतुवामिनारपर्थंत जाऊन येण्याचा बेत केला होता. 

ठरल्याप्रमाणे आम्ही दुसऱ्या दिवशीं पहांटेळा आमच्य़ा मित्रासह 
एका घोड्याच्या गाडींत बसून जुन्या दिल्ल्यांतील प्रेक्षणीय स्थळे पहा- 
वयाला निघालो. ' 

आमचा मार्ग उत्तरदाक्षिण होता. म्हणजे आम्ही उत्तरेकडून दाक्षिणे- 
कडे जात होतों. आम्ही हल्लींच्या दिल्लीच्या तटाच्या दरवाज्यांतून वाहेर 
येऊन थोडेसे पुढें आलों, तों आम्हांला जिकडेतिकडे जुन्या पडक्या 
इमारती दिसूं लागल्या. थोड्याच वेळांत आम्ही दिल्लींतीळ वेधशाळा 
पहावयाला उतरलो. हिला तेथळे लोक * जंतरमंतर “ म्हणतात ! हें नांव 
पडण्याचे कारण आम्हांला कळलें नाहीं. या वेधशाळेकडे जातांना 
वाटेने लहानलहान रूळ घातलेल्या सडका लागत होत्या, व पुष्कळ ठि- 
कार्णी पाडापाड करून सपाट जागा करण्याचें काम चाललें होतें 

१४८] 


नवी व जुनी दिली. 


येथपासून नव्या भावी राजधानीची मयादा सुरू होते. यामुळे या 
“भागांतील मोडक्यातोडक्या इमारती वगेरे पार पाडून चांगली सपाटी 
करून रस्ते आंखण्याचें काम चाललें होतं. कांहीं इमारतींवर * ? ? 
हें अक्षर दिसळें. नव्या दिलीला घेतलेल्या सर्व जागेची पहाणी होऊन 
-त्यांत जुन्या म्हणून ठेवण्याला योग्य व आवश्‍यक अश्या ठिकाणांची यादी 
करून त्यांवर ' ? ? असें अक्षर घातलें आहे, असे आमच्या मि- 
त्रानें सांगितलें. 

आम्ही लवकरच वेधशाळेद्ीं आलों, व॒ दखाजांतून आंत गेलो, तों 
वेधशाळेचा रखवाळदार आम्हांला दिसला. त्यानें आम्हांला सर्वे वेघ- 
शाळा दाखविली. मात्र त्याला त्या ठिकाणच्या निरानेराळ्या योजनांची 
व ज्योतिषसंबंर्धांच्या साधनांची कांहींच माहिती दिसली नाहीं. आम्ही 
कांहींहि विचारलें, तरी * तारे पहाण्याचे हें यंत्र आहे, ? एवढेंच तो 
उत्तर देई ! ही वेधश्याळा म्हणजे एकादी मोठी इमारत आहे, असे 
मुळींच नाहीं. आपल्याइकडल्या आर्य ज्योतिष्यांनीं ग्रहांची व ताऱ्यांची 
प्रत्यक्ष गतिस्थिति समजण्याकारेतां जीं साधनें शोधून काढलीं होतीं, त्यांचा 
या ठिकाणीं संग्रह केळेला आहे. या साधनांना आपल्या ज्योतिषरांत 
* यत्र ?, म्हणतात. साधारणतः हीं यंत्रे धातूची व ल्हान प्रमाणावर 
-करीत असत. पण या वेधद्याळेंत तीं सर्व दगड चुन्याचीं कायमचीं केलीं 
असून फार प्रचंड प्रमाणावर आहेत. तरी पण तीं इतकीं नाजूक 
आहेत, कीं, त्यांच्याकडून सूक्ष्म काम व्हावे ! आम्ही पक्कथा चुन्याच्या 
'कामांत केळेलीं निरनिराळीं वतुळें पाहिलीं; त्यांवर अंद्याच्या सूक्ष्म खुणा 
दिसत होत्या. पुढें गेल्यावर एक वर चढतचढत गेलेली साधारण चाल- 
"ण्यांड्तकी रुंद दोनतीन पुरुष उच अद्यी भिंत लागली. तिच्या शेजारीं 
'एक लहानसा तलाव होता, व त्याला पायर्‍या असून त्यावरहि अक्षांश 
घातलेले होते.नंतर निरानराळ्या उंचीच्या खांबांची एक रांग आम्ही 
पाहिली, पुढे एक चक्राकार भिंत आम्हांला दिसली. याप्रमाणें उत्तम 
चुन्याच्या बांधकामांत केलेलीं पुष्कळ यंत्रें आम्ही पाहिलीं; पण तेथला 
*रखवालदार अगदींच अडाणी दिसला. आमच्यापैकी कोणालाच ज्योति- 


("१४९ 


अटकेपार, > 


पाची व विशेषतः आर्य ज्योतिषाची माहिती नसल्यामुळें आम्ही ही 
वेधशाळा पाहिली ती निवळ जडडृष्टीनें पाहिली. ज्याप्रमाणें एकाद्या अ 
जवखान्यांत गेल्यावर कांहीं वस्तु काय आहेत, कद्याकारेतां आहेत वगेरे 
आपणाला कळत नाहीं, त्याप्रमाणें येथें माझी स्थिति झाली. या वेळीं 
माझे मित्र व सहाध्यापक श्रीयुत प्रो, नाईक यांची मळा फार आठवण 
झाली. त्यांनीं युरोपियन व आर्य ज्योतिषांचा चांगला अभ्यास केला 
आहे. ते जर माझ्यावरोवर असते, तर त्यांनीं या सर्व विचित्र यंत्रांची 
रचना व उपयोग हीं आम्हांहा समजावून सांगितली असतीं; पण त्या 
ठिकाणीं आम्हांला या यंत्रांवद्ळची माहिती मिळविण्याला कांहींएक साधन 
नव्हतें. ही दिल्लीची वेधशाळा जयपुरचा राजा दुसरा जयसिंह यानें 
अन १७०० च्या सुमाराला बांधली एवढें आम्हांला तेथे समजले, 
घरीं येऊन गॅझीटियरमध्यें पाहतां हिंदुस्तानांतील पॉरेस असे जे जय- 
उर शहर, तें वसविणार्‍्या व स्वतः मोठा गणिती व ज्योतिषी असलेल्या 
इन्नऱ्या जयसिंगानें ही वेधशाळा बांधली, असें मळा कळून आलें. तो सन 
१६९३ मध्ये गादीवर आला. ग्रहांच्या गातिस्थितींचे सूक्ष्मज्ञान मिळवि- 
ण्याकरितां त्यानें जयपुर, दिल्ली, उजयनी, काशी व मथुरा इतक्या 
ठिकाणीं वेधद्याळा बांधल्या, व ज्योतिषी ठेवून या सर्व ठिकाणीं ग्रहांच्या 
गतिस्थि्ताचे वेध घेववून त्यांची छलना करून “ झीजमहमद * नांवाचा 
ग्रंथ आरती भाषेंत व * सिद्धांतसम्राट्‌ ' नांवाचा ग्रंथ संस्कृत भाषेंत 
च लिहिला, युरोपांत ग्रहस्थितिगाते जितकी सूक्ष्म काढतां येत होती, त्यापे- 
काहे आधेक सूक्ष्मता जयसिंहानें साधली. असो. 
वेधशाळा पाहून शाल्यावर आम्ही गाडींत बसून पुढें चाळू झालो. 
वाटेने लहानमोठी थडगी व इमारतींचे अवदोष हग्गोचर होत होते. 
नवीन दिल्लीकारिेतां सपाट जागा करण्याचे ठरल्यापासून अक्या पुष्कळ 
इमारती व थडगीं पाडण्यांत येऊन सपाट जागा करण्याचा सपाटा चाळू 
आहे, असें आम्हांला आमच्या मित्राने सांगितले, 


जरा पुढें गेल्यावर आह्यांला आमच्या डाव्या बाजूला पुराणा किल्ला 
' किंवा इंद्रप्रस्थ दिसू लागलें. या 


कल्ल्याच्या समोरून एक मोठा रस्ता 
१५» |] 


नवी व जुनी दिली. 


काढून तो नव्या दिल्लीच्या मुख्य रस्त्यांपैकीं एक करण्याचें ठरळें आहे, 
व नवीन दिल्लीतील मुख्य मुख्य इमारती या किल्ल्याच्या अगदीं समोर 
येतील अशा तऱ्हेने बांधण्याचे ठरळेळें आहे; असें आमच्या मित्राच्या 
बोलण्यावरून कळलें. लढाईमुळें हल्लीं काम अगदीं बेतावाताने चालू 
आहे, असेंहि त्याच्याकडून आह्यांला समजलें. जरा पुढे गेल्यावर डावी- 
कडे हुमायुनाच्या थडग्याची प्रचंड इमारत व उजवीकडे मनसूर अल्ली 
सफदारजंग यांच्या थडग्याची इमारत दिसूं लागली. हुमायुनाचें थडगे 
आम्ही परत येतांना पहाणार होतों पण सफदारजंगाःचें थडगे लागलीच 
पाहून घेतलें. कारण, परत जातांना आम्ही दुसर्‍या रस्त्याने जाणार होतां 

या थडग्याचें काम प्रेक्षणीय आहे. मुसलमानी इमारतींचे दोन प्रकार 
आहेत. एक मक्षीद व दुसरें थडगे. प्रत्येकाचा आकार ठरलेला असे. 
तुम्ही कोणतीहि मुसलमानी मशीद पहा, तिचा ऐॅन अगदीं ठराव ! 
फरक काय तो आकार, बांधकामाला उपयोजिळेला दगड व कमीजास्त 
खोदीव काम यांतच असावयाचा ! तीच स्थिति थडग्यांची ! सफदारच्या 
थडग्याची इमारत भव्य असून दरवाज्यांतून आंत गेल्यावर मोठे थोरले 
खुळे, फरसबंदी अंगण आहे, व पुढें थडग्याची इमारत आहे, अदा 
जातीच्या पुष्कळच इमारती आम्ही पाहिलेल्या असल्यामुळें फारसा वेळ 
येथें न घालावितां आम्ही पुढें गेलों. 

नेतर आम्ही निझामउद्दीन नांवाच्या साधूच्या ठिकाणीं गेलों. बाहे- 
रून हें ठिकाण अगदींच मोडकळीला आल्यासारखे दिसते; पण आंत 
गेल्यावर संगमरवरी दगडाचे सुंदर काम पाहून मन थक्क होतें. येथें 
पुष्कळ बादशहांचीं लहानलहान थडगीं आहेत, व संगमरवरी दगडाच्या 
जाळ्यांचें काम फार प्रेक्षणीय आहे. 

तेथून आम्ही निघालो तों थेट कुठुबमिनारळा जाईपर्यंत कोठेहि 
थांबलो नाहीं. जुन्यानव्या दिल्लीच्या प्रेक्षणीय स्थळांचे कुतुवमिनार हे 'एक 
नाक आहे. ज्याप्रमाणें आग्म्याचा ताजमहाल हा एक जगांतील सात 
का मयि योग गणलेला आहे, त्याप्रमाणेच दिछीचा कुतुबमिनार हाहि एक 
सात आ गणलेला आहे. हा मिनार किंवा मनोरा रायपिठोरा 


[. शकर 


अटकेपांर. 


च लालकोट या दोन किल्ल्यांच्या आंत आहे. यामुळें आंत जाण्याळा 
दोन दरवाजे लागतात. ५ 
खरोखरींच या मनोर्‍्याचें काम इतकें मनोहर आहे, कीं, त्याचें शब्दांनी 
चर्णन करणें शक्‍यच नाहीं! हा मनोरा तांबड्या दगडांचा बांधळेला आहे, 
च निरनिराळ्या मजल्यांच्या तांबड्या दगडांताहे थोडाफार फरक आहे; 
यामुळें निरनिराळ्या मजल्यांच्या तांबडेपणांत निरानेराळी छटा भासमान 
होते. पहिळे तीन मजले तांबड्या दगडाचे आहेत. चवथा संगमरवरी दगडा- 
'चा आहे, व पांचव्यांत तांबड्या व पांढऱ्या दगडांचे मिश्रण आहे. हा 
मनोरा २३८ फूट उंच असून त्याला २७५ पायर्‍या आहेत. कुतुबमिना- 
रवा चबुतरा चोबीसकोनी असून त्याचा घेरे १४७ फूट आहे. पाहैला 
मजला ९५ फुटांचा असून त्याला एक अर्धवर्तुलाकार व॒ एक तिकोनी 
असे पेळू पाडलेले आहेत, बहुतेक सुसलमानी इमारतीतील मनोरे हे 
निवळ वर्तुळाकार असतात, कुतुबामेनारची ही पेळूची कल्पना 
अपूर्व आहे ब या त्याच्या बिशेषामुळेच हा मनोरा इतका सुदर दिसतो. 
शिवाय प्रत्येक मजल्याची घटना निराळी आहे. दुसरा मजला पन्नास फूट 
उच असून मजल्याचे सर्व पेळू अर्धवर्तुळाकार आहेत. तिसरा मजला 
'चाळीस फूट असून त्या मजल्याचे सर्व पेटू तिकोनी आहेत. चवथा म- 
७ पचेवीस फूट असून तो नेहमीच्या मनोऱ्यांप्रमाणे अगदीं साधा विन 
पेळूदार आहे, व पांचवा बावीस फूट असून त्या मजल्याला पुनः अर्ध 
वर्तुलाकार पेलू थोड्या थोड्या अंतरावर केलेले आहेत, पांचव्या मज- 
ल्याच्या वर गेल्यावर मनोर्‍्यासभोंवतीं कमानीचा घुमट आहे. प्रत्येक 
मजल्यावर आल्यावर सभभोदारचा देखावा पाहण्याकारेतां व विश्रांति घेण्या- 
करितां मनोऱयाच्या सभोवार सुदर सज्ञे काढलेले आहेत. 


भा सज्जांचे खोदीव काम व कटड्यांचे नक्षीकाम फारः उच्च दर्जाचे 
आहे. हा मनोरा खालपासून वरपर्यंत सारख्या आकाराचा नाहीं. जोत्या- 
“तळ त्याचा व्यास ४७ फूट आहे तर माथ्यावर त्याचा व्यास फक्त ९ 
फूट आहे. म्हणजे जसजसे वर जावें तसतसा हा मनोरा निमुळता होत 
गेळेला आहे. सर्व मनो. 


१५२] "नाज्याळा, आंतून वरतु्ाकार जिना “आहे. . त्याला 


नवी व जुनी दिली. 


एकंदर ३७९ पायऱ्या आहेत. मी प्रत्येक मजल्याच्या पायऱ्या मोजीत 
वर गेलों. प्रत्येक सज्जावर गेलें म्हणजे सभोवतालचा सुंदर देखावा 
दिसत असे, व ज्या दोन किल्यांच्या मध्यें कुठवमिनार आहे त्या कि- 
छचांची तटबंदी स्पष्ट दिसून किल्ल्यांचा आकार एकदम हग्गोचर होई. 
मनोऱ्याच्या अगदीं वरून तर फार दूरवरचा देखावा दिसे. हा मनोरा 
तयार करणाराच्या मार्मिकतेबद्दल फार आश्चर्य वाटते ! 

हा मनोरा कोणी बांधळा याबद्दल अजूनहि पुराणवस्तुसंशो'धनकारां- 
मध्यें वाद आहे. कांहीं लोकांचें म्हणणें. असे आहे कीं, हा मनोरा 
पृथ्वीराज चव्हाण याने आपल्या मुलीला यमुना नदीचें रोज दर्दान व्हावे 
म्हणून बांधला, कांहीं लोक तर असे म्हणतात, कीं, तेथून गंगा नदी 
दिसावी असाहि बांधतांना हेतु होता; पण तो या मनोर्‍्यांने साधला नाहीं, 
म्हणून कुतुबमिनारच्यां दुप्पट आकाराचा दुसरा मनोरा बांधण्याला त्यार्ने 
सुरुवाताहि केली होती. पण तें काम मुसलमानांच्या खारीने आणि त्यांच्या 
विजयानें बद पडलें. दुसर्‍या पक्षाचें म्हणणें असें आहे, कीं हा मिनार 
कुतुबुदिननें बांधण्याला सुरुवात केली, व तो त्याचा जांवई आलतमशहा 
यानें पुरा केला, या मताप्रमाणे कुतुवमिनारचें काम सन १२०० मध्ये 
सुरू होऊन तें १२२० मध्यें पुरे झालें. असलें पाहिजे. या मनोऱ्याच्या 
बहुतेक प्रत्येक मजल्यावर आरबी भाषेंत.व देवनागरी भाषेंत लेख आहेत; 
या लेखांवरून हा मनोरा प्र्थ्वाराज चव्हाणाने बांधला असे ज्याबीद होत 
नाहीं. उलट कुतुवुदिन व त्याचा धनी महमद यांचीं नांवें पाहिल्या मज- 
ल्यावर कोरलेलीं आहेत, यावरून तो मुसलमानांनीं बांधळेला असावा 
असें दिसते, व देतकथेला फारसा आधार सांपडत नाहीं, असे म्हणणें भाग 

आहे. तरी*पण सर्व पक्षाला इतकें कबूल आहे, कीं, कुतुबमिनार कोणीहि 
बांधला असो, त्याचे नक्षीकाम व कोरीव काम हें हिंदुपद्धतीचें आहे 
यावरून बहुतेक कामकरी व कारागीर हिंदू असावे, असे अनुमान 
करतां येतें 

ही गोष्ट मनोऱ्याच्या दोजारींच बांधलेल्या जुम्मामशिदीवरून स्पष्टपणें 
दिसून येते. ही मद्षीदहि कुतुवुदिनानें ११९१ मध्यें सुरू केली. म्हणजे 


[ १५१ 


अटकेपार. 


दिल्ग्री सर केल्याबरोबर या कामाला सुरुवात झाली, ही मर्शीद हिंदु 
देवळाच्या जोत्यावर व पुष्कळशा देवळांच्याच दगडांनी बांधलेली आहे. 
या गो्शला हवा तेवढा पुरावा आहे. मशीद फार मोठी आहे. दर्दनी 
भिंतीमध्ये पांच मोठमोठ्या कमानी आहेत. या कमानींतून आंत गेल्या- 
वर्‌ मनुष्य मोठ्या मंडपांत येतो. या मंडपाचें छप्पर हिंदु देवळांच्या उंच 
खांबांवर वांधळेळें आहे. सर्व भिंतींवर व खांबांवर हिंदु देवांची व इतर 
चैत्रे कोरळेलीं अजून दृष्टीला पडतात. पूर्वी हीं चित्रें मुसलमानांच्या 
इष्टील्ा पट्टे नयेत म्हणून त्यांवर चुन्याचा गिलावा केळेला हाता. पण 
आता तो पडन गेळा आहे, व यामुळें जुनी चित्रें व लेख इग्गोचर होऊं 
ठागळे आहेत. यावरून या मक्िदींत बरेंच काम हिंदु देवळांच्या दगडांचे 
केलेळे आहे, असें निर्विवाद सिद्ध होतें. 

वा मशिदीच्या अंगणांत दिल्लीचा प्रसिद्ध लोहस्तभ आहे. हा स्तंभाहि 
कुठुवमिनाराप्रमाणें एक अजव चीज आहे. हा लोखंडाचा खांब ओतीव 
आहे. याचा व्यास सोळा इच आहे, व त्याची जमिनींत पुरल्यासकट 
उंची साठ फूट असावी. म्हणजे त्यांत एकंदर पावणेपांचशे मण लोखंड 
आहे. इतक्या वजनाचा स्तंभ ओतला असेळ कसा, याबद्दल अत्यंत 
आश्चर्य वाटल्यावांचून रद्ात नाहीं ! या स्तंभावर सर्वात जुना जो शिला- 
लेख आहे, त्यांत त्या स्तंभाठा * कीर्तिभुज ? असें म्हटलें असून तो “भाव' 
नांवाच्या राजानें उभारला, असं लिहिलें आहे. या लेखाची अक्षर गुपत 
काळच्या अक्षरांसारखीं आहेत. वावरून हा शिलालेख व हा स्तंभ गुप्त 
वराण्याचा पाडाव करणाऱ्या एकाद्या राजाचा असावा, म्हणजे तो सन 
२१९ मधला असावा, असा अंदाज केलेला आहे. हा लोहस्तंभ दिल्लीच्या 
तुवर घराण्याचा संस्थापक अनंगपाळ या राजाने उभारला, व* हा लोह 
स्तंभ वासुकी सपांच्या डोक्यापर्यंत भिडला आहे; हा लोहस्तंभ अचल 
आहे तोंपर्यंत तुझे राज्य राहील, 


सांगिर रीळ “ अस एका विद्वान्‌ ब्राह्मणाने राजाला 
>; पण त्याला तं खर वाटलं नाहीं, म्हणून 


नवी व जुनी दिली. 


चुनः उभाराविलळा; पण तो पहिल्यासारखा अचळ झाला नाहीं; ढिला 
राहैला म्हणून या दाहराला * दिल्ली ? किंवा “ ढिली ? हें नांव पडलें, 
अशी देतकथा आहे. ही देतकथा निरनिराळ्या वखरकारांनीं निरानेराळ्या 
तऱ्हेने सांगितली आहे, तरी तिचा मथितार्थ सामान्यतः एकच आहे. 
ही देतकथा' कशी व केव्हां निघाली असेल, हें समजणें आतां कठिण 
आहे. असो. 

कुतुबमिनार व त्या गोजारची मशीद ज्या आंतल्या 'किल्यांत आहे, 
त्याला लालकोट म्हणतात. आतां हा बहुतेक पडला आहे; पण हा किल्ला 
दुसर्‍या अनंगपालानें सन १०६० मध्यें बांधला, याच्यासभोंबार आणखी 
एक किल्ल्याचा तट आहे. त्याला रायपिठोऱ्याचा किला म्हणतात, हा 
किल्ला परथ्वीराज चव्हाणानें मुसलमानांच्या स्वार्‍यांपासून दिल्लीचे संरक्षण 
करण्याकारेतां बांधला असावा, असा अंदाज आहे. या .दोन्ही किल््यांचे 
आतां मोडक्‍्यातोडक्या तटाखेरीज फारसे अवशेष राहिले नाहींत. 

इतके पाहून झाल्यावर आम्ही या ठिकाणाहून परत फिरलो. परत 
येतांना आम्ही आल्या सार्गानें गेलो नाहीं, तर दुसऱ्याच रस्त्याने जाऊन 
प्रथमतः हुमायुनाचें कवरस्थान पाहिले. ही कवर हुमायून वादाहाच्या 
वेगमेने त्याच्या मरणानंतर सन १५५४ मध्यें बांधली. अर्थात्‌ मोंगल- 
घराण्याच्या वास्तुकलेचा हा अगदीं प्रारभींचा मासला आहे. या कबरेभां- 
वतीं मोठी बाग असून तिच्या सभोवार तट आहे. याला एकंदर चार 
दरवाजे आहेत. ही इमारत तांबड्या दगडाची आहे, मात्र मधला घुमट 
शुद्ध संगमरवरी आहे. इमारतीच्या चार कोनांना चार मनोरे आहेत, हें 
'कबरस्थान दिल्लीच्या पहाण्यालायक इमारतींपैकीं एक आहे यांत शांका नाहीं. 

येथून निघून आम्ही पुराणा किल्ला पहावयाला गेलों. हा किल्ला पूर्वी 
अगदीं मा्तींत गडदून गेला होता, पण आम्ही गेलों त्या वेळीं सर्व कि 
लछ्थांत जारीनें काम चालू होतें. किल्याचा तट वगेरे सर्व भाग मोकळे 
करण्यांत आले होते, व किल्याच्या आंत उंच सखल भागाची सपाट 
जागा बनविण्याचा क्रम चाळू होता. या किल्यांतील आवार फारच मोठे 
आहे. या सर्व आवारांत नव्या दिल्लीकरितां मोठा थोरला पार्क करावयाचा 


[ १५५ 


अटकेपार. 


आहे, व म्हणूनच सर्व जागा साफसुफ व सपाट करण्यांत येत आहे, असें 
आम्हांला कळले. 

या किलछ्याला इंद्रप्रस्थ म्हणतात. हा किल्ला हुमायून बादशहानें सन 
१५२३ मध्यें दुरुस्त केला. या किल्याच्या भिंती व बुरूज फारच 
प्रचंड असून पूर्वकाळीं त्यासभोंबतीं यमुना नदीचा कालवा आणिलेला 
होता. या किल्याची पुढें शीरशाहा वाददाहानें आणखी दुरुस्ती केली. 
या किलळ्यांत शीर मांदेर व एक मशीद इतकाच जुनीं कामें पाह- 
ण्यासारखीं आहेत, 

हा किल्ला पाहून होतो तों बारांचा सुमार झाला म्हणून आम्ही तेथून 
निघालो, तों दिल्लीच्या सऱ्या बाजूच्या वेशीनें आंत शिरून आमच्या 
बिऱ्हाडीं सुमारे एक वाजतां जाऊन पोहोंचलो. 

जेवणखाण झाल्यावर आम्ही सायेकाळपर्यंत विश्रांतीच घेतली, व 
अगदीं संध्याकाळीं शेजारच्या एका बागेत ह्वा खाण्याकारेतां गेलों. या 
बागेत वंडामध्यें मर्दुमकी गाजविलेल्या निकल्सनसाहेबाचा पुतळा 
उभारला आहे, 

येथे वसलों असतांना दिल्लीच्या झुराणकाळापासूनच्या स्थित्यंतराची 
हकोकत मनांत येऊन एक प्रकारचा चमत्कार वाटला. काय असेल तें 
असो; पण या ठिकाणचा हिंदुस्तानाशीं त्याची राजधानी म्हणून किती 


तरी दिवसांचा संबंध आहे. इंद्रप्रस्थ हें या ठिकाणचें मूळचें नां. ही 
पांडवांची राजघानी. पांडव 


यांपैकी खरें कोणते, हे समजणें कठीण आहे 
ह की निरनिराळ्या राजांच्या वेश्यावळींच्या साहाय्यानें व. पुराणांत अस- 
न प 'परीक्षिताच्या जन्माच्या गस नंदाच्या कारकीदींपर्यंतच्या 


े भारतीययुद्ध खिस्तीशकापूर्वी पंघराहंच्या सुमाराठा झालें 


ग असा ज़ो अंदाज करण्यांत आला आहे तो खरा असावा, असें 
५६९] 


* पण अगदीं अलीकडे पुरा- 


कन्यामहाविद्यालय-वीणावादन--जलंदर. 


7२७ नं />- 


ऱ 
१.” 


| 
शि 
ट्र 
व्हड 
ः ट्र्र 
,_ 


जालंदर, 


र 


कन्यामहावययालय, पाकशास्त्रवप- 


(२2 


'सेरप- पी वाष 


नयी व जुनी दिल्ली. 
मला वाटतें. पांडवांच्या कालच्या खुणांना देतकथेखेरोज आणि इन्द्रप्रस्थ 
व महाभारतांत आलेलीं इतर नांवें याखेरीज पुरावा नाहीं. दिल्ली हें नांव 
प्रथमतः इसवीसनापूर्वी पाऊणरों वर्षीच्या सुमाराला पडलें असावें. पुढें 
७९२ वर्षे दिल्ली ही राजधानी नव्हती, असा उल्लेख आहे, व दिल्लीला 
महत्त्व त्या काळीं नसावें, असें फेहायन व हुएनसांग या दोन्ही चिनी प्रवा- 
हांच्या प्रवासांत दिल्लीचा उल्लेख नाहीं, यावरून खरें ठरतें. तुवर घरा- 
ण्याचा प्रस्थापक अनंगपाळ यानं पुनः दिली शहर वसाविलें, तेव्हांपासून 
हिंदु दिल्लीच्या वैभवाला सुरुवात झाली. यांच घराण्यांतला दुसरा अनंग- 
पाळ यानें १०९० मध्ये लालकोट हा किल्ला बांधला, व जुन्या दिलीचें 
पुनरुज्ञावन केलें. पुढें तुवर घराण्याचा चव्हाण घराण्यांतील विद्ालदेव 
यानें पराभव केला, ' या विश्यालदेवाचा नातू प्रथ्वीराज हाच . चव्हाण 
आणे तुवर या दोन्ही घराण्यांचा नातू होता. कारण, प्रथ्वीराजाची आई 
अनंगपालाची मुलगी होती. हा प्रथ्वीराज मोठा पराक्रमी राजा होता. 
त्यानें सर्व उत्तरहिंदुस्तानभर आपलें साम्राज्य केलें. या प्रथ्वीराजाचा परा- 
भव ११९१ मध्यें कुठुबादिन घोरी या मुसलमानानें केला, व तेव्हांपासून 
दिल्ली ही मुसलमान बादरदाहांची राजधानी झाली. पुढें बहुतेक प्रत्येक 
मुसलमानी बादराहानें नवें शहर वसाविळें, व या शहरांचा व किल्ल्यांचा 
क्रम दक्षिणेकडून उत्तेरकडे होता. दोवटचें दिल्ली शहर म्हणजे हांचे 
दिल्ली शहर शहाजहान बादशहानें बांधिले. औओरंगजेबापासून दिलीच्या 
बाददाहांचें महत्त्व कमी झालें, व हिंदुस्तानांत मराठे, शीख वगैरेंची सत्ता 
होऊन शेवर्टी इंग्रजांचे साम्राज्य स्थापन झालें, व या दर्यावदी लोकांनीं 
कलकत्ता हिंदुस्तानची राजधानी केली. पण काय नेमानेम असेल तो असो; 
कांहीं अकल्पित कारणांनीं पुनः दिल्ली हेंच ठिकाण हिंदुस्तानची राज- 
घानी वनलळें, व इंग्रजांच्या वैभवाळा साजे अज्ी राजधानी जुन्या इंद्रप्र- 
स्थासमोर होऊ घातली आहे. या शहराची हीं स्थित्यंतरे मनांत येऊन 
मला विलक्षण आश्चर्य वाटलें, 


« -न्नन्क्नक्ाा 
११ [ १५७ 


जलंदर कन्यामहाविद्यालय. 
*९2/०"ऱ्यग&)/७9९७, 
झाला. परवासाच्या कार्यक्रमांत ज्या संस्थेची माहिती व इतिहास 


यांचें शब्दचित्र रेखाटण्याचा माझा मानस होता, त्या जलंद्र 
कन्यामहाविद्याल्याची कांहीं 


ह. शिष्य शिक्षक मंडळी मुंबई इलाख्यांतीठ 
बडोदें, -मुंबई व पुणें या तीन ठिकाणीं एकदां येऊन गेली आहेत, ब 
त्यांचीं या तीनहि ठिकाणा संस्कृतांत व हिंदींत व्याख्याने झालेलीं आहेत. 
मंडळीचा तो सफेत, साधा व समान पोषाख, संस्क्रतांत व हिंदींत अस्ख- 
छित बोलण्याची पद्धाते, आणि 'उदार व देश्याभिमानी विचार यांचें मत्य 
दशन ज्यांना झालें आहे, त्यांच्या मनांत या कन्यामहाविद्याळयाच्या योग्य” 
तेविषयीं उत्तम कल्पना आल्यावांचून राहिली नाहीं. या मंडळीच्या स्वारीच्या 
निमित्ताने या विद्याल्यासंवंधी वरेच लेख व उल्लेख वर्तमांनपत्रें आणि 
सासकपुस्तके यांमध्ये येऊन गेले आहेत, यामुळें महाराष्ट्रीयांना हें कन्या" 
महाविद्यालय थोडेफार श्रुतिपारािचित आहे असे धरून चालण्यास हरर्कर्त 
नाही. आतां या विद्याल्यांत जाऊन तेथळी जी प्रत्यक्ष स्थिति व व्यवस्था 
9; चद. त्यांचे थोडक्यांत वर्णन देण्याचा माझा या लेखांत विचार आहे. 

आम्ह 


3 येके अ आमहाविद्याल्य सकाळीच पहाण्यास गेलों. कारण, उन्हाळ्या” 
मुळं येथे मेपासून जुले-आगएपेत 


प िीविहके गाव आगष्टपयेत सकाळची शाळा भरवावी लागते. पिं 
ल्यानं आम्ह बाहेर असलेल्या 


जलंदर कन्यामहाविद्याळय. 


आम्ही अगदीं खालच्या वर्गापासून तों थेट संस्कृत कॉलेजच्या वर्गा- 
पर्यत सर्व वर्ग पाहिळे, कोठें गणित चाललें होतें, तर कोठें इतिहास चालू 
होता; कोठें संस्कृतारचे अध्ययन सुरू क्रेळें होते, तर कोठें इंग्रजीचा तास 
चाळू होता; कोठें गायनाची लकेर ऐकू येत होती, तर कोठें सतारवादनाचा 
नाद ऐकूं येत होता; कोठें शिवणकाम सुरू होतें, तर कोठें चित्रांचे काम 
चाळू होतें. याप्रमाणें बौद्धिक, ललित व शारीरिक व्यापारांत व्यम्न अस- 
लेल्या लहानमोठ्या-पण स्रारख्या पोषाखाच्या-कन्यांचे वर्ग पाहून आम्हांला 
फार कौतुक वाटलें. 

सर्व ठिकाणीं शिक्षण हिंदी भाषेतून चाळू होते. एका झाडाखाली 
दोनतीन सुली संस्कृत शिकत होत्या. त्यांना एक पंडित संस्कृतांत कांही 
भाग समजावून देत होता. मुली संस्कृतांतच' उत्तर देत होत्या. या मुली 
पंजाव युनिव्हरसिटीच्या शास्त्री * पराक्षेकरितां तयारी कर्रीत आहेत, असें 
मला सांगण्यांत आळे. तेथील विद्यार्थिनींची ती संस्कृतांतील पारंगतता 
पाहून मला उत्तररामचरित या नाटकासधील तमसा व सुरला यांच्या संवा- 
दाची भाठवण झाली, व पूवकालीन कषिपत्नींचें स्मरण झालें, आणि 
असें मनांत आलें, कीं, आर्य लोकांच्या प्रमातिकाळांत स्त्रियांना विद्येची 
जी मुभा होती, ती जर हल्लीं आमच्या सवे स्त्रियांना मिळेळ, तर स्त्रिया 
आपलें बुद्धेसामर्थ्ये पुरुषांप्रमाणेंच प्रगट करतील, यांत संदेह नाहीं. 
* ब्रायका संस्कृत बोळावयाला लागल्या, ह्मणजे नुकत्याच वेसण घातलेल्या 
बैलाप्रमाणें सं सूं करतात, * ही मृच्छकटिकांतीळ टोका फक्त विदूषकी 
आहे, व ज्या वेळीं स्त्रियांना संस्कृतवाड्मयोपवनांत मज्जाव झाला, त्या 
काळची ही हेटाळणी आहे, असें या विद्यार्थिनी पाहून माझ्या प्रत्यक्ष 
अनुभवाला आलें. 

सर्व बर्ग पाहून झाल्यावर आम्ही, मुली वागत काम करीत होत्या तेथ 
गेलो. प्रत्येक मुलीला जामेनीचा एक लहान तुकडा देतात, व त्यांत मुली 
बागबगीचा बनाविण्याचें काम शिकतात, कांहीं मुली खुरपीत आहेत, कांहीं 
कुदळीने. जमीन उखळीत आहेत, तर कांहीं ताटव्याला पाणी घालीत 
आहेत, असे आमच्या दृष्टोत्पत्तीला आलें. नंतर आम्ही मुलींच्या जेवणाच्या 


[ १५९ 


अटकेपार. 


व रहाण्याच्या जागा पाहिल्या. स्व ठिकाणीं आम्हांला टापटीप, नाटनेटके- 
पणा, व व्यवस्थितपणा दिसून आला. स्वभावतःच मुलांपेक्षा मुलींमध्ये 
टापटीप अधिक असते, व या प्रव्रत्तीला शाळेंत उत्तेजन देलें गेलें म्हणजे 
मुलींचा तो स्वभावच बनतो. असो. 

हें ग्रहोद्यान पाहून होतें आहे, तोंच छाळेचे संस्थापक लाला देवराज 
यांनीं कांहीं मुलींना अंगणांत बोलावून आणलें, व त्यांना एक अभिनय- 
गीत म्हणावयाला सांगितळें. गीत हिंदी भाषेंत असल्यामुळें आम्हांला 
सर्व समजलें नाहीं; तरी पण साधारण गोषवारा कळत होता. त्या गीतांत 
वार्णिळेल्या कामाचा व कृत्याचा अभिनय मुली करीत होत्या. असलीं अभि- 
नयगीतें भगदीं खालच्या वगीतीळ मुलींकडून म्हणवून घेण्याचा परिपाठ 
आहे, असें आम्हांला समजलें. या पद्धतीपासून सवौना एक तालांत म्हण- 
ण्याची संवय होते. शिवाय अभिनयापासून थोडासा व्यायामहि होतो.. 
याप्रमाणें ज्ञान, आनंद व व्यायाम या तिहींचा लाभ या अभिनयगीतां- 
पासून होतो. 

आमचें वर्ग पहाणें चाळू अप्ततां लाला देवराज यांनीं “ सर्व मुलींना 
अंगणांत एके ठिकाणीं जमवून आपली ओळख करून देण्याची माझी 
इच्छा आहे; त्य़ा वेळीं आपण मुलींना चार उपदेशपर शब्द सांगावे अशी 
आपणाला माझी विनांति आहे. ” असें मला म्हटलें, “ इतकें करण्याची 
जरुरी नाहीं, ” असें मी म्हटलें तरी ते ऐकेनात ! तेव्हां हा आदर व 
बहुमान श्नायुत प्रो. कर्वे यांचा ( कारण त्यांनीं माझ्याबद्दळ. लाला 
देवराज यांना लिहिलें होतें. ) व फर्ग्युसन कोळेजचा आहे, असे मनांत 
समजून आणि 'तो आदर व बहुमान ज्याचा त्याला मनांतल्या मनांत 
पोहोंचता करून मी लालाजींच्या म्हणण्याला रुकार दिला; तेव्हां त्यांनीं 
सर्व मुली अंगणांत आणून उभ्या केल्या. 

दीडशे पावणेदोनशें मुलींचा तो समुदाय पाहून मला या विद्यालयाच्या 
कामगिरीबद्दल सानंद कोतुक त, जो प्रांत इंग्रजी अंमलाखालीं बऱ्याच 
उश्यीराने आला, जेथे पुरुषांचेहि शिक्षण इतर प्रांतांचे मानाने 'कमी आहे, 


व ज्या प्रांतांत पडद्याचा अंमल जारीनें चाळू आहे, त्या प्रांतांतच पड- 
१९६० ] न 


जलंदर कन्यामहाविद्यालय. 


द्याची चाळ बाजूला सारून इतक्या मुळी विद्याजनासाठीं पुरुष शिक्षक 
असलेल्या शाळेत गोळा होतात, हें पाहून आर्यसमाजाच्या कतृत्वशक्ती- 
बद्दळ कोणाला आनंद वाटणार नाहीं १ शिवाय या शाळेंत विद्यार्थिनींचा 
सारखा पोषाख ठरविलेला आहे. ठरीव पोषाखाची पद्धाति मी गुरुकुलां- 
ताहि पाहिली होती. येथेहि तशीच समान पोप्राखाची रीत दिसली. जी 
समान पोप्राखाची गोष्ट आमच्या इकडे मोठमोठ्या शाळांना करतां आली 
नाहीं व येत नाहीं, ती गोष्ट मुलींसंबंधींसुद्धां पंजाबांत घडून येते; यावरून 
पंजाबांत प्रगातिप्रियता इतर प्रांतांपेक्षां अधिक आहे, अक्षी खात्री पटल्या - 
खेरीज रहात नाहीं. 

सर्व मुली याप्रमाणें जमल्यावर लाला देवराज यांनीं माझ्याबद्दल चार 
शब्द सांगून मला बोलण्यास विनांति केली. येथपर्यंत सर्व ठीक झालें पण 
या वेळीं माझ्या मनाला किती वाइंट वाटले, याची वाचकांना कल्पनाहि 
येणें अवघड आहे. आपल्या समोर असलेल्या मुली आपल्याच देशांतील शांतील 
आहेत; त्या सर्व हिंदु आहेत; नवीन आर्यसमाजपंथी आहेत; त्यांचे धर्स- 
ग्रंथ व आपले धमंग्रंथ एकच आहेत; रामायण, महाभारत हीं पुराणें व 
त्यांतील थोर स्त्रीपुरुषांचीं चरित्रे हीं दोघांनाहि पारिचेत आहेत. सारांद्, 
जुनी संस्काति एकच असून आपले हृद्रत या मुलींना सांगण्याकरितां मला 
परक्या “ इंग्रजी ' भाषेचा आश्रय करावा लागला, हें पाहून माझी मलाच 
लाज वाटली ! आपल्या देशांत जर एकराष्ट्रीयत्व चांगळें बड्धमूल व्हाव- 
याचें असेल, आमच्या मुलांवाळांमध्ये लहानपणापासून राष्ट्रीय भावना 
उत्त व्हावयाच्या असतील, तर हिंदुस्तानवासीयांना एक भाषा अवद्यक 
आहे, ब ही एक भाषा इंग्रजी होणें शक्‍य नाहीं. देशांतील तेहतीस कोटि 
प्रजेला बोलण्यासारखें किंवा समजण्यासारखें इंग्रजी येणें दुरापास्त आहे. 
हिंदी भाषाःच हिंदुस्तानची एकराष्ट्रीय भाषा होण्याला कांहीं अंद्याने तरी 
पात्र आहे, असं मला वाटलें. यांत अडचणी आतिदाय आहेत व विशेषतः 
ही गोष्ट शक्‍यकोटींत येण्यास दक्षिणहिंदुस्तानची मोठी धोंड वाटेंत आहे 
है खरें आहे. पण त्या क्षणीं तरी आपल्याला हिंदी: येत नाहीं, याबद्दल 
मनाला थोडासा खेद झाला. पण आयत्या वेळीं अक्या वाईट वाट. 


1 १९१ 


अटकेपार. 


ण्याचा उपयोग काय ? भाषा आयत्या वेळीं थोर्डीच येते आहे ! अर्थात्‌ 
सर्व लाज वाजूला ठेवून मला जें काय त्या मुलींना सांगावयाचें क त 
मी इंग्रजींत सांगेतठें, व त्याचा गोषवारा लालाजींनीं पुनः हिंदींत भ्‌ 
तला, आणि मग त्यांनीं * शिष्टागमने5नध्यायः ? या न्यायाने मुलींना 
' आतां सुटी आहे ? म्हणून जाहीर केलें; तेव्हां सर्व मुळी आनंदाने 
आपापल्या खोल्यांत गेल्या, 

याप्रमाणें कन्यामहाविद्यालयाचा मुख्य भाग पाहून झाल्यावर आम्ही 
या विद्यालयाची गांवांतळी शाखा पहावयाला गेलों. ही इमारत विद्याल- 
वाच्या मालकीची आहे, व ती बाढविण्याला विद्याल्यांतून शिकून गेळेल्या 
एका श्रीमान्‌ वाईन पैसे दिळे, असें आम्हांला समजले, त्या देणगीच्या 
स्मारकासंबेधीं संगमरवरी दगडावर्सील लेख आम्ही पाहिला. हल्लीं या 
ठिकाणी फक्त प्राथमिक शाळा होती. या सर्व मुळी गांवांतून येतात, या 
मुलींचेहि पोषाख एकसारखेच होते. लालाजींनी असें सांगितलें, कीं, 
विद्यालयाच्या अनुकरणानें पंजाबांत लहान सुर्लांचा पोप्राख आतां 
बहुतेक एक तर्‍्हेचाच झाळा आहे. लहानश्शाच बाबतींत पण 
केवढी क्रांति या विदाल्यानें घडवून आणली आहे, हें आम्हांला दिसून 


आले. येथेहि आम्ही सर्व वर्ग हिंडलों, मुलींच्या शिवण-विणकामाचे 
मासले पाहिळे, व शाळेच्या शि 


_ देवराज यांच्या घरां आलों. 

वाढीचें व त्याच्या विरोप्रांचें थोडें 

जलंदरचें कन्यामहाविद्यालय 

वर्षे झालेलीं नाहींत. तिची 
आर्यसमाजाच्या मुख्य सभेने 


शाळा रडतकडत चालली होती. बुट] 


क. १. बी 00] * मध्यें रूपांतर झालें. पुढें 
“सारवराज हे या शाळेची 


र गन्श *ववस्था पाहूं लागळे, व त्यांच्यासारखा 
१६ ५7१ स्रीशिक्षणाचा खरा केवारी 


१२] शाळेला लाभल्यामुळे शाळेला 
५५ र 


। 


जलंदर कन्यामहाविद्यालय. 


चांगलें स्वरूप येणार, असा रंग दिसूं लागला. यामुळें परकीय नांव जाऊन 
* कन्यापाठशाळा ? असे देशी नांव या शाळेला मिळालें. १८९२ सालीं 
या शाळेंत ५५ मुली शिकू लागल्या. पडद्याची चाळ जारीनें चाळू अस- 
ठेल्या प्रांतांत ही प्रगति कांहीं कमी नव्हे, हें ध्यानांत ठेविलें पाहिजे. 

ता. १५ जून १८९६ या दिवशीं या शाळेला “ कन्यामहाविद्यालय ? 
असें अन्वर्थक नांव देण्यांत आळे. कारण लहानश्या प्राथमिक शाळेला 
आतां मोठ्या विद्याल्याचें रूप येत चाललें होतें. या विद्याल्याची स्वतंत्र 
संस्था बनली, व ती रजिस्टर करण्यांत आली. रिक्षणक्रमांतहि . पुष्कळ 
सुधारणा करण्यांत आली. या संस्थेचे नियम व ध्येय ठरविण्यांत आलें. 
याप्रमाणें संस्थेला कायमपणा येऊन तिच्याबद्दल लोकांचा विश्वास वाढत 
चालला. त्यामुळे दूरदूर ठिकाणाहून मुली विद्याल्यांत येऊं लागल्या. 

पुढें कन्यामहाविद्याळयाळा जोड म्हणून विधवाभवनहि काढण्यांत 
आलें, व नंतर दुष्काळांत अनाथ झालेल्या मुलींकरितां एक अनाथालय 
काढलें होतें त्या मुलींची व्यवस्थाहि याच संस्थकडे देण्यांत आली. अद्या 
तऱ्हेने या संस्थेचा कारभार वाढत चालला. प्रथमतः हें कन्यामहाविद्या- 
लय गांवांतील एका घरांत होतं. पुढें तें संस्थेच्या मालकाचें घर झालें. 
पण मुली-वशेंषतः बाहेरगांवच्या मुळी-वाढूं लागल्या तसतशी वोर्डि- 
गाची आव्यकता वाढत चालली, व गांवाबाहेर विद्यालय नेण्यांत आलें. 
गांवांतल्या घरांत प्राथमिक शाखा मात्र ठेवण्यांत आली. गांवाच्या. बाहे- 
रच्या शाळेंत एकंदर दोनदोंच्या वर विद्यार्थिनी आहेत, ब गांबांतील 
प्राथमिक शाळेंत सुमारें १७५ सुली आहेत. 

शाळेच्या गांवांतील व बाहेरील इमारती, जागा, पुस्तकालय, सामान- 
सुमान वगैरे सर्व मालमत्ता साठ हजारांच्या वर गेळी आहे. नव्या मुख्य 
इमारतीकरितां लाखदीडलाख रुपये जमविण्याची खटपट चाळू आहे. 
एकंदर शाळेंत शिक्षक व शिक्षकिणी मिळून सुमारें पचवीस लोक आहेत. 
यांपैकी कांहीं शिक्षकिणी विद्याळयांतच तयार झालेल्या आहेत, वत्या 
माफत काम करतात, ही प्रश्नंसनीय गोष्ट आहे. 

येथपयेत विद्यालयाच्या उत्पत्तीचा व वाढीचा इतिहास आणि सामान्य 


[, १६३ 


अटकेपार. 


आंकडेमोडी माहिती दिली. आतां या संस्थेच्या विशेप्रांकडे बळूं. 
या विद्यालयाचा पहिला विद्देष्र म्हणजे ही शाळा आर्यपंथी लोकांनीं 
आपल्या धर्माचा प्रसार करण्याच्या हेतूनं काढलेली आहे. यामुळें धार्मेक- 
. शिक्षण व विशेषतः आर्यसमाजी धासेकाश्रिक्षण हें एक शिक्षणांतळें मुख्य 
अंग आहे. व्यावह्यारेकाशेक्षण हें दुसरे अंग आहे. म्हणूनच या शाळेंत 
प्रथमतः सर्व मुली जमून एक देवाची प्राथना करतात, व मग शाळेच्या 
शिक्षणक्रस़राला सुरुवात होते. ही आर्यसमाजाची धार्मेकश्रिक्षणाची शाळा 
असल्यामुळें अर्थातच या शाळेच्या शिक्षणक्रमाचा सरकारी विद्याखात्याशीं 
कांहींएक संवंध नाहीं, व विद्याखात्याचा ताबाहि या शाळेवर नाहीं. या 
शाळेंत अगदीं पाहिल्या इयत्तेपासून तों थेट कोंळेजच्या “ शास्त्री ? परी- 
क्षेला तयार करणाऱ्या वर्गापयेत धार्मिकवाड्मय हा एक आवद्यक विषय 
आहे. इयत्तेच्या मगदुराप्रमाणे भजनापासून तों थेट गीतेच्या सार्थ अध्य- 
यनापर्यंत धार्मेक शिक्षण दिलें जातें. 


या शाळेचा दुसरा विदेष म्हणजे येथे चार वर्षोर्चे प्राथमिक शिक्षण 
संपल्यापासून संस्कृत 


हा विषय आवद्यक आहे, व तो सर्व इयत्तांमध्ये 

शिकविला जातो. मुलींना थोडेफार संस्कृत बोलतां येईल, अश्शी तजवीज 
केली जाते. म्हणजे आठवड्याच्या वादविवाद सभेंत कधीं संस्कृतांत, तर्‌ 
कधी इंग्रजींत व सामान्यतः हिंदी भाषेंत बादविवाद चालतात. यामुळें 
कांहीं मुलीना तरी संस्कृत बोलण्याचा सराव होतो. री 
या शाळेचा तिसरा विशेष म्हणजे येथे सर्व शिक्षण हिंदी भाषेच्या द्वारें 
देण्यांत येते. इतिहास, भूगोळ, गणित, आधिभौतिक शास्त्रे वगेरे सर्व 
विषय वरच्या इयत्तेपासून तों खालच्या इयत्तेपयंत हिंदी भाप्रेंतच शिक- 
विले जातात, यामुळे मुलींना विषय समजण्याला सोपें जाते; कालाचा व 
सुलींच्या स्मरणशक्तीचा उगाच अपव्यय होत नाहीं, व म्हणूनच थोड्या 
वषात मुलींना आधिक ज्ञान संपादन करतां येतें. र 
या झाळेचा चवथा विशेष म्हणजे येथे मुलींना व स्त्रियांना अवद्य असें 
गुहाशैक्षण व ललितकलांचें रिक्षण देण्यांत येते, गृहाशिक्षणांत शारीरज्ञान, 


का उश्चाशास्त्र, पाकशास्त्र वगेरे शास्त्रांची मूलतत्वे व 
४ 


जलंदर कन्यामहाविद्याठय. 


सोपीं प्रमेये यांचा अन्तर्भाव होतो व या सर्व गोष्टींचे सप्रयोग शिक्षण या 
विद्यालयांत दिलें जातें. त्याचप्रमाणें ललितकलांमध्यें गायनवादन, चित्र- 
कला, विणकला वगेरेचा अन्तर्भाव होतो व या बद्दलचेंहि प्रत्यक्ष शिक्षण 
येथें देण्यांत येतें, 

या हाळेचा पांचवा विदोष म्हणजे येथ इंग्रजी हा ऐच्छिक विषय आहे. 
प्रत्येक सुलीनें इंग्रजी शिकळें पाहिजेच, असा सक्त नियम नाहीं. साधारण 
इंग्रजी समजण्याकरितां पुष्कळ मुली हा विष्रय घेतात, हें खरें आहे; 
पण पुष्कळ मुलींना हा विषय न घेतांसुद्धां आपला शिक्षणक्रम पुरा 
करतां येतो. उदार व उच्च शिक्षणांत इंग्रजी हा विषय आवदयक असावा 
किंवा नाहीं व स्त्रीशिक्षणांत त्याची आवद्यकता आहे किंवा नाहीं हा 
थोडा वादरस़रस्त प्रश्न आहे. या विद्याल्यांत संस्कृत मात्र सर्वत्र आवद्यक 
व इंग्रजी मात्रं ऐच्छिक ही व्यवस्था निदान मला तरी फाजील पुराण- 
प्रियतेची द्योतक वाटली. 

या शाळेचा सहावा व शेवटचा विदोषर म्हणजे येथे स्त्रियांच्या शिक्ष- 
णाचा क्रम स्वतंत्र रीतीनें ठरविलेला आहे, येथे एकंदर दहा वर्षांचा शिक्ष- 
णक्रम आहे, व त्याचे चार भाग केळे असून त्यांना जुनीं संस्कृत नांवें 
दिलीं आहेत, तीं अलींः- प्राथमिक क्रमाला “* सभ्य ? म्हणतात; मध्यक्र- 
माला “ दिक्षित ? म्हणतात, उच्चक्रमाला ' दीक्षित * म्हणतात, व विश्ववि- 
द्याळयीन क्रमाला “ स्नातक ? म्हणतात. अभ्यासाच्या व पुस्तकांच्या 
यादीवरून या दंहा वर्षांत आपल्या इकडच्या इंटरामेडिएट ( इंग्रजी द्यिवा- 
यकरून ) इतके ज्ञान विद्यार्थनींना मिळत असावें, अस दिसतें. मुली 
सरासरी सहाव्या वर्षीं शिकावयाला लागल्या, तर त्यांचा शिक्षणक्रम 
सोळाव्या वर्षीं पुरा होईल, या वयानंतर बर्‍याच मुली लयन होऊन सासरी 
जातात. या हिद्योबानेंच असा शिक्षणक्रम येथे आंखण्यांत आला आहे, 
असें उघड दिसते. 

जलंद्र कन्यामहाविद्यालय पाहिलें, म्हणजे पुणेकरांना अर्थात्‌ श्रीयुत 
प्रो, कव्यांच्या संस्थांची आठवण झाल्याखेरीज रहात नाहीं. पंजाबांतील 
घ महाराष्ट्रांतील या दोन आदरभूत संस्थांमध्ये पुष्कळ बाबतींत साम्य 


[ १६५ 


अटकेपार. 


आहे. दोन्ही संस्थांचा आरंभ नदीच्या उगमाप्रमाणें अगदीं लहान प्रमा- 
णावर होऊन कालेंकरून त्या संस्था वाढून त्यांनीं प्रचंड स्वरूप धारण 
केलें. दोन्ही संस्थांच्या प्रथमावस्थेत त्यांना लोकापवाद व छोकनिंदा सहन 
कत्या 'ठागून “नंतर. त्या, लोकप्रिय झाल्या, दोन्ही ' संस्थांच्या 
यगतीचें श्रेय दोन व्यक्तींच्या विलक्षण उत्साहाला आहे. ज्याप्रमाणें 
आमच्या इकडल्या संस्थांचा आत्मा प्रो, कवे होत, त्याप्रमाणें 
जलंद्रच्या संस्थांचा आत्मा म्हणजे लाला देवराज हे होत. हे गृहस्थ या 
संस्थेचे प्रिन्सिपांठ आहेत. यांची या संस्थेबद्दढची कळकळ विलक्षण 
आहे. हे आपलें घरचें काम संभाळून या संस्थेकरितां जिवापाड मेहनत 
करतात, यांना प्रत्येक मुलगी ठाऊक आहे. ते सर्व सुलळींजवळ पितु- 
प्रेमानें वागतात, त्यांच्या बरोबर खेळतात, त्यांच्याबरोबर गातात, त्यांच्या- 
बरोबर काम करतात. यामुळें सर्व मुलींचे हाळाजींवर विलक्षण प्रेम आहे. 

या दोनहि संस्था सर्वस्वी लोकाश्रयावर चाळू आहेत. यांना पतरकारी 
भदत नाहीं, किंवा विद्याखात्याचा ताबा यांवर नाहीं. यामुळें अभ्यास- 
कमांत फेरबदल करण्याची या संस्थांना पूर्ण मुभा आहे. 


या दोनाहि संस्थांत कुमारिका व विधवा यांचें सध्यां शिक्षण चालते. 
सात्र या शिक्षणाची वाढ निरनिराळ्या क्रमानें झाली आहे. पंजाबांत 
झुमारिकांच्या शिक्षणाची संस्था आर्थी निव्रून मग त्याला विधवाभवनाची 


जोड मिळाली. महाराष्ट्रांत अनाथबालिकाश्रम आधीं निघाला, व मग 
साळा महिल्ाविद्यालयाची जोड देण्यांत आली. कांहीं दिवस या संस्था 
निरानेराळ्या चालल्या पण अलीकडे त्यांचा एकजीव होऊन दोन्ही 
सस्थाची एकच मोठी संस्था झाली आहे 
येथपर्यंत या दोन संस्थांतील शाम्याचा विचार झाला, आतां त्यांतीळ 
ता कन्यामहाविद्यालय हे एका प्रगतिपर पण विद्िष्ट 
नमपथाचे विद्यालय आहे यामुळें अर्थातच येथे विशिष्ट धार्मिक व संस्कृत 
आहे व इग्रजी केव 


सकल... र ळ ऐच्छिक विषय आहे. प्रो. 
6 यांची संस्था ही कोणत्या एकाहे वर्मपथाची संस्था नाहीं, यामुळें 
१ 


* जलंदर कन्यामहाविद्यालय.. 


येथें सामान्य धर्मविषयक व नीतिविषयक शिक्षण देण्यांत येतें व संस्कृतवर 
फार भर देण्यांत येत नाहीं व इंग्रजी विषय आवश्‍यक आहे. 

याप्रमाणें कन्यामहाविद्यालय पाहिल्यामुळे माझ्या मनांत वरील प्रकारचे 
तुलनात्मक विचार येत होते. प्रो. कर्वे यांनीं नुकतंच भारतमाहेलाविद्या- 
पीठ स्थापन करून स्त्रीरिक्षणाच्या कामाला कळसच चढविला आहे असें 
म्हणण्यास हरकत नाहीं. पंजाबांत अझून अशा प्रकारचा उपक्रम झाला 
नाहीं हें खरें पण कालेंकरून जलंदर कन्यामहाविद्यालयांतूनच स्त्रियांचे 
विश्वाविद्याळहय निघणार नाहीं कशावरून असें माझ्या मनांत आलें. असो. 

आम्ही जलंदर येथे एक दिवसच होतों. सायंकाळ जलंदरच्या प्रमुख 
मंडळींची ओळख करण्यांत व त्यांच्याशीं संभाषण करण्यांतच आम्ही' 
घालाविला, व पहाटेला निघून आमच्या पुढच्या मुक्कामाला गेलों. 


डा 


. ९९७ 


अमृतसर व लाहोर. 
"५2८9९८ ७७>० 
सहु|ुत्त्या प्रवासाच्या कार्यक्रमांत पंजाबांतील अमृतसर व लाहोर हीं दोन 
प्रमुख शहरें पहाण्याचा पहिल्यापासून माझा बेत होता. माझे पुण्यां 
एक जुने स्नेही थोड्या दिवसांकरितां लाहोरला गेळे होते, त्यांच्या 
येथेंच उतरण्याचा माझा विचार होता 
मी पत्र लिहिले होतें मात्र 


असतां असें समजलें, काँ, अपृतसरळा शीख लोकांच्या सुवर्णमादैराखे- 
रीज व तेथल्या प्रसिद्ध गालीच्यांच्या कारखान्याखेरीज विशेष कांहीं पाह- 


' वांचळा, ह्मणून अर्थातूच आह्मांला' आनंद वाटला 
तासापेक्षा जास्त वेळ न थांबतां लाहोरास जाण्याचा आह्मी . बेत कायम 
मूक आह्मी लाहोरास येतो, याबद्दळ आमच्या मित्राला 

_ रेछींची दिल्ली ही इंग्रजांच्या राजकीयप्रांतांच्या व्यवस्थेमध्ये जरी पूर्वी 
_"जावांत मोडत असे ( आतां दिल्ली ब त्या लगतचा भाग यांचा एक 
र यथात झाला आहे, ) तरी पण आर्य लोकांच्या फार जुन्या व्यव” 
स्थेमध्ये भा शहराचा अंतर्भाव मध्यदेशांत होत असे, कारण, गंगा व॑ 
भसुना ूंनी नाच्यामधल्या व यांच्या कांठच्या प्रदेशाळा मध्यदेश ? म्हणत. व 
अ्रसासि£ पळेल] ळ ऱ 
वश व्यापठेला पदेवा म्हणजे पंजाब होय, व या प्रदेशाची दक्षिण 


येथे पुढील प्रवासाचा बेत ठरवीत 


अमृतसर व लाहोर. 


मयादा म्हणजे सतलज ही नदी होय, कारण, या प्रांताच्या दक्षिणभागां- 
तून ही नदी वहात गेली असून सात नद्या किंवा अर्वांचीन दाब्दाप्रमाणें 
पंजाबांतीळ पांच नद्यांपैकीं ही पहिळीच नदी होय. जसजसा मनुष्य येथून 
उत्तरेला जातो, तसतशा त्याला इतर नद्या लागतात, व पंजाबच्या उत्तर- 
सीमेला प्रचंड सिंधूनद लागतो. दिल्लीहून मुंबईच्या गाडीनें निघाले 
म्हणजे प्रथमतः सहारहाणपुरापर्यंत आपण संयुक्त प्रांतांतून उत्तरेळा जातों, 
ब मग ईशान्य दिशेला वळून पंजावांत प्रवेश करतों. अ 
दिल्लीस आम्ही रात्रीं नऊ वाजतां गाडींत बसल्यामुळें पंजाबप्रांतांत 
आम्ही केव्हां प्रवेश केला, हे. आह्यांलठा समजलें नाहीं. पण .पांचसाडेपां- 
चांच्या सुमाराला लुधियाना व फिलेर या स्टेशनांच्या दरम्यान आम्हांला 
सतलज नदीवरील पूल लागला. ती समुद्रासारखी भासणारी-पण संथ 
प्रवाहाची-नदी पाहून मनाला फार आनंद झाला, व पूर्वीच्या आर्यानीं 
या सर्व नद्यांना * सिंधु (समुद्र) व या प्रांताला * सस्तसिंधु' असें कां 
म्हटलें, याचें मर्म ध्यानांत आलें. ज्या प्रांतांत प्रथमतः आमचे आर्य 
पूर्वज येऊन त्यांनीं तेथें वसाहत केली, ज्या ठिकाणीं पूर्वकषींनीं सृष्टचम- 
त्कारांना देव कल्पून इंद्र, वरूण, वायु, द्यावाप्राथवी, उषस्‌ वगेरे नांवांनी 
त्या देवतांची प्राथना व स्ठांत केली, व त्या देवतांकारेतां यजनहवन केलें, 
ज्या प्रांतांतील नद्यांवरून त्यांनीं या प्रांताला “ सस्तसिंधु * असें नांव दिले, 
ज्या नद्यांचें त्यांनीं कौठुकानें वर्णन केळें, त्या प्रांतांत पाऊळ टाकल्याने 
कांहीं एक अवर्णनीय मिश्र भावना मनांत उभी राहिली. आम्ही आर्स- 
लोक निदान पांच हजार वर्षे तरी या भरतभूमींत सारखे रद्दात आलों 
आहोंत, व इतक्या जुन्या काळापासून ज्यांची संस्काते सारखी चालत 
आली आहे, असे दुसरे लोक जगांत नाहींत, हें मनांत येऊन एक प्रका- 
रच्या अभिमानाची मनोभावना उद॒भूत झाली, तोंच हल्लींच्या आमच्या 
अवनत स्थिर्ताचें चित्र डोळ्यांपुढे उभें राहून लञञेची छटा मनांत उद्ध 
वली. आमच्या वेदकालीन पंजाबांतील क्ष्रिकाळची ती स्वातंत्र्यप्रियता, 
ती विजिगीषा, या आयुष्याची ती आवड, ती समाजाची एकजीवता हीं 
मनांत येऊन सानंद आश्चर्य वाटलें, . तर हल्लींच्या आमच्या देशबांधवांची 


[१९६९ 


अटकेपार. 


लांगूलचालनपरायणता, ती समाधानी वात्ते, या संसाराची ती विरक्तता, 
ती समाजांतील दुही आणि जातिभिन्नता हीं मनांत येऊन सखेद नेराश्ा 
वाटली. प 

या मिश्र भावनांचं मन व्यग्न असतां जलंद्र स्टेशन आलें, व आह्मी 
पंजाबांतील या पाहिल्या शहरा मुक्काम केला. जलंदर येथे आम्ही चोवीस 
तासच होतों. दुसऱ्या दिवशीं सकाळच्या सहा वाजतांच्याच गाडीने 
आम्ही मार्गस्थ झालो. 

आजचा आमचा सगळा प्रवास दिवसाचा झाल्यामुळें पंजाब प्रांताची 
भूमोलविषयक स्थिति आम्हांला सहजच हग्गोचर झाली. गंगा-यमुनाकां- 
ठच्या प्रदेशाप्रमाणें, हा प्रांतहि अगदीं सपाट आहे. सर्व क्षितिजावर 
कोठेंहि डोंगर किंवा पर्वत दृष्टीला पडत नाहींत. जिकडे पहाबें तिकडे 
सपाट व सफेत जमीनच्या जमीन ! माझ्यासारख्या कोंकणांत व पुण्यानजी- 
आयुष्य गेलेल्या मनुष्याला हा सपाटच्या सपाट 
वाटतो यांत शंका नाहीं. पंजाबांत पांच- 
नवेजुने काळवे यायोगाने हा प्रांत चांगला 


य वाटोवाट लहानलहान कालवे व त्यासभों- 
भार ॥हेरवींगार शेतें हग्गोचर होत होतीं. 


टेशनवर आली नाहीं तोंच “ हिंदु पाणी, ? '* हिंदु 
! हिंदु दूध, ' हिंदु मेवा, ' * मुसलमान पाणी, ' ' मुसलमान 
पहा, ' * मुसलमान दूध,” : उसतल्मान मेवा ? वगैरे आरोळ्या ऐकू 
पाट्याहि पहाण्यांत आल्या. दक्षिणी 
/, . घेमत्कोरिक वाटतो. आपल्या इकडे सुद्धां 
(पा पाणी * हा ध्वनि कोठे कोठें ऐकू येत असे; 
टा केडे ही ओरडण्याची पद्धत बेद ल्यासारख॑ सारस चाटे 
पका हाव चा च *“" वद झाल्यासारखींच आ 
च्ट "" हिट्सर्ध्ये जातिभेदाचें बंड आहे हिंदू- 
झुसल्मानांच्या तेढीच्या रज ळय. र र 
१७०] ' हेने इकडे हें बंड फार जोरांत आहे, असें ताव- 


अमृतसर व लाहोर. 


डतोब ध्यानांत आलें. सर्व हिंडुस्थानवासीयांनीं आपापले धर्ममेद व जाति- 
भेद हे गोण करून आपण सर्व या अर्वाचीन भारतवर्षाचे बांधव आहोंत 
अक्षी विस्तृत देशाभिमानाची भावना-अथांत्‌ हिंडु किंवा मुसलमान यापेक्षां 
: मी हिंदी आहें, ' ही भावना-जोरानं वाढण्यानेंच आपल्या देशाचे 
खरें कल्याण होणार आहे, अशी माझी दृढ समजूत असल्यामुळें हा दवैघी- 
भावाचा उच्चेर्घोष माझ्या कानांना अर्थातच फार कडू ल्लगला, हा उच्चे 
घोष ऐकून मला वाटलें, कीं, आम्हांमध्ये दैधीभावाची कमाल झाली आहे 
आम्ही समाजांत व माणसांत कात्रेम भेदभाव निमाण करूनच राहिलो 
नाहीं, तर हा कात्रेम भेदभाव आम्ही नैसर्गिक वस्तूंपर्यंत नेऊन “ तीथा 
दक च वन्हिश्व नान्यतः शुद्धिमहतः ? या म्हणीला हरताळ लावून तिंचें 
£ तीर्थोदकं च वन्हिय्व स्पर्शेणाद्युची भवत: ? असे रूपांतर केलें आहे. 
तेघ्हां अशा स्थितींत आमच्या देशाची धडगत कशी लागावी ! 

अक्या प्रकारचे कां्हींसे उद्रिमतेचे विचार माझ्या मनांत येत असतांच 
आठांच्या सुमाराला अमृतसर स्टेशन आलें. येथून लाहोरास जावयाला 
आम्हांला सांडे अकरा वाजतां गाडी होती. तेव्हां आम्हांला येथे तीनच 
तास थांबावयाचें होतें. म्हणून आमचें सर्व सामान आम्ही स्टेशनवर क्लोक 
रूममध्यें ठेविळे, व फक्त हँडब्याग हातांत घेऊन स्टेशनबाहेर पडलों. 
तेथले सुवर्णमांदिर व स्टेशनजवळच असलेला गालीच्यांचा कारखाना पोहून 
परस्पर स्टेदानवर पोहोंचवावयाचां करार करून एक टांगा ठरवून आम्ही 
ताबडतोब निघालो. 

स्टेशनपासून थोड्याच अंतरावर राहर सुरू होतें. शहरांतील रस्ते अरुंद 
व अस्वच्छच आहेत. वाटेंतच एका हलवायाच्या दुकानीं गरम दूध व 
विनी ( साखरेला इकडे * चिनी ? म्हणतात ) घेतली. या प्रांतांत मुंबई 
इलाख्याप्रमाणे चहाचा फारसा प्रधात दिसला नाहीं, ही आनंदाची गोष्ट 
आहे. वाटोवाट हलवायांचीं मात्र दुकानें आहेत, व तेथें ताज्या पुऱ्या व 
तरकारी ( भाजी ) मिळते. इतर मेवामिठाईहि असते, व उकळत अस- 
“ ठेलें उत्तम दूधाहि मिळतें. अर्थात्‌ हे पदार्थ जास्त पोश्कि आहेत. या 
प्रांतांत गहूं हेंच गरिबांपासून श्रीमंतांपयेत सर्वांचे सामान्य अन्न आहे. पंजा- 


[. शं 


अटकेपार. 


वांतीछ वहुततेक सर्वर जाति मांसाहारीहि आहेत. यामुळेंच या प्रांतांतील लोक 
धिप्पाड, उंच, मजबूत व बांधेसूद दिसतात. वाटेने जातांना मुसलमानां- 
पासून हिंदु ओळखणे जरा कठिण जातें; पण शीख मात्र तेव्हांच ओळ- 
खतां येतो. त्याचे ते डोक्याचे पूर्णपणें वाढविलेळे लांब केस, भव्य दाढी- 
मिश्या, शुभ्र पोषाख, सतेज व शुभ्रवर्ण हीं पाहिलीं, म्हणजे हे लोक खरे 
लढवय्ये आहेत, याबद्दल खात्री पटते. 

याप्रमाणें शीख व पंजाबांतील इतर लोक यांचें यदृच्छया निरीक्षण 
करीत आम्ही चाललो, तोंच सुवर्णमंदिराचें पिवळेपिवळें जरद शिखर दिसूं. 
लागलें व आम्ही प्रवेशद्वाराशी आलों. प्रवेशद्वाराचा मनोरा व घड्याळ 
हीं अर्वाचीन आहेत. तेथल्या इतर देखाब्याळा तीं अनुरूप नाहींत, 
असा तो मनोरा पहातांक्षणींच माझा समज झाला. 

सुवर्णमंदिर हें एका मोठ्या तलावाच्या मधोमध बांधलेले भाहे. तलाव 
चौकोनी असून त्याच्या सर्व बाजू उत्तम तर्‍हेनें बांधलेल्या आहेत. सर्भो- 
वार चालत जावयाला संगमरवरी पायऱ्या आहेत. हा सर्व विस्तीर्ण तलाव, 
त्याच्या सभोवारच्या त्या स्फटिकवत्‌ पायर्‍या, तलावाचें तें किंचित्‌ हिरवट 
पाणी, आणि मध्यें-खालीं सफेत व वर पिवळें असे-तें मंदिर, पाण्यांत 
पडलेले त्या मंदिराचे तें स्पष्ट प्राताबिंव हा सर्व देखावा एकसमयावच्छेदें- 
करून पाहिल्याने या शीख धार्मिक स्थानाबद्दल फारच अनुकूल ग्रह होतो. 

तलावाच्या कांठावरून देवळांत जाण्यास एक प्रदवास्त पूळ बांधलेला 
आहे. तोहि सर्व संगमरवरी दगडांनी मढविळेला आहे व त्याच्या दोन्ही 
बाजूंना लहानसा संगमरवरी कठडा असून हाररीनें सोनेरी मुलाम्याचे कंदीळ 
खांबांवर अडकविलेळे आहेत. सुवर्णमांदेराचा अधी भाग संगमरवरी आहे,. 
तर वरच्या अर्ध्या भिंतीपासून शिखरापर्यंत सोन्याच्या मुलाम्याचें काम 
केलेलें आहे. या विदेषावरूनच या मंदिराळा * सुवरणमंदिर ! असे नांव 
पडले आहे. मंदिराच्या बाहेरच्या व आंतल्या भिंतींवर निरनिराळ्या 
रंगांच्या दगडांच्या जडावाचें नक्षीकाम केलें आहे, तें प्रेक्षणीय आहे. पण 
या मादिराठा त्या नक्षीचा थोडा आतिरेक झाला आहे, असा भास होतो. 


यामुळ ह मांदेर फार श्रीमंतीथाटाचें दिसते खरे, पण अभिरुचीच्या 
१७२ |] 


जहांगिराची कबर-लाहोर.. 


व्यानेद्‌ बदिळ कॉटेज वर्स[तगर--लाहोर. 


"डे -1१)१०६ '३५२> ]७> 2७ 


अम्रतसर व लांहोर« 


दृष्टीने थोडी सोंदभहानि होते, असे म्हणणे प्राप्त आहे. या मंदिरांत 
कोणतीहि मूर्ति नाहीं. कारण शीख धर्म हा मूर्तिपूजेविरद्ध आहे. शीख 
धर्माचा आद्यग्रंथ जो “ ग्रंथसाहेव , त्याची एक प्रत मंदिराच्या मधो- 
मध एका सिंहासनावर ठेवलेली आहे. 

मांदेराच्या वरच्या मजल्यावर शीख पंथाचे उपाध्याय ' ग्रंथसाहेबां” 
तील कांहीं भाग वाचून त्याचें विवरण करतात. आम्ही मंदिरांत गेलें, 
तेव्हां बराच स्त्रीपुरुष समाज जमलेला होता. त्यांचा तो एक तऱ्हेचा श्र 
पोषाख पाहून आम्हांला कोतुक वाटलें. आपल्या इकडे एकाद्या देवळांत 
पुराण चाललें असतां जसा देखावा हशेत्पत्तीला येतो, तसाच तेथला 
देखावा होता. आम्ही या ठिकाणीं क्षणभर उभे राहिलो, आणि मग सर्भोः 
वारच्या ग्यालरींतून तलावाची व पलीकडच्या इमारतीची शोभा पहातप- 
हात मंदिराला प्रदाश्षिणा घातली. आमच्या मागें दक्षिणा मागणाऱ्या शीख 
भटांची टकळी लागली होती. येथें सुद्धा इतर पवित्रस्थानांप्रमाणें पंड्यांचा 
सुळसुळाट आहेच, असें आम्हांला दिसून आलें. 

हें शीखपंथी सुवर्णमोदेर शीखधर्माचा प्रवर्तक गुरू नानक याच्या 
काळचें नाहीं. पण या पंथाचा जसजसा प्रसार होत चालला, तसतसे हा 
धर्म मूर्तिपूजक नसतांनासुद्धां नवपंथीय सर्व लोकांना एके ठिकाणीं आण- 
ण्याचें साधन पाहिजे असें या पंथाच्या तिसर्‍या गुरूला वाटूं लागले, -व 
त्याने हृ्लांची अमृतसर येथील जागा पखंत करून विकत घेतली. पूर्वी 
येथे सर्व जंगळ असून तलाव वगैरे मुळींच नव्हता. पण या ठिकाणाला 
: अमृतसर ? हें नांव पडण्याचें कारण, एका झाडाखाली एक लहानसे 
पाण्याचें कुंड अखून त्याचें पाणी अमृतासारखें होतें, हें होय. या त्याच्या 
अमतत्वाबद्दळ एक आख्यायिका या प्रांतांत प्रसिद्ध आहे. ही आख्या- 
विका ग्वाळेर किळयांतील तलावाच्या आख्यायिकेसारखीच आहे. अमृत- 
सर जिल्ह्यांत पट्टी या गांवीं एक वजनदार गृहस्थ रहात असे. त्याला 
पुष्कळ सुदर मुली होत्या. त्यांपैकीं एक फार धार्मिक व भाविक होती. 
या गोष्टीचा तिच्या बापाला फार राग येई. पुढें रागाच्या भरांत त्याने या 
मुलीचें,एका पायाने पांगळ्यालुळ्या मनुष्याशीं ल्न करून दिलें, व ' तुझा 


१२९ , १७३. 


22) [४2३६ 


अटकेपार. 


देव आतां काय. करतो तें पाहूं? , असे म्हटलें. त्या मुलीने ही स्थिति 
समाधानाने पतकरली, व आपल्या नवऱ्याला पाटींत घालून डोक्यांवर 
घेऊन ती मिक्षा मागून दोघांचे पोट भरू लागली. एंकदां आपल्या नव- 
ऱ्याची पाटी झाडाच्या बुंध्याशी ठेवून ती गांवांत भिक्षा मागण्यास गेली. 
[तिचा नवरा पाटीत बसळेला असतांना त्याने एका लंगड्या कावळ्याला 
झाडाच्या बुंध्याशीं असलेल्या कुंडांत बुडी मारतांना पाहैळें. कावळा त्या 
पाण्यांतून वर येतो, तों त्याचा पाय साफ होऊन त्याचा वर्ण शुभ्र झाला ! 
हे. पाहतांक्षणींच त्या पाण्यापयत खुरडत जाऊन ल्याने त्या कुंडांत स्नान 
केलें, व त्या दिव्य पाण्याच्या गुणाने त्याचीं सव शारोरिक व्यंगे नाहीशी 
होऊन तो एक तेजःपुंज पुरुष्र वनला. ती मुलगी गांवांतून परत आली, 
तों तिळा हा अद्भुत प्रकार पाहून सानंद आश्चर्य वाटलें. यामुळें या 
ठिकाणाला “ अमृतसर ? नांव पडळें व याच ठिकाणीं मोठा तलाव बांधून 
तेथे शीखपंथी मंदिर तयार करण्याचा निश्चय झाला. रामदास या 
नांवाच्या चवथ्या गुरूने थोडस कच्चे काम केळे. पण तें काम पुरें 
होण्याच्या आधींच त्या गुख्चा अंत झाला, 
येथला भव्य तलाव व मंदिर हीं शीख लोकांचा पांचवा गुरु अजुनदेव 
यानें बांधविलीं. . देवळाचा पाया घालण्याच्या आरंभालो मोंगल वादऱ्या- 
हाचा प्रतिनिधि मियान मीर हा आला. होता. यावरून या धर्मपंथाचें 
महत्त्व किती. वाढलें होतें, हें दिसून येते. या मंदिराचे * हरिमंदिर ' असे 
नांव. ठेवण्यांत आलें, व शीख लोक याला .हरिमंदिरच म्हणतात. पण या 
मंदिराच्या श्रीमंतीवरून व त्याच्या . सोन्याच्या मुलाम्याच्या कामावरून 
त्याला ' सुवर्णमादेर ? म्हणण्याचा प्रधात पडलेला आहे. 
या मादेरानंतर दुसर्‍या गुरूंनी दोजारीं दुसरी मंदिरें बांधटीं आहेत. 
पण त्यांना या मंदिराचे महत्तव आलें नाहीं 
दल्लीं या मंदिरांची . व्यवस्था शीख सरदारांच्या कमेटीकडे . असून 
त्याच्या वतीर्ने एक व्यवस्थापक सरकार नेमतें. हरिमंदिराचें उत्पन्न दांडगे 
म खय तर्‍नाती आहेत ग्रंथसाहेबासन्निध. रात्रंदिवस कोणी 
९“, , ड्‌ उभा -असतो, त्याला “ ग्रंथी * म्हणतात. द्रा 


2७४] 


क्क... आया 2... ओता 


अमृतसर.व लाहोर 


रोज ब्नीन ग्रंथींच्या पाळ्या असतात, या ग्रंथींच्या हातावर जी दक्षिणा 
दररोज लोक टाकतात, ती पहिली वाव, दुसरी बाब म्हणजे पवित्र ग्रंथा- 
पुढें ज॑ कांही. द्रव्य ठेवतात, ती होय. तिसरी बाव म्हणजे इमारतीकरितां 
किंवा मंदिराची शोभा वाढविण्याकरितां विदोष्र प्रकारच्या दिलेल्या देणग्या 
ही होय. या सवोचा रोज चोख हिशेब ठेवला जातो. संदिराचा पुजारी, 
गवई, ग्रंथी वगेरेसारख्या सर्व आश्रितांना ठराविक तनखा मिळतो व मंदि- 
राचा इतर खर्च चालतो. 

हें हरिमंदिर पाहून होतें तों बराच बेळ. झाला, व आमचा गाडी- 
बाळाहि तगादा करू लागला, म्हणून आतां अधिक न रेंगाळतां आम्ही 
गाडीत पाऊल ठेवलें, व स्टेशनजवळ असलेल्या मोठ्या गालीच्याच्या 
कारखान्यांत गेलों. * तेथे व्यवस्थापकांची परवानगी घेऊन कार- 
स्वाना पहावयाला गेलों. कारखाना अगदीं जुन्या तऱ्हेचाच आहे. सर्व 
काम होतमागांवर चालतं. मात्र येथले काम फार उंची तर्‍हेचे असते. 
आम्ही वेथे गालीच्यांचे ढीगच्या ढीग पाहिले. बहुतेक गालीच्यांची किं- 
मत शोकड्यांनीं व॒ इजारांनींच सांगण्यांत आली. असले उंची गालीचे 
बहतेक युरोपांतच खपतात, अस आम्हाला समजल येथे सर्वांत लहान 
शालीचा अठ्ठावीस रुपयांच्या खालीं नाहीं, असें व्यवस्थापक म्हणाले 
गालळीच्यावर काढावयाच्या नक्षीचे नमुने कागदावर काढलेल असतात व 
कारागिरांतीळ कुशळ कारागीर कसें व कोणत्या रंगाचें काम करावयाचें 
किंवा टांके घालावयाचे हें कामकर्‍यांना सांगतो.; व त्याप्रमाणें इतर कास- 
करी माशांवर काम करतात, अक्षा तऱ्हेची कारखान्यांतील ,पद्धाति दिसळी. 

कारखाना पाहून झाल्यावर आम्ही लगेच स्टेशनवर आलों व थोडा 
«फराळ करून गाडीची वाट पहात बसलो. वारांच्या सुमारास गाडी 
ऐॅटफॉर्मवर आळी. तींत बसून सुमारें दीड तासाने म्हणजे दीड' वाज- 
ण्याच्या सुमाराला लाहोर स्टेशनवर येऊन पोहोंचलो, लाहोरला ज्या 
स्नेह्यांकडे उतरण्याचें: आम्ही ठराविळें होतें, त्यांना. स्टेशनवर तरिनचक़ 
मनुष्य पाठविण्यात्रिषरयीं आम्ही तार केली होती. म्हणून आम्ही .स्टेशजकर 
उतरल्यावर वराल्व वेळ*मनुष्याचती वाट पाहिली. पण !स्टेशनवर आमचा 


[9९३५ 


अटकेपार 
कोणीहि तपास करतांना दिसला नाहीं. आमच्या स्नेह्याचा फक्त सरकारी 
“हुद्दा व पत्ता आम्हांला ठाऊक होता. पण ब्िऱ्हाडाचा पत्ता माहीत 
नव्हता. स्टेशनजवळच चांगळी धर्मशाळा आहे, असे तपास करतां 
आम्हांला कळलें. तेव्हां तूर्त तरी तेथेच उतरण्याचा निश्चव करून 
हमालाला धर्मशाळेकडे सामान घेऊन जाण्याला फमरवैले. 

ही. धर्मशाळा चांगली तीन मजली प्रशस्त इमारत होती. सोप्याच्या 
बुढील व्हरांडा चांगला संगमरवरी फरशीचा होता. एका माणसाच्या, किंवा 
दोन माणसांच्या अश्या स्वतंत्र खोल्या मिळतात. दोन माणसांची एक 
खोली आम्ही घेतली, व तेथे सामान आणून टाकिले. इतकें होते आहे तों 
सुमार दोन वाजले. तेव्हां प्रथभतः पोटोवाची तजवीज केली. या धर्म 
“शाळेच्या मागच्याच बाजूळा हळवायाचें दुकान आहे, तेथून ताज्या पुर्‍या, 
भाजी व थोडी इतर मेवामिठाई आणवून स्वस्थपणे फराळ केला, ब 
आतां पुढें येथ राहण्याची काय तजवीज करावी, या विवंचनेत पडलो. 
ज्यांना मी एक उत्तम चित्रकार, मराठीतील एक चांगळे लेखक व एक 
. कृतिसुधारणाभक्त म्हणून ओळखत होतों, व ज्यांची माझी एकदां ओझ 
रती गांठ पडली होती, ते ग्रहस्थ लाहोर येथे राहतात हें मळा ठाऊक 
होते. तेव्हां लया गृहस्थांचा शोध करावयाचा आम्ही निश्चय केला 
पण जी संस्था पहाण्याकारेतां आम्ही लाहोरला मुख्यतः उतरव्गें होतों, 
ती आयंसमाजाची संस्था आधीं पाहून येऊं असा वेत करून आम्ही 


९ 


पोषाख करून आमच्या धमशाळेच्या खोलांतूुन बाहेर पडलो, व दयानंद 
कॉलेजला पोहोंचते करण्याचा करार करून टांग्यांत बसलो. 

रि यांगेवाल्याने आह्यांला नेमकं कोलेजाजवळ आणि, पण सुपरिटेंडेंट 
ता प्रिन्सिर्पोल यांचे नांव ठाऊक नव्हते तेव्हां कॉलेजच्या वसाति” 
रहात जाऊन एका मुलाजवळ चौकशी केली. त्याने आम्हांला वसात; 
गृहाच्या सुपरिटेडेंटकडे नेऊन पोहाचावेळें. मी आपल्या नांवाची कार्ड ू 

हेल्यामुळे ओळखीची कांहोच अडचण पडली नाहीं. पण कॉलेज सध्या 
सात *शल्यामुळे वर्ग पहावयाला सांपडणार नाहींत, असे त्यांनी 

* आम्ही म्हटले 9 


१७१] “ नदान इमारती, प्रयोगशाला, पुस्तकालय? 


*> 


अम्रतसर व लाहोर, 


यवसतिगह वगेरे तर सर्वे पहावयाला मिळेल १ ” तेव्हां आम्हांला त्यांनी 
काळेजच्या प्रिन्सिपालकडे नेले 
प्रेन्सिपोळ हे इकडले एक एम्‌. ए. असून केंन्रिज युनिव्हार्सटीचेहि 
पदर्वांधर आहेत. गृहस्थ फार साधे व मोठे उत्साही दिसले. त्यांनी 
आमचें उत्तम आदरातिथ्य केळ. कालेजची व्यवस्था आणि व्याप यांबद्दळ 
थोडील्यी माहिती देऊन ते आम्हांला कालेज दाखविण्याकरतां घेऊन 
गोळे, व रोवरटी आपण लाला देसराज यांच्याकडे जाऊं असें त्यांनीं सांगितळे. 
प्रथमतः आम्ही कोलेजची मुख्य इमारत पाहिली. येथल्या सर्व इमां- 
रती तांबड्या विटांच्या व डन्याच्या आहेत. ड्मारतीवर सरस्वतीचे 
चित्र असून 3 हें अक्षराहे कोरलेले आहे. इमारत एकंदरींत सुंदर 
दिसते. कोलेजचा हाळ चांगला आहे. नंतर आम्ही निरानराळे वर्ग 
पाहून कॉलेजचे पुस्तकाळय व प्रयोगशाळा पाहिली. पहिल्या दोन वर्षो- 
न्चींच भोतिकन्रास्त्रें दिकविण्याची कॉलेजला परवानगी आहे, असें 
प्रेन्सिपाठनी सांगितले 
नतर आम्ही कॉलेजचे वसतिगृह पहावयाला गेलो. येथे एकंदर 
सुमारें चारपांच म्हणजे कालेजांतील अर्ध्याअधिक विद्यार्थ्याची. रहां- 
ण्याची सोय करण्यांत आढी आहे अखे समजलें, कालेजच्या त्या पुष्क- 
ळटशा ळडानमोख्या इमारती पाहून कालेजच्या विस्ताराबद्दल सानंद आ< 
श्वर्य वाटल्योवांचून रहात नाहीं. माल कालेजच्या शेजारीं फारशी खली 
जागा नाहीं, व काळेजर्चे क्रोडांगण कालेजपासून जरा दूरच आहे हें 
ऐकून ही थोडी गैरसोय आहे, असें मनांत आलें 
काळेजलाच जोडून तीन धेदाशक्षण संस्था लहान प्रमाणावर काढ- 
लेल्या दाखविण्यांत आल्या. पहिला एंजिनियरिंगचा वर्ग, हा मुंबई 
इलाख्यांतील सव--ओव्हरसियरच्या छासाच्या दर्जांचा आहे. दुसरा 
हिंदु वैद्यक शिकविण्याचा वर्ग व तिसरा शिवणकामाचा वर्ग. हे वर्ग 
काळेजच्या . मानाने लहानच. आहेत. पण आमच्या तरुण विद्या- 
थ्यॉमध्ये हातकामाबद्दल जी एक तिरस्कारवुद्धि आहे, ती घालविण्याचा 
लहानसा स्वतंत्र धंदा करून पोट भरण्यास शिकाविण्यांचा हा एक 


[ १७७ 


अटकेपार. 


प्रयत्न आहे, असं मला वाटलें. चालकांचा मुख्य भर अथातच हें एक 
उत्तम आटस काळेज करण्याचा आहे 

सवे कोलेज पाहून झाल्यावर आम्ही जवळच असलेली या कॉलेजची 
इग्रजा शाळा पहावयाला गेला. या शाळताहे हजारांच्या वर मुळ आ र्‍ 
वेथे. * लाला हसराज होल * या नांवाची नवीन बांधलेली व बांके, 
खुर्च्यादि. सामानसुमान नुकतेच व्यवस्थेने मांडलेली एक टुमदार इमारत 
पांहिली. या इमारतीला पेचवीस हजारांच्यावर खचे आला असे कळलें- 
ही सर्व रक्कम विद्याथ्यांनी लोकांकडे जाऊन जमविली असून पंच- 
वीस तीस वणे हाळेच्या व कालेजच्या चालकत्वाचें फार कठिण काम 
केल्यावद्दल लाला हंसराज यांचें स्मारक म्हणन हा होल बांघण्यांत आला 
अस एकून या सस्थतील विद्याथ्यांच्या गुरुभक्तीबद्दळ आह्यांला फार 

कौतुक वाटलें, व इकडल्या मुलांमध्येसुद्धा केवढी कतस्वश्याक्त आहे ढे 
धाहून या प्राताताळ तरुण पिढोबद्दळ आमचा अनुकूल ग्रह झाला 

आम्हा झाळच्या सुपरिंटडटचे आभार मानून' शेवटीं लाला हंसराज 
यांच्या मठोकडे गेलां. गृहस्थ [देसण्यांत मोठे भत््य किंवा धिप्पाड 
नाहात; मांत अगदीं लहान आहे. पण यांनीच या काळेजाळा इतक्या 
नावारूपाठा चढविळ आहे. कॅलिजांच्या स्थापनेपासून जवळजवळ तास 
वष हे कोढेजचे प्रिन्सिपॉल किंवा प्रेसिडट आहेत. हे त्या कॉलेजची सेवा 

काहाएक पगार न घेतां निवळ निरपेक्षबुद्धीने करीत आळे आहेत; इत" 
कच नव्हे, तर पंजाबांतील आर्यसमांजाच्या एका शाखेचे तें अध्वड 


आहेत हें ऐकून “ मूर्ति लहान पण कति मोठी, ' या म्हणींची आठवण 


' हाली. लाला हसराज यांच्याजवळ थोडफार सभाषणं करून व दयानंद 


कॉलिजच्या भरभराटीबंहृळ॑ आनंद प्रदारशत करून आम्ही तेथल्या मंड” 
ळीचा निरोप घेतला 


तेथून आम्ही चालतच निघालो, व शहराच्या अनकली नांवाच्या सुंख्य' 
रव्यावर आल्यावर दक्षिणी चित्रकारांच्या बरिऱ्हांडांची चौकंक्षी केली, व 


सुदैवाने ते विऱ्हाड आम्हांला लवकरच सांपडले नी 
डळे, यामुळे आमची उतंरण्या 
व येथलीं प्रेक्षणीय क 


स्थळ पाहण्याची अडचण दर झाछी. आम्ही ळगेक 
१७८ ] 


अम्रतसर व लाहोर, 


' आपलें सामान धर्मशाळेंतून घेऊन आलो, व लाहोरांतील पहाण्यासारख्या 
ठिकाणीं 'केव्हां जावयाचे तें ठरविले. श्रीयुत सातवळेकरांच्या घरीं माझ्या 
ओळखीचे आणखी एक गृहस्थ भेटले. त्यांची एम्‌. ए.ची परीक्षा नुक- 
तीच संपली होती. अथात्‌ ते सर्वस्वी मोकळे होते, व त्यांच्या बरोबरच 
आम्ही प्रेक्षणीय स्थळे पहावयाला जाण्याचे ठरविलें. 
चहा घेऊन वेळ होता म्हणून प्रथमतः लाहोरचा अजबखाना व सार्व- 

जनिक बाग पहावयाला गेलो. येथला अजबखाना चांगल्यापैकी आहे. 
निरनिराळ्या कारागिर्राचे नमुने व पेंढा भरून ठेवलेल्या निरनिराळ्या पशु 
पक्ष्यांचा बराच मोठा संग्रह आहे; तसेच बुद्धकालीन वास्तुकळेचे व मरति- 
कलेचे बरेच नमुने येथे आहेत. या सवं मूर्तीमध्ये बुद्धाने चाळीस दिवस 
उपधास केल्यानंतरच्या त्याच्या दारीराची अवस्था दाखविणारी दगडाची 
-मर्ति हुवेहुब आहे असे वाटलें, तें अगदीं बाखाळीस गेलेळें पोट, बरग- 
ड्यान्नू बरगड्या दिसणारी ती छाती, खोल खोल गेलेले ते डोळे व एकं- 
दर जरत्कारूसारखी ती आकृति, हें पाहून त्या काळच्या मूर्तिकलेबद्दलळ 
आह्यांला फार आश्चर्य वाटलें. येथे मोंगलाईच्या व शीख लोकांच्या ।चित्र- 
कलेचे चांगळे नमुने आहेत. आधीं दहाहि शीखपंथी गुरूच्या तेलाच्या 
रंगाच्या उग्र व भव्य तसबिरी आहेत. तो त्यांचा पोप्राख व प्रचंड केद 
विस्तार व हत्यारें पाहिलीं म्हणजे हा धर्म पुढेपुढे तरी लष्करी पेद्याचा 
झाला होता, हें तेव्हांच ध्यानांत येतें. 

अजवखाना पाहून झाल्यावर आम्ही सावेजानिक बाग पाहण्यास गेलों. 
ठाहरांतील मुख्यमुख्य इमारती याच बाजूला असल्यामुळे आम्हांला 
त्यांतल्या बर्‍याच दुरून तरी पहावयाला सांपडल्या. बाग. सुंदर 
बनविलेली आहे. येथे निरनिराळे पशुपक्षी ठेवळेळे आहेत. तेथून आम्ही 
बिऱ्हाडींच परत आलो, व सकाळींच उठून शालिमार बाग आणि जहां- 
गीर व नरजहान यांचीं कबरस्थानें पहाण्याचें ठरवून जेवणखाण झाल्यावर 
गप्पागोष्टी करीत गच्चीवर झोपीं गेलो 

सकाळींच ठरल्यावेळीं माझे मित्र आमच्या बिऱ्हाडीं आठे, व चहा- 
फराळ करून आम्ही एक गाडी ठरवून प्रथमतः झालिमार बाग पहाव- 


| १७९ 


अटकेपार. 


याला गेलो. ही वादशाही बाग शहरापासून चार मेळ दूर आहे. कादमी- 
रांत झेलम नदीच्या उगमाजवळ जहांगीर बाददाहानें ज्या प्रकारची बाग 
बनविली. होती, त्याच नमुन्यावर १६६७ मध्यें शहाजहान ब्रादशहाचा 
प्रसिद्ध एंजिनीयर अठीमर्दनखान याने ही बाग बनविली. - मुसलमानी 
धर्मात मानलेल्या सात प्रकारच्या स्वगलोकांना अनुरूप असे या बागेचे 
सात भाग होते. यांपैकी आतां फक्त तीनच भाग नीट. स्थितींत आहेत. 
तरी त्यांनीं ऐशी एकर जागा व्यापिळी आहे. यावरून या बागेची प्र्चं- 
डता ध्यानांत येईल. जागोजाग बसण्यास चबुतरे केलेले व त्यांच्या सभा- 
वार कारंजी खेळण्याची व्यवस्था केलेली, याप्रमाणें दालनेंच्या दालने 
'छागत जातात. बागेच्या मध्यावर बराच मोठा हौद आहे. सर्व काम 
'संगमरवरी दगडाचे व नर्क्षांचें आहे. या होदांत तिरप्या संगमरवरी व 
त्यावर गालीच्याप्रमाणे कोरलेली नक्षी काढलेल्या एका प्रचंड शिळेवरून 
सारखा पाण्याचा प्रवाह चाळेल अक्षी व्यवस्था केळेळी आहे. पाणी त्या 
तिरप्या शिळेवरून सळसळ करीत सारखे वहात होतें, व त्या पाण्याला 
फस येत असल्यामुळें तें शुभ्रपणांत संगमरवरी शिळेशीं जणूं कांहीं 
स्पर्धाच करीत आहे, असें भासले. हें वाहते पाणी नुसत्या शोभेकरितां 
सोडून दिलेलें आहे, असं नाहीं; तर या तिरप्या शिळेवर पडून थंड व 
गारगार पाण्याचे खलानाहि करण्याची सोय आहे. आम्ही ही मजा पहात 
असताना एक मनुष्य त्या सुंदर रिळेवर पडून क्षान करूं लागला. तें 
पाहून आम्हांलासुद्धा त्या ठिकार्णी स्नान करण्याची फार इच्छा झाली. पण 
इसरे कपडे आणलेले नसल्यामुळें ती इच्छा मनांतल्या मनांत दावणें भाग 
पडल. हृ ठिकाण इतकं रमणीय.आहे, कीं, येथून हलूं नये, व त्या तिरप्या 
संगमरवरी शिळेवरून जाणाऱ्या पाण्याच्या शुभ्ररंगी लहरींकडे सारखी टक 
लावून पहात बसावे असंच वाटतें. पण तेथेहि फार वेळ घालविणे राक्‍य 
झवळ्हत, म्हणून आम्ही बागेत पुढेपुढे चाललो. 

ा सारखे फुल्झाडांचे ताटवे व मध्येमध्ये हिरवेंगार मैदान आणि फरस" 


-) पायवाट अशी. सारखी लागत राहिली, हो बाग जणूकाय (अन, 
आहे, असे आम्हांला वाटूं लागले, 


1 तोंच बागेचा .शेवटचा प्राकार दृग्गोचर 
0 


क्त 


अमृतसर व लाहोर. 


झाला. प्राकारावर जाण्याला जिना होता. त्याने वर चढून वरूनच थोडे 
हिंडलो. त्यावरून बागेच्या विस्ताराची व बहुविधत्वाची चांगली कल्पना 
मनांत आली. नंतर खालीं उतरून दुसऱ्या फरसबंदी वाटेने आम्ही पर- 
स्लो. ही बाग पाहून व दिल्ली आग्रा येथील पाहिलेल्या बागांचे स्मरण 
होऊन मुसलमान लोकांना फार जुन्या काळापासून सुंदर बागांचा फार 
शोक आहे, असे ध्यानांत येऊन बगीचे बनविण्याची कलाहि त्यांना 
र्‍चांगळी अवगत होती, असें दिसले. 

ही बाग पाहून आम्ही परतलो, व मग लाहोरच्या जवळ असलेल्या 
शहादरा नांवाच्या गांवीं असलेलीं जहांगीर बादशाह व नूरजहान राणी 
यांचीं कबरस्थाने पहाण्याला गेलो. लाहोर राहर हें रावी ( पंजञाबांतीळ 
तिसरी नदी ) नदीच्या कांठीं आहे. हल्लीं या नदीचा प्रवाह राहरापासून 
जरा दूर गेळा आहे; पण एका काळीं तो अगदीं थेट शहराला लाणून 
गेलेला होता, असे समजलें. या नदीच्या पलीकडे ऱाहादरा आहे. या 
नदीचा पूर्वीचा पूळ मोडल्यामुळें नवा पूल वांधण्यांत आला आहे. आम्ही 
गेलों त्याच्या आधीं थोडे दिवस तो पूल रहदारीला चाळू झाला होता. 
आम्ही जसजसे नदीच्या कांठाकडे जात चाललो, तसतसे मोठमोठ्या 
'लांकडांचे ढीगच्याढीग दिसूं लागले. पंजावांतील नद्या हिमालयांत निघून 
ऱ्सपाटीवर येत असल्यामुळें त्यांना पाणी सारखें असून वेगाहि पुष्कळ आहे. 
यामुळें हिमाल्याच्या रानांतील लांकडें पेजाबांत आणणें इकडे अगदीं 
विनखचीनं होतें. लांकडांच्या तळयांवर नेवर घाटून त्या नदींत ढकलून 
देतात. मग या प्रचंड तुळया वहातवहात खालीं येतात व त्यानंतर निर- 
'निराळ्या सोयीच्या ठिकाणीं वर काढून घेतात, आणि तेथून खुष्कीच्या 
मार्गाने सर्व प्रांतांत पाठवितात, हा लांकडांचा व्यापार येथे बर्‍याच मोड्या 
प्रमाणावर आहे, असं दिसले. नदीच्या कांठाकडे जसजसे यावें, तसतशी 
उंच उंच झाडांची गद राई लागते. तो नवा कोराकरकरीत पूल व रावी 
-नदीचें तं रुंद पात्र, शेजारीच असलेला तो पडावांचा पायवाटेचा पल 
व किनाऱ्यावर पडलेल्या त्या लांकडांच्या राशीच्याराशी हा देखावा प्रेक्ष- 
-णीय आहे, यांत रांका नाही. 


॥ ८ 


अटकेपार. 


. नदी टाकली, कीं शहादरा लागतें. कबरस्थानाकडे जाण्यापूर्वी 'यिथल्या 
मोठ्या गिरणीचे मॅनेजर एक दक्षिणी ग्रुह्स्थ आहेत, त्यांना भेटून पुढे 
जाऊं,” असे माझे मित्र म्हणाळे. अर्थात्‌ आपल्या प्रांताच्या गृहस्थाला 
भेटण्यापासून आनंद होईल असे वाटून आम्ही रुकार दिला, व आम्ह 
गिरणीमध्यें गेळों. माझ्या मित्रांनी आमची दोघांची ओळख करून दिली. 
श्रीयुत फाटक हे गृहस्थ नगरकडील असून ते यूरोपांत जाऊन आलेले 
आहेत. त्यांचा स्वभावहि फार साधा, खुल्या दिलाचा व संगतिप्रिय दिसला; 
व त्यांचीं व माझीं . मतेंहि जुळती दिसल्यामुळे मला त्यांची ओळख 
झाल्याने विक्षेष आनंद वाटला, त्या गृहस्थांनाहि आम्ही आल्याबद्दल फार 
बरे वाटलें. त्यांनीं आह्यांला भोजनाला रहाण्याचा आग्रह केला; पण 
आम्ही विऱ्हाडीं सांगितलें नाहीं, तेव्हां तेथे मंडळी आमची वाट पहात 
राहतील, असा विचार करून त्यांचं आमंत्रण आम्ही स्वीकारले नाहीं.. 
त्यांनीं * सायंकाळी तरी आलें पाहिजे व मग रात्रभर येथेच राहून पहा- 
टेच्या गाडीने लाहोरास जावें, * असा आग्रह केला. तेव्हां ती गोष्ट आम्ही 
कबूल केली, व मग नूरजहान व जहांगीर यांच्या कबरस्थानाकडे गेलो. 

नूरजहान राणीचे कबरस्थान लहानच आहे. त्याचे. संगमरवरी दग- 
डाचें नक्षीचे काम शीख लोकांनीं काढून नेल्यामुळें ही कवर आतां विद्वेष 
बहाण्यासारखी राहिली नाहीं. जहांगिराची कवर मोठी प्रदास्त असून 
त्यांतीठ संगमरवरी नक्षीच्या जाळीचे काम फार सुबक आहे. त्याची 
थोडीक्ी कल्पना छायाचित्रावरून येईल, पण याहि कबेरेचा मुख्य घुमट 
काढून टाकलेला आहे. यामुळें ती फार भुंडी दिसते. जुन्या दिलीत 
अनंगपाळ व प्रथ्वीराज या राजांच्या काळच्या हिंदु देवळांचे सामान 
घेऊन तेथली मक्षीद बांधली आहे, मथुरेला हिंदु देवळांच्याच मशिदी 
औरंगजेबाने वनविल्या आहेत, त्याच्या उळट लाहोस्ची स्थिति झाली 
आहे. तेथल्या. मोंगल वादशाहीच्या काळच्या इमारतींचे सामान शीख 
लोकांनीं घेऊन अमृतसरच्या सुवर्णमंदिराला व श्ीखांच्या इतर इमार- 
तीना लावलेले दिसले. जह्दांगिराचें कवरस्थान पाहून झालें, तों बारा 


म्य गेले; म्हणून आम्ही परत फिरलो, व विऱ्हाडी आलो. जेवणखांणः 
७२९]. 


अमृतसर व लाहोर. 


झाल्यावर थोडी विश्रांति घेतली व सायंकाळचां श्रीयुत फाटकांकडे जाव- 
याचा व उदक सकाळीं नऊ वाजतां येथून पुढे प्रयाण करण्याचा बेत 
श्रीयुत सातवळेकर यांना सांगितला, व त्याप्रमाण करण्याच ठरलें, बेता- 
प्रमाणे. आम्ही चारसाडेचार वाजता 1नघाला, प्रथमत गांवाबाहेर अस- 
लेली जुम्मामज्लीद व त्यालाच लागून असलेली रणजितसिंगाची समाधि 
हीं पहावयाला गेला 

आतां आम्ही जागोजांगच्या जुम्मामशिदी पाहिल्या असल्यामुळ या 
मक्षिदी पाहण्यांत आम्हांला ' आनंद वाटेनासा झाला; तरी पण आम्ही 
मशिदींत जाऊन आलों, व मग त्याला लागून असलेल्या बागत थाडा 
वेळ विश्रांति घेतली. कारण, आतां रणजितंसिंगाच्या समाधीखरीज पहा- 
ण्याचे कांहीं राहिले नव्हते, व शहादऱ्याला साडेसातांच्या सुमाराला जाव- 
याचें होतें. या वागत बरेच लोक हवा खाण्याकरिता येतात; अस आम्हाला 
दिसले. त्यांत बहतेक मुसलमानच होते. आमच्या मित्रांना विचारतां त्या 
शहरांत मुसलमानांचीच वस्ती जास्त आहे, अस आम्हाला कळल जवळ- 
जवळ सवा लाख मुसलमान, तर पाऊण लाख . हिंदू व शीख मिळून 
आहेत. मुसलमानी अमदानींत कांहीं काळपयत दिलछी-आग्र्यापेक्षां लाहो 
रचे महत्त्व जास्त होते; पण पुढें त्या हाहराला उतरता कळा लागठा. 
रणजितसिंगाच्या कारकीदीत पुनः त्याला महत्व आळ पण त फार 
र्दवस टिकले नाहीं. पंजावप्रांत १८४९ मध्ये इंग्रजाच्या ताब्यात आढा 
तेव्हांपासून या गाहराची भरभराट होत आहे, असे आमच्या मित्रांनी 
सांगितले, शिक्षणाच्या बाबतींत या राहराचा बराच वर नबर लागल, अस्त 
आमच्या मित्रांच्या माहितीवरून दिक्षन आले. कारण, येथे सरकारी;. 
खिश्चन, दयानंद, इसलामिया व दयाळासग अशीं पांच निवळ आर्टस 
कॉलेज आहेत. शिवाय, कायद्याचे, वैद्यकीचें व मुख्य ट्रेनिंग कलिज 
अशीं तीन धंद्याची सरकारी कॉलेजे आहेत. बागेठून मग आम्ही रणजित- 
सैंगाची समाधि पहावयाला गेलो. ही इमारत किल्याच्या तटाला लागू- 
नच आहे. किल्ल्याच्या प्रचंड दरवाज्याच्या व तटाच्या मानान ता ल्हान 
आहे. यामुळें ती मनांत भरत नाहीं. पायऱ्या चढून गेल्यावर आंत समा- 


[ष्ट 


अटकेपार, 


धीचा सभामंडप मोठा प्ररास्त दिसतो, व त्याचें नक्षीकामाहि वरें आहे 
कोठेकोठे फाजील अलंकार आहेत. या इमारतीमध्ये मुसलमानी व हिंदु 
वास्तुपद्धर्तांचें कांहीं तरी विचित्र मिश्रण झाल्यामुळे ही समाधि जरी 
उंची मालमसाल्यानें वांधळेळी आहे, तरी खऱ्या अभिरुचींचा त्यांत 
अभाव दिसून येतो, असे म्हटल्यावांचून राहवत नाहीं. ही इमारत पाहून 
होते, तो शह्ादऱ्यास जाण्याची आमची वेळ झाली. म्हणून तेथे सोडून 
देण्याच्या बोलीने टांगा ठरवून आम्ही शहादऱ्यास श्रीयुत फाटकांच्या 
बेगल्यावर गेलो. ते आमची वाटच पहात होते. 

“ आम्ही तेथे स्व रात्र काढली व किती रात्रपयंत तरी आमच्या गप्पां- 
गोष्टी चालल्या होत्या. समानकीळ व समानविचार अशीं माणसे एकत्र 
आल्यावर संभाषणास. काय तोटा ! रा. फाटकांनीं आपल्या विळाय- 
तेतील अनुभवाच्या किती तरी गोष्टी सांगितल्या. आपल्याला मँचे- 
स्टरच्या एकाद्या कारखान्यांत प्रत्यक्ष काम करून माहिती मिळविण्याची 
फार इच्छा होती; पण तेथे कारखान्यांत परकी माणसांचा शिरकाव होणें 
दुरापास्त असते. एका सहजगत्या ओळख पडलेल्या इंग्रजांच्या साहाय्याने 
शेवटीं एकदांचा शिरकाव झाला. कारखान्यांत शिरल्यावर मात्र सर्व काम- 
करी आपल्याजवळ अगदीं सलोख्याच्या नात्याने वागत असत, व कार 
खान्यांतील कामाची माहिती आंत पडदा नं ठेवतां सांगत असत, असे 
त्यांनीं सांगितलें. तसेंच मध्यमस्थितींतील इंग्रज कुटुंबांतील मनुष्ये आप- 
ल्याजवळ प्रेमाने वागत, एकंदर कुटुंबांतील मंडळीचे एकमेकांशीं फार 
खुल्या दिलाचें वर्तन असते, घरांतील लहानमोठी सर्व मंडळी जेवणास 
एकत्र बसतात. घरांत जरी स्वयंपाकी वगैरे स्वतंत्र माणूस नसला, तरी- 
सुद्धां सर्व स्वयंपाक आटोपल्यावर तो एका मेजावर आणून ठेवून सवानी 
एकदम व जेवण्याची इंग्रज कुटुंबांची रीत फार चांगली; त्यायोगे लहानथोर 
एकमेकांशीं संघटन होऊन मनाचा खुलासपणा जास्त वाढतो वगैरे 
गोष्टी त्यांनीं सांगितल्या. . विलायतेंतून परत आल्यावर इकडल्या लोकांभीं 
प्रायाश्चत्तावद्दल आपल्याला कसा आग्रह केला, आणि जाणुनबुजून केलेल्या 


छत्यावद्दळ प्रायश्चित घेणें आपल्या किती जीवावर आलें पण वडीळ मंड- 
१८४] 


अम्रतसर व लाहोर. 


ळीच्या आग्रहाने आपल्या विवेकाला न पटणारे कृत्य आपणास कसं 
करावे लागले याबद्दलचा त्यांनी आपला अनुभव सांगितला, याप्रमाणें 
आम्ही ती रात्र मोठ्या आनंदांत घालविली. रात्र संपली, पण आमच्या 
गोष्टी संपल्या नाहींत. पहाटेच्या गाडीने आम्ही लाहोराला येऊन ९॥च्या 
गाडीने अटकेकडे मार्गस्थ झालों. 


९4 द 


तक्षशीला-अटक-पेद्यावर. 


">०>'>>४€ <<< 


गील लेखांत उल्लेख, केल्याप्रमाणे दिवसा दहांच्या सुमाराला लाहो- 
राहून निघालो. रात्रीं नवांच्या सुमाराला कँबेळपुराळा मुक्काम करावा, 
असा आम्ही बेत केलेला होता. 
कँवेलपुर हें अटक जिल्ह्याचे नवें वसलेले शहर आहे. प्रथमतः मला 
असें वाटलें, कीं, एकाद्या इंग्रजाच्या नांवावरून या शहराला हें नांव पडलें 
असावें. पण पुढें मला कळले, कों, * कमलपुर ? या जुन्या नांवाचा हा 
विलायती अपभ्रंश आहे ! ज्याप्रमाणे * मथुरे'चे * मुत्रा ' झालें, ज्याप्रमाणे 
'वाराणशी*चें “ बनारस ' झालें, ज्याप्रमाणे * वांद्या 'चे वँड्रा ' झालं, 
ज्याप्रमाणे ' वसई 'चे * वेसीन * झालें, त्याप्रमाणेंच ' कमळपुर 'चा कँवेल- 
पुर ) हा अपभ्रंदा झाला आहे ! | 
कँबेलपुर येथे आम्ही एका सरकारी वकिळाकडे उतरावयाचें ठरविलें 
होतें, व त्याप्रमाणें निघाल्यावर त्या गहस्थांना तारहि केली होती. आज- 
चाहि आमचा प्रवास बहुतेक दिवसा'च होता, व त्या दिवसांत तिकडे 
रात्री आठ वाजेपर्यंत चांगळा संधिप्रकाश असतो, यामुळें आमच्या मुक्का- 
मापथेत बहुतेक सर्व प्रदेश आम्हांला दृग्गोचर होणार होता. 
लाहोर स्टेशन सोडल्यावरोबर रावी नदीचा पूळ ओलांडावा लागतो. 
पंजाबांतल्या पांच नद्यांपैकी ही तिसरी नदी होय. आजच्या आमच्या 
सुक्कामापूर्वीच "चिनाब व झेलम या राहिलेल्या नद्या आमच्या दृष्टीला पड" 
णार होत्या. या एकाच दिवशीं पहावयाला सांपडणार, हें समजतांच 


, आमच्या जलद प्रवासाची पुनः एकदां आम्हांला स्मृति झाली. 
१८६ ]] 
]: 1 


तक्षशीळा-अटक- पेशावर. 


लाहोरहून रावीचा पूळ ओलांडल्याबरोबर गाडी. शहादऱयाला येते. 
र्‍या ठिकाणीं आम्ही आदल्या दिवशीं राहिलो होतों. श्रीयुत फाटक स्टेदा- 
नवर आम्हांला भेटण्याकरतां आले होते. त्यांचा निरोप घेऊन आम्ही 
भराभर षुढें चालला. 

मागे सांगितलेंच आहे, कीं, हा सर्व प्रांत अगदीं सपाट आहे. यामुळें 
क्षितिजापर्यंत जिकडेतिकडे सुपीक जमीनच जमीन हग्गोचर होते. साडे- 
वारांच्या सुमाराला आम्ही वजीराबाद या मोठ्या स्टेशनाला आलों. पंजा- 
बच्या दाक्षिणभागांतील मुलतान या मोठ्या रहराकडून जो रेल्वेचा फांटा 
येतो, तो येथें मिळून पुढें सियालकोट व जम्मु ( कारमीरच्या महारा- 
जांची दुसरी राजधानी ) कंडे जातो. वजीरावाद स्टेशन टाकून थोडे पुढें 
गेलें नाहो, तोंच चिनाब नदी लागते, व तीवरील पूळ ओलांडून गुजरात 
या स्टेशयानवार गाडी येते. 

इकडल्या. सर्व नद्यांची पात्रे फारच रुंद दिसतात. प्रदेश सपाट असून 
खडकाळ नसल्यामुळें नदोर्चे पात्र पुष्कळ रुंदावतें. पंजाबांतील सहा 
नद्यांपैकीं बियास ही सवोत ल्हान आहे, व सिंधु ही सर्वोत मोठी आहे 
वाकीच्या चार बहुतेक सारख्याच मोठ्या आहेत. चिनाब नदी ओलांड- 
ल्यावर लवकरच लाला सुसा म्हणून एक जंक्ठान स्टेशन लागतें. येथे 
चिनाव नदीच्या पश्चिमेच्या कांठाकडून आलेला रेल्वेचा फांटा येऊन 
मिळतो. या स्टेशनवर आम्ही दोनप्रहरीं एक वाजतां येऊन पोहोंचलो. 

आणखी एका तासानें आम्ही झेलम स्टेशनला आलो. नदीच्या नांवा- 
चेच हें स्टेशन आहे. ही नदी आह्यांला फारच प्रचंड भासली. हिच्यावर 
भोठा थोरला पूल आहे. ही नदी हिमाल्यांतून निघाली असून सुप्रसिद्ध 
श्रीनगर याच नदीच्या कांठीं आहे; या नदीच्या वाजूनेंच कारमीरचा रस्ता 
आहे, एवढें आम्हांला प्रवासाच्या आधींच ठाऊक होतें. ज्या नदीचा 
आपणांला पुढील विकट प्रवासांत पुष्कळ सहवास घडावयाचा आहे 
जिचे उगमस्थानहि आपणांला पहावयाचे आहे, अशा या झेलम नदीच्या 
प्रथमदर्दीनाने व तिच्या या प्रचंड स्वरूपाने आम्हांला फारच आचरे 
झाला. . या नदीचा माझ्या प्रवासवर्णनांत पुढें पुष्कळच उल्लेख येणार 


[| १८७ 


अटकेपार. 


आहे; तेव्हां सध्यां * ही नदी वेदकालापासून प्रसिद्ध आहे; व तिच वेद- 
कालीन नांव “ वितस्ता ' आहे, व म्हणूनच “ बहुरूपाहि वितस्ता ! इत- 
केंच तूर्त तिच्याबद्दल सांगून मी पुढील वर्णनाला लागतो. 

झेलम स्टेशनावर गाडी बराच वेळ उभी राहते. झेलम स्टेशन दिली- 
पासून साडेचारशे मेळ आहे. पुण्याहून दिली साडेदहाशे मैळ आहे.. 
तेव्हा आमच्या घरापासून आम्ही सुमारें पंधराक्षे मैल प्रवास करून आलों, 


हें ध्यानांत येऊन व आतां पुढें फक्त दोनशें मेळच प्रवास राहिला, हे 
पाहून आम्हांला फार आनंद. झाला. अदा प्रकाण्त्के स्प्ययासाचे उ आय. 
दाचे विचार मनांत येत आहेत, तोंच गाडी स्टेशानांतून बाहेर निघाली. 

झेलम स्टेशनांतून सुमारें अडीच वाजतां आम्ही बाहेर पडलो, ते 
रावळपिंडीला सहांच्या बेताने पोहोंचलो. आमच्या प्रवासाच्या दुसर्‍या 
भागाला येथूनच प्रारंभ व्हावयाचा होता. तेव्हां आम्हांला पुढे येथे उत- 
रावयाचें आहे, हें ठाऊक होतें; म्हणून आम्ही त्या वेळां येथे न उतरतां 
तसेच पुढें गेलो. 

ठरल्याप्रमाणे आम्ही सायंकाळी नवांच्या सुमाराला कँवेलपुरला पोहो- 
चलो. ज्या सरकारी वकिलाकडे आम्ही उतरणार होतों, त्या गृहस्थांचे 
चिरंजीव टांगा घेऊन आम्हांला नेण्याकरिता स्टेशनवर आले होते. यामुळें 
स्टेशनांतून वाहेर पडल्याबरोबर थेट त्यांच्याच वंगल्यावर आम्ही गेडो. 

जेवणखाण झाल्यावर अटक, तक्षशीला पेशावर इतकीं ठिकाणे पहा- 
"वाचा आमचा बेत आम्ही वकीलसाहेबांना कळविला, तेव्हां त्यांनों सांगि- 
तळ, को, “ तक्षशीला हें ठिकाण सराईकाला या स्टेशनपासून दीडदोन 

लांवर आहे, व तें रावळापेंडीला परत जातांना वाटेंत दोन, अडीच 

तासांच्या अवकाशांत सहज पाहतां येईल. त्याप्रमाणेंच अटक हे कँबरेल- 
पुरच्या पुढचेच स्टेशन आहे, तेथेहि सिंधू नदो व तिच्या कांठा- 
वरील किल्ला यापेक्षां पाहण्यासारखे कांहॉएक नाहीं. तेव्हां पेश्ावराला 
जातांना मध्ये दोन तास अटकेला थांबून पुढें गेलें म्हणजे झालें. !? 

हा बेत आह्यांला फार सोयीचा वाटला. कारण, आमची मुंबईपासून 


' पेशावर अशीं एकदम तिकिटे काढलेली होतीं, व शांभर मैलांना एक 


१८८] 


४ जुम्मामशीद दिल्ली. 


--८- > 


कर) ४ 


_ अ्ग्रड. 


। 


जम्मामशीद--लाहारे. 


रणजितरसिहाची कबर-लाहोर. 


तक्षशीलळा-अटक--पेशावर; 


दिवस या प्रमाणापेक्षा आमचे जास्त दिवस मोडलेच नव्हते. तेव्हां 
सक्राळीं साडेसातांच्या गाडीने अटकेला जावें, व तेथून पुढें वारांच्या 
गाडीनं पेशावराला जावे, असा वेत करून आम्ही कँवेळपुराळा रात्रीं 
विश्रांति घेतली 

कालक्रमाने जरी मी तक्षशीला हें पेशावराहून परत येतांना पाहिलें तरी 
भरूमिभागक्रमानें अमुतसर लाहोरानंतर हेंच ठिकाण आधीं लागतें म्हणून 
या तक्षशीळेचे वर्णन येथे करणेंच रास्त होईल. तक्षशीला पाहण्यास जाण्या- 
करितां सराइकाला नांवाच्या स्टेदानवर उतरावे लागते. हें स्टेशन रावळ- 
पिंडीच्या पुढें वीसच मेळ आहे. आम्ही पहाटेस पांच साडेपांच वाजतांच सराई- 
काल्यास पोहाचलां.. सामान स्टेशनवर ठेवून लागलीच तक्षशीलेची वाट 
चाळू लागलों, वाटेने जातांना पुराणवस्तुसंशोधन-खात्याची कचेरी लागते. 
येथेंच तक्षशीला पाहण्याचे पास मिळतात व मार्गदर्दाकही मिळतात. 

हंण्यास पास लागतो, हें आम्हांला ठाऊक नसल्याने आम्ही थेट तक्ष- 
शीलेच्या जागीं गेलां. पण त्यामुळे आम्हांला कचेरीकडे पासाकारितां परत 
येऊन मग मागदरक धेऊन जावे लागले 

ज्याप्रमाणें युरोपांत पांपे शहराचा मागमूसही ठाऊक नव्हता व तें 
अर्वांचीनकाळीं जमीन खोदतांना सांपडलें; त्याचप्रमाणे तक्षशीला शहराची 
स्थाति आहे. प्रासेद्ध विद्यार्पीठ या नात्याने तक्षशीठेचा उल्लेख वाड्मयांत 
पुष्कळ ठिकाणीं आलेला आहे. 

“ ब्रह्मदत्त कुमारानं तक्षशीळेंत शिल्पशास्त्र रिकून तिन्ही वेदांमध्ये 
पारंगत होऊन अठरा विद्यांचं पूण अध्ययन केलें. नग्गाजि ह्या नांवाचा 
काइमीर व गांधार या देशांचा राजा तक्षशीलेत विद्येकरितां रहात असे. ? 
वगेरे सारखे उल्लेख बुद्धधर्मांच्या जातक-कथांतून वारंवार आलेले 
आहेत. तसेंच रिकंदर या दाहरीं आला होता व त्या वेळचे या शहराच्या 
भरभराटीबद्दलचें वर्णन ग्रीक इतिहासकारांनी केळेळें आहे. त्याचप्रमाणे 
प्रासिद्ध चिनी प्रवाशी फेहायन व हुएकसांग यांनींहि या ठाहराचा निदेश 
आपल्या प्रवासवृत्तात केला आहे. इतको ज्या शहराची पूर्वकाळीं प्रासिद्धी 
होती त्या शहराचा अवांचीन काळापर्यंत ठाव ठिकाणाहि नव्हता हिंदु- 


क [ १८९ 


अटकेपार. 


स्थानच्या पुराणवस्तुसंशोधनात्मक पहाणीचा वृत्तांत लिहितांना जनरल 
कानघाम यानी या दाहराचा शोध लावला व गेल्या पांचसात वषात हलू 
पुराणवस्तुसंशोधन खात्याचे डायरेक्टर सर जॉन मार्शल यांनीं खोदकास 
जास्त मोठ्या प्रमाणावर केल्यापासून तर तश्चवशीलेचीं राहरेंच्या दाहर 
मातीत गडदळेली आढळून आलीं आहेत; व हिंदुस्थानच्या पूर्वडतिहासा 
वर प्रकाश पाडणाऱ्या किती तरी वस्तु सांपडळलेल्या आहेत. नुकतेच तक्षः 
दोलळेच्या संवंर्धी मार्गदर्शक व वर्णनात्मक पुस्तक सर मार्दाळ यांनीं छापल 
आहे. त्याचा उपयोग खालील वर्णनांत केलेला आहे हें निराळे सांग- 
ण्याचो जरूरी नाहीं 
तक्षशीला हें खरोखरी एक शहर नाहीं, तर निरनिराळ्या काळीं वस" 
विळल्या तीन नगरांचा समुदाय आहे. व हल्लीं या तिन्ही राहरांचे तट व 
तेथल्या इमारती व इतर वस्तु सांपडल्या आहेत ४. 
अगद] सवांत जुने शहर हल्लीं ज्याला भीर टेकडी म्हणतात तेथें हात. 
सराइकाला या स्टेदानकडून निघाले म्हणजे हींच टेकडी प्रथम लागत, 
र शकदराच्या'स्वारीपूर्वी .किती तरी शतके वसविळेळें असाव. 
या म्हणण्याच्या प्रत्यंतरास पुष्कळ वस्तु आतां सांपडल्या आहेत. शिकद- 
राच्या स्वारीनंतर व ग्रीक लोकांनीं या प्रांतांत आपलें राज्य स्थापल्यानंतर ' 
खिस्तीशकापूर्वी दोनशेंच्या सुमारास हातियाळ टेकडीवर व त्या टेकडीला 
लागून असलेल्या मेदानावर सिरकप नांवाचे नवीन गाहर वसविण्यांत आल* 
या दाहराच्या तटबंदीची सभोवारची भिंत व डाहरांतील रस्ते व दुतफा 
घर हीं सव आतां सांपडलीं आहेत. या शहराच्या पूर्वेस आणखी एका 
दाहराचा अवशेष सांपडला आहे. या शाहराचें नांव सीरसुख असें होतें. & 
न द्र उदान घराण्याच्या कनिष्क राजाच्या कारकीदींत वसविलेलें आहे; 
खेरीज पि. पडलेल्या वस्तुंवरून ठरत आहे. या तीन शहरांच्या अवदोषा- 
ता. ते ती तरी बुद्धकालीन स्तूप व विहार वगेरे इमारती व देवळें 
का. 2 सांपडली त्सया अर्थात्‌ हा सुमारें आठदहा मेलांच्या 
लयी: शो'धनाच्या दृष्टीने फारच महत्वाचा आहे. व 
हाला पुततुची या सर्व भागांत सांपडलेल्या वस्तूंनी हिंदुस्था |डाति- 
. हिंदुस्थानच्या पूर्वड 


१९० ] 


तक्षशीला-अटक-पेशावर, 


हासजुळणीस मदत केली आहे व जसजसें खोदकाम जास्त होऊन आधेक 
आधिक अवदोप सांपडतील तसतसा हिंदुस्थानच्या इतिहासाच्या हजार 
वर्षांच्या काळावर जास्तजास्त प्रकारा पडेल यांत शंका नाहीं. 

इतका विस्तीर्ण प्रदेश सावकादापणें पहावयाचा म्हटलें तर सहज दोन- 
चचार दिवस पाहंजेत. आम्हांला दोनचार तासांपेक्षा जास्त अवधी नव्हती 
तेव्हां येवढ्या थोड्या अवकाद्यांत इमारती व राहराचे अवशेष वगेरे 
जें कांहीं आम्ही पाहिलें तेवब्यांचेंच वणन येथे देणें योग्य आहे 

वर सांगेतलेंच आहे, सराईकाला स्टेरनकडून निघाले म्हणजे प्रथमतः 
भीर टेकडी लागते, या टेकडीवर पुष्कळ ठिकाणीं खोलखोळल खणलेलें 
होतें व त्यांत बुद्धकालीन स्तूप विहार व॒ इतर इमारती यांचे अवदोष 
व मोडके व अर्धवट स्थितींत राहिलेले भाग दिसत होते; पण या भागांत 
'विदोष कांहीं पाहण्यासारखे नाहीं असे मा्गंदशकाकडून समजल्यामुळे आम्ही 
तडक हतीयाल टेकर्डांच्या बाजून धमसराजाका नावाच्या प्रचड स्तपाकडे 
गेलों. हा स्तूप सांचीच्या स्तूपाप्रमाणे फार मोठा आहे. हा पूर्वी मातींत 
गडदलेला होता पण आतां तां साकळा कळला आहे. साचाच्या स्तूपापर- 
माणें याचे सर्भोवतीं प्रचंड कठडा व तोरणें नाहींत, पण सांचीच्या स्तूपा- 
प्रमाणें प्रदक्षिणेच्या मागाला चार दार आहेत व ता पूव, पाश्चस, उत्तरे व 
दक्षिण या चार दिद्या वरोवर साधून बांधलेली आहेत. मुख्य स्तूप व 
त्याचा प्रदाक्षिणामागे याचे सभावता लहानलहान स्तूप कत] तरा आहेत, 
यामुळें सांचीच्या स्तूपाच्या प्रदाक्षेणामागाप्रमाणे हा मार्ग खुळा वाटत 
नाहीं; तर हल्लींच्या काळच्या देवळाच्या गाभाऱ्याच्या सभोवारच्या प्रदक्षिणा- 
मार्गासारखा तो वाटतो. सुख्य स्तूपाचे बाजूवर व मदाक्षणेच्या मागाच्या 
टसऱ्या बाज़ूवर किती तरी दगडीनक्षर्चि काम हग्गोचर होतें. त्याप्रमाणेंच 
या स्तूपाच्या सभोवारच्या दगडा [भता'चा सचना ]नरानंराळ्या पद्धतीची 
आहे. यामुळें निरानिराळीं वांधकाम केव्हा केव्हां स्चलों गेलां याची अट- 
कळ करतां येते. या बांधकामांत कमानी व तीनपानी महीरपी हग्गोचर 
होतात. यावरून व ग्रीक वास्तुकलेच्या दुसर्‍या खुणांवरून या काळीं हिंदु 
वास्तुकलेचा व ग्रीक-वास्तुकळेचा संबंध घडून हिंदु वास्तुकलेवर ग्रीक- 


हा 


अटकेपार. 


कलेने थोडाफार पगडा वसविला होता असे दिसतें. या मोठ्या स्तूपास- 
भोंवतीं व त्याचे आसपास इतके स्तूप, विहार व इतर इमारती आहेंत 
कीं त्यांचें वर्णन करणें अशक्यप्राय आहे. पण तक्ष्शीलेच्या शोधापासून 
जुन्याकाळच्या इमारती व वास्तुकळेचे नमुने सांपडले आहेत इतकेच नाहीं 
तर खोदकाम चालूं असतां कित्येक नाण्यांनीं ब इतर तत्कालीन वस्तूंनी 
भरलेशीं भांडीं सांपडलेलीं आहेत; त्याप्रमाणें कित्येक फुटलेल्या स्तूपांम- 
धून सोन्याच्या, रूप्याच्या व इतर धातूच्या पेट्या सांपडलेल्या आहेत व 
इमारती व वास्तुकळेचे नमुने यांपेक्षा या इतर वस्तूंचे ऐतिहासिकडप्य्या 
जास्तच महत्व आहे. कारण त्रा वस्तूंनीं तक्षशीलेच्या व अप्रत्यक्षपणे हिंदु- 
स्थानच्या जुन्या इतिहासावर किती तरी प्रकाश पडला भाहे. या वस्तूंमध्ये 
खुद्द बुद्धाच्या दांताचे व हाडाचे अवशोष्रही सांपडळेळे आहेत. मुख्य 
स्तूपाच्या पाश्चिमबाजूच्या एका लहान स्तूपाच्या मध्यभागीं बुद्धाच्या 
हाडाचे अवशेष सांपडले. हे अवशेष इतके महत्त्वाचे होते कीं, ते अवरोष 
१८१७ च्या फेब्रूवारी महिन्यांत व्हाईसरॉय लार्ड चेम्सफर्ड यांनीं लके 
तील बुद्ध लोकांना नजर केले व त्यांनीं ते अवशेष कँडी येथील बुद्धाच्या 
दांताच्या अवदेष्राच्या मंदिरांत मोठ्या भक्तिभावाने ठेविळे आहेत. 
या लहान स्तूपाच्या पश्चिमेस पांचसहा लहानलहान खोल्या आहेत. 
त्यांपैकीं एका खोलींत एक लहानशी सोन्याची डबी सांपडली व तीमध्ये 
एक लेख सांपडलेला आहे. तक्षणशीळेत सांपडलेल्या पुराणवस्तूंमध्यें हा 
लेख म्हणजे एक अपूव शोध आहे. हा लेख खरोष्ट्री भाष्रेंत असून त्या 
ळेखाचा काळ इसवी सन ७८ हा आहे. त्या लेखाचा सारांदा असा आहे. 
“: आझीसच्या १३६ व्या वर्षी आषाढाच्या पोर्णिमस नोच नगरांत 
राहणाऱ्या लोताप्रियाच्या मुलाने तक्षणीळेतील धर्मराजिकास्तूपाच्या 
बोधिसत्व विहारांत बुद्ध देवाचे अवदोष राजाधिराज महाराज कुदरान 
यांच्या आरोग्याकरितां ठोवेले आहेत. ” 
या खोल्यांच्याहि पलीकडे असलेल्या एका खोलींत काळ्या, पांढर्‍या, 
पिवळ्या व निळ्या रंगाच्या काचेच्या विटांची फरशी केलेली मिळाली 
आहे. प काचकामाची कला हिंदुस्थानांत फार पूर्वी काळापासून 
१९२ 


म. 


तक्षशीला-अटक-पेकशावर.. 


ठाऊक होती असे सिद्ध झालें आहे. इतकेंच नाहीं तर चीनमध्यें काच 
कामाची करा उत्तरहिंदुस्थानांतीने आली या परंपरागत समजाचें या 
शोधानें समर्थन होत आहे. 

मुख्य स्तूपाला आम्ही प्रदाक्षिणा घालून स्तूपाच्या उत्तरेच्या उंचवट्या- 
कडे गेलों. तेथून या सर्व भागांत खोदकाम करून सांपडलेळे किती तरी 
वास्तुकलेचे नमुने दृग्गोचर होतात. तसेंच येथून बऱ्याच दूरचा भाग 
दिसून येतो व त्यावरून तक्षशीलेच्या प्राचीन विस्ताराची उत्तम कल्पना 
मनांत येते. 

धर्मराजिका स्तूप व त्याच्या आसपासच्या इमारती पाहिल्यावर आम्ही 
डाव्या बाजूकडे वळलों व हत्तीयाल टेकर्डाकडे चाललो. इकडे जातांना 
साफ रस्ता नाहींच म्हटलें तरी चाळेळ, बहुतेक रस्ता दगडाळ व खांच- 
खळग्याचा आहे. पण हा रस्ता टाकून टेकडीच्या माथ्यावर आले म्हणजे 
आणखी एक मोठा स्तूप लागतो. हा स्तूप एकटाच आहे. धर्मराजिका 
स्तूपाप्रमाणें याचे आसपास व सभोवार इमारती नाहींत. हा स्तूप बराच 
उंच आहे व एकावर एक असे तीन चवुतरे केळे असून मग त्यावर स्तूप 
बांधला आहे. या स्तूपाचें नांव कुनाल स्तूप असें आहे. हा स्तूप अशो- 
कानें आपल्या कुनाल नांवाच्या मुलाचें स्मारक म्हणून बांधला अशी दंत- 
कथा आहे. तक्षशीलेंत हुएन सँग राहिला होता तेव्हां त्याने हा स्तूप 
पाहिला होता व त्याचें वर्णनाहि त्याने आपल्या प्रवासवृत्तांत [र्दळें आहे. 
तसेंच या स्तूपाच्या नांवाबद्दलची देतकथाहि हुएनसंगनें दिली आहे. ही 
देतकथा अशी आहे. 

आपली पतित्रता पत्नी असंधिमित्रा इच्या मरणानंतर अक्योक राजानें 
आपल्या उत्तर वयांत तिष्यराक्षिता नांवाच्या दुर्वृत्त व उंच्छुखळ तरुणीशी 
लय केलें. अशोकाला पाहिल्या पत्नीपासून झालेला कुनाल नांवाचा मुलगा 
होता. या मुलाचे डोळे फारच सुंदर होते. तिष्यराक्षता या तरुण मुला- 
कडे कामुक दृष्टीने पाहूं लागळी, आपल्या सावत्र ओईच्या त्या विषयी 
चेष्टांबद्दल त्या धर्मशील तरुणानें आपल्या सावत्र आईची चांगली कान- 
छघडणी केली. यामुळें तिष्यरक्षिता या मुलाचा द्वेष करूं लागली व तेने 


[ १९३ 


अटकेपार. 


आपली प्राथना नाकारल्यावद्दळ या मुलाचा सड घेण्याचा कट केला. 
1तन अशाकार्शी साखरपेरी भापण करून दूरच्या तक्षशीला प्रांताच्या 
कारभारावर देखरख करण्याकरितां कुनालळाला पाठार्वण्याबद्दल राजाचें मन 
वळावल़, राजकुमारानं राजाची आज्ञा शिरसा वंद्य मानून तक्षशी 
जाण्याचे ठरावेल, जातांता राजानें राजकुमारास सांगितलें की, मी जे हकूस 
तुळा पाठवीन त्यांवर माझ्या दाताचा ठसा उठवींन तरी असा ठसा 
पाहून हुकुमाच्या खरेपणांवद्दळ आपली खातरी करून त्याप्रमाणें वागत 
जा, तेष्यराक्षता आपला कट पार पाडण्याची सांधि पहात होती 
तक्षशाल्ताल राजकुमाराच्या प्रधानाच्या नांवाने एक हकूम तिष्यराक्षे- 
तेने तयार केला, त्यांत हुकूम पोंचतांच राजकुमाराचे डोळे काढून टाकून 
साठा व त्याच्या बायकोला रानांत सोडून द्यावे असा मजकूर होता. तिष्य- 
रक्षितेने तो हुकूम वंद करून त्यावर तांबडी लाख घातली ब राजा 
निजला असतां चोरून त्याच्या दांताचा ठसा ठाखेवर उठवून घेतला व 
तावडतोव तो हुकूम तक्षश्ीलेस पाठवून दिला. प्रधानांना तो हुकूम मिळा- 
ल्यावर त्याना काय करावें तें सुचेना. प्रधानांच्या मनाची चलविचळ 
पाहून राजकुमाराने त्यांना त्याचें कारण विचारलें. त्यांनीं हकुमांतला 
मजकूर सागेतला व पुनः पाटलीपुत्र दाहराकडे माणूस पाठवून राजाज्ञेच्या 
खरेपणावद्दल चवकशी करूं व तेथपर्यंत रामकुमारानीं आमच्या ताब्यांत 
राहाव अस म्हटल. परंतु राजकुमार म्हणाला “' जर माझ्या वडिलांनी 
मला मारून टाकण्याचा हुकूम केला आहे तर तो मान्य केलाच पाहजे 
या हुकूमावर माझ्या वडिलांच्या दातांचा ठसा आहे. तेव्हां या ह॒कमाच्या 
खरेपणावद्दळ शंका कसली १ तरी तुम्ही हुकुमाप्रमाणे वागण्यास विलंब 
करूं नका नतर राजकुमाराने एका आतेत्रूद्रास आपले डोळे काढ- 
ण्याचा हुकुम केला. हुकुमाची ताबडतोब अंमलवजावणी झाली. आंधळा 
राजकुमार व त्याची पातिवता स्त्री भिक्षा मागत वाट फुटेल तिकडे चालली. 
जाताजाता ती पाटलीपुत्र शहरांठा येऊन पोंचली. तो आंघळा राज 
कुमार आपल्या मनाशीं म्हणाला “' भूक व थंडीवारा यांपासून मला 


किती दु:ख ि आहे. मी राजकुमार होतों; आतां भिकारी झालों आहें 
१९४ 


तक्षशीला-अटक-पेश्यावर- 


आपली ओळख पटवून आपल्यावर नाहक आलेल्या आरोपाचें परिमार्जन 
करतां येईल तर किती बहारं होईल. ” त्यानें राजवाड्याच्या आंतल्या 
चोकांत आपला शिरकाव करून घेतला व तेथे पोचल्यावर त्यानें : वीण्या- 
वर एक शोकरसात्मक गाणें गाईले. राजाने तें गाणें ऐकलें व आपल्या 
मुलाचा तो आवाज आहे असे ओळखून राजाने गाणारास आपल्याकडे 
बोलावून घेतळें. राजाने जेव्हां आपल्या अंध झालेल्या मुलाला पाहिलें 
तेव्हां त्याला अतोनात दुःख झालें व त्यानें कोणाच्या कोरटिल्यामुळे हे 
संकट तुझ्यावर आलें असे राजकुमाराला विचारलें. राजकुमाराने उत्तर 
दिल. * आपल्याच हुकुमाने हें घडन आलें. ' अक्योंक राजानें तिष्य- 
रक्षितेचें ह॑काटिल्य आहे हें जाणलें. त्यानें तिष्यरक्षितेलळा जिवंत 
जाळण्याची शिक्षा दिळी व या कटांतील इतर साथीदारांनाही कडक 
शिक्षा दिल्या. नंतर अशोक राजानें राजकुमारास वुद्धगया येथें महाबोधी 
वुक्षाखालीं राहणाऱ्या घोप नांवाच्या वुद्धभिक्षकडे नेळें. व राजकुमाराचे 
डोळे परत आणण्याकरिता प्राथना केली. दुसर्‍या दिवशीं पुष्कळ मंडळी 
माझ्या धर्मप्रवचनाचे श्रवण करण्यास बोलवावी व प्रत्येकाने अश्रु साठ- 
विण्याकारेतां एक भांडे बरोबर घेऊन यावें अद्यी. घोष मिश्ुने आज्ञा 
केली. दुसरे दिवशीं स्त्रीपुरुषांचा मोठा जमाव जमला व घोप भिश्षूच्या 
प्रवचनानें प्रत्येकाच्या डोळ्यास टिपें आल्यावांचून राहिली नाहींत. नंतर 
या सर्व अश्रूंचे पाणी भिक्षुने एका सोन्याच्या भांड्यांत घातलें ब तो 
म्हणाला “ जर मी आज सांगेतलेल्या गोष्टी खोट्या असतील तर आहे 
या स्थितींत फरक होणार नाहीं. पण जर मी सत्यधर्म प्रातिपादन केला 
असेल तर या अश्रुजलाने धुतल्यावर राजकुमाराचे डोळे पूर्ववत होतील. 
या नंतर कुनालाने त्या अश्रुजलानें आपले डोळे धुतले व त्याची दृष्टि 
पूर्ववत्‌ झाली. 

हा कुनालस्तूप सिरकप शहराच्या तटाशींच आहे. या शहराचा तट 
हत्तीयाल टेकडी व त्याच्या जवळचें मेदान या सभोवती आहे. आतां हा 
सर्वे मोकळा करण्यांत: आला आहे. टेकडी उतरून खालीं मेदानावर आलें 
म्हणजे शहराचें प्रवेशद्वार लागतं. या प्रवेशद्वारांतून बरेंच पुढें गेल्यावर 


१९९ 


अटकेपार. 


मोठा एक वाडा लागतो. यांत कतातरां दालन, दिवाणखाने व खोल्या 
चटास पडतात. हा या दाहरांतळा राजवाडा होता. जरा पढें गेल्यावर 
एक लावचलांव रस्ता लागतो व त्याच्या दतर्फा घरे लागतात. हा रस्ता 
पाहून आम्हांला रायगड किल्यावरील वस्तीची आठवण झाली. तेथल्या- 
प्रमाण येथली घरें रस्त्यापासून फार उंच दिसली या रस्त्यामधून जात 
जात आम्ही शहराच्या तटाच्या उत्तरेच्या दरवाजाकडे आलों व त्या द्र- 
वाजातूनच आम्ही शहराबाहेर. पडलों. तक्ष्ीलेचें सांपडलेळें सिरसुख 
नावाचे तिसरें दाहर व त्याच्याहि पलीकडे सांपडलेळे वास्तुकलेचे मासले 
येथून बरेच दूर असल्याचे मागदरकानें सांगितल्यामुळे आम्ही तिकडे 
जाण्याच्या भानगडींत पडलों नाहीं बि 
तक्षशाला या पू्वेकालीन विद्यार्पाठाकरितां प्रसिद्ध असलेल्या दाह 
इतके तरी दर्शन आपल्याला घडलें यांतच समाधान मानून आम्ही तडक 
सराईकाला स्टेशनवर आलों वी 
आतां आपण तक्षशीलेच्या पूर्वपीठिकेकडे पाहूं. मथुरेप्रमाणें तक्षशीला 
हें गाहर फार पुरातन काळचे आहे असं दिसतं. तक्षशीलेचा उल्लेख महा- 
भारतातसुद्धा आहे. . जनमेजय राजाने तक्षशीला काबीज केळी असा 
उल्लेख जनमेजयाच्या सर्पसत्राच्या वर्णनाच्या ठिकाणीं आला आहे. रामा- 


यणात तर तक्षशीला शहराच्या स्थापनेची हकीकत खालील होकांत 
आली आहे 


हतेषु तेषु सर्वेषु भरत: केकयीसुतः । 

निवेशयामास तदा समृद्धे द्वे पुरोत्तमे || 
तक्षं तक्षशीलायां तु पुष्कळ पुष्कलावते | 
गन्धवेदेशे रुचिरे गान्धारविषये च सः || 


सव गन्धर्व मारल्यावर केकयांचा सुल्गा भरत याने तक्षशीला व 
पुष्कलावत अश्शी दोन समृद्ध राहरें वसविलीं व गन्घर्व देशांतील तक्षश्ी- 


टत यान आपल्या तक्ष मुलाची स्थापना केली व गान्धार देशांतील पुष्क- 
'लावतांत पुष्कलाची स्थापना केली. 


.९१९६]] 


तक्षशीला_अटक-पेशावर्‌- 


कालिदासाने रामायणांतील ही हकीकत आपल्या रघुवंशांत खालील 
“छोकांत थोडक्यांत पण खुबीदार रीतीने ग्राथित केली आहे. 
भरतस्तत्र गंधर्वान्‌ युधिनिर्जत्य केवलान्‌ । 
आतोच्यान्‌ ग्राह्यामास समत्याजयदायुधं ॥ 
स तक्ष-पुष्कलो पुत्रो राजधान्योस्तदाख्ययोः । 
अभिष्रिच्याभिष्रेका्हो रामान्तिकमगात्‌ पुनः ॥ 


“: त्या ठिकाणीं भरताने लढाईत सर्वे गन्धवीचा पराजय केलाव । 


आपलीं आयुधे त्यांना टाकून द्यावयास लावून आपलीं वार्द्ये घ्यावयास 
ल्यावैलें. त्याने अभिष्रकास योग्य अशा आपल्या तक्ष व पुष्कल या 
नांवांच्या मुलांची तक्षशीला व पुष्कलावत या राजधान्यांमध्ये प्रस्थापना 
करून तो परत रामाजवळ गला. 

यापुढें इतिहासकाळाकडे पाहूं लागलें असतां असे दिसतें कीं, खिस्ती- 
शकापूर्वी पांचद्धें वर्षापूर्वी तक्षशीला परशीयाच्या राजाच्या ताब्यांत आली 
होती. कारण परसीपोलीस येथील डरायस राजाच्या शिलालेखांत नव्याने 
स्थापलेल्या हिंदुस्थानच्या सुभ्याचा उल्लेख आहे. हा सुभा म्हणजे सिंधप्रांत 
व सिंधुनदीच्या पूर्वेकडला थोडासा भाग यांमिळून झालेला असावा असें 
म्हणणें आतां प्राप्त आहे. कारण तक्षशीलेंत पुराणवस्तु खणून काढतांना 
खिस्तीशकापूवींच्या चारशे किंवा पांचशे वर्षोच्या सुमाराचा एक रिला- 
लेख सांपडला आहे व त्याची लिपी आरमईक म्हणजे परशीयन लिपी- 
सारखी आहे. या लिपीवरून परद्शीयाचा अंमल तक्षर्शाठत झाला होता 
असे ठरून डरायसच्या शिलालेखाचा खरेपणा सिद्ध होतो; पण पुढील 
काळांत तक्षशीला एक मोठें विद्यापीठ या नात्यानें प्रसिद्ध होतें असे बुद्ध- 
जातककथांवरून दिसून येतें. 

शिकंदर बाददाहाच्या स्वारीच्या वेळीं आंभी नांवाचा राजा तक्षशीळेत 
राज्य करीत होता. शिकंदराची स्वारी शैंधूच्या अलीकडे आल्यावर तक्षशीलेच्या 
राजानें शिकदराचें मांडालिकत्व पतकरलें व शिकंदर इसवीसनापूर्वी ३२या 
वर्षी पोरस राजावर. मोहीम करण्यापूर्वी तक्षशीळेंत कांही. दिवस राहिला 

[ १९७ 


अटकेपार. 
“9 


होता हें इतिहासप्रसिद्ध आहे. परंतु पंजावावरीळ क्ञिकंदर वादळाचा 
अंमळ त्याच्या मरणानंतर लवकर नाहींसा झाला, कारण मगधाचें राज्य 
चंद्रगुप्त मोर्य यानें मिळाविळे व त्याने ग्रीक लोकांना हिंडुकुच्चा पर्वतापळीकडे 
घालवून दिळें व तेथपर्यंतच्या मुठखावर आपला सक्त अंमळ वसविला, 
अथात्‌ तक्षशीला वत्या सभोवतालचा प्रदेश मगध साम्राज्यांत अन्तभूत झाला. 
चंद्रगुतताचा मुलगा विंदुसार याचे कारकीदींत अशोक राजकुमार तक्षशीळेस 

तया प्रांताचा सुभेदांर होऊन आला. पुढें अशोकाच्या कारकोदींत तक्ष- 
_ शीलेस बुद्धधमार्चे फारच मावल्य वाढलें. अशोकाच्या मरणानंतर मग- 
भाच्या साम्राज्यास उतरती कळा लागली व वकट़या येथे स्थाईक झाले- 
ल्या औक राजांनीं पुन: पंजाव प्रांत सर केला व तक्षशीला येथे ग्रोक 
राजे झाले. तक्षशीेवर ग्रीक अंमळ सरासरी शंभर वर्षे होता. याच 
काळांत भीरटेकडी नांवाच्या स्थळीं जे तक्षशीला शहर होतें ते मोडकळीस 
>> याचं हेल्लो सिरकप म्हणून शोध लागलेल्या ठिकाणीं स्थलांतर 
झाल व तेथे नवें शहर वसविले गेळे. ग्रीक अंमलानंतर तक्षणीळेवर दाक- 
लोकांचा अंमल छरू झाला. हाही सुमारें रांभर वर्षें टिकला. पुढें कुरान 
घराण्याचें मोठें साम्राज्य या भार्गात झाळें व तक्षद्ीला कुददान राजांच्या 
ताब्यांत गेली. कुशन घराण्यांतील सबोत पराक्रमी व वलाढ्य राजा जो 
कनिष्क याच्या कारकीर्दीत तक्षशीलेचें आणखो एकदां स्थलांतर होऊन 
त्यानं सिरसुख नांवाचें नवें शहर वसविले. कुशान घराण्याचें राज्यवैभव 
सरासरी दोनशें वर्षे टिकले, पण वासुदेव या नांवाच्या कुदान घराण्यांतील 
यजाच्या मरणानंतर कुझनांचे राज्यवैभव नष्ट झाले. वासुदेव कुशान याच्या- 
वर हिंदुघधमांचा पगडा वसला व एव्हांपासून तक्षशीळेंत बुद्धधर्मांचे वर्चस्व 
कमी झालें. पुढें मग यावर युत घराण्याचे राजे झाले. त्यांनीं सर्व हिंदु- 
स्थान काबीज केलें व हिंदुधमा'चें सुनरुज्ञीवन केलें. त्यांच्या कारकीदीत 
फेहायन हा तक्षशीलेस आल्या होता. तेथ अजून बुद्ध धमाचे बरेंच प्राबल्य 
होतें. गुत साम्राज्याचा व त्यांच्या संस्कृतीचा नायनाट हूण लोकांच्या 
स्वाऱ्यांनी केला. व त्या लोकांनीं राहरांची जाळपोळ व नासधूस केली, 
तेव्हांपासून तक्षशीलेचें विद्यापीठ या नात्याने महत्त्व कमी झाळें व शह 


तक्षशीला-अटक-पेज्यावर. 


राहि मोडकळीस येऊन तें नामदोष झालें. हुएन संगाच्या काळीं तक्षशी- 
लेचें वेभव नष्टप्रायच झालें होते. पुढच्या काळांत तर या प्रसिद्ध विद्यापी- 
ठाचा जो मागमूस व ठावठिकाण नाहींसा झाला तो अगदीं अर्वाचीन 
काळापर्यंत टिकला. इंग्रज अंमलांतील पुराणवस्तुसंशोधनाच्या उद्योगाने 
या फार. पुरातन दाहराचा शोध लागला आहे व या स्थळीं सांपडलेल्या 
पुरातन वस्तूंनी हिंदुस्थानच्या इतिहासावर नवा नवा प्रकाश पडूं लागला 
आहे. अशी तक्षणीळेची विविधस्थित्यरांनीं युक्त पूवर्पीठीका आहे. असो, 
पेश्यावराला श्रीयुत गोगटे या नांवाचे एक सवअसिस्टंट सजन तेथल्या 
मराठा पलटणींत होते, त्यांच्याकडे उतरावयाचें आम्ही ठराविलें होतें. 


पेशावराला तीन वाजतां आम्ही येऊं, ' अशी तार त्यांना करून आम्ही 


गाडींत बसलो, व गाडी चाळू झाली 

कँबेळपुर स्टेशन सोडल्यावर लागलीच टेकड्यांचीं रांगची रांग दग्गो 
चर होऊं लागली; खडकाळ व उंचवट अदक्शा भागांतून गाडी जाऊं 
लागली, व लवकरच अटक स्टेशनवर गाडी येऊन पोहोंचळी, आम्ही 
गाडींतून खालीं उतरतों, तोंच गाडी फू फू करीत पुढे निघून गेली 

ज्या ठिकाणाचें नांव वयाच्या दहाव्या वर्षांपासून मला अवगत होते, 


ज्या ठिकाणीं पोहोंचन आपल्या भगव्या झेंड्याचें निशाण रोवल्याबद्दलळ 


सव मराट्यांना अजनहि अभिमान वाटतो, माझ्या प्रवासाचा बेत ठरल्या- 
पासून ज्या ठिकाणचा मला सारखा निदिध्यास लागला होता, त्या 
ठिकाणीं एकदां आपण सुखरूप येऊन पोहोंचलो, हें पाहून आम्हांला 
किती आंनंद झाला म्हणून सांगू?  आमच्याबरोवर कँवेलपुरच्या 
वकीलसाहेबांनीं आपले 'िरजीव पाठविले होते, व अटकेच्या किल्ल्याव- 
रील कमांडरला चिठीहि दिली होती; तेव्हां आम्ही स्टेशनवर सामान 
ठेवून टांगा करून तडक अटक किल्ल्याकडे गेलों. 

स्टेशनापासून किल्ला सुमारें पाऊण मेल आहे. अटकेचा किल्ला म्हणजे 
सिंधूनदीच्या तीराला ज्या टेकड्या आहेत, त्यांच्या सभोवार एक तट 
बांधलेला आहे. नदीच्या प्रवाहापासन जी तटाला सुरवात होते ती टेक- 


डीच्या थेट माथ्यापर्यंत जाते. यामुळे ॥ल्ल्याच्या तटामध्ये उचसखलपणा 


शर. 


"अटकेपार, 


अत्यंत आहे; शत्रु नदी उतरून अलीकडे येऊं लागल्यास त्याला प्रातिबंध 
करण्याकारितां हा किल्ला अक्रवरवादद्याहाने सन १५८१ मध्ये बांधला, 
आम्ही कमांडरला चिट्टी दाखवून त्यावर परवानगीची सही घेऊन इंग्रज 
शिपायांच्या पाहार्‍्यांतून आंत गेलों. किला कांहीं फार मोठा नाही. 
अटक गांवची वसती किल्ल्याला लागूनच नदीच्या कडेला आहे. टेकड्या 
ब नदीचा तीर यांमध्यें खुली जागा फारच थोडी आहे. हें पूर्वी जिल्ह्याचे 
ठिकाण होतें. पण संकुचित जागेमुळें येथे बसती वाढवावयाला अवसर 
नसल्यामुळे उघड्या जागेवर असलेल्या कँबेळपुर या गांवीं जिल्ह्याचे 
ठिकाण नुकतंच करण्यांत आलें आहे. 
आम्ही तटातटानें बहुतेक सर्व किला फिरलो. 
सिंधू नदीचा देखावा अवर्णनीय दिसतो. उजव्या हाताला टेकड्यांच्या 
पलीकडे सिंधुनर्दाचें पात्र फारच रुंद व म्हणूनच प्रवाह शांत आहे. अट- 
कच्या शेजारांच सिंधु व कावूल या नद्यांचा संगम झाला आहे. ही 
नदोहि सपाट प्रदेशावरून येते. याप्रमाणे सपाट प्रदेशावरून संथपणें व 
प्रहस्तपणें या नद्या वहात येऊन मग तेथे एकमेकींना मिळून अटके- 
जवळच्या टेकड्यांत जणूं काय घुसत आहेत, असा येथें भास होतो. 
'कारण, अटकेच्या दोनाहि बाजूंना उंचउंच टेकड्या आहेत, व सिंधु नदी 
या उंचउंच टेकड्यांमधल्या अरुंद मार्गाने व म्हणूनच विलक्षण वेगानें 
जाऊं लागते. रुंद व मोकळ्या पाटाने वहाणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाला 
अरुंद नळ लावला, म्हणजे जश्शी पाण्याची स्थिति होते, तशी येथें सिंधूची 
स्थिति झाली आहे. यामुळें या ठिकाणा नदर्चिं पात्र अरुंद आहे, पण 
प्रवाहाचा वेग व पाण्याची खोली, हीं कल्पनातीत आहेत. 
आम्ही तटावरून निरनिराळ्या घुरुजांवरून येथली शोभा पहातपहात 
खालीं येत होतों. अलकिडे व पलीकडे निर्वुक्ष व जांभळटकाळसर खड- 
कांच्या त्या प्रचंड टेकड्या, आणि मध्ये नजर न ठरणाऱ्या वेगानें वाहणारी 
'ती सिंधु नदी, हां पाहिलीं, म्हणजे या ठिकाणाला “ अटक? हें नांव कां 
पडलें असावे हे तेव्हांच ध्यानांत येऊन आपल्या लोकांना अटक हें 
अटकेला झेंडे नेणें म्हणजे सर्व 


किल्ल्याच्या तटावरून 


तक्षशीला-अटक-पक्यावर: 


हिंदुस्तान कावीज करणें असें कां वाटें याचाहि सहज उलगडा होतो. 

याच नदीच्या पर्शियन उच्चारावरून सिंधुनदीपलळीकडीळ देद्याला 
* हिंदुस्तान ? असें नांव मिळालें, व हिंदुस्तानची ही स्वाभाविक मर्यादाच 
आहे. सिंधु नंदी टाकली, कीं, पूर्वीचा गांधार देश लागे. आतां त्याला 

वायव्यसरहद्दीवरचा प्रांत ? म्हणतात. या टेकड्यांवर सेन्य ठेवून जर 

नदीचा मार्ग बंद केला तर हिंदुस्तानच्या वायव्य टोंकाची ' नाकेबंदी 
केल्याप्रमाणे आहे, व म्हणूनच अकवरबाद्याहानें आपल्या साम्राज्याच्या 
सरक्षणाकरितां येथें हा किल्ला बांधला, 

तटावरून खालीं येतांयेतां आम्ही अगदीं नदीच्या किनाऱ्याजवळ 
आलों. तेथें लहानसा घाट होता. त्याच्या पायऱ्या उतरून अगदीं पाण्या- 
जवळ गेलों, व प्रवाहांत हात घातला, तों बफोसारखें अगदीं . थंडगार 
पाणी हाताला लागलें. पाणी धूसर रंगाचें दिसले. कारण, वरून येतांना 
पाण्यांत रेती पुष्कळच मिसळलेली असते. आम्ही उभे होतों, त्याच्या 
समोर नदींतील नाव लागण्याची जागा होती. येथें प्रवाह कांहीं फारसा 
रुंद नाहीं; पण पाण्याला ओढ फार असल्यामुळें समोरासमोर येणे 
शक्‍यच नाहीं. त्या तीरावरून या तीरावर यावयाचें म्हणजे किती तरी' 
वांकडेंवांकडें यावें, तेव्हां पैळतीराला पोहोंचणें शक्‍य आहे, असें आम्हांला 
दिसून आलें. 

या घाटावर आम्ही थोडा वेळ थांबलो; पण त्या सर्व वेळांत माझ्या 
मनांत किती तरी विचार येत होते ! हलींच्या आम्हां हिंदु लोकांचे फार 
जुने पूर्वज आर्यळोक ही नदी ओलांडून हिंदुस्तानांत आले, तेव्हांपासून 
त्यांना या नदांचै कोतुक वाटत आलें आहे. या नदीचा देखावाच असा 
आहे, कीं, तो पाहून तिच्याबद्दल आश्रचये व आदर वाटण्याखेरीज गत्यंतरच 
नाहीं ! या नदीचा या ठिकाणचा जोर, तिचा धो धो आवाज व तिची' 
एकंदर गाति हीं अवणनीय आहेत. याच ठिकाणीं पूर्वक्रपींनीं सिंधूच्या 
देखाव्यानें आश्चयेचाकित होऊन वेदांतील वर्णने केलीं असलीं पाहिजेत 
असें मला वाटलें, क्रग्वेदाच्या दहाव्या मंडलांतळें सिंधूच्या वर्णनाचें एक 
प्रासेद्ध सूक्त आहे. 


[२०१ 


अटकेपार, 


या सूक्तांत पंजावांतील वहुतेक नद्या, गांधार देद्यांतील दोन नद्या, 
आणि मध्यदेश्ांतीळ दोन नद्या इतक्यांचीं नांवें आलीं आहेत. यावरून 
त्या काळीं आर्य लोकांना हिंदुस्तानच्या कोणत्या भागाचें ,ज्ञान होतें, हें 
कळून येतें. हें सूक्त या नद्यांची स्ताति करण्याच्या उद्देक्याने केळेळें आहे; 
पण त्यांत मुख्यतः सिंधूळा आवाहन केलेलें आहे. त्याचें भाषांतर असे--- 

१. हे नद्यांना ! यजमानाच्या घरीं कावे तुमच्या सर्वोत्कृष्ट माहे" 
म्याचें वर्णन करतो. सातसात अशा त्या तीन मागीनी वहातात. 
वाहाणाऱ्या ( नद्यां ) मध्यें सिंधु आपल्या सामथ्याने श्रेष्ठ आहे. 

२. हे सिंधु. जेव्हां तू अन्ञाकडे वहात गेलीस, तेव्हां तुला 
जाण्याकरितां वरुणानें मार्ग खुळे केळे. तूं उंच व निमुळत्या मार्गाने 
भूमीवर येतेस, म्हणून तूं या सर्वे जाणाऱ्यांच्या ( नद्यांच्या ) अग्र- 
भागीं जातेस. 

३. तुझा ( धोधो ) आवाज जमिनीवरून आकाशांत जातो. ती 
सिंधु आपला अनंत असा जोर ( लाटा ) तेजस्वितेनें उसळविते. 
जेव्हां सिंधु डुरकणाऱ्या बेलाम्रमाणे येते, तेव्हां (तिचा आवाज ) 
मेघांतून होणाऱ्या वृष्टीच्या गर्जेनेप्रमाणें होतो. 

४. हे सिंधु ! ञ्याप्रमाणे. आई मुलांकडे किंवा दुधासह गाई 
( वासरांकडे ) जातात, त्याप्रमाणें शब्द करणाऱ्या ( नद्या ) तुझ्या- 
कडे जातात. तूंच युद्धकुशळ राजाप्रमाणे दोन्ही बाजू पुढें नेतेस व 
निसुळत्या जाणाऱ्या नद्यांच्या अग्रभागी तूं जातेस. 

५. हे गंगे, यसुने, सरस्वाते गरुतुद्रे (सतलज ) परुष्णसिह 
९ रावीसह ) माझ्या स्तवनाचा स्वीकार करा. हे मरुद्वृधे (सिंधु?) 
असिकनी ( चिनाव ) सह वितस्ते (झेलम ) सह व अर्जाकयि 
( बियास ) सुपोमेसह माझें ( स्तवन ) ऐका. 

६. हे सिंधु, तृष्टामा, रस, शेता सुसतू याच्याशी वाहण्याकारितां 
प्रथमतः संगत होऊन मग कुभेसह ( कावूळ नदी ) कुमुद्ी (कुरुम) 
व ब्मईत्युच गोमतीशीं संगत दो. नंतर तूं या सवे नद्या घेऊन पुढे 
र | 


२९३ ] 


तक्षशीला-अटक-पेश्ावर 


७-८. सरळ जाणारी आणि ( एणी नांवाच्या हरणासांरखी री 
चपढतन वहाणारा, देदीप्यमान, अशी सिंधु आपल्या महिम्यानं 
वस्ताण प्रदशचचे प्रदेश भरून टाकते. अग्रातिहत कतेत्ववान नद्यां- 
मध्य श्रष्ठ घांडोसारखी चित्रावेचित्र व युवतीसारखी दरानाीय; 
अश्व, रथ, कापासवस्त्र, अन्न, सुवण, ठोकर, सलमा ( नांगराचा 
फाळ वाधावयाच्या दारीची वनस्पाते ) यांनीं सपन्न व सुक्काते, 
तरुण, सुभग अशा [रघु मधु पोषण करणाऱ्या (ओषधीं) नां 
आपलें अवगयुंठन करते 


>. सुखद अश्चांनीं युक्त असा रथ सिंधु जोडते. त्या रथांत 
बसून ता आम्हाला या युद्धांत अन्नघन देवो. अप्रतिहृत स्वयंकोर्ते 
मान्‌ शाक्तिमान्‌ अश्या या रथाचा महिमा ( लोक ) गातात 


या सूक्तात किती तरी नद्यांची नांवे आळेलीं आहेत. त्यांपैकीं सर्वाची 
हल्लांच्या नांवांद्रीं संगाते जोडलेली नाहीं. तरी पण या सूक्तांत पंजाव 
गांधार व मध्यदेदा या प्रदेशांतील बहुतेक नद्यांचा उल्लेख आलेला आहे 
ही गोष्ट निर्विवाद आहे, व यावरून वेदकाळीं इतक्या प्रांतांत आर्योची 
वसाहत झाली होती, असें दिसतें. असो 

आम्ही घाटावर वसून एकंदर देखावा किती तरी वेळ पहात होतों 
आमच्या पावलांजवळच [संधूचा तो विलक्षण वेगानें वहाणारा व दोन्ही 
वाजूंच्या टेकड्यांच्या काळसरजांभळट खडकाला भेदून जाणारा प्रचंड 
मवाह; अलीकडे टेकड्यांच्या माथ्यापर्यंत वरवर जाणारा तो किल्ल्या- 
चा तट: पलीक यांतून नागमोडीनें जाणारी रेलवे व पायरस्ता आणि 
खेरावादचें स्टेशन व त्याच्याहि पलीकडे उंच रेकड्यांची रांग उजव्या 
हाताला कावूळ व सिंधु या नद्यांचा संगम आणि त्यांचीं रुंद. व संथ पात्रे 
डाव्या बाजूला दोन्ही नद्यांचे मिळून एकच अरुंद-पण लांबवर तटासा- 
रख्या खडकाच्या आकुंचित मागाने जावें लागल्यामुळेंच जणू कांहीं रागा- 
वून खडकावर धो धो आवाज करून लाटा आपटणारा तो सिंधचा एकच 
मवाह, हा सर्व देखावा केवळ अदृष्टपूर्व आहे, असें माझ्या मनाला वाटलें 


[२०३ 


अटकेपार. 


व असा देखावा सुदेवानें दृष्टिगत करण्याचा सुयोग मला आला, म्हणून 
मनाला विलक्षण आनंद वाटला. 


आतां बराच वेळ झाला, म्हणून परिचित मंडळीचा निरोप घेतांना 
इंग्रजी तर्‍हेनें हस्तांदोलन करतात, ल्याप्रमाणें सिंधूच्या गारगार प.ण्याला 
पुनः एकदां स्पर्ह करून त्या स्प्दसुखाचा अनुभव घेतघेत आह्यी मोठ्या 
नाखुषीने परत फिरलो. परततांना आम्ही अटक गांवाहून आलों. हें गांव 
अगदीं खेडेवजा लहान आहे. वाटेने मेवामिठाईचीं, कापडाचीं, किराण्या 
जिनसांचीं थोडीशीं दुकानें लागलीं, तेव्हां आम्ही त्या गांवच्या पेठेंतूनच 
बाहेर पडलो, असें वाटलें. 


थोड्याच वेळाने आम्ही स्टेशनवर येऊन पोहोंचलो. सिंधुनदीच्या 
सभोवतालच्या सर्व टेकड्या अगदीं उघड्या निर्वन आहेत, व खडकाहि 
जांभळ्या रंगाचा आहे. स्टेशनच्या जवळच सिंधूवर्रील पूळ आहे, तेव्हां तो 
पूळाहि पहावयाला आम्ही गेलों. या पुलावर नेहमीं संत्रीपहारा असतो, पूळ 
कांही फार लांब आहे, असें नाहीं. मात्र तो फारच उंच आहे. सर्व पूल 
लोखंडीच आहे, वृ तो दुमजली आहे. खालच्या मजल्यावर पायरस्ता व 
गाडीरस्ता आहे, आणि वरच्या मजल्यावरून आगगाडीचा रस्ता आहे. 
पूलाचे खांब लोखंडी आहेत. व त्या खांबांच्या पुढें दगडी लंबवर्ठुलाकार 
दुसरे खांब वांधळेळे आहेत. हे खांब जुन्या पुलाचे आहेत, किंवा पाण्याच्या 
प्रवाहाचा जोर लोखंडी खांबांवर पडूं नये, व प्रवाह त्या त्या ठिकाणीं 
दुभंगून जावा म्हणून ते मुद्दाम बांधळेळे आहेत, हें समजले नाहीं. पण येथें 
प्रवाहाचा जो विलक्षण वेग आहे, तो लक्ष्यांत घेतां दुसरीच कल्पना 
- खरी असावी, असें वाटलें, आम्ही सर्व पूल ओलांडला. पुलाच्या मध्यावर 
आल्यावर सिंधूच्या दोन्ही बाजूंचा प्रवाह दूरवर दिसत होता. प्रवाह 
एकीकडे संथ, तर दुसरीकडे वेगवान, असा तो त्याचा विरोध फार 
प्रेक्षणीय होता, सर्व पूल ओलांडल्यावर आम्ही परतलो, व स्टेशनवर आलो. 
तों आमची गाडी येण्याची वेळ झाली, थोड्याच वेळाने गाडी आली; व 
गाडींत बसून आम्ही आमच्या पुढील मुक्कामाकडे चालू झालों. 

२०४] 


93 


तक्षशीला-अटक-पेशावर, 


अटकपासून खैराबाद हें स्टेशन दोनच मेळ असल्यामुळें तें लवकरच 
आलें. या स्टेशनच्या जरा पुढें गेल्यावर कँबरेलपूर सोडल्यापासून जो डोंग- 
राळ मुलुख लागतो, तो सरतो, व पुनः सपाट सुपीक प्रदेशाला सुरुवात 
होते. हा रेलवेरस्ता कावूळ नदीच्या कांठाकांठानेंच बराच वेळ गेळेला 
आहे. काबूल व तिला मिळणारी बांडा नदी यांचे कालवे या प्रांतांत 
इग्गोचर होतात. व यामुळें ठिकठिकाणीं हिरवींगार शेते दृष्टीला पडतात. 


अटकपासून नवशेरा म्हणून जोडस्टेशन लागतें; येथून दरगाईपर्यंत 
चाळीस समेलांचा एक फांटा गेला आहे. नवदोऱ्यानंतर फारसें मोठें स्टेशन 
लागत नाहीं. साडेतीन वाजण्याच्या सुमाराला आम्ही पेशावर कँटोनमेंट 
स्टेशनला येऊन पोहोंचलो. श्रीयुत गोगटे हे स्टेशनवर आठे होते. स्टेशन- 
वरून आम्ही तडक त्यांच्या बिऱ्हाडी गेलो. 


ज्या मार्गानें आमचे पूर्वज आर्यळोक प्रथमतः हिंदुस्तानांत आले 
व पुढेंहि त्यांच्या टोळ्यांवर टोळ्या आल्या, पुढें ऐतिहासिक काळांत 
ज्या मार्गानें हिंदुस्तानावर निरानेराळ्या स्वाऱ्या झाल्या, आरिया 
व हिंदुस्तान या मधला दळणवळणाचा जो जुना एकच मार्ग, तो 
खैबर घांट पहाण्याचें माझ्या मनांत होतें. पण या घांटानें मंगळवार व 
शुक्रवार या दोन दिवशीच सर्व दळणवळण चालतें, व त्या दिवशीं जाम- 
रुड (ब्रिटिश सरद्दद्दीवरील एक किल्ला) पासून तों लंडीकोटा ( अफगाण 
सरहद्दीवरील एक किल्ला ) येथपर्यंत २७ मैलांच्या एकंदर घांटांत शिपा- 
यांचा संगिनी पहारा रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना ठेवून मग मधून गाड्या, 
रांगे, उंट, घोडे, बैल वगेरे सर्व तऱ्हेच्या वाहनांचा आणे पादचारी यांचा 
तांडा निघतो. इतर वेळीं सरहर्दावरील पठाण केव्हां हल्ला करून मनु- 
ष्याळा घेऊन जातील, याचा नेम नसतो. आम्ही पेक्यावरला पोहोचलो, 
तो मंगळवारचा दिवस होता. अर्थात्‌ खैवर घांट पह्ावयाचा तर आह्मांला 
शनिवारपर्यंत पेक्षावरांत रहाणें भाग होतें. इतके दिवस रहावयाला आम्हांला 
सवड नसल्यामुळें मोठ्या नाखुकीनेच नाइलाज हणून आम्हांला तो घांट 
पाहण्याचा नाद सोडून द्यावा लागला, जामर्ड पेश्ावरापासून दहाबारा 


१४ [२९०५६ 


अटकेपार. 


मैळ आहे; पहांटेला निघून तेवढा पाहून येण्याचें आम्ही ठरविलें, व मग 
गांवांतील प्रेक्षणीय स्थळें पहावयाला बाहेर पडलो. 

सरथमतः आम्ही अजबखाना पहावयाला गेलो; पण तो बंद होता. 
त्यासभोवतीं लहानशी पण सुंदर बाग होती. हल्लीचे पेशावर हें गांव अगदीं 
नर्वे आहे असं दिसतें. रस्ते प्ररास्त असून दोन्ही बाजूंना पायवाटा ठेवलेल्या 
'आहेत, व रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना प्रचंड वृक्ष असून मुख्य रस्ता आणि 
पायवाट यांमध्यें लहानलहान तारव्यांतलीं झाडें लावलेलीं आहेत; यामुळें 
सर्व रस्ताच उपवनाप्रमाणें दिसतो. 


अजबखांना पहातां येत नाहीं, हें कळल्यामुळें आम्हांला वाईट वाटलें. 
पण त्याचा उपयोग काय १ मग आम्ही पंचतीर्थ नांवाचें एक ठिकाण 
पहावयाला गेलो. तेथे पुष्कळ लोक खानाला जातात, असें दिसले. 
आवारांत गेल्यावर जिकडे जावें तिकडे पाणीच पाणी व झरेच झरे! 
याप्रमाणें ती पाण्याची मजा पहातपहात आम्ही एका लहानद्या विहिरी- 
जवळ गेलों. ही विहीर तोंडोतोंड ,भरढी असून उकळणाऱ्या पाण्यांतून 
जशा वर उकळ्या येतात, तक्षा झऱयांच्या उकळ्या निघून विहिरीच्या 
सर्व कांठावरून सारखें पाणी वहात होते. हा देखावा खरोखरच मनोहर 
होता. पाणीसुद्धा अत्यंत निर्मळ, गार व मधुर असं होतें. आम्ही तेथले 
किती तरी पाणी प्याळों, तरी आमचें समाधान झालें नाहीं! 
येथून आम्ही गांवांत एक गडासारखा भाग आहे, तिकडे. गेलों. या 
भागाला कोनवाळला म्हणतात. तथेच तहक्यील व इतर कचेऱ्या आहेत. 
येथें तटावरील बुरूजवजा असलेल्या उंच गच्चीवर गेले, म्हणजे राहराचा 
विस्तार व शोभा एकदम दृष्टिपथांत येतात. या गच्चीवर उभे राहून आम्ही 
सर्भावार कितीतरी वेळ पहात होतों. हा प्रदेशहि पंजाबप्रमाणें सपाटच 
' आहे. मात्र वायव्य दिद्देलळा व उत्तरेला टेकड्याचटेकड्या हारिगोचर 
होतात, व कांहींकांहींवर बरीच झाडीहि दिसते. 
नंतर आम्ही बाजारांत हिंडलो. इकडे बहुतेक वसाति मुसलमानांचीच 
आहे. हिंदू काचितच दिसतात. दाहराचा बुना भाग अरुंद व कोंदट 


२९६] 


तक्षशीला-अटक-पेश्ावर* 


आहे. पण म्युनिसिपाळिटीची व्यवस्था चांगळी असल्यामुळें कोठेंहि 
घाणकचरा वगेरे फारसा दिसला नाहीं. ी 

रात्रीं बराच वेळ आम्ही गप्पा मारीत होतों. या ठिकाणीं सरहर्दाच्या 
पठाण टोळ्यांपासून मोठा धोका आहे, असें आम्हांला कळलें. . रात्रीं 
बेरात्री एकटादुकटा मनुष्य सांपडला, तर हे पठाण लोक त्याला 
आपल्या गढी (-लहान किल्ल्या ) वर नेऊन अटकेंत ठेवतात, व त्याज- 
_ कडून खंडणी घेतल्याबांचून त्याला सोडीत नाहींत. येथें लष्कर मोठे 

असल्यामुळें येथें हे पठाण लोक बंदुका चोरण्याचा धंदा करतात, 
कारण, त्यांना यायोगेंच बेदुका मिळतात, या सरहद्दीवरील प्रांताच्या 
आसपास केव्हां केव्हां या टोळ्या हलले करतात, व मग लष्करी सेन्य 
पाठवून त्यांच्याशीं प्रत्यक्ष लढाई करण्याचाहि प्रसंग येतो. यामुळें या 
प्रांतांत जीविताची आण मालमत्तेची सुरक्षितता जरा कमी आहे, असे 
म्हणावें लागते. तरी पण सरकार वरांच बेदोवस्त ठेवते. या पठाण- 
टोळ्यांनी दंगेधोपे किंवा चोऱ्यामाऱ्या करूं नयेत हाणून त्यांच्या मुख्यमुख्य 
लोकांना सरकारांतून दरसाळ थोडीफार रक्कम पोहा'चावण्यांत येते, व अशा 
तर्‍हेनें त्यांच्यापासून प्रजेच्या मालमत्तेचा व जीविताचा बचाव केला जातो. 

आदल्या दिवशीं ठरल्याप्रभाणें आम्ही सकाळींच चहा वगेरे घेऊन 
टांगा करून श्रीयुत गोगटे यांचेसमवेत जामरुडच्या किल्ल्याकडे जावयाला 
निघाळों. येथळे घोडे फार चपळ असल्यामुळें टांगे फार चांगळे चाटतात. 
यामुळें दहाबारा मैल अंतर तोडावयांठा आम्हांठा तास सवातासाच्या 
वर वेळ लागला नाहीं. 

पेशावराकडून हा भाग जरा चढताच आहे. जसजसे आम्ही जवळ- 
जवळ येऊं लागलों, तसतद्ीी आम्हांला टेकड्यांची रांगचीरांग समोर 
भिंतीसारखी दिसूं ळागली, व त्यांच्या पायथ्याशी लहानसा भुईकोट किल्ला 
दिसूं लागळा. टांगा बाहेर ठेवून आम्ही किल्याच्या दरवाजांतून आंत 
गेलो, श्रीयुत गोगटे हे पूर्वी येथल्या पलटणींतील डाक्टर असून या किल्ल्या- 
वर राहिलेले होते. यामुळें सवोशीं त्यांची ओळख होती. अर्थात्‌ किल्ला पहा- 
बयाला कांहीएक अडचण पडली नाहीं. 

[ २९०७ 


अटकेपार 


आम्ही किल्ल्याचा सर्व तट पाहून आलों. किल्ला फारसा मोठा नाहीं, 
व त्याच्या भिंती आणि बुरुज मातीविटांचेच आहेत. आपल्याकडे देशाव- 
रील कांहीं कांहीं गांवांत पाटलाची जशी गढी ( लहान किल्ला ) असते 
त्या तऱ्हेचाच हा किल्ला आहे. हा किल्ला पंजाबच्या रणाजितसिंहाच्या 
कारकीर्दीत बांधलेला आहे. सरहद्दीवरीळ पठाण नेहमीं त्रास देत, म्हणून 
रणाजतसिंह्ानें हा किल्ला बांधला, व त्याचा हारिसेंग म्हणून एक प्रख्यात 
सेनापति होता. त्याला येथें ठेवलें. त्यानें या पठाण टोळ्यांची अगदी 
खोडकी जिरविली, व रणजितसिंगाच्या अंमला'चा दरारा या प्रांतांत चांग- 
टाच बसविला, पंजाबांत व या प्रांतांत हारेसेंगाचें नांव अजूनाहि लहान 
मुलांना भेवडाविण्याला उपयोगीं पडतें, इतका त्याचा दरारा या प्रांतांत 
होता. हारिसेंग या किल्ल्यांतच मेला, व त्याचें ल्हानसें स्मारक येथें आहे. 
हा किल्ला टेकड्यांच्या अगदीं पायथ्याशीच आहे. येथूनच खेबरघां- 
टाल सुरुवात होते. दोन टेकड्यांच्या मधून खिंडीसारख्या भागांतून रस्ता 
अगदीं स्पष्ट दिसतो. या टेकड्याहि अटकजवळच्या टेकड्यांग्रमाणें अगदीं 
उघड्याबोडक्या आणि निर्वन आहेत; त्यामुळे त्या आधिकच भीषण 
दिसतात. या सर्व डोंगरांत जिकडेतिकडे लहानलहान गढ्या दिसल्या, 
गढ्यांत पठाण लोक रहातात, असें आम्हांला कळले. प्रिटिश राज्याच्या 
सरहृद्दीपासून अफगाणिस्तानच्या सरहद्दीपर्यंतच्या मुलखावर याच टोळ्यांचा 
ताबा आहे. येथला गढीवाला पठाण म्हणजे एक स्वतंत्र राजाच आहे. 
झालें, येथे “* माझा अटकेपार प्रवास ? संपला. जामरूड किल्ल्याशीं 
उर्भे असतांना हिंदुस्थानांतील ब्रिटिश राज्याच्या विस्ताराची कल्पना 
माझ्या मनांत आली. रामेश्वरापासून पेशावरपर्यंत सुमारें दोन हजार आठरों 
मैल होतात. तसेच द्वारकेपासून रंगूनपर्यत दोन हजारांच्या वर मैल 
होतात. येवढें प्रचंड साम्राज्य पूर्वकालीं अशोकाने व पुढें समुद्रगुप्ताने. स्थापन 
केलें होतें. पण हीं साम्राज्ये चिरकाल टिकलीं नाहींत. पण हल्लींचे साम्राज्य 
ब्रिटिशांच्या उदार धोरणाने हिंदुस्थान चिरस्थाई होणार यांत शंका नाहीं. 


-*-*-स्प प. : 5 य 
व्य नब 
० 


हिंदुस्तानचें नंदनवन. 


9 100 यी 
नदनवनाकड. 
*>>><5€€* 
इमीरच्या अपूर्व सृष्टिसोंदर्यावरून इंग्रज प्रवासी त्या प्रांताला “ हिंदु- 
स्तानचें नंदनवन । म्हणतात. पण काइमीरचा हा लौकिक नवा 
नसून फार पुरातन कालापासून चालत आलेला आहे, संस्क्ृतांतल्या प्रासेद्ध 
५ राजतरॉगेणी ? या ऐतिहासिक ग्रंथांत पहिल्याच सर्गोत या प्रांताची 
खालील *होकांत महती गाइली आहे, त्यावरून. ही गोष्ट सद्ध होते. 
पुरा सतीसरः कल्पारंभात्प्रभ्नाते भूरभ्वत्‌ । 
कुक्षी दविमाद्रेरणाभिः पूणा मन्वंतराणि षट्‌ ॥ 
अथ वैवस्वतीये$स्मिन्‌ प्राप्ने मन्वंतरे सुरान्‌ । 
दुहिणोपेन्द्ररुद्रादीनवताये प्रजासुजा ॥ 
कडयपेन तदन्तःस्थ॑ घातयित्वा जलोद्धव । 
निर्ममे तत्सरोभमौ करमीरा इति मण्डलस्‌ ॥ 
3 डी 3 ज्र 
चक्रभृद्विजयेशादिकेशवेशयानभ्रूषिते । 
१५ [२०९ 


नंदनवन. 


तिलांशोपे न यत्रास्ति पृशव्यास्तीयेबेहिष्कृतः ॥ 
विजीयते पुण्यवळेबठेयेत्तु न शस्त्रिणास्‌ । 
परलोकात्ततो भीतिर्यस्मिन्निवसतां परम्‌ ॥ 
सोष्मरानग्रृह्ाः शते स्वस्थतीरास्पदा रये । 
यादोविरहिता यत्र निग्नगा निरुपद्रवाः । 
असन्तापाहंतां जानन्यत्र पित्रा विनिर्मेते । 
गौरव्ादिव तिग्मांधुधेत्ते श्रीष्मेप्यतीब्रताम्‌ ॥ 
विद्या वेश्‍मानि तुड्गानि कुंकुम सहिमं पयः । 
द्राक्षाति यत्र सामान्यमस्ति त्रिदिवटुळेभम्‌ ॥ 
त्रिळोक्‍्यां रत्नसूः-छाध्या तस्यां धनपतेहेरित्‌ । 
तत्र गोरीगुरुः शेळः यत्तस्मिज्ञापिमण्डलम्‌ ॥ 


कल्पारंभापासून सहा मन्वंतराच्या काळांत हिमालयाच्या पोटांतीळ 
भ्रूमि पाण्याने तुडुंब भरलेली असल्यामुळें तिळा सतीचे सरोवर म्हणत. 
पुढें हृ्छीं चाळू असलेला “वैवस्वत मनू सुरु झाल्यावर प्रजापाति कड्यपानें 
ह्लाहिण, उपेन्द्र व रुद्र इत्यादि देवांना खालीं आणवून त्यांचे हस्ते त्या 
सरोवरांत राहणाऱ्या जलोद्धव ( राक्षसाला ) मारावैळें व त्या भूमीवर 
कड्मीर या नांवाचा देश निर्माण केला. 

चक्रभूत्‌ ब विजयेशश या रूपानें विष्णू ब शंकर या देवांनी विभूषित 
अशा त्या देद्यांत तीर्थ नाहीं अद्नी तीळभरसुद्धां जमीन नाहीं. तो देवा 
पुण्याच्या सामर्थ्याने जिंकला जाईल; पण सेन्याच्या सामर्थ्याने जिंकला 
जाणार नाहीं. म्हणून त्या देशांतळे लोक फक्त परलोकाला भितात. त्या 
देशांतील नद्यापासून धोका नाहीं; त्या देशांतील नद्यांमध्ये हिंख जलचर 
नाहींत; त्या देशांतील नद्यामध्ये हिंवाळ्याकरितां उष्ण स्नानगृह्यांची सोय आहे; 
व त्या देशातील नद्यांना पाण्यापर्यंत जाण्यास सुळभ घाट आहेत. आपल्या 
वापानें निर्माण केल्यामुळें त्रास देण्यास योग्य नाहीं असें जाणून त्या देद्याला 

९९० 


नंदनवनाकडे 


मोंगल बादशहांच्या काळीं तर हा प्रांत त्यांच्या साम्राज्याचा एक भाग 
असे, आणि जहांगीर व शहाजहान हे दोन्ही बादशाह त्या प्रांतांत वारं- 
वार जात. काडमीर हें त्यांचें आरोग्यालयच होतें म्हटलें तरी चालेल 
जहांगिराची मरणकाळची शेवटची इच्छा मला काड्मीर द्मीर पाहिजे, दसर 
कार्हाएक नको, अक्की होती ! ललितकलापराड्मख आरगजेब बादशाह- 
सुद्धां कारमीरांत गेला होता. व त्याच्यावरोवरच प्रासिद्ध फ्रेंच प्रवासी बरर्निअर 
हा काढमीरांत गेला व त्यानें कारमीरचें वर्णन आपल्या प्रवासवृत्ताच्या 
पुरवणींत दिलें आहे. 

अगदीं प्राचीन काळापासून सृष्टिसोंदर्य, हवापाणी, फुलझाडे व फळ-' 
झाडें यांकारेतां नाणावलेला प्रदेश पहाण्याचा सुयोग आह्मांला येणार, हें 
पाहून आमचीं मने सुप्रसन्न झाली होतीं, हें सांगण्याची जरूरी नाहीं. 


: माझा अटकेपार प्रवास * या पुस्तकांत वर्णन केळेला प्रवास संप- 
वून आम्ही परत रावळापिंडीला वारांच्या सुमाराला आलो. लाला दिवा- 
णचद म्हणून एक खानदानीचे वकोल तेथे आहेत. त्यांच्या घरीं आम्ही 
उतरलों होतों. आधी तार पाठविली असल्यामुळे आमची सर्व व्यवस्था 
नीट लागली. 

चारांच्या सुमाराला लालाजी कोर्टातून आले, व त्यांनीं आमची विचार- 
पूस करून पुढें केव्हां जाणार, याबद्दळ चवकशी केली, “ आतां आह्यांला 
होतां होईल तितके लवकर रवाना करा, ? असे आम्ही त्यांना सांगितलें, 


आदरानें उन्हाळ्यांतसुद्धां सूर्य प्रखरता भासवीत नाहीं. ज्या वस्तू स्वगात 
सुद्धां दुर्मिळ अश्या वस्तु म्हणजे विद्या, उंच घरें, केदार, बर्फमय पाणी व 
द्राक्षे त्या देशांत अगदीं सुळभ व विपुल आहेत. त्रैलोक्यामध्यें वहुरतना- 
बसुंधरा ही प्रशंसनीय आहे; त्या प्रथ्वीवर कुबेराची उत्तर दिशा आधिक 
प्रशंसनीय आहे; त्या उत्तर दिशेकडील पार्वतीचा वाप हिमालय हा विशे- 
षच प्रशंसनीय आहे व त्या हिमाल्यामधील काइमीर देश तर सर्वोत 
अशेसनीय आहे. 


ह. 130 


नंदनवन. 


रावळपिंडीहून कारमीरची राजधानी श्रीनगर ही १९६ मेल आहे. हा 
सर्व प्रवास टांग्याने करावा लागतो. टपालच्या टांग्यानें गेल्यास अडीच 
दिवस लागतात, व माण्ीं भाडे ३ ३ रुपये पडतें. खासगी टांगा केल्यास 
पंचेचाळीसपासून पन्नासपर्यंत रुपये सबंध टांग्याला पडतात, व पांच दिवस 
छागतात. पण ' काइमीरांतील सुष्टिशोभा स्वस्थपणें पहावयाची असेल, तर 
खासगी टांगा करून जाणें इष्ट आहे, ' असें लाला दिवाणचंदांनीं आह्यांला 
सांगेतळें, व आह्यी खासगी टांग्यानेंच जाण्याचे ठराविळें. लागळीच लाला- 
जींनी आपला नोकर पाठवून एका टांगेवाल्याला . बोलावून आणलें, ब्र 
जकात, पट्टी बगेरे सर्व मिळून पन्नास रुपये त्याला देण्याचें ठराविळें. 
टांग्यांत तीन माणसें बसण्याची परवानशो असते; पण प्रवास थोडासा 
उल्लाचा व्हावा म्हणून आम्ही दोघांनी स्वतंत्रच टांगा केला, व रात्रीं नऊ 
वाजतां निघण्याचा बेत कायम ठरविला. र यी 

रावळापिंडींत आतां आमचा चारपांच तासांचाच मुक्काम होता. त्यांपैकी 
'थोडा वेळ आम्ही लालाजींशीं बोलण्यांतच घालाविला. 


सायंकाळीं आम्ही एका टांग्यांत बसून रावळपिंडीचें कँटोनमेंट पाहून 


आलों. पेद्यावरपेक्षांहि येथली छावणी मोठी आहे, व रस्ते वगेरे फार 
चांगल्या स्थितींत आहेत, असे आह्मांला दिसून आळे. दोनएक तास 
याप्रमाणें सहळ करून आल्यावर आम्ही ब्रिऱ्हाडीं परत आलों, व पुढल्या 
प्रवासाकारेतां सामानाची बांधाबांध केली, आणि जेवणहि लवकरच उर- 
कून घेऊन टांग्याची वाट पहात लाळाजींच्या बगीच्यांत बसलों. 
आतांपर्यंत आमचा हजारों मेळांचा प्रवास झाला; पण तो सारा आग- 
गाडीचा होता. आतां मात्र सर्व प्रवास टांग्यानें व्हावयाचा असल्यामुळे या प्रवा- 
साचा विकटपणा मनांत येऊन मला माझ्या लहानपणच्या प्रवासाची आठवण 
झाली. मी पुण्यास विद्याभ्यासाकरितां रहात असतांना कोंकणांतून घांटावर ये- 
ण्यासाठी बेलगाडीनें प्रवास करावा लागे, व कोंकणाच्या वाजूकडून येतांना 
मोठा थोरला सह्याद्रिपर्वत ओलांडून येणे भाग पडे. या प्रवासाला तीन- 
चार दिवस लागत. आतांचाहि आमचा प्रवास या बरेलगाडीच्याच प्रवा- 


साःसारखा होता; पण टांग्याचा असल्यामुळें बेलगाडीपेक्षां थोडा जलद,. 


२९२९१ 


नेदनवनाकडे. 


इतकाच काय तो फरक. आहांलासुद्धां प्रवासाळा चारपांच [दिवस लाग- 
णार होते. वेळाच्या मानानें असले प्रवास त्रासदायक असले, तरी सृरि- 
सोंदर्य पहाण्याच्या उदेशाने निघालेल्या माणसाळा हा सावकाश प्रवासच 
आधिक चांगला, यांत शांका नाहीं. 

अशा प्रकारचे विचार मनांत येत आहेत, तोंच आमचा टांगेवाला 
आला. आम्ही आपलें सर्व सामान टांग्यांत भरळें, व दिवाणचंदसाहेवांचा 
निरोप घेऊन नंदनवनाकडे जावयाला सेद्ध झालें. 

आम्ही रावळपिंडीहून निघालों तो दिवस गुरुवार ता. २० मे १९१५ 
हा होता. रात्रीं नऊ वाजतां आम्ही मार्गस्थ झालों. त्या दिवशीं वैशाख 
शुद्ध प्रष्ठी ही [तिथि असल्यामुळे आम्ही निघालों तेव्हां साधारण चांदणे 
होतेच, यामुळें सभोवार थोडेंफार दिसत होतें. इकडले टांगे चांगळे चाळ- 
णारे असतात, यामुळें ताशीं सहासात मेळ सहज जाऊं दकतात. 

आम्ही या वेगानेंच चाललों होतों. रावळापर्डापासून जवळजवळ पंधरा 
मैळ रस्ता साधारण सपाटीचाच आहे. पुण्याहून पायवाटेने तळेगांवाला 
जातांना जसे लहानलहान चढउतार आहेत तशा प्रकारचे चढउतार येथे 
आहेत. सोळा मैलांपासून थोडा चढाव ठाणं लागतो; पण टेकड्या फार 
उंच दिसत नाहींत. या लहानलहान टेकड्यांचा वरवर जातांजातां प्रचंड 
हिमाळ्य बनतो, आणि आतां आपण लहानसा चढाव व टेकड्या चढत 
आहों त्या चढतचढत आपणांला जगांतळा एक मोठा पर्वत ओलांडून 
जावयाचें आहे, याची कल्पनाहि त्या वेळीं होत नाहीं. 

दोजचार मैळ चढून गेल्यावर आह्यांठा छत्तर म्हणून लहानसे खेडे 
लागलें. रात्रीचा वारांचा सुमार झाला होता; म्हणून टांगेवाला विश्रांती- 
करितां येथें उतरला. आम्हांलाहि विश्रांतीची व झोंपेची जरूर होतीच. कारण, 
टांग्याच्या हादरण्यानें व टांग्यांत सारखें बसण्यानें पाठीला कड आले होते ! 
इकडल्या प्रांतांत जामेनीवर निजणें हें अगदी कमी दजाचें समजतात. 
टांगेवाले सुद्धां जामिनीवर निजावयाचे नाहींत ! प्रत्येक माणसाला निदान 
* चौपाई ? ( चार पायांची हुळकी खाट ) तरी पाहिजेच, अश्शी इकडे 
रीत असल्यामुळें असल्या चोपाया वाटोवाट भाड्याने मिळतात. भाडोंहि 

[२१३१ 


नंदनवन. 


फार नसतें. येथें आम्ही एकएक आण्याला दोन चौपाया भाड्यानें घेतल्या 
व तावर आथरूण टाकून पडलो. टांगेवाल्याने घोड्याला खाणें विकत 
पऊन घातळ., इकडे आपल्याप्रमाणे हरभरा घालण्याची रीत [दिसली नाहीं 
मक्त्यांच पाठ व गूळ यांचें मिश्रण करून तें पाण्यांत कालवून त्याचे लहान 
लहान गोळ करतात, व ते घोड्यांना देतात. घोड्याचें हें खाणे वाटोवाट 
मळत. यामुळ टांगेवाळे जथल्या तेथे घोड्याचे खाणें विकत घेऊन घोड्याला 
देतात, असें आमच्या दृष्टोत्पत्तीला आलें 

या ठकाणी आम्ही पहांटेच्या पांच वाजेपर्यत विश्रांति घेतली. इकडे 
बहुतेक पांच वाजल्यापासून चांगळें दिसं लागतें. यामुळें यानंतरचे सर्व 
मागक्रमण उजेडात झाल. छत्तर या गांवापासून सारखा चढाव लागतो, 
व ता बराच काठण आहे. यामुळें घोड्यांना मध्येमध्ये थोडासा विसावा 
द्यावा लागतो, रावळापेंडीच्या बाजूला प्रथम लागणाऱ्या टेकड्यांवर फारसें 
रान नाह; पण आमच्या सकाळच्या मार्गक्रमणांत जिकडेतिकडे दाट 
हाडा व रान हग्गोचर होत होते. जिकडे पहावें तिकडे हिरवोहिरवें गार 
रान, व उंचउंच पर्वतच्या पर्वत ! प 

सकाळच्या सातसाडेसातांच्या सुमाराला आम्ही ट्रेट या ठिकाणीं आलों 
चथ मळटागा बदण्याचे मोठे ठकाण आहे. येथें कांहीं वबंगळेवजा घेरे 
दिसलीं, व येथे लहानसा वाजाराहि होता. येथे टागेवाल्याने घोड्यांची 
थाडा चाकरी करून त्यांना दाणा दिला. आम्ही येथे मुखमार्जनांदे विधि 
आटापून गरमगरम दूध घेतलें. अध्यांपाऊण तासाच्या विश्रांतीनंतर आम्ही 
वाट चाळूं लागलों 

रावळापडोपासून आतांपर्येत आम्ही पंचवीस मेलांचा प्रवास केला, 
त्यापक| दहा मल सारखे चढावयाचेच होते. हा भाग वर म्हटल्याप्रमाणे 
सह्याद्रीच्या घांटासारखाच दिसतो. व झाडझुडपाहे आपल्या इकडच्यासार- 
खी दिसतात; पण ट्रेट सोडून वरवर जाऊं लागलें म्हणजे वनसोंदर्य सर्व 
बदलतं. पूर्वी कधींहि न पाहिलेल्या पाईन व देवदार या प्रचंड उंच 
झाडाच रान लागते. / हीं झाडें सरळ सांटासारखीं वाढतात, व त्यांना 


बारीकवारिक पानें असतात यामुळ कांहीं अंशीं हे वृक्ष सुरूच्या झाडा- 
रु 


नदनवनाकडे. 


सारखे दिसतात; पण सुरूच्या झाडापेक्षां पुष्कळ जाड, उंच व भव्य 
असतात. रस्ताहि आतां जास्त जास्त वांकणें घेऊन जात होता. यामुळें 
घोड्यांना भार कमी व्हावा म्हणून मधूनमधून आम्ही मधल्या पायवाटेने 
श्वालत जात होतों. आतां दृष्टींलहा पडणारा सर्वच देखावा आपल्या इकड- 
ल्यापेक्षां निराळा. इकडे झाडें सर्वच निराळी. त्यांची उंचीहि विलक्षणच ! 
पाने व फुळे विशेष सतेज व रमणीय. इकडील डोंगराची जमीन, खडक 
व दगड यांचा रंग निराळा, ज्याप्रमाणें नाटकांत एकदम एकादा 
देखावा बदटळून अगदीं निराळाच देखावा हग्गोंचर होतो, त्याप्रमाणें 
येथे मनुष्याला भास होतो. हिमालयाच्या दक्षिणेकडील खालचा भाग 
व वरचा भाग यांमध्यें असेंच एकदम विलक्षण स्थित्यंतर होते. आतां 
जिकडे पहावें तिकडे प्रचंड वृक्ष व जागोजाग पाण्याचे झरे, या झऱ्यांचें 
पाणीसुद्धा अगदीं स्फटिकवत्‌ स्वच्छ व गार असावयाचें ! 

आम्ही आतां सारखे वरवर चढत होतों. आतां हा चढाव चढला म्हणजे 
आपण माथ्यावर येऊं असे वाटावे. आणि तों चढाव चढून वर यावें 
तों त्याच्यापुढे आणखीहि प्रचंड चढाव आहेच ! हा चढाव चढल्या- 
वर तरी माशा येईल अक्की अद्या करावी, तरी पुनः पूवंवत्‌ निराद्याच !. 
मला सह्याद्रीचा पुष्कळ परिचय. माझ्या लहानपणापासून मी बैलगाडीचा 
पुष्कळ प्रवास केळेळा, व डोंगरावर डोंगर कसे सारखे चढत जातात याची 
मला बरीच कल्पना; तरी पण माझीसुद्धां या चढावांनीं फत्तगत होई 
मग ज्यांचं संव आयुष्य सपाट प्रदेशावर गेल आहे, व ज्यानी कधा बेल- 
गाडीने घांट चढण्याचा अनुभव घेतला नाहीं, त्यांना या मागानं गेल्यास 
काय वाटेल याची मला कल्पनाहि होत नाहीं ! हा पवत अगदीं अनंत 
आहे, असेच त्यांना वाटेल यांत शंका नाहीं. 

असं सारखें चढतांचढतां व प्रत्येक वेळेला आतां चढाव संपेल अशी 
फसगत होतां होतां आम्ही अकरा वाजण्याच्या सुमाराला कोडागल्ली म्हणून 
ट्रेटपासून दहा मेळांवर एक गांव आहे तेथें आलों. येथें टांगेवाला दोन- 
अडीच तास विश्रांति घेणार होता. अर्थात्‌ आम्हांलाहि विश्रांति व त्याहि- 
पेक्षां अनशांति पाहिजेच होती, म्हणून आम्ही येथें उतरलो. हा गांव 

[२१५ 


नंदनवन. 


बराच मोठा आहे. येथौहि उत्तम पाण्याचे झरे पुष्कळ आहेत. गांवांत 
विहिरीहि दिसल्या. आम्ही दोनतीन तासांकारेतां एक खोली व दोन 
चोपाया घेतल्या, व त्यात्या एकंदर सहा आणे भाडें ठरविलें. नंतर पुरी, 
तकारी व आणखी थोडी मेवामिठाई विकत घेऊन हातपाय धुऊन यथेच्छ 
फराळ केला, व चौपायांवर पडून राहिलों. 
दोन वाजण्याच्या सुमाराला आम्ही पुनः पुढें चाळू झालों. भजून आम्ही 
वर चढतच होतों. आतां सर्व डोंगर हिरवेगार दिसत होते; पण कांहीं डोंगर 
मात्र बरेच उघडेबोडकेहि असल्याचें आढळून येई. सह्याद्रीच्या मुख्य डोंगरांत 
गेलें म्हणजे जसें निर्जन व भयाण वाटतें, तसें इकडे वाटत नाहीं. जागोजाग 
डोंगरांत वसती आहे, व डोंगरावर जिकडेतिकडे पाण्याचे पाटच्यापाट 
चाळू असल्यामुळें इतक्या उंचउंच डोंगरांवरसुद्धां लहानलहान हिरवींगार 
ोतें दृष्टीला पडतात. येथला देखावा किंचित्‌ रत्नागेरी-कोंकणांतल्या पाखा- 
ड्यांतल्यासारखा दिसतो. येथली मातीहि तांबडीच आहे, व डोंगराच्या 
उतारावरच ताली घाळून लहानलहान सपाट पट्टे तयार करून भातरेते 
केलेली दृष्टीला पडतात. - 
अशा प्रकारची अपूर्व शोभा पहातपहात शेवटीं एकदां आम्ही मरी 
या ठिकाणाशीं आलों. पंजाबसरकारचें हेंच उन्हाळ्याचे शीतल वसातिस्थान 
आहे. हें रावळापेिंडीपासून चाळीस मैल आहे. म्हणजे वाठारपासून महा- 
बळेश्वर जितके दूर आहे, तितकाच हा पल्ला आहे, मात्र मरी समुद्रसपाटी 
पासून साडेसात हजार फूट उंच आहे तर महाबळेश्वर साडेचार, हजार 
फूट आहे. अर्थात्‌ महाबळेश्वरापेक्षां मरी तीन हजार फूट उंच आहे, व 
म्हणूनच मरीची चढण सरतां सरत नाहीं. 
मरीपासून मात्र मनुष्य उतरण उतरू लागतो, व हिमालयाचा दक्षिण- 
भाग ओलांडून उत्तरभागांत प्रवेश करतो. हिमाल्यांतील विलक्षण वनश्रीला 
येथूनच खरी सुरुवात होते. हा हिमालय किती रुंद रुंद पसरत गेलेळा आहे 
याची कल्पना आमच्या मार्गक्रमणवर्णनावरून वाचकांना कळून येईल. 
पण आतां वनसोंदर्य खरोखरीच अपूर्व आहे, असा क्षणोक्षणी प्रत्यय येतो. 


डोंगर केव्हांहि उघडेबोडके दिसत नाहींत. जिकडे तिकडे पावसाळ्या- 
२१६] 


नंदनवनाकडं- 


सारखी वनशोभा भर उन्हाळ्यांत दिसते. कारण या प्रांतांत बहुतेक वारा- 
हि माहिने थोडाफार पाऊस पडतो, व उन्हाळ्यांत हिमाल्यांतील बर्फ 
वितळू लागल्यामुळें भर मे महिन्यांत आपल्या इकडल्या पावसाळ्याप्रमाणें 
]जिकडे तिकडे नदीनाले पाण्यानें भरून जातात. रस्ते व जमीन .अगदीं 
लख्ख कोरडी; हवा अगदीं कोरडी; सूर्यप्रकार अगदीं उन्हाळ्यासारखा; 
कोठेंहि चिखळ अगर राड नाहीं; तरी पण जिकडे तिकडे हिरवी गार 
जमीन व शेतें हा देखावा खरोखरीच प्रथमतः मनुष्याला आश्रचर्यचाकेत 
करून सोडतो. या वेळीं मला हारिद्वाची आठवण झाली. तेथेंहि भर 
उन्हाळ्यांतील तो प्रचंड पूर पाहून मनाला अत्यंत विस्मय वाटतो. 
मरी सोडल्यापासून दोनएक तासांनीं आम्ही फुगवाडी म्हणून लहानसे 
गांव आहे तेथे आलों. हें मरीपासूनं बारा मेळ आहे. मरीपासून सारखा 
उतार लागत रहातो, हें वर सांगेतलें आहे. हें गांव सरासरी उत्तरेकर्डाल 
उताराच्या अर्ध्यावर आहे. अर्थात्‌ आम्हांठा अजून अर्धा उतार उतराव- 
याचाच होता. फुगवाडीला टांगेवाल्याचा रात्रीची विश्रांति घेण्याचा विचार 
होता. इकडे रात्रींच्या प्रवासाची बंदी आहे. रावळापिंडीपासून पंधरा मेळ 
सपाटीचा रस्ता असल्यामुळें पाहजे तर तेवढा रात्रीचा प्रवास केला तरी 
चालतो. तेव्हां फुगंवाडीला सर्व रात्र काढावयाची असल्यामुळे छत्तरप्रमाणें 
आम्ही येथे एक खोळी व दोन चौपाया भाड्याने घेतल्या, व सर्वोबद्दळ 
भाडें आठ आणे ठरविलें. 
आम्ही या प्रवासांत कुकरूपी आमची स्थाली बरोवर घेतली होती. 
घरापासून आजपर्यंतच्या तीन आठवड्यांच्या प्रवासांत या स्थाळीचा उपयोग 
करण्याचें कारण पडलें नाहीं, तेव्हां तिचा उपयोंग करण्याचा विचार करून 
आम्ही भात, भाजी व वरण इतके पदार्थ तयार केळे, व सातसाडेसातां- 
च्या सुमाराला जेवणखाण आटपून स्वस्थ पडलो. रावळापिंडीहून आम्ही 
शुरुवारीं रात्री निघालों, ते शुक्रवारी सायंकाळी ५२ मैलांचा मार्ग एकाच 
यांग्यानें आक्रमण केला, हें पाहून आझांला एक प्रकारचें समाधान झालें. 
पण या प्रवासांतला [तसरा हिस्साहि अजून पुरा झाला नाहीं, हें लक्ष्यांत 
आमच्या प्रवासाच्या लांबीची पूर्ण कल्पना आमच्या मनांत आटी. 
[२१७ 


नंदनवन. 


इतक्या दीड दिवसाच्या प्रवासाच्या दगदगीमुळें आम्हांला विश्रांतीची 
फार जरुरी होती, तदनुरूप आंथरुणावर पडतांक्षणींच आम्ही निद्रावरा 
झालों, 

पहांटेळा साडेचार वाजतां आम्ही उठलो, व पांच वाजतां वाट चालूं. 
. लागलो. आदल्या दिवशीं आम्ही वरवर चढत असतां स्वगापयत चाललो 
कों काय, असा भास होत होता, तर आतां त्याच्या अगदीं उलट म्हणज 
खोलखोल पाताळापर्येत उतरत जातों कों काय, असा भास होत होता. 
कारण, आम्ही सारखे उतरत, व म्हणूनच झपाट्याने चाललो होतों. फुग- 
वाडी टाकल्यापासून लवकरच प्रचंड खोल अक्णा द्रींत अगदीं झऱ्यासा_ 
रखी एक नदी दिसू लागली. हीच नदी झेलम होय, व आतां हिच्याच 
कांठाकांठानें आपला पुढला सवव रस्ता आहे, असे टांगेवाल्याने आम्हांला 
सांगेतळें. झेळम नदीचे प्रथम ददन आम्हांला झेलम स्टेशनवर लाहोर- 
हून कॅवेळपुरळा जातांना झालें होतें. त्या वेळीं ती नदी समुद्रासारखा 
दिसत होती. आतांचें हें तिचें द्वितीय ददीन होय. या वेळी ती किती- 
तरी सूक्ष्म दिसत होती. कारण, आम्ही तिच्या हजारों फूट उंच अक्या 
पर्वतराजीवरून खालीं खालीं येत होतों. जसजसे आम्ही खालीं खालीं 
येऊं लागलो होतो, तसतशी झेलम नदी जास्त जास्त स्पष्ट दिसूं लागला, 
आणि तिचा तो प्रचंड वेग व खळखळ आवाज हीं दिसूं व ऐकू येऊं 
लागलीं. 

या ठिकाणीं ही नदी आपल्या उजव्या हाताला असते. एकीकडे 
प्रचंड पर्वत तर एकीकडे खोल दरी व तिच्या तळाशी प्रचंड वेगानें वहा- 
णारी ती नदी ! हा देखावा विलक्षण वाटतो. खंडाळाघांटांतील खंडाळ 
स्टेशननंतरची दस्तुरी किंवा रिव्हासिग स्टेन टाकून जरा पुढें आल्यावर 
जसा देखावा दिसतो, तसाच येथेहि देखावा दिसतो. पण त्या दरींतील 
नदी आपल्याच दिशेने कर्जतकडे जातांना दिसते. येथे मात्र नदी उळट 
दिशेने चालली झाहे, असा भास होतो. आपण मरी येथील प्रचंड हिमा- 
ल्य॒ ओलांडून उतरत असतां. अर्थात्‌ या डोंगरांतून नदी निघून उत्तरे 


कडे जावी, असं आपणाला स्वाभाविकपणें वाटतें. पण ही नदी तर 
२१८ 


नंदनवनाकडे.. 


मरीच्या बाजूच्या डोंगराकडे जातांना ॥देसते ! ही नदी अश्शी विचित्र- 
पणे प्रचंड डोंगराकडे कोठें चाळली आहे, असें वाटून मन अगदीं गोंध- 
ळून जातें. टांगा तर भराभर डोंगर उतरून खालीं खालीं जातो, व 
नदीच्या अगदीं जवळ येतो. पण ती प्रचंड तटासारखी नदीची दुथड 
पाहून मनुष्याला भय वाटल्याखेरीज रहात नाहीं. जरा का गार्डीचें चाक 
उजव्या हाताला घसरले, कीं, बघावयालाच नको ! एकदम * नद्यस्तृप्य- 
न्तु ? ची पाळी यावयाची, इतका डोंगर सुळक्याचा असतो, व वाट 
इतकी विकट वाटते. हळूहळू आपण नदीच्या पातळीकडे येत आहों, 
असे दृष्टोत्पत्तीला येते. शेवटीं अगदीं नदीकिनाऱ्याला खेटून सडक जाऊं 
लागते, व झेलम नदीचे तें अरुंद पात्र, तिचा तो वेग, व किंचित्‌ धूसर 
पाणी पाहून मनाळा एक प्रकारचा विलक्षण आनंद होतो, तोंच टांगा 
कोहाळा गांवाला येऊन ठेपतो. कोहाल्याळा आम्ही सातसाडेसातांच्या 
सुमाराला आलों. 


झेळम नदी हीच पंजाब व काश्‍मीर संस्थान यांमधील. मर्यादा आहे, 
व कोहाला हा गांव नदीपलीकडे असून तो संस्थानच्या हद्दीत आहे. येथे 
झेलम नदीवरील पूळ ओलांडून पलीकडे गेलें म्हणजे डॉक्टरी तपासणी 
होते. तसेंच येथें माणसावर, टांग्यावर व व्यापारी मालावर कर द्यावा 
लागतो. या सर्व विधीला अधीपाऊण तास लागतो. 


कोहाला हा गांव नदी व पर्वत यांच्या अगदीं चिळणींत आहे. कोठें 
कोठें दुतर्फा घरें आहेत, तर कांहीं ठिकाणीं खडक खोदूनच घरापुरती 
सपाट जागा केलेली आहे. येथे या प्रांतांतील देवदाराचा विपुलपणा एक- 
दम हग्गोचर होतो. कारण, घराचें सर्व लांकूडकाम देवदाराचेंच दैसतें. 
खांब, लगी, तुळया, कड्या, कडीपाट, खिडक्या, दरवाजे वगेरे घराला 
लागणारें सर्व सामान एकाच लांकडाचे केलेलें दृष्टोत्पत्तीला येतं. ग्वाल्हे- 
रीला ज्याप्रमाणें तांबड्या दगडाचींच सर्व घरें, त्याप्रमाणें येथे सर्व देव- 
दाराचा'च घरें हग्गोचर होतात, व देवदाराचा तो सतेज पिंवळसर रंग 
मोठा मोहक दिसतो. कोंहाला हा गांव कांहीं फारसा मोठा नाहीं. पंजा- 

(१९९ 


नंदनवन. 


बर्चे शीतलनिवासस्थान जे मरी, ते सोडलें म्हणजे सारखा उतरत उतरत 
मनुष्य कोहाल्याला येतो. तेथे सभोवार जिकडेतिकडे प्रचंड पर्वत दिसतात, 
व आपण खोल भुयारांत येऊन पडल्यासारखे वाटतें. तरी पण हें ठिकाण 
दोन हजार फूट उंच आहे. म्हणजे मरीपासून हें साडेपांच हजार फूट 
खोळ आहे. येंथून आतां झेलम नदी सारखी आपल्या डाव्या हाताला 
रहाते, आणि रस्ता व नदो यांची फारशी ताटातूट होत नाहीं. केव्हां 


केव्हां यूरोपीयन युवयुवतीप्रमाणें रस्ता व नदी जणूं कांहीं हातांत हात 


भाळून चालल्यासारखीं भासतात, तर केव्हां नदी रुसून, रस्त्यापासून दूर 
अगदों कोंपर्‍यांत जाऊन वसते, व रस्त्याला अगदीं दिसनाशी होते. मग 
रस्ता जणूं काय अस्वस्थ होऊन धडाधड उड्या मारीत व सांदीकोंदींतून 
झपाझप पावळें टाकीत नदा असेल त्या कोपऱयांत येऊन पुनः तिळा आलिं- 
गन देतो कीं काय, असा भास होतो. असा हा नदोचा व रस्त्याचा संयोग 
विलक्षण आहे. केव्हांकेव्हां रस्त्याच्या समोर प्रचंड पर्वत असा खडा उभा 
वऊन रहातो, कों, पुढें वाट असणें शक्‍य नाहीं, असें वाटतें; तोंच एक. 
अगदों अरुंद चीर दृष्टीला पडते, आणि त्या अरुंद चिळणींतून नदी व 
सस्ता अगदी एकमेकांना खेंटून पुढें गेळेळों दिसतात. असे विलक्षण चम- 
तकार या पुढल्या प्रवासांत वाटोवाट लागतात. र. 
कोहाल्यापासून हळूहळू व नकळत आपण पुनः वरवर चढत जातो. 


-कोहाल्याला एक तासभर थांबल्यावर आम्ही पुढल्या मार्गक्रमणाला 


ळागळो. तेथून संस्थानचे निराळे मेळ सुरू होतात. कोहाल्यापासून श्रीन- 
गर एकशेंवत्तीस मेळ आहे. इतका मार्ग अजून आम्हांठा आक्रमावयाचा 
होता. कोहाल्याहून छत्तर म्हणून एक लहानसें गांव सात मैलांवर आहे. 
तेथें आम्ही साडेदहांच्या सुमाराला आलो, व दोनप्रहस्ची विश्रांति येथे 
घेतळी. या ठिकाणीं नदीच्या दोन्ही बाजूंचे डोंगर जरा दुरावळे असल्या" 
मुळें येथे सपाट जमीन वरीच असून ती सर्व शेतजमीन आहे, असें 
आम्हांठा आढळून आलें. या सर्व प्रांतांत पाण्याची विपुलता विलक्षण 
आहे. एक फलोगहि सुंदर वाहत्या झऱ्याखेरीज. मोकळा जात नाहीं. 


छत्तर गांवांत तर एक सुंदर पाण्याचा झरा एका छातीइतकक्‍्या उंच 
२२० ] 


“च”. आह कता हह. ही» शक ह क क “0 क ह ७ उ य यायाय 


नंदनवनाकडे. 


नळाच्या तोंडांतून सोडलेला आहे. या झऱ्याचें तें धोधो वाहणारे आुभ्र व 
गार पाणी पाहून नैनिताळच्या अद्या एका ठिकाणची आम्हांला आठवण 
झाली. नेनिताळला असे तीनचार झरे सारखे पडत आहेत. येथे एकच 
आहे. पण बाकी बाबतींत दोन्ही ठिकाणांमध्यें अगदीं साम्य आहे. या 
ज्ञोताखालीं उभें राहून जेव्हां आम्ही खान केळें, तेव्हां किती अनुकूल 
संवेदना उत्पन्न झाल्या, याचें वर्णन करणें केवळ अशक्‍य आहे. स्थान 
झाल्यावर आम्ही तेथे चह्या घेतला व फराळ केला, आणि एका झाडा- 
खालीं विश्रांति घेत पडलों. सुमारें दोन अडीच वाजतां पुनः आम्ही 
आपल्या मार्गाला लागलों. 
हा सर्व मार्ग भयंकर दर्‍्याखोर्‍्यांतून व प्रचंड पहाडांच्या चिळणींतून 
गेला आहे, तरी तो निर्जन प्रदेशांतून गेला आहे असे मात्र नाहीं. वाटो- 
वाट खेडीं व वसती लागते; इतकेच नाहीं, तर खोल नदीच्या तीरापासन 
तों थेट उंच पर्वताच्या शिखरापर्यंत जागोजाग घरें, झोंपड्या व शेतवाड्या 
दृष्टीला पडतात. हीं घरें डोंगराच्या बाजूवरच असल्यामुळे व तीं सपाट 
धाव्याचीं असल्यामुळें दुरून आपल्याकडे असलेल्या डोंगरांतील लेण्यां- 
प्रमाणे भासतात, तसेंच सर्व डोंगरभर शेती केलेली दिसते. हीं शेत 
अगदीं अरुंद, लांब पट्ट्यांचीं व एकावरएक अशीं असल्यामुळें दुरून 
सोपानपरंपरेसारखीं दिसतात. आम्ही गेलों ते दिवस तिकडे भाताच्या 
लावर्णांचे होते. यामुळें कांहीं दोतें गालीच्यासारखीं हिरवींगार दिसत 
होतीं. यांत अथीतच भाताची रोपें तयार झाळेलीं असत. कांहीं लावणी- 
करितां पाण्यानें तुडुंब भरळेलीं असत. कांदींमध्ये नुकतेंच भात लावलेले 
दिसे. यामुळें हा सर्व देखावा मोठा मनोहर दिसून तेथल्या शोतकीचें 
कोतुक वाटे. येथे शोती फार काळजीपूर्वक होत असावी, असें दिसले 
याची एक साक्ष म्हणजे येथळे शेताचे बांध अगदीं नीटनेटके असतात 
ही होय. यामुळें हीं शेते म्हणजे ड्रादेगच्या निरनिराळ्या आक्रतींप्रमाणें 
सुबक ब रेखलेलीं दिसतात. 
. येथल्या वसतीची दुसरी खूण म्हणजे वाटोवाट जेथेजेथे पाण्याचे पाट 
वहातात, तेथेतेथे लहान दळणाच्या पाणचक्क्या असतात, ही होय. यांचे 
[/२२९ 


नंदनवन. 


तर प्रथम जाणाराला फारच आश्चर्य वाटते. एका लहानद्या झोपडीखालीं 
गाण्याचा पाट आणलेला असतो, व त्याच्या जोरावर एक चक्की सुरू 
राहून त्यांतील जात्यानें धान्याचें दळण होतें. 
€त्तरून आम्ही निघालो, ते ताससव्वातासानें दुलाई गांवी आलो, “चे 
तेथून लगेच पुढें चाळू होऊन सहांच्या सुमाराला डुमेल गांवीं आलो. 
कोहाल्याप्रमाणें हा गांवदि झेलमच्या अगर्दी कांठीं आहे, व येथेच किरा- 
नगंगा नदीचा झेलमद्लीं संगम झाळेला आहे. रावळपिंडीच्या उत्तरेला अपटा- 
बाद म्हणून एक ठिकाण आहे. तेथून काइमीराकडे जाणारा एक रस्ता 
असून तो येथे रावळांपेंडीकडील रस्त्याला येऊन मिळतो. यामुळें येथेहि 
उुनः परवाद्यांची फेरतपासणी होते. येथे कोहाल्याप्रमाणें झेलमळा णक 
सुंदर पूळ आहे; दोन नद्यांच्या संगमामुळे हे ठिकाण कोहाल्यापेक्षां 
'आधेक रमणीय आहे. पुलाच्या दोन्ही वाजूंना नदीपर्यंत लहानसे घाट 
बांधळेळे आहेत. त्या घांटांवरून किशनगंगा व झेलम या दोन्ही नद्यांची 
तीं विकट पहाडांतून येणारी पात्रे आणि दोन्ही नद्यांचा वेग पाहून मनाला 
फार आश्चर्य व कोतुक वाटते व सृष्टीच्या विविध रूपांची प्रचीति बेते. 
अपटावादकड्टून येणारा माग फारसा वाहता नाहीं, व तो रावळ- 
पिंडीच्या मार्गापेक्षां आधेकच भयंकर आहे, असं तेथे आम्हांला कळलें. 
डुमेळ येथे तपासणी वगैरे आटोपेपरत आम्हांला सहा वाजले. 
रावळापिंडीपासून मरीपर्यंतचा देखावा एकप्रकारचा, तर तेथून डुमेल- 
पर्यंत निराळ्या तऱ्हेचा; तसेच ड॒मेल्पासून पुढेंहि निराळाच देखावा 
दृष्टीला पडतो ! येथळें रान फार दाट असून सभोवतालचे पहाड फारच 
मचड आहेत. येथून मधूनमधून बर्फाने आच्छादलेल्या हिमाल्याचीं रिखर 
डोकावतात, व मनाला विलक्षण आनंद देतात. झेलम स्टेदनद्लीं झेलम 
नदी लागते, तेथपासून डुमेलपर्यंत ती थेट दक्षिणवाहिनी आहे. अर्थात्‌ 
काइमीराकडे,जातांना रस्ता अगदीं उत्तरेकडे जातो पण डुमेळ या ठिकाणीं 
ती नदी विलक्षण वळण घेऊन अभियदिशला वळते. किद्वानगंगा ही पुढें 
सारखी उत्तरदिशेकडे लागते. यामुळें किशनगंगेला झेळम येऊन मिळते; 
असें म्हणणेहि एका अर्थी वावगे होणार नाहीं. 
३॥२६२॥] 


नंदनवनाकडे. 


ड्मेल्हून पुढला एक मुक्काम गडी येथे आम्ही आलों, तों रात्रीचे 
साडेआठ झाले. येथेंहि आम्ही. एका व्यापाऱ्याच्या दुकानीं उतरलो, व 
आमच्या स्थालीच्या साहाय्यानें स्वयंपाक करून रात्रीची विश्रांति धेतली. 
इकडील प्रवासाच्या रीर्ताला अनुसरून आम्ही सकाळीं सहांच्या सुमा- 
राला निघालो. झेलम नदीची तीं विलक्षण वांकणें फार विस्मयजनक वाट- 
तात, या सर्व मार्गात नदींतील भोंबरे जागोजागी दिसतात. कारण एकाद्या 
वांकणाच्या पुढेंच खडकाचा तट येतो; यामुळें पाणी आघ्राताने मागें 
हटून मग अथात्‌ वर्तुळ करून पुनः जोरानें पुढे जात. या नदात माठ- 
मोठे लांकडाचे ओंडे वहातांना दिसतात. कारण नदांच्या मरवाहाला 
कोठेंहि खंड नसल्यामुळें पेजावांत या नदीच्या मागाने लाकड रवाना 
करणें विनख्चीचें असतें. अक्णां लांकडें वहात जात असतांना वाटावाट 
देसतात, व भोंबऱ्यांच्या ठिकाणीं तर या लांकडांची मोठी मोजच 
दिसते. हीं लांकडे भिंगऱ्यांसारखीं फिरत रहातात. कमाआधक पाण्याच्या 
जोराने तीं जेव्हां एकदां या भोंबर्‍्यांतून निसटतात; तेव्हांच ती पुढल्या 
म्रवाहांत जाऊन त्यांचा प्रवास चाळू होतो. नाहीतर त्या भावर्‍यात गट- 
गळ्या खात व गिरक्या मारितच तीं बसतात. मानवी जीवित व जावात्मा 
असाच संसाररूपी भोंबऱ्यांत गटंगळ्या खात राहता, ही कल्पना या 
लाकडांच्या वर्तनावरून चांगली मनांत बिंबते, 
नदांचा प्रवाह फार खोलांतून जातो, आणि यासुळ या नदांलठा [मळ- 
रे आठे व नालेहि भथंकर खोल असतात असे नाले वाटांवाट लाग- 
तात, आणि नदीप्रमाणें तेहि निर्मल व स्वच्छ पाण्यान धो घा वहात 
असतात. पण हे ओढे ओलांडण्याकरितां नदीजवळ पूळ करण अशक्‍य 
असल्यामुळे रस्ता पहाडांत खोळखोळ जाऊन मग तेथें पूल आलाहून 


यामुळ रस्त्याला विलक्षण वांकण घ्यावी 


च्या दसऱ्या बाजला जातो 
म्हणजे सवाची 


गतात. येथें एका ओंढयाच्या रस्त्याचे वणन र्द्ल 
फेल्पना येडल 

के. ही एका ओढ्याच्या मुखाशी आला 
मळाला होता. ओढा फार खोळ, पण फार रुंद नव्हता. 


येथें तो ओढा नदीला 
त्या ठिकाणीं 
[२९२१ 


1 ह. 


नंदनवन. 


त्यावर पूळ केला असता, तर तो कांहीं एका फ्लांगापेक्षां जास्त झाला 
नसता, समोरचा रस्ता आम्हांला चांगला स्पष्ट देसत होता; म्हणून आम्ही 
तो सर्व रस्ता चाळून जावयाचा बेत केला, व टांगेवाल्याला त्याप्रमाणें 
सांगून रस्त्याने चाळू लागलां. आम्ही सारखे खोळखोळ दरांतच चाललो. 
एक मेळ झाला तरी पूळ येईना ! दीड मेळ झाला, तरीहि तेंच ! पुढे 
मात्र लवकरच पूळ आला, तेथें ओढ्यांतून धो धो पाणी वहात होतें. पूल 


ओलांडल्यावर जेथून आम्ही निघालों त्या रस्त्याच्या समोर येतों, तों 


आम्ही साडेतीन मेळ चाळून आलों, असें आम्हांला दिसून आलें. अद्यीं 
विलक्षण वांकणें या रस्त्यांत दोंकडों आहेत ! असो. 

कादमीरच्या महाराजांच्या हद्दीत डांकवंगळे व हिंदोलोकांकरितां स्वस्त 
अद्या उतरण्याच्या जागा रस्तोरस्ती आहेत. मुख्य मुख्य गांवीं महाराजां- 
करितां वांधळेलीं विश्रांतिगृद्देहे आहेत. त्या ठिकाणीं महाराजांच्या किंवा 


रोसडेंटांच्या खास पाहुण्यांना उतरावयाला मिळतें. या सर्व सोयी क्या काय 


आहेत, त्या पहाण्याकारेतां आम्ही एकदां या ठिकाणीं उतरण्याचा निश्चय 


केला. डांकवंगल्याच्या खार्चिकपणाचा आम्हांला मागें एकदां अनुभव 
आला होता, म्हणून येथे जेवावयाला उतरावयाचें नाहीं, असें आम्ही 


ठरविळें होते. पण चहाची वगेरे सोय कशी आहे, हें पाहण्याकारेतां जेव्हां 


साडेआठांच्या सुमाराला आम्ही हट्टी गांवी आलों, तेव्हां डांकबंगल्यांत 
जाऊन चहा व पाव मागेतला. डांकबंगला चांगला हवाद्यीर दिसला; व 
डांकवंगल्यांत असणाऱ्या सर्व सोयी तेथे होत्या. हातपाय धुतल्यावर आम्ही 
बाट पहात वसला, तों चहा, लोणी व पाव हे जिन्स आले. आपल्या 
इकडच्या सिफ्रेशमेंटरूमप्रमाणें येथे व्यवस्था असून किंमतीचा आकारहि त्या 
मानानेंच आहे. म्हणजे आम्हांला दोघांचा एक रुपया द्यावा लागला. 

तेथे तासमर विसावा घेऊन आम्ही पुनः मार्गस्थ झालों, तों वारा 
वाजतां चकोटी या गांवीं आलो. येथ आम्ही हिंदु लोकांकारितां बांधलेल्या 
' हिंदु स्वयंपाकगृह्दांत * उतरलो. येथली व्यवस्था कमी खर्चाची असते; 
पण वाइट नसते. एक आचारी व एक नोकर तेथे असून आपल्याला 


' पाहिजे त्या वस्तु आचारी करून घालतो. आम्ही तेथे उतरल्यावर ब्राह्म- 


२२४] 


ल... 


बारामुळा-कारमीर. 


1219 


$ 
1&251 


2३३ ५४ 


पनरतन-श्रीनगर. 


७८... ,/॥" (फाकटे ०ा 8०२ त२ाल चित्त मा न्य 
प्त का लचल हि .111)>....-.. 


नंदनवनाकडे.. 


णाला डाळ व भात करावयाला सांगेतलें, त्यानें विचारलें “ मच्छीभात 
पकाऊं क्‍या £ , 

हें वाक्य ऐकून आम्ही आश्चर्यचकित झालों, व त्याला म्हटलें “ आम्ही 
ब्राह्मण आहों. ” 


तेव्हां तो म्हणाला “ हमूभी बम्मन है; मच्छी भातको क्या हरज 


हे १ १7 


तेव्हां आम्हांला समजलं, कीं, इकडले सर्व ब्राह्मणसुद्धां मांसाहारी 
_- आहेत ! “ आम्हांला मच्छीभात नको; आम्ही शाकाहारी आहो. तरी 
डाळभातच कर, ” असं आम्ही त्याला सांगेतलें, 

जेवण होऊन थोडी विश्रांति घेतल्यावर आम्ही पुढें मार्गस्थ झालों, 
तों पांच साडेपांचांच्या सुमाराला उरी या गांवीं आलों. रात्रीचा आमचा 
मुक्काम येथे व्हावयाचा होता. रावळापिंडीहून निघाल्याला आज तिसरा 
दिवस असून आज सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आम्ही सुमारें छत्तीस 
मेलांचाच प्रवास केळा. कारण, कोहाल्यापासून आपल्या ध्यानांत न येतां 
मार्ग वरवरच जात असतो. कोहाला समुद्रसपाटीपासून दोन हजार फूट 
आहे तर उरी हें ठिकाण सुमारें पंचचाळिसरें फूट उंच आहे. उरी हें 
गांव वरेंच मोठें आहे, व येथेंसपाटीहि पुष्कळच असून तीमध्यें भातशेती 
रगड आहे, यामुळें येथें थोडें तरी खुलास वाटतें, व कोहाल्याकडे जातां- 
ना पाताळांतील तुरुंगाकडे जातों कीं काय, असा जो भास होतो, तसा. 
इकडे होत नाहीं. ज्याप्रमाणें डुमेळ येथें आपटाबादकडून येणारा रस्ता 
या रस्त्याला येऊन मिळतो त्याप्रमाणें झेळम स्टेशनपासून कारमीराकडे 
येणारा एक रस्ता उरीस याच रस्त्याला येऊन मिळतो. | नट 

उरालाहि आम्ही 'हिंदु खयंपाकगृहां? तच उतरलो होतो. जागेचे भाडे, 
चौपाईंचें भाडे, दिवावर्त्तांचें भाडे, व जेवणाखाणाचा खच सर्व मिळून 
सरासरी माणक्शीं रुपया दीड रुपया येतो. मुंबईच्या उपहारगृहांत ज्याप्रमाणें 
पदार्थांच्या किंमतीची यादी असते, त्याप्रमाणें या गुह्ांतून संस्थानच्या 
अधिकाऱ्याच्या सहीची यादी असते; यामुळें परकी माणसाळा आकार 
देतांना सोयीचें पडतें. 

१६ [२१२५६ 


क 


नंदनवन. 


दुसर्‍या दिवशी पुनः आम्ही मार्गस्थ झालों. उर्रांच्या आसपास जी 
ऐसपैस सपाटी आहे, तिचा वचपा काढण्याकारेतांच को काय, उरी टाक- 
ल्यावर वितस्ता नदी पुनः भयंकर पहाडाचा भेद करून आली आहे, असें 
. दिसूं लागतें. दोन्ही बाजूंना देवदार व इतर प्रचंड वृक्ष यांनीं आच्छा- 
दित असलेले व सात-सात हजार फूट उंच असलेले कडे असून या 
अत्यंत चिंचोळ्या दरींतून नदीला जावें लागल्यामुळें नदी चवताळलेल्या 
* वाधिणीसारखी डुरकण्या फोडीत व उड्या घेत जाते. कोठें कोठें तर 
किल्ल्याच्या तटाप्रमाणे दोहींकडे सारखे तुटलेले कडे असून फक्त लहा- 
6. ( ताजापसाणें असलेल्या एका भगदाडांतून नदीचा पवाह लातो. 
या ठिकाणचा देखावा विलक्षण भयप्रद वाटतो. 
- अश्याया निविड दरींत महोरा म्हणून कारमीरच्या महाराजांच्या 
राज्यांतळें वीज उत्पन्न करण्याचें स्टेशन लागतें. अशा या भयंकर दरीत 
एका ल्हानशा दुकानांत विजेचा दिवा पाहिला, म्हणजे विलक्षणच 
अचंबा वाटतो, व अर्वाचीन सुधारणा आणे तिनें उत्पन्न केलेल्या सुख- 
सोयी यांचा कोठेंकोठें. शिरकाव झाला आहे हें पाहून मन एक प्रकारें थक्क 
होऊन जातें ! नैनिताळ पाहिलें म्हणजे अशीच भावना मनांत येते; कोठें 
हिमाल्यांतील दर्‍याखोऱ्या व पहाड, आणे कोठें यूरोपांत तयार झालेल्या 
विजेच्या सोयी !. प्रण अशासारख्या ठिकाणीं त्यांचा हा संगम पाहून 
अर्वाचीन ह्यांततेच्या काळाचा माहिमा केवढा आहे, हें मनांत आल्यावां- 
चून रहात. नाहीं. र 
महोरा टाकून पुढे गेळे म्हण 


टणजे रामपुर म्हणून एक गांव लागतें. येथे 
आम्ही फराळाकारेतां थांबलो. 


लहान होऊन. संपत आल्या आहेत, असे आम्हांला दिसलें. तेव्हां “ हेंच 


का बरारामुळा १ असं आम्हीं आमच्या टांग्रेवाल्याला विचारलें. पण 
५५४४ 


नंदनवनाकडे. 


* जरा थांबा म्हणजे येईल, ' असे त्यानें आम्हांला सांगेतलें. लवकरच 
आम्ही बऱ्याच उंच अशा टेकड्यांच्या बाजूकडे जाऊं लागलों, व आतां 
सुढ रस्ता नाहीं, असें आम्हांला वाटलें, तोंच त्या टेंकड्यांचा भेद करून 
नदी चालली आहे, व तिच्याच कडेनं रस्ता चालला आहे, असें आम्हांला 
आढळून आलें. जणूं काय दारासारखा असलेला हा भाग मागें टांकून 
आम्ही आंत पाऊल टाकतों, तों वितस्तेचे पात्र केवढें तरी प्रदास्त व प्रशांत - 
झालेलें हृग्योचर होऊन आमच्या समोर सपाटच्यासपाट भूमिभाग दिसूं 
लागला. तेव्हां हाच कारमीरचा सपाट प्रदेश, अश्शी आम्हांला 
“ प्रचीति आली. वारामुळा या गांवाळा “ कादमीरचें किंवा नंदनवनाचे 
द्वार ? असं म्हणतात, तें यथार्थ आहे, असें तत्क्षणीं दिसून येते. आजचा 
राहिलेला सर्व दिवस व रात्र आमचा मुक्काम येथे व्हावयाचा होता म्हणून 
आम्हीं येथील हिंदुस्वयंपाकगृहाचाच आश्रय केला, हें सांगावयाला नकोच. 
याप्रमाणे पंजाबच्या सपाट, सुपीक पण अपादप व म्हणूनच कंटाळ- 
वाण्या प्रदेद्यांतीने येऊन प्रचंड पर्वतराजे ओलांडून पुढें दर्‍या- 
खोर्‍्यांतून नदीनाल्यांतून, रानांवनांतून, झेळमनदीच्या नागमोडी प्रवा- 
हाच्या बाजूबाजूनें ब्रिकट मार्ग काढीतकाढीत, कादमीरच्या सपाट, सुपीक, 
सुंदर व प्रच्छाय. प्रदेशांत प्रवेश करून आह्मी येथपर्यंत सुखरूप पोचलो 
याबद्दल आमच्या मनाळा फार आनंद झाला यांत नवल नाहीं. 
आम्ही चहा वगैरे घेतां तोंच तेथे चेरी नांवाची फळें मिळतात तीं 
गिकावयाळा भालीं, कादमीर प्रांत थंड देशांतील फुलें व फळे यांकारेतां 
फार प्रसिद्ध आहे, याचें प्रत्यंतर आह्मांला रस्तोरस्ती येत होतेच पण त्या 
गोष्टींचे हे आणखी एक प्रत्यंतर आह्यांला मिळालें. चेरी हीं फळे आपल्या 
इकडच्या जांभळापेक्षां किंचित्‌ लहान असतात, पण यांचा आकार लांबट 
नसून करवंदासारखा वाटोळा असतो. फळें गोडीला चांगलीं असतात: 
हीं फळे थोडींश्ीं खाऊन आम्हीं हा गांब पहावयाला निघालो. 
हा गांव वितस्तेच्या दोन्ही तीरांवर वसलेला असून येथे नदीवर एक 
पूळ आहे. त्या पुलांवरून आम्ही पलीकडे गेलों येथे नदीचे पात्र रुंदावलळ 
असून ती अगदीं संथपणे चालली आहे असं दिसले. आम्हीं झेलम 
[ २२७ 


नॅदेनवन. 


स्टेशनवर प्रथमतः ही नदी पाहेली, तेव्हां ती अशीच शांत होती; पण 
तिर्चे पात्र मात्र समुद्रप्राय दिसत होते. झेलम स्टेशनापासून बारामुळां 
दोनशें मैलांच्या वर असेल, हा दोनशें मेलांचा नदीचा मार्ग प्रचंड हिमा- 
ल्याच्या दऱ्याखोर्‍्यांतून व डोंगरपहाडांतून आळेला आहे. या सर्व भागांत 
या. नदोंतून नावा चालविणे अराक्य आहे. कारण नदीचा वेग विलक्षण 
आहे. .पण ही नदी उगमापासून थोड्याच अंतरावर नावा चालण्यालां 
योग्य .होते, व तेथून बारामुळापर्थत नावा चाळतात; पुढें नावा बंद 
होतात. पण पुढें झेलम स्टेशनपासून नावा चालतात. अशीं या नदीची 
बहुविध रूपें पाहून आह्यांला बहुरत्ना .हि वसुंधरा ? या ह्मणीची आठ- 
वण झाली, ब * बहुरूपा हि वितस्ता ! असे या ह्मणीचें रूपांतर मनांत 
आलें. बारामुळा हा गांव मोठा आहे; पण गांवांत घाण बरीच दिसली. 
बहुतेक बसती मुसलमानांची आहे असे इृष्टोत्पत्तीला आलें. गांवाच्या 
'येकापर्यंत जाऊन आम्हीं परत विऱ्हाडीं आलों. र 

येथून श्रीनगरळा जावयाला दोन मार्ग. आहेत. एक खुषकीचा मार्ग 
हा थेट पूर्वेकडे असून रस्ता अगदीं सरळ व सपाटच आहे, दुसरा जल- 
मार्ग. हा मात्र अर्धलंबवर्ठुळाकार आहे. बारामुळा येथ नावेत बसलें, 
कों, श्रीनगरांत थेट नावेने जातां येतें. कारण, श्रीनगर या नदीच्या 
कांठावरच वसलें आहे. वारामुळापासून दहाबारा मेलांवर« ही नदी 
वुलर नांवाच्या सरोवराला मिळते. या सरोवराचा पारेघ तीस मेलांचा 
असून हिंदुस्तानांत एवढें मोठें सरोवर दुसरे नाहीं. येथील देखावा फारच 
रमणीय आहे. पण या मार्गाने श्रीनगरला जावयाला तीन दिवस लाग- 
तात. आम्हों खुषकीच्या मार्गाने गेलों. 

गांव पाहून आल्यावर आम्ही श्रीनगराकडे जाणाऱ्या रस्त्याने पहातपहात 
चाललो. या स्स्त्याच्या दोन्दी बाजूंना * पापळर * नांवाची झाडें सारखी 
लावलेलीं आहेत. यामुळें रस्त्याची अपूर्व शोभा दिसते. पापलर ( इकडे 
याला. * सफेदा म्हणतात. ) हें झाड पोफळीच्या झाडाप्रमाणें अगदीं 
सरळ वाढत जातें. पण पोफळीच्या बुंध्याला करवे पडत जातात, तसे 


गाळा नसतात. याची साल पांढरी शुभ्र असते, व बुंध्यापासून दहाबारा 
१४.१. 


फूट उंचीपर्यंत याला पानें नसतात. तेथून वर पानें व खांद्या फुटतात. 
पण खांद्या आडव्या फुटत नाहींत, तर सुरूच्या झाडाप्रमाणें बुंध्याला 
चिकटून वरवर जातात. या झाडाचीं पानें कांहींशीं पिंपळाच्या पानांसा- 
रखीं असून त्यापेक्षां थोडी लहान असतात, आणि नव्या पालवीप्रमाणें 
सतेज व पोपटी हिरव्या रंगाचीं असतात. हा वृक्ष विलक्षण म्हणजे पत्ना- 
सपासून शांभर फूट इतका उंच सरळसोट वाढत जातों. यांना फांद्या 
वगैरे वेड्यावांकड्या फुटत नसल्यामुळें हे वृक्ष जवळ जवळ लावतां येतात. 
आम्हीं मोजून पाहेळें, तों दोन वृक्षांमध्यें दोनदोन हातांचें अंतर होतें 
अश्या तऱ्हेने अगदीं जवळजवळ व सारख्या अंतरानें रस्त्याच्या दोन्ही 
बाजूंना हे वृक्ष लावल्यामुळे रस्त्याची शोभा कांहीं ॥विलक्षणच दिसते. 
काइमीरांत प्रथमतः प्रवेशा करणाराला या रस्त्याची शोभा म्हणजे अदृष्ट- 
पूर्वंच होय, यांत शांका नाहीं. या रस्त्याकडे खरोखरीच सारखें पहात 
रहावेसे वाटतें. 
आम्ही सारखे पुढेंपुढे चाळलों. दोन्ही बाजूंना ते उंचउंच वृक्ष, 
समोर जाणारा रस्ता, अगदीं सपाट प्रदेश, दी बाजूला केव्हां" 
केव्हां पाण्याचे पाट व त्यांत निरनिराळ्या रंगांचीं फुळें हा देखावा कितीहि 
बेळ पाहिला तरी मनाची तृत्ति होत कीन लाताताता आरहाठात्णक 
लहानसा उंचवटा लागला, म्हणून स शोभा पहाण्याकारितां 
आम्ही त्यावर चढलो, तों दुसराच अपूर्व देखावा आमच्या दृष्टिपथात 
आला. सर्व भूमिभाग पांढऱ्या शुभ्र पर्वतराजींनीं वेष्टिलेला आहे, असे 
[देसन येऊन जिकडे दृष्टि फॅकावी तिकडे हे पांढरे शुभ्र पर्वतच हग्गोचर 
होऊं लागले. चांदीचा मुलामा दिलेल्या वस्तु जश्या चकाकतात, त्याप्रमाणें 
या टेंकड्या सायंकाळच्या वेळीं विशेषच चकाकतात. कामीर हा प्रदेश . 
म्हणजे हिमालयांकेत एक कोट आहे, याची प्रचीति या 8 
आम्हांठा आली. हा देखावा आम्ही ति 0८00000060) 
आतां उद्यीर झाल्यामुळें आम्ही परत फिरला, व आमच्या उतरण्याच्या 
ज्ञागीं 
शी धा येथें ता. २४ मे रोजीं दोन प्रहरी आ. मागे 
२१२९ 


नंदनवन. _ .. 

सांगितलेंच आहे. येथून श्रीनगर चवतीस मैल म्हणजे टांग्याचा पांच 
छसाचाच प्रवास राहिला होता. तो प्रवास आह्मीं पंचवीस तारखेस सका- 
ळींच करून श्रीनगरास जाणार होतो. श्रीनगरास आह्मी संस्थानचे ढीजे- 
“हा खात्यांतील एंजीनीयर रा. बोस या नांवाच्या बंगाली ग्रहस्थाकडे 
उतरणार होतो, त्यांना तेथे बिजली वाबू म्हणतात. पंचवीस मे पासून 
आह्मी देशीं परत येईपर्यंत पुढील हकीकत स्थल क्रमानें न देतां दिन 
कमाने देण्याचा विचार केला आहे. अर्थात्‌ आमची रोजची रोजनिश्ीच 
वाचकास आह्मां सादर करणार आहे व ती ता, २५ भे सकाळपासून 
देणार आहो. पण त्याचें आधी श्रीनगरची सामान्य स्थिति व तेथल्या 
आमच्या राहण्याची सोय यांची हकीकत देणें वावगें होणार नाहीं. 


6२ 
श्रानरार, 

अुतमच्या आगमनाची बोसवाबूंना आधींच वदीं असल्यामुळें आम्ही 
पोहोंचल्यावरोबर आमची स्नानभोजनादे सर्व व्यवस्था उत्तम झाली. 
आमचें जेवणखाण आटोपत आहे, तोंच ब्रिजलीबाबू ऑफिसांतून घरीं 
आले, आणि त्यांनीं आमच्या प्रवासावद्दळची चवकशी करून “* आपल्या 
रहाण्याची व्यवस्था श्रीयुत प्रोफेसर अप्रकाराचंद्र मेहता या नांवाच्या 
दुसऱ्या बैगाळी बाबूंच्या बिऱ्हाडीं केली आहे, ? असें आम्हांला सांगितलें. 
श्रीयुत मेहता व श्रीयुत घोष नांवाचे दुसरे एक बंगाली बाबू एकत्र रहात 
असत, आणि दोघेहि सडेच असल्यामुळें त्यांच्या बिऱ्हाडीं जागाहि 
पुष्कळ होती; शिवाय, ते शाकाहारीहि होते. पडदानशीन कुटुंबवत्सल 
विऱ्हाडापेक्षां आमच्या रहाण्याची ही दुसरी व्यवस्थाच आम्हांला 


वावूंच्या विर टू 
फार पर्संत पडली, आणि अशी व्यवस्था केल्याबद्दल आम्हीं बिजली- 


वाबूंचे आभार मानले. री 

आमच्या प्रवासाबद्दद चवकशी करून मग विजलीबाबूंनीं आमचा 
काइमीरांत किती दिवस रहाण्याचा बेत आहे, याबद्दल विचारपूस केली. 
: सात आठ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस आम्हांला रहावयाला सवड नार्ही. 
असें जेव्हां आम्हीं बाबूमजकुरांना सांगितलें, तेव्हां ते मोठ्या आश्चर्याने 
उद्गारळे “ काय म्हणतां आपण १ आपल्या ठिकाणाहून दीडदोन हजार 
मैलांच्या पल्ल्यावर येऊन व इतका पैसा खर्चे करून आपण आलांत, 
आणि आतां. येथे सातआठ दिवसच मुक्काम करणार ! येथें येणारे लोक 
इतक्या श्रमाचा व दगदगीचा प्रवास करून आल्यावर निदान दीड 
माहिना तरी राहिल्याखेरीज परत स्वदेशीं जात नाहींत. शिवाय, काइमीर 


[२२१ 


नंदनवन. 
हा एक मोठा प्रांत आहे. यामध्यें कितीतरी सुंदर सरोवरें आहेत; किती- 
तरी वनश्रीनें मरठेली दर्‍्याखोरी आहेत; येथे किती तरी स्फटिकासारख्या 
पाण्यान तुडुंब बह्मणार्‍्या नद्या आहेत, आठदहा हजार फुटांच्या यी क्ट 
ल्या पुष्यवाटिका व शीतक निवासस्थाने कितीतरी आहेत; यापैकी 
उक्षा सातआठ दिवसांत काय काय पहाणार ? 
धा आहायाचें बावूसाहेबांचें भाषण ऐकून एकाद्या श्रीमंत मनुष्याच्या 
मनाची कुबेराची संपात ऐकून जी स्थिति होईल, तीच आमच्या मनाची 
झाली. आम्ही काइ्मीराला आलों, ते अर्थात्‌ तो प्रांत वनश्रीचें माहेरघर 
; पण तो प्रांत निवळ झटकाफटकी पहावयाला" 
अरणार नाहींत, असें ऐकून आह्मांला योड 
आतां त्या वाईट वाटण्याचा उपयोग काय होता टं 
रहावयाला तर सवड नव्हती, तेव्हां आहे त्यांत जितक 
पाहून घेतां येईल तितकें पाहून व्यावयाचे, असा आह्मीं आपल्या मनाशी 
ठरावेळे ८-२ आणि आमच्या मुक्कामाचे आह्यीं दोन भाग वरंण्याच 
त श्रीनगर व त्याच्या आसपासची प्रेक्षणीय स्थढ 
“ आणि दुसर्‍या भागांत श्रीनगराच्या बाहेरील कांहीं स्थळे 
वी * सग लागलीच देशी परताबयाचें असा आहा कार्यक्रम 
ह ९, 


& ग ई काइमीर संस्थानच्या राजधानीचे शहर आहे. हल्लीं कारमीर 
क 30९ (९६ थळे महाराज काइ्मीर व जम्मू या संयुक्त संस्था" 
वच्या क र त हिमालयाच्या पायथ्याला व यी 

र इटी संस्थानचा एक परगणा आहे. कामी" 
सचे महाराज जम्मू येथे थानचा एक पर 


[वाळ्याचे चार महिने रहातात, आणि बाकीचे 
आठ महिने श्रीनगराला रहातात. र 


काइमीर हा रेमाल्यवल्या च संयुक्त संस्थाना परगणा 
._'जयवल्यांकेत असा ण्‌क शानाचा एक परगणाच आहे. प नै 
टांब ब सुमार तीळ (५ उपार प्रदेश आहे. हो सुमारें 


- सपाट पट्टीतुन झेल्मनदी एक सपाट पट्टी आहे, आणि 
२२२] शेल्मनदी बाइत भाऊन बारामुळा येथे हिमाल्याला फोडून 


श्रीनगर. 


चांकणावांकणानें वहातवहात पंजाबांत उतरली आहे. या पट्टीच्या सरासरी 
मध्यावर श्रीनगर ही राजधानी वसलेली आहे. 

ज्याप्रमाणें युरोपियन प्रवासी काइमीरला * हिंदुस्तानचें नंदनवन * 
झणतात, त्याचप्रमाणें ते श्रीनगराला यूरोपांतील व्होनेस राहराची उपमा 
देतात. सकृदरर्शनीं हें साम्य ह्मणजे * कोठें इंद्राचा ऐरावत व कोठें शाम- 
भटाची तट्टाणी ? या ह्मणीसारखें भासते. कारण, कोठें आड्याटिक- 
समुद्रवळ्यांकित व्होनेस राहर, तर कोठें हिमालयवल्यांकित श्रीनगरदाहर ]| 
कोठें समुद्रसपाटीवर वसलेळें व नदीच्या प्रवाहाने समुद्रांत आलेल्या 
म,तीच्या गाळाचें वनलेलें व्होनिस, तर कोठें समुद्र सपाटीपासून पांच 
हजार फूट उंचीवर वसलेळें व सरोवराचें पाणी ओसरून बनलेले श्रीनगर ! 
कोठें एका काळीं आशिया व आफ्रिका या दोन खंडांच्या व्यापाराचे 
केन्द्र असलेलें व्होनेस, तर कोठें हिमाल्याच्या प्रचंड तटानें जगाच्या 
दळणवळणाला पारखे झालेले श्रीनगर 1 कोठें यूरोपांतील वास्तुकळेचे 
माहेरघर मानलेले व्होनिस, तर कोठें झोंपड्यावजा साध्या व गलिच्छ 
घरांनी भरलेळें श्रीनगर ! सारांश, किती तरी बाबतींत या दोन दाहरांत 
वैषम्य आहे. तरी पंण एका बाबतींत या दोन दाहरांत विलक्षण साम्य 
आहे, व त्यामुळेच ही उपमा अयथाथे वाटत नाहीं. तती बाब म्हणजे 
आहरांतीळ व दाहराच्या आसपासचे दळणवळणाचे मार्ग आणि त्यांची 
साधने हीं होत. व्हेनिस दाहर हें समुद्राच्या कांठीं एका मोठ्या नदीच्या 
मखादीं सांचलेल्या गाळाच्या घनीभवनाने व दढीभवनानें बनलेले आहे. 
त्या शहरांचे निरानिराळे जमिनीचे टापू अगर बेटें झाळेलीं आहेत, आणि . 
मध्येमध्ये पाणी व पाण्याचे पाट आहेत. व्होनिस दाहरा'चे “ ग्रांदेकनाळ 
या कालव्यानें दोन भाग झालेले असून या कालव्याला हजारों पाट काढ- 
लेल आहेत. यामुळें सर्व शहरभर कालवेच कालवे असून या काल्व्यांचा 
रस्तयांप्रमाणें उपयोग होतो. ह्मणजे ज्याप्रमाणे इतर शहरांत गाड्या, घोडे, 
टामवे, हीं दळणवळणाची साधनें आहेत, त्याप्रमाणं व्हेनिसमध्ये ' गंडोला? 
नांवाच्या होड्या, जाळी बोटी, आगबोटी हीं दळणवळणाचीं मुख्य साधनें 

[२१३ 


नंदनवन. 


आहेत, आणि यामुळें पाहिल्याने पहाणाराला हा एक अपूर्वच अनुभव 
! त्यासारखीच श्रीनगरची स्थाति आहे. शकू 

हे शहर झेल्मनदीच्या दोन्ही तीरांवर सुमारें तीन मेळ असे दुतर्फा 
वसलेळें आहे. या नदींत लहानमोठ्या नावा चालतात. शिवाय शहराच्या, 
उत्तरेला एक अर्ध्या मैदावर दाळ नांवाचा मोठा सुंदर तलाव आहे, व 
हा तढाव झेलमनदीला एका काल्व्याने जोडलेला आहे; तसेंच बर्‍याच 
मैलांवर मानसवळू हाणून एक सरोवर आहे, त्याचाहि झेळमनदीशी एका 
काल्व्यानें संबंध जोडलेला आहे. आणखी दाहराच्या खालीं “ दुधगंगा 
नांवाची नदी झेलमला येऊन मिळाली आहे. शिवाय, झेल्मनदीला पूर 
येऊन शहरांतील घरांत पाणी शिरते, त्याचा बंदोबस्त करण्याकरितां दाह- 
राव्या वरच्या बाजूला झेलम नदीचा एक मोठा पाट काढून तो अर्धवर्तु- 
लाकार घेऊन शहराच्या मधोमध नदींत मिळवून 


गून पुनः दुसऱ्या बाजूला 
काढून शेवटीं शहराच्या खालीं नदींत मिळविला आहे. या नागमोडी काल- 


ह रग; व्या पाडलेल्या 'क' सारखी दिसत्ते, व 
अहरांतील घरें याच्या आसपास वसलेली आहेत. यामुळें शहरांतील कोण- 
त्याहि ठिकाणापासून 


ठद्हा मिनिटांच्या चालीच्या 
ठिकाणीं जाण्याचे मुख्य साधन 
* अशा हजारो होड्या श्रीनगर शहरांत आहेत. ज्याप्र- 
1.3७ राही गाडीच्या अड्यावर गाडी ठरविण्याला जातों, 
ग येथे कोठें जावयाचे असल्यास होड्यांच्या अड्यावर जावयाचे, 
6 च होडीत नसून इष्ट ठिकाणीं पोहोंचावयाचें ! या होड्यांना इकडे 
रा ' हणतात. घारापुरीस जावयाचे असल्यास मुंबईला ज्याप्रमाणे 
नसतात चे दे. शिकारे ' असतात. मात्र या होड्या 
होड्या खालीं सपाट नदीचे ब कालव्याचे पाणी संथ असल्यामुळें या 
पाट असतात. 
न २५ मे १९१५ रोजीं पहाटेला पांच वाजतां निघून आही 
अगदी सपाट. य व सात तासांत आक्रमिला, हा सर्व मक्ताल 
हेह. शातून होता. रस्त्याचे दोन्ही बाजूंना “ सफेदा 


आंत आहे. अर्थात 
झणजे होड्या होत 


श्रांनगर.. 


या सुद्र व उंच वाढणाऱ्या झाडांची रांगचगंग सारखी लागलेली होती 
यामुळ आपण एकाद्या लतांनीं व्याप्त अशा सुंदर मंडपांतूनच जात आहों, 
असा भास होत होता; पुष्कळ ठिकाणीं रस्त्याच्या दोन्ही बाजंना खंद- 
काप्रमाणें पाट दृष्टीला पडळे, व त्यांत पुष्कळ पुष्पांनी ओथंबलेलीं.पाण- 
झाडें आणि पाणवेली हग्गोचर होत होत्या; ह्मणून सर्व प्रदेदा जणूं काय 
एक वागच वाग आहे, असे मनाला वाटत होतें; श्रीनगरच्या जवळजवळ 
येऊं लागलों, तसतशा फळझाडांच्या बागा व फुलझाडांच्या बागा लागूं 
लागल्या. 

बारांपासून तीनपर्यंत आमचें स्नान, भोजन वगेरे आटोपले. बिजली- 
बावूंच्या सांगण्यावरून राहिलेल्या तीनचार तासांत आह्मीं रेशमाचा कार- 
खाना आणि जुम्मामशीद हीं पहावयाचे ठरविलें. त्याप्रमाणें टांगा ठरवून 
लागलेच निघालो, ते रेशमाच्या कारखान्य,शीं आलों. 

कारखान्याचें आवार मोठें आहे; पण कारखान्याची इमारत फारशी 
मोठी दिसली नाहीं. कारण, या कारखान्याचा बराच मोठा व तोहि विण- 
ण्याचा भाग आम्निनारायणाच्या भक्षस्थानीं पडला, व तो भाग अजून 
बांधला नाहीं, असें कळलें. सध्यां त्या कारखान्यांत रेशमाच्या किड्यांनी 
तग्नार केलेल्या. कोशापासून फक्त रेशमी सूत तयार होतें, व तें युरोपांत 
पाठविण्यांत येतें, असे' आह्यांला सांगण्यांत आलें. आमच्या दुर्देवाने आज. 
कारखान्याला लवकर सुट्टी झाली होती, यामुळे. आह्यांला कारखाना चाल 
असतांना पहावयाला मिळाला नाहीं. तरी पण आम्ही सर्व दालने हिंडलो 
व तयार झालेल्या रेशमाचे नमुने पाहिळे, तसेंच, इटली देशांतून आले- 
ल्या रेशमाच्या किड्यांच्या अंड्यांच्या पेट्यांच्या पेट्या, आम्हीं तेथे पाहिल्या. 
या संस्थानचा रेदामाचा हा कारखाना फारच मोठा आहे, व त्यापासन 
संस्थानला वषांचे दह्ावारा लाखांचे उत्पन्न होतें, असें समजलें 

हा कारखाना पाहून झाल्यावर आम्ही परतला, आणि जुम्मामशीद 
पहावयाला निघालों. रेशमाचा कारखाना झेलम नदीच्या उजव्या तीराला 
आहे, तर जुम्मामशीद डाव्या तीराला असून ती श्रीनगरच्या जुन्या वस्ती- 
च्या अगदीं मध्येंच आहे. यामुळें झेलमनदीवरचा पूल ओलांडून आह्ांला 


[२१२६ 


ऱ्नेदनवन. 


यावें लागळें. आह्यी पूळ ओलांडून शहरांतून जाऊं लागलों, तोंच आह्मांला 
ुन्या काशीची आठवण झाली. आतां रस्ते अगदी बोळांडीवजा लागूं 
लागळे, एक टांगासुद्धां जाण्याची मुष्कील इतका रस्ता लहान होता. 
तसेंच, बोळ आडवेतिडवेहि फार होते. घरेहि अगदीं भिकार, गलिच्छ 
असून जिकडेतिकडे रस्त्यावर घाण आणि केरकचरा पडलेला होता. त्यामु- 
"ळें रस्त्यातून जातांना वारंवार दुगधिहि येत होती. 

वाटेने दृष्टीला पडणारे लोकहि वरेच गालिच्छ दिसले, येथें बहुतेक 
ससल्मानांचीच वसती आहे मधूनमधून मुसलमानी थाटाचाच पोशाख 
केलेळे, पण गंधावरून हिंदु असे ओळखतां येण्यासारखे पंडित दृग्गोचर 
होत होते. शहराचा हा गालिच्छ भाग पाहून नंदनवनांतहि मधूनमभून 
'उकेरड्याच्या जागा असतात, असें वाटलें. हा सर्व प्रांत व हें गाहर नेस- 
गिक सोंदर्यांने व वनश्रीनें इतके ओतप्रोत भरळेळें असतां मनुष्य आपल्या 
आळसाने, आपल्या अज्ञानाने, आपल्या गालिच्छ सवईंनीं, आपल्या वेड- 
गळ कल्पनांनीं व आपल्या दारिद्याने “ नंदनवनाला ? सुद्धां । नरक 
उच्च करून टाकू शकतो, हें पाहून मनामध्ये एक प्रकारचाः उद्वेग उत्पन्न 
झाला, ' नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय ? ही मनुष्याच्या 
केतेत्वाची साक्ष पटविणारी ह्मण जशी खरी आहे, तशी “ मनुष्य आपल्या 
दुष्कृत्यांनीं अधोगतीलाहि आपणाला नेऊं 'दाकेळ, हें हमणणेंहि तितकेच 
खरें आहे. एवढ्या सुंदर प्रदेशांत इतकें गालिच्छ शहर ! हा विरोध 
आमच्या मनांत सारखा घोळत होता. जरी हा शहर्चा भाग इतका गलिच्छ 
होता, तरी येथंसुद्धां विजेचे दिवे दृष्टीला पडत होते, या गोष्टींचा मात्र 
नासाला चमत्कार वाटला; पण या ठिकाणीं विजेचे दिवे रेकेलच्या 
द्व्यापेक्षां स्वस्त पडतात, व ह्मणूनच गरीवगुरीवसुद्धा हे दिवे वापरतात असे 
'आहझ्ांला समजलें, 

या गलिच्छ भागांतून आमचा रस्ता सरतां सरेना ! पण शेवटीं आह्मी 
"का ठिकाणीं थांबलो, आणि खंदकासारख्या भासणाऱ्या खोलगट जागें- 
बन शम्मामशीदीच्या दारापाशी आलों. येथें पुष्कळ मुसलमान फकीर 
श्र चयन होते, त्यांनी आमच्या भोवती गर्दी केली. हिंदूच्या 


श्रीनगर. 


तीर्थाचे ठिकाणीं जसे पंड्ये, तसेच हे लोक आम्हांला दिसले. पण त्यांच्या 
लगटीची पर्वा न करतां आह्ली मश्शीदींत शिरलों. 

ही सर्व म्ीद लांकडी कामाची आहे, हा एक तिचा विदोष आहे. 
उत्तराहेंदुस्तानांतील सर्व मादी दगडी आहेत; पण येथली ही मुख्य 
मद्यीद लांकडी आहे. इमारत फार उंच आहे. लांकडी खावांची रांगच 
रांग फार भव्य दिसते, वर ळताहि लांकडी असून त्याचें नक्षीकाम सुंदर 
आहे. खांबांची उंची पाहून मात्र मनुष्य आश्चर्याने अगदीं थक्क होतो. 
येथळे खांब चाळीसपन्नास फुटांच्यावर्च उंच असतील. हे खांब झाडा- 
च्या एकाच सबंध खोडाचे आहेत, यावरून हिमाल्यांतील झाडांच्या प्रचं- 
डपणाची कल्पना येते. परंतु या सश्ीदीचा वराच भाग पडका झाल्यामुळें 
एकंदर देखावा नयनमनोहर नाहीं, हें कबूल केलें पाहिजे. 

ही मद्लीद प्रथम शिकंदर लोदीनें १९४०४ सालीं बांधली. तारापीड 
नांवाच्या हिंदु राजानें इ. स. ६६९ मध्यें बांधलेल्या हिंदु देवळाच्या 
सामानानें ही मशीद बांधण्यांत आली. ही मर्शीद तीनदां आस्निनारायणा- 
च्या भक्ष्यस्थानीं पडली होती, १४७९ मध्यें ती जळल्यामुळें पुनः बांध- 
ण्यांत आली. जहांगिराच्या कारकीदींत १६१९ सालीं पुनः तिला आग. 
लागली, व पुनः ती वांधण्यांत आली. तिसर्‍यानें १६७४ सालामध्ये 
औरंगजेब बाददाहाच्या कारकीर्दीत ती पुनः बांधली ॥ली. हृल्लींची इमा- 
रत औरंगजेबाच्या वेळची आहे. इ. स. १८९३ मध्यें या मशिदीची 
दुरुस्ती करण्याकरितां कामीरच्या महाराजांनीं बारा हजार रुपये दिले 
असून पुनः १९१२ सालीं त्यांनीं या कामाकारेतां चाळीस हजार रुपये 
दिले. मशीद आह्मी पहावयास गेलों, तेव्हां दुरुस्तीचे काम चाटू होतें,- 
असें दिसले. कारण, ठिकठिकाणीं परांच्या दृष्टीला पडत होत्या. सर्व 
मशिदीचें आवार वरेंच मोठें आहे. मशिदीचे आंगण २५४--२४४ फूट 
आहे. हें सर्व आह्मी पाहतों, तों वरीच संध्याकाळ झाली, ह्मणून आह्यांला 
आमच्या बरिऱ्हाडाकडे परत फिरणें भाग पडलें 

सुमारें साडेसात वाजतां आह्यी बाबू अप्रकाराचंद्र यांच्या ॥्रेऱ्हाडीं 
येऊन पोहोंचलो. रात्रीं जेवणखाण झालें, ब दुसर्‍या दिवशींचा कार्यक्रम 

[ २२७ 


नंदनवन, 


ठरला, श्रीयुत घोषबावू जपानांत जाऊन रेशमाच्या धंद्याची माहिती मिळ- 
ठून आले असून सध्यां ते कारमीरांत रेशमाच्या लागवडीच्या सुपरवायझ- 
रचे काम करात. होते. त्यांना त्यांच्या कामाकारेतां हारवानपर्यंत जावयाचे 
होतें. तेव्हां त्यांच्याच टांग्यांत आह्मी जाऊन तिकडील प्रेक्षणीय स्थळ 
पाहून एकर्दीडच्या सुमाराला वरिऱ्हाडीं परत यावें, असें ठरलें. याप्रमाणे 
बेत केल्यावर व इकडल्यातिकडल्या गप्पा मारल्यावर सुमारें दहा वाजतां 
आह्ली झोपी गेलों. 

ता० २६ मे १९१५ रोजीं आह्यी सकाळांच उठलो, व चहापाणी 
घेऊन टांग्यांत बसलो. आम्ही एकंदर चार माणसू होतों. तिघे टांग्यांत 
वसलों, व श्रीयुत घोष यांनीं आपली पायगाडी बरोबर घेतली. कारण; 
त्यांना मध्येंच वाजूच्या एका खेड्याची तपासणी करावयाला जावयाचे 
होतें. 

हारबान हे ठिकाण श्रीनगरच्या उत्तरेला ११ मैलांवर आहे. या ठिका- 
णाहून शहरांत नळाचे पाणी आणलेले आहे. जातांना रस्तां बराच उंच- 
सखल आहे, हारवान हा एक स्वाभावेक तलाव आहे. याच्या तिनाहि 
बाजूंना प्रचंड पर्वत आहेत. ते इतके उंच आहेत, कीं, मे महिन्यांतसुद्धां 
डागराच्या घळींत अजून वर्फ हग्गोचर होत होतें. बर्फाच्या घसरण्यानें व 
वितळण्यानें डोंगरांच्या बाजूंना पडलेल्या खुणा वर जागोजागी [दिसत 
होत्या. ' याप्रमाणे तीन बाजूंना स्वाभाविक भिंती असल्यामुळें फक्त दक्षि- 
णेच्या वाजूला वेधारा बांधावा लागला आहे. 

या तलावांत डोंगरांवरील बर्फाचे वितळलेळे पाणी सांठते. येश्रून राह- 
राकारेतां डाल सडानामधून नळ नेहे.आहेत. तलावांत सांठणारें फाजील 
पाणी एका मोठ्या मोरींतून सोडून दिळे आहे. व या. पाण्याचेच . पाटे 
डाळ सरोवराच्या आजूबाजूच्या वागांना नेळे आहेत. तलाव कांहीं फार 
४0 नाही. पण . येथला, “देखावा फार सुंदर आहे, व तो कांहींसा 
ननितालच्या सरोवराच्या दे दखाव्यासारखा . दिसतो. मात्र या डोंगरावर 
वसती मुळांच नाहो. यामुळे प्रदेश निर्जन व भयाण वाटतो. तसेंच, हारवानच्या 
ी र; झाडीहि नानितालच्या इतकी दाट नाहीं. हारवान- 

दट 


श्रीनगर. 


च्या दाक्षिणेकडल्या बंधाऱ्यावर जिकडे तिकडे गुलाबाची . रांगची रांग 
लावून दिली आहे. .हे गुलाब कलमी आहेत. सर्व गुलाब फुलांनीं फुल- 
लेळे होते. फुलांचा. रंग, त्यांचा कोमळपणा व सतेजपणा हीं अवर्णनीय 
होतीं. व फुलेंहि हाताच्या वचकेइतकीं मोठीं होतीं. काइमीर देद्याला 
गुलाबाची भरामि' म्हणतात, त्याची यथार्थता माझ्या ध्यानांत आली 
कारण, या प्रांतांत रानटी व कलमी गुलाब रानोमाळ आहेत. गुलाबांचींच 
कुंपणे, गुलाबांचेच ताटवे, गुलाबांच्याच कमानी जिकडे तिकडे दृष्टीला पडतात. 

हारवान तलावाचा सर्वे बेधारा आम्ही ओलांडला. तलावाचें पाणी 
अत्यंत स्वच्छ व निर्मळ दिसत होतं. जेथून जास्त पाण्याला वाट करून 
दिली आहे, तेथपर्यंत आम्ही गेलों. तेथें रेड्याच्या अंगासारखें पाणी 
धोधो करून पाटांतन वहात जात होतें. ही शोभा बराच वेळ आम्ही 
पहात राहिलों, व मग नाइलाज म्हणून येथून परतलो 

परत येतांना घोषबाबूंना आंपळें नित्य व्यवसायाचे काम-म्हणजे रेदा- 
माच्या किड्यांची तपासणी-करावयाचें होतें. या संस्थानांत रेशमाचा सर्व 
धंदा सरकारचा आहे. हणजे उपज सरकार करतें असें नाहीं. तर रेश- 
माच्या किड्यांचीं अंडीं सरकार इटलीमधून आणावितें, व तीं खेड्यांतील 
शेतकऱ्यांना फुकट दिलीं जातात. या अंड्यांपासून किड्यांची उपज कक्षी 
करावयाची, त्यांची वाढ कशी करावयाची, व किड्यांनीं कोशे घालीपर्यंत 
त्यांची जोपासना कशी करावयाची, याबद्दळ सरकारी अंमलदारांकडून 
माहिती शेतकऱ्यांना देण्यांत येते. रोतकर्‍यांच्या मेहनतीने तयार झालेले 
कोटा सरकार एका ठरीव भावान त्यांच्याकडून विकत घेत. तयार 
होणारे कोश दुसऱ्या कोणालाहि विकतां कामा नयेत, अत्ता शेतकऱ्यांवर 
निर्बेध आहे 

घोष बाबूंबरोबर आह्मी पुष्कळ घरे हिंडला व रेशमाचे हजारो किडे 
पाहिले. घरांतील थंड अद्या जागेंत शेल्फवजा खुल्या कपाटांत हे किडे 
ठेवतात. त्यांना तुतीची पानें खाऊं घालतात. या रानांत तुतीचीं झाडें 
हजारों आहेत. यामुळें किठ्यांना लागणारे अन्न शेतकऱ्याला फुकट 
[मिळतें. या किड्यांना जास्त उष्णता सोसत नाहीं, किंबा फार थंडीशी 

[ २३२९ 


नंदनवन. 

चालत नाहीं, तेव्हां उष्णतेचे कमीअधिक मान समजण्याकारेतां प्रत्येक 
शेतकऱ्याला एक उध्यतामापक'-यंत्रे'*देण्यांत . येतें. .या:डोंकांची * पर 
जरी झापडावजा आहेत तरी या घरांना वरचे मजले आहेत. व त्यां 


' घरांना कांचेच्या तावदानाच्या खिडक्या आहेत. त्यांचा उपयोग 


त्या खोलींतीळ हवा सारख्या यमाणांत ठेवण्यांत होतो. तसेंच, कदाचित्‌ 
हवेत उष्णता जास्त झाल्यास त्या खोलींत बेताचे पाणी शिंपडून त्या 
पाण्याचे बाष्पीभवन पेडवून आणून उष्णता कमी करण्यांत येते. याप्रमाणे 
या किड्यांची जोपासना आणि वाढ. बरोबर होत आहे किंवा नाही, 
शेतकरी आपल्या किड्यांची योग्य काळजी घेत आहेत किंवा नाहींत हें 
"ह ण्याकरितां, तसेंच किड्यांना होणाऱ्या रोगांची परीक्षा करून त्यांचा 
यातिकार करण्याकारेतां सरकारनें या शास्त्रांतल्या तज्जांना इन्स्पेक्टर नेमिले 
आहे, व रोज खेड्यांत जाऊन तपासणी करून येण्याचें त्यांचें काम आहे. 
घोष वाबूंचे हेंच काम असल्यामुळें आह्याला अनायासेंच रेशमाच्या उत्प- 
तीची सर्व कृति वारकाईने पहावयास सांपडली. अ... 
याप्रमाणें खेडी पहातपहात आह्मी परत येत असतांना घोष ८ 
आह्यालां काइमीरच्या महाराजांचा द्राऊटमाशांचा मासेतलावाचा ' वाग 
दाखविला. काइमीरांत ्राह्मणसुद्धां सर्व हेंदु मांसाहारी व मत्स्याहारी आहेत. 


स्वतःकरितां व खाया पाहुण्यांकरेतां एका खेडेगांवांत या माशांच्या उप- 

जेकरितां स्वतंत्र व्यवस्था केळी आहे. या वागत दोनदोन फूट रुंदीचे 
१ तीन चार फूट खोलीचे असे पाट- पाट बांधून काढलेले असून त्या 
पाटातून पाणी खेळावेलेले आहे. या पाटांत हे मासे इतस्तत; फिरतांना 


कारण, या माशांना सहा रुपये पोडप्रमाणें [किंमत येते. अर्थात्‌ एका 


माणसाने 


ं न एका पोंडाचा मासा खाल्ला, तरी त्याच्या जेवणाची किंमत 


व्हरनागची पुष्करणी, 


श्रीनगर. 


सहज सहा रुपये होते. 'असं सहा रुपये किंमर्ताचें जेवण आपण आयुष्यांत 
एकदांच केलें आहे, * उसे बाबूसाहेबांचे मित्र हणाले. असो. 
- याप्रमाणें घोष बावूंचें स्वतःचे रोजचें काम संपल्यावर आह्यी आपल्या 
येथल्या मुख्य कामाच्या-प्रेक्षणीय स्थळे पहाण्याच्या-पाठीस लागलों. श्री- 
नगराचा विशेष हणजे तेथल्या निरानेराळ्या वागा होत. राहरावाहेर व 
डाळ सरोवरासभोंवतीं जिकडे तिकडे बागाच वागा आहेत; त्यांपैकी 
“ शालीमार, ? निषात, * व * चष्मशाई * या विशेष प्रासिद्ध असून फार 
रमणीय आहेत. म्हणून तेवढ्याच पहावयाचें आह्मी ठराविळें होते. व 
आजच्या कार्यक्रमांत त्यांपैकीं पाहिल्या दोनच पहावयाचा आह्ी ब्रेत केला 
होता. त्याप्रमाणें, हारवानकडून परत येतांना प्रथमतः दालीमार बाग 
लागते, म्हणून आह्ली तीच प्रथम पाहिली. वागेचें प्रवेशद्वार भव्य 
नाहीं. तसेंच बागेच्या सभोवार असलेली भिंतेहि फारशी मोठी किंवा 
उत्तम तर्‍हेची बांधळेली नाहीं. खेडेगांवांतील एकाद्या पाटलाच्या घरा- 
भोंवतीं जश्या प्रकारची तंटवजा भिंत असते, तशीच ही दिसत होती. या 
बाह्य परिस्थितीमुळे या वागेबद्दल प्रथमतः फारसा अनुकूल ग्रह पहाणा- 
राच्या मनांत होत नाहीं. पण बागची एकएक मजगी चढून जसजसे 
आपण आंत जावे, तसतसा वा बागेचा प्रचंडपणा, त्यांतील सुखसोयी, 
त्याची रचना व सोंदर्थ यांची साक्ष मनाला पटत जाते. ही बाग ५९० 
यार्ड लांब-व २६० याडं रुंद आहे. हिच्या एकावर एक अशा चार 
मजगी आहेत. बागेच्या मधोमध प्रत्येक मजगींत एकएक तलाव असून 
सर्व तलाव पाटानें जोडलेळे आहेत, व कारंजांची रांगची रांग लागलेली 
आहे. या बागेला हारवान तलावाचे पाणी आणलेले असून तें सर्व 
बागभर खेळाविलेळें आहे. या पाण्याचे एका तलावांतून दुसर्‍या तला- 
वांत पडणारे लहानलहान धबधबे केलेळे असून गेवटीं सर्व पाणी दाळ 
तलावांत सोडन दिलेलें आहे. “९१९ 

चवथ्या मजगीवर एक सुंदर ६५ फूट लांब व रुंद असा चबुतरा 
असून त्यावर दगडी मंडप उभारलेला आहे. याचे ४0% काळ्य़ा संगम- 
रवरी दगडाचे असून त्यांवर सुबक नक्षीकाम केलेलें भाहे. या मंडपाच्या 
| २४९ 


१७ 


सभोवार पाण्याची उप्करणी असून त्यांत एकंदर १९.८ कारंजी आहेत 
ही सर्व कारंजी चाळू झालीं हणजे या ठिकाणाहून फारच आद्वेतीय 
शोभा दिसते. अश्या तऱ्हेच्या किती तरी वागांनीं सुशोभित झालेल्या या 
"पळा, 'जंदनवज्,? हे.नांव अन्वथंक आहे, असें बाटल्याखेरीज रहात 
नाहो. या बागेत "घेनार ” नांवाची पुष्कळच झाडें आहेत. श्रीनगर- 
“ग बहुतेक सर्व बागांत हा झाड असून झेलमनदीच्या कांठीं तर 

नारखवाग ? या नांवाची एक स्वतंत्र वागच आहे हे झाड मूळचें परारी- 
यांतील आहे, व सागळ लोकांनीं ते या यातात आणलें असें ह्मणतात. 


भा झाडाचा प्रचंडपणा, त्याची गर्द सांबली, त्याच्या पानांचा नाजूकपणा, 
चे संतेजता या गोष्टी प्रत्यक्ष पाहिल्याखेरीज समजणे शक्‍य नाहीं, परशियन 


भाषत सुंदर स्त्रीच्या नाजुक हाताळा “ चिनार *झा डाच्या पानाची उपमा 
देतात, असं झारा सांगण्यांत आळे. व ही उपमा यथार्थ आहे, असें 
त्या झाडाचीं सुंदर पान पाहून माझ्या सनात आलें * 
शालीमारबाग जहांगीर बादशहानें १६१९ सालीं तयार करविली 
इ० स० १६३० मध्ये शहाजहानाच्या कारकीर्दीत ही आणखी वाढवि- 
ण्यांत आली. शालीसारवाग ही डालसरोवराला एका सुदर कालव्यान 
जोडलेली आहे. रा काळवा एक. मैळ लांब व बारा यार्ड रुंद आहे, व 
कालव्याच्या दोन्ही वाजूना मोठमोठ्या देक्षानी पारेवृत अद्या हिरव्या गार 


'गयवाटा आाहेतं. यामुळें श्रीनगरांत * शिकाऱ्यां 'त बसून या - बागेपर्येत 


ही बाग पाहून झाल्यावर आही रांग्यांत वसला, व शालीमारपासून 
अलीकडे दोन मेलांवर असलेल्या “ निघात बागेशी आलों. या बागेचे 
प्रवेशद्वार शालीमारपेक्षां जास्त मनोहर आहे, व ही बाग डालतलावाच्या 
अगदीं नजीक असल्यामुळें शालीमारपेक्षां येथ डालसरो टं 
रच रमणीय दिसतो. ही आागहि शालीमारइतकी हाणजे ५९५ याड 
आव आहे. शालीमारपेक्षां या बागेची रुंदी थोडी जास्त म्हणजे ३६० 
याड आहे शालीमारला चारच मजगी आहेत, 
आहेत. शेवटची फारच उंच , असन 


' असून तिच्या मागें हजारो फूटं 
। १४२] 


श्रीनगर; 


उंचीचे कडे आहेत. यामुळें या मजगीवरून डालसरोवराच्या सर्व बागांचा 
व॑ सभोंवारचा देखावा फार विस्तृत व विविध दिसतो. या बागेत दोन 
मंडप आहेत. पाहिला बागेच्या प्रारंभींच आहे, व दुसरा बागेच्या दोवंटी 
आहे. दोन्ही मंडप दुमजली असून त्यांचें सर्व काम लांकडी नक्षीचें आहे. 
दोन्ही मंडपांमध्यें पुष्करणी असून त्यांत कारंजीं आहेत. शालीमारप्रमाणें 
या बागेतहि प्रचंड चिनारवृक्ष आहेतं, व जिकडेतिकडे कारंजीं असून 
सर्व बागभर पाटाचें पाणी खेळाविलेळें आहे. हें पाणी शालीमार बागेवरून 
इकडे आंणलेळें आहे. या बागेच्या सोंदर्यावद्दलची एक मजेदार आख्या- 
यिका येथें देणें अयोग्य नाहीं. » 2 
: निषात * वाग जहांगीर बादशहाच्या नूरजहान राणीचा भाऊ आस- 
फटाहा यानें बांधविळी, व तो याच बौर्गंत रहात असे. इ. स. १६३३ 
मध्यें दाहाजहान बादशाह बाग पाहावयाला आला होता. शालीमार बागे- 
पेक्षां साष्टिशोभेच्या बाबतींत ही बाग सरस आहे, असे बादशहाला वाटले, 
आणि “ ही बाग फारच आल्हादकारक आहे, ' असें बादशाह तीनदां 
आसफदाहाला ह्मणाला. यांत बाददाहाचा आशय असा होता, कीं, 
आसफराहानें ती बाग आपणाला नजर करावी. पण आसफ- 
शाहा मुरध राहिला. यामुळें बाद्याहाला मनांतून राग आला, व शाली- 
मार बागेंतून या बागेला पाणी येते, असें पाहून रागाच्या भरांत “'शाली- 
मार वागेतून दुसऱ्या कोणत्याहि ब्रागेठा पाणी जातां कामा नये * असा 
हुकूम वादशाहानें सोडला. यामुळें निषात बागेचे सोंदर्य व वैभव नष्ट 
झालें. ह्मणून आसफदाहाला फार वाइंट वाटल, पण त्याला कांहीच 
करतां येईना. आपल्या बागेची ही दुर्दशा पाहून त्याचें मन खट्टू झालें 
व दुःखाच्या उद्वेगाने तो सुसकारे टांकीत बागेच्या एका कोंपर्‍्यांत झोपी 
गेला. धन्याची अशो दुःखावस्था पाहून वार्गतल्या एका नोकराला त्याची 
कींव आली, व ज्या ठिकाणीं शालीमार बागेतून येणाऱ्या 
पाटाला दड्या घातला होता, त्या ठिकाणीं जाऊन तो दड््या का- 
ढून टाकून त्यानें बागेत पाणी सोडलें, त्याबरोबर बागेत जिकडेतिकडे 
याणींच पाणी झालें. सर्व कारंजी जोरानें नाच लागलीं, व 
[२४२१ 


धबधबे धो धो वाहू लागले. आसफशाहा त्या आवाजानें जागा रल... 
आपल्या बागेचे पूववैभव पाहून आश्रर्यानें थक्क झाला. पण रग 
केलेल्या कृत्याची बातमी लवकरच कळल्यामुळे तो १४-१६. कळ. 
दट्या पुनः बसवून बागेचे पाणी वंद केळें. ही बातमी बादशाहाला क. न 
तेव्हां वादझानें त्या नोकराला आपल्या समोर बोल्गाविले, सवाना री यी 
को, आतों त्या गरीब विचार्‍या नोकराचीं शंभर व्ष भरली !.या ख्व् 
कांहींतरी भयंकर शिक्षा होणार ! बादशद्दानें त्या नोकराचें म्हणणें की 
घेतले, व आपल्या धन्यावरील भक्तीबद्दल त्याची प्रदांसा कक 9 च्या 
पेहुमान केला, व शालीमार बागेतून निवातवागेकारेतां पाणी नेण्य 
कायमच्या हक्काची सनद त्याने आसफद्याहाला करून दिली. येतों 

ही वाग पाहिल्यावर आम्ही लागळीच वरिऱ्हाडीं परतलों. परत 
तों एकाचा सुमार झाला होता. नंतर जेवणखाण आटपून संध्याकाळ 
पर्येत आह्मी विश्रांति घेतली. 


"*(6०&३- 


२४४ 


"१७%-<& 
तःःरीख २७ भे--दुसर्‍या दिवद्यीं सकाळीं कायकाय पहावयाचे, याचा 
बेत आह्यी आदल्या रात्रीं ठरवीत असूं. त्याप्रमाणे ता. २६ रोजीं 

रात्री प्रो. अप्रकादचंद्र मेहेता ह्मणाळे “ डालसरोवराच्या दरवाज्यावर 
जणूं काय जयावैजयांप्रमाणें हरिपर्वत व शंकरपर्वत ह्मणून दोन टेकड्या' 
आहेत. त्यांपैकीं हरिपर्वत ( सारेकादेवीच्या देवळावरून याला “ सारिका 
पर्वत * असेंहि म्हणतात. ) ही टेकडी उत्तरेस आहे. व ती चारपाचरदों 
येथे एक लहानसा किल्ला आहे. हा किल्ला अकबर- . 
बाददाहानें इ. स. १५९० मध्यें एक कोट रुपये खर्च करून बांधला, 
असें तेथे असलेल्या पराशेयन शिलालेखावरून कळतें; हल्लीं या किल्ल्याचा 
सरकारी तुरुंगासारखा उपयोग करितात. येथे एक देवीचेंहि देऊळ आहे; 
पण हें ठिकाण पहाण्यास परवानगो लागते, व हल्लीं तर परवानगी मिळ- 
ण्यास वराच त्रास पडतो. दुसरी टेकडी शंकरपर्वत ही हजारअकराशें 
फूट उंच असून तिच्यावर एक दांकराचें देवालय आहे. येथून श्रीनगराचा 


व डालसरोवरचा देखावा उत्तम दिसतो. ” | 

अप्रकादाचंद्रवाबूंचें हें भाषण ऐकून आह्ली हरिपर्वत पहाण्याचा विचार 
सोडून दिला. आणि सकाळीं दांकरपर्वत व टेकडीच्या दुसर्‍या बाजूला 
खालींच पण गांवापासून दोनतीन मेलांवर असलेलें “* पनरतन * नांवाचे 
जुनें मोडकळीला आलेलें देऊळ पहाण्याचा निश्चय करून आम्ही झोपीं गेलो. 


त्याप्रमाणें पहांटेस उठून व चहापाणी करून दोंकरपर्वताकडे जावयाला 
आंझ्ली निघालो. ऱ 


फूटच उंच आहे. 


[२४५ 


नदनवन. क. 


ज्याप्रमाणें घुन्नर येथील लेण्या्रे नांवाच्या डोंगराला ' लेण्याद्रि * व 
' सुलेमान डोंगर * अशीं हिंदु व मुसल्मानी दोन नांवें आहेत, त्याचप्र- 
माणें श्रीनगराजवळच्या या पर्वतालाहि “ शंकरपर्वत ? व “ तक्तई सुले- 
भान * अशीं दोन नांवें आहेत. हा प्रर्वत श्रीनगरच्या ईशान्येला असून 
डालसरोवराच्या एका टोंकाला ठागून आहे. ही रेकडी श्रा नगरच्या 
वर हजार फूट आहे खरी; पण ती ससुद्रसपाटीपासून वासष्टरों फूट उच, 
ह्मणजे नेनिताल या शीतल निवासस्थानाइतकी उंच आहे. 

या टेकडीचा चढ वराच विकट आहे. कांहींकांहीं ठिकाणीं तर वाट 
अगदी अरुंद असून उभ्या चढाची आहे. प्रो. अप्रकाशचंद्र ( हे आम- 
च्यावरोवर आले होते. ) यांनी “ तीनचार महिन्यापूर्वी हा सर्व रस्ता 
बफाच्छादेत असून सर्व डोंगर शुभ्र दिसत असे, ” असे सांगेतलें. 
धावरून या ठिकाणच्या कतुपारेवर्वनाचें आह्ांळा आश्चर्य वाटळें. चढाव 
विकट असल्यामुळें आह्मांला चढतांना मधूनमधून विश्रांति घ्यावी लागे, 
आणि प्रत्येक वेळी श्रीनगर व डालसरोवर यांचा मनोहर देखावा जास्त 
चांगल्या तर्‍हेनें दृष्टीला पडे, तो दृश्ट्मनोहर देखावा आमच्या चढण्याच्या 
भमाचचा आह्यांला विसर पाडी. वरवर चढतांचढतां आह्मी त्या टेकडीच्या 


चढावयाचें होते; ह्मणजे येथ उलट्या कमानीवजा रस्ता झाला होता. तो 
'ालगट भाग आह्यी लवकर चाललो, . व पुनः टेकडीवर चढू लागला. 
थोड्याच वेळांत आम्ही शंकराच्या देवळाजवळ आलो. श्रीनगरपर्यंत, 


कांहांसा श्रीमंत पंतप्राताने्धांच्या ओघ गांवाजवळील य॒माईच्या देवळाच्या 

टेकडीसारखा भासतो. अर्थात्‌ शंकरपर्वताची टेकडी यमाईच्या टेकडीपेक्षां 

आस्त उंच आहे; पण दोहोंपैकी एक सथम पाहिलेल्या माणसाला दुस- 

राची आठवण झाल्याखेरीज रहात नाहीं, एवढें त्यांत साम्य आहे हें खास. 

. शंकरपर्वतावर्रील शंकराचे देऊळ [हिरवट काळसर दगडाचे बांधलेले 

आहे. देवळाच्या जवळजवळ गेलें झणजे घडीव दगडाच्या पायऱ्या लाग- 
२४६] | 


शंकरपवेत. 


तात. देऊळ चागल्याच स्थितींत आहे. देऊळ कांहीं फार मोठें नाहीं; पण 
त्याचें काम सुबक आहे. येथली दोकराची पिंडी मात्र दांकराच्या इतर 
पिंड्यांसारखी अगदीं लहान नाहीं; तर ती जवळजवळ कंबरभर उंच आहे» 


पिंडी काळ्या दगडाची आहे. 

आही देंवंदडीन घेतळें, व गामाऱ्याच्या चवयऱ्यावर क्षणभर बसलों- 
आह्मी देवळांत शिरळों, तेव्हां तेथें काहीसा मद्रासी वर्णांचा व मद्रासी पोषा- 
खाचा एक वैराग्यासारखा मनुष्य बसला होता. त्यानें आमच्या पोषाखा- 
वरून आहल्ली दाक्षिणी आहोंत असें ओळखले असावें. कारण त्यानें“ आपण 
कोढून आलां £ ” असा मराठींत आह्यांला प्रश्न केला. . श्रीनगरासारख्या 
दूरच्या प्रदेशांत आमच्या मातृभाषेत बोलणारा मनुष्य भेटला, याबद्दल 
आम्हांला जरा आश्चर्य व आनंद वाटला. आह्यी मग त्या माणसाजवळ 
पुष्कळ चौकशी केली. त्यावरून तो मनुष्य मूळचा मद्रासी होता असे 
कळलें. पण त्यानें दिंडुस्तानांतील बहुतेक सर्वे तीथे पाहिलीं होती; तसेंच 
तो महाराष्ट्रांतहि पुष्कळ ठिकाणीं .हिंडलेला होता, व म्हणूनच त्याठा 
थोडेफार मराठीहि येत होतें, असें दिसले. यात्रेच्या भावनेने कां होईना, 
पण हे वैरागी लोक किती तरी फिरळेले असतात, व त्यांना किती तरी 
भाषा येत असतात, ढें पाहून आहझांळा या वगाबद्दळ एक प्रकारचें 


कोतुक वाटलें, ववी! & 

देऊळ पाहून झाल्यावर अ्मी देवळाच्या बाहेरील तटावर आला. 
येथून दिसणारा देखावा अवर्णनीय आहे, यांत शंका नाहीं. आमच्या 
उत्तरेस व दाक्षिणेस डोंगरांच्या रांगाच रांगा दिसत होत्या, व त्यांचीं 
शिखरे वर्फाच्छादित असल्यामुळें तीं पांढरी शुभ्र दिसत होतीं. या पर्वत- 
राजींच्या मध्यें कारमीरच्या सपाट दरीची लांबच लांब पट्टी हिरवीगार 
दिसत होती. आमच्या समोर श्रीनगरराहर, त्याच्या आसपासच्या बागा, 
शहरांतील हवेल्या व बाडे दिसत होते. मध्यें संथपणे झेलम नदी वहात 
होती. या नदीला श्रीनगरच्या वर विलक्षण वांकणें आहेत. हीं वांकणें 
ह्मणजे नागाच्या चालीसारखीं नागमोडी आहेत. अशा सात नागमोडी 
आह्मांला स्पष्टपणें दिसत होत्या, या विलक्षण वांकणावांकणानें जाणाऱ्या 


[२९२४७ 


नदीची शोभा कांहीं आद्वेतीय आहे. आमच्या उजव्या हाताला 
काठच्या बागा यांनीं या *रावराची शोभा जास्तच खळून दिसत होती 
या ठिकाणावरून "१ सभावारचा नयनमनोहर देखावा आम्ही किती तरी वेळ 


शकरपवेतावरील शंकराचे देवालय फार जुने आहे; निदान त्याचा 
काही भाग तरी फार उरातन आहे, असें आह्यांला सागण्यांत आलें. हें 
देवाळ्य प्रथमत उच जळोक यानें इसवी सनापूर्वी २२०व्या 
वर्षी बुद्धाच्या अवशेषाकरितां बांधले होतें अुढ सहांव्या शातकांत या देवा- 
याचा जीर्णोद्वार गापादित्य नांवाच्या राजानें कला, असे ह्मणतात, या 
"वळातला चुना भाग कोणता व नवा भाग कोणता हें शोधून काढणें आतां 
काण आहे पण एकंदर काम वरेंच जुन दिसतें, यांत शंका नाहीं. तेर 
त जलोंकाच्या वळचसुद्धां असं शकेल असो 
शंकरपर्वताची टेकडी उतरतांना आम्ही  आल्यावाटेनें परतलो नाहीं 
आहराच्या थोडेसे दाक्षिणेच्या अगास उतरलो, व एका उत्तम बेलगा- 
रडीच्या सडकेळा येऊन मिळालों. ही सडक चांगली खडीची केलेली 
असून तिच्या दोन्ही वाजूना झाडें हावळेली होती पैकीं बरींच झाडें 
चिनाराची होती. खरोखर्रीच या झाडांच्या पानांची कोमलता, सतेजता, 
उळुमारता, झाडांची दाट वढी 'व त्यांचा प्रचंडपणा विलक्षण, आहे 
आम्ही वाटेनं एकदोन वळा या झाडांचा परीघ मोजला, तो पंधरावीस 
फुटावर भरला, या वैक्षाना बारीकबारीक फले व फळे येतात, कांही 
झाडांना, फळे आलां होतीं. फुळें तर ]ुप्कळांनाच आलीं होतीं. या सड- 
केला प वोलनट ( आक्रोडाचीं ) झाडेंहि पृष्कळ आहेत. हें झाडाहे मोठें 


इरून ४ झाडें कांहॉशी आपल्या इकडील बांबूंच्या झाडासारखीं दिसतात 


पत, बाबू फारजाड/वाढत नाहीं, खूब उंच. होतो; परप ब इलोचीं झाडें 
२४८] 


शंकरपरवेत. 


बर्रांच जाड वाढतात, त्यांना फांद्रा असतात व तीं बांबूसारखीं फार 
उंच वाढत नाहींत. वाटेने आह्यांडा या झाडांच्या राईच्या राई लागल्या. 
तसेंच या भागाळा तुतीचीं झाडेंदि वरींच आहेत. दुसरींहि पुष्कळ झाडें 
आम्हांला वाटेने लागलीं. पण त्यांची माहिती प्रो. अप्रकादाचंद्रबाबूनाहि 
नव्हती. तेव्हां आम्हांला ते काय माहिती देणार £ पण, इकर्डाल सर्वच 
झाडें आपणांला अपरिचित असतात, हें मात्र खरें. असो. 

आम्हांठा “ पनरतन.! नांवाच्या देवळाला जावयाचे होतें. आम्ही 
सारखे पुढें चाललों होतों. आमच्या उजव्या हाताला झेल्मनदी वहात 
होती. ती केव्हां आमच्या जवळ येई' तर केव्हां दर नाह ळाच्या 
वाजूला शंकरपर्वताच्या टेकडीची मागली बाजू लागठेठी होती. पुढे 
जातांजातां आम्ही एका खेडेगांवाजवळ आलों. या ठिकाणीं नदी व पर्वत 
हीं अगदीं एकमेकांजवळ आलीं होती; वया दोहोंच्या सांधींत ते गांव 
. बसलेले दिसत होतें. आम्ही ते. देऊळ ' टाकून पुढें आलो असूं; अशी 
आम्हांला .बंंका आळी, हणून आम्ही एका वाटसरूला विचारले. “तुम्ही 
फार पुढें आलां. ” असे त्याने आम्हांला सांगितलें. तेव्हां आम्ही परत 
फिरलों व त्यानें सांगितलेल्या रस्त्याने चाललो. हा रस्ता म्हणजे पाऊल- 

वाट असून ती वुइलोझाडांच्या डतन जातहाती 1 
थोड्याच वेळांत आम्ही आमच्या ईट यावेळ त 
बाटली कारण निकामी. 
पाहून इतका त्रास करून कशाला येथें आलों असें आम्हांला प्रथम 
बाटलें. हे. देऊळ फास्च लहान य 1040000000 चा. 
अवघी अठरा फूट आहे. देवळात मा पूर्वी कणकण :% 
तो बहुतेक ओहरल्य आहे. देवळांत अजुनहि थोडे पाणी 1-1 भा 
ळहि हिरवट निळसर रंगाच्या पाती 3100007000. 
कमार्नांचे दरवाजे असून गोव का हता 
आहे. धुमटाचें छत सर्व दगडाचेंच आहे. या 


देवळावर लहानसा घुमट “ उत्तम मर्तिकले 
देवळावर जिकडे तिकडे घडीव मूर्ति असून त्या उत्तम मूर्तिकलेची साक्ष पट- 


वतात. देऊळ आंतून पाहिल्यावर तेथे गेल्यावद्दल आह्यांला वाईट वाटलें 
[२४२ 


। 


नाहीं. उलट हें देऊळ पाहेळें नसतें तर कार्श्मारांतील जुन्या देवळांची 


तितकी चांगली केल्पना आह्यांला आली नसती असेच आम्हांला वाटलें 
पडके दिसते. आसपास तलाव ओहोरेल्यामुळें येथें घाणहि 


या देवळाचें मूळ नांव उसण आदिस्थान ? असें असून * पनरतन ? 
हः त्याचाच अपभ्रंश आहे, असें आह्मांला सांगण्यांत आलें. जुनें श्रीनगर- 
शहर याच बाजूला होतें. पण तें हहर जळले व तलावामुळेंच हें देऊळ 
शाबूत राहैळें, असें सांगतात, हें देऊळ : पार्थ ! या नांवाच्या कार्मी- 
रच्या राजाच्या कारकीदीत तयाचा अधान मेरु याने. सन ९१३ ते ९२१ 
च्या दरम्यान बांधलें असावें, असें म्हणतात, . 

डर देऊळ पाहून होतें, तों बारांचा छमार झाला; म्हणून आम्ही बरि- 


र्‍हार्डी पत आलो, व जवणखाण करून तीन वाजेपर्यत विश्रांति घेतली, 
नंतर प्रो. अप्रकाशचंद्र > 


राचद्र मेहेता आपलें कॉलेजांतील काम संपवून परत . 


झाल्यावर ते व आह्यी चप्मशाही ? नांवाची. बाग वः प्रथ्यात झरा 
पह्ाण्याकरितां विऱ्हाडांतून बाहेर पडलो. वी 
आमच्या विऱ्हाडापासून कालवा पांच मिनिटांच्याच रस्त्यावर होता. तेथे 
जाऊन, चष्मशाई या वागेपर्यंत डालसरोवरांतून जाऊन परत यावयाच्या 
कराराने एक शिकारा आह्मी ठरविला, व त्यांत आसनस्थ झालों, बसावयाला 
गाद्या. होत्या. ऊन ठार्गू नये म्हणून वर लहानसे छप्पर व वाजूनें पडदे 
सोडण्याची व्यवस्था केळेळी होती. कांही वेळ कालव्यांतून गेल्यावर आह्मी 
डालसरोवराच्या दरवाज्यापाशी आलों. येथें पाण्याला ओढ फार असते. 
होड्या जातांयेतांना उलस्यापालऱ्या होऊं नवेत, विदोषतः प्रवाहाच्या 
उलट वल्हवतांना मदत व्हावी म्हणून दरवाज्याच्या दोन्ही बाजूंना साखळ- 
दंड सोडले आहेत. या "खळद्ंडाला धरून होडी डालसरोवरांतं आली. 
डालसरोवराचें पाणी फार निर्मळ असून तें नीळसर रंगाचें आहे. झेलस- 
चें ब तिच्या कालव्याचे पाणी गढूळ असून असर रंगाचे आहे. यामुळें 
येथल्या या दोन पाण्यांचा भेद प्रयाग येथील गंगायमुना या नद्यांच्या 
पाण्याच्या भेदासारखा भासतो. तलावाचें पाणी अगदीं शांत आहे. तलाव 
२५० ] 


अ... 


शंकरपर्वेत. 


आठदहा फूट'च खोळ आहे; पण पाण्याच्या स्वच्छतेसुळें खालचा तळ 
स्पष्टपणें दिसतो. या तलावांत जिकडेतिकडे पाणवेली, पाणझाडें, कमळे, 
लव्हाळे, शिंगाडे, शेवाळ वगेरे उगवळेलीं आहेत. आह्मी शिकाऱ्यांतून 
जात असतां ' गग्नीबळ ? या नांवाच्या सरोवराच्या टोंकावरून गेलों. 
येथला देखावा आद्रेतीय आहे. येथें कांठाला प्रचंड खडक आहेत. व 
मधूनमधून एकाददुसरें झाड आहे. खडकाला काळा, तांबूस, हिरवट असे 
निरांनेराळे रंग आहेत व खडक एकावर एक असे विलक्षण तर्‍हेनें चिक- 
टळेळे आहेत. येथून सरोवराचा देखावा चांगलाच दिसतो. 
या सरोवरांत लहानलहान ब्रेटें आहेत. एका ब्रेटावर काश्मीरच्या . 
महाराजांच्या गुरूकारैतां एक स्वतंत्र बंगला बांधला आहे. त्याच्या कांठाने 
आमचा शिकारा चाळला होता. या तलावाच्या वाजूवाजूना तरत्या बाया 
केलेल्या आहेत. अद्या बागा तर आह्यी आजन्मांत पाहिल्या नव्हत्या १ 
तलावाच्या उथळ भागावर लव्हाळे, लांब पसरणाऱ्या वेली वगेरेंच्या 
जुड्या आंथरतात; त्यांवर गवत पसरतात, व मग त्यावर माती पसंरून 
त्यांत कालिंगडे, काकड्या यांच्या वेली वि लहानलहान फुलझाड लावतात. 
सरोवराचें पाणी अत्यंत संथ असल्यामुळें अशा ब्रागा यथ होऊं शकतात. 
ं चांगलें उत्पन्नहि होतें, असं समजल, ५४ 
(नलव त्या सरोवराचे शांत, स्फटिकवत्‌ नीळसर' पाणी; त्यात ती 
वेलींची सतेज पानें व फुलें; सर्भोवार हिमाल्यपवताच्या क द 
व त्याची सरोवरांत पडणारी पडच्छाया; सरोवराच्या किनाऱ्यावरील तीं 
चिनार, सफेता, तुती वगैरे झाडे, हा सर्व देखावा केवळ अननुभूतपूर्व 
बात ही ती 
ह, णा आम्ही डालसरोवराच्या किनाऱ्यावर उतरलो, 
ब तेथून चष्मश्याई या बागेत गेलों. शालीमार किंवा निषातवाग इतकी ही 
बाग मोठी नाहीं. बागेत गेल्यावर उजव्या हाताला एक अगदी अर्वोचीन 
तऱ्हेचा बंगळा लागला. पण तो कशाकरिता बाधळा आहे, हें.आम्हांला 
तेव्हां कळलें नाहीं. तो बंगला टाळून आम्ही आंत गेलो, या मानेला 
तीनच मजगी असून शा गें कालवे, धबघब्रे व व जक 


क 


यदनवन. 


४॥ा----< 


पण तीं फारशा मोठ्या प्रमाणांत नाहींत, शाळीमारइतकी ही बाग चांगल्या 
स्थितींत ठेवळेळी नाहीं; यामुळे “ मुच्छकटिकांत * वार्णिलेल्याप्रमाणें ती 
* जीर्णशुष्कवाटिका ? भासते. या वागेंत दोनचार तंवू दृष्टीला पडले. 
यावरून येथें वाटसरू येऊन उतरत असावे, असे आह्यांला वाटलें. पण 
वागेची प्रासिद्धि शालीमार किंवा निषातवाग याप्रमाणें पुष्पवाटिका किंवा 
झात्रेम कारंजी यांकरिता नसून तेथील स्वाभाविक झऱ्याकार्रतांच आहे. 
' चष्मशाई ? याचा शब्दार्थच मुळों * बादशाही झरा ? असा आहे 
रोवटीं, एकदांचे आम्ही त्या झऱर्‍याजवळ येऊन पोहोंचलो. या झऱ्या- 
“च्या तीनाहि वाजूंना दुमजली लांकडी इमारत असून खालच्या मजल्यांत 
तीन बाजूंना बसण्यास ओटे केलेले आहेत. झऱ्याचे पाणी चांगलें मांडी- 
भर उच उडत होतें. सरासरी चार इंची तोटांतून जोरानें पाणी आलें 
असतां जितकें येईल, तितका हा झरा होता, असें वाटलें. या झऱ्याला 
चागले दगडी कुंड बांधलें असून झऱ्याच्या तोंडावर ठेवण्याकारेतां एक 
जस्ताचें नळकांडे ठेवळेळें आहे. यामुळें त्या नळकांड्यांतून पाणी येऊन 
ते वर्तुळाकार खालीं कुंडांत पडे, या झऱ्याचे पाणी इतकें निर्मळ व आुभ्र 
आहे कौं, वर्तुळाकार पडणारे ते पाणी दुरून कांचेच्या हंडीसारखें हुबे- 
हुव्र दिसतं. पाणी हातांत घेतल्यावरोबर वर्फासारखें गार वाटलें. इतकया 
शुभ्र, गार व निर्मळ पाण्याचा असा झरा . दर्मिळच आहे, यांत दका 
नाही. तेव्हां * झऱ्याचा राजा ? हें नांब त्याला अन्वर्थक आहे, असें 
माझ्या मनांत आठे. पेद्ावरास अद्या निर्मळ पाण्याची एक विहीर 
आह्मी पाहिली होती खरी; पण त्या विहिरीचे पाणी इतकया जोरानें वर 
उडत नसे. झर्‍्याचा देखावा अदृष्टपू्वच खरा, असें आम्हांला वाटलें. 
कारण, अशी परिस्थाते हुसर्‍या ठिकाणीं नाहीं. ज्या ठिकाणीं हा झरा 
आहे, त्याला लागून गर्द छायेनें आच्छादित असा एक डोंगर आहे, 
वे त्याच्या पलीकड वर्फाच्छादेत डोंगरच सारखे लागत गेले आहेत. 
यलें वर्फ वितळते, त्यामुळेच या झऱ्याला पाण्याचा पुरवठा होतो. अर्थात्‌ 


या सुंदर झऱ्याचे पाणी पिण्याची आम्हांला इच्छा झाली; पण. आमच्या- 


शंकरपवेत- 


जवळ भाडे नव्हं. तेव्हां आम्ही ओंजळीनेंच पाणी पिऊं लागलों; इत- 
कक्‍्य़ांत तेथे एक गृहस्थ बसले होते, त्यांनीं एक पाणी पिण्याचा. ग्लास 
आम्हांला दिला, व आमची विचारपूसहि केटी. आही त्या भांड्याने तें 
पाणी प्यालो. त्याच्या स्वच्छतेप्रमाणें व गारपणाप्रमाणें ते पाणी प्यावयाळा 
फार गोडाहि होतें. यामुळें हें खरोखरी अमृतच आहे कौं काय, असा 
आह्मांला भास झाला. पाणी प्याल्यावर आह्मी त्या गृहस्था्शी आमच्या 
मोडक्यातोंडक्या हिंदींत बोलूं लागलो; पण त्यांना इंग्रजी येत आहे, असें 
आह्मांला कळलें. अर्थात्‌ आमची भाषेची अडचण दूर झाली, ते गृहस्थ 
कानपूरचे रहाणारे होते त्यांनीं सांगितलें “६ मला नित्याजीर्णांचा विकार 
झाला होता, व त्यावर पुष्कळ उपाव केळे; पण कांहीं एक गुण आला 
नाहीं. शेवटीं एका स्नेह्याच्या सांगण्यावरून मी श्रीनगरांत येऊन या 
चष्मशाईबागेंत राहिलों. येथल्या हवेनें व विदोषतः या झर्‍याच्या पाण्यानें 
माझा रोग पार नाहींसा झाला, १ तेव्हांपासून मी दरवषी या ठिकाणीं 
येऊन एक पेधरवडा तरी बागेत घालावेल्यारीवाय रहात नाहीं. एक अमेरि- 
कन प्रवासी येथें आला होता; त्याने मळा सांगितले, को, सर्व जगांत 
असें पाचक पाणी आपण पाहिलें नारी. भ; 
त्या गृहस्थांच्या या सांगण्यांत: थोडाफार आतिशयोक्तांचा भाग असेल; 
असे. आह्याला वाटल तरीकषणीच्या च्या, पाणी ह्मणजे एक विलक्षण 
चीज आहे, यांत रांका नाहींन या झर्‍्याच्या पाण्याची ही महती ऐकून 
मला पुरंदर किल्ल्यांतीळ एका विहिरीच्या पाण्याच्या हितावहपणाबद्दल 


अशीच एक गोष्ट ऐकल्याची आठव १०५... 
या झऱ्याशीं आम्ही किती वेळ तरी वसला होतों. आतां परत फिर- 
गार, इतक्यांत ते गृहस्थ म्हणाठे * दाग्मीख्या (महा तातत. 
बागेत त्यांच्याकरिता स्वतंत्र बांधळेल्या बंगल्यांत रहातात. की ते 
डालसरोवरांतीळ बेगावरीळ वंगल्यांतहि रहाता" (य की. लय, 
इच्याच बंगल्यांत आहेत. त्यांची व आपली मी मेट डि र्‌ 
त्या गृह्स्थांच्या या सोजन्याबद्दल व मदतीबद्दठ आम्ही त्यांचे आभार 
मानले, व त्यांच्या मागोमाग चालला. थोड्याच 7101 मच भा 
५ 


नंदनवन. 


नव्या बंगल्याशीं आलो. प्रथमतः बागेत शिरतांना हाच बंगला आमच्या 
दृष्टीला पडला होता. त्याचा आतां उलगडा झाला. 

आम्ही बंगल्यांत शिरलो; तों तो मुंबईच्या एकाद्या. श्रीमंत भाट्याच्या 
बंगल्याप्रमाणें उत्तम तऱ्हेने गुंगारळेला देसला. आंत जिकडेतिकडे गालिचे, 
हंड्या, झुंबरे होती. ोवटीं, आम्ही एका उत्तम शुंगारलेल्या दिवाणखा- 
न्यांत आलों, तोंच एक तेजःपुंज, गोरीगोरीपान भव्य मूर्ति आमच्या 
इष्टीला पडली, हेच ते गुरु असावे, असा आम्ही तर्क केळा, आमच्या- 
वरोबर आलेल्या गृहस्थांनी आमची त्यांच्याशी ओळख करून दिली. 
झर्महाराज एका चांगल्या गाळिचावर विराजमान झाले होते. त्यांनी 
इंग्रजी तऱ्हेने कातरळेळे केस ठेवले होते; अंगांत तालीमवाजी सदरा होता; 
व नेसावयाला रेशीमकांडी धोतर होतें. गयुरुमहाराज अर्थातच हुक्का पीत 
असत. त्यांचा हुक्काहि राजगुरूच्या दर्जाला साजेसा रुप्याच्या सुठींचा 
होता. मधूनमधून ते हुक्का ओढीत असत. त्यांना हिंदी चांगलें येत होते; 
पण, आह्मांठा मात्र मोडकेंतोडकें येत होतें; यामुळें आमचें संभाषण बेता- 
बातानेंच चाललें होतें; तरी पण हे गुरुमहाराज काइमीरच्या महाराजांब- 
रोवर बहुतेक सर्व हिंदुस्तान पाहून आठेळे असून पुण्यामुंबईलाहि ते 
झुष्कळ दिवस राहिलेले आहेत, असें आह्यांठा समजळें. आम्ही पुण्या- 
कडचे आहोंत, असें जाणून त्यांनी आमचें आदरातिथ्य चांगळें केलें. . 
गुरूमहाराजांकडे नेहमीं फळांची पार्सळे येत असावीं, असें दिसले. त्यांपैकी 
* चेरी ? नांवाच्या फळांनी भरलेली टोपली त्यांनी आहांपुढें केली, व 
आम्हांला तीं खाण्याचा फार आग्रह केला. अर्थात्‌ 'आम्हांलाहि त्यांच्या 
म्हणण्याला रुकार देणे भाग पडले, इतक्यांत काइ्मीरांतील एक बडे 


केला. अर्थात्‌ आम्हांलाहि रहाणे भागच पडले, 
ते गृहस्थ गेल्यावर एरुमहाराज आमच्याजवळ आणखी कांहीं विष- 


शंकरपर्वतर 


यांवर बोलले; त्यांत त्यांनीं आम्हांला दोनतीन मजेच्या गोष्टी सांगेतल्या. 
एकंदरींत गुरुमहाराज बरेच धोरणी, बहुश्रुत व व्यवहारदक्ष दिसले. त्यांची 
संभाषणशेली चांगली वाषाणण्यासारखी होती. यावरून काइमीरच्या महा- 
राजसाहेबांवर या गुरूंची छाप कां व कद्यी बसली असेल याची आम्हांला 
चांगळी कल्पना आली. या गुरुमहाराजांजजळ आमचे दोन- 
अडीच तास गेले. अगदीं सायंकाळ होऊन गेल्यामुळें आम्हांला 
तांतडीने परत जावें लागळें, म्हणून या चष्मश्ाईबागेजवबळच असलेली 
: परीमहाळ ? नांवाची जुनी इमारत पहाणें आह्यांला शक्‍य झालें नाहीं. 
.हो इमारत चष्मश्ाईपासून चांगली दिसत होती. ती एका उंच पर्वताच्या 
वाजूवर असून तिच्या कमानीकमानींची रांगचीरांग स्पष्ट दिसत होती. ही 
इमारत शहाजहानचा मुलगा दाराशुक यानें आपला गुरु मुल्लादह्ा याचे- 
साठीं ज्योतिषाचे वेध घेण्याकारेतां बांधळी होती असें म्हणतात. ही इमा- 
रत पहावयाला सांपडली नाहीं, म्हणून मला जरा वाईट वाटलें; पण 
या बाबतींत आमचा नाइलाज होता, म्हणून आम्हाला तसेंच परतावें 
लागलें. शा 
परत येतांना आम्ही डालसरोवरांत जरा चक्कर मारून आला, व त्या 
सरोवरांतीळ “ रूपलंका ? नांवाचें बैट पाहैलें. हली येथें दोनचार चिना- 
राचीं झाडें आहेत; पण पूर्वी येथें चांगला वाडा हाता, आळा 
या बेटावर जाऊन आम्ही क्षणभर सभोवारची शोभा पहात होता. आतां 
सायंकाळ होत चालल्यामुळे डालसरोवरा'ची निराळीच शोभा दिसूं ला- 
गली होती. थोड्या वेळानें आम्ही पुनः रिकार्‍यांत बसलो, व परत 
डालसरोवरांतून कालव्यानें परतळों. धक्क्यावर आल्योवर शिकारावाल्याला 
जास्त वेळ खोटी झाल्याबद्दल थोडे जास्त पैसे दिले, व आम्ही मोठ्या 
आनंदित मनानें बिऱ्हाडीं आलों. डालसरोवराचा देखावा व चष्मश्याईची 
अपूर्वता हीं सारखीं आमच्या डोळ्यांपुढें उभी रहात होती. 

ता. २८ मे---आज सकाळीं आम्ही विश्रांतिच र ह्मणाना ! 
कारण, आम्ही बिजर्लाबाबूंच्या बिर्‍्हाडाहून प्रो, अप्रकाशचद्र मेहेता यांज- 
कडे आाल्यापासन त्यांना मेटलों नव्हतो; म्हणून सकाळी ग त्यांच्या-, 

भे २५६ 


कडे गेलों, व पुढील कार्यक्रम ठरविला. आमच्या व्रिऱ्हाडादोजार्रांच 
शाळांचे इन्स्पेक्टर रहात असत, त्यांचा व कारमीरांत एका वेळीं अस- 
लेल्या माझ्या नातेवाईकाचा फार स्नेह झाला होता, ह्मणून त्यांच्याकडेही 
आम्ही भेटण्यास गेलों. त्यांनीं पुढील दोन दिवसांत आह्यमाला कायकाय 
पहातां येईल, याची वरोवर माहिती दिली, व त्यांच्या बेताप्रमाणें दुसर्‍या 
दिवशीच श्रीनगरापासून दूरची प्रेक्षणीय स्थळें पहावयास निघण्याचा 
आम्ही निश्चय केला. याप्रमाणे सकाळची वेळ इकडे तिकडेच निघून गेली, 
तेव्हां जेवण झाल्यावर आम्ही श्रीनगरचा अजबखाना पहावयास गेलों. 

हा अजवखाना “ लालमंडी ? नांवाच्या हलींच्या पूर्वींच्या महाराजांनी 
बांधलेल्या अतिथिग्रहामध्ये आहे.. ही इमारत लांकडीच असून तिला 
मारवाडी तऱ्हेचा -तांबडा,-[हेरवा, निळा असा दाट रंग- दिलेला आहे. 
यामुळे इमारत फारशी मनांत भरत नाहीं; पणः त्याचा वचपा लालमंडी- 
च्या पुढील बागेने मात्र भरून काढला आहे, यांत शंका नाहीं. या 
बागेत गुलाबचगुलाब आहेत! कमानदार सांखळदंडाच्या व लोखंडी 
खांबांच्या कुंपणावर गुलाबांच्या वेळी लाबळेल्या आहेत. या वेळी फुलांनी 
फुललेल्या होत्या. त्यांत शिरतांना एक कमान केली. आहे, त्यावरही गुला- 
बवेली सोडल्या आहेत. पायवाटेच्या दुतर्फा गुलळावांचें कुंपण आहे, य 
शिवाय कुंड्यांतहि निरानेराळ्या रंगांच्या फुलांचे गुलाव आहेत. यामुळें 
या इमारतीची पुढील वाजू फारच चित्ताकर्षक झाली आहे. नेहमींच्या 
जिनसांनीं अजबखाना भरलेला आहे. तेथे जुनीं नाणीं आहेत; जुनी 
हत्यारं आहेत; जुन्या मूर्ति आहेत; शिल्पकलेचे मासले आहेत; काइमीर- 
च्या विक्षेष कारागिरीचे नमुने आहेत; त्यांतल्यात्यांत काइमीरच्या शालींचा 
मोठा संग्रह आहे. येथे आम्ही दोनशे रुपयांपासून हजार बाराशे रुपयां- 
पर्यंतच्या शाली पाहिल्या. शालींतील नक्षीचे काम वाखाणण्यासारखे आहे- 
एका शालीमध्ये श्रीनगरदाहराचा सबंध नकाशाचा नकादा नक्षीने काढ- 
ळेला आम्ही पाहिला, ती शाल पाहून आह्याला या कारागिर्राचें आश्चर्य 
वाटले, पण या कलेला. हल्ली पूर्वीसारखा आश्रय नसल्यामुळे ती बुड- 
ण्याच्या पंथाला लागत चालली आहे, हें ऐकून वाईटही वाटलें. 

१७६६९ .. 


शकरपर्वत- 
अजबखाना पाहून झाल्यावर आम्ही श्रीनगर येथील प्रताप कालेज 
पहावयाला गेलों. तेथ प्रो. अप्रकारचंद्र बाबूनीं इतर प्रोफेसर व प्रिस- 
पाल यांच्याशी आमची ओळख करून दिली. प्रोफेसरमंडळींत प्रांतो- 
प्रांतांचे लोक होते. हें पाहून हीं उद्योगाकरितां सुशिक्षित मंडळी किती 
दूरदूर जातात, हें आमच्या लक्ष्यांत आलें. हें कालेज प्रथमतः आनी 
बिझांटबाईच्या थिआओसाफिकल सोसायटीने काढलें, व ते त्यांनीं आठदहा 
वर्षे चाळविळे. पुढें जेव्हां कारमीरसंस्थानांत संस्थानचे काठेज काढण्याचे 
ठरलें, तेव्हां थिऑसाफिकल सोसायटीने सामानसुमान, जागा, इमारती 
पुस्तके व उपकरणें यांसुद्धा सर्व क.लेज संस्थानच्या हवालीं केळे. कालेज 
फारसें मोठें नाहीं. कारण या संस्थानांत अजून शिक्षणाचा फारसा 
प्रसार झाळा नाहीं. तरी पण इमारती बर्‍यापैकी आहेत, व सभोवार 


पुष्कळ मोकळो जागाही आहे. 


प्रो. अप्रकाशचंद्र बाबूंचें काळेजांतळ काम सपल्याउळ तेही आमच्या 
वरोबरच ब्रिऱ्हाडीं आठे. मग आम्ही शिकाऱ्यात बच्तून झलमनदातून 
फेरफटका केला व * पेपरमची नांवाच्या एकदोन कारखान्यात गला 
श्रीनगरांत हा एक मोठा धंदा आहे. लाकडा सामानावर निरनिराळ्या 
नक्षीचे कागद चिकटवून हें सामान कल जाते. आम्ही एका मोठ्या 
दुकानीं गेळो, व तेथे सवे तऱ्हेचे सामान पाहिलें, खुच्या, टबळ, मेज 
कपाटे, शेल्फे, पेस्या, आलमायर, खुट्या; कलमदाने, कागद ठेवण्याच्या 
पेपररॅक्‍्स अशा व्यवहारांत लागणाऱ्या किती तरी वस्तूंचे मासळे आम्ही 


पाहिले. त्याचप्रमाणें मुलांचीं निरानेराळा खेळणींही आम्ही तेथे पाहिली 
यांत शांका नाहीं, लांकडा- 


येथे पेपरमंचीचे काम फार सुबक करण्यात यंत 
वरच नक्षी काढली आहे असा भास होतो, इतकें कागद चिकटवण्यांच 
काम वेमाळूम केलेलें असत. अता. 6 
याप्रमाणें एकदोन दुकानें पाहून आम्ही नदीच्या वा मार्गानेच परत 
आलों. श्रीनगरांतीळ घरें नदीकडे तोंड करून बांधळे आहेत. यामुळें 
नदीमधून नावेतून जातांना विविध प्रकारची शोभा दसते. त्य किंवा 
२४ 


१८ 


नंदनवन 


मथुरेस धून गेले म्हणजे जसा देखावा दिसतो, त्याच तऱ्हेचा 
येथेही. दिसतो 

आज सायंकाळी आम्ही रोसेडेन्सीच्या पलीकडे लांबपर्यंत सहळ करीत 
ढा. श्रीनगरांत झेल्मनर्दाचें पाणी येऊं नये म्हणून नदीच्या दोन्ही 
बाजूना उचउंच बंधारे घातळे आहेत हेत; व या बेधाऱ्यांवरून सुंदर रस्ता केला 
आहे. याच रस्त्याने आम्ही तीन साडेतीन मेळ म्हणजे शहराच्या वस्ती- 
च्या पलीकडे सहल करीत गला, शहराच्या वर नदीचे फाजील पाणी 
दूर नेण्याकरिता नदीला कालवा काढला आहे. त्या कालव्याच्या दरवा- 
ज्यापयेत आम्ही चालत गेलों. यामळे दाहराची व नदीची अश्यी दहेरी 
आभा आह्याला पहावयाला सांपडली नदींत जागोजाग नोकागृहें लागत 
असत; या नोका निरनिराळ्या आक्राराच्या व सर्व सुखसोयीनी युक्त 
अश्ततात. या हजारों नौका पाहेल्या म्हणजे असे वाटतें कीं, श्रीनगर- 
आहराचे दोन भाग असून एक जामेनाविर स्थिर आहे, तर दसरा पाण्यावर 
तरगत आहे. या वाटेने चालतांना आह्माला युरोपेयन छुब, ' त्यांचीं मोठ- 
मोठी दुकाने, त्यांच्या खळावयाच्या जागा वगेरे सर्व पहावयाला सांप- 
डट, रात्र झाल्यावर आम्ही त्रि हाडी परतलो. 


२५८ ] 


>> यच 


(2. 


हृ 
(४ ११// व ह$ 9 /४: 
२) र 3 2 ह. 
9 ी शू ऱ्क डु “९, 
१५४६ ट्र थ्र्ब्ट 
> *>> 
छि 2१ 


४ 

पय 

// ४, ७५०, 
2९० ० 


(>: | गमाशीं 
वितस्तेच्या उगमाशी. 
५१>>>४€€* 
रीख २९ मे--ज्या ज्ञेलमनदीचें ( वेदांतील वितस्तेचें ) प्रथम 
दर्शीन झेलम स्टेशनवर होतें, कारमीरळा जातांना मरी हे शीतल 
निवासस्थान सोडल्यावर थोड्याच वेळानें जी नदी अगदीं पाताळांत 
गेल्यासारखी उजवीकडे द्सिं लागते, कोहालळा या गांवीं जिच्या पुला- 
वरून पलीकडे रस्ता जातो, व जी मग रस्त्याच्या डाव्या बाजूला रहाते, 
जी नदी सुमारें सवादो मैलपर्यंत आपल्या डाव्याउजव्या हातांठा पण 
नर्जाक असल्यामुळें आपणाला सतत दान देत असते, जी कधीं शांत 
व गंभीर तर कधीं खळखळणारी व भीपषणस्वरूप, कर्धी रुंद पात्रांतून 
जाणारी तर कधीं अगदीं डोंगराच्या फटीतून वहाणारी, कधीं संथ तर 
कधीं वेगवती अद्ा बहुरूप वितस्तेच्या थेट उगमाशीं आज आपण जाणार 
म्हणून माझें मन फार उल्लासेत झालें होते. 
नेहमीप्रमाणे आम्ही टांग्यांतून पहांटेला साडेपांच वाजतां निघालो. 
आमचा रस्ता साधारण दाक्षिणेकडे जात होता. पहिले तीनचार मेल 
आमच्या ओळखीचेच होते.. पुढें आम्हांला पॅम्पपुर ( पझपुर ) गांव 
आहेत, असें समजले. आमचा रस्ता 


लागलें. येथे केशराच्या बागा पुष्कळ यी नि राकी 
अगदां सपार्टावरून चालला होता. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना प 


सुंदर झाडें छावळेलीं होतीं. कोठें चिनार तर कोठें पापलर, कोठे तुती 
तर कोठे वुददळो अशी'नाना तर्‍हेची. झाड दुतफ) लागतात. त्याच्या 
पलीकडे हिरवींगार शेते लागतात, उजवीकडे नदी सारखी सोबतीला 


असत्तेच. पलीकडे डोंगरांच्या रांगाचरांगा दिसतात. या सर्व नयनमनोहर 
. (र 


नंदनवन. 


देखाव्यानें वाटेचा कंटाळा बिलकूल येत नाहीं. शिवाय, रस्ता चांगला व 
सपाट असल्यामुळें टांगाहि वेगानें जातो. 

सुमारे अडीच तास चालल्यावर आम्ही अवंतिपुर या गांवी आलों. 
हें गांव म्हणजे अगदीं लहानसे खेडें आहे. पण पूर्वकालीं हें एक राज- 


धानीचें शहर होतें. हें शहर अवंतिवर्मा नांवाच्या काइमीरच्या राजानें सन 


जुन्या देवळांखेरोज या मोठ्या शहरापैका हल्लीं कांहींच शिळूक नाहीं. 
मात्र जिकडेतिकडे जुन्या इमारतीच्या खुणा हग्गोचर होतात. हीं दोन 
देवळेंहि मातींत पुरून गेळेलीं होतीं. पण पुढें तों उकरण्यांत आलीं. 
आणि सर्व इमारतींचे भाग मोकळे करण्याचें काम आम्ही अवं- 
तोपुराळा गेलो तेव्हांसुद्धां चालूच होते. या दोन देवळांची बांधणी 
एके मकारचीच आंहे. मात्र एक देऊळ दुसऱ्यापेक्षा फार मोठे आहे. 
मुख्य देव्हारा किंवा गाभारा मधोमध असून सभोवार सारखी चौकोनी 
इमारत बांधलेली आहे. यामुळें हीं दोन्ही देवळें फार प्रेक्षणीय दिसतात. 
दगड हिरवट काळसर आहे. सुख्य दरवाजावर फार नर्क्षांचे काम केलेले 
आहे, व सभोंवार ओऱ्यांसारखे बांधकाम आहे, तेहि सुबक आहे. पण 
हीं दोन्ही देवळे फार पडीत स्थितींत आहेत. हवेमुळे दगड फार खराव 
झाले आहेत; परंतु ज्या वेळीं हीं देवळें नवी कोरीं असतील, त्या वेळची 
त्यांची शोभा कांहीं विलक्षणच असली पाहजे, असें वाटल्यावांचून रहात 
नाहीं, लहान देऊळ आधा बांधलेले आहे. व मोठें देऊळ मागाहून 
'वोंधळेठें आहे. दोन्ही देवळें महादेवार्चाच आहेत. एकाचें नांव ' अवं- 
ताश्विर ) व दुसर्‍याचे नांव * अवंर्तास्वामी ? असें आहे. या देवळांवरून 
काइमीरांत मूर्तिकला व वास्तुकला यांची एका काळीं किती प्रगाते झाली 
होती, याची अटकळ उत्तम बांधतां येते. 

ही. दोन्ही देवळें पाहून झाल्यावर आम्ही पुढे मार्गस्थ झालों, ते अनं- 
तनाग या गांवीं सुमारे ५ तासांनी म्हणजे साडेदहांच्या सुमाराला येऊन 
पोहोंचलो; अर्थात्‌ आमच्या यांग्यांचा वेग खोळवा धरून दरताशीं ७ मेल 
पडला, हा वेग आमच्या इकडच्या टांग्यांच्या मानानें पुष्कळच जास्त 

प्र ९.० ग | भे 


वितस्तेच्या उगमाशीं- 


आहे यांत शंका नाहीं. याचें कारण उत्तम सपाट रस्ता व थंड हवा 
हें होय. यामुळें घोडे दमत नाहींत, व त्यांना जलद चालतांहि येतें. असो. 
४ * अनंतनाग ? हें या शाहराचें हिंदु नांव आहे. यांचें मुसलमानी नांव 
इसलामाबाद ? असें आहे. काइमीरसंस्थानांत हें शहर श्रीनगरच्या 
खालोखाल आहे. येथें सुमारें वीस हजार वसती आहे, व तीपैकीं पुष्कळ 
सुसलमानी धर्मारचीच आहे, हें उघड आहे. श्रीनगराहून आह्मी एका 
शाळामास्तरांना पत्र घेतलें होतें, म्हणून आम्ही शाळेचाच शोध करीत 
गेलो. शाळा सकाळचीच होती. यामुळें मास्तर शाळेंतच भेटले. शाळा 
सुटावयाचीच वेळ झाली असल्यामुळें ते आमच्याबरोबर निघाले, व त्यांनीं 
आह्यांठा आपल्या ब्रिऱ्हाडीं नेलें. आमची जेवणाखाणाची व्यवस्था उत्तम 
झाली. आम्ही स्नानाकारेतां या ठिकाणच्या मुख्य झर्‍्याकडें गेलो. या 
ठिकाणाळा तिकडीळ हिंदुलोक तीर्थ मानतात; यामुळें त्या ठिकाणीं 
आम्हांला तीर्थोपाध्याय दृष्टीला पडळे, व ते आपल्या चोपड्या काढून पाहू 
लागले. आम्हांला तीथीवाधि करावयाचा नव्हता. म्हणून आम्ही घुसळ- 
खान्यांत (झऱ्याजवळ आडोक्याचें नाग या झऱ्याच्या ठिकाणीं 
सुमारें ४० फूट औरसचौरस असें कुंड आहे. तें तीनचार फूटच 


; पाठीशींच 
खोळ व जामेनीपासून फूट दीड फूट उंच आहे. या झऱ्याच्या पाठाचा, 
रल यार वहात आहे. यां झर्‍याच 


मोठा डोंगर असून त्या डोंगराखाळून झरा व्ह र 
पाणी कुंडांत घेतळेळें असून कुंड सारखें एका वाडून वहात आहे. र 
चाळीस फूट लांबीच्या कुंडाच्या एका बाजूवरून पाणी वहात. व्य 
पाणी डालसरोवराप्रमाणें हिरवट निळसर अतर चा गना वडी 
निळे मासे आहेत. पाणी अगदीं निर्मळ असल्यास वाह धो धो 
तेथळे दगड, रेती स्पष्टपणें दिसतात. एवढा मोठा पाण्या 
चहातांना भे . क्ावितच पडतो. यामुळें हें ठिकाण आश्च" 
चहातांना आपल्याकडे क्ाचितच दृष्टीला पडता. त शकारीपके 
यकारक भासते. येथे पूर्वी चांगळी बाग होती; पश आता 
मागमूस आम्हांला दिसला नाहीं. * 
येथून जवळच एक गार गंधकाचा झरा आहे तो पहावयाला आम्ही 
गेलों; तेथेहि - __. केळेळें दिसले. या गांवांत जिकडोतिकडे सखच्छ 
; तेथेंहि लहानसें कुंड के * [ ९९९ 


,नंदनवन, --.. 


आणि गार पाण्याचे झरे आहेत. कारमीरी भाषेंत * नाग ? _ म्हणजे झर 
व * अनंतनाग ? म्हणजे ' अनंत झऱ्यांचें ठकाण ? असा अर्थ आहे. या 
"गांवाला हें नांव अन्वर्थक आहे. कारण, हा सर्व गांवच हिमालयाच्या एका 
'टेकडींच्या पायथ्याशीं वसलेला आहे, व पलीकडे हिमाच्छादित डोंगर 
आहेत. त्या बर्फाचें वितळून पाणी होऊन डोंगरांत मुरतें, व त्याचे हजारों 
'झरे पायथ्याशीं निघतात. अक्री स्थिति असल्यामुळें अनंतनाग हें गांव 
जणूं काय झऱयांवर तरंगत आहे, अस्ता भास होतो. गांवांत जातांना 
आम्हांला गटारांतून सारखें पाणी वहात असतांना दिसत होतें. बाकी हें 
गांवाहि जुन्या श्रीनगराप्रमाणें आम्हांला. गालिच्छच वाटलें, अपणि घरेंहि 
सासान्य तऱ्हेची व घाणेरडींच दिसली. हृ शहर व्यापाराकारेतां प्रासिद्ध 
आहे. येथें गार्लांचे, मेजावरीळ नक्षीचें कापड वगेरे जिनसा चांगल्या 
होतात, व लीडर नदीची दरी, मा्तेडाचें देऊळ, अच्छाबळवाग वगैरे 
प्रेक्षणीय स्थळें पहावयाला जावयाच्या वाटा येथूनच फुटतात. 

अनंतनाग येथे आम्ही चारपांच तास राहिलों. वितस्तेच्या उगमाकडे 
म्हणजे व्हरनाग या गांवाकडे जाण्याकरितां आम्ही सुमारें साडेतीन वाजतां 
टोंग्यांतून निघालों. सकाळीं घोड्यांनीं पांच तासांत आह्यांठा पसतीस मैल 
आणिलें होतें, पण आतां त्यांना पांच तासांची विश्रांति मिळाल्यामुळे ते 
ताजेतवाने व हुशार झाले होते. अजून आम्हांला सुमारें बीस मेळ जाव- 
याचें होतें. अनंतनाग सोडल्यापासून सपाटीचा रस्ता संपत चालला, व 
आम्ही उंचउंच डोंगराकडे जात आहों, असा भास होत होता. रस्ताहि 
'एका टेकडीला वळसा घालून खोल्खोल दुऱ्यांकडे चालला आहे, असे 
'वाटे. आतां रस्ताहि तितका चांगला नव्हता. आमच्या समोर प्रचंड 
डोंगर दिसूं लागले, त्या डोंगरांवर खूप झाडी व रान होतें. मधूनमधून 
बर्फ वितळण्याच्या पांढऱ्या खुणाहि दिसत असत, व डोंगरांच्या सांधींत 
पांढरे बर्फहि आढळून येई. .. . 

आतां काइमीरची सपाट दरी संपून दक्षिणेकडील हिमालयाच्या हिमा- 
'च्छादित पर्वताकडे आम्ही चाललो होतो. हळुहळू..आझ्सी व्हरनाग गांवा- 


कडे येऊं लागलों; असें स्पष्ट दिसूं लागलें; . कारण, आम्ही. डोंगराच्या 
२११४ । 


वितस्तेच्या उगमाशी 


पायथ्याशी जाऊं लागलों होतों» झेलम नदीहि आंतां उथळ झाली, आणि 
मोठ्याक्या ओढ्यासारखी दिसूं लांगली. श्रीनगरपांसून अनंतनागपर्यंत झेलमं 
नदी पाण्यानें भरळेली असून त्या नदींत नांवा चालतात. 'पुढें मात्र नदीला 
खांडवे पडल्यामुळें नावा नेणे दक्‍य नाहीं, व्हरनागच्या अलीकडे नदी 
ओलांडावी लागते, व मग नदी डावीकडे येते. या ठिकाणीं नदी गो- 
स्यांनी भरलेली असून पात्र फारच रुंद पण उथळ आहे. यामुळें नदीच्या 
प्रवाहाचे लहानलहान फांटे झाळे आहेत. 
आतां व्हरनाग अगदीं जवळ आलें असावें, असें वाटलें; कारण, 
जम्मूकडून श्रीनगरकडे येणारा रस्ता आम्हांला समोरच्या डोंगरांत दिसूं 
लागला. या घाटांला ५: ब्रानिहाळ घाट 7 ह्मणतात, व तो व्हरनागपासूनच 
सुरू होतो. हा रस्ता अजून टांगे जाण्यासारखा नाहीं; पण हा चांगला 
करण्याची संस्थानची खटपट आहे, असें आम्हांला कळले. 
साडेसातआठांच्या सुमाराला आम्ही एकदांचे व्हरनाग गांवीं येऊन 
पोहोंचलो. येथील शाळा व पोस्ट यांच्या मास्तरांना आम्ही अनंतनागहून 
पिठी घेतली होती. म्हणून पोस्टाची चवकशी कररीतकरीत आम्ही गांवांत 
शिरलो, व एका लहानश्या झोपडीवजा घराशी आलों. तेंच पोस्ट ऑफीस 
असें समजलें, मास्तरनीं आम्हांला ढर्सर्‍या एका घरीं त उतरण्यात नेले. 
इतक्यांत एक तीर्थोपाथ्याय आमच्याकडे आले. व ९ वितस्तेचा 
खरा उगम दाखवितो, * असें सांगितलें. त्यांच्या मांगोमाग आम्ही बरेच 
लांब गेल्यावर त्यांनीं आम्हांढा एका लहान घरा, परतत यात 
तेथे पाण्याच्या झऱ्याचे एक तोडींनीं ओबडधोबड बांधलेले कुंड दाख" 
विळे. आम्ही. त्या उपाध्यायाच्या कृतीचा अर्थ समजलो. ते त्याचच त 
असावें, व अनंतनागप्रमाणें या गांवांतहि य पुष्कळ झरे असल्याचुळ "र 
उपाध्यायानें आपल्या परसांतील झऱ्याला ओबडधोबड कुंड ब्ांधळ अधून 
भोळसर प्रवाद्यांना 'वितस्तेचा हा खरा उगम? असें सांगून त्यांच्याकडून तो 
उपाध्याय. पैसे.उकळीत-असावा; अशी आमची खात्री झाली; पण आम्ही 
त्याच्या युक्तीने फसलो नाहीं, त्याच्या वाट दाखविण्याच्या न्मेहनतीव 
त्याच्या हातावर दोन आणे टार्कून आम्ही आपल्या त की 


नॅदनवन, 


आजचा आमचा प्रवास आम्हांलासुद्धां. आश्चर्यकारक व आनंदकारक 
चाटला. आम्ही सकाळीं निघून एकाच टांग्यानें व घोड्याच्या एकाच जोडीवर 
५६ मेलांचा प्रवास सायंकाळंपर्यंत केला. इतका प्रवास आमच्या इक- 
डच्या घोड्यांना अशक्य आहे, असें आम्हांला वाटलें, व इकडल्या घोड्यां- 
ची ताकद व हवेचा थंडपणा पाहून आम्हांला आनंद वाटला. 
तारीख ३० मे-ज्या मोठ्या झऱ्यापासून झेळम नदीचा उगम झाला 
आहे, तो झरा व त्याजवळची वाग पहाण्यास आम्ही सकाळींच गेलों. 
थला देखावा खरोखरीच आद्वेतीय आहे, आधांच व्हरनाग हें गांव 
* पीरपंजाल ? नांवाच्या हिमालयाच्या हिमाच्छादित पर्वतराजीच्या. दुवे- 
ळक्यांत वसलेळें आहे; हे पर्वत इतर  पर्वतांसारखे उघडेबोडके नसून ते 
झाडांझुडपांनीं आच्छादलेले आहेत. व्हरनागचा झरा अश्या एका उंच व 
छायायुक्त टेकडीच्या पायापाश्नीं आहे. डोंगरांतून झरा धो धो करीत वहात 
आहे. या सुंदर ठिकाणीं जह्ांगिर बादशहानें सन १६१२ मध्यें एक 
अष्टकोनी पुष्करणी बांधावेली, व त्याच्याच हुकुमाने सन १६१९ मध्ये, 
थे बांधलेल्या पाण्याच्या पाटांनीं युक्त अशा क्रात्रेम धबधव्यानें मंडित 
व कारंज्यांनीं सुशोभित असा एक सुंदर बाग बनावेण्यांत आला. हा बाग 
निषात किंवा श्ालीमारइतका मोठा नाहीं; पण जावेत झऱर्‍याची शोभा व 
एकंदर सृष्टिकोंदर्य हीं या वागेत पूर्वोक्त वागेपेक्षां कितीतरी पटीनें आधि- 
क आहेत. या बागेतहि चिनार झाडें आहेतच. पाण्याचा प्रवाह मनाला 
विलक्षण आनंद देतो. . अष्टकोनाक्काति पुष्करणींत झरा. आणून सोडलेला 
असून तेथून पाट काढलेला आहे. पुष्करणींत १० फुटांच्या वर पाणी 
असतें. पाण्याचा रंग किंपित्‌ हिरवट दिसतो. या पुष्करणी भांवतीं ओर्‍्यां- 
सारखी अष्टकोनाकाति कमानदार इमारत असून त्या इमारतीच्या भिंती- 
वर दोन पराशियन भाषेंतील शिलालेख] आहेत. या सर्व खाणाखुणांवरून -. 


[या शिलालेखांसंबेधी एक विस्तृत व॑ वाचनीय निवंध डा. जीवनजी 
जमशेटजी मोदी यांनीं रायल एरोआटिक सोसायटीच्या मुंबईच्या शाखे- 
च्या चैमासिकाच्या नुकत्याच निघालेल्या . अंकांत ( पुस्तक २५ वें अंक 


२६४] 


मितस्तेच्या उगमाशी. 


हें ठिकाण मुसलमानी बादशहांचें विलासस्थान असावे; असे उघड (दिसते; 
पण येथेसुद्धा एका ओशंत हिंदुदेवाची मूर्त असून येथले लोक या डिकार 
मांगल बादशहांनी. व मुसलमान इतिहास- 
व सृष्टिसोंदर्याबद्दल काढलेळे उद्गार ऱ्डॉ, 
मोदी यांनीं या निबधांत एकत्र संकलित केले आहेत. त्याचप्रमाणें मोंगळ 
बादशहांच्या काश्मीरच्या प्रवासाची तारीख-वर्षवार सविस्तर माहिंती 
डॉक्टर मजकुरांनीं दिली आहे. अर्थात्‌ या निवेधांत त्यांनीं व्हरनागे 
येथील पराशियन भाषेंतील शिलालेख मूळ जसेच्या तसे छापवून त्यांचा 
इंग्रजींत अर्थ दिला आहे. हे मूळचे पररियन लेख परारियन जाणणारे 
माझे नवे मित्र व सहांध्यापक रा. पटवर्धन यांना भाषांतराकरितां द्लिव 
खालील भाषांतर त्यांनीं करून दिळे आहे, याबद्दल मी त्यांचा आभारी 

आहें. त्या शिलालेखांचें शब्दश: भाषांतर असेः 
पहिल्या लेखांचे भाषातर--- ॅ 
6 धर्मयोद्धा महारांज अकबर यांचा उन; सतद्वीपाधिपाते, न्यायप्रसा- 
रक, राजाधिराज वीरपिता, धर्मप्रकाश, महाराज जहांगीर यांनीं (आपल्या) 
या विपुलतायुत्त, झऱ्यावर उतरून त्याला 

«> 


१ ला ) प्रासिद्ध केला आहे. 
कारांनीं कारमीरच्या महतीददबलळ 


राज्यारोहणाच्या पंधराव्या वर्षींया वि प 
मान दिला. हजरतांच्या हुकुमाने या मादेरास पूण स्वरूप आल, अकबर- 
मांदेराचें शरीर ( दिखर ) गगन कन ) 


शहच्या जहांगीरद्याहमुळें या म 
वर चढले, विवेक शिल्पकालास याचा काल (पुढील 100 9 
व्हरनागच्या कालव्यावरील राजमहालाची समाढे असो. (सन १६ वी | 
दुसऱ्या. लेखाचे भाषांतर: "च्या अनुजेने 
“ ईश्वरा: तुझे आभार मानतो. प्रथ्वीपाते व कात आहेत. 
हय्‌दरानें हा जलानेपात व हा कालवा कसे ( उदर न दिली आहे. या का" 
र्‍या कालव्यानें स्वगीतील कालव्याची ताता हट तोतया सरूष 
ल्व्यामुळें कार्मीरच्या चेंढेऱ्याा ४ [गितला आहे 
नांवाच्या देवदूतानें या.कालव्याचा का.” क ७ ही) 


नंदनवन. 1१06 


' शाळा मोठें तीर्थ मानतात व भाविक हिंदूकडून येथे पैसे उकळण्यांत येतात. 

ज्या पुष्करणीमध्यें मुसलमानी स्रीपुरुषांचे जलावेहार झाले असतील, ज्या 
धो धो बहाणार्‍या झऱ्यांच्या कांठौं पाय टाकून मुसलमान युवयुवतींनीं 
शृंगारचेष केल्या असतील, ज्या जल्मंदिरांत स्त्रीपुरुषांचा नमपारिह्मास व 
ञलक्रोडा घडल्या असतील, सारांदा, ज्या सृष्टिकृत सुंदर स्थानाला मनुर्‌ 
प्यांनीं आपल्या चेनीचें व विलासाचे ठिकाण बनाविळें, त्या स्यानाठ्य 
आमचे हिंदुळोक पवित्र तीथ समजतात, व लोकांना भूलथापा देऊन पैसे 
उकळतात. काय ही आमच्या धर्मांची अवनाते ! केवढा हा धर्मसम- 
जुुतीचा वेडगळपणा ! याप्रमाणे हें वितस्तेच्या उगमाचें ठिकाण पाहून 
आनंदाचे व खेदाचे परस्परविरोधी विचार मनांत उद्भवून, मुसलमानांच्या 
सुष्टिसोंदयीप्रियतेबद्दळ व त्यांच्या ललितकलाभक्तीबद्दल कोतुक वाटलें, तर 
आपल्या भोळसटपणावद्दळ वाईटाहि वाटलें. 


ही वाग पाहून झाल्यावर फराळ करून आम्ही * अच्छाबल ? नांवाच्या 
मसिद्ध बागेकडे निघालो. व्हरनागपासून ती बारातेरा मेळ आहे. आम्ही दोनच 
तासांत या ठिकाणीं आलों. येथून टांग्याला परत अनंतनाग येथे आटत 
विश्रांति घेण्यास सांगेतलें, व आम्ही मार्तडाचें प्रसिद्ध देऊळ पाहून पाय- 
वाटेने अनंतनागाला येतों, तेथपर्यंत घोड्यांना चांगली विश्रांति मिळेल, व 
मग ताबडतोब श्रीनगराळा जावयाला निघावयास सांपडेल, असे टांगेवा- 
वयाला सांगून आम्ही अच्छावल येथें आल्यावर टांग्याला लावून दिलें. 
येथे आम्ही सुमारें दहा वाजतां पोहोंचलो. ै 


>“ 


व्हरनागप्रमाणें येथोहि डोंगरांच्या पायथ्यांतून फार मोठा झरा-झरा 
कसला लहानसा ओढाच म्हणाना-निघतो. या डोंगरावर प्रचंड देवदार 
आहेत. 'व्हरनागच्या मागच्या डोंगरांवर भुरटें रान आहे. पण येथे देव- 
दाराचे उंच उंच वृक्ष असल्यामुळे येथळी शोभा कांहीं विलक्षणच दिसते. 
हा झरा. म्हणजे दिवल्गांव येथे वृंगी * नांवाच्या गुतत झालेल्या नदीचा 
हेगार होय, . असे म्हणतात. या डोंगराच्या पायथ्यापासून पुष्कळ झरे 


तात. त्यांपैकीं सर्वोत मोठा एक फूट जाडीचा असून तो कारंजासारखा 
९९६] 


वितस्तेच्या उगमार्शी - 


74 उडतो. एक मनुष्य सहज मावेल अशा डोंगराच्या फटींतून तो 
जोरानं बाहेर येतो, हा. देखावा विलक्षण दिसतो. अर्थात्‌ या निसर्गरमणीय 
ठिकाणीं हा बाग बनाविळेला आहे. हा वाग शहाजहान वादशहाची मुलगी 
जहानारा बेगम हिनें तयार करविला. या बागेला  बेगमबाग * ह्मणतात. 
हा वाग ४६७ फूट लांब व ४६ फूट रुंद आहे. याच्या सभोवार दगडी 


भिंत असून या बागेच्या दोन मजगी आहेत. या बागेत पुष्कळ फळझाडे 
आहेत. झऱ्याचे पाणी सर्व 


आहेत. येथले चिनारवृक्ष तर फारच मोठे 
वागत खेळविले आहे. त्याचे तीन पाट बांधळे असून मधला पाट सोळा 
फूट रुंद आहे. बाजूचे दोन पाट सहासात फूट रुंदीचे आहेत. पाटांमधून 
पायवाटा बांधून काढलेल्या आहेत. या पायवाटांनीं जातांना या त्रिधारी 
पाटांची फार मौज दिसते. मधल्या पाटाच्या दरम्यान तलावासारख्या 
दोन पुष्करणी बांधलेल्या आहेत. त्यांतली एक मोठी असून तिच्यामध्ये 
दगडी कामावर एक लांकडाचा मंडप बांधलेला आहे. पाटाच्या पाण्याचे 
तीन धबधवे केळेले असून त्यांचें पाणी बारा फूट उंचीवरून खालीं पडतें. 
त्यांचे तें शुभ्र स्फटिकवत्‌ पाणी व पाण्याची बारा फूट खालीं पडणारी 
धार फार आल्हादकारक वाटते. निषात व शालीमार बागेप्रमाणे या 
बा्गेतहि मधूनमधून कारंजी केलीं आहेत; पण तीं वरील बागेप्रमाण वि- 
स्तृत प्रमाणावर नाहींत. येथेंहि द्राऊक माशाची उपज करण्याची नुक्तीच 
व्यवस्था करण्यांत आली आहे. र 

श्रीनगरच्या इतर बागांप्रमाणेंच ही बाग म्हणजे कार्मीरचा एक 
सजंकार आहे, हो गोष्ट निनाद आहे आता धा यांग्याचा 
लकडा नव्हता म्ह्णून आम्ही या बागेत चांगलें दोनतीन तास १ डु 
ब बागेतील प्रेक्षणीय भाग. दोनदोन तीनतीन टा. पाहिळे. . बाराचा 
सुमार झाला होता, तरी बागेत गारच वाटत होते; इतकी येथील हवा, 
थंड आहे. येथून मार्तंडाचे देऊळ सहा साडेसहा मैलांवर असून तेडून 
अनंतनाग पांचसाडेपांच मैळ होतें. इतका पायीं प्रवास करण्याच आ 
कांहींच वाटलें नाही; पण आमच्याबरांबर”प्रो? अपकार चद बाबू होते. 
थोडेसे स्थूल असल्यामुळे त्यांना प्रवास. पायीं झेपेल १ नाहीं» 

र ,त्यांर १ 


नंदनवन. 


याची शंका होती. म्हणून भाम्ही तेथे भाड्याने घोडी मिळाल्यास पाहू 
लागलों. त्याप्रमाणें एक घोडेवाला तीन घोडी घेऊन आला. तीं साधारण 
भाड्याच्या घोड्यांसारखीं दिसत होतीं. माझ्या बंधूंना घोड्यावर र 
ण्याची सवय होती; परंतु मी घोड्यावर आजन्मांत कधीं बसलो नव्हतो. 
यामुळें माझ्या मनांत थाकघुकच वाटत होती. घोडेवाला एकएक रुपया 
मागू लागला, व शिवाय * सर्व पैसे आगाऊ द्या ? असे म्हणूं लागला. 
तेव्हां आम्ही तस्तें करण्याचें साफ नाकारले, व पायींच जाण्याचें ठरविले. 
यामुळें मला मनांरून आनंदच वाढून कधीं न अनुभवलेल्या संकटांतून 
आपली सुटका झाली, असें वाटले. असो. 

आम्ही पायीच वाट चाळूं लागलों. हा गाडीचा रस्ता नसून पायवाट 
होती. यामुळें रस्त्यावर झाडी वगेरे कांहीं नव्हती. अच्छावलकडून मार्ते- 
डाच्या देवळाकडे जाणारा रस्ता चढावाचा आहे; कारण, अनंतनाग व 
अच्छावल यांच्यामध्यें मोठा थोरला एक पठार आहे. अश्या पठारजमि- 
नीळा कारमीरी भाषेंत * केरवा ? म्हणतात. हे केरवे फार सुपीक अस- 
भात. अच्छावलकडून चढून आम्ही वर पठारावर आलों, तों जिकडेति- 
कडे पाणीचपाणी व सुंदर शेते दिसूं लागलीं. कांहीं शेतांत भाताची 
लागवड चालली होती. कांहीं शेतें पाण्यानें भरून तुडुंब झालीं होतीं. 
क्तांदींत हिरवींगार लावणीच्या भाताचीं रोपें तयार झालीं होतीं कांहीं 
दोतांत नांगरणी चाळली होती. अशा तर्‍हेनें त्या सर्व पठारावर शेतकीचें 
काम जारीनें चाळू होतें. या सर्व पठारावर * लीडर ? नांवाच्या नदीच्या 
कालव्याचें पाणी खेळावेलेलें आहे; मुख्य कालव्याचे लहानलहान पाट 
काहून सर्व पठाराच्या शेतीला पाणी दिलेळें आहे. असे लहानलहान 
कालवे आम्ही किती तरी ओलांडले, दोबटीं, आह्यांला लीडर नदीचा 
सख्य काळवाहि लागला. हा एका डोंगराच 
ती डोंगराची धार आह्यांला दूरवर दिसत होती. या पठारावरून हिमा- 
तयवल्यांकित कादमीरच्या. द्रीची चांगली कल्पना आली. या लांबट 


आहे, असें वाटलें. जिकडे पहावें तिकडे हिरवे 


रवे पांढरे डोंगरच डोंगर ! 
२६८] 


वितस्तेच्या उगमार्शी. 


अशा तऱ्हेने सष्टिशोभा पहातपहात चालल्यामुळे आमचा प्रवास सावकाश 
झाला खरा; पण त्यामुळें थकवा मुळींच वाटला नाहा. उ 


अडीचाच्या सुमाराला आम्ही मातंडाच्या भव्य दवळाजवळ आला 

हे देऊळ लहानश्या उंचवट्यासारख्या टेकडीच्या पायथ्याच्या आहे. आस- 
पास झाडेंझुडपें किंवा वसती मुळींच नाहा थोडीशीं घरं आहत; पण तां 
देवळापासन बरींच दर आहेत. .अशार्‍ या निजन व निर्वन स्थळीं हें 
देऊळ कां बांधण्यांत आलें, याचें आम्हांला, आश्वये वाटल, गग भाद 
मनांत आलें कीं, जुन्या काळीं कदाचचत येथे मोठे शहराह ह्र्हि असेल. मात्र 
काळाच्या सपाट्यानें व भूकंपासारख्या सष्टांया अनथाने. शहर गडप 
होऊन गेळे असेल; किंवा धमंवेडान या शहराचा व देवळाचा नारा. केला 
असेल. पंजावांतीळ विद्यापीठाचा असाच नायनाट होऊन अर्वाचीन 
काळीं तेथील सर्व इमारती डोंगरांत गडद झालेल्या उकरून काढाव्या 
लागल्या. त्याच प्रकारचे स्थित्यतर येथेहि झालें असाव 
आहेत तों आह्ली मार्तेडाच्या प्रवेददद्राराजवळ 
आणि. त्यावरील नक्षीचें व मू्तींचे 
सातसात आठआठ फूट 
दरवाजाला लावलेले 

ठढविळे असतील; याचे 


विचार मनांत येत 
आलों. त्या दाराचें ते प्रचंड काम पाहून आ 
बारकाईनें निरीक्षण-करून आम्ही थकत शा 
उंचीचे तीन तीन फूट लांबीरुंदीचे एकसचा दगड 
आहेत! एवढाले प्रचंड दगड वर तरा कसे च 
आह्यांला आश्चर्य वाटल. 
प्रवेशद्वारातून आम्ही आत 
नी पटांगण लागलें. त्याच्या 
पटांगणाभोवतीं सर्व दंगंडी बांधकामाच्या 
क्यांच्या ओऱ्यांवजा इमारती होत्या 
व आकार अगदीं ठरलेला, फरक काय तो 


वापरलेल्या कमीअधिक उचा दगडांचा आण 
णीवर 

तेच्या कामाचा, बाकी सर्वे बांथेशा ठरलेल्या धाटणीावर, 

मीरांतीळ देवळांची दिसली पनरतनंसारखें छोटखाना | क 


गेलों, तों फारच प्रहास्त असे खुळें चोको 
मधोमध सूयाचे देऊळ व गाभारा होता. 
च्या कमानदार दरवाजाच्या व [खड- 


ज्याप्रमाणे मुसलमानी मश्यीदीचा घाट 
मशिदीच्या विस्ताराचा, त्याला 


[णि कमी अधिक कलाकुराल- 
तीच तऱ्हा 


नदुनवन, 6 १ भ 

किंवा अवंतिपुरच्या अवंतीश्वरासारखें विस्तीर्ण देऊळ असो, किंवा मार्त 
डासारखें वास्तुकलेचा व मूर्तिकळेचा मूर्तिमंत मासला असलेलें. देऊळ 
असो, सर्व देवळांचा घाट व तर्‍हा, एकच ! पाहैल्यानें एक विस्तीर्ण 
'चॉकोनो इमारत अतावयाची, व मध्यें मुख्य देऊळ असावयाचें ! मार्ते- 
डाच्या देवळाचें वर्णन करावें तेवढें थोडेंच आहे. हिंदुस्तानच्या ललित- 
कलेवद्दल-त्यांपैकी विशेषतः भास्ठुकळा व मूर्तिकला यांबद्दळ-ज्यांनी ज्यांनीं 
म्हणून ठिहिळें आहे, त्यांनीं त्यांनीं या देवळाच्या कामाची तारीफच केली 
आहे; इतकें या देवळाचे काम अपूर्व आहे. व्हिन्सेंट स्मिथसाहेबांनीं हिंदु 
स्तानच्या छलितकलांबहल मोठा सचित्र ग्रंथ छिहिला आहे. त्यांत या 
देवळाचे वर्णन आहे. तसेंच हिंदुस्तानच्या ललितकलांचे अभिमानी गृहस्थ 


वडवुड व फर्ग्युसन या दोन साहेबांनींहि या देवळाच्या कळेवह्दळ तारीफ. 


केळी आहे. 

या देवळाच्या भव्यतेची करना शब्दार्नी देणे शक्‍य नाहीं. आतां हें 
देऊळ बरेंच मोडकळीला आलेले आहे. देवळाच्या नुसत्या भिंतीच कांहीं 
ठिकाणीं उभ्या आहेत; बरेंच छप्पर पडून गेळें आहे. या देवळाचा गाभा- 


रा फार मोठा नाहीं; पण त्याला जोडून दोन्ही बाजूना इमारतो वांध- 
त्यामुळे त्याला भव्यता आली आहे. देवळाच्या बाहेरच्या चौकाला ददीनी 
खांब व कमानी यांची रांगच रांग आहे व त्यांची संख्या चवऱ्यायशी आहे. 
चौकाची लांबीरुंदी दोनशे ऊर्टाच्या वर आहे. पूवी या चौकांत पाटाचे 
पाणी खेळावेलें होतें, असे प्हेणतात. हें देऊळ मूळचें बरेंच तुने असावें, 
तें रामादित्य नांवाच्या काश्मीरच्या हिंदु राजानें बांधळें, असा समज आहे! 
पण रामादित्याच्या कारकीर्दीच्या काळावबद्दळ निश्चयात्मक असे कांहींच 
सांगतां येत नाहीं. बाहेरच्या कमानदार चोकाचें काम ललितादित्य नांवा- 


घ्याची कारकीर्द इ. स... ६९ $ पासून ७३५ पर्यंत होती, हें निश्चित 
आहे. तेव्हा हें देऊळ हजार वर्षांचे जुनें आहे, यांत शंका नाहीं. 


ह २६ हाता 0 यसा एक. विदोष आहे, कीं, काइमीरच्या इतर सर्व 
खळायमाण हे. देकळ महादेवाचे नाहीं, तर तें सूयाचें आहे. सूर्य ही 


वितस्तेच्या उगमाशीं. 


जरी हिंडुलोकांनीं देवता मानली आहे, संध्येंतील * गायत्रीचा मंत्र जरी 
सूर्याच्या स्तृतिपर आहे, तरी सूर्याची देवळें हिंदुस्तानांत क्राचित्‌ कोठें 
असतोल, ; - 

आह्मी देऊळ पहा असतां आह्यांहा डोजारंच्या गांवांतळे एकदोन 
ब्राह्मण भेटले. त्यांपैकीं एकानें * येथें आसपास कॉलरा झाला आहे, तसेंच 
मटन या प्राैद्ध तीर्थाच्या ठिकाणींहि हा वाखा थोडासा सुरू आहे, * 
असे सांगेतंलें. हें ऐकून आम्ही मटन झऱ्याला जावयाचा बेत रहित 
केला. तो येथून मैळ दीड मेळच असल्यामुळें आमचा तेथें जावयाचा 
प्रथम विचार होता. त्या वेळीं आम्हांठा फार भूक लागलीं होती, तरी 


अनंतनागाळा जाईपर्यंत तोंडांत पाणीहि घालावयाचे नाहीं, असा आम्ही 


निश्चय केला. | : 

मातेडाचें देवालय व त्याच्या आसपासचा देखावा पराया आम्ही 
सुमारें दोन तास घाळावैळे, आणि नंतर अनंतनागाला लावा रित 
आम्ही तेथून निघाळों, तों दोन अडीचांचा सुमार झाला होता. येथून 
अनंतनाग फक्त पांचच मेळ होतें. शिवाय, रस्ता 000 तेव्हां 
आम्हांला फार वेळ लागण्याचे कारण नव्हते. पण आमच्या बरोवर स्थूल, 


दे होते, त्यांना आतां चालवेनासे सें झाल्यामुळें 

देही प्रो. अप्रकाशचंद्र बाबू होते, त्यांना आठा ९ द 

आम्हांला हे पांच मेळ चालण्यात दो अडी या 0000000. 
येथे जाऊन पोहचला, आम्हा 


आम्ही पांचाच्या सुमाराला अनंतनाग 710004: 
शिरलो बाजूने गांवांत रिर 
- पहिल्यानें ज्या बाजूनें गांवांत शिरलो, त्या. यी पडी, 
ल्यामुळें आम्हांला मास्तरसाहेवांचे वर प मास्तरसाहेब घरी 
शेवटी, एकदांचे आम्ही त्यांचें धर तर गाठ > र येतां येईना.. पण 
नव्हते. मास्तर्राणबाईना तर पडद्याच्या चालीमुळे हान सलाकडून आम्हांला वस 
बाई फार चांगल्या होत्या. त्यांनी एका पाठविला क 
ण्यास सांगेतळें, व मास्तरांना निरोप पाठ. * दानी आम्हांहा फाळ 
पो - मास्तरसाहेव घरीं आळे, * ह 
योड्याच वेळांत मा. ध्याती (पाळा. ह 
करण्याचा आग्रह केला. पहाता ता [ २७१९ 


नंदनवन. 


पाहून आझांला आश्चर्य वाटलें; पण आम्ही तर्क केला, कीं, आम्ही घरी 
आल्याबरोबर त्यांच्या गृहिणीने फराळाचें करण्यास प्रारंभ केला असावा. 
फराळाला सुंदर पोळ्या आणि तर्कारी होती. त्या पोळ्या मांड्यासारख्या 
पातळ व तलम होत्या. गाडगे चुलीवर उलटें टाकून त्यावर या पोळ्या 
करतात, असे आम्हांला सांगण्यांत आलें. मास्तरीणबाईचा सुग्रणपणा 
पाहून आम्हांठा फार कोंतुक वाटलें. आम्हांला सबंध दिवसाचा उपास 
असल्यामुळ आम्ही फराळाचा चांगलाच समाचार घेतला, हें निराळें सांग- 
ण्याची जरूरी नाहीं. 

मास्तरांनी केलेल्या आमच्या आदरातिथ्याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक आभार 
मानून आम्ही मार्गस्थ झालों. व आल्या वाटेने जाऊन रात्रीं सुमारें ११ 
वाजतां श्रीनगरांत आमच्या बिऱ्हाडीं सुखरूप येऊन पोहोंचलो. 


न्हे 98- 


३*अर४] 


काश्मीर संस्थानचा बॅस्तार 


.----:><>*>-29> 


आमच्या नंदनवननिवासाचा शोवटला. [दवस 


तारीख ३ १ मेर्‍आज 
चच स्वदेशी परत जाण्याकरिता नघा" 


होता. तारीख १ जून राजा पहाटेला 
आज सत्र दिवसभर आमच्या मनाला वा 


वाटत होतें. इतक्या थोड्या सुदतीन आम्ही या ठिकाणा आलो, हा माठा 


वेडेपणाच आम्ही केला, 
गुलमार्ग, यांसारखी शीतलनिवास- 
वंगेरेसारखीं पंधरा हजार फुटा, 

सिंध, .वुंगी यांसारख्या 
नीडसार यांसारखी सुंदर 


आमच्या ध्यानात आल सोनामार्ग 


थाने: नंगापर्वत, हरखख; अमरनाथ 
वर उंच असलेलीं हिमाच्छादत शिखरे; लिदर;, 
जलपूर्ण नद्या; वुलर, मानसबल, गंगावळ 


सरोवरें: बनिह्ल, पोरपंजाल गेझीला यांसास्ख निसरगरमणीय घाट; गुत- 
गौतमनाग यांसारखे सतत वहाणारे निझर 


गंगा, सुखनाग, नीलनाश; 
निसगकूत वनराजि व मनुष्यकृत बागवगींचे मनोहर फुल फळ हिममय 
गुहा व हिममय पर्वत; त्र पद्गुपक्षी, यांप्रमाणे कितांतरा गोष्टी 
या नंदनवनामध्य पहाण्यासारख्य पण कालाभावामुळ आम्हाला 
त्याचे दरोन नाहीं 

परंतु ना पाचा काय उपयोग होता दुसर्‍या दिवशीं नि 
घणें आम्हांला भागच होत आणखी कांडी दिवस तरी या नंदनवनांत 
आम्हांला रहावयाला सांपडलें असते त. तर किती बरें झाले असतें, असे 
आम्हांला राहूनराहून वाटत होते; हें आमचे वाटणें * पश्चात्‌ चुद्धि 
बामणिया ? या म्हणीपैका'व होतें. तेव्हा मी आपल्या > व 

षे 


१९ 


व्या आहेत 


नंदनवन. 


केला, कों, जर कधींकाळीं-अथीत्‌ या * कधींकाळाचा ? फारसा संभव 
नव्हताच-मला पुनः नंदनवनांत येण्याचा प्रसंग आला, तर आतां केली 
ही चूक न करितां येथे दोन माहिने रहाण्याच्या बेताने यावयाचे, नाहींतर 
इतका पैसा खर्च केल्यावद्दळ आणि इतका त्रास व मेहनत केल्याबद्दल 
पश्चात्ताप मात्र व्हावयाचा, तसेंच काइमीरच्या प्रवासावद्दळ माझी कोणी 
सल्ला घेतलो, तर, “ तीन माहेन्यांची तरी फुरसत असल्यारदिवाय व तीन- 
चारशें रुपये तरी खर्चण्याची तयारी असल्याशिवाय हा प्रवास कोणीहि 
करूं नये, ' असें त्याळा नित्रून.सांगण्याचा मी मनाही निश्चय केला. असो. 

आज आमच्या येथल्या निवासाचा शेवटलाच दिवस असल्यामुळें 
आम्ही प्रथमतः येथे नवीन झालेट 


ल्या .मित्रमंडळीच्या भेटी घेतल्या, व 
शेवटीं विजलीवावूंकडे गेळों. त्यांना धनजीभाईच्या डाकेच्या टांग्यांत दोन 
स्वार्‍यांची तिकिटे विकत घेण्यास आम्ही सांगेतळें, व त्यांनींहि तिकिटे 
आणवून ठेवण्याचे कवूळ केळे. आम्हांळा पैशांचा तोटा आला होता, 
म्हणून आम्ही घराकडून तारेनें पैसे मागेतळे होते. ती मनीओरडर बिज- 
छौवावूंना देण्याबद्दल पोस्टमास्तरांना पत्र लिहून ते विजलीबाबूंजवळ दिलें; 
व त्यांच्याकडून मनीआर्डरचे पैसे आगाऊ घेतळे, इतके काम झाल्यावर 
थोडा वेळ त्यांच्याक्षीं कांहीं संभाषण करून व आम्हांला आमच्या येथील 
प्रवासांत मदत केल्याबद्दल त्यांचे अंत 
ब्रिजलीबाबूंचा निरोप घेतला, आणे 


कांहॉंतरी खूण आपल्याजवळ रहावी म्हणून तेथल्या कांहीं विद्वेष चिजा 
विकत घेण्याचा आम्ही बेत केला या. ४ उं 


र ; म्हणून त्या खरेदी करण्याकारेता 
आम्ही नंतर अप्रकाशचंद्रबाबूंबरोबर ी। कारमीरच्या 


त पाळण्याचे नक्षीदार- रुमाल; उद्यांचे अग्र 
वगैरे थोडेसें कापड खरेदी केळे. नंतर लांकडाच्या नक्षीच्या कामाचे न 
मुने म्हणून दोन लांकडी पेट्या घेतल्या; तसेंच * पेपरमंची ? नांवाच्या 
थेद्याचे मासले. सुलांचीं खेळणीं व॒ इतर उपयुक्त कण 
| शिकारे नौकागुहें यांचे निर्र 
२७४] ( होड्या ) नौकागृहें र! 


काश्मीर संस्थानचा विस्तार. 

निराळ्या प्रकारचे लहान प्रमाणावरचे नमुने विकत घेतले, व शेवटीं कार्मी- 
रच्या देखाव्यांचे निरनिराळे फोटोहि घेतळे ते फोटो तयार ठेवण्याबद्दळ 
आम्ही एका फोटोग्राफरला आधींच सांगून ठेवलें होतें, व फोटोहि आम्ही 
'पसंत करून ठेविले होते. 

याप्रमाणें सामानाची खरेदी करून आम्ही विऱ्हाडीं आलों, आणि 
अप्रकाशचंद्रबाबू व घोषवावू यांच्यासह आम्ही भोजन केलें. त्यांनी आज 
आमच्याकारितां थोडा मेजवानीसारखा वेत केला होता. जेवण झाल्यावर 
आम्ही थोडी विश्रांति घेतली. तितक्‍यांत अप्रकारवावू आपलें कॉलेजचे 
काम संपवून आळे. आम्ही दोनप्रहरचा चह्ा घेऊन बाहेर पडलो, व 
शिकाऱ्याच्या अडुबावर जाऊन बर्‍याच तासांच्या वोळीनें एक शिकारा 
ठरवून त्यांत वसंलों, व झेलमनदींतून पुनः एकदां सर्वे दाहर पहा- 
ण्यास निघालों. 

आम्ही क्षेलमनर्दांच्या कालव्याच्या ठिकाणीं रिकाऱ्यांत बसलो, व 
तेथून लवकरच झेलमनदीवरील * अमीराकडाळ * नांवाच्या पाहिल्या 
पुलाखाली आलों. हा पूढ दगडी कमानीचा असून त्याचा वरचा सर्व 
भाग लोखंडी तुळय़ांचा व लोखंडी कठड्यांचा आहे. हा पूल अगदी 
पक्का आहे. हा सन १८९६ मध्यें वांघून तयार झाळा. आम्ही नदीच्या 
" ओघाबरोबर खालीं चाळलों होतों, यामुळें आमच्या शिकाऱ्याचा वेम 
बराच होता. नदीच्या दुतर्फा शहरांतील लहानमोठ्या इमारती दिसत 
होत्या, व नदीच्या कडेला मधूनमधून नोकागुहें दिसत होतीं. हा सर्व 
देखावा अपूर्वी पण नयनमनोहर वाटला, यांत शका नाहीं. घरांच्या 
मधूनमधून हिंदु देवळांची उंच शिखरें व मुसलमानी भमाशिदींचे मनोरे 
इग्णोचर होत होते. १५५४ : 

झेळमनदीवर शहराच्या भागामध्ये एकद्र सात पूल आहेत. ते सर्व 
लांकडी व कचे आहेत. आम्ही दुसर्‍या पुलाच्या कमानीमधून गेलों, 
तेव्हां आम्हांला त्याची बांधणी समजली, आपल्याइकडे कांद्दींकांही' विहिरी 
ज्याप्रमार्णे लांकडी तुळया चौकोनाकाति एकावर एक टाकून बांधतात 
त्याप्रमाणें या पुलांचे खांब केलेळे आहेत, व मधल्या चोकोनी पोकळीत 


[ १७६ 


दगड रोडे भरलेले आहेत. या व्यवस्थेमुळे प्र आला असतां पाण्याला 
अडथळा न होतां पाणी खांबांच्या भेगांमधून निघून जाते. अद्या तर्‍हेनें 
खांबांची वर्रीच उंची साधल्यावर तुळईच्या वरच्या चवकटीला आडवे 
मोठमोठे लांकडी धिरे देऊन त्यांवर मग सपाट तुळयांच्या रांगा टाकल्या 
आहेत, व मग त्यांवर तक्तपोशी केली आहे. अशा तऱ्हेचे हे लांकडी पूल 
हलके होऊन पुरांत वाहून जाण्याची भीति कमी असते. येथें कायमचे 
दगडी पूळ बांधण्याचे काम विलक्षण खर्चाचे आहे. कारण, नदीला 
सतत पाणी असून जमिनीखाली पुष्कळ खोलीपर्यंत खडक लागत नाहीं, 
यामुळे ही कमी खर्चाची पुलाच्या बांधकामाची यक्त येथें योजळेली 
आहे. तिसऱ्या पुलाच्या शेजारींच काइ्मीरच्या महाराजांचा राजवाडा 
आहे. येथे द्ाहराच्या अगदीं वरच्या भागाकडे नदीच्या उजव्या वाजूला 
काढलेला फांटा नदींत बेऊन मिळतो. तो राजवाड्याच्या 
तटाला अगदी लागून जातो, व नदींत येऊन मिळतो. यामुळें येथे 
पाण्याला ओढ पुष्कळ आहे राजवाड्यासमोरच चांगल्या दगडी पायऱ्यांचा 
घाट आहे, घाटाच्या जरा खालीं गेले कों, लागलीच नदीच्या डाव्या 
बाजूच्या कालव्याला सुरवात होते. यामुळें नदीचें पात्र येथे बरेंच रुंदावलेलें 
दिसते, आणि नदीकडून व 
प्रवाह एकत्र येऊन हे डाव्या वाजूच्या फाट्यांत व नदीच्या खालच्या 
भागाकडे जोराने जातात. येथला देखावा खरोखरीच फार रमणीय आहे, पण 
येथें शिकारा थांबविणे किंवा तो हलके हळके चालविणे वरेंच कठीण आहे. 

_ तिसर्‍या आणि चवथ्या पुलांच्या दरम्यान “ शहा हामहादन ? नांवाची 
'केडो मचड इमारत. दृष्टिपथांत येते, ही. चवदाव्या शतकांत परश्षियांवून 
काऱ्मोरला आलेल्या एका साधूच्या स्मरणार्थ बांधळेळी म्यीद किंवा 
मुसलमानी मोंदेर आहे. याच साधूने काइमीरांत ' मुसलमानी धर्माचा 
हः मसार केला;: असें झणतात....ही मशीद - याच ठिकाणीं. असलेल्या 
' कालीश्री * नांवाच्या हिंदु देवळाच्या सामानानें बांधलेली आहे, अस 


तात. हिंदु लोक अजून या ठिकाणी काली देवीची पूजा करतात. 
याच्या समोरच नदीच्या 


"$७६ ] 


उजव्या बाजूच्या फांट्याकडून जोराचे दोन 


हसऱ्या बाजूला “ पठार मशीद ? नांवाची - 


कारमीर संस्थानचा विस्तार. 


नूरजहान राणीनें बांधलेली मोठी दगडी मत्यीद आहे. चवथ्या पुलाच्या 
खालीं नदीच्या उजव्या बाजूला “* महाश्री ? नांवाचे पांचमजली देवालय 
आहे. सहाव्या पुलाच्या जरा पलीकडे “* स्कंधभवनाच्या ? देवळाचा 
जीर्णभाग आहे. सातव्या पुलाच्या खालीं व जेथें दूधगंगानदी झेलम- 
नदीला येऊन मिळते तेथें ' क्षेमगोर्रीश्वर * नांवाचें ' एक महादेवाचे 
देवालय आहे. या पुलाच्या पलीकडे शहर संपते; म्हणून येथूनच 'आम्ही 
परत फिरलो, आणि पुनः सर्व शहराची, देवळांच्या व॒ मर्दीरदींच्या 
शिखरांची, व॒नदींतील लहानमोठ्या नोकाग्रहांची शोभा पहातपहात 
नदीच्या वर चाललो. 


' आतां आम्ही नदीच्या ओघाविरुद्ध जात असल्यामुळें आमचा शि- 
कारा फार सावकाद चालला होता, रोवटीं, आम्ही निघालो त्या ठि- 
कारणी आलो, व तेथून नर्दाच्या कालव्यांतून चिनारवागेकडे चाललो, 
नदीच्या मुख्य प्रवाहाच्या कडेला फारशी नोकागृहें लागलीं नाहींत. पण 
आतां जिकडेतिकडे लहानमोठीं नोकागृहें लागू लागली. कांह कांही 
नोकागृदें टेवलें, खुर्च्या, आरामखुर्च्या, खिडक्यांचे पडदे, आरसे वगेरे 
अर्वांचीन तर्‍हेच्या सुखसोयी व सामान यांनीं भरळेळीं दिसत होतीं. 
कांहींवर विजेच्या दिव्यांचीहि तजवीज केळेली पहाण्यांत आली. खरेखरीं 
नदीच्या या भागांत आलें म्हणजे सर्व शहरांतील घरें काय नदींत विहारा- 
करितां उतरलीं आहेत असा भास होतो. 


थोड्याच वेळांत आम्ही चिनारबागेपा्शी आलों. या ठिकाणाला बाग 
कां म्हणतात हेंच आह्मांला समजेना. या. ठिकाणाला बागेचा मुळींच 
आकार नाहीं. हें ठिकाण म्हणजे नदीच्या निरानेराळ्या फांट्यांमधळी एक 
बेटवजा जागा आहे, व येथें प्रचंड चिनारवृक्ष आहेत, इतकेंच; पण हें 
|ठेकाण फार थंड आहे. येथें चिनारांची खूब गर्दी असल्यामुळें येथे नेहमी 
सावली असते. . आम्ही थोडा वेळ येथें थांबलो. कांहीं युरोपेयन स्त्रिया 
व पुरुष येथें बसळेलीं दृष्टीला पडलीं. येथें -विवाहेच्छु युसोपियन युबयुवती 
प्रेमाळापाकारेतां व प्रेमाविहाराकारेतां येतात, असे -अप्रकाशचंद्र बाबूनीं 


[. ९७७ 


नंदनवन. 


आम्हांला सांगितलें, व या स्थळाच्या शांत, निवांत, शीतल स्वरूपावरून 
बाबुसाहेबांचें म्हणणें खरें असावें, असें आम्हांलाहि वाटलें. 

आतां बरीच संध्याकाळ होत चाळली होती, व आम्ही शिकाऱ्याचा 
बराच वेळाहि घेतला होता; म्हणून नाइलाजास्तव आम्ही शिकाऱ्यांत 
बसलों, व शिकाऱ्याच्या अड्घावर परत आलों. शिकारावाल्याचे पैसे चुकते 
करून व शिकाऱ्यांत पुष्कळ वेळ राहिल्याबद्दळ त्याला थोडी चिरीमिरी 
देऊन आम्ही आपल्या ब्रिऱ्हाडीं आलों. झाळें ! नंदनवनापैकीं एका 
आठवड्यांत जेवढें पहाणें शाक्य होतें तेवढें आम्ही पाहून घेतळें, म्हणून 
आम्हांला समाधान वाटलें; पण आधिक पहाण्यास सवड नाहीं, म्हणून 
वाईट वाटल्याखेरीजहि राहिलें नाही. 

अशा मिश्राविकारांच्या मनस्थितींत आम्ही आपलें तेथळें शोवटचें भोजन 
आटोपले, आणि सामानाची बांधाबांध करून व बराच वेळपर्यंत बाबूद्र- 
यांजवळ आमच्या प्रवासाबद्दल व इतर'खाजगीगोष्टींबद्दलळ बोलत बोलत 
झोपी गेलो. पहांटे पांच वाजतांच आमचा डाकेचां टांगा निघावयाचा 
होता. आमच्या प्रत्यागमनाच्या हकीकतीस लागण्यापूर्वी या ठिकाणीं कारमी- 
राबद्दल कांहीं उपयुक्त सामान्य माहिती द्यावी, असा विचार आहे, 

हिंदुस्तानांत म्हैसूर, ग्वाळेर, इंदूर, वडोदा व दक्षिणहैदरावाद यांसारखी 
जी मोठां व पाहेल्या प्रतीची संस्थाने आहेत त्यांपैकी काश्मीर हें संस्थान 
आहे. याचें एकंदर क्षेत्रफळ ऐशी हजार मेलांपेक्षां जास्त आहे. म्हणजे 
हें संस्थान जवळजवळ निजाम हैदराबाद एवढें मोठें आहे. मात्र हें 
डोंगराळ मुलखांत असल्यामुळें येथली वसती पुष्कळ कमी आहे. संस्था- 
नची एकंदर वसती सुमारें वत्तीस लक्ष आहे, संस्थ!नचें उत्पन्न एक कोटी- * 
वर आहे. संस्थानचा आकार साधारण चौकोनी असून त्याचे जम्मू , 
काश्मीर, लहान तिवेट व गिलजित हे मुख्य चार प्रांत आहेत. हे प्रांत 
म्हणजे एकावरएक चढत्या अश्या पायर्‍या आहेत. 

जम्मूमांत हा पंजाबला लागून असून त्यांतला कांहीं भाग झेलम, गुज- 
रात, सियालकोट, आणि गुरदासपूर या पंजाबांतील जिल्ह्यांच्याच सपाटी- 
वर आहे. पुढें मात्र हिमाल्याची पहिली रांग चढावी लागते, व ही सात- 

हे७८€८ ] 


काइमीर संस्थानचां विस्तार; 


आठ हजार फूट आहे, या रांगेमध्यें या संस्थानांतील दुसऱ्या पायरीवजा 
प्रांत लागतात. या सर्व भागांतून चिनाब व झेलम या नद्या वहात गेल्या 
आहेत. या भागांत रान फार आहे. 
नंतर हिमाल्याची पीरपंजाळ नांवाची ओळ ओलांडली, म्हणजे 
कारमीरची सुंदर दरी लागते. हिठलाच कोणी “ नंदनवन म्हणतात, 
कोणी या दरीला मोत्यांच्या हारामध्यें बसविलेल्या पाचूची रथी यी 
देतात. कारण या दरीच्या चारहि बाजूंना शुभ्र मोत्यांसारख्या वर्फाने 
आच्छादिलेल्या पर्वतांची शिखरें आहेत. काइ्मीरच्या पुढें अठरा हजार- 
पासून पंचवीस हजार फूटपर्यंत उंच असलेली हिमालयाची रांग लागते 
व ती ओलांडल्यावर संस्थानच्या तिसऱ्या पायरीवजा प्रांत लागतात. 
त्याच्या पुढें आणखी * शिलजित * नांवाचा प्रांत लागतो, व त्यानंतर तर 
सर्व जगांत उंच असलेले अद्वठार्बास हजार फुटांच्या उःचत्चि काराकोरान 
पर्वत लागतात. ही या संस्थानची दोवटची पायरी होय, व ही पायरी 
ओलांडल्यावर पुनः सपाटीचा भाग लागतो. ; 
याप्रमाणें संस्थानचे भाग म्हणजे वर वर चढणाऱ्या प्रचड पायर्‍यांनी 
झालेले प्रांत होत. दुसर्‍या तर्‍हेनें दै संस्थान हणजे चिनाव, झेलम व 
संध या नद्यांटा एकावरएक उंच असणाऱ्या दर्‍यांनीं झालेलें आहे 
असें ह्मणतां येईल, अथात्‌ संस्थानच्या खालच्या पायसमधून चिनाबनदी 
गेली आहे. या संस्थानच्या दुसर्‍या पायर्रामधून शैल्मनदा गेली आहे, 
तिसऱ्या पायरीमधून सिंधु नदी गेली आहे. या तीनाहि नद्यांची वहाण्याची 
तऱ्हा सारखीच आहे. या नद्या या संस्थानच्या पूवभागाताल दक्षिणेकडच्या 
प्रचंड हिमाल्याच्या पर्वतराजीत उगस पावून प्रथमतः उत्तरेकडे वहात 
जातात, व मग एकदम दक्षिणवाहिन्या होऊन संस्थानच्या पश्चिमभागा- 
कडून खालीं उतरतउतरत पंजाबच्या सपाट व सख प्रदेशांत त्या वहात 
येतात. वरीळ वर्णनावरून, दै सर्वे संस्थान पीता आहे, व जगांतील 
प्रचंड पर्वत जो हिमालय, त्यान वेष्टिळेळें आहे, असे ॥देसून येईल. 
अर्थात्‌ यांत जंगले, राने, मोठमोठे पहाड व घाट हींच जिकडे तिकडे 
गेला पडावी, यांत नवल नाहीं. नद्यांच्या दर्‍याच्या हर युत 
>) 


नंदनवन. 


अधिक सपाटीचा भाग आहे. व तेथेच शोेतर्कांची जमीन आहे; तसेंच 
निरानैराळ्या डोंगरांच्या रांगांमध्ये ठिकाठिकाणीं कांही भाग फार सुपीक 
आहेत, व तेथे वसतीहि बरीच दाट आहे. 

या संस्थानचा हिंदुस्तान लगतचा भाग म्हणजे जम्मूप्रांत होय. या 
प्रांताचे सामान्यस्वरूप पंजावासारखेंच आहे. या प्रांताचे भ्षेत्रफळ कादमीर 
प्रांताच्या दुप्पट आहे. या प्रांताची लोकसंख्या सुमारें सोळा लाख असून 
त्यांत मुसलमान सुमारें नऊ लाख आहेत. वार्कांचे हिंदु आहेत. या प्रांतांचे 
सुख्य शहर जम्मू असून, हें ब्रिटिश मुलळ्खाच्या अगदीं नजीक व जम्मू 
यांताच्या दक्षिणेला आहे. पंजावांतून पेशावरकडे जाणाऱ्या आगगाडीच्या 
रस्त्यावरील वजिराबाद या स्टेशनापासून निराळा आगगाडीचा फांटा 
लागतो. व तो जम्मू या दाहरापर्यंत जातो. वजिराबादपासून जम्मू वावन 
मेळ आहे. कादमीरच्या महाराजांची जम्मू ही हिवाळ्यांतील राजधानी 
आहे. या दाहराची वसती बत्तीस हजार आहे. हें दाहर समुद्रसपाटीपासून 
सारें वाराशें फूट उंच आहे. येथून काइमीरसंस्थानच्या दुसऱ्या प्रांतांत जाव- 
वाढा साधारण रस्ता आहे. अजून तो झेळमनदीच्या रस्त्याप्रमाणें गाडी व 
मोटार जाण्यासारखा नाही; पण कांहीं कालानें हा रस्ताहि चांगल्यापैकी 
होईल, असं दिसतें. काइ्मीरसंस्थानची मुख्य राजधानी श्रीनगर दाहर 
हें जम्मूहुन सुमारें एकक्ये ऐशा मेळ आहे अर्थातू हिमालयाची “ पीरपं- 
जाळ * नांवाची ओळ ओलांडून हा मार्ग जातो. याला ' बानिहाळ * मार्ग 
म्हणतात. हा सर्व मार्ग काश्मीरसंस्थानांतूनच गेला आहे. 

जम्मू प्रांताची हवा पंजावाप्रमाणें उष्ण आहे. तेथें नियमित पावसाळा 
आहे, व पावसाची सरासरी ४१ इंच आहे. जम्मू प्रांतांत डोग्रा नांवाच्या 
जातीच्या लोकांची वसती विदोष आहे. हे लोक रुंद बांध्याचे, ठेंगणे व 
काळसर रंगाचे आहेत. हे लोक स्वाभिमान, शोर्य व इमानीपणा या गुणां- 
वद्दऴ प्रसिद्ध आहेत. या प्रांतांत .डोग्री ब पंजाबी या « भाघा बोलतात. 
संस्थानची अर्धी लोकसंख्या या एकाच प्रांतांत आहे. 

काइमीर संस्थानचा दुसरा प्रांत म्हणजे काइमीरचा हिमालयवल्यांकित 


सपाट प्रदेश होय. या प्रांताची बरीच माहिती या पुस्तकाच्या पूर्वीच्या 
२८० ] 


काइमीर संस्थानचा विस्तार. 


लेखांत येऊन गेली आहे. तेव्हां तिची पुनरावृत्ति करण्याचें कारणं ना. 
ही द्री पूर्वीच्या प्रचंड तलावांतील पाणी ओसरून झाली आहे, असें 
भूगर्भद्ास्त्रदृष्टया दिसते. असें ठरविणारी निदर्दके पुष्कळ आहे... या 
गोष्टींचं अप्रत्यक्ष प्रत्यंतर, कर्यपक्रप्रीने येथें असलेल्या * सतीसार ? नांवा- 
च्या सरोवराचें पाणी ओसरवून हा प्रांत निमाण केला, व म्हणूनच त्याला 
£ कश्यपपुर ? * कर्यपमार ? “ कारमीर म्हणतात, या- देतकथेवरूनहि 
चेतें. या प्रांताची लोकसंख्या सुमारें तेरा लाख आहे. त्यांपैकीं बारा लाख 
मुसलमान आहेत; पण हे मुसलमान हिंदूचे बाटून झालेले आहेत. या 
प्रांतांतील लोक शुद्ध आर्यवंद्यांपैकीं आहेत. त्यांचा रंग, सतेजपणा व एकं- 
दर दारीराची ठेवण यांवरून ही गोष्ट खरी आहे असे वाटतें. या प्रांतांत 
कारमीरी भाषा प्रचलित आहे. ही भाप्रा संस्कृत व पराशियन या दोन 
भाषांच्या मिश्रणाने झाली आहे. येथें * शारदी * नांवाची जुनी लिपी 
अजून चाळू आहे. काश्मीरी लोक हुषार व उद्योगी आहेत. ते पाहुण्यांचा 
आदरसत्कार करणारे असून एकंदरींत सोम्य स्वभावाचे आहेत, त्यांच्या- 
वद्दळ युरोपीयन प्रवाश्यांनीं वाईट मत कक प पण त्यांचें हें मत 
मजूरवर्गातील लोकांच्या सहवासापासून वनलेळ आहे; य काश्मीरी 
लोकांचा त्यांच्याशीं फारसा संबंध न आल्यामुळें काइमीरी लोकांचा खरा 
स्वभाव त्यांना कळत नाहीं; म्हणून वूरोपीयन प्रवाशांचे व प 
मत वनळें आहे. पण ज्या वूरोपीयनांचा काश्मीरी क खरा निकट 
संबंध आला आहे, त्यांनीं त्यांच्याबद्दल अनुकूळूच मत परदाशत कळ आह. 

कादमीर प्रांताचे हवापाणी उत्तम आहे. मात्र हिंवाळ्यांत तेथें अतो 
नात थंडी पडते. तेथें पाऊस साधारणपणें बाराहि माहिने पडतो. यामुळें 
सर्वदा सृष्टीचा देखावा हिरवागार व म्हणून मनोहर असतो. काइमीर 
प्रांतांत पावसाची सरासरी सत्तावीस इंच आहे. हा प्रांत सवे बाजूनी पवे- 
तराजींनीं वेढिळेला असल्यामुळें येथें भयंकर वारे काचितच वहातात, आणि 
हवा एकंदर शांत व निवांत असते. हिंवाळ्याखेरीज येथील सवे कतु 
सुखकर असतात, येथळें हवापाणी निरांगी असल्यामुळें येथें मनुष्यांची 
प्रकाते चांगली रहाते, व सुधारते. याचें प्रत्यक्ष उदाहरण रीस ज्या 

4 


नंदनवन. 


बेगालीबावूंकडे रहात होतों, त्यांचेंच होतें. हे गृहस्थ कलकच्याच्या कोंदंट 
व इवतापी हवेतून प्रथमतः कामीरांत आळे, तेव्हां अगदीं किरकोळ, 
सडपातळ व फिकट होते. पण काइमीरांतील वर्षदीडवर्षांच्या निवासानें 
त्याचे वजन पन्नास पॉड वाढलें, आणि ते सतेज व लाल्बुंद झाले, असें 
त्यांनी आम्हांला स्वतःच सांगितलें 
काई्मारसस्थानचा तिसरा प्रांत म्हणजे लहान तिवेट होय. हा 
यात कादमीर प्रांताच्या पूर्वेळा व उत्तरेला पसरलेला आहे. त्याचे 
लडाक ' व “* बाल्टस्तान ? असे दोन पोटभाग होतात. बाल्टिस्तान 
काइमार प्रांताच्या उत्तरेला आहे, व लडाक पूर्वेला आहे. या 
याताच क्षत्रफळ जम्मू व कादइमीर याः दोन प्रांतांच्या दुप्पट आहे; पण 
येथळी वसती अत्यन्त पातळ आहे. यामळे एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळाच्या 
प्रातांत लोकसंख्या सुमारे दीडलाखच आहे री. 
लहान तेत्रेट हा प्रांत समुद्रसपाटीपासून फारच उंच म्हणजे सरासरीने 
हावारा हजार फुटांच्या वर आहे, व इतक्या उंचावर मनुष्यवसती अस- 
लेली ठिकाणें पूर्थ्यावर फारच थोडीं आहेत. हा प्रांत दिसण्यांत कारमीर 
इतका मनोहर नाहीं. कारण, येथ झाडें व रान वाढत नाहीं. पण येथल्या 
साताचा विदोष म्हणजे उत्तरेच्या व पाश्चिमेच्या बाजूंना असलेले सर्वे 
जगांतील अत्यंत उंच पर्वत व त्यांवरील प्रचंड हिमसंघ होत. या हिमसं- 
घांचा देखावा केवळ अपूर्व “आहे भै 
छडाक पांतांतीळ मुख्य शहर लेह हें होय. हें श्रीनगरपासून दोनरो 
त्रेचाळीस मेळ आहे. हा रस्ता प्रथमतः * सेंध * नांवाच्या नदीच्या कडेने 
जातो, येथले सृष्टिसोंदर्य अप्रातिम आहे, असे म्हणतात. याच वाटेने 
सोना मार्गे > नांवाचें शीतळ निवासस्थान लागतें, व * झोझीला ह्मणून 
घाट लागतो. लेह हें मोठें व्यापाराचे ठिकाण आहे हिंदुस्तानचे 
व्यापारी व मध्यआरियांतळे व्यापारी एके ठिकाणीं जमतात. लडाकचे 
लोक बुद्धधर्मी असून ते मांगोळियन वंद्याचे आहेत. त्यांच्यामध्ये हिंदु 
स्तानच्याप्रमाणें चतुर्वर्णाची व्यवस्था आहे. तसेंच तेथे नेपाळी लोकांप्रमाणे 


बहुपातित्वाचीद्दि चाळ आहे. या प्रांतांत बुद्धधर्माचे पुष्कळ मठ असून 
2८२] 


काइमीर संस्थानचा. विस्तार. 


त्यांना गुप ? ह्मणतात. लेह शहरापासून अठरा मैलांवर “ हेमी * नांवा- 
चा प्रासिद्ध मठ आहे. 

ल्हान तिवेटाचा दुसरा पोटभाग वाल्टिस्तान हा असून याचें मुख्य 
शहर स्काडु हें होय. हें शहर श्रीनगरपासून दोनशें पसतीस मैल आहे. 
सुमारें शंभर मेळपर्यंत श्रीनगर व लेह रस्ता आणि श्रीनगर-स्कार्ड रस्ता 
एकच आहे. पुढें मात्र एक उत्तरेला जातो, व एक पूर्वेकडे वळतो. बाल्टि- 
स्तान हें लडाक प्रांतापेक्षां सखल आहे. स्का हें साडेसात हजार फुटांवर 
आहे. या पोटभागाची लोकवसती बहुतेक मुसलमानी असून तेथील लोक 
गिळ॒जित प्रांतांतील लोकांसारखेच आहेत. या दोन्ही पोटभागांतून [सेंधु- 
नदी वहात गेली आहे. स्काई येथें दोन्ही बांजूंचे डोंगर वरेच दुरावले 
असल्यामुळें सपाट मैदान पुष्कळ आहे येथील शेतकीहि चांगली आहे. 

काश्मीरसंस्थानचा दोवटचा प्रांत म्हणजे गिलजित हा होय. हा कारमीर 
प्रांताच्या उत्तरे आहे. या प्रांतांतील मुख्य शहर गिलाजित हें होव. हें 
श्रीनगरपासून दोनरों अड्ठावीस मेळ आहे. हा प्रांत बाल्टिस्तानपेक्षांहि 


सखल आहे, 

गिळानित शहर चार हजार आठडों फुटांच्या उंचीवर आहे. म्हणजे;. 
श्रीनगरपेक्षांसुद्धां चारपांच फूट तें खालीं आहे. गिलाजित हें सिंधुनदीच्या 
उत्तरेला आहे. दक्षिणेकडील हिमाल्यांत अद्ठावीस हजार फुटांच्या उंच 
पर्वतांमधून निघून हळूहळू खालीं खालीं उतरत सिंधुनदी गिलजितच्या 
जवळ पांच हजार फुटांपर्यंतच्या सपाटीवर येते. येथपर्यंत ती नदी उत्तर- 
वाहिनी आहे. येथेंच एकदम ती दक्षिणवाहिनी होते, व नंगापवताच्या. 
उत्तरेकडच्या पायथ्यांनें पाश्चिमेकडे जाते, व सग स्वाटद्रींतून थेट दाश्षिणे- 


कडे वळून, सारखी दाक्षिणवाहिनी होऊन आरत्री समुद्राला मिळते. हा 
आहे, व येथें काह्मीर प्रांतांत होणारी 


प्रांत कां्हासा काश्मीर प्रांतासारखा आह, म 
सर्व पिकें व फळें होतात. येथें पाऊस मात थोडा पडतो. येथली पावसा- 
ची सरासरी साडेचार इंचच आहे. | ी 

हल्लींचें अवाढव्य कारमीरसंस्थान है भोपाळसंस्थानाप्रमाणे एका कतृ 
त्ववान्‌ पुरुषाच्या श्रमाचे फळ आहे. बाकी काश्मीरच्या चचारहि प्रांतांत. 
खी. [२८३ 


साम्य कांहींच नाहीं, वर वर्णन केलेल्या प्रांतांची भूगोलविषयक परिोस्थाते 
अगदीं निरनिराळी आहे. तेथील लोक आहेत निरानिराळे सर्व प्रांतांच्या 
भाषा व रीतरिवाज निरानेराळे आहेत. तरीपण हल्लीं हे प्रात एका राज- 
छत्राखाली आळे आहेत. या संस्थानच्या कोंदणांत काश्मीर हा प्रांत 
पाचूग्रमाणे आहे. या प्रांताचा इतिहास व बऱ्याच काळची माहिती ' राज- 
तरोंगेणी * या ऐतिहासिक संस्कृत ग्रंथांत आहे. ' राजतरांगेणी * चा 
कर्ता कल्हण यानें तो ग्रंथ इ: स. ११४८ मध्ये लिहिला. त्याने देतकथा 
व इतिहास यांचा धागा आपल्या काळपर्यंत आणला. जोनराज * नांवा- 
च्या कवीनं तो इतिहास इ. स. १४२० पर्यंत आणला. याच काळांत 
काइमीरांतील हिंदु राज्य जाऊन मुसलमानी राज्य झालें. श्रीवर कवीने 
हा इतिहास इ. स. १४८६ पर्यंत आणून पोहोंचविळा, व शेवटच्या 
संस्कृत कवीनें तो इ. स. १५८६ पर्यंत आणिला. या वर्षी अकवर वाद- 
दाहानें हा प्रांत कावीज केला, व हारिपर्वतावर एक मजवूत किल्ला वांध- 
ला, तेव्हांपासून काऱ्मीर हा प्रांत मोंगळ बादशाहीचा एक परगणा झाला 
व बादशाहांचे श्रीनगर हें शीतळनिवासस्थान वनळें. जहांगीर व शहाज- 
हान या दोन वाददादयांचें तर तें आवडतें ठिकाण होतें. जहांगीराळा तर 
हें ठिकाण इतकें प्रिय होते, कों, मरतांनासुद्धां का्मीर्ची आठवण 
काहून त्याने प्राण सोडला. कार्मीरांतील प्रासिद्ध बागवगीचे याच दोन 
बादशहांच्या कारकीदींतील आहेत. औरंगजेब हा कादमीरांत. एकदाच 
गेळा होता, व प्रसिद्ध वर्नियर प्रवासी त्याच्याच बरोबर काढमीरांत आला 
होता; परंतु औरंगजेवाच्या कारकीरदींतच मोंगलवादद्याहीची मोडतोड 
होत गेली, इ. स. १७५१ मध्यें कारमीर स्वतंत्र राज्य बनलें; पण लव- 
करच अफगाण व दुराणी लोकांच्या ताब्यांत हा प्रांत गेळा, वः त्या काळीं 
लोकांवर फार जुलूम झाला, तेव्हां तेथील लोकांनी पंजाबांत नवीन उद- 
याला आलेल्या शीख राष्ट्राच्या नायकाकडे. मदत मागितली. रणजित- 
सिंगाने कारमीरवर प्रथम इ. स. १८१४ मध्ये स्वारी केळी; पण ती 
यदास्वी झाली नाहीं. इ. स. १८१९ मध्यें पुनः आपला प्रख्यात सेना- 
खाति मिसर दिवाणचंद याला रणजितसिंगानें कादमीरच्यां स्वारीवर पाठ- 
८४] न 


काइमीर संस्थानचा विस्तार.: 


विळें. या स्वारींत जम्मूचा सरदार गुलाबासंग-हल्लींच्या प्रचंड कारमीर 
संस्थानाचा प्रस्थापक-हाहि शेता. .ही स्वारी यशस्वी झाली, व. काश्मीर 
शीख लोकांच्या ताब्यांत आठे 
गुलाबासिंग.हा डोग्राजातीचा रजपूत असून त्याचें जम्मू येंथे लहान 
संस्थान होतें; पण त्यानें रणजितसिंगाकडे नोकरी धरली; व आपल्या 
शोयादे गुणांनीं तो पुढें आला... त्यानें. आसपासच्या लहानलहान संस्था- 
निकांना पादाक्रांत केळें, व त्या प्रांतांत द्यांतता प्रस्थापित केले. १८२० 
सालीं रणजितसिंगानें ' जम्मूचा राजा ! असा किताब देऊन गुलावासे- 
माचा गोरव केला. किस्तावर हा परगणा त्याने घेतल्यावर 
त्याच्या मनांत ळडाक हा मोठा-पण अज्ञात-प्रांत कावीज करण्याचा 
विचार आला, व त्यानें तो लवकरच तडीलादि नेला. आणखी कांही 
वपोरनी म्हणजे १८४० सालीं त्याने लडाक प्राताला लागूनच असलेला 
वाल्टिस्तान हा प्रांतहि काबीज केला. याप्रमाण इ. स. १८४० च्या 
सुमाराला काश्र्मीर प्रांताच्या तीनाहि बाजूंना. गुळावासगाच..राज्य पसरळ 
१८४५ सालांत शीख व इंग्रज यांचें युद्ध सुरू झाळ, या युद्धात द्वांत गुलाब 
सिंग सामील झाला नाहीं. व यामुळेंच इंग्रजांना जय मळाला, अस 
ह्मणण्यास हरकत नाहीं, या अप्रत्मक्ष मदतीकारितां गुलावासंगाला कार्मीर 
प्रांत-जो तोंपर्यंत शीख लोकांच्या ताब्यांत होता-दण्यात आला, या 
देणगीला बाह्यतः सामान्य देवघेवीचे स्वरूप यावें याकरिता गुलाबासगा- 
कडून या प्रांताबद्दळ पंचाहत्तर हजार रुपये इंग्रज सरकारन घेतले; परंतु. 
काश्मीर प्रांत गुलाबासिंगाच्या प्रत्यक्ष ताब्यांत येण्यास त्रास व मेहनत 
पडलीच, लवकरच काइमीर त्याझया, वाल्याव आला; पण यदा मतध्यात 
जो शिखांच्या अंमलाखाली गेला होता, तो ताब्यांत आला नाहीं. गुलाब- 
संगाने तो ताब्यांत आणण्याचा प्रयत्न करून गिलजितचा किला काबीज 
केला. पण इ. स. १८५२ मध्ये सैन्यांत फितुरी होऊन डोग्रा सैन्य 
मारलें गेढे, आणि गिलजित प्रांत गुळाबासेंगाच्या ताब्यांतून गेला, गुला- 
बासिंगाला आतां “ महाराजा * असा किताव देण्यांत आला होता. गुला- 
बसिंग इ. स. १८५७ मध्यें मृत्यु पावला त्याचा मुलगा र.) हा 
र्ट्र 


नंदनवन. 


गादीवर आला, व त्याने शिपायांच्या वंडाच्या वेळी इंग्रजसरकारला उत्तम 
मदत केलो. या बंडाची धामधूम व त्यामुळे संस्थानला आलेल्या अड 
चणी संपल्यानंतर रणवीरसिंग महाराजांनीं गिलाजित प्रांत परत मिळावि- 
ण्याचा प्रयंत्न केला, व इ. स. १८६० मध्यें महाराजांनीं तो प्रांत 
आपल्या ताब्यांत आणला. तेव्हांपासून गिलाजित प्रांत काइमीर संस्थानचा 
एक भाग झाला, रणवीरासेंग हा फार चांगला राजा होता. पण गुलाव- 
गाची कर्तबगारी त्याच्यांत नव्हती, रणवीरासंग १८८५ सालीं वारला, 
व त्याचा मोठा मुलगा प्रतापासेंग हा गादीवर आला. हेच हल्ग्रींचे कारमीर 
* जम्सू संस्थानचे आधिपाति आहेत. यांच्या कारकीदीत संस्थानांत किती 
तरी सुधारणा झाल्या आहेत. त्यांतली मुख्य ह्मणजे उत्तम सस्ते ही होव. 
यामुळें व व्यवस्थित राज्यपद्धतीने काइमीर हिंडुस्तानला सुळभदर्दीन झाला 
आहे, व दिवसेंदिवस काइमीरांत जाणाऱ्या प्रवाऱ्यांची संख्या सारखी 
वाढतच आहे. अशीं कारमीरांत प्रवास करण्याचीं सुलभ 'साधनें झाल्या- 
मुळेच आमच्यासारख्या मध्यम स्थितींतील माणसांनासुद्धां हिंदुस्तानचें 
नंदनवन ? पाहणें शक्‍य झालें आहे. असो, | 


डि 


२८६] 


शांभर तासांत स्वस्थानी. 
'ज्गि&)७९०७” 


[ृंगील लेखांत लिहिल्याप्रमाणे या दोवटच्या लेखांत मी माझ्या प्रत्या- 
गमनाची हकोगत देऊन वाचकांची रजा घेणार आहें. ज्याप्रमाणे 
नंदनवनाच्या विस्ताराच्या मानाने आमचा तेथला निवास म्हणजे निमि 
घार्धाचाच झाला, त्याप्रमाणेंच आमचें प्रत्यागमनहि विलक्षण घाडचें झाले 
श्रीनगरहून निघाल्यापासून आह्मी सारखे प्रवासच कर्रात होतों ! घरां 
पयत आमच्या प्रवासाला खळ म्हणून पडला नाहीं. इतका जलद 
इतका एकसारखा व इतका दगदगीचा प्रवास आजन्मांत मी केला नव्हता 
बाकी आह्मी सर्व महिनाभर प्रवासच करीत होतों. एका माहिन्यांत जाऊन 
यंऊन सुमार साडंतीन हजार मल लाबांचा आमचा प्रवास झाला एक 
माहेन्याच्या प्रवासाचे वणन देण्यास मला बारा लख लिहावे लागले 
आतां प्रस्तुत लेखांत प्रवासाची आरती करावयाची आहे, या 
प्रत्यागमनाच्या प्रवासांत आह्याला इतक्या अडचण आल्या, वेळेवर 
पोहोंचण्याकारेतां आह्यांला . आमच्या पैश्याच्या पिशवर्चिं तोंड इतद्धे 
सेळ करावें लागलें, व एकंदर इतका त्रास व दगदग सोसावी लागली 
कीं, या प्रवासांत, लहानपणीं वाचलेल्या जूल्सव्हनं या फ्रेंच कादंवरी 
काराच्या “ ऐशीं दिवसांत पथ्वी-प्रदाक्षिणा ? या नांवाच्या कादंबरीची 
व त्यांतील प्रसंगांची राहूनराहून मला आठवण होत होती. त्या 
कादंबरीतील नायकाचा प्रवास प्रचंड व दुर्धट पुथ्वीप्रदाक्षिणेचा होता 
ओमचा त्या मानानें किती तरी लहान “ कोठें इंद्राचा ऐरावत व कोठें 
शामभटाची तट्टाणी ? अद्यांतला होता, पण जरी या दोनाहि प्रवासांत 
इतके जर्मानअस्मानाचें अंतर होतें, तरी त्यांत आलेले नट्या अडचणी 
२८७ 


नंदनवन. 


प्रसंग, त्यातून निभावून जाण्याकरितां काढलेळे मार्ग आणि विदोपरतः 
वेळेवर पोहोंचण्याकारेतां झाळेली मनाची व दारीराची घडपड यांमध्ये 
पुष्कळच साम्य आहे ह्मणून, आणे क्ेव्हांकेव्हां कल्पनेत आणि वस्तुस्थि- 
तींत नांवापलीकडे. फारस अंतर नसत हृ दाखविण्याकारेतां, माझ्या प्रत्या- 
गमनाच्या हकोकतीच्या आधीं उपारानोर्देप् काद्‌वरीर्चे कथानक थोडक्यांत 
येथें देण्याचें योजिळें आहे 


१८७२ कमळ य रहात 
अभे, तो अत्ित्रा्रित करून त्रा व््ट्र क्र - क 


क्षणच व्याक्ते होती. तो फार व्यर्वा युवर“ त्र्व्ध्ध र 
सवे व्यवृह्युर-नश्रिदि>- रक ड्रम -- जु खन क लयाचॉर लाने पासेपार- 
डड नांवाचा 5अन्कत्नॉकर ठेवतांना त्याला सांगितलें, “ या क्षणा- 
व्वलन्न्ह्णन ता २ आक्टोबर १८७२ रोजीं अकरा कजन एकोणती- 
साव्या मिनिटापासून मी तुला नोकरीवर ठेविळें आहे. * 
या ग्रहस्थाला पत्ते खळावयाचा फार नाद असून तो * रिफोर्म छुव ! 
मध्ये जाऊन नियमितपणे पत्ते खेळत असे. तार्रष २ आक्टोबर रोजीं 
तो नेहमींप्रमाणें वांत गेळा असतां एका विलक्षण चोशेवद्दल तेथे बोल- 
णें चाललें होते. लंडन व्यांकेंतून चोरानें पंचावन हजार पोडांच्या नोटा 
चोरल्या होत्या. पत्ते चाळू असतां वाच विप्रयावर खब वादविवाद चाल- 
ला होता 
“ तो चोर कोठें जाणार १ सांपडलळाच पाहिजे ! ?” एक गृहस्थ 
ह्मणाला, 
दुसरा ह्मणाळा “ त्याला जगांत किती तरी जागा रिकाम्या आहेत ! ” 
मिस्तर फाग हणाला “ पूर्वी होत्या ! 
दुसरा एक गृहस्थ हणाला “ ह्मणजे काय १ आतां काय जग संकु 
चित झालें आहे १ ” 
तसरा झणाला “ होय; प्रवासाच्या साधनांनी जग लहान झाल्यासा- 
रेच आहें कारण, हल्लीं पूर्वीपेक्षा दसपट जलद पृशथ्वीप्रदाक्षिणा करतां 
येते. 


२८८ ] 


पुनः दुसरा गृहस्थ हणाला “' तीन महिन्यांत हल्लीं पृथ्वीप्रदाक्षिणा 
करतां येते; या द्ष्टीन पृथ्वी लहान झाल्यासारखांच आह खरा | 

शिळ मावा ता : तीन महिने कश्याला ? ऐशीं दिवसांत पृथ्वी- 
प्रदाक्षिणा करतां येईल ! 

दसरा गुहस्थ आश्चर्याने हणाला “ काय ऐशी दिवसांत ? ” 

तिसरा गृहस्थ हणाला “ हिंदुस्तानांत रेलवे झाल्यापासून ऐशी दिव- 
सांत पृथ्वीप्रदक्षिणा करणें शक्‍य आहे, व त्याचा क्रम एका ठिकाणी 
दिल्गाहि आहे. पण हा निवळ अगदी हिशेब, झाला; पत्यक्ष प्रवासात 
किती तरी अडचणी येतात. त्या नको का हिदेबांत धरायला १ आणि 
असें केलें म्हणजे ही गोष्ट अशक्य कोटीपैकींच आहे ! ” 

मिस्तर फाग ह्मणाला या सवे गोष्टी [हरींबात धरूनाह ऐेशी दिव- 


सांत पृथ्वीप्रदाक्षिणा राकय आहे. 
पाहा गृहस्थ ह्मणाला * ठुल्ला करतां का 
क्षिणा १ करीत असाल, तर मी चार हजार पोंडांची पेज लावतो 
फॉग म्हणाला “ कवूळ आहे मला | बँकेत माझे वीस हजार पोंड 
आहेत. पेज हरल्यास ते मी ठुक्माला देइन 
झालें ! पैज ठरली ! 
फॉग म्हणाला * आज 
मी तारीख २१ डिसेबर राजा 
आलों नाहीं तर वीस हजार प 


ऐशी दिवसांत पृथ्वीप्रद- 


1) 


ज बुधवार तारीखं २ आक्टोबर आहे. या खोलींत 
जीं रात्रीं पावणेंनऊ वाजता परत येईन. 
[ड तुमचे ! हा घ्या त्याबद्दळचा चेक ] 
ळागलीच अद्या अटांच्या कराराचा कागद झाला. 'ंस्टर फाग 
अगदीं द्यांत होता. तो सात वाजेपयत छुवांत खेळला, व घरीं जाऊन 
प्रवासाकारितां वीस हजार पोंड बरोबर धेऊन नोकरासह पावणनवाच्या 
गाडींत बसला. अद्या रीतीन मिस्तर फॉगच्या प्रथ्वीप्रदश्षिणेला मारभ झाला, 
त्याने प्रवासाचे टिपण ठेविळ, १ ठरल्यावेळीं आपण ठरल्या ठिकाणीं 
आलों किंवा नाहीं, लवकर आला कौ; उद्यीणं-ऑल;".या'चा ह केर्यव्रार 


टांचण त्याने ठेविल 
मिस्तर फॉग याच्या विलक्षण पैजेची व त्याच्या प्रवासाची बातमी सव 
[ २८९ 


२० 


नंदनवन? 


वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाली. त्यांत मिस्तर फॉगचें स्वरूपवर्णनहि आले होतें. 
मिस्तर फॉग साडेसहा 


सहा दिवसांनीं सुएझ येथे आला, व आपल्या 
पासपोटवर इंग्रज कॉन्सळची सही घेण्याकारेतां बंदरावर गेला, तेथे दोन 
दिवस आधींच आलेल्या फिक्स नांवाच्या पोलिस डिटेक्टिव्ह््ीं त्याची 
गांठ पडली. 
फॉगच्या एकंदर घाईवरून व चेहऱ्यावरून बँकेतील पंचावन हजा- 
रांच्या नोटा चोरणारा हाच मठुष्य असावा, असें त्या डिटेक्टिव्हळा 
वाटलें. हाणून फॉगला पकडण्यावद्दलचें वॉरंट मुंबईला पाठविण्याची ल॑ंड- 
नला तार करून तो स्वतः त्याच बोटीनें मुंबईस निघाला. 
तांबड्या ससुद्रांतून व हिंदी महासागरांतून मिस्तर फॉगचा प्रवास 
नळृद झाला, व ती बोट मुंबईबंदरांत ठरल्या वेळेच्या दोन दिवस 
आधीं, म्हणजे २० आक्टोबर रोजीं आली. चार तासांनी कलकत्ता मेळ 
निघावयाची होती. फॉग 


शहरांत गेला, तो नकळत एका देवळांत शिरला, यामुळें देवळांतल्या 
पण पासेपारटाऊट आपली टोपी व 
जोडे तेथेच टाकून धांवत थांबवत स्टेशनवर आला, इकडे डिटेक्टिव्ह 
फिक्स याने कॉन्सलकडे जाऊन वॉरंटाबद्दह चवकशी केली. पण तें येणे 
अशक्यच आधिकारी वॉरंट देईनात. ह्मणून या माण- 
या विवेचनेंत तो आहे, तोंच त्याला 
फॉगच्या नोकराच्या आगाळिकीची बातमी लागली. तेव्हां कलकत्त्याला 
करण्याचा निश्चय करून तो मागें राहिला, 
आणि फॉग व त्याचा नोकर हे कलकत्त्याच्या गाडीने पुढें चालले. 
आगगाडी अलाहावादेच्या मागें पन्नास मेलांवर थांबली, व गाडीच्या' 
गाडन सगळ्यांना उतरण्यास सांगितळें, . : अलाहाबादेपभत चाळत किंवा 
दुसरी हवी ती व्यवस्था करून उतारूंनी गेळें पाहिजे. कारण, अजून 
इतका रस्ता रूळ टाकून तयार झाला नाहीं, ' असे त्यानें सवीना कळ- 
पिले. असा प्रसंग आहा, तरी फॉगने आपली शांतता मुळींच ढळूं दिली 
-९९० ] 


राम तासांवायसांनी- 


नाहीं, व चालत जाण्याचा त्यानें निश्चय केला. इतक्यांत त्याच्या नोकराने 
जवळच हत्तीचं वाहन मिळण्यासारखें आहे, असे त्याला सांगितलें. म्हणून 
फॉग त्या हत्तीवाल्याकडे गेला; पण तो हत्तीवाला भाड्याने हत्ती देण्यास 
तयार होईना. तेव्हां फॉगने तो हत्ती दोन हजार पांडांना विकत घेतला 
व एका पारशी गृहस्थाला वाटाड्या महात म्हणून थेऊन व खाण्यापि- 
ण्याचें सामानाहि बरोबर घेऊन मंडळी हत्तीवरून जाऊ लागली 

त्यांना एका मोठ्या रानांतून जावयाचे होते. नऊ वाजतां निघून साये- 
काळपर्यंत ते पंचवीस मेळ चाळून गेळे, व रात्रीं एका वंगल्यांत विसावा 
घेण्याकारेतां राहिले. दुसऱ्या दिवशीं सायंकाळी चाराच्या सुमाराला त्याना 
एक मोठी मिरवणूक दिसली. त्या पार्शी गृहस्थाने |तेच्याकडे 1नरखून 
पाहून म्हटलें “ ही एक सतीची मिरवणूक आहे. ही स्त्री तरूण असून 
ती एका ह्याताऱ्या राजाला दिली होती. त्या ह्याताऱ्याच्या प्रेताबरोबर 
[तिळा जाळावयाळा नेत आहेत. पहाटेला तिला व नवऱ्याला चितेवर 


ठेवून जाळतील ! 
ही भयंकर गोष्ट ऐकून फॉगला ल्या 


तिला सोडविण्याचा निश्चय केला. त्याप्रमा वरील सर 
देवळांत त्या स्रीला नेलें होतें तेथें चोरून गेली, फॉगचा बेत असा होता, 


त्या स्रीवरोबरचे शिपाई व उपाध्याय झापा गेळे, कीं, तिला पळवून 
न्यावयाची; पण त्याला तकी साधि मिळाली नाहीं.  _ 
कांहीं वेळाने लांकडाची चिता स्चून त्यावर त्या प्रेतास ठेवून त्याजवळ 
त्या स्त्रीला जुलमानें बसविण्यांत आढ उपाध्यायांनीं चिता पेटविली, ती 
सारखी भरकटत होती. फॉगला त्या सती * बद्दल अत्यंत वाइंट 
वाटत होतें. इतक्यांत त्याच्या धाडशी नोकरान काळोखांतून हळूच चिते 
बर जाऊन त्या स्त्रीला उचळून धरढ त्यामळे प्रेत जिवंत झाल, अस 
जवळच्या माणसांना वाटलें, व तीं सेरावेरा पळत सुटली. इतक्या धांद- 


लींत त्या नोकराने त्या स्रीला फॉगजवळ आणलें, व तिला लागलीच 
होद्यांत घेऊन फॉग सपाद्यानें पुढें. सरसावला फॉगच्या नोकराच्या 
वांचली, व आपल्या खटपर्टीला यदा 


विलक्षण धाडसाने ती अनाथ 
[ २९१ 


स्रीची दया आलीं, व त्याने 
ण हत्तीवरील सवे मंडळी ज्या 


"५ है पाहून फॉगला अत्यंत आनंद झाला. त्या स्रीला अफूसारखे 
कांहीं मादक पदाथ चारल्यामुळे ती बेशुद्धच होती. 


मिस्तर फॉग अलाहावादला पोहोंचळा. त्यानें तो हत्ती त्या पारशी 
वाटाड्याला इनाम दिला. त्या स्त्रीकरितां कांही कपडे घेऊन ती तीन 
मंडळी कलकत्त्याच्या गाडीत वसली, व तारीख २५ ऑक्टोबरला सकाळीं 
सात वाजतां कलकत्त्यास येऊन पोहोंचली. फाग स्टेशनवरून उतरतो , तों 
एका पोलिसनें त्या मंडळीला पोळीसठाण्यावर नेलें, ब तेथे अटकेंत ठेविलें! 
आतां दोनप्रहरीं निघणारी आगवोट मिळण्याची मुष्कील झाली ! साडे- 
आठ वाजतां न्यायाधीद्य येऊन पासेपारटाऊट यानें मुंबईस केलेल्या देव- 
ळांत शिरण्याच्या अपराधाबद्दळ चवकशी करून त्याने त्याला पंधरा दिव- 
सांची शिक्षा दिली, हें सर्व कृत्य अर्थातच त्या डिटेक्टिव्हचें होतें. त्याने 
फॉगला थांबविण्याकारेतां ही घोरपड त्याच्यावर आणली होती; पण फागने 
शांतपणानें न्यायाधीशाला आपल्या नोकराला जामेनावर सोडण्याची 
विनांति केळी, व न्यायाधीशानेंहि दोन हजारांच्या जामिनावर त्याला मोकळे 
केले. फागने दोन हजार रुपये रोख काढून दिले, व ते त्रिवर्ग बोटीकडे 
गेले. हा सर्व प्रकार पाहून फिक्स मनांत भारीच चडफडला; पण ना- 
इठाज म्हणून त्याने कलकत्त्याहून हॉगकौंगला जाण्याचा बेत केला, व 
त्याच आगबोटीनें तोहि निघाला. 


' रंगून ' या बोटीचा प्रवास प्रथम चांगळा झाला; पण पुढें मीठें 
वादळ झाले, व त्यामुळे आगबोट वेळेवर जाईल असें दिसेना. या प्रवा- 
सांत ' सती? च्या अनर्थापासून सोडविलेली सत्रो-हिचे नांव मिसेस आवडा- 
व मिस्तर फाग यांची चांगली ओळख झाली. तसेंच फिक्सनेहि पासेपार- 
टाऊटचा स्थेह संपादला, व तो त्याच्यापासून फागवद्दळ माहिती काढूं 
लागला, माहितीवरून फॉग हाच त्या नोटांचा चोर असला पाहिजे, अशी 
त्याची जास्त जास्त खातरी होत चालली. आपले वारंट हॉगकोगला तरी 
येईल, अशी त्याला आह्या होती. पुढें वोरंट येऊन उपयोंग नव्हता» 


कारण, पुढे ब्रिटिश प्रांत कोठेच लागणार नव्हता; म्हणून फॉगला कांही 
२९२ | 


ठांभर तासांत स्वस्थानीं. 


तरी. करून अडकविण्याचा त्याचा ब्रेत होता, म्हणून तुफानासुळें त्याला 
आनंदच झाला, 

पण लवकरच हें तुफान शांत झाळें, व तारीख ६ नवंतर रोजीं सकाळीं 
सहा वाजतां हॉँगकौँग वंदरांत बोट आली. हाँगकौंगहून याकोहामाला 
जाणारी बोट तारीख "५ नवंबर रोजीं निधावयाची होती, अर्थात्‌ फॉगला 
बोट मिळणें शक्‍य नाहीं, म्हणून फिक्सला भानंदाचें भरतें आलें; पण 
या अडचणीमुळें फॉग घावरला नाहीं. त्याने शांतपणे “' याकोहामाची 
बोट केव्हां निघणार £ ” असें खलाशास विचारले, | 

त्यानें उत्तर दिलें, “ उद्यां सकाळीं. बोटीचा बॉयलर मोडला अस- 
ल्यामुळे तिळा काळ निघतां आलें नाही.“ 

फोगचें काय जोरावर नशीब पहा ।!. या “बाबतीत ॥फक्सचा मात्र तड- 


फडाट झाला. क भं 
फोने प्रथमतः बंदरांवर उतरल्यावर शण्त, आवडाऱ्या धाय 
कांची ( तो हॉगकॉगला व्यापारी आहे, असें तिठा ठाऊक होते, ) चव- 
कशी केली; पण तो तेथून कोठें निघून गेला होता, असें त्यांना समजले. 
तेव्हां मिसेस आवडाला फोंगनें वूरांपात नेण्याचा निश्चय केला; व हॉग- 
कौॉंगळा जाणाऱ्या बोटीवर तीन जागा रिझर्व्ह करण्याकारेतां आपल्या 

नोकराला सांगून फॉग व मिसेस आवडा एका हॉटेलांत उतरली. 
चीड 11.10) 80000) 2 जी 
वर्वकशी करवा जरर आठे तता तळ बोटीवर गेल्यावर 
अजमासापेक्षां ठवकरच दुरुस्त झाल्या- 


चासेपारटांअंटला कळले) कीर बोट ४ 
केल रक क |! ही बातमी फागला समजली तर तो 
आपल्या हातचा कायमचा निघून जाणार, असे फिक्सला वाटल म्हणून 
कांहींहि "बोटीच्या निघण्याच्या वेळेच्या बदलाची बातमी फागला 
कळे ह “का नाहीं, असा निश्चय करून त्यानें पासेपारराऊटला आपल्या, 
करे द्यावयाची ण. न 
'कटांत घे ब्रेत केला * ४ री 
यय तात घेतल्यावर ते दोघे एका चहाच्या दुकानात गेले, व 
तेथे फिकसने, “ आपण कोण आहों, फॉग हाच कसा चोर असावा, पृथ्वी- 
? [ २९३ 


नंदनवन. 


प्रदाक्षिणा हे त्याचें निवळ ढोंग आहे, तेव्हां हाँगकाँग येथें त्याला अड- 
कवून ठेवण्यास तूं मदत केल्यास बँकेने चोर धरून देणाराला ठेवलेले 
अध बक्षीस तुला मिळेल, ? असें आमिष त्याला दाखविले; पण तो इमानी 
नोकर धन्याचा विश्वासघात करण्यास तयार होईना. तेव्हां फिक्सनें त्या 
नोकराला नकळत वोलतांत्रोठतां शेजारींच पडलेली अफूची चिलीम त्याला 
ओढण्यास दिली, व तिचा थोडासा धूर पोटांत गेल्याबरोबर तो तेथेच 
बेशुद्ध होऊन पडला. 

सकाळीं, आपला नोकर जागेवर नाहीं ह्मणून फॉगला आश्चर्य वाटलें, 
पण सामानसुमान घेऊन तो बंदरावर आला, तों काय ! त्याला कळलें, 
कौं, ' कर्नाटक ? वोट रात्रीच याकोहामाळा गेली ! फिक्साहि बंदरावर 
आला होता, त्याने थाप मारली, कीं, आपलीहि बोट फोगच्या प्रमाणेच 
गेरसमजामुळें चुकली. कांहीं झाळें तरी फोंग हा घेर्य सोडणारा मनुष्य 
नव्हता. त्यानें सर्व बंदरांत याकोहामाला जाणाऱ्या बोटीचा तीन तास 
शोध केला. शेवटीं एका लहान जाळीबोटीचा मालक त्याला भेटला. 

त्याला फाग ह्मणाला, “ माझी कर्नाटक बोट चुकली. मळा याको- 
हामाला जावयाचें आहे, व तेंहि चार दिवसांत. ? 

त्या बोटबाल्यानें सांगितलें, “ द्यांघाय हें वंदर जवळ असून अमेरि- 
केला जाणारी बोट तेथून निघते; तेथे चार दिवसांत जाणें शक्य आहे.” 


_ लहानशा जॉली बोटींतून तुफानी ससुद्रांतून प्रवास करणें म्हणजे 
बिकट काम होतें; पण फागने तें तडीस नेलें, ते शांघायपासून एकदोन 
मेलांवर येत आहेत, तोंच अमेरिकेला जाणारी बोट त्यांना दिसली. तेव्हां 
फागने तोफ उडविण्यास व संकटाचें निशाण उभारण्यास बोटीच्या माल- 
काला सांगेतले. 


९८४] 


अयर पातावा तता 


 हीखूणत्या आगबोटीला समजली, व तिनें या जाली बोटांतील 
मंडळीला वर घेतळें. फोगने जाली बोटीच्या मालकाला भाडें व वर दोनशें 
पोंड वक्षीस देले. तेथून ते याकोहामाला गेळे. 

इकडे पासेपारटाऊट अफूच्या चिलपीनं जो झिंगून पडला, तो जागा 
झाल्यावरोबर उद्यीर झाला म्हणून कर्नाटक बोटीवर गेला, व त्या बोटीने 
तो याकोहामाळा आला. आपल्या मूर्खपणाने धन्याची पैज हरणार, म्हणून 
त्याला अतोनात बाईट वाटळें; पण तो तेथें कफलकच गेला होता. 
तेव्हां त्यानें अमेरिकेला जाणाऱ्या एका सरकस कंपनींत नोकरी धरली. 
पदाण्यास -फोंग व मिसेस आवडा हीं आलीं होती. त्यांना 


च. 


ती सरकस पह 000 . 
पाहिल्याबरोबर पासेपारटाऊटनें आपळ सरकत, काम सोडलें, व तो 
आपल्या धन्याजवळ आला. फोगळा आपला नोकर परत आल्याबइल 


अर्थातच भारी आनंद झाला. ___ ने 
याकोहामाला उतरल्याबरोबर डिटेक्टिव्ह फिक्स इंग्रजी कान्सलकडे 
गेला. तेर्ये त्याला, बोरेखामिळाठे पणा ओता जा उपयोग होता ! 


कारण, आतां इंग्रजी अंमलाखालील र सर्व प्रवासांत कोठेंहि 
लागावयाचा नव्हता. म्हणून त्यांने आतां फागवरोबर इंग्ठडात जावयाचें 
व तेथें त्याच्यावर वॉरंट बजवावयाचे) असा नेत आतां मात्र 
फाग इंग्लंडला लवकर जाईल तितकें फिक्सला चांगलें असल्यामुळें त्याच्या 
प्रवासास अडथळा आणण्याचा त्यानें प्रयत्न केला नाहीं, उलट, जद 
प्रवास होण्यास जितकी मदत होईल तितकी त्यान त्याला केली, व फाग 
ज्या बोटीनें अमेरिकेस जाण्यास यी त्याच बोटीने तोहि निघाला. 
याकोहामा सोडल्यापासून नऊ दिवसांनीं फॉंगची अर्धी पुथ्वीप्रदक्षिणा 
संपली होती. ऐशीं दिवसांपैकी बावन दिवस संपले कीर खरे; पण पुढचा 
प्रवास सारखा सरळ होता. म्हार राहिलेल्या मुदतीत तो तडीस जाणार, 
असें फागला वाटलें. मिसेस आतां फाग फारच ण हीधी 
त्याचे तिच्यासंबंधानें कोणत्याच तररँचे मनोविकार मात्र बाहैर शिरली नाहींत. 
या मंडळीचा अमेरिकेचा प्रवास सुखरूप झाला, व शा वेळी 
बोट संनफ्रान्सिस्कोला येथून न्यूयॉर्क तीन हजार र होते. 
[२९५६ 


नंदनवन. 
दध 
पण तेथपर्यंत सारखी रेलवे होती. हा प्रवास सात दिवसांत संपवून लिव्ह- 
“टला जाणारी बोट अकरा नव्हेंबरला आपणांला मिळेळ, असे फॉगला 
हिशेबावरून कळले, व आपण पैज जिंकणार, असें त्याला वाटूं लागलें. 

या मंडळीचा रेलवेचा यवासाहि सुराक्षत झाळा; पण मध्ये जंगलांत 
रड इंडियन्सूर्नी एके ठिकाणा रेलवेवर ह्य़ा केळा, व पासेपारटाऊटला 
बंदिवान करून नेले. आपल्या नोकराला असा टाकून पुढें जाणें फागच्या 
मनांत येणे शक्‍य नव्हतें. ह्मणून गेटावर्रल कांही शिपाई घेऊन तो त्या 
इंडियनांचा पाठलाग करत गेला, व त्याने शार्थाने लढून आपल्या नोक- 
शला सोडवून परत आणलें; पण ते स्टेशनवर येतात; तों आगगाडी पुढें 
निघ्रून गेलेली । 

दुसरी गाडी सायंकाळपर्यंत यावयाची नव्हती. आतां फांगला ठरलेल्या 
वेळापेक्षां वीस तास उज्ीर झाला होता. पण काय करणार ? इतक्यांत 
फिक्सनें एक युक्त सुचविली. अमेरिकेंत थंडीच्या दिवसांत जिकडे ति- 

कडे वर्फ पडलेले असतें, व त्यावरून शिडाच्या साहाय्यानें जलद चाल- 

शार्‍्या “ स्लेज ? नांवाच्या गाड्या असतात, त्या केव्हां केव्हां आगगाडी 
पेक्षांहि जलद चालतात. अशा स्ठेजनें पुढें जावें, असें फेक्सने सुचविलें. 

हे ऐकल्यावरोवर स्लेजनेंच जाण्याचा निश्चय करून फागनें ती ठर- 
विली, व [फिक्स वरून तीं चवघेंजणें या विलक्षण वाहनांतून निघालीं. 
वाटेने त्यांना अत्यंत थंडी वाजली; पण याप्रमाणें त्यांनी दोनशें मैलांचा 
पवास केला, व लागलीच आगगाडी गांठली. तेथून त्यांना अजून नऊरो 

मैळ जावयाचे होतें. कोणत्याहि तऱ्हेचा अडथळा न होतां ते न्यूयॉर्कला 

अकरा डिसेबर रोजीं रात्रीं अकरांच्या सुमाराला येऊन पोहोचले, 

पण काय नक्शीव ! लिव्हरपूळला जाणारी बोट पाऊण तास आधीं 
सुटली होती ! झाळें ! एक पाऊण तासाकरितां पेज हरण्याचा प्रसंग 


र्त 


फिरून, ताबडतोब निघणाऱ्या आगबोटीची चवकशी केली. शेवटी एक 
बोट त्याला दिसली. ती ताबडतोब निघावयाची होती; पण त्या 


बोटीचा मालक बोर्डोला जावयाचा होता, व तो उतारू नेण्यास तयार 
३९६. ] 


नव्हता. “ मला कोणी दोनशें डोळस उतारूपाठीमागे दिले, तरी त्यां 

मी नेणार नाहीं ! ” असें तो ह्मणाला, 7 व 4>.-. 
फागनें शांतपणे त्याला उत्तर दिले, 

देतो, ” 

इतके भाडे ऐकन त्या बोटींच्या मालकाच्या तोंडाला पाणी सुटले, व 

त्यांने त्यांना नेण्याचे कवूळ केलें; ते चोघे बोटींत ताबडतोब आले, व 


“ दरमाणशीं दोन हजार डोलस॑ 


बोंट सुरू झाली 
फोगनें हळहळ सर्व खलाद्यी अनुकूल करून घेतळे, व त्या मालकाला 


बोदेवान करून त्यानें आगबोट लिव्हरपूळकडे विलक्षण जोरानं हांकण्यास 
सांगेतलें, त्यांचा हा प्रवास झपाट्याने झाला. ता. १६ डिसवर रोजीं 
अमेरिका व लंडन यांमधील त्यांचा अधा प्रवास संपला 


इतक्यांत एंजिनियरन सागेतल कोळसा संपत आला ! 
फॉग म्हणाला “ कांहीं हरकत नाही 1 कोळसा असेपर्यंत जोरानें 


चालं य़ा, ” 
काला त्याच्या कैदेच्या कोठडींतून बाहेर काढले, 


नंतर त्यानें त्या माल तून : कला 
व म्हटले. ““ आगबोट मला विकत देतोस कीं काय, हें विचारण्य 


मी तुला इथें बोल्याविळें आहे ग तती नान 
नाहीं, बोट मी विकणार नाहीं!” 


मालक रागानें ओरडून म्हणाला य 
6: तर मग मला सरपणाकारितां तिचा कांही भाग जाळला पा ]9 
“: जाळली पाहिजे ! मला तिच्याकारेतां पन्नास हजार 


मालक उद्गारला 


डॉलर पडळे आहेत! ” दर 
“ हे घे साठ हजार! ” असे म्हणून फॉगन तितक्‍या किंमतीच्या 

नोटा मालकापुढें ठेवल्या कोठें गे र 
डु राग कोठल्या कोठें गेला, व त्याने जलद 


यामुळें बोटींच्या मालकाचा रा ् 
प्रवासाकरितां पाहजे तें करण्याचा निख्य केला, _.र्‍ 
आयलटंडला जाण्याने कांहीं तास कमी 


लिव्हरपूलला बोटीनें जाण्यापेक्षा 
लागतील, असें कळल्यावरून ते तेथें उतरळे, व लगेच डब्लिनला जाऊन 
वाजतां पोहोंचळे 


तेथें बोटींत बसन ते लिव्हरपूलला बारा 
न [२९७ 


नंदनवन. 


येथून लंडन सहा तासांच्या पल्ल्यावर राहिले होते. पण मंडळी धक्‍्क्या- 
वर उतरल्यावरोबर फिक्सनें वॉरंट काढलें, व फांगला अटक केली. झालें ! 
इतकी खटपट करून लंडनला जाण्याची वेळ असूनहि या अटकेमुळें पैज 
उडणार असें फॉगला वाटले, त्यानें आपल्या डायरींत * शानिवार ता. २० 


दिजंवर वारा, असें लिहून ठेवलें. अजूनहि त्याला लंडनला पोहोंचणें 


इतक्यांत फिक्स परत आला, ब त्याने * खरा चोर सांपडला; आपली 
अटक काढली आहे, असें त्याला सांगितलें, त्यावरोबर फॉगने त्याला 
एक गुद्दा लगाविला, र 

मिसेस आवडा, पासेपारटाऊट व फॉग ही मंडळी स्टेशनवर येऊन. 
रःशळून निघाली, व लंडनला नवांच्या आधीं दहा मिनिटे स्टेशनवर 
पोहोचली, 

फॉग घरीं आला, तों पांचच मिनिटे उद्ीरी झाला. एवढीं संकटे 
सोसून सर्व प्रथ्वीप्रदाक्षिणा करून तो आला पण पांचच ोनिटें उत्ीर 
झाला ! 

झाले ! फॉग पैज हरला ! प्रवासांत व पेजेंत त्याने आपले वहुतेक 

घालविले ! अर्थात्‌ ती रात्र सवीना अत्यंत दुःखांत गेली, 

इसर्‍्या दिवशीं सायंकाळी त्याने आवडाची भेट घेतली, व *“ माझी 
राहिलेली सर्व इस्टेट मी वुह्यांहा दिली आहे, ” असे तो तिला दुःखाने 

मिसेस आवडा ह्मणाली “ तुह्षी पुढें काय करणार ? या दुःखांत 
ह्याला कोणी वांटेकरी आहे काय ? ” 

फॉग हणाला “ नाहीं! मी जगांत एकटा आहे. मला कोणी स्नेही 


किंवा नातेवाईक नाहीं ! जिवलग मित्र असल्यास मनुष्याला दुःख सहन. 
करण्यास घेर्य येतें.!? 


मिसेस आवडा म्हणाली “ मी आपली धर्मचारिणी होऊन आपल्या 
इःखाची वांटेकरोण होण्यास तयार आहे !”? 
२९८ ] 


शभर तासांत स्वस्थानी, 
वकक 


1... तिर्चे हें भाषण ऐकून अशा दुःखद स्थितींतहि फॉगला फार आनंद 
झाला, व तो म्हणाला “ माझें तुमच्यावर प्रेम जडळें आहे. आपल्या 
हझ्णण्यास मी आनंदानें रुकार देतो.” र 
फॉगने ताबडतोब आपल्या नोकराला बोलावून आणलें, व आपण 
आठ वाजतां लय़ करणार, असं त्याला सांगून त्या प्रसंगीं शेजारच्या 
देवळांतील उपाध्यायाला वेळेवर येण्यास सांगण्याकरितां त्याला पाठावेले. 
तो चाकर आनंदाने उड्या मार्रीतच गेला, देवळांत त्याला कळलें, 
कौ, उद्यां रविवार असल्यामुळें ल़् होणें शक्‍य नाहीं ! तत्क्षणीं : आज 
शनिवार आहे,' असें त्याला कळळें. मग काय विचारतां ! त्याचा आनंद 
गगनांत मावेना ! तो धापा टाकीत फॉगकडे आला, व त्यानें : आज 
शनिवार ? असे त्याला सांगितलें. फॉगला भारी आश्चर्य वाटलें; पण ती 
आश्चर्यांची वेळ नव्हती. तो तावडतोव कवांत जाण्यास निघाला. 
इकडे छुबांत फॉगची स्नेहीमंडळी त्याची वाट पहात होती. 
लिव्हरपूळला आल्याबद्दल कांहीं एक बातमी नव्हती. तेव्हां तो लंडनला 
येणे शक्‍य नाहीं, म्हणून पैज जिंकल्यावद्दल ती मंडळी आनंदांत गक 
झाली होती, तोंच नवांच्या ठोक्याला फॉग ळृवच्या दारांत आला, व 
हा मी प्रथ्वीप्रदक्षिणा करून ठरल्याप्रमाणे आलों!” 
झाली, फॉगने पैज जिंकली. त्याचे वीसं 


फॉग 


म्हणाला ““सद्गृहस्थहो! 
सर्वे मंडळी आश्चर्याने थक झा 
हजार पोंड वांचळे, व पांच हजार आणखी मिळाले, पावरत पे 
. त्याने हजारों.पौड प्रवासांत खर्च केळे होते. पण त्यांने पैश्याकरितां पैज 
मारलीच नव्हती. आतां फॉगसारख्या व्यवत्थित माणसाची दिवस मोज- - 
ण्यांत अशी चूक कशी झाली, हा प्रश्न उद्भवतो. याचे उत्तर्‌ असें आहे, 
कां, फॉग पूर्वेकडे प्रवास करीत गेल्यामुळें, त्याला नकळत एंक दिवस 
त्याच्या पदरांत पडला होता. कारण, तो पूर्वेकडे जात असतांना 
प्रत्येक डिग्रीच्या मार्गे चार मिनिटें त्यांला मिळाली, व ३६० डिग्री ८० 
दिवसांत प्रवास केल्यावर बरोवर त्याठा धीस तास मिळाले, म्हणजे 
त्याळा जें आपण शनिवार रात्रीं लंडनला पोहोंचर्लो असे वाटले, तें खोटें 


होतें. तो खरोखरी शुक्रवारी पोहोंचला होता. 
एरर्श 


..4 


याप्रमाण [वेलक्षण त्रास व॒ दगदग करून व पैसे खर्चे करून ठरल्या 
वळात फॉगने आपली प्रथ्वीप्रदक्षिणेची पेज सिद्धीस नेली 

अर वाणलेल्या प्रथ्वीप्रदक्षिणेपेक्षां आमच्या प्रत्यागसनाचा प्रवास फारच 
लहान हांता, तरी पण आह्यांठा सुमार सतराशे मेलांची वाट चालाव- 
याची होती, त्यांपैकीं सुमार दोनश मेळ तर टांग्याने जावयाचे होतें. पेजे- 
कारता नव्हे, पण कामाकरितां आह्मांलाहि नियमित वेळांतच हा प्रवास 
सपवावयाचा होता. माझ्या वंधंचें कोर्ट ता० ७ जूनला उन्हाळ्याच्या 
सुटोनंतर उघडावयाचें होतें तव्हा सुबइहून त्यांना निदान सहा तारखेच्या 
बोटीने निघणे प्रास्तच हात. ह्मणजे आह्यांला मुंबईला पांच तारखेला 
पाहाचावयाला पाहिजे होतें विजळीवबावूंपाशीं या प्रवासाची चवकशी 
करता त्यांनी आह्यांला सागितले होते. कीं. मेल टांग्यानें दोन दिवसांत 
रावळपिंडीला जातां येतें आगगाडांन मुंबडपथत दोन दिवस लागतात 
तेव्हां पाहिल्या शूनला सकाळीं निघाल्यास दुसऱ्या ज़नला रात्रीं आठदहा 
पयत रावळपिंडीला सहज पोहोंचतां यइल, व तेथून तिसर्‍या तारखेला 
सकाळच्या कलकत्ता मेलनें नघून लाहोरला दोनम्रहरीं जाऊन, तेथे चार- 
एक तास विश्रांति घेऊन, आणि जबणखाण आटपून, बॉंबे वरोडाच्या 
आगगाडींत रात्रीं आठ वाजतां वसले ह्मणजे सुंबईला पांच तारखेस आठ 
नऊ वाजतां जावे, असा आम्ही मनाशी बेत ठरविला होता. तो कसा व 
कितपत तडीला गेला त्याचेच आतां वर्णन करावयाचें आहे 

तारीख १ जून-आह्मी पहाटेला पाच वाजतां धनजीभाइच्या टांग्याच्या 
अड्था्शी आलों. टपालाचीं पार्सल व इतर सामान घेऊन तीन टांगे 
॥नघावयाचे होते. भाह्यी एकएक एकएका टांग्यांत बसल्या, व साडेपांचच 
आाजतां टांगे चाळू झाले. टपालाच्या टांग्याचे टप्पे दर पांच मेलांवर 
भाहेत. सरासरी एक टप्पा चालण्यास चाळीसपासून पंचेचाळीस मिनिटे 
छागत, असे आमच्या दृष्टोत्प्तीला आल, प्रत्येक टप्प्याच्या ठिकाणीं 

बदलण्यास आठदहा मिनिटे लागत तेवढा काय तो विसावा ! 


बाकी या टपालाच्या टांग्यांत मनुष्य हादरूनहादरून त्याचे सांधे अगदीं 
डुखावयाला लागतात, 


२१०० ] 


श्रीनगरपासून वारामुळ्यापर्वेत रस्ता सपाट आहे, बं त्याच्या दोन्ही 
वाजूंना सफेत्राचीं झाडें आहेत, हें मागें या आहे. आह्मी नंदन- 
वन दूर टाकून भराभर थुढ चाललो होतो, यावद्दळ मिश्र विकार माझ्या 
मनांत येत होतें. सुदेवानें इतका सुदर प्रदेश आपणाला पहावयास 
मिळाला, यावद्दळ आनंद होत होता, तर पुनः कधीं या प्रांतांत येण्याला 
पेश्याची व वेळाची आपणाला सवड व्हावयाची नाहीं; आतां त्या नंदन- 
, वनाचें पुनर्दर्शन दुलंभ आहे,- असे मनांत येऊन वाईट वाटत होतें. 
सभोंवारची वनश्री व हिमश्री मधूनमधून मन आकपरित होतीच. 
: आज टांगे कोठपर्यंत जाणार ? ' अशी हांकणारापाशीं सहज चवकशी 
करतां त्याने सांगितलें, कीं ' टांगे साठपांसष्ट मेलांवर जाऊन थांबतील. * 
ही बातमी ऐकून आमचें धावें दणाणले. कारण, टांगे सायंकाळीं सात- 
साडेसातपर्यंत तरी चालतील, व तसें झाल्यास एका दिवसांत निदान 
ऐशींनव्वद मेलांचा पल्ला आपण गांठ, असा आमचा अंदाज होता. पण 
तो अंदाज ढांसळणार, व तसें झाल्यास आमचे पुढचे आगगाडी साध- 
ण्याचे बेत फसणार, असें आह्यांला वाटूं लागलें, व मनाला ही नवी हुर- 
हूर लागळी. अकरा साडेअकरांच्या सुमाराला आह्मी वारामुळा येथें पोहों- 
चलों ह्मणजे पसतीस मेळ पल्ला आह्मी गांठला, * आम्हांठा रावळपिं- 
डीला उद्यां रात्रीपर्थत तरी जाणें आवश्‍यक आहे, तरी टांगा सायंकाळ- 
पावेतो चालविण्यास हांकणाराला सांगावें, १ अ्षी आम्ही तेथल्या एजंटाला 
विनाति केळी, व त्याने टांगेवाल्याला तसें सांगतों, म्हणून कवूलहि केले 
नवे घोडे जोडून झाल्यावरोवर आमचे टांगे निघाले. यानंतर आम्ही 
हिमाल्याच्या प्रचंड दर्‍याखोर्‍यांत  अवेद्ा यी होतों, यामुळें मनाला 
एक प्रकारची भीति वाटली. आता दाडर त सपाटी किंवा मेदान 
याचें नांवाहि काढावयाळा नको; आता आमचे सोबती य शेलम नदी, 
गर्द राने व हिमाच्छादित पर्वतदिखरें हीं होत, असें माझ्या 
तोंच आम्ही बारासुळ्याचे सपाटा टाकून ॥हंमाल्याच्या 
दरांत प्रवेशा. केला, व झेलमच्या नागमोडी 


प्रचंड पहाड, 
मनांत येत आहे, 
प्रचंड रांगांच्या दरवाज्यांतून . द 
रस्त्याला प्रारंभ झाला. 

[२०१ 


नॅदनवन, 


आणखी दोन टप्प्यांनीं आम्ही रामपुरला आळ, टांगा प्रत्येक टप्प्याला 
फारच थोडा वेळ रहात असे; यामुळें आम्हाला फराळसुद्धां टांग्यांतच 
करावा लागे. रामपुराहून श्रीनगरला जेथून बीज नेली आहे, तें ठिकाण 
-मोहरा-एका टप्प्यावसच आहे. येथे आम्ही आलों, तों दोन वाजले. 


तेथून आणखी दीड तासाने म्हणजे साडेतीन वाजतां आम्ही उरी या 
मोठ्या गांवीं आलों. अजून तीन तास टांगा चालण्यास कांहींएक हरकत 
नाहीं, व इतक्या वेळांत आणखी वीसपंचवीस मेलांचा पल्ला गांठतां यावा 
असे आम्हाला वाटलें. त्याप्रमाणें आम्ही टांगा हांकणाराला सांगितलें, व 
त्याला पुढें चालण्याकरितां वक्षीसाहि देऊं केलें. बारामुळ्याप्रमाणे येथल्या- 
हि एजंटाला, आम्हांठा रावळपिंडीला लवकर पोहोचण्याची किती निकड 
आहे यावद्दल आम्ही सांगितळें. पण तो एजंट म्हणाला “ येथून पुढे 
टपाल आतां निघणें दाक्य नाहीं. कारण, उरीस पंच या भागाकडून टपाल 
यावयाचें असतें तें सायंकाळी येते, व मग पहांटेस तेथून टपालाचा टांगा 
सुटतो. उद्यां मात्र टांगा जाईल तितका पुढें नेण्यास मी हांकणाराला 
सांगेन, 2 

तेव्हां आमचा नाइलाजच झाला. पण पुढें तरी लवकर जाण्यास सांप- 
डेल, यावर आम्ही समाधान मानलें. उरीस आम्ही हिंदू स्वयंपाकघरांत 
बरिऱ्हाडास राहिलो, कारण, सबंध दिवसांत आम्हांला जेवण मिळालें 
नव्हते. म्हणून तेथे भोजन करून लवकरच आम्ही विश्रांति घेतली, व 
वासष्ट मैलांच्या प्रवासाच्या दगदगीने आम्हांला झोपहि तावडतोव लागली. 


तारीख २ जून--उरीहून आम्ही पहाटेला पांच साडेपांच वाजतां 
निघालो. उरी येथे नदीपासून पहाड नरा दूर दूर गेळे असल्यामुळें थोडी 
मोकळी जागा आहे, व त्यामुळे मनाला कोंडल्यासारखे किंवा सांधींत 
सांपडल्यासारखें वाटत नाहीं. हें ठिकाण श्रीनगरपेक्षां आठशे फूटच खाठी 
आहे. येथून मात्र रस्ता पुनः पहाडांच्या चिळणीतून चालला आहे; व 
आपण खोलखोल उतरत आहो, असें वाटतें, व तें खरेंहि आहे. कारण; 
येथून चाकोटी चवदाच मैळ आहे; पण इतक्यांत आठशे फुटांचा उतार 

३१०२] 


शंभर तासांत स्वस्थानी. 
ळात पयाय |... 


७९७१ 


आहे. चाकोटीला आम्ही साडेसातांच्या सुमाराला आलो, व थोडेसे कांहीं 
'खाऊन पाणी प्यालां. 

येथून आम्ही निघालो, ते एका तासाने चिनारीस आलों श्रीनगरला 
जातांना याच ठिकाणीं आम्ही विश्रांतीकरितां दोनअडीच तास थांबलो 
होतों. यामुणें हें ठिकाण ओळखीचे असे आम्हाला वाटले. 

चिनारीहून पुनः एका तासानें हट्टी या ठिकाणीं आम्ही आलों. 
आमच्या पाहिल्या प्रवासांत या ठिकाणीं आह्मी रात्रीची वसती केली होती; 
पण आतां येथे आठदहा मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ घालवितां येणे आह्यांला 
राक्‍य नव्हते. आज आमचे खाण्याचे हाळच चालले होते; पण आमचे 
लक्ष्य रावळपिंडीला आह्मी केव्हां जातो, इकडे लागलें होतें, यामुळे. 
खाण्यापिण्याकडे लक्ष्य द्यावयाळा आह्यांला सवडच नव्हती 

गढीला आह्मी बारा वाजतां येऊन गढीहून दोनअडीच तासांनी 
डोमेळ या ठिकाणीं आलों. येथेंच अपटावादकडून येणारा रस्ता रावळ- 
पिं्डीच्या रस्त्याला येऊन मिळतो. येथे किशनगंगानदी झेलमला येऊन 
मिळते. येथें संगमाच्या ठिकाणीं चांगला दगडी पूल वांधलेला आहे. 
येथला देखावा केवळ आद्वेतीय आहे. तो पुनः एकदां निरखून पहाण्यांत 
आह्मी अगदीं गढून गेलों. येथपर्यंत झेलमनदी पश्चिमवाहिनी आहे, 
ती आतां एकदम दक्षिणवाहिनी होते. किशनगंगा थेट उत्तरेकडून येते. 
यामुळें किशनगंगा पुढें झेळम होते, असा येथें भास होतो. उरोपेक्षां 
डोमेल दोन हजार फुटांनीं सखळ आहे. क 

येथून दोन टप्प्यांनीं डुलाई हे गांव आलें. येथे आह्मी चार वाजतां 
आलों. येथून एका टप्प्याने आल्ली छत्तरला आलो. जातांना येथें आह्मी 
विश्रांतीकरितां थांबलो होतों. येथल्या धोधो वहाणार्‍्या झोताखालीं त्या 
वेळी आह्मी खानहि केलें होतें; पण आतां ठा वेळ नव्हता, तरी त्या 
सुंदर झऱ्याचे पाणी पिण्यास आही विसरलो नाही. _ 

येथून एका तासानें आह्मी कोहाल्यास ह तों साडेपांच होऊन 
गेळे होते, येथें झ्षेळमनदीचा पूल ओलांडला, व ब्रिटिश हद्द लागते. 
आतांपर्यंत आह्मी काश्मीर संस्थानच्या हद्दीत होतों. र हद्द 

६०३ 


नंदनवन. 


संपळी, हें पाहून मनाला थोडेसे वाईट वाटलें. आमच्या प्रवासांतीळ 
सरबोत सखऴ ठिकाण म्हणजे कोहाला हें होय. हें समुद्रसपादापाश्चन, 
अवघे दोन हजार फूट उंच आहे. श्रीनगरपासून आम्ही आतां वत्तीसश 
फूट खालीं आल्गे होतों, व तेथून १३४ मेळांचा पल्ला गांठळा होता. 
येथून रावळपिंडी फक्त चवसष्ट मेळ राहिली, ह्मणून आह्यांहा आनंद झाला. 
आतां साडेपांच झाळे होते, व टांगेवाला येथेच थांबावयाचें म्हणून 
म्हणत होता; पण आम्ही त्याला आणखी एक मुक्काम तरी सुढ चालण्या- 
वहळू आग्रह केला, व त्यानेंहि तें कवूळ केलें. आम्ही पुढें निघाळी, ते 
साडेसात वाजतां फुगवाडीस आलों. कोहाल्यापासून सारखा चढण द्वा 
रस्ता लागतो. कारण, मरीपर्यंत साडेपांच हजार फूट चढावयाचें असते. 
फुगवाडीला आह्मी वसती केली. पाहिल्या प्रवासांत रावळपिंडीहून निघून 
सायकाळीं आह्यी फुगवाडीलाच वसतीला आलो होतों. मागच्या स्नेपला 
आह्मी येथें जेवण केलें होतें. पण आतां कांह हा त्रास आह्यांला होइना. 
तेथे मिळणाऱ्या पुऱ्या-भाजीवरच आह्ली भूक भागावेली, दोन दिवस 
मिळून आमचा एकंदर एकेचवेचाळीस मैलांचा पल्ला पुराझाळा. आतां 
सवळपिंडीहून सकाळीं निघणारी कलकत्ता मेळ मिळून आह्यी लाहोरला 
जेवणखाण करण्यास जाणार होतों, तो बेत सिद्धीला जाणें अद्राक्य झाले. 
मुंबईला ५ तारखेला पोहोंचावयाचें असल्यास रावळपिंडीला दोनप्रहरीं 
दीड वाजतां निघणारी गाडी गांठून थेट बी. वी. सी. आय.नें जाण्याचा 
आह्मी बेत केला; पण तो तरी साधतो कसा, अशी आम्हांला विवंचना 
होतीच; पण जास्त खर्च झाला तरी फिकीर न करतां तो तडीला नेण्याचा 
आह्मी निश्चय केला, आह्यांला मरीस लवकर नेऊन पोहोंचवण्याबद्दल टांगे- 
वाल्याला बजावून आह्यी फुगवाडींत एका वाण्याच्या घरांत चौपाईवर 
झोपी गेलो. 
तारीख ३ जून-सकाळीं साडेपांच 
टांगेवाल्याला जलद टांगा हांकण्यास सांगि 
सारखा चढता रस्ता आहे. 
नाहीं. तर्रापण आह्ली दोन 
२९०४ ] 


वाजतां आह्मी टांग्यांत बसलो, व 
गेतळें. कोहाल्यापासून मरीपर्येत 
यामुळे टांग्याचा वेग तितका जोराचा असत 

तासांत मरीला आलों. धनजीभाईच्या 


शंभर तासांत स्वस्थानी; 
आआआ डी 


टांग्याच्या अड्थावर आह्मी येतों, तों साडेसात झाळे. तेथून रावळापिंडी 
बरोबर चाळीस मेळ राहिली होती. टपालाचे टांगे सायंकाळी चारपांचच्या 
सुमाराला पोहोचतील, “असें आम्हांठा समजलें. आह्यांला तर रावळपिं- 
डीळा दोनप्रहर्ची दीड वाजतांची गाडी गांठणें अवश्य होतें. ती साधली 
तरच आह्मी पांच तारखेला मुंबईला जाणें शक्‍य होतें. अजून रावळपिंडी- 
हून आगगाडी सुटण्यास सहा तास अवकाश होता. तेव्हांच्या तेव्हां स्वतंत्र 
टांगा काढला तर आह्यी रावळपिंडीस वेळेवर पोहोचू, असें आह्यांला 
वाटलें. त्याप्रमाणें आह्यी एजंटाला विचारलें. तो म्हणाला “ तुमची दोन 
तिकिटे आहेत. आणखी एक तिकीट काढीत असलां, तर ताबडतोब 
ठुह्यांला स्वतंत्र टांगा देतो. री 
आह्यी लागलीच मरीपासून रावळापिंडीचे साडेसात रुपये देऊन 
आणखी एक तिकीट घेतलें, व टांगा घाईघाईने जोडण्यास सांगितलें, 
आह्मांला थांबाबयाला मुळींच वेळ नव्हता, ह्मणून थोडेसें दूध व केळी 
घेतलीं, व त्यांवर न्याहारी करून बरोबर आठ वाजतां टांग्यांत पाय. 
ठेवला. आह्यांहा आतां पांच तासच होते, , चाळीस मैल जाण्यास ताशी 
आठ मेल-टप्प्याच्या ठिकाणीं होणारा खोळंबा धरून-चालण्याचा वेग 
पडला पाहिजे, तरच आह्मी वेळेवर पोहोंचणार, हें उघड होतें. .पण 
आतां सात हजार फुटांचा उतार होता, तेव्हां वेळेवर जाऊं, अशी 
आह्ांठा बरीच आशा वाढूं लागली. टांगेवाल्यालाहि वक्षिसाचे आमिष 
आह्मी ढावळेंच होतें. तेव्हां अर्थातच तोहि टांगा भरधांव चालवीत होता. 
रावळपिंडीपर्यंत आठ टप्पे होते. अर्थातच आह्यांठा सात. ठिकाणीं 
घोडे बदलावयाचे होते. त्यांत सरासरी एक तास जाणार अता 
टांग्याचा प्रत्यक्ष वेग ताशीं दहा मैलांचा पाहिजे त यी एक 
मिनिटांत गांडीत होतों, धोडे जोड स्रासरी 
क मात नें पांच मैल, असा वेग पडत होता. 


, तेव्हां पाऊण तासानं प उतरत होतों 
हत मात भव्य शेवटची प्रचंड ओळ भराभर उतरत होतों, 


झाडें : उंचउंच फर झाडें 
हिमाल्यांतीठ विष्ट झाडे व बिदेयतः उंचउंच फर आडे 

रे “ण लवकरच ती. दृष्टीआड होत चालली, . व पंजाबांतील 
लागत होतीं, पण [ ३०९६ 


९ 


नंदनवन. 


देखाव्यासारखा देखावा दिसूं लागला, आंमचा पाऊण तासांत पांच मैल 
हा वेग अजूनहि कायम होता. याप्रमाणें सारखे दौडत आह्मी पंचवीस मैळ 
पल्ला गांठला. आतां पुढें सपाटीचा रस्ता राहिला. 


सर्व घाट संपला खरा; पण या टप्प्याला येतों, तों वारा वाजले. आतां 
फक्ते दौड तास राहिला, आणि आह्यांला पंधरा मेळ जावयाचे होतें. 
आमची गाडी चुकते कीं काय, अशी आतां मनांत धाकधूक वाटूं लागली. 
इतक्यांत आणखी एक अडचण उपास्थित झाली. टप्प्यावर घोडे मुळींच 
शिल्लक नव्हते ! कारण, आतां काश्‍मीर व मरीकडे जाणारे टांगे फार 
होते, येणारे तितके नव्हते. यामुळें ठाण्यावर घोडा नव्हता. 


झाले ! आतां आमची गाडी चुकणार, ब आमचा वेळेवर सुंबईस 
जाण्याचा ब्रेत ढांसळणार, हें पाहून आह्यांला विलक्षण वाईट वाटलें, 
टप्प्याचा अड्ेवाला हणाला, ““ एक घोडा आहे, पण तो अजून जोख- 
डाला कधींहि जोडलेला नाहीं. ?. टांगा हांकणाराला बक्षीसीची लाठच 
होतीच, तेव्हां त्याने असा घोडा प्रथमच टांग्याळा जोडण्याचें कबूल केलें, 
'व आपण आतां खास वेळेवर पोहोंचणार, अशी आशा आहझांळा वाटू 
लागली ! आह्मी दोनतीन माणसांनी टांग्यास आणलेला घोडा सोडला, व 
इसरा घोडा जोडू लागलों. तो प्रथम जोखडाखाली उभाच राहीना ! पण मोठ्या 
अयासानें आह्मी त्याच्या मानेवर जूं ठेवलें; तोंडांत लगाम घातली, व 
हांकणाराच्या हातीं. वादी. दिली मात्र-टांग्यांत आह्मी आधींच बसलों 
होतों-तों घोडा वाऱ्यासारखा पळू लागला; दुसऱ्या घोड्याची त्रेधा झाली; 
पण त्याच्याबरोबर तो चालत होता. था घोड्याचा वेग इतका विलक्षण 
होता कौ, आह्मी टांग्यांत घावरून गेलो. आज कांहीं आपली धडगत 
नाही, टांगा कोठें तरी खड्यांत पडून त्याचा चक्काचूर होऊन आह्ांला 
इजा होणार, असे क्षणोक्षणी वाटूं लागले; पण हांकणारा मोठा हिम- 
तीचा माणूस होता. तो आह्यांला धीर देत ल्गामाने घोड्याला आवर- 
"याचा य्रयत्न करीत्त होता, पण व्यर्थ ! घोडा अगदीं बेफामपणें चाळला 
शेता. शेबटी तो टप्प्याजवळ आला, हांकणाराने टांगा शिकस्तीनें थांब- 


३६] 


शांभर तासांत स्वस्थार्नी, 


विला, व तो घोडा टांग्यापासून दूर केला, तेव्हां आमच्या जिवांत जीव 
आला. घड्याळांत पहातों तों आह्मी पंधरा मिनिटांच्या आंत या टप्याला 
आलों होतों. | 

आतां काय, रावळपिंडी फक्त दहा मैल होती, व आह्ांला अजून 
सवा तास होता. पुढला एक टप्पा आह्मी अर्ध्या तासाच्या आंतच गाठला 
व रावळापिंडीच्या स्टेशनांत आलो, तों गाडीला वीस मिनिटे अवकॉश 
होता. आह्मी टांगा हांकणाराला दोन रुपये वक्षिस दिळे. इतका त्रास व 
दगदग करून, अन्नपाण्याखेरीज बहुतेक प्रवास करून आह्मी शेवटीं वेळे- 
वर येऊन पोहोंचलो. यामुळें आह्यांठा फार आनंद झाला, व तहानभूक 
त्या वेळापुरती तरी आह्मी पार विसरून गेलों. 

तिकीट ऑफिसांत चवकशी करतां या गाडीला तिसरा क्लास नाहीं, 
असें आह्यांला कळलें. तेव्हां आमच्या मनाची पुनः चलबिचल झाली. 
पण विचार करण्यास आतां वेळ नव्हता. इतक्या खटाटोपानें आल्यावर 
पैशाकारेतां गाडी चुकविणें वरोबर नव्हते, व लाहोर पासून आह्यांठा बी. 
बी, सी. आय. रेलवेनें तिसर्‍या क्लासाने जातां येत होतें. म्हणून रावळ- 
पिंडीपासून लाहोरपर्येतचीं सेकंड कासचीं दोन तिकिटे काढून आह्मी 
गाडीत येऊन बसलो. मरीहून येण्याकरिता व ही गाडी मिळण्याकारेतां 
आमच्या पै्याच्या पिशवीला पंचवीस रुपयांचा खार लागला;' पण बेत 
केल्याप्रमाणे सतत आठ दिवसांची दगदग सोसून शेवटीं आह्मी वेळेवर 
मुंबईस पोहोंचणार, या विचाराने आह्यांला अतोनात आनंद वाटला. 


आतां लाहोरला थांबणें राक्‍य नव्हतें, म्हणून “ आह्यी एकदम देशीं 
निघून गेलों, ' अश्ली आमच्या लाहोरच्या स्नेह्याला तार केली. गाडीत 
बसल्यावर मनाला एकदांचा धीर आला, व मग आह्ांला पोटोबाची 
आठवण झाली. सकाळपासून आम्ही दूध व केळी यांखेरीज कांहीं खाले 
नव्हतें; म्हणून आतां चांगला फराळ करून आम्ही यथेच्छ पाणी प्यालो. 
इतर्के होत आहे, तों गाडीची वेळ होऊन भपूभपू करीत आमची गाडी 


चाळू झाली, | 
[२९०७ 


गरनवन, 
आतां आह्यांला तो पंजावच| रुक्ष प्रदे व तेथचा तो भयंकर ऊष्मा, 
यांचा अनुभव येऊं ठागला, आणि नंदनवनाची शोभा व तेथली शीतल 
* हवा यांची राहूनराहून आठवण होऊं ठागली. आतां पुनः तें दुळंभ स्थान 
ापल्याला अप्नासत आहे, असें मनांत येऊन फार वाईट वाटले. गाडी 
सपाट्यानें दोनअडीच तासांनी झेलमनदी व झेलमस्टेशन 
हीं लागलीं, उगमा्शी एवढीक्ी असलेली नदी आतां केवढी प्रचंड झाली 
आहे, हें पाहून आम्हांला आश्चर्य व आनंद वाटला; आणि सहजगत्या 
ं उत्तररामचरित्रां' तील अहो ३₹श एष संवृत्तः ! या सीतेच्या उद्गा- 
र ही नदी आतां आम्हांला चिरपरिचित अद्या सखी- 
सारखीच वाटू ढागली होती. म्हणून स्टेशा 


४ अ तांच्या सुमाराला लाहोरास पोहचलो. पेशयावरपासून लाहोर- 
त जी. आय. पी, रेलवेची आत मेलात बी. बो. सो. आय.) री 


, रच आहे, ब तिला थर्ड किंवा इंटर क्लास नाहीं; म्हणूनच 
आम्हाला सेकंडछञास्चा तिकीटे 


"८ व्यावीं लागलीं. लछाहोरास मात्र या मेळ 
वेगळ्यावेगळ्या होतात 


य २ प त्या वेगवेगळ्या मार्गाने जाऊन पुनः दिल्लीला 
एके ठिकाणी येऊन 


दिल्लीपासून मर्थुरेपयंत एकाच रस्त्यावरून जाऊन 
सग पुनः वेगवेगळ्या - 


व्र “या मागानी मुंबईस पोहोंचतात, जी. आय. पी. रेलवे 
* सवाला या शहरांवरून उसरपंजाबांतून .दिल्लीस येते; तर वी. 
बी. सी, आय. रेलवे फियेज भार्डा वी 


र > *॥ या शहरांवरून दक्षिणपंजाबांतून 
दिल्लीस येते. 
लाहीरास पोहोल्यावर आम्हांला बी. वी. सी. आय. रेल- 
र छागळीच बी. बी. ी » / 
वेच्या गाडीत नंसोवियांचे होते.पण “च 


पोच ते. पण शाम्हांला आतां थर्ड छासची तिकिटे” 

त ह रोती. येथे यड कास किट ऑफिस सेकंड छ्ञासपासून 

मु नवख्या माणसाला तं सांपडणेहि कठीण !' कारण; 

. रेल्वेच्या एका कऱ्डासध्यादीना यच स.नाहीत, “तर याः दोन आपि 

म पे अखंड भिंत आहे, यामुळें या सेकंड गुल. 
१७८] उतड्या रस्त्यावर येऊन मग तिसऱ्या क्ासचें निरा 

9५०.६- न 


शांभर तासांत स्वस्थानी 

आफिस लागतें. त्याला सभोवार लोखंडी खांबांचे कुंपण असून आगगाडीच्या 
प्लटफामंवर जाण्यास जाभेनीखाठून भ॒यारवजा जिन्यांतून वाट आहे, सेकडछ्ला- 
सकडून प्ळटफाम अगदींच जवळ व जावयाला फारच सोयीचा आहे. म्हणून 
आमचे सामान सेकंडक्कासांतून आयते आलेलेच होतें तें तसेंच बी. बी. सी 
आय. रेलवेच्या प्लटफार्मंकडे नेण्यास हमालाला सांगेतळे, पण तिकीटकंडक्टर 
तसें करूं देईना. त्याच्या हातावर चार आणे ठेविळे अंसते, म्हणजे त्यानें 
तेव्हांच. परवानगी दिली असती. पण आम्हांला तशी गोष्ट कतेव्य नव्हती; 
म्हणून आम्ही द्राविडी. प्राणायाम करून त्या भुयारांतून आपलें सामान 
आल्या ठिकाणींच आणलें, व बी. बी. सी. आय. च्या गाडींत बसलो. 
या गाडीच्या थर्ड क्ञासाला सुद्धां लोंबती बाके असल्यामुळे निजावयाची 
सोय बरी असते. आम्ही दोनअडीच दिवसांच्या दगदगीने दमून गेल्या- 
मुळें गाडीतील बांकांवंर अंग टांकतांच आम्हांला झोंप लागली, गाडी 
दिल्लीस पहाटेला येऊन पोहोचली 

तारीख ४ ज़न-आम्हांठा गाडी वगैरे कांहीं एक बदलावयाची 
नव्हती. आमची गाडी साडेपांच वाजतां दिलछीहून निघाली, ती दोनअडीच 
तासांनी मथरेळा आली. येथे गाडी बराच वेळ थांबत असल्यामुळे 
येथें आम्ही मखमार्जन वगेरे करून मेवामिठाई व फराळाचे घेऊन पोट- 
भर न्याहारी केली, मर्थुरेहन गाडी निघाल्यापासून पाऊण तासात भरतपुर 
हें स्टेश्नान लागलें. यांच गांवाचे नांव काय तें ओळखीचे होते. पुढें या 
रस्त्यावर एकाहि गांव इतिहासप्रसिद्ध नाहीं, नागडा-मथुरा हा रस्त्याचा 
फांटा अगदीं रुक्ष कमी सुपीक प्रदेशांतून जातो, असें वाटतें. यामुळे हा 
- सर्व रस्ता जरी आम्ही दिवसाचा चाललो, तरी सर्भोवारचा देखावा पहा- 
ण्यालायक मुळींच वाटला नाहीं. या सगळ्या भागांत पळसाचे भुरटें रान 
मात्र बरेंच दृग्गोचर होत होतें. पळसाचें झाड हिंदुस्तानांत सर्वगामी आहे 
असे आम्हांला दिसून आलें. नागडा या स्टेशनला आम्ही सायंकाळी 
येऊन पोहोंचलो, व दिवसाच्या प्रवासांत आम्ही चारदा मैलांच्या वर 
मजल मारली 

आतां मुंबई फक्त चारशेंचवतीस मेळ राहिली. हजारों मैलांच्या लांबी- 


.[”(०९ 


पेरून आल्यामुळें आतां मुंबई जवळच आली असें. आह्ांला वाटू लागलें. 
कारण, आतां रात्रीचाच काय तो प्रवास राहिला, उद्यां सकाळीं आपण 
मुंबईस जाणार, म्हणून मन प्रसन्न झाले, येथेहि आह्यी चांगला फराळ 
केला, व वाट पहात राहिलो. तिनेहि आमच्यावर लवकरच 
अनुग्रह केला. पहाटेला उठतो तों खरोखरीच आपण मुंबईनजीक 
आलों, असें कळून आल्हाद वाटला. 
_ ता. ५ जून--गाडी पालघर स्टेशनवर सकार्ळी आली. तेथे आह्मी 
चहा-केक घेतली, तेथून. जी गाडी सुटली, ती एकदम ग्रन्टरोड्शीं 
आली व तेथून गाडी थेट कुलाब्याला गेली, आह कुलान्याला नवांच्या 
सुमाराला आलों. व 
याप्रमाणें आह्मी श्रीनगराहून ता? १ जूनला सकाळीं पांच वाजतां 
निघालो, ते ५ जूनळा नऊ वाजतां म्हणजे बरोबर १०० तासांत नंदन- 
वनांतून स्वस्थानी आलों. इतका एकसारखा व तांतडीचा प्रवास आह्मी 
आजन्मांत केला नव्ह्ता; पण इतका जलद प्रवास करून त्यांत कोणत्या- 
हि प्रकोरचें विश्न,न येतां तो तडीस गेला, यावद्दळ आह्यी परमेश्वराचे 
मनांत आभार मानले. | 
ता० ६ जून---सकाळीं माझ्या बंधूना मी बोटीवर पोहोंचावेळें, व 
मी लगेच आठांच्या एक्स्प्रेसने पुण्याला आलों. पेजाब व काइमीरच्या 
सवासाला आही पुण्याहून ता.. &.मेलाच निघालों होतों. बरोबर एक 
माहिन्यांत आह्मी जातांयेतां. मिळून :एकंदर पसतीसशें मेळ प्रवास केला; 
व लहानमोठ्या तीसपसतीस ठिकाणीं उत्तरलो, आणि तां थोड्याफार 


असता, तर तो सुखकर, सोर्यांचा व समाधानकारक झाला असता, हें 
११०] 


शभर तासांत स्वस्थानी. 


खरें; पण त्याला वेळाची आणि पैद्याची मुबलकता पाहिजे होती, ती ' 
आमच्याजवळ कोठें होती १ या बाबतींत अंथरुण पाहून पाय पसरणे 
भआह्याला भवऱ्य होतें, व त्याप्रमाणेंच आह्यी वागलों. 

कारमीर व पंजाबचा प्रवास संपून आतां चार वर्षे झालीं, व 
आमचा एका महिन्याचा प्रवास वाचकांना बारा लेखांत सादर करण्यास 
इतका काळ लागला. पण एकाअर्थीं हें बरेंच झाळे, कारण, या अव- 
काशामुळें माझ्या या अपूर्व प्रवासाची ' जागृति इतक्या दिवस तरी 
कायम राहिली. जाण्यापूर्वी बऱ्याच . काळपर्यंत निदिध्यासरूपांन, तेथें 
गेल्यावर कांहीं काळ प्रत्यक्ष अनुभवाने व दर्शनाने ' आणि नंतर आज- 
तायत स्मातैरूपानें ज्या नंदनवनानें माझें मन व्यग्न केले होतें, त्या 
: नंदनवनाच्या वर्णनाची समते ' करून वाचकांची रजा घेतों. 


११६) 


ह प्प्पण्णपपप पपप एप्प] 


चि 
र 
8 


डक & <<<: न्स पय 
पो. गोविंद चिमणाजी माटे यांची / 


१ विक्रीस तयार पुस्तकें ) 


(१ १ अर्थशास्त्राची मूलतत्तवे........ किं० २८८ भि 
भं २ समाजशास्त्रावरील व्याख्याने.. किं० ! 
९ सज्जनगड व समथ रामदास.. किं० ८१२ 

र ४ माझा उत्तरहिंदुस्थानचा प्रवास 
[ (सचिव ४.५... किं० ८१२ 
९ माझा अटकेपार प्रवास (सचित्र) किं. “१२ भं 


२७७, नारायण पेठ, पणं शहर, 


प्रो, गोविंद चिमणाजी भाटे यांचीं भं 
४ डापून तयार होणारी पुस्तकें. २ 


हिंदुस्थानचे नंदूनवन (सचित्र) किं० ४१२९ 

ः २ चारित्रपंचक (सचित्र) किं० “१२ 
३ काळोईल व हिंद चाळीरीति कि १ १ 
४ सामाजिक सुधारणेची मूलतत्त्वे किं ८१२ प 
) ५ महाराष्ट्रांतील प्रमुख समाज-- १ 
सुधारक (साचेत्र).... .... कि० ४१२ शु 


पप एप्प पप) 713 301१ एप) [1] उपप यय 


६ आर. आर. आणि मंडळी, 


घि 
घि 


गतत फ्षपाततीशिगयधाप्रात १880000000000000000000,0 एता 


आ याच्या १००4५५७. 


त) 
क 


१५९५११५०५५ १४५०५९०५१4 १ 


1 


7४९ 


